सार्थक 


सुधाकर तुकारामपंत कुलकर्णी 
(बोधनकर), नांदेड 


डं 


"०मी' 
पब्लिकेशन्श 


जि 


उ७मी' 
पब्लिकेशन्स 
$,॥,॥ [11-86 सार्थक 
$॥१॥९॥ 1९११011091 ॥९(॥॥॥(॥॥ सुधाकर तुकारामपंत कुलकर्णी 
प्रकाशक प्रथमावृत्ती 
रश्मी पब्लिकेशन्स बलिप्रतिपदा दिपावली पाडवा 


संगिता', ४, मयूरविहार कॉलनी, 
पावडेवाडी नाका, नांदेड. 


सर्वाधिकार 

सुधाकर तुकारामपंत कुलकर्णी 
घर.न. १३, स्टेट बँक कॉलनी, 
आनंदनगर, नांदेड ४३१६0५. 
मो. ९४२३४0२८१९. 


मूल्य 


कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा, शके १९३७ 
(१२ नोव्हेंबर २0१५) 


अक्षरजुळणी । मुखपृष्ठ । मुद्रण 
गोविंद जोशी 

अभिनव प्रतिरूप मुद्रणालय, 
शिवाजीनगर, नांदेड. 

मो. ९४२१८५१३२४ 


: २00 रुपये 


माझे वडील तीर्थरूप अण्णा, 
मातोश्री अम्मा, 

इतर नातेवाईक, 

मित्र परिवार, 


ज्यांनी माझ्या जीवनात 
कृतार्थता आणण्याचा प्रयत्न केला 
त्यांना... 


त्यांच्याकरिता. . . 


- सुधाकर 


भ्र 
र 
>० 


॥ हरिः 3 || 


प्रस्तावना 


“सार्थक' म्हणजे श्री. सुधाकरराव 
कुलकर्णी यांनी स्वत:च्या आयुष्याचे केळेळे परखड 
सिंहावलोकन होय. बोधन येथील त्यांच्या रम्य 
बालपणापासून ते एक यशस्वी बँक अधिकारी हा 
त्यांचा जीवनप्रवास त्यांनी मार्मिक आणि 
उद्बोधक पद्धतीने वाचकासमोर मांडला आहे. 
बोधन मुक्कामी शांताबाई (अम्मा) तुकारामपंत 
(अण्णा) यांचे सान्निध्य, सुंदराबाई, अंबुताई यांचा 
एकत्र कुटुंबातील सहवास, वाशिमचे दिवस, 
विस्मयकारक अनुभव, बँकेचे कामकाज, 
खुर्शीदबेगम प्रकरण, फसलेली काश्मीर यात्रा, 
अभद्र सवयीतून केलेली स्वतःची सुटका. अण्णा 
आणि दोमलएडगी येथील शेती-बोधन कॅपचे 
वर्णन, उमरी येथे असताना गोरठे संस्थानचा 
प्रभाव, जीवन कलाटणी, अण्णांचे अपघाती 
निधन या सर्व घटना सुधाकररावांचे भाव-विश्‍व 
व्यापून टाकणार्‍या आहेत. 

ए. पी. एम. सी. एस. बी. आय. शाखेवर 
एस. टी. कुलकर्णी शाखाधिकारी यांचे क्लार्टर. 
घरात भरपूर नातेवाईक, बैठकीत एक कुलर चालू. 
माणसांची कामानिमित्त नेहमीच ये-जा चालू 
असे. कडक शिस्तीचे व्यक्ती म्हणून मी 
सुधाकरराव यांचेकडे पाहात असे. एक कार्यमग्न 
व्यक्ती. बैठकीत पानपुडा, तंबाखूचा स्वाद, 
अधिकाराने वागणे आणि बोलणे. उन्हाळ्याची 
सुट्टी त्यामुळे बरीच बालकुमारांची गर्दी होती. ते 
घरात असताना सर्व काही शांत शांत खाली बँकेत 
गेले की मुले सुटकेचा विश्वास सोडीत. 

ही माझी सुधाकररावांची पहिली ओळख 
तसे कार्य प्रसंगात पाहिले अन्‌ बोळलोही असोत 


परंतु स्मरते ते येथपासून. माझ्या बी. एड. प्रवेश 
पत्रासाठीही मी त्यांचाच पत्ता दिला. मुलांना 
शिकवणे या हेतूने जाणे येणे होते. 

आज २५ वर्षानंतर आदरणीय सुधाकरराव 
यांच्या 'सार्थक' आत्मचरित्रावर काही लिहावे 
लागणे हे मी माझे भाग्य समजतो. 

भूत, वर्तमान आणि भविष्य ही काळाची 
तीन रूपे यातच पंचमहाभूते, व्यक्ती आणि 
परिस्थिती सापेक्ष त्यांची अनुभूती अटळ असते. 
सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी यांची आपणास आजन्म 
साथ असते. माणसे बदलत राहतात. जीवनात 
ग्रहणे, भरती, ओहटी, त्सुनामी आणि भूकंप या 
सारखे प्रकार येत असतात. ते याच पंच महाभूतांचे 
आविष्कार असतात. त्यामुळे मानवी जीवन 
प्रभावित होणे स्वाभाविक आहे. 

साधारणत: ५0 ते ६0 वर्षापूर्वीचे 
बालवयातील समाजजीवन व त्याचा परखड 
परामर्ष एखाद्या वडीलधाऱ्या मंडळीने घ्यावा. 
त्याला आत्मचरित्राचे स्वरूप द्यावे. ते वाचताना 
आपल्या मनात सप्तरंगी इंद्रधनुष्य साकारावे, हाच 
काहीसा अनुभव सुधाकरराव कुलकर्णी यांच्या 
लेखन प्रपंचातून येतो. साहित्याच्या निकषावर या 
भूतकालप्रेमी आत्मचरित्रांना जोखायचे नसते. 
मतीतार्थ महत्त्वाचा तो समजला की, त्याचे 
आयोजन आणि प्रयोजन यांचे महत्त्व पटत असते. 
जुने ते सोने या म्हणीप्रमाणे हे आत्मचरित्र भावी 
पिढीसाठी अनमोल व आस्वादक असा ठेवा आहे 
याची खात्री वाटते. 

लेखनासाठी चिंतन आवश्यक असते. जे 
लिहितात ते सखोल विचार-सागरात वारंबार सूर 


सार्थक | ५ 


मारून मोती शोधून काढतात. त्यांना अनुभवाच्या 
सूत्रात गुंफतात. भावी पिढीबद्दल असलेली प्रचंड 
आस्था हा त्याचा मूलाधार असतो. त्यासाठी 
पूर्वजांचे आदरपूर्वक स्मरण आणि चित्रण या 
मार्गाने सुधाकरराव यांना जावे लागले. जे दिसले 
ते टिपण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्यांनी केला आहे. 
जे पूर्वी दिसायचे ते आज दिसत नाही. निखळ 
नातेसंबंध लोप पावत चालली आहेत. याची खंत 
ते आत्मचरित्रात मार्मिकपणे व्यक्त करतात. पूर्वीचे 
समाजजीवन आणि आजचे समाजजीवन 
वर्तमानातील केवळ भंपकपणा आजचा 
चंगळवाद, सांस्कृतिक, प्रदूषण, यावर त्यांनी 
केवळ भाष्यच केलेले नाही तर ताशेरेही ओढले 
आहेत. 

प. पू. अप्पा यांची प्रेरणा त्यांनी सदैव 
जोपासली आहे. याचा आत्मचरित्र वाचताना 
वारंबार प्रत्यय येतो. संसारात राहून देखील 
अलिप्तता अंगीकारणे स्वत:मध्ये काही 
जाणीवपूर्वक व निग्रहाने केलेले बदल प्रत्येक 
सेवानिवृत्त व्यक्तीला बोधप्रद आहेत. 

आत्मचरित्राताने सुधाकरराव यांची 
कुटुंबबत्सलळता ठळकपणे उजागर होते. 
आत्मचरित्र लिहिणे ही एक कला आहे. केवळ 
स्वत:चे मोठेपण आणि त्याग यांना त्यांनी प्राधान्य 
दिलेले नाही. सद्गुरू चरणी लीन झालेला माणूस 
इतरांच्या आनंदात सुख मानू लागतो. समाधानाची 
व्याख्या बदलतो. त्यातून नको तो संघर्ष शांतता 
पूर्ण मार्गाने टाळता येतो. याचे प्रमाण म्हणजे हे 
आत्मचरित्र आहे. 

वसमत आणि बोधन येथील त्यांनी 
बालवयातील टिपलेली क्षणचित्रे आजही 
जशासतशी वाचकांच्या दृष्टिपटला समोर उभी 
राहतात. एक सुदृढ पिढी त्यांनी अनुभवली. 
खानदानी वैभव व त्यांचा ऱ्हास, त्यांची 
कारणमीमांसा रझाकारातील दिवस. भीषण 
अनुभव, चंदनाप्रमाणे झिजणारी वडीलधारी 


६ | सार्थक 


मंडळी, शेतीची निर्वासितांचे जीवन, अंगावर काटा 
येतो, हे सर्व वाचताना. 

काळ, कर्तृत्व आणि नियती यांच्या 
संदर्भाने सुधाकरराव यांनी अनेक व्यक्तिमत्त्वांचा 
परामर्ष घेतला आहे. निरर्थक धर्मकल्पना, अक्षम्य 
चालीरीती यांची त्यांनी निर्भत्सना केली आहे. हे 
लेखन म्हणजे कुटुंब सुधारणा, विवेकी वाटचाल 
यासाठी दीपस्तंभ होय. संयुक्त कुटुंब एकीचे 
महत्त्व, त्यातील मौजमजा, रम्य बालपण. त्या 
काळातील खेळ, मनोरंजन, मैत्रीचे स्वख्प, 
प्रोत्साहन देणारे गुरुजन, प्रेमळ शेजारी, आजोबा, 
माता, भार्या, आजी, काका-काकू - मावश्या - 
आत्या - मामा - मामी. व्यक्तिमत्त्वांची तेजस्वी 
मांदियाळी, डोळ्यापुढे उभी राहते. आग्रह, 
दुराग्रह, अपेक्ष आणि निरपेक्ष, स्वार्थी आणि 
निरलस या भाव-भावनांचा डोळसपणे अभ्यास 
करण्याची संधी हे आत्मचरित्र वाचणाऱ्यास 
मिळते. 

दुरावा, जवळीकता, मतभेद, तीव्र मतभेद 
असणे स्वाभाविक आहे. थोरा मोठ्यांच्या 
मौनातही मोठे सामर्थ्य असते. त्यांचा स्पर्शही 
अलौकिक असतो. याची शिकवण हे आत्म चरित्र 
देते. पिताश्री. तुकारामपंत यांचे स्वभाव चित्रण, 
वर्तनातील खाच खळगे त्याचे इष्ट, अनिष्ट परिणाम 
यांचा आलेख सुधाकरराव तटस्थपणे साकारतात. 
बालपणी ते खोडकर होते. याचे काही सप्रमाण 
दाखले दिले आहेत. त्याही परिस्थितीत संस्काराचे 
मोती टिपले, सकस आहार, भरपूर व्यायाम यामुळे 
निरोगी जीवन. पूर्वज वाघाची शिकार करायचे. 
बंदूकधारी तुकारामपंतांनी धाडसीपणे घराचे 
सरक्षण केले याचा त्यांना सार्थ अभिमान वाटतो. 

भयावह वास्तवाचे भान ठेवून जीवनात 
अनेक प्रतिकूल परिस्थितींना सुधाकरराव 
निर्भीडपणे सामोरे गेले. व्यक्तिचित्रणासोबत व 
तत्कालीन घरे (वाडा) बाळंतिणीची कायम 
खोली, लादणी, आड, पत्र्यांची घरे, माळवद, 


प्रशस्त खिडक्या, जाड-कूड भिंती चिरेबंदी 
बांधकाम, यांचे अकृत्रिम वर्णन आत्मचरित्रात 
पाहावयास मिळते. 

कै. नरहर कुरुंदकर यांची व्याख्याने ऐकणे. 
शुकानंद, बोधानंद मठातील सांस्कृतिक 
चळवळी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत 
घडलेले बालपण, चौथी परीक्षेत जिल्ह्यातून प्रथम 
येणे. गुरुजनांबद्दल असीम कृतज्ञता, आध्यात्मिक 
संस्कार, सूर्योदयापूर्वी दिनक्रम आरंभ, मनुस्मृतीचे 
वारंवार दाखले देत हे आत्मचरित्र बोधन - वसमत 
या दोन गावात हिंदोळा घेत पुढे सरकत जाते. 

पाहिलेला पहिला पिक्चर, बोधन मुक्कामी 
कुंदनलाळ सहगल यांची ऐकलेली गीते, 
अनुभवलेले जगा वेगळे प्रसंग, वडिलांना 
लिहिलेले पत्र. स्वातंत्र्यापूर्वीचे दिवस, स्वातंत्र्यवीर 
सावरकर यांच्या विचारांचा पगडा असल्याने 
देशभक्तांचे बलिदान व्यर्थ जाते की काय? या 
भीतीने सुधाकरराव व्याकूळ होताना दिसतात. 
नवरसांचे मनोहारी मिश्रण असलेले हे आत्मचरित्र 
तारुण्याकडे वळते आणि परिस्थिती बदलते. 
डॉक्टर किंवा इंजिनियर होऊ शकलो नाही. ही 
भावना त्यांना वारंवार कुरतडत राहते. 
महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना केलेल्या चुकांची 
त्यांनी स्पष्टपणे कबुली दिली आहे. यातून बोध 
घ्यावा. शिक्षणात व्यत्यय, खर्च अमाप, त्यामुळे 
अनेक संकटे ओढवली. तत्कालीन नांदेड कसे 
होते हे जाणून घेताना मौज येते. सरदारजीच्या 
वाड्यातील त्यांच्या करामती मनोरंजक ठरतात. 

ध्येयाकडे दुर्लक्ष झाले. जुने मित्र सोबत 
नव्हते. जीवनातील अनेक चढउतार, दुनियादारी, 
अजब अनुभव, दर्जेदार चित्रपट पाहणे, वाचनाची 
आवड, थोरा मोठ्यांची भाषणे ऐकणे. यामुळे 
आदर्शबाद जोपासळेला होता. निस्पृह मित्रही 
भेटले. आशावाद दृढ होता. मेहनती. प्रामाणिक, 
जिज्ञासू वृत्ती यामुळे बँकेची नोकरी मिळाली 
आणि ती टिकवली. 


सुधाकरराव यांनी नोकरी लागल्या नंतर 
लग्न जमेपर्यंतच्या परिस्थिती वर्णनामुळे देखील 
तत्कालीन रूढी परंपरा यांची उजळणी होते. त्यांचे 
मुंबईतील वास्तव्य, त्या महानगरातील चांगले 
वाईट. त्यानंतर विविध जिवलग बँकर्स सहकारी 
यांचा आवर्जून उल्लेख करीत सार्थक या 
आत्मचरित्राचा पूर्वरंग संपतो. त्याचा उत्तरार्धाची 
त्यांनी तयारी चालवली आहे. 

जग ही बदलत राहणारी प्रक्रिया आहे. 
कालचे जग आजच्या जगासारखे नाही. अतीत 
प्रेमी माणसे सुवर्णयुग आणण्यासाठी नेहमीच 
धडपडत असतात. सार्थक मधील पाऊलखुणा, 
सुधाकरराव यांच्या जीवननिष्ठा, घराला आनंदवन 
करण्यासाठी प्रेरणादायक ठराव्यात. हीच 
मन:पूर्वक शुभेच्छा. 

नाती ही फुलपाखरासारखी असतात. घट्ट 
धरून ठेवली तर गुदमरून जातात. सैल सोडली 
तर, उडून जातात. त्यांना हळुवारपणे जपावे 
लागणे, जीवनातील सर्वच नाती आणि त्यांचे 
संबंध यांचा सुयोग्य मिलाफ, सुधाकररावांच्या 
जीवनात प्रकर्षाने जाणतो. त्यामुळेच ते हे 
बिलक्षण क्रणानुबंध मनाच्या कोंदणात जतन करू 
शकले. 

सार्थक हे कादंबरी किंवा आत्मचरित्रपर 
लेखन जरी मर्यादित व्यक्ती आणि कालावधी 
यांचेशी निगडीत असले तरी वाचकाने ते वाचताना 
त्यातून बोध घ्यावा असे खूप काही आहे. जीवन 
व्यवहार त्यातील अडी-अडचणी आणि त्यावर 
खंबीरपणे केलेली मात यांचा परामर्ष घ्यावा. 
समरस झाल्यास सार्थक वाचणारा कृतार्थ होतो 
त्याला जीवनाची एक नवी ऊर्मी आणि दिशा प्राप्त 
होते. आपल्या कामावरील असीम निष्ठा तसेच 
कर्तव्यकठोरता या शाश्‍वत मूल्यांचा शोध घेता 
येतो. श्री. सुधाकरराव कुलकर्णी यांच्या 
लेखनकार्यास माझ्या सदैव शुभेच्छा ! 

- प्रमोद शिरपूरकर 


सार्थक |॥७ 


॥ श्री शंकर ।॥। 


मनोगत 


हिंदू संस्कृतीप्रमाणे चार आश्रम आहेत. 
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम व 
सन्यासाश्रम. या चार आश्रमांपैकी पहिले दोन, 
ब्रह्मचर्याश्र्म ब गृहस्थाश्रम कसे बसे टिकून 
आहेत, पण अत्यंत वाईट अवस्थेत, कारण त्यावर 
पाश्चात्य संस्कृतीची दुष्ट छाया पडली आहे, ती 
अधिकाधिक गडद होत चालली आहे. ह्या ज्या 
दोन आश्रमांच्या अधिष्ठानावर राहिलेले दोन 
आश्रम म्हणजे वानप्रस्थाश्रम ब संन्यासाश्रम तेही 
टिकून राहण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. 
सन्यासाश्रमास तर सद्य:परिस्थितीत खग्रास ग्रहण 
लागले आहे. अपवाद म्हणून काही महामानबांनी 
सन्यासाश्रमात प्रवेश केला, त्यांपैकी एक आमचे 
ब्रह्मीभूत प. पू. अप्पा व दुसरे प. पू. श्री. किशोरजी 
व्यास. वानप्रस्थाश्रमाचे वृद्धाश्रमात केव्हा 
विलीनीकरण झाले ते समजलेच नाही. वृद्धाश्रमाची 
परिस्थिती तर अत्यंत गंभीर व दयनीय आहे. खरे 
म्हणजे वृद्धाश्रम हा आपल्या धर्मास, संस्कृतीस 
कलंकीत करणारा असा आहे. वानप्रस्थाश्रमाची 
सन्यासाश्रमापेक्षा काही वेगळी परिस्थिती नाही. 
याचाच एक भाग म्हणून संसारातील तापापासून 
काही काळ तरी दूर्‌ राहता यावे, यासाठी मनाला 
कुठे तरी गुंतवून ठेवण्यासाठी आत्मचरित्र 
लिहिण्याचे ठरविले. ह्या प्रयत्नात मी बराचसा 
यशस्वी झालो आहे. वानप्रस्थाश्रमात अरण्यात 
जाऊन राहावे लागते, असे काही नाही, संसारात, 
(घरात) राहूनही वृत्तीने वानप्रस्थाश्रम स्वीकारता 
येतो, असे आमचे लाडके प. पू. अप्पा नेहमी 
सांगत. त्याप्रमाणे मी हा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न 
केला यात मी काही प्रमाणात यशस्वी झाल्याचे 


८ | सार्थक 


मला आता वाटते. हे आत्मचरित्र लिहिण्यास 
जेवढा वेळ दिला, तेवढ्या काळात तरी 
संसारातील माझी लुडबुड थांबली. तेवढ्या पुरता 
का होइना माझा त्रास इतर व्यक्तींना झाला नाही, 
माझे मन तेवढ्या वेळापुरते का होइना 
वानप्रस्थाश्रमाच्या मार्गी लागले. आलंकारिक, 
ओघवती भाषा नाही. बुद्धीची झेपही तोकडी 
पडली, भावना शब्दात उतरविताना कमी पडलो, 
याची खंत आहे. हे माझे आत्मचरित्र फक्त 
माझ्यासाठीच, आत्मपरीक्षण करण्यासाठी लिहिले 
आहे, वैयक्तिक स्वरूपाचे आहे. पण इतरांनी 
वाचल्यास त्यातील जे काही चांगले आहे ते घ्यावे, 
चांगले नसलेले तांदुळातील खड्याप्रमाणे दूर 
सारावे. 

मी इ. स. ३१ मार्च २00१ ला भारतीय 
स्टेट बँकेतून निवृत्त झालो. आयुष्याच्या संध्या- 
छायेत प्रवेश केला. उर्वरित आयुष्य सुखा:चे 
जावे, संसार तापाचा त्रास सुसह्य व्हावा यासाठी 
वृत्तीने वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा, म्हणून 
जवळपास निवृत्ती घेण्यापुरती १५ वर्षे काही 
निर्णय घेतले. त्या निर्णयांपैकी एक असा घेतला, 
संसारात राहून अलिप्त राहण्याचा प्रयत्न करावा. 
काही प्रमाणात ममत्व, कमी करावे. ह्या प्रयत्नात 
मी पूर्णपणे नसलो. तरी, बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी 
झालो. याचा परिणाम म्हणजे बऱ्याच प्रमाणात 
लौकीकदृष्ट्या तर त्या मानाने कमी प्रमाणात का 
होइना पण मन, बुद्धीच्या पातळीवर विकास 
मिळविण्यात मी यशस्वी झालो आहे असे मला 
वाटते. माझी पत्नी सौ. विजया, जिने माझ्यासाठी 
फार फार केले पण कधी मिरविले नाही. हे 


लिखाण लिहिण्यासाठी कधीही प्रापंचिक अडचण 
येऊ दिली नाही. भरपूर वेळ मिळू दिला, मदत 
केली सौभाग्यबतीस मी आभार मानलेले 
आवडणार नाही पण अर्धांगिनी या नात्याने अर्ध 
श्रेय तिचेच. परिवारातील इतरांनी यथोचित साह्य 
केले. त्यांच्यावरील प्रेम वृद्धींगत व्हावे, ही इच्छा. 

लेखकु होण्याचे माझा भाचा उद्य 
मधुकरराव योगी, ह्यास जाते. माझ्या प्रेमापोटी, 
अखंड परिश्रम घेत त्याने हे खडतर काम न 
थकता, केव्हा केव्हा रात्रीचा टिवस करून केले 
त्याबद्दल त्याचे जेवढे कौतुक करावे तेवढे कमीच. 
श्री. प्रमोद शिरपूर यांनी प्रस्तावनेद्वारे माझ्या या 
आत्मचरित्राची जी उत्कृष्ट पद्धतीने उकल केली 


त्याला तोड नाही, सतत त्यांच्या क्रणात राहणेच 
मला आवडेल. अतिशय कमी कालावधीत 
मागील दोन 'अंदमान-यात्रा व 'कीर्तनी मन 
रंगले' व हा तिसरा ग्रंथ याची श्री. गोविंद जोशी, 
रश्मी प्रकाशन नांदेड यांनी सुबक छपाई व 
वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन करून दिल्याबद्दल 
त्यांचे आभाळाएवढे आभार; तसेच त्यांचे 
सहकारी श्री. विवेक भोगले व सौ. दिपाली 
ओपळकर यांचे आभार. माझ्यासारख्या सामान्य 
गृहस्थाचे हे लिखाण वाचकास कितपत रुचेल ह्या 
संभ्रमातच, माझ्या मनोगतास येथे विराम देतो. 

सर्वीपे सुखीन: सन्तु । 

सर्वे सन्तु निरामया: ॥। 


-सुधाकर तुकारामपंत कुलकर्णी. 


सार्थक । ९ 


प्रकाशकीय 


सार्थक'च्या निमित्ताने श्री. सुधाकरराव 
कुलकर्णी यांच्याबद्दल, त्यांच्या कार्याबद्दल 
जाहीरपणे मांडण्याचा योग त्यांनी दिला; अर्थात्‌ 
त्यांचा जीवन जगण्याचा अनुभव माझ्यापेक्षा 
नक्कीच मोठा आहे, याची मला जाणीव आहे. 

श्री. कुलकर्णी यांच्यातला लेखक नवी 
आशा घेऊन अंदमान यात्रा (क्रांतिकारकांचे 
धगधगते यज्ञकुंड) व कीर्तनी मन रंगळे' ही दोन 
पुस्तके आमच्या रश्मी पब्लिकेशन्सने प्रकाशित 
केली. तसे पाहता या दोन्ही पुस्तकांना एक 
सामायिक आयाम आहे. अंदमान यात्रा हे एक 
भोतिक प्रवासवर्ण आणि 'कीर्तनी मन रंगले' 
आत्मप्रवासवर्णन. दोन्ही प्रवासात भावलेले 
जसेच्या तसे इतरांना सांगण्याचा हट्ट यात त्यांनी 
जपला आहे. प. पू. आप्पांचे ते शिष्य. खोलवर 
सत्य शोधणे, विनाविलंब ते सत्य मांडणे ही 
त्यांची शैली. अर्थात कटू सत्य असेल तेही 
मांडताना परिणामाची पर्वा न करता मांडणे 
महत्त्वाचे ही भूमिका जपत जगणारा स्वच्छंदी 
मनाचा माणूस अशी कुणी टिका केली; तर ती 
टिका पचवण्याची क्षमता असलेले श्री. 
सुधाकरराव. अशा स्वभावाच्या व्यक्तींना 
तथाकथित समाजात 'अहंकारी', 'विक्षिप्त' अशी 
वबिशेषणेही अलंकाराच्या रूपात भेट म्हणून 


१० | सार्थक 


मिळतात; किंबहुना अशा व्यक्‍ती समाजात एकटी 
पडण्याची दाट शक्‍यता असते. 

श्री. कुलकर्णी यांच्या 'कीर्तती मन 
रंगले'च्या निमित्ताने त्यांच्याशी आत्मप्रवासाची 
चर्चा रंगत गेळी. अहंकाराची जपणूक आणि 
सद्गुरूंच्या चरणी समर्पणाची शक्‍ती त्यांच्या 
कार्यबाहुल्यांचा कणा होता हे सतत जाणवत होतं. 
अहंकारात स्वाभिमान आणि परिवर्तनाची धडपड 
स्पष्ट जाणवत होती. त्यात लाचार किंवा 
प्रौढीपणाचा लवलेशही नव्हता. असं आयुष्य 
जपताना मरणयातनांना सामोरे जावे लागते, तसे 
श्री. कुलकर्णी यांचे आयुष्यच एक धगधगते 
यज्ञकुंड होय. यातूनच त्यांच्या जीवनप्रवासास 
वाचकांसमोर आणावं या विचाराने त्यांच्या 
जीवनचरित्राला 'सार्थक' या नावाने प्रकाशित 
करावयाचे ठरले. रश्मी पब्लिकेशन्सला हा हॅट्रिक 
बहुमान देऊन आमची मान उंचावण्याचे कार्य 
त्यांनी केले; त्याबद्दल त्यांचे आभार. 

सार्थक वाचकांच्या हाती देताना आम्हास 
एका तपस्वीच्या प्रेरणा नवपिढीला देण्याचा आनंद 
आहे. यानिमित्ताने श्री. कुलकर्णी यांचे साठ्योत्तर 
जीवन आनंददायी व दीर्घायुरारोग्यपूर्ण ठरो ही 
शुभेच्छा ! 

- गोविंद जोशी 


सार्थक 


(पूर्वार्ध) 


इ. स. १२ नोव्हेंबब २00२ माझा 
एकोणसाठावा वाढटिवस, त्यानिमित्त जवळच्या 
नातेवाइकांनी माझ्या जन्मदिनी मला शुभेच्छा 
द्याव्यात, माझे कौतुक करावे मला वाटले, 
त्याप्रमाणे मी हा कार्यक्रम ठरविला. नांदेड येथील 
अष्टविनायक नगरातील ज्येष्ठ नागरिकांनी 
ठरल्याप्रमाणे त्या दिवशी संध्याकाळी माझ्या घरी, 
हा छोटेखानी समारंभ अत्यंत आनंदात, मोठ्या 
उत्साहाने आणि भावपूर्ण वातावरणात पार 
पाडला. त्यापूर्वीही प्रत्येक वाढदिवशी जास्तीत 
जास्त नातेवाइकांनी तसेच मित्रांनी अशा 
कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, आहेर करावेत, 
शुभेच्छा द्याव्यात, असे स्वार्थी विचार मनात येत 
असत. सर्वांना माझा वाढदिवस लक्षात राहावा 
म्हणून मी अधूनमधून आठवण करून देत असे. 
अशा प्रकारच्या शुभेच्छा त्यांच्याकडून जबळपास 
मी जबरदस्तीने घेत होतो, असे मला आता वाटते. 
एकोणसाठाव्या वर्षी मला स्वत:लाच असे वाटत 
होते की, माझी एकसष्टीसुद्धा माझ्या मुलांनी 
थाटामाटाने साजरी करावी. त्याप्रमाणे सूचक असे 
वक्तव्य मी घरातील मंडळीसमोर एक दोन वेळा 
केले होते. त्या माझ्या सूचक वक्तव्यामुळे म्हणा 


किंबा मुलांनी स्वत:होऊन, स्वंयस्फूर्तिने म्हणा, हा 
कार्यक्रम (एकसष्टीचा) साजरा करण्याचे ठरविले. 
कार्यक्रम ठरल्यानंतर मात्र मी सतत दोलायमान 
मन:स्थितीत होतो. एक मन म्हणत होते की, का 
म्हणून या कार्यक्रमात आपण सहभागी होत 
आहोत? स्वतःचे कौतुक करून घ्यावे, 
नातेवाइकात किंवा मित्र मंडळीत स्वत:ची प्रतिष्ठा 
मिळविण्यासाठीच ना ! मग कशासाठी? हा 
समारंभ ही नको, त्यात भाग घेणेही नको, दुसरे मन 
म्हणत होते की, आता मुलांनी ठरविलेच आहेत, 
तर खोट्या प्रतिष्ठेसाठी का होईना त्यांच्या 
आनंदाखातर, कार्यक्रमात स्वत:चे कौतुक करून 
घेण्यासाठी मी सहभागी होण्याचे ठरविले. साठ 
वर्षानंतर माणूस पुन्हा लहान लेकरासारखेच वागत 
असतो म्हणे ! लेकरांना कौतुक केलेले आवडते 
असेच काहीतरी माझ्या बाबतीत झाले. हे सोयीचे 
राजकारण खेळण्यासारखे नाही का? एकसष्टीचा 
कार्यक्रम होऊ नये, म्हणून मी प्रयत्न करण्यास 
सुरुवात केली. अटी टाकल्यास मुले मागे हटतील 
व कार्यक्रम होणार नाही असे वाटले. पहिली अट, 
कार्यक्रम हा धार्मिकपद्धतीनेच करावा लागेल. 
मनात सतत विचाराचे काहूर चालले होते की, 


सार्थक । ११ 


आत्तापर्यंत आपण असे कोणते कार्य केले आहे का 
ज्यामुळे आपण खऱ्या प्रतिष्ठेस पात्र आहोत. बरे 
! कौतुक म्हणून जर आपण ह्या कार्यक्रमात भाग 
घ्यावा तर आपण काही लहान नाहीत, चांगले 
साठ वर्षाचे म्हातारे झालो आहोत. दुसरी अट 
आहेराची देवाण-घेवाण अजिबात चालणार नाही, 
तिसरी अट म्हणजे विद्वान ब्राह्मणांना योग्य 
यथाशक्ति दक्षिणा देऊन सन्मानीत करावे लागेल, 
तिथे काटकसर नको. इतर काही बारीक-सारीक 
अटी सांगितल्या. मुलांना हा कार्यक्रम घडवून 
आणावयाचाच होता. त्यांनी सर्व अटी मान्य 
केल्या. मग मात्र त्यांच्या प्रखर इच्छेपुढे माझे 
काहीच चालले नाही, मी होकार दिला. 
एकसष्टीचा कार्यक्रम श्री. विश्वासशास्त्री घोडजकर 
ह्यांना विचारून ३0 ऑक्टोबर २00३ ला 
ठरविला. कारण तिथीप्रमाणे माझा वाढदिवस ४ 
नोव्हेंबरला येत होता. पण त्या दिवशी ग्रहण 
असल्यामुळे पलीकडे सरकवला. शास्त्री हे 
शास्त्रांचे जाणकार असल्याचे प्रात:स्मरणीय माझे 
सद्गुरू स्वामी वरदानंद भारती (पूर्वाश्रमीचे प. पू. 
अ. दा. आठवले ऊर्फ अप्पा) हे एका प्रसंगी 
म्हणाले होते त्याप्रमाणे कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम 
करावयाचा असल्यास मी श्री. विश्वासशास्त्री यांचा 
परामर्श घेत असे, कारण अलीकडे मी शास्त्र हेच 
प्रमाण मानतो. शास्त्र जे सांगेल त्याप्रमाणे 
करण्याकडे माझा कल आहे. पौराहित्य करण्यास 
श्री. घोडजकर यांना मी विनंती केली त्याप्रमाणे 
त्यांनी मान्य केळे. नंतर धनत्रयोदशीच्या दिवशी, 
असाच एकदा एकांतात बसलो असताना मनात 
विचारांचे काहूर माजले होते. माझ्या 
पूर्वायुष्यातील घटनेची शृंखला आठवत होती. 
मला कधी ती समाधानी तर कधी बेचैन करी ह्या 
अवस्थेत बराच वेळ गेला, तेव्हा मनात आले की, 
सर्व घटना लिखित स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास, आपण जन्माला आल्यानंतर ह्या ६0 
वर्षात काय कमावलं व काय गमावलं ह्याचा 


१२ । सार्थक 


लेखाजोखा होईल आणि साहजिकच आत्मपरीक्षण 
केल्याचे समाधान पण होईल. पुढील आयुष्य 
सुखी, आनंदी व समाधानी राहण्यासाठी त्याचा 
उपयोग निश्चित होईल. नमनाळाच घडाभर तेल 
घालण्यापेक्षा घटना लिहिण्यास सुरुवात केलेली 
बरी. सद्गुरू अप्पांचे चरणी लीन होऊन लेखनास 
आरंभ करतो, हा माझा अल्पसा प्रयत्न 
सद्गुरूकृपेने पूर्ण होईल, असा मला दृढविश्वास 
आहे. कारण ते पाठीशी उभे आहेतच, फक्त 
धाडसाची वाट पाहात आहेत. 

इ. स. १२ नोव्हेंबब १९४३ कार्तिक 
पौर्णिमेचा शुक्रवार, सूर्यास्तानंतर, चांदणे 
लखलखीत पडावयास सुरुवात झालेली होती. 
वसमत शहरात विद्युत दिव्यांचे आगमन झालेले 
नव्हते, या पार्श्वभूमीवर शरदक्रतुच्या चांदण्याचे 
विलोभनीय दृश्य व त्याचा आनंद कसा असतो हे 
प्रत्ययास येत होते. माझी आई पहलीटकरीण 
असल्यामुळे घरात सगळीकडे धावाधाव सुरू 
झाली व त्यानंतर ठीक ८ वाजून ५५ मिनिटांनी 
मातोश्री. प्रस्तुत झाल्या व माझा जन्म आजोळी 
म्हणजे वसमत येथे प्रसन्न अशा वातावरणात 
झाला. त्यावेळी माझ्या आईचे आजोबा तुळसीचे 
लग्न लावावयास गेले होते. त्यांना ताबडतोब घरी 
बोलावण्यात आळे. मी पहिला मुलगा 
असल्यामुळे आजोळच्या घरातील सर्व मंडळीस 
अत्यानंद झाला, साखर वाटण्यात आली. 
बोधनला माझ्या वडिलाकडे ही आनंदाची बातमी 
तारेने कळविण्यात आली. कारण त्यावेळी 
दूरध्वनी नव्हते. तिकडेही सर्वांना आनंद झाला 
कारण पहिला मुलगा हे भाग्याचे लक्षण असा 
त्यावेळी समज होता. आईचे नाव शांताबाई व 
वडिलांचे नाव तुकारामपंत कुळकणी. मी 
प्रत्येकाच्या कौतुकाचा विषय झालो होतो. असे 
मला सांगण्यात आले. पुढे मोठा झाल्यानंतर 
आईकडून हा वृत्तांत अधूनमधून ऐकावयास मिळत 
होता. त्या आधारे हे सर्व काही लिहू शकलो. 


त्यानंतर मातोश्री.स व अस्मादिकास दोन महिने 
वसमतला राहावे लागले. त्यावेळी आमच्यावर 
प्रेमाचा वर्षाव तर झालाच पण आरोग्य चांगले 
राहील, अशा प्रकारे बाळ, बाळांतीण ह्यांची 
खूपच काळजी घेतली असणार कारण आता माझे 
वय साठ आणि मातोश्री.चे वय ऐंशीच्या दरम्यान 
आहे. तरीपण आमच्या दोघांचीही प्रकृती उत्तम 
आहे, कारण लहानपणापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत 
सतत आठ दहा दिवस अंथरुणावर पडून 
राहण्यासारखा आजार आम्हा दोघांस झालेला 
आठवत नाही. बाळांतपणात व त्याआधी 
स्त्रियांची व्यवस्थित काळजी (पोष्टिक आहार, 
योग्य ते उपचार) घेण्यात आळे तर पुढील 
आयुष्यात ते दोघेही म्हणजे मूळ व बाळंतीण 
शारीरिकदृष्ट्या ब मानसिकदृष्ट्या सुदृढ राहतात. 
आता मात्र अलीकडच्या काळात बाळांतपणापूर्वी 
व नंतरही नको तितके लाड केले जातात. 
बाळांतपणानंतरची घ्यावयाची दक्षता व्यवस्थित 
होत नसल्यामुळे उदा. सौंदर्य टिकविण्यासाठी 
बाळांतीणी अंगावरचे दूध बाळास देत नाहीत. 
म्हणून तर सध्याची पिढी शरीराने सुदाम्याच्या 
किंवा मग एकदम घटोत्कचाच्या वंशातील 
असल्यासारखी दिसते. 

ह्यानंतर मातोश्री.चे माझ्यासहित बोधनला 
झालेले आगमन तेथील कोड-कौतुक व बालपण 
ह्याबद्दल जेवढे काही पुसटसे आठवत आहे, तेवढे 
लिखित स्वरूपात आणण्याचा हा प्रयत्न. तसे 
आम्ही मूळचे कंधारचे पण बोधनला स्थायिक 
झालो. बोधन हा निझामाबाद जिल्ह्यातील एक 
मोठा तालुका. त्याकाळी हैद्राबाद संस्थानात 
असलेला व आता भाषावार प्रांत-रचना 
झाल्यानंतर आंध्रात समाविष्ट झालेला. आशिया 
खंडातील सर्वात मोठा साखर कारखाना बोधनला 
आहे. ह्या साखर कारखान्याचा परिसर एवढा मोठा 
होता की, ते जबळजवळ लहानसे संस्थानच होते. 
संस्थान म्हणण्याचे कारण की, त्यावेळी त्या 


परिसराचे वैभव वाखाणण्यासारखे होते. सध्या 
त्याचे खाजगीकरण झाले आहे. त्यामुळे ते वैभव 
लयास पावले आहे. कारखान्याचे १६कॅम्प्स होते. 
कॅम्प म्हणजे लहानसे खेडे, कॅम्पला फार्म असेही 
म्हणत असत. ऊस वाहतुकीसाठी हे सर्व लहान 
कॅम्प्स रेल्वेने, तसेच पक्क्या रस्त्याने ही खेडी 
बोधन येथील कारखान्याशी जोडलेले होते. 
प्रत्येक फार्मवर, एक फार्म मॅनेजर, दोन तीन 
ओव्हरसियर्स काही फील्डमनस व त्यांच्या 
हाताखाली लेबर्स असत. त्या सर्वांना राहण्यासाठी 
टुमदार घरे कारखान्याने बांधून दिलेले होते. ह्या 
सर्वांचे काम म्हणजे फार्मच्या अखत्यारीतील 
जमिनीवर उसाची लावणी करणे, उसाची योग्य 
वाढ झाल्यावर तो ऊस कारखान्यास रेल्वेने 
अथवा ट्रकने पाठविणे. उसाच्या लागवडीची 
जागा कारखान्याची होती. पाणी पुरवठा 
निझामसागर डॅम मधून कालव्याद्वारे करण्यात येई. 
फील्डमन श्रेणीपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा पगार कारखाना 
करीत असे. लेबरला त्यांच्या कामाने मजुरी मिळे. 
उसाची वाहतूक कारखान्यामार्फत होई. कर्मचारी 
वर्गास चांगल्या रीतीने वागणूक मिळत असे. इतर 
सोई म्हणजे लाइट, स्वच्छता वगैरे मिळे. कर्मचारी 
वर्गाची एका फार्मवरून दुसर्‍या फार्मवर बदली 
करण्यात येई. हे सर्व व्यवस्थित रितीने पार पडे 
म्हणूनच मी ह्या सर्व परिसरास लहानसे संस्थानच 
असे म्हटले आहे. मुळातच बालपण म्हणजे 
आयुष्यातील सुवर्ण क्षण, निष्पाप मन, कशाची 
काळजी नाही. घराजवळील कालव्याच्या पाण्यात 
सारखे डुंबायचे, हुंदडायचे, बागडायचे व 
खेळायचे, भूक लागली की जेवायचे. त्यानंतर 
शांतपणे झोपायचे. हाच एककलमी कार्यक्रम. ते 
क्षण अशा संस्थानात मी घालवू शकलो हेच माझे 
भाग्य, हे भाग्य फार कमी लोकांना मिळते, 
त्यावरही ताण म्हणजे चार पाच वर्षाच्या 
बाल्यकाळात मी एकुलता एक व पहिलाच 
असल्यामुळे आई-वडिलाच्या प्रेमाचा, मायेचा 


सार्थक । १३ 


वर्षाव माझ्या एकट्यावरच व्हायचा ही एक 
विलक्षण सुखद अशी अनुभूती मला ज्या फार्मवर 
मिळाली, असे मला आता वाटते. चार-पाच 
वर्षातील अशी सुखद अनुभूती मला ज्या फार्मवर 
मिळाली त्यांची नावे साट्यापूर कॅम्प, पांडू कॅम्प 
व रंजल कॅम्प अशी आहेत. तिथे माझे वडील श्री. 
तुकारामपंत कुळकर्णी हे फील्डमन म्हणून 
कारखान्याचे कर्मचारी होते. साट्यापूर कॅम्पला 
असताना इतर कर्मचाऱ्यांच्या सोबत माझा व 
वडिलाचा एक फोटो पंधरा-वीस वर्षापूर्वी माझ्या 
पाहण्यात आला. त्यात वडिलांनी मला कडेवर 
घेतलेले होते. त्या फोटोत मी सुरेख दिसत होतो 
असे म्हणतात अर्थात बालपणीच ! आता कसा 
आहे. सर्वांनाच ज्ञात आहे. तो फोटो संग्रही 
असावा म्हणून खूप खटपट केली. पण सापडला 
नाही. आम्ही एकत्र कुटुंबपद्धतीत वाढलो ही पद्धत 
टिकून राहण्याचे एक महत्त्वाचे कारण घरातील 
स्त्रिया. सौ. सुंदराबाई माझ्या मोठ्या काकू रागीट, 
अहंकारी पण कर्तृत्ववान. लहान काकू सोौ. 
अंबुताई स्वभावाने गरीब व सोशिक. माझी आई 
सौ. शांताबाई परिस्थितीप्रमाणे वागणारी. ह्या 
तिघीमध्ये कुरुबषरी, लहान सहान स्वरूपाची 
भांडणे होत असत. त्याचे स्वरूप भांड्याला भांडे 
लागल्याने फक्त थोडासा आवाज एवढेच. पण 
भांड्याला भांडे लागून ते भांडे फुटण्याचा प्रकार 
कधी झाला नाही. त्यामुळे एकत्र कुटुंब टिकून 
राहिले. माझ्या वडिलांना सख्खा एकच भाऊ, 
त्यांचे नाव किशनराव ते चमन किशनराव ह्या 
नावाने ओळखले जात होते. कारण बोधनला 
आमच्या घराच्या अंगणात छोटीशी पण टुमदार 
अशी बाग होती. त्यात निरनिराळ्या आकर्षक 
फुलांची तशीच थोडीफार फळांची झाडे होती. 
बागेला उर्दूत चमन असे म्हणतात. म्हणून काकास 
चमन किशनराव म्हणत. ह्या दोघांव्यतिरिक्त 
अंबादासराव हे माझ्या वडिलांचे चुलत बंधू. पण 
अंबादासराव, हे चुलत बंधू आहेत असे 


१४ | सार्थक 


सांगितल्या शिवाय त्यांचे नाते चुलत आहे; हे 
लोकांना कळत नसे. सर्वांना वाटायचे की, तिघेही 
सख्खेच भाऊ आहेत, इतके ते एकमेकांवर प्रेम 
करीत असत. हे तिघे एकत्र कुटंबपद्धतीत राहत 
होते. सर्वजण कितीही अडचणीत असले तरी 
गुण्यागोबिदाने, समाधानी वृत्तीने राहात होते. 
एकत्र कुटुंबपद्धतीत दोष आहेत. तसे 
सर्वचपद्धतीत दोष असतात. पण एकत्र 
कुटुंबपद्धतीत कमीत कमी दोष आहेत. म्हणून 
परत एकदा एकत्र कुटुंबपद्धती स्वीकारावयास 
हरकत नाही. पण आता कोणी ती पद्धत 
स्वीकारावयास तयार होणार नाहीत. मधून-मधून 
जेव्हा अडचणी येतात तेव्हा मात्र पूर्वीची एकत्र 
कुटुंब पद्धत चांगली होती. असे ऐकावयास 
मिळते. मी बऱ्याच वेळी बोधनमधील लोकांकडून 
आमच्या आदर्श एकत्र कुटुंबाची स्तुती ऐकली 
होती. ती मंडळी नेहमी आमच्या घरातील भावा- 
भावांचे प्रेम, जावा-जावाचे प्रेम, काका- 
पुतण्याचे प्रेमाचे वर्णन इतरांजवळही करीत. एकत्र 
कुटुंब कसे असावे ह्यासाठी ते आमचे उदाहरण देत 
होते. आताही जुनी माणसे तसे सांगतात. हे सर्व 
सांगण्याचा खटाटोप एवढ्यासाठीच की, माझ्या 
आधीच्या पिढीतले म्हणजे काका(माझे चुलते), 
अण्णा (माझे वडील) आणि अंबादासकाका 
(माझे चुलत चुलते) एकत्र कुटुंबपद्धतीत वाढले. 
सध्या आमचे आडनाव कुळकर्णी असले तरी 
आम्ही मूळचे कंधार जि. नांदेड येथील पोतदार 
घराण्यातील, ह्या घराण्यातील ज्ञात असे मूळ पुरुष 
संतोबा पोतदार ह्यांच्याकडे कंधारची वतनदारी 
होती. त्यानंतर ह्या घराण्यातील एका शाखेचे 
मुखेड जि. नांदेड येथे स्थानांतर झाले. लगेचच 
त्यांना दोमळएडगी ता. बोधन येथील वतनदारी 
मिळाली. वडिलांचे आजोबा परसराम हे 
दोमलयेडगीस स्थायिक झाले. त्यांना तीन मुले १) 
श्री. दत्तात्रयराव २) श्री. दिगंबरराव व तिसरे 
एकनाथराव. श्री. दत्तात्रयराव ह्यांना एक मुलगा तो 


म्हणजे श्री. अंबादासराव (माझे चुलत चुलते) व 
दोन मुली. एकीला कंधारला देण्यात आले व 
दुसरीला बोधनला देण्यात आले. पहिलीचे नाव 
धोंडाबाई व दुसरीचे वच्छलाबाई असे होते. 
दत्तात्रयरावचे दुसरे बंधू श्री. एकनाथराव आजन्म 
ब्रह्मचारी राहिले. त्यांनी दोमलयेडगीत शेती 
पाहावयास सुरुवात केळी. एक छोटेसे किराणा 
दुकान व व्याजबट्टा हा त्यांचा व्यवसाय. ह्या 
आजोबांनी एक बायजा नावाची दुसऱ्या जातीची 
बाई रखेली म्हणून ठेवली होती. त्या बाईचा 
स्वभाव हा प्रेमळ व छान होता. त्याचा प्रत्यय 
आम्ही जेव्हा जेव्हा दोमलयेडगीस जात असू तेव्हा 
तेव्हा यायचा. हे एकनाथ आजोबा इतके चकटफु 
(कंजूष) होते की, जेवताना वरण भाकरी कशी 
खावी हे अभिनय करून सांगायचे. भाकरीचा 
तुकडा तोडायचा व वाटीतील पातळ वरणात फक्त 
बुडवायचा तो ओला झाला की नाही हे न पाहता 
तसाच काढून तोंडात घालायचा व वरणाची बचत 
करायचे. ते व्याज-बट्ड्याचा धंदा क्रूरपणे 
करायचे. ब्राह्मणाने हा धंदा करू नये पण केल्यास 
सचोटीने करावा, कोणाचा शाप लागू नये असा 
करावा. पण यांचे मात्र वेगळेच, ह्या धंद्यात बराच 
पैसा मिळाला. एकदा दोमलयेडगी येथील घरात 
दरोडा पडला सर्व साफ झाले. त्यात भर म्हणजे 
व्याजाच्या बदल्यात त्यांना मारही खावा लागला. 
ज्या बाईट मार्गाने हा पैसा कमावला त्याच मार्गाने 
पैसा गेला. कदाचित गरिबांचा तळतळाट लागला 
असेल. हरामाचा पैसा पचत नाही हे निश्चित. 
आजोबाच्या निधनानंतर जे काही शिल्लक होते. 
उदा. शेती, पैसा, सर्व काही त्यांच्या रखेलीच्या 
नातेवाइकांनी लुबाडला आम्हांस काहीच मिळाले 
नाही. आजोबा शरीराने काटक होते, शेवटच्या 
दिवसापर्यंत ते त्यांची स्वत:ची कामे ते स्वत: 
करीत, हीच त्यांच्या जीवनातील जमेची बाजू. 
याच्या अगदी उलट दुसरे आजोबा श्री. 
दत्तात्रयराव, हे आजोबा दिसण्यास अतिशय सुंदर 


होते. तेज:पुंज चेहरा, शरीर कमावलेले, नाकी 
डोळी, नीटस, त्यांच्याकडे पाहताक्षणीच 
भावभक्तीपूर्ण आदर वाटावा, असा त्यांचा चेहरा. 
त्यांच्या संबंधीचा एक अनुभव माझ्या 
मन:पटलावर नेहमीसाठीच चित्रित झालेला आहे. 
तो असा की, त्यांच्या बाजूला लहान मुलांनी 
जेवावयास बसू नये ह्याबद्दल ते खबरदारी घेत. 
म्हणून मला ते जेवताना जवळ बसू देत नसत 
कारण ते सोवळ्यात जेवत असत. मला जेवताना 
हात झटकण्याची सवय होती. त्यामुळे त्यांच्या 
सोवळेपणात व्यत्यय यायचा. लहान असल्यामुळे 
मला राग यावयाचा पण आता मात्र ती त्यांची 
सवय योग्य होती असे वाटते. तिसरे श्री. 
दिगंबरराव ह्यांना दोन मुले एक किशनराव व दुसरे 
माझे वडील तुकारामपंत. माझे वडील व काका 
अनुक्रमे ३ व ५ वर्षाचे असताना माझे आजोबा 
दिगंबरराव स्वर्गवासी झाले. म्हणून श्री. 
दत्तात्रयराव म्हणजे माझ्या वडिलांचे चुलते ह्यांनी 
त्यांच्या पुतण्याचे म्हणजे माझ्या वडिलांचे व 
काकाचे पालन-पोषण केले, त्यांना वाढविले. श्री. 
दत्तात्रयराव म्हणजे माझे चुलत आजोबा पोस्ट 
ऑफिसमध्ये, पोस्ट मास्तरच्या हुद्यावर नोकरीला 
होते. नोकरी करीत असतानाच त्यांचा तबादला 
(स्थलांतर) बोधनळा झाला. दोमलयेडगीची 
वतनदारी आमच्याकडे होती. पण पंजोबा 
वारल्यानंतर श्री. एकनाथराव माझे चुलत आजोबा 
ह्यांनी पटवारी म्हणून काम पाहाण्यास सुरुवात 
केली. ज्यांचे वर्ण मागे आलेले आहे. 
अशाप्रकारे पोतदारपासून कुळकर्णी होईपर्यंतचा 
आमच्या घराण्याचा प्रवास झाला. आमचे 
आडनाव कुळकर्णी म्हणून रूढ झाले. आताही 
आमची थोडीफार राहिलेली जमीन दोमलयेडगीस 
आहे. थोडीफार राहिलेली जमीन असा उल्लेख 
करण्याचे कारण म्हणजे माझे चुलते साखर 
कारखान्यात नोकरीला होते. त्यांचा स्वभाव 
अतिशय रागीट, तापट होता. एकदा त्यांचे वरिष्ठ 


सार्थक । १५ 


अधिकाऱ्यांशी काही कारणास्तव भांडण झाले. 
काकांनी त्या अधिकाऱ्यांस बेदम मार दिला, 
त्याचा परिणाम म्हणजे काकास नोकरीला मुकावे 
लागले. त्यांनी पुन्हा नोकरी केली नाही. नंतर 
सायकलचे दुकान टाकले पण त्या दुकानातील 
सर्व व्यवहार चुलत चुलता पाहात असे. (त्याच 
काळात अत्यंत लहान वयात म्हणजे चार वर्षाचा 
असताना मी कैचीपद्धतीने सायकळ शिकलो, 
हासुद्धा एक प्रकारचा विक्रमच असेल) त्यांना 
लोकसग्रहाचा अतिशय नाद होता. राजकारण 
करण्यात त्यांचे उर्वरित आयुष्य गेले. बरे ! 
त्याकाळी सध्यासारखे राजकारण नव्हते, सध्या 
पैसे कमावण्यासाठीच माणसे राजकारणात 
अक्षरश: घुसतात, त्यावेळी घरचे खाऊन 
लष्कराच्या भाकरी भाजाव्या लागत होत्या. अशा 
रीतीने लष्कराच्या भाकरी भाजत असताना, 
संसारातील मागण्यांच्या पुरवठ्यासाठी फार मोठी 
किंमत मोजावी लागली, ती किंमत म्हणजे शेती 
विकणे, हे सर्व काकांनी त्यांच्या मित्रासाठी केले, 
स्वत: कधी निवडणुकीत उभे राहिले नाहीत. 
निवडून आलेल्या मित्रांकडून कधी स्वतःचा 
फायदा करून घेतला नाही. इतकेच काय पण 
निवडणुकीसाठी जो खर्च येई तो पण काकाच 
करीत असत. त्यावेळेसचा एक प्रसंग आठवतो. 
निवडणुकीच्या निमित्ताने नेहमीच आमच्या 
घरासमोर जिपा, कार, मोटारसायकल्स उभ्या 
राहावयाच्या. एके दिवशी अशीच वर्दळ असताना 
आम्ही लहान मुलांनी त्यांपैकी काही वाहनांतील 
हबा काढून टाकीत असताना आम्हांला काकांनी 
पाहिले. काका आधीच रागीट व असा 
खोडसळपणा करताना त्यांनी रेडहॅण्ड पकडले. 
आमच्यापैकी बऱ्याच जणांना चोप मिळाला. मी 
थोडासा दूर उभा होतो, म्हणून वाचलो व शिव्या 
खाण्यावरच भागले. वरील सर्व कारणांमुळे त्यांनी 
फार थोडी कमाई केली. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस 
शेती विकणे हा एकच पर्याय त्यांच्यापुढे उभा 


१६ | सार्थक 


होता. तो पर्यायही संपला व नंतरचा काही काळ 
आम्ही अत्यंत हालाखीत काढला. ह्या काळात 
माझे दोन्ही आजोबा स्वर्गवासी झाले. त्यामुळे 
काकास व्यवहार ज्ञान शिकविण्यास कोणीही 
वडीलधारी मंडळी नव्हती. काकाच्या व 
वडिलाच्या वयात तीन वर्षांचे अंतर असल्यामुळे 
अन्नाचे त्यांच्यापुढे काहीच चालत नव्हते. चुलत 
चुलते लहान असल्यामुळे खूप पण आदरयुक्त 
भीतीने काकास घाबरत असत. त्यामुळेच 
काकाचे सैरभैर सुटलेले वारू कोणीही थोपवू 
शकले नाहीत. माझे वडील व अंबादास काका 
दोघेही नोकरी करीत होते. त्यांच्या तुटपुंज्या 
पगारीत घरचा खर्च भागत नव्हता. आमच्या 
कुटुंबाचे हाल होत होते. ह्या कालावधीत मी मात्र 
तिथे म्हणजे बोधनला फार कमी काळ राहत होतो. 
शिक्षणाच्या निमित्ते, मळा आजोळी म्हणजे 
वसमतला राहावे लागत असे. शाळेच्या उन्हाळी 
सुट्ड्यांमध्ये मधूनमधून दिवाळीस बोधनला येत 
असे. त्यावेळी हे सर्व मी उघड्या डोळ्याने पाहात 
होतो. पण लहान असल्यामुळे मला त्यातील 
काहीच कळत नव्हते. थोडेफार जे कळे त्याबद्दल 
काहीच करत येणे शक्‍य नव्हते. गरिबीत दिवस 
काढण्याचा अनुभव किती खडतर असतो हे 
बर्‍याचदा आम्हांला अनुभवावा लागला. एक दोन 
वेळा तर आमच्या घरी धान्य नव्हते, पोहे 
मुरमुऱ्यावर रात्र काढावी लागली, हे तर मला 
चांगळे आठवते. माझ्या आयुष्यातील आठवणीचे 
आठ, दहा दिवाळीचे सण मी बोधनला साजरे 
केले. त्यांपैकी एक दोन दिवाळीत बायकांना 
ओवाळणी टाकावयास पैसे नसत, त्यावेळी 
ओवाळणी सुपारीवर भागवावी लागली. अशा 
परिस्थितीतही आमची निझामशाही चालूच होती. 
काकांनी व वडिलांनी बोधनमध्ये सर्वात प्रथम 
मोटार सायकळ व फोनोग्राम (हिज मास्टर 
व्हॉइस) आमच्या घरी विकत घेतले होते. हाही 
चंगळवाद होता. ह्या अशा कठीण परिस्थितीतही 


आमची एकत्र कुटुंबपद्धतीतले जीवन फार आनंदाने 
गेले नसले तरी समाधानी वृत्तीने जात होते. 
त्यावेळी लहान असल्यामुळे गरिबी का येऊ 
शकते. ह्याचे मी मनन वब चिंतन करू शकलो 
नाही. पण आता मात्र त्याचा उलगडा झाला. 
अशा प्रकारचे दिवस काढण्याचे एक कारण असे 
असू शकेल की, “असेल तर दिवाळी नसता, 
होळी पैसे भविष्यासाठी जमा करावे लागतात, 
ह्याचे नियोजन वडीलधारी मंडळीने केले नसेल. 
तसेच बचतीचे ही महत्त्व ओळखले नसेल. कुटुंब 
प्रमुख आमचे काका ह्यांच्यातील दोष म्हणजे 
अतिशय रागीट. राग आल्यानंतर काय करतील 
किंवा काय नाही ह्याचा नेम नाही. त्यानंतर माझे 
बडील ह्यांचा दोष म्हणजे दारूची सवय. तेही दारू 
पिल्यानंतर काय करतील याचा नेम नव्हता. माझे 
चुलत चुलते अंबादासकाका, वटवृक्षाखाली जसे 
लहान लहान झाडे-वेली पूर्ण वाढत नाहीत, 
त्याप्रमाणे त्यांची अवस्था झालेली. स्वत:चे 
कर्तृत्व काहीच नाही. दुसर्‍याच्या इशाऱ्यावर 
अवलंबून जीवन काढणे हा त्यांचा एक प्रकारचा 
दोषच होता. अशाप्रकारे तिघांचे दोष व त्याचा 
परिणाम कुटुंबावर झाला नसल्यास नवलच. पण 
एकत्र कुटुंबपद्धती टिकून राहिली, ती फक्त एकाच 
गोष्टीवर व ती गोष्ट म्हणजे एकमेकांवरील अलोट 
प्रेम, एकाला थोडासा त्रास झाला तर दुसर्‍या 
दोघांना अतोनात दु:ख व्हायचे, एकाला काटा 
टोचला तर दुसर्‍यांच्या डोळ्याला पाणी यायचे. 
ह्या निष्पाप प्रेमापोटी कितीही वब कधीही 
एकमेकांबद्दल गैरसमज झाले, तरी परत पुन्हा 
एकत्र यायचे. जशी दोन बालके एकमेकांशी 
भांडले तरी थोड्यावेळाने मात्र एकत्र येतात व 
इतकी एकत्र येतात की आपल्याला वाटते, हे दोघे 
एकमेकांशी ह्यापूर्वी कधीच भांडले नाहीत. 
काकाचे व वडिलांचे फ्रेंड सर्कल कॉमन होते. 
त्यांची नावी अशी व्यंकटराव वकील, लक्ष्मणराव 
मक्तेदार, डॉ. योगिराज वैद्य, माणिकराव, 


नरहरराव, होगीराव, देशमुख, सखारामपंत, 
नरसींगराव, राजाबाबू, श्री.पतराव, शामराव, 
काशीनाथराव, त्र्यंबकराव पाठक (माझे व्याही), 
शंकरराव व इतर अनेक. 

प्रेमरूपी धाग्याने हे तिघेही बंधू एकमेकांना 
अतूट बंधनाने बांधले गेले होते. प्रेम हा तिघांचा 
कॉमन पॉइंट. व्यक्तीश:ःसुद्धा प्रत्येकांनी आपल्या 
चांगल्या गुणाने आपापल्या दोषावर मात केलेली 
प्रत्येक क्षणी दिसून येत होती. काका अतिशय 
रागीट पण त्यापेक्षाही जास्त शांत, प्रेमळ. राग 
मावळला की, (व तो लवकरच मावळत असे) 
अशा वेळी ज्या व्यक्तींवर ते रागावत असत, 
त्याला जवळ घेऊन त्याच्यावर प्रेमाचा वर्षाव 
करीत. ह्या प्रेमास उदाहरणच द्यावयाचे असेळ तर 
आईचे मुलांवरील प्रेम. दुसरे म्हणजे काका फार 
शिस्तप्रिय होते. त्यामुळे त्यांचा आदरयुक्त दरारा, 
जो सर्वांना एकत्र ठेवण्यात कामी आला. माझे 
वडील ह्यांना दारूची सवय होती. पण मर्यादित 
स्वरूपाची, त्याचे परिणाम तात्पुरते राहावयाचे. 
जसे काकाच्या रागावण्यामुळे सर्वजण हतबल 
व्हायचे पण राग ओसरला की, परिणाम 
जाणवायचा नाही, त्याचप्रमाणे वडिलाचे. एकदा 
का दारूची नशा उतरली की, दारूमुळे जे स्वतःचे 
अथबा कुटुंबाचे नुकसान व्हायचे त्याची तर ते 
स्वत: भरपाई करून देत असत पण त्यापेक्षाही 
जास्त असे देत असत की, जेणे करून कुटंब 
सुखाने व समाधानाने राहू शकेल. दुसरा गुण 
म्हणजे दारूच्या नशेत व इतर वेळीही ते आपल्या 
वडील बंधूस कधीही उलटून बोललेले मला तरी 
दिसले नाहीत. एक प्रसंग आठवतो एकदा 
रात्रीच्या वेळी माझे वडील दारू पिऊन आले. मी 
साधारणत: त्यावेळी आठ ते दहा वर्षाचा असेल. 
आम्ही सर्व जेवावयास बसलो होतो. वडिलांनी 
दारूच्या नशेत बरळण्यास सुरुवात केली. त्यांना 
कोणीतरी रागावले त्याबरोबरच त्यांचा मानसिक 
तोल गेला. मला पूर्णपणे आठवत नाही. पण 


सार्थक | १७ 


बहुधा माझ्या लहान बहिणीस त्यांनी वर उचलले व 
तीस आता ते आपटणार व बहिणीचा कपाळमोक्ष 
होणार, इतक्यात काका आले. त्यांना पाहताच 
माझ्या वडिलांची नशा उतरली. काकांनी त्यांचा 
हात धरून माझ्या बहिणीस सोडविले. वडील शांत 
झाले, भावास उलटून बोलले नाहीत. हेच खरे 
बंधुप्रेम, तिसरा गुण म्हणजे काकाएवढे किंवा 
त्याहनही जास्त ते प्रेमळ होते. आणि शेवटी चौथा 
गुण म्हणजे एकत्र कुटुंबपद्धतीत राहत असल्यामुळे 
जेवढा पैसा त्यांना त्या कुटुंबात ओतता आला 
असता त्यापेक्षाही जास्त त्यांनी पैसा मुक्तहस्ताने 
कुटुंबास दिला, कुटुंबाची आर्थिक बाब 
सांभाळण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. माझे 
चुलते श्री. अंबादास काका हे पापभीरू, वडील 
बंधू जे सांगतील तेवढेच करायचे. इतर काही 
करायचे नाही, असे आज्ञाधारक. ह्या कुटुंबास जर 
उपमाच द्यावयाची ठरविली तर पांडवाची द्यावी 
लागेल. अर्थात पातळी वेगळी असू शकेल. इतर 
पांडव धर्मराजाचे ऐकत, तसेच काका म्हणतील 
तीच पूर्व दिशा ह्या दोघा भावांनी मानली. ह्या तीन 
बंधूच्या एकत्रित राहाण्याने घरात सुख समाधान 
टिकून राहिले पांडव देशाच्या, धर्माच्या पातळीवर 
श्रेष्ठ आदरणीय असे आदर्श होते, तर हे बंधुत्रय 
कुटुंबाच्या पातळीवर का होईना पण श्रेष्ठच होते. 
ही घटना माझ्या बालपणातील. 
शिक्षणाच्या निमित्ताने वसमतला गेल्यानंतर 
अधूनमधून सुट्टीच्या काळात काही वेळा मी 
बोधनला येत असे, त्यावेळची ती पुसटशी 
आठवण पण लक्षात राहाण्यासारखी आहे. माझा 
जन्म इ. स. १९४३चा. इ. स. १९४७ साली 
भारतास स्वातंत्रय मिळाले. आमचे हैद्राबाद 
संस्थान भारतात विलीन झाले नव्हते, त्याकाळचा 
हा प्रसंग. इ. स. १९४८ साली, त्यावेळेसचे 
पोलादी पुरुष व गृहमंत्री श्री. वल्लभभाई पटेल 
ह्यांनी हैद्राबाद संस्थान भारतात विलीन करण्याचे 
ठरविले व कार्यवाहीस सुरुवात केली. आमच्या 


१८ | सार्थक 


तेलंगाणा परिसरात रझाकारांनी खूप धुमाकूळ 
घातला. हिंदूवरच्या अत्याचारास तोड नव्हती. 
जबरदस्तीने धर्मांतर, सुरे-मारी, हिंदू स्त्रियांवर 
बलात्कार, हिंदू म्हणजे ह्यांच्या भाषेत काफीर, तो 
दिसला रे दिसला की, मुसलमानाची क्रूरता गणीत 
श्रेणीने वाढत होती. मी लहान म्हणजे पाच वर्षांचा 
असल्यामुळे कोण कोणावर अत्याचार करतो हे 
समजत नव्हते. अत्याचार ह्या शब्दाचा अर्थही 
माहीत नव्हता पण जेव्हा कळण्याइतपत मोठा 
झालो. श्री. वि. दा. सावरकर यांचे १८५७चे 
स्वातंत्र्यसमर व त्यांचे इतर वाडमय वाचण्यात 
आले. त्यावेळी मात्र वरील प्रसंग आठवला व 
वरील पुसटच्या आठवणीतून मला जणू काही खूप 
समजले, त्यावेळी हा माझ्या जीवनातील प्रसंग 
आठवपणरूपाने कुठेतरी उद्धृत करावा असा मी 
निश्चय केला होता, तो योग आज येत आहे. श्री. 
वि. दा. सावरकर हे माझ्या जीवनातील आदर्श 
व्यक्तिमत्त्व. असो तर मी काय लिहीत होतो ! हं 
बोधन मुक्कामी आम्ही होतो त्याठिकाणी ह्या 
अत्याचाराचे स्वरूप तर फार उग्र, अंगावर काटा 
उभा राहावा असे होते. हे राक्षसरूपी रझाकार 
आमच्यावर केव्हा हल्ला करतील ह्याचा नेम 
नव्हता. म्हणून माझ्या वडिलांनी, काकासह 
घरातील इतर सर्व लोकांना पंढरपूरला पाठविले, व 
ते स्वत: बोधन मुक्कामी घराचे संरक्षण करण्यासाठी 
राहिले. त्यांच्याकडे एक बंदूक होती. स्वत: 
धाडशी, कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्याची 
त्यांच्यात हिम्मत होती. वडिलांमधील ही निर्भय 
वृत्ती पाहून काकांनी त्यांना बोधनला राहण्याची 
परवानगी दिली असेल. बाकीचे आम्ही सर्व 
पंढरपूरला निर्वासित म्हणून आलो. त्यावेळी 
निर्वासित म्हणजे काय हे समजण्याचे वय नव्हते. 
पण आता जेव्हा काश्मीर, पाकिस्तान व 
बांगलादेशातून हिंदू निर्वासित भारतात आलेले 
पाहिले म्हणजे निर्वासित लोकांना कसे जगावे 
लागते हे समजले. आमच्यावर त्याकाळी घडलेला 


प्रसंग डोळ्यांसमोर उभा राहतो. अत्याचारी 
मुसलमानाबद्दळची तेढ, द्वेष वाढतच गेला. 
अशाप्रकारच्या कृत्याचा बदला मी पूर्वी घेऊ 
शकलो नाही. आता घेऊ शकत नाही, ह्याची खंत 
वाटते. मी माझे जीवन फुकट घालविले. अशी 
इच्छा होते की, माझा ह्या पुढचा जन्म मानवाचा 
यावा. हा मानव जन्म फक्त मुसलमानांच्या 
परिपत्यासाठी व तोही भारतासारख्या पुण्यभूमीत 
व्हावा. बाळपणीचा बदला घेण्याचा तो विचार 
सुप्तावस्थेत असेल पण तो आता मात्र बोलण्यातून 
प्रकट होतो. असा हा मुसलमान द्वेष माझ्या 
रक्ताच्या थेंबार्थेबात रुजळेला त्या क्षणांपासून 
असावा, अशी शक्‍यता डावलता येत नाही. 
म्हणतात ना लहानपणी म्हणजे वयाच्या सातव्या 
वर्षापर्यंत भिनळेला संस्कार शेवटपर्यंत जाता जात 
नाही. म्हणूनच लहानपणी मुलांवर चांगले संस्कार 
व्हावेत असे आपल्या हिंदू-संस्कृतीने सांगितले 
आहे. अन्यथा बाईट संस्कारामुळे बालगुन्हेगारी 
वाढू शकते. ते आता आपण अनुभवीत आहोतच. 
अशा प्रकारची बालगुन्हेगारी वाढविण्यात टी. व्ही. 
चा (इडिएट बॉक्स) सिंहाचा वाटा आहे. 

अशा प्रकारे आम्ही पंढरपूरला आलो 
चंद्रभागेकाठी एका रस्त्याच्या बाजूला हॉटेलचा 
व्यवसाय केला. हॉटेलमध्ये चोरून लाडू 
खाल्ल्याचे व त्याबद्दल मार खाल्लेल्याचे प्रसंग 
पुसटसे डोळ्यापुढे कधीकधी साकारतात. हैद्राबाद 
संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर हळूहळू 
तेलंगाणा-मराठवाड्यात शांतता प्रस्थापित 
होण्यास सुरुवात झाली. आम्ही परत बोधनला 
परतलो. ह्या अशा ह्या विस्थापित काळात माझ्या 
वडिलांनी बोधनला कसे दिवस घालवले असतील 
ही फक्त कल्पनाच केलेली बरी, कारण काही 
आठवत नाही. फक्त आठवते ते हेच की, त्यांनी 
घर,घरांतील वस्तू चांगल्या रीतीने सांभाळल्या. 
आम्हा सर्वास पुढील आयुष्यात त्या कामी 
आल्या. वडिलांनी त्यांच्याकडील बंदुकीच्या 


जोरावर रझाकारांचा स्वसरक्षणार्थ प्रतिकार केला. 
असेही त्यांच्याबद्दल सांगतात की, त्यांनी वाघाची 
शिकारसुद्धा केली होती. अशा धाडशी 
वडिलाच्या पोटी माझा जन्म झाला, अभिमान 
वाटतो. मी असा कसा अन्यायाचा प्रतिकार न 
करणाऱ्या जातीचा नेभळट निघालो, याची खंत 
वाटते. मी चार-पाच वर्षाचा असतानाची एक 
गोष्ट आठवते. आम्ही त्यावेळी पांडू फॉर्म 
नावाच्या कॅम्पवर राहात होतो. माझ्यापेक्षा २ 
वर्षांनी लहान बहीण, प्रेमा तिचे नाव. ती 
माझ्यापेक्षा धीट होती. त्याकाळी विद्युत दिवे 
नव्हते. एकदा रात्री म्हणजे सात-आठच्या 
दरम्यान आवश्यक अशी वस्तू घराच्या समोरचा 
रस्ता ओलांडल्यानंतर एका किराणा दुकानातून 
आणावयाची होती. मी भित्रा असल्यामुळे माझ्या 
धाकट्या बहिणीने ती वस्तू अंधारात जाऊन 
आणली होती. पण माझ्याकडून एवढेही धाडस 
झाले नाही. 

येथून पुढे माझ्या जीवनातील दुसऱ्या 
टप्प्यास सुरुवात झाली. पंढरपूरहून आम्ही 
परतल्यानंतर मी सहा वर्षाचा असताना मला 
वसमतला (आजोळी) मराठी माध्यमातून 
शिकावयास मिळावे म्हणून पाठविण्यात आले. 
त्यावेळी म्हणजे इ. स. १९४८-४९ ला भाषांवर 
प्रांत रचना झालेली नव्हती. म्हणून मराठवाडा 
आणि तेलंगाणाचा भाग हैद्राबाद संस्थानात होता. 
हैद्राबाद संस्थान भारतात विलीन झाले व त्यामुळे 
मला आता वाटते की, त्यावेळेच्या हैद्राबाद 
संस्थानातील लोक ते हिंदू असो, मुसलमान असो 
बा इतर धर्मीय असो, सर्वचजण भाग्यवान आहेत. 
जर हैद्राबाद भारतात विलीन झाले नसते तर सध्या 
पाकिस्तान व बांग्लादेशात राहाणाऱ्यांची जी 
केविलवाणी परिस्थिती झालेळी आहे. तशीच 
परिस्थिती आमच्या वाट्याला आली असती. 
अशा भयानक परिस्थितीची नुसती कल्पना जरी 
केली तरी मन, शरीर भयाने थरथरते. ज्या भूमीतून 


सार्थक । १९ 


अतिरेकी निर्माण होत आहेत, तेथील जनता कशी 
जगत असेल ह्याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी. 
पाकिस्तान, बांग्लादेशात, फक्त हिंदूनाच त्रास 
होतो, असे नाही तर तेथील मुसलमानास व इतर 
धर्मीयाससुद्धा सुखाने राहता येत नाही. अशी 
परिस्थिती सध्या ह्या दोन देशात आहे. ते दोन्हीही 
देश पूर्वी भारतातच होते, त्यावेळी सर्वधर्मीय सुखी 
तसेच संपन्न होते. पण पाकिस्तान व 
बांग्लादेशाच्या निर्मितीनंतर मुसलमानांनी निर्माण 
केलेल्या अतिरेक्यांनी भारतावर हल्ले करून 
आपल्यावर आज जी परिस्थिती आणली आहे. हे 
सर्व सद्गुणविकृतीमुळे होत आहे. त्याचेच हे फळ 
आहे. पुण्यभूमी म्हणून प्रसिद्ध असळेली भारत भू 
ची मुसलमानाच्या पापमय कृत्यामुळे केविलवाणी 
परिस्थिती झाली आहे. भाग्यवान आहोत हे 
म्हणण्याचे आणखी एक कारण, जर हैद्राबाद 
संस्थान भारतात विलीन झाळे नसते. तर ही 
आमची पिढी मुसलमान झाली असती. अन्यथा 
अनन्वित अत्याचार सहन करत नरक यातना सहन 
कराव्या लागल्या असल्या. हे सर्व ' ह्याची देही 
1 ह्याची डोळा” पाहाव्या लागल्या असत्या. हे 
सर्व सांगण्यास कोण्या भविष्यकाराची गरज नाही. 
स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानातील मुसलमानांची संख्या 
किती कोटींनी वाढली, पाकिस्तान व 
बांग्लादेशातील हिंदूची संख्या किती कोटींनी 
घटली याची आकडेवारी पाहिल्यानंतर लक्षात 
येईल. पण आमच्या स्वार्थी भ्रष्टाचाराने 
बरबटलेल्या, खुर्चीसाठी स्वत्व पणाला 
लावणाऱ्या नेत्यांना, सर्वधर्म समभावाच्या 
सदू्गुणाचा आपापल्या परीने खोटा अर्थ 
लावणार्‍या राज्यकर्त्यांना किंवा बुद्धिवादी 
समजणाऱ्या समाजवाद्यांना कधी जाग येईल कोण 
जाणे, जाग आलेला तो दिवस आमच्या 
भाग्याचा, पण हे भाग्य आमच्या नशिबी लवकर 
तर नक्कीच नाही. असे सद्यपरिस्थितीत तरी वाटते. 
साधे फॅमिली प्लॅनिंगचे जरी उदाहरण घेतले तरी 


२० । सार्थक 


चालेल, त्याचा परिणाम सध्यातरी हिंदूची संख्या 
घटण्यात व मुसलमानांची वाढ होण्यातच झालेले 
दिसून येते. परवाच गुजरातचे मुख्यमंत्री श्री. नरेंद्र 
मोदीने सांगितले ते अक्षरश: खरे आहे. 
मुसलमानांची संख्या गणीत श्रेणीने वाढत आहे. 
पाचाचे पंचबीस, पंचबीसचे एकशे पंचवीस, हे 
काय खोटे आहे? पण आपण हिंदू इतके नतद्रष्ट 
आहोत की, ह्या भाष्यावरच उलट टिका केल्या व 
श्री. नरेंद्र मोदींवर बरेचसे हिंदू तथा-कथीत 
सर्वधर्मसमवादी उलटले, ह्या दु्दैवास काय 
म्हणावे, कित्येक उदाहरणे देता येतील पण विस्तार 
भयास्तव व सुज्ञास सांगणे न लगे म्हणून आवरते 
घेतो, अशा प्रकारची परिस्थिती सध्या जरी 
हिंदुस्थानात दिसत असली तरी आपण पाकिस्तान 
किंवा बांग्लादेशापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ आहोत व 
सुखा-समाधानाने जगत आहोत. हे सर्व आमच्या 
पूर्वजांच्या पुण्यामुळेच. ही पुण्याई किती वर्ष पुरेल, 
ह्याचा विचार करण्याची आता वेळ आली आहे. 
आपण आपले कर्तृत्व, शौर्य, त्याग, योग्य तो 
प्रतिकार दाखविला तरच भविष्यकाळात आपण 
सुखा समाधानाने राहू. आम्ही भारतात विलीन 
झालो म्हणून भाग्यवान आहोत. हे लक्षात 
येण्यासाठी हा सगळा खटाटोप. हे सर्व अर्थात 
विलीन होण्याची प्रक्रिया, ईश्वराची कृपा तर 
आहेच. पण त्याचे श्रेय श्री. वल्लभभाई पटेल यांना 
दिल्याशिवाय हे विलीनीकरणाचे प्रकरण अर्धवट 
राहील. 

मी वसमतला केव्हा व कुणाबरोबर कसे 
आलो याबद्दल एवढेच आठवते की, माझी पणजी 
(आईच्या नात्याकडून) मला एकदा वसमतहून 
बोधनळा आणण्यासाठी माझ्या सोबत आली 
होती. परत वसमतला जाताना बोधनला सकाळी 
साडेचारच्या सुमारास म्हणजे अंधारात रेल्वेने 
निझामाबादला यावे लागते. त्यावेळी रेल्वेच्या 
शंकरनगर रेल्वेस्टेशनवर एका रुळास माझा पाय 
अडकला, दुसऱया रुळांवर कपाळ पडून कपाळाला 


खोच पडली होती. आम्ही दोघेच, पण पणजीने 
स्वत: जवळच्या एका कपड्याने झालेली जखम 
घट्ट बांधली अंधारात काहीच दिसले नाही. 
थोड्याच वेळात माझे वडील आम्हांला 
सोडण्यासाठी स्टेशनवर सकाळी आले होते. 
माझ्या कपाळावर बांधलेल्या फडक्याकडे लक्ष 
गेले असता पणजीने सांगितले की, काही नाही 
थोडासा मार लागला आहे. उजडले नसल्यामुळे 
जखमेचे स्वरूप त्यांनाही समजले नाही. गाडी 
निघाल्यानंतर ते घरी परतले. सकाळी चांगले 
उजाडल्यावर मी व पणजी निझामाबादला आलो 
तेव्हा पणजीच्या लक्षात आले की, जखम बरीच 
मोठी आहे. रक्त बरेच गेले होते. त्यामुळे पणजी 
फारच घाबरली पण काहीच करता येत नव्हते, 
इलाजही नव्हता. ती जखम इतकी मोठी होती की, 
त्याचा व्रण अद्यापही माझ्या कपाळावर आहे. 
सांगण्याचा उद्देश की, माझी उंची दोन रुळामधील 
अंतरा इतकी, म्हणजे दोन फुटापेक्षा कमी होती, 
त्यावेळी मी वसमतला शिक्षणासाठी आलो 
असण्याची शक्‍यता डावलता येत नाही. इ. स. 
१९४९-१९५0चा काळ, बहुधा माझे वय 
७वर्षाचे असेल, त्याकाळी पहिला किंबा दुसऱ्या 
वर्गात प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी 
आधी खाजगी शाळेत जाणे आवश्यक होते. 
खाजगी शाळा म्हणजे एकाच मास्तरची 
स्वायत्तता, तोच सर्व भूमिका निभवायचा 
उदाहरणार्थ तोच चपराशी, तोच हेडमास्टर, तोच 
कारकून. अशाप्रकारची शाळा देवळांतील एका 
खोलीत भरत असे, शाळेत मुलांना आणून सोडणे 
व परत घरी नेणे ही जबाबदारी घरातील व्यक्तीवर 
असे. पण एखादेवेळी मुलगा शाळेत येत नसेल तर 
शाळेतील दोन-चार आडदांड पोरे घरी येऊन त्या 
मुलास जबरदस्तीने उचल बांगडी करून शाळेत 
नेत असत. त्यामुळे मुलांना शाळेत जाणे आवडत 
नसे. बरे ! शाळेत गेल्यावरही तेथील वातावरण 
फार काही आनंददायक असेल असे नव्हते. कारण 


त्यावेळचे खाजगी मास्तर आम्हांला अतिशय क्रूर 
प्राणी वाटायचे. मुलांना शिकविताना ते साम, दाम, 
दंड व भेदाचे काटेकोरपणे पालन करीत असत. 
त्यातल्या त्यात दंडाचाच जास्त उपयोग 
त्यांच्याकडून होत असे म्हणून आम्हांस ते त्यावेळी 
शत्रूच वाटत असत. पण हे सर्व करण्यापाठीमागे 
मुलांना शिस्त लावणे हाच त्यांचा उद्देश चांगला 
होता. सध्या तर शिक्षण क्षेत्रामध्ये शिक्षा हा प्रकार 
राहिला नाही. तरुणांमध्ये बेशिस्त वाढण्याचे हे 
अनेकांपैकी एक कारण असले पाहिजे. छडी 
लागे छमछम ! विद्या येई घमघम*' ही म्हण ह्यामुळे 
प्रचलित होती. कोणत्याही क्षेत्रात साम, दाम, दंड 
आणि भेद याचा उपयोग योग्य प्रकारे व्हावयास 
पाहिजे नसता सध्या बिघडलेले वातावरण आणखी 
बिघडण्यास वेळ लागणार नाही, मग पश्चाताप 
करण्याची वेळ येईल. तेव्हा आपण काही करू 
शकणार नाही, कसेही करून ही परिस्थिती 
बदलली पाहिजे. आता जर एखाद्या विद्यार्थ्याला 
शिक्षा झाली तर त्याचे आई-वडील किंवा 
नातेवाईकच त्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकालाच शिक्षा 
करावयास मागेपुढे पाहात नाहीत. हे सर्व सांगण्याचे 
कारण म्हणजे मला खाजगी शाळेत प्रवेश देताना 
घरच्यांना खूपच त्रास झाला. माझी पहिल्या 
खाजगी शाळेची सुरुवात वसमत येथील विठ्ठल 
मंदिराजवळील एक खाजगी मास्तर श्री. विश्वनाथ 
पांढरे त्यांचे नाव, ह्यांच्या घरात भरणाऱ्या 
शाळेपासून झाली. शाळेचा पहिला दिवस मला 
आठवतो, त्यादिवशी माझ्या मामाने ज्याला 
आम्ही पंडीतमामा म्हणत असू, त्याने 
गोडीगुलाबीने शाळेत नेले व नंतर अशा रितीने तो 
पसार झाला की मला समजलेच नाही. जेव्हा 
समजले तेव्हा मी काहीच करू शकत नव्हतो. 
कारण तेथून मला माझे घर शोधता येत नव्हते. 
रडण्याशिवाय काहीच करू शकलो नाही. मास्तरने 
मला सगळ्याप्रकारे समजावून सांगितले पण त्याचा 
काही उपयोग झाला नाही. शेवटी मास्तरने आपले 


सार्थक । २१ 


ब्रह्मास्त्र म्हणजे दंड अर्थात छडीचा उपयोग केला. 
भोकाड पसरण्याशिवाय दुसरे काही निष्पन्न झाले 
नाही. अशा प्रकारे पहिल्या दिवसाची पुनरावृत्ती 
बरेच दिवस झाली. त्यात मधल्या म्हणजे 
केशवमामाचाही सहभाग होता व शेवटी 
जबरदस्तीने का होईना पण शाळेत जावयाची सवय 
लागली. आमच्या शिक्षणाचा श्री.गणेशा अशा 
प्रकारे पार पडला. शिक्षकाला पगार नव्हता. त्याला 
जे काही फसकीच्या स्वरूपात मिळत असे त्यावर 
शिक्षकांचा प्रपंच चालत असे, दर शुक्रवारी पालक 
थोडेसे धान्य व काही चिल्लर पैसे विद्यार्थ्यांसोबत 
गुरुजींना देण्यासाठी पाठवीत असत. विद्यार्थ्याने ते 
सर्व शिक्षकास कृतज्ञतेने, त्यांच्या पायी नतमस्तक 
होऊन अर्पण करायचे, ते जे धान्य व चिल्लर पैसे 
ह्यास फसकी म्हणत असत. सर्व विद्यार्थ्यांनी 
दिलेले धान्य व पैसे हा त्या मास्तरचा आठवडी 
पगार, त्यावर शिक्षकाचे भागत असे. त्याकाळी 
प्रत्येक शिक्षक हा आदर्श शिक्षकच होता. कोणीही 
लालची अथवा स्वार्थी नसे जेवढी मिळकत असे 
तेवढ्यावरच तो समाधानी वृत्तीने जगत असे. 
शिक्षकवर्ग विद्यादान प्रामाणिकपणे करीत असे. तो 
काळ आणि आत्ताचा काळ जमीन अस्मानाचा 
फरक. मला आठवत नाही, पण आमावस्या, 
पोर्णिमिस वब सणासुदीस शाळेला सुट्टी मिळत 
असे. 

अशा प्रकारे बालवर्ग व पहिल्या वर्गाचे 
शिक्षण त्या शाळेत झाले. त्यानंतर दुसऱ्या 
वर्गासाठी वेगळ्या शाळेत माझी रवानगी झाली. 
ही शाळा गवळी-गल्लीतील सरस्वती मंदिरात 
भरत असे. इथे मात्र फक्त एकच वर्ष काढले. 
मास्तरचे नाव पांडुरंग मास्तर. हे मास्तर परवा- 
परवापर्यंत वसमतला मी जेव्हा जेव्हा जाई 
त्यावेळी भेटत असत. मी त्यांचा योग्य तो आदर 
करी. त्यांचा मी आवडता विद्यार्थी होतो, म्हणून 
मळा ते तीस-पस्तीस वर्षानंतरही चांगले 
ओळखत होते. पांडुरंग मास्तर तसे शांत 


२२ । सार्थक 


स्वभावाचे पण मुलांना घडविताना बरेचदा त्यांना 
रौद्ररूप धारण करावे लागत असे, त्यावेळीची एक 
शिक्षा फार भयंकर होती, ती अनुभवण्याचा 
माझ्यावर प्रसंग आला नाही. पण इतर ज्या 
विद्यार्थ्यांना त्या शिक्षेचा प्रसाद मिळाला तो मात्र 
मी बरेचदा पाहिला. त्या शिक्षेचे वर्णन असे की, 
जो विद्यार्थी अतिशय खोडकर व साध्या शिक्षेने 
त्याच्यातील हा खोडसाळपणा जात नसे, त्यास 
घोडीची शिक्षा देत असत. शिक्षेचा तपशील असा 
की, खोलीतील छताला दोरीने विद्यार्थ्याला उलटे 
टांगून खाळी जाळ करत, त्यात वाळलेल्या 
मिरच्या टाकीत व त्याचा ठसका त्या विद्यार्थ्याला 
बसवत असत. ह्या शिक्षेनंतर मात्र बरेचसे विद्यार्थी 
ठिकाणावर येऊन त्यांचा खोडकरपणा कमी होई. 
अशा रीतीने ह्या खाजगी सरस्वती विद्यालयात एक 
दोन वर्ष शिकल्यानंतर सरकारी शाळेत मला 
तिसऱ्या वर्गात प्रवेश मिळाला. ह्या शाळेत पहिले 
ते चौथ्या वर्गापर्यंतचे शिक्षण दिले जात होते. 
त्यावेळी चौथ्या वर्गास बोर्डाची परीक्षा होती. 
शाळेचे वर्ग खालच्या व वरच्या माळ्यावर होते. 
शाळेच्या भिंती मातीच्या पण मजबूत होत्या. 
शाळेच्या खिडक्या, दारे सागवानी लाकडाचे, 
शाळेजवळ एक मोठी विहीर (आड) होती. त्यास 
जखाप्पाची विहीर म्हणत असत. ती विहीर 
आतापण आहे. अलीकडे जेव्हा जेव्हा त्या भागात 
जाण्याचा प्रसंग येतो, तेव्हा तेव्हा जुन्या 
आठवणीस उजाळा येई. 

तिसऱ्या वर्गापर्यंतचे ह्या व्यतिरिक्त काही 
आठवत नाही. चौथ्या वर्गात असताना माझा 
संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आला. 
वसमतला मी ज्या घरी राहात होतो. ते आजोबाचे 
घर बुधवार पेठेत होते. घर मातीचेच पण मोठे 
होते. घर उत्तराभिमुख, घरात अंगणाचा एक 
लांबलचक उत्तर दक्षिण, जो आजही आहे. बाजूस 
लोखंडी पत्रे असळेली बैठक. अंगणातूनच राहत्या 
भागाकडे जाणारा मार्ग. त्या मार्गाच्या बाजूला 


म्हणजे बैठकीच्या विरुद्ध बाजूला समांतर पडीत 
जागा, त्या भागात संडास. मुख्य प्रवेशद्वार एकच 
होते, आताही आहे. ह्या प्रवेशद्वारातून अंगणात 
प्रवेश केल्यानंतर पुन्हा एक प्रवेशद्वार त्यानंतर 
लहानसे प्रांगण, त्याचे उजव्या बाजूस बैठक 
त्यावर माडी. माडीवर जाण्यासाठी पायऱ्या 
बैठकीतूनच. प्रांगणाच्या दक्षिणेस मुख्य ओसरी. 
ओसरीत दोन बाजूस दोन खोल्या, त्यांपैकी एक 
बाळांतीणीची खोली. बाळांतीणीची खोली 
म्हणण्याचे कारण की, माझ्या वसमतमधील 
वास्तव्यात जेवढी काही बाळांतपणे झाली ती 
लेकी-बाळी सुनांची असो वा नातसुनांची असो, 
तिथेच झाली. लळेकी-बाळी म्हणजे माझ्या 
मावश्या, सुना म्हणजे माझ्या माम्या, तसेच नात- 
सुना म्हणजे माझ्या मामेभावाच्या भार्या. एकत्र 
कुटंबपद्धती असल्यामुळे परिवार फार मोठा, ह्याचे 
वर्णन पुढे येईल. दुसरी खोली म्हणजे देवघर. 
देवघरात लादणी. देवघराच्या समोरील भागात 
स्वयंपाकघर बाळतिणीच्या खोलीसमोर ओसरीत 
बंगई टांगलेली. हा सर्व एक भाग. याला जोडूनच 
ह्या सारखाच दुसराही भाग आहे. तो किरायाने 
देत. अशाप्रकारच्या घरात जवळपास माझे पंधरा 
वर्ष वास्तव्य होते. घरातील मंडळीची नावे 
नात्यासहित व त्यांच्या वैशिष्ट्यांसहीत देतो. 
माझ्या आईची आई सौ. सुभद्राबाई हिचे 
माझ्यावरील प्रेम वर्णनातीत होते. सर्वात लहान 
मामा हरिहर हा माझ्यापेक्षाही वयाने लहान होता. 
पण आजी स्वतःच्या मुलापेक्षाही नातवाचा 
म्हणजे माझा खूप लाड करीत असे. बरेचदा तिने 
माझ्या लाडापोटी हरिहरला बेदम मारलेले मला 
आठवते. माझा आवडता पदार्थ भात होता. भात 
मला मिळावा म्हणून ती जिवाचा आटापिटा करी. 
हा हरिमामा लहानपणी दिसावयास असा-तसाच 
होता. त्याला आम्ही पेंद्या म्हणत असू. नंतर 
हायस्कूलमध्ये शिकत असताना मात्र हा स्मार्ट 
दिसे. वब ॒हिरो-गिरी करीत असे. मुलींना 


पटविण्यात त्याचा हातखंडा होता. अशा ह्या 
उपदूव्यापी मामाचा प्रेम विवाह झाला. घरच्यांच्या 
विरोधात जाऊनही तो प्रेम विवाह यशस्वी झाला. 
मामी फार चांगल्या होत्या. नवर्‍यास कसे 
वठणीवर आणावे व संसार कसा सुखाचा करावा, 
त्यांच्याकडूनच शिकावे अशी ती आदर्श गृहिणी 
होती. पुढे तिचा कॅन्सरने दुर्दैवी मृत्यू झाला. इतर 
नात्यांची वर्णने ओघा-ओघाने नंतर येणार आहेत. 
हृ! मी काय सांगत होतो की, चोौथ्या वर्गात 
शिकत असताना आर. एस. एस. शी माझा संबंध 
आला. तेथूनच हिंदुत्वाचे संस्कार माझ्यावर घट्ट 
होत गेले. रोज संध्याकाळी शाखेत जात होतो. 
चौथ्या वर्गात शिकत असताना बोर्डाची परीक्षा 
पंधरा-वीस दिवसावर येऊन ठेपली होती. प्रसिद्ध 
साहित्यिक श्री. नरहर कुरुंदकर ह्यांचे घर वसमतला 
ज्या गल्लीत होते, तिथे मी काही मुलांसोबत हुतुतु 
खेळण्यास गेलो असता, खेळतेवेळी पडलो. डावा 
पाय मुरगळला, चालता येत नव्हते. तेवढ्यात श्री. 
भगवान आरळकर नावाचा आर. एस. एस. 
मधील माझा मित्र, जो माझ्यापेक्षा बयाने मोठा 
होता, तो तेथून जात होता. त्यावेळी त्याचे 
माझ्याकडे लक्ष गेले. मी वेदनेने तळमळत होतो, 
हे पाहिल्यानंतर तो धावून आला. त्याने मला 
पाठीवर घेतले सरळ घरी न नेता घराजवळील 
दामोदर महाराजांच्या मठात, जिथे शाखा भरत 
होती, तिथे नेले. तिथे नेण्याचे कारण म्हणजे 
थोड्या वेळाने मला बरे वाटेल, मी खेळताना 
पडलो, मार लागला हे घरातील मंडळींना समजले 
नसते व रागावून घेण्याचा प्रसंगही आला नसता. 
माझ्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांपैकी ही एक 
घटना आहे. त्यामुळे ही घटना सांगावी वाटते. 
पायाला मार लागला होता, तो मार फार जबरदस्त 
होता, पायाचे हाड सरकले होते. त्याकाळी 
सध्याप्रमाणे दवाखान्याच्या सबलळती उपलब्ध 
नव्हत्या. पाय मुरगळला असेळ असे समजून 
आजोबा, आजी, पणजी, ह्यांनी खाजगी इलाजास 


सार्थक । २३ 


सुरुवात केली. खाजगी इलाज म्हणजे पायाच्या 
घोट्यावर सूज आली होती. त्यावर एका 
वैद्याकडून जाते फिरवावयास सुरुवात केली. हाड 
सरकलेल्या जागेवरून जाड वजनदार जाते 
फिरविणे ! कल्पनाच करवत नाही. कशा 
प्रकारच्या वेदना सहन कराव्या लागल्या 
असतील. तो प्रसंग आता नुसता आठवला तरी 
डोळ्यासमोर अंधारी येते, दरदरून घाम 
सुटल्यासारखे भासते. मी आजीचा म्हणजे सो. 
सुभद्राबाईचा फार लाडका असल्यामुळे त्या वेदना 
मला होत नसून त्या तिलाच होत होत्या, असे 
तिच्या चेहऱ्यावरून भासत होते. ताबडतोब हा 
प्रकार आजीने थांबविला. दुसरे दिवशी सरकारी 
दवाखान्यात नेले. तिथे गेल्यानंतर कळले की पाय 
मुरगळला नसून घोट्याजबळील हाड सरकले 
आहे. तेव्हा मात्र पायावर प्लास्टर चढवल्या गेले. 
चालता येत होते. पण चप्पल किंवा बूट न 
घालता. चौथीची परीक्षा तोंडावर येऊन ठेपली 
होती. उन्हाळ्याचे दिवस, उन्हातान्हातून चप्पल- 
बुटाविना शाळेत जाऊन परीक्षा देणे ! किती 
भयानक कल्पना ! बरं त्याकाळी मुलांच्या 
शिक्षणाकडे लक्ष देणे जवळजवळ नगण्यच. 
म्हणून मला शाळेत सोडण्यासाठी कुणीही येत नसे 
व तशी व्यवस्था पण केली नाही. पायी जावे 
लागे, त्यामुळे डाव्या तळपायाला तापलेल्या 
जमिनीचे चटके बसत त्यामुळे फोडं आली. 
अभ्यासाकडे दुर्लक्ष झाले. अशा परिस्थितीत 
चौथ्या बोर्डाच्या परीक्षेत अस्मादिक सपशेल 
आपटले. पहिला शैक्षणिक अपयशाचा झटका 
बसला, नापास झालो. पण “अपयश ही यशाची 
माझ्यासाठी पहिली पायरी ठरली ' याची प्रचिती 
पुढच्याच वर्षी आली. बरं ! त्यावेळी चारीमुरी हा 
प्रकार नव्हता. शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचे आगमन 
झाले नव्हते. त्यादृष्टीने कुणी विचारही करीत 
नव्हते. मास्तर न घरची मंडळी. नाहीतर 
सध्याच्या परिस्थितीत पैसे देऊन डिग्री विकत 


२४ । सार्थक 


घेता येते. पास करणे तर हातचा मळ, परीक्षेत 
नापास झाल्याची खंत उरात बाळगून पुढच्या 
वर्षी त्याच वर्गात पुन्हा प्रवेश घेतला. मात्र 
मागील अपयशाची पुरेपूर भरपाई करीत दुसऱ्या 
वर्षी चौथीच्या बोर्ड परीक्षेत मात्र मी जिल्ह्यातून 
पहिला आलो, हीच ती यशाची पहिली पायरी. 
त्यानंतर मात्र मॅट्रिकच्या परीक्षेपर्यंत मी 
प्रत्येक वर्षी पहिला किंवा पहिल्या तीनमध्ये 
नियमितपणे येई. ह्या घटनेची दुसरी बाजू म्हणजे 
मला ज्याने पाठीवर येऊन आणले होते. तो 
भगवान ऊर्फ शेषराव आरळकर त्यावेळच्या संघ 
शाखेचा शिक्षक, माझ्यापेक्षा तो हुशार, बुद्धिमान 
होता. वसमत सुटल्यानंतर मी जेव्हा नोकरी निमित्त 
वाशीमला होतो, तेव्हा त्याची भेट झाली. 
त्यावेळी तो फाटक्या तुटक्या कपड्यात वावरताना 
दिसला. राहणीमान पूर्णत: बदलले होते. त्याच्यात 
मानसिक बदल झालेला आढळला. त्याला अफू, 
गांजा व सिगरेटची सवय असावी असा त्याला 
बघताक्षणीच मला संशय आला, दुर्दैवाने तो खरा 
ठरला. त्याची ही अवस्था पाहून माझे मन 
कळवळले, त्याचे उपकार आठवले त्याला बरीच 
मदत करावी वाटली. पण अशा दशेत त्याला घरी 
ठेवून घ्यावे हे धाडस माझ्याकडून झाले नाही. 
उपकाराची परतफेड काही अंशी तरी करावी 
म्हणून मी त्यास जेवावयास दिले. माझे काही जुने 
कपडे, थोडे बहुत पैसे देऊन त्याची बोळवण 
केली. पण मनातील खंत जात नव्हती. वाटले ह्या 
गृहस्थाने माझ्यावर किती उपकार केलेले होते, 
त्या मनाने मी त्याच्यासाठी काहीही करू शकलो 
नाही. पण नंतर जेव्हा जेव्हा त्याची भेट झाली, 
त्या त्या वेळी मी त्यास माझ्या ऐपतीप्रमाणे 
पैशाची मदत करीत असे. मला माहीत होते की, 
मी दिलेल्या पैशातून हा अफू, गांजा अथवा 
सिगारेट पीत असतो, एकप्रकारे अप्रत्यक्षपणे त्याचे 
व्यसन वाढविण्यासच मी मदत करीत आहे, पण 
नाइलाज होता. ह्याशिवाय दुसरे काही करू शकलो 


नाही. अशावेळी दुःख वाटायचे, माझी मलाच 
लाज वाटायची की, अरे असा-कसा तू निपजलास 
की, ज्याने तुला ऐकेकाळी मदत केली 
त्याच्यासाठी तुला ह्यापेक्षा जास्त काही करता 
आले नाही. तो मरण पावला, हे जेव्हा मला कळले 
तेव्हा खूप वाईट वाटले. ह्या घटनेचा माझ्या मनावर 
इतका परिणाम झाला की, पुढील आयुष्यात 
माझ्यावर ज्यांनी -ज्यांनी व्यक्तीश: उपकार केले. 
त्यांच्या क्रणातून मुक्त होण्यासाठी सतत धडपडत 
राहिलो. उपकाराची खऱ्या अर्थाने परतफेड होत 
नसते. ही जाणीव माझ्या मनात सतत राहात गेली. 
पण मी उपकार करणाऱ्या सोबत सतत चांगले 
वागत गेलो, आताही वागत आहे, त्याचा मला 
आता अभिमान वाटतो. उपकाराची परतफेड 
करण्याचा माझा प्रयत्न होता, दुसऱ्यावरही उपकार 
करण्याचा प्रयत्न सतत करत आलो आहे. त्यात 
काही असे फार मोठे कर्तृत्व करत असतो अशी 
मनाची धारणा मी ठेवली नाही. जिल्ह्यातून पहिल्या 
नंबरने चौथी इयत्तेत पास झाल्यावर पाचव्या वर्गात 
सरकारी हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. वसमतला 
त्यावेळी सरकारी हायस्कूल दोन वेगवेगळ्या 
परिसरात होते. पाचव्या वर्गात लालपोतुची शाळा 
म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शाळेत मी प्रवेश 
घेतला. तर सहाव्या वर्गापासून मॅट्रिकपर्यंतचे 
शिक्षण स्वतंत्र ऐसपैस अशा इमारतीतील सरकारी 
हायस्कूलमध्ये झाले. इमारती समोर फार मोठे भव्य 
असे प्ले-ग्राउंड होते. ती सरकारी शाळा (प्रशाला 
म्हणून ओळखल्या जाणारी) आताही तिथेच आहे. 

प्राथमिक शिक्षणाच्या काळात आमचा 
उद्योगे म्हणजे गोट्या खेळणे, हुतुतु, 
आट्यापाट्या व कुस्त्या खेळणे. त्यावेळची मित्र 
मंडळी त्यांपैकी काहींची नावे डिग्या (दिगंबर 
मंचेवार), किसण्या, नार्‍या, मारोती, नाना, 
रंगनाथ, इतरही अनेक. कुस्ती खेळण्याचा नाद 
भरपूर होता. इतका की, कुस्ती खेळण्यासाठी केस 
स्चना कशी असावी तशा प्रकारची डोक्यावरील 


केसाची रचना ठेवणे, कुस्ती पूर्वी अंगाला तेल 
लावण्यासाठी छोटीशी बाटली बरोबर ठेवणे, लाल 
मातीच्या आखाड्यात कुस्ती खेळण्यासाठी जाणे. 
त्यावेळच्या कुस्तीतील प्रसिद्ध उस्तादांची नावे 
माझ्या लक्षात राहिली नाहीत. कुस्तीत प्रावीण्य 
मिळविण्यासाठी त्यातील चाली शिकणे 
ह्याचीसुद्धा आम्ही तालीम करीत होतो. तसेच 
दंड-बैठकांचा व्यायामसुद्धा मी करीत असे. 
आहाराबद्दल तर प्रश्‍नच नव्हता, घरी दुध-दुभते 
मुबलक, संकरित नसलेल्या धान्याचे पदार्थ 
संकरित हा शब्द त्यावेळच्या शब्दकोशातही 
नव्हता. त्यामुळे आपोआपच पौष्टिक आहार 
मिळायचा, त्यासाठी वेगळा असा प्रयत्न करावा 
लागत नसे. तसेच फळेसुद्धा त्या त्या मौसमात 
भरपूर मिळायचे. एकंदरीत मजाच मजा. त्याकाळी 
आत्तासारखे टेन्शन तर मुळीच नव्हते. मुलांना 
नैसर्गिक वातावरणात वाढू देत असत. कुठल्याही 
प्रकारचे दडपण नव्हते. पण आवश्यक तेवढी 
काळजी घेतली जाई. नाहीतर आता सकाळी मुलं 
उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत, त्यांच्यावर सारखे 
दडपण असते. शाळेची वेळ होईपर्यंत आई- 
वडिलांच्या सारख्या सूचना, शाळेत गेल्यानंतर 
शिक्षकांच्या सूचना, शाळेत जाताना त्यांच्याच 
वजनाइतकी पुस्तके व वह्यांचे ओझे. घरी 
आल्यानंतर व शाळेतही संस्काराच्या संदर्भात 
शून्य. खेळण्यासाठी खेळावयाच्या वेळेत 
अभ्यासाचा कुणी आग्रह करीत असलेला दिसत 
नव्हता. आता प्रत्येक क्षणी अभ्यासाचा हट्ट, 
इतके कमी पडते की काय वाटून टी. व्ही., 
पाहातानाचे त्यातील सिरीयलळमधील पात्रांचे 
दडपण. मुलांनी टी. व्ही.. पाहू नये, याचे मात्र 
त्यांच्यावर दडपण नाही. म्हणजे जिथे शिस्तीचे 
दडपण असावे तिथे मात्र स्वतंत्रपणा व जिथे 
मोकळेपणा असायला पाहिजे तिथे दडपण. पक्षी 
व इतर पाळीव जनावरे जसे आपण पाळत असतो 
व॒ त्यांच्यावर अन्याय करतो तसाच पण 


सार्थक । २५ 


थोड्याफार फरकाने आपल्या पाल्यावर आपण 
अन्याय करीत नाहीत का? हा विचार 
करण्यासाठीसुद्धा आपल्याजवळ वेळ नाही. 
आईवडील दोघेही नोकरी करतात. त्यांचे त्यांना 
टेन्शन असते. त्यामुळे मुलांवरील टेन्शनचा विचार 
ते करू शकत नाहीत. भावी पिढीवर दूरगामी 
परिणाम होणार याचा विचार कोणीही करीत नाही. 
आपला वेळ भौतिक सुखात कसा जावा ह्याचीच 
आईवडिलांना चिंता, मग मुलांना कोण 
संस्कारक्षम करणार? सध्या वाईट परिणाम 
दिसून यावयास सुरुवात झाली आहे. व जे वाईट 
परिणाम सध्या दिसून येतात त्याला अर्थात हे 
एकच कारण नाही आणखीही बरीचशी कारणे 
आहेत, माझ्या मते हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. 
भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, ते परमेश्वरच 
जाणे. 

असो तर मी काय म्हणत होतो, आमची 
आमच्या लहानपणी मजाच मजा होत होती. 
त्याकाळी नळ नव्हते. वसमतचे विद्युतीकरण 
झालेले नव्हते, पाण्यासाठी घरात विहीर नव्हती 
खाऱ्या पाण्याची विहीर, गोड पाण्याची विहीर, 
वेगवेगळ्या ठिकाणी होत्या. एकत्र कुटुंबपद्धतीमुळे 
पाणी भरपूर लागायचे, घरातील कर्ता माणूस 
म्हणजे माझे आजोबा अशा घरगुती कामाकडे 
मुळीच लक्ष देत नसत. त्यांच्याकडे पांडेपण 
करण्यासाठी दोन गावे होती. एक माळवटा जे 
त्यांचे मूळ गाव. त्या गावाच्या नावावरूनच त्यांचे 
आडनाव माळवटकर असे पडले. दुसरे गाव 
पळसगाव ही दोन्ही गावे बसमतपासून अनुक्रमे 
आठ व बारा किलोमीटर अंतरावर आहेत. 
माळवटा येथे त्यांचे जुने पडीत घर, १५ ते २0 
एकर शेती होती. ह्या दोन्ही गावचे पांडेपण 
त्यांच्याकडे, पांडेपण म्हणजे सध्या जी तलाठ्याची 
कामे आहे ती. आजोबाची दिनचर्या म्हणजे रोज 
सकाळी तीन-साडे तीनला उठणे, शौच्य, 
मुखमार्जन, स्नान व संध्या करून ते तितक्या 


२६ । सार्थक 


सकाळी न्याहरी करीत. न्याहरीतील पदार्थाची यादी 
पाहिल्यावर तोंडाला पाणी सुटले पाहिजे असे होते. 
उदा. डिंकाचे लाडू, आळिवाची खीर, मेथ्याचे 
लाडू वगैरे वगैरे. हे सर्व पदार्थ बाळतिणीस देत 
असत का, हे सर्व पदार्थ न्याहरीत मिळावेत म्हणून 
आजोबा आपल्या लेकी-बाळी, सुना व नंतर 
नात-सुनांची बाळांतपणे आपल्या घरी वसमतलाच 
करीत असत. या प्रश्‍नाचे उत्तर मला अद्यापही 
मिळाले नाही त्यांच्याकरिता केलेले हे पदार्थ 
आपोआप आजोबाला न्याहरीत मिळावे म्हणून 
बाळांतपणाचा हा खटाटोप असेल, असे कधी 
कधी मला आता वाटते. ह्यातील विनोदाचा भाग 
सोडा पण असे हे होते मात्र खरे, त्यावेळी कुटंब 
कल्याण मोहीम नसल्यामुळे घर लेकी-बाळी, 
मुलां-मुलींनी भरलेले राही दरवर्षी कोणा ना 
कोणाचे बाळंतपण होत असल्यामुळे ही पौष्टिक 
न्याहरी आजोबांना सदासर्वकाळ मिळत असे. 
विषय निघालाच आहे तर सांगावयास हरकत 
नाही, कुटुंब कल्याण मोहिमेचे फायदे तर फारच 
कमी आहेत. ते फक्त दृश्य स्वरूपातळे व 
स्वत:च्या आयुष्यापुरतेच मर्यादित, अदृश्य 
स्वरूपाचे पण भावी पिढीवर होणारे गंभीर व वाईट 
परिणाम भोगावे लागणार आहेत, याचा विचार 
केलाच पाहिजे. त्यातील काही विचार उद्‌धृत 
केल्याशिवाय मला चैन पडणार नाही. 

१. राजकीय हेतूने खुर्चीच्या प्रेमाखातर ही 
मोहीम सरकारने फक्त हिंदूबरच लादली आहे. 
वर-वरून जरी सरकार स्वेच्छेने फॅमिली प्लॅनिंग 
करावी असे म्हणत असले तरी त्यात बळजबरी 
होते. अल्पसंख्याकांची मतं मिळावीत म्हणून 
त्यांच्या तुष्टीकरणासाठी त्यांच्या बाबतीत हे धोरण 
मवाळ ठेवले. सर्वधर्मसमभाव ह्या गोंडस 
नावाखाली फक्त अल्पसंख्यांकांना ही सवलत 
म्हणजे आपल्याच हिन्दू राज्यकर्त्यांनी हिंदू 
धर्मावर अन्याय करणे, ह्याशिवाय दुसरे काही 
नाही. त्यामुळे आज जी परिस्थिती आपल्याला 


दिसते आहे की, अल्पसंख्याक गणीत श्रेणीने 
वाढत आहेत व त्यांच्या तुलनेत हिंदूची संख्या 
मात्र कमी होत आहे. मुसलमानांची संख्या अशा 
रीतीने वाढत गेली व हिंदूची संख्या कमी होत 
गेळी तर काही काळातच आपल्यावर ज्यू 
लोकांसारखी परिस्थिती येईल, हे निश्चित. ज्यू 
लोक तरी धर्माच्या बाबतीत अत्यंत कट्टर, 
व्यापारातही काटेकोर व इतरही काही चांगळे गुण 
त्यांच्यात असल्यामुळे ते मूठभर असूनसुद्धा आज 
हा इस्राईल देश मुस्लीम राष्ट्रांना सुखाने राहू देत 
नाही. स्वत:चे असे अस्तित्व टिकवून आहे. हिन्दू 
धर्मसहिष्णुतेच्या नावाखाळी आपलेच नुकसान 
करून घेत आहेत. हिन्दू सद्गुणविकृतीने पछाडला 
गेला आहे. सद्गुणविकृती म्हणजे सद्गुणांचा 
अतिरेक. कोणत्या परिस्थितीत सदुणांचा उपयोग 
कसा करावा हे ज्ञान आपल्या संस्कृतीने 
सांगितलेले असतानाही स्वत:च्या स्वार्थासाठी 
इतरांनी आपल्याला चांगळे म्हणावे म्हणून दूरदृष्टी 
न ठेवता आपल्या राज्यकर्त्यांनी त्या सदुणांचा 
उपयोग करून घेतला नाही. हिन्दूच हिंदूचे शत्रू 
आहेत हे दाखवून दिले. सर्वधर्मसमभावाचा 
आपल्या सवडीनुसार अर्थ लावून स्वार्थापोटी 
आपल्याच पायावर धोंडा टाकण्याचा उपक्रम हाती 
घेतला. मुसलमानांनी तलवारीच्या जोरावर 
त्यांच्या धर्माचा प्रसार केला, त्यापेक्षाही कितीतरी 
पटीने कुटुंब कल्याण मोहिमेमुळे हिंदूची संख्या 
कमी करण्यास आपले राज्यकर्ते कारणीभूत झाले 
आहेत. ह्या दृष्टिकोनातून पाहिळे तर आपला 
करंटेपणा आपल्या लक्षात येईल. 

२. ह्या मोहिमेमुळे नाते संबंधाचे फार मोठे 
नुकसान भविष्यात झाल्याशिवाय राहणार नाही. 
ज्यांना एक मुलगा किंवा दोन मुले आहेत अथवा 
एक मुलगी अथवा दोन मुलीच आहेत ते मोठ्या 
अभिमानाने सांगतात आम्ही सरकारच्या ह्या 
योजनांचा फायदा राष्ट्रप्रेमाखातर घेतो. आम्ही फार 
सुखी आहोत. लहान कुटुंब ठेवण्यात दृश्य फायदा 


हा आहे की, मुलांचे किंवा मुलीचे संगोपन चांगले 
करता येते, आई वडिलांना त्रास कमी होतो. 
पैशाचीही बचत होते. पण त्यांच्या हे लक्षात येत 
नाही. की, हा फायदा आई-वडिलांच्या 
पिढीपुरताच मर्यादित आहे. पण त्यांच्या हे लक्षात 
येत नाही की, भावी पिढीतील एक एक नाते 
आपण कमी करीत आहोत. एकच मुलगा असेल 
तर त्या मुलाला होणाऱ्या मुलास किंबा मुलीस 
काका व आत्या ह्या नात्यापासून वंचित व्हावे 
लागेल. एकच मुलगी असेल तर त्या मुलीस 
होणाऱ्या अपत्यास, मामा, व मावशी ह्या 
नात्यांपासून वंचित राहावे लागेल. म्हणजे कोणास 
मामा नाहीत. तर कोणास आत्या नाही. असे होत 
राहिले तर भविष्यात नात्यांचे काय होईल? असे 
भयंकर अदृश्य परिणाम होतील, हा विचार करावा 
का नाही? एक किंबा दोन, आता तर एकच पुरे 
असे म्हणण्यात एका प्रकारे आपण आपलीच 
वंचना करीत आहोत. ह्यापुढची पायरीसुद्धा 
विकासाच्या नावाखाली भारतात सध्या बांधली 
जाण्याचा प्रयत्न चाळू आहे. एक संस्था निर्माण 
झाली आहे म्हणे, तिचे नावे डिंक (डबल इनकम 
नो किडस्‌) म्हणजे समाज निर्मितीचे कर्तव्य नको, 
फक्त शारीरिक मौजमजा, आपल्याला झालेल्या 
एका पेक्षा अधिक मुलांचे आपण संवर्धन करू 
शकणार नाही ही न्युनगंडता निर्माण झाली आहे, 
हे नाकारता येत नाही. अरे ! आपल्या देशातील 
साधन-संपत्ती इतकी विपुळ आहे की, पुढील 
हजार दोन हजार वर्षेसुद्धा ह्या मोहिमेचा विचार 
केला नाही, तरी चालेल. त्यापेक्षा आपण आपले 
कर्तृत्व वाढवून चंगळवादाच्या आहारी न जाता 
होणार्‍या मुलांच्या संगोपनाचा विचार करावा. 
आपल्याच पिढीपुरता स्वार्थी हेतू न ठेवता दूरदृष्टी 
ठेवून आपल्या धर्माचे संरक्षण तसेच संवर्धन 
आपल्याने जेवढे करता येईल, तेवढे तरी हे 
पुण्यकर्म समजून करावे. दृश्य व अदृश्य 
परिणामाची जाणीव ठेवावी. अर्थात माझे म्हणणे 


सार्थक । २७ 


असे नाही की, आपण कितीही मुले निर्माण 
करावीत, माझे म्हणणे एवढेच की ममनुस्मृतीमध्ये 
ह्या विषयावर बराच ऊहापोह झाला आहे. त्यावर 
अवश्य विचार करावा आपल्या संस्कृतीने, 
शास्त्राने जे सांगितले आहे, त्याचे तेवढे पालन 
करावे आपल्या संस्कृतीने जीवनाच्या प्रत्येक 
पैलूवर विचार आहे. त्याचा नीट अभ्यास करावा 
व तसेच आचरण ठेवावे. 

आजोबाच्या न्याहारीच्या संदर्भाने व 
ओघा-ओघाने ह्या विषयावर बरेच काही 
लिहिण्यात आले. न्याहारी झाल्यानंतर ते पायी 
खेड्यास जात तेथून परत येण्यास त्यांना रात्रीचे ८. 
00ते८. ३0 वाजत. महिन्यातले बरेच दिवस 
त्यांचा हा कार्यक्रम असे. सोवळे कडक 
असल्यामुळे चांगल्या घट्ट दुधाची दशमी 
त्याच्यासोबत असे. कारण बाहेरचे त्यांना काहीही 
चाळत नसे. माझी पणजी स्वतः जातीने 
आजोबांकडे ह्या बाबतीत लक्ष द्यायची. अशा 
प्रकारचा पौष्टिक आहार, रोज चार ते पाच तास 
किंबा त्यापेक्षा जास्त चालण्याचा व्यायाम मग 
शरीर धष्ट, पुष्ट, काटक राहणार हे आळेच. मला 
वाटते ह्याच कारणास्तव त्यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे 
वयाच्या ९२ वर्षापर्यंत त्यांना मोठा असा आजार 
झालेला मी पाहिला नाही. शेवटच्या दोन तीन 
दिवसापर्यंत त्यांची स्वत:ची कामे त्यांनी स्वत: 
केली ही उल्लेखनीय बाब. हे सर्व लिहिण्यामागचे 
कारण की, ह्या त्यांच्या व्यापामुळे घरातील 
लहान-सहान चिल्लर कामाकडे कधी ते लक्ष देऊ 
शकले नाहीत. मग घरच्या ह्या कामाची 
जबाबदारी माझ्या पणजीकडे म्हणजे ग. भा. 
लक्ष्मीबाई, नावाप्रमाणेच त्या होत्या, दिसण्यात 
गोऱ्यापान, नाक लांबसडक, बांधा-बुटका व 
सर्वांवर ताण म्हणजे चेहरा तेज:पुंज घरचा पूर्ण 
व्यवहारही त्यांच्याकडे होता. घरातील सर्व 
व्यवहारावर तिचे लक्ष, त्यामुळे कोणी कोणते 
कसे काम करावे हे त्या सांगत. त्यांना आम्ही 


२८ । सार्थक 


मोठी आजी म्हणत तर त्यांच्याकडून आम्हांला 
केव्हा केव्हा पाणी भरावयाची आज्ञा व्हायची मग 
एक दोघांनी बिहिरीवरचे पाणी शेंदावयाचे व 
दोघा-तिघांनी घागरीतून ते घरी आणावयाचे व 
होद भरावयाचा. हे झाले खाऱ्या पाण्याविषयी, 
खाऱ्या पाण्याची विहीर आमच्या त्यावेळेच्या 
नहाणी घरापासून तीनशे ते चारशे फूट अंतरावर 
होती. पाणी भरण्यास चार पाच जण असल्यामुळे 
दोन हौद भरण्यास फार जास्त वेळ लागत नसे. 
नंतर मात्र गोडे पाणी आणावयाचे ते मात्र ठरावीक 
लोकांपैकीच, एका-दोघाने तेही सोवळ्यात. 
गोड्या-पाण्याची विहीर बरीच लांब म्हणजे 
पाऊण कि. मी. अंतरावर असल्यामुळे त्यास 
जास्त वेळ लागे. ह्या कामासाठी मात्र मला फार 
कमी वेळेस जावे लागे, सांगण्याचा उद्देश, चांगळा 
आहार, खेळणे, पाणी भरण्याचा व्यायाम ह्यामुळे 
माझे शरीर धष्टपुष्ट नव्हे पण काटक मात्र 
आत्तापर्यंत राहिले आजार फक्त कमरेचे दुखणे, 
काही प्रमाणात आळस. संस्काराच्या बाबतीत 
विचार करावयाचा झाला, तर तो ही आध्यात्मिक 
संस्कार ह्याच काळात माझ्यावर झाला. मला 
आता आठवते की, घरातील मंडळी सकाळीच 
लवकर उठावयाची. घरात किंवा दामू महाराजाचे 
मठात काकडआरती म्हणण्याचा प्रघात आजोळी 
होता. ह्यामधील काही भुपाळ्याचे स्वव आजही 
कानात कोणीतरी गुणगुणल्यासारखे वाटतात. 
त्यातील काही पदे १) पाहे प्रसादाची वाट । घ्यावे 
धुवोनिया ताट । पहाटे स्मरा पुंडलीक २) उठा उठा 
हो सकळीक ३) हरिला लावा तुम्ही गंध । प्रभूला 
लावा केशर कस्तुरी सुगंध. हा कार्यक्रम मात्र 
बायकांच्याच पुढाकाराने व्हायचा. आरतीपूर्वी 
भुपाळ्यानंतर अष्टक वगैरे होत असत आताही 
त्यांचे गोड स्वर कानात कोणीतरी गुणगुणताहेत 
असे वाटते. सूर्योदयापूर्वी शांतरम्य वातावरणात 
म्हणण्यात आलेली अष्टके मनाला दिलासा 
देणारी, त्याचा परिणाम म्हणजे उरलेल्या पूर्ण 


दिवसात उत्साह संचरे. आजीचा इतरांपेक्षा जास्त 
जीव माझ्यावर असल्यामुळे मळा ती हमखास 
लवकर उठवायची व ह्या कार्यक्रमात सहभागी 
करावयाची. त्याकाळात वसमतला कोठे न 
कोठेतरी चातुर्मासात रामायण, महाभारत अथवा 
भागवत, इत्यादीचे वाचन होत असे, मी अशा 
कार्यक्रमात हजेरी लावीत असे. त्यावेळी 
गोष्टीरू्पाने का होईना महाभारत व रामायण 
समजले होते. त्याचा परिणाम मात्र भविष्यात ग्रंथ 
वाचण्यात, चिंतन, मनन करण्यात झाला, हे मात्र 
निश्चित. अशा कार्यक्रमांपैकी एक ठळक कार्यक्रम 
मळा आठवतो तो म्हणजे नारायणमास्तर 
पहेलवानच्या घरात रामायण वाचले जात होते. 
एक महाराज जातीने खत्री पण आचरणाने शुद्ध, 
त्यांचा आवाज चांगला होता. ते रामायण कथा 
सांगत असत. रामायण सांगताना मधूनमधून 
सियाबलरामचंद्रकी जय । पवनसुत हनुमानकी 
जय, असा ते गजर करीत असत. त्यांच्या सोबत 
आम्ही मुलेही म्हणत असू. हा गजर आम्ही 
मनोभावे करीत असल्यामुळे तो प्रसंग हुबेहूब 
आतासुद्धा माझ्या डोळ्यासमोर उभा राहतो. 
घरच्या वातावरणात तर पुजा-पाठ, सोवळे हे 
होतेच. बाहेरही पोथ्या पुराणाचे वाचन 
असल्यामुळे ब शाळेतही संस्कारक्षम शिक्षण 
असल्यामुळे माझ्या सारख्याच्या बालमनावर 
चांगळा परिणाम झाला. त्यावेळी सध्याप्रमाणे 
भगव्या शिक्षणाचा विटाळ नव्हता मला आश्चर्य 
वाटते की, शिक्षणातही हे भगवे, हे हिरवे असे 
असते का? असा जर शिक्षण क्षेत्रातही हिन्दू 
धर्माच्या विरोधात विचार रुजत गेला तर काय 
होईल याचा विचार न केलेलाच बरा. 
सतूसंगतीमुळे, व संस्कारक्षम वातावरणाचा मी 
पुरेपूर फायदा घेऊ शकलो. ह्यामुळेच मी जीवनात 
प्रगतीही करू शकलो. 

एक गोष्ट सांगण्याची राहून गेली. वर 
वर्णिलेल्या संस्काराचा एक फायदा असा झाला 


की, वाचनाची आवड निर्माण झाली. वसमतला 
त्यावेळी बाजार पेठेतील मुख्य स्स्त्यावर 
लालामतची माडी म्हणून प्रसिद्ध अशी एक 
छोटीशी हवेली आहे, त्यात ग्रंथालय होते त्या 
ग्रंथालयात बालवाडूमय होते. त्यातली एकूण एक 
सर्व पुस्तके मी वाचली होती, त्याबद्दल 
ग्रंथालयांच्या संचालकांकडून बरेचदा मला 
शाबासकीही मिळाली. खेळाच्या बाबतीतही मी 
मागे नव्हतो. आर. एस. एस. शाखेतील खेळ तर 
नियमित व्हायचेच पण या व्यतिरिक्त फुटबॉल, 
व्हालीबॉल, क्रिकेट मी खेळत असे. एकदा 
फुटबॉलच्या आंतरशालेय स्पर्धेत मी गोल- 
किपींग चांगली केली होती, श्री. विठ्ठल पांगरकर 
नावाच्या शिक्षकाने कौतुक करून चॉकलेटही 
मला दिले. असो सांगण्याचा उद्देश हा की, 
आमच्या पिढीतील मुलांपर्यंत, तरी समाजाने 
आम्हांला चांगळे तेच दिले. शिशुअवस्थेतून 
तारुण्यात पदार्पण करताना, जे जे आवश्यक, जे 
जे चांगले ते ते समाजाने आम्हांला दिले. समाजाने 
एकप्रकारचे हे आमच्यावर केलेळे उपकारच 
आहेत. हे जे दिल्या गेले ते परंपरेने चालत आलेले 
व शास्त्राने सांगितलेळे होते. त्या विरोधात 
त्यावेळची मंडळी गेली नाही. आता मात्र परंपरेने 
चालत आलेले, जे शास्त्राने सांगितले त्याच्या 
विरोधात जाण्यातच सध्याचे बुद्धिवादी, 
समाजवादी, गुंतलेले आढळतात, स्वत:ला धन्य 
समजतात. काही समाजप्रबोधन करणाऱ्यांची 
वर्तणूक, विचार असे आहेत की, आपण जणू 
काही पूर्वीच्या क्रषिमुनींपेक्षाही बुद्धिमान आहोत, 
क्रषींना काही कळत नव्हते, सर्व काही 
आम्हांलाच समजते. अशा वृत्तीचा निषेध केला 
पाहिजे. 

वरील घटना थोड्या मागेपुढे घडल्या 
असतील, त्यांचा कदाचित मला मेळ लावता 
आला नाही. पण त्या सर्व घडलेल्या आहेत. 
पाचव्या वर्गापासून ते सातव्या वर्गापर्यंत मी नेहमी 


सार्थक । २९ 


वर्गात पहिला, दुसरा किंवा तिसरा असे. मुलीबद्दल 
गैरसमज असा होता की, मुलापेक्षा मुली कमी 
हुशार असतात. अशा पार्श्वभूमीवर मला आश्चर्य 
वाटत होते की, माझ्या वर्गातल्या सात आठ 
मुलींपैकी एक दोन मुली कशा हुशार निघाल्या ! 
त्या मुलींपैकी आशा देशपांडे नावाची मुलगी तर 
खूप हुशार होती. तिच्यात व माझ्यात पहिल्या 
नंबरसाठी नेहमी स्पर्धा चाळे. इतरही मुली बुद्धिमान 
होत्या. पण आमच्यातील स्पर्धेपर्यंत त्या पोहोचू 
शकल्या नाहीत. त्याची नावे अशी प्रमिला 
बळेगावकर, कुमुद देशमुख, ताई (कुमुदिनी) 
कातनेश्वरकर, अन्नपूर्णा पांढरे, उषा पांडे साधना 
लीला डावरे. माझ्यापुढे मुलगी जाते ही कल्पनाच 
सहन व्हावयाची नाही. त्यामुळे आमचा मुलांचा 
एक ग्रुप सतत प्रयत्नात असे. ह्या मुलांच्या 
ग्रुपमध्ये मी, दत्ता वैजवाडे व अनंत वसेकर असे 
आम्ही तिघे होतो. दत्ता वैजवाडे हा त्याकाळातील 
श्री.मंत व्यापाराचा मुलगा, त्याच्या घरी, माझे 
जाणे येणे असे, तसे ते इतर मित्राकडे 
जाण्यायेण्यापेक्षा जास्त होते. त्याच्या आईने 
आम्ही, तिला काकू म्हणत असू, मला त्यांनी 
त्यांच्या घरीच रात्री अभ्यासाला यावयास 
सांगितले होते. श्री.मंत असल्यामुळे त्यांच्या घरी 
अभ्यासाची स्वतंत्र खोळी वब इतर अभ्यासास 
पोषक अशा सोई होत्या. तो मित्र जातीने रंगारी 
होता. त्यावेळी जाती विषयक तिटकारा असा 
नव्हता. पण एका गोष्टीमुळे मी मात्र स्वत:ला श्रेष्ठ 
समजत असे, ती गोष्ट म्हणजे त्यांच्याकडे 
मांसाहार चाळत होता. मी मात्र शाकाहारी, 
असल्यामुळे मी श्रेष्ठ, अभ्यासातही हुशार त्याच्या 
घरी अभ्यास केल्यास, त्यांच्या मुलांचाही अभ्यास 
चांगला होईल, ह्या कल्पनेने काकूने आमच्या 
दोघांत अंतर ठेवले नाही. श्री.मंताचा तोरा कधीही 
दाखविला नाही. दत्ता बैजवाडे हा माझा 
त्यावेळचा जिवलग मित्र होता. एकमेकास 
भेटल्याशिवाय आम्हांस चैन पडत नसे, दोघांनी 


३० | सार्थक 


मिळून एक दोन वेळा प्रवासही केला. त्यावेळी 
काकूने माझ्यावरील विश्वासामुळे त्यास 
माझ्याबरोबर येण्याची परवानगी दिली. माझ्या 
संगतीमुळे काही काळ तो आर. एस. एस.च्या 
शाखेत नियमित यावयाचा, त्याच्याबरोबर एकदा 
मी परभणीस उत्सवास गेलो होतो. औंढा ह्या गावी 
आर. एस. एस. च्या कॅम्पला गेलो होतो. 
एकमेकांवरील प्रेमामुळे बरेचदा त्याची आई 
त्याला कृष्ण व मला सुदामा म्हणत असे. हे प्रेम 
पाचव्या वर्गापासून आठव्या वर्गात जाईपर्यंत 
टिकून राहिले. त्यानंतर मात्र आमच्या दोघांमध्ये 
तिसरी व्यक्ती आली त्याचे नाव दत्ता साखरे, तो 
जातीने वारीक असल्यामुळे त्याला वारक्‍्या असे 
आम्ही प्रेमाने म्हणत होतो, हा आमच्या मैत्रीवर 
जळत असे. त्याच्यामुळे दत्ता वैजवाडे व माझे 
भांडण झाले. आम्ही एकमेकांपासून दुरावलो, तो 
परवा-परवापर्यंत. मधल्या काळात आम्ही 
एकमेकांशी बोळतही असू पण पहिल्याप्रमाणे 
नाही. याचे नेहमी मला वाईट वाटत होते कारण 
एक चांगला मित्र माझ्यापासून दूर गेला होता. 
आमच्या मैत्रीचा त्याला फायदा असा झाला की, 
माझ्याबरोबर अभ्यास करण्याची त्याची सवय 
गेली नाही. मुळात तो हुशार होता. त्यामुळे 
नवव्या वर्गापासून वर्गात पहिला यावयास त्याची 
सुरुवात झाली. त्याची परिणीती तो इंजिनिअर 
होण्यात झाली. माझा नंबर मात्र कधी तिसरा तर 
कधी चौथा येत होता. दत्ताची मैत्री सुटल्यानंतर 
माझे जन्माचे कल्याण करणारे असे दोन मित्र 
माझ्या जीवनात आले ते म्हणजे गणेश भास्कर 
महाराज व शंकर वैजनाथअप्पा नांदेडकर. ह्या 
दोघांचे माझ्यावर मित्रत्वाच्या नात्याने उपकार कसे 
झाले ते पुढे येणारच आहे. पण ह्यापूर्वीची एक 
घटना माझ्या स्मरणात अद्यापही आहे. ती अशी 
की, सातव्या वर्गात असताना सहदेव नावाचे 
भूगोळ शिकवणारे मास्तर होते. मी भूगोल 
विषयातही पारंगत होतो व नेहमी त्या विषयात 


पहिला यायचो, अर्थात त्यामुळे सहदेव मास्तरचा 
मी लाडका विद्यार्थी होतो. एकदा काय झाले, 
सहामाही परीक्षा झाल्यानंतर तपासलेला 
भूगोलच्या उत्तरपत्रिका घरून शाळेत न्यावयाच्या 
होत्या. सहदेव मास्तरने मी त्यांचा विश्वासू 
विद्यार्थी असल्या कारणाने उत्तरपत्रिकेची पिशवी 
माझ्याकडे दिली व सोबत यावयास सांगितले 
रिझल्टच्या आधी मार्कसूच्या बाबतीत गुप्तता 
त्याकाळी बाळगली जात असे. गुख्जी पुढे व मी 
मागे होतो. चालताना उत्सुकतेपोटी मला राहवले 
नाही व किती मार्क्स मिळाले हे पाहण्यासाठी मी 
मास्तरचे माझ्याकडे लक्ष नाही अशा क्षणी 
पिशवीतील उत्तर पत्रिका पाहण्याचा प्रयत्न केला. 
पण त्याक्षणी मास्तरचे माझ्याकडे लक्ष गेले. माझी 
चोरी पकडल्या गेली व मास्तर माझ्यावर जाम 
भडकले, माझ्यावरील त्यांच्या विश्वासाला तडा 
गेला. त्यांचा तो चेहरा आताही माझ्या 
डोळ्यासमोर आला की, विश्वासाला तडा गेलेल्या 
व्यक्तीस किती दुःख होते हे मला समजले. आजही 
तो प्रसंग मळा क्लेशकारक वाटतो. भावी 
आयुष्यात मी कुणाचा जाणूनबुजून विश्वासघात 
केल्याचे आठवत नाही. या घटनेचा चांगला 
परिणाम पुढे माझ्या जीवनात झाला. मी त्यानंतर 
कधीही कुणाचा विश्वासघात कळत नकळत तरी 
केला नाही. वाइटातून चांगले होते. याचा प्रत्यय 
आला. हायस्कूलमध्ये शिकत असताना काही 
मित्राची अद्यापही आठवण होते. त्यांपैकी 
काहींची नावे मागे आळेली आहेत. काहीची नावे 
पुढे येतील पण काही नावे सुटण्याची शक्‍यता 
असल्यामुळे पुन्हा देत आहे. प्रभुदास भोसले, 
दिगंबर मंचेवार, किसन पहलवान, प्रभाकर 
केन्ट्रेकर, हेमराज जगन्नाथ, हरिप्रसाद चौकडा, 
नारायण, मारोती, नाना महाराज, रंगनाथ 
मग्गीरवार, बालाजी, त्र्यंबक, रत्नाकर, वसंत 
इत्यादी “संगती संग दोष: ह्या म्हणीप्रमाणे 
मित्रासमवेत काही चांगल्या तर काही वाईट 


गोष्टींचाही अनुभव आला. वाईट म्हणजे बिडीचे 
थोटके ओढण्यापासून ते हस्तमैथूनापर्यंतच्या 
वाईट सवयी काही काळापर्यंत मला जडल्या 
होत्या. त्याचे वाईट परिणामही भोगावे लागले. 
हॉटेलमध्ये चोरून भजी खाणे, पण त्यासाठी चोरी 
मात्र कधी केली नाही. एवढेच नव्हे तर मुलींच्या 
मागे लागणे, त्यांच्यावर लाइन मारण्याचा 
एकतर्फी प्रयत्न का असेना पण मी असे उपदूव्याप 
केले. तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असताना 
प्रत्येकाकडून ह्यांपैकी काही गोष्टी घडत असतात 
ह्यात अपवाद असतील पण त्या अपवादात मी 
नव्हतो. हे अगदी प्राजंळपणे मला कबूल 
केल्याशिवाय राहवत नाही. वाईट सवयींच्या 
आहारी मात्र मी गेलो नाही काय प्रारब्ध होते? 
माहीत नाही. ह्या काळात सुट्टीच्या दिवशी 
एखादेवेळी माडीवरील खोलीत एकांतात 
असताना आता सुधाकर वसमतहून हे गाणे 
म्हणत आहे. अशी सुरुवात करून हळू आवाजात 
एखादे सिनेमातले गाणे मी गात असे. जणू काही 
मी गायिलेले गाणे बोधनला रेडिओद्रारे प्रसारित 
केल्या जात असेल व तेथील माझे नातेवाईक हे 
गाणे ऐकत असतील अशा बेड्या समजुतीने मी 
हा उपदूवब्याप करीत होतो. अशा प्रकारचा 
बालिशपणा माझ्याकडून बरेचदा झाला. तर काही 
चांगळे विचार त्या वयात माझ्यावर झालेल्याची 
आठवण अद्यापही ताजी आहे. उदाहरण द्यायचे 
तर परीक्षा देण्यासाठी शाळेत निघायच्या वेळी मी 
बडीलधारी मंडळीच्या सांगण्यानुसार 
देवघरातील देवाच्या पाया पडून जात असे. अशा 
वेळी मी म्हणत असे “देवा माझे पेपर्स चांगले 
जाऊ दे, चांगल्यापैकी मार्क्स मला मिळू दे, तसेच 
इतरांचेही पेपर्स चांगळे जाऊन चांगल्यापैकी मार्क्स 
त्यांनाही मिळू दे, त्यांना पास कर !'' “म्हणजे 
स्वत:पुरते न पाहता इतरांचेही कल्याण व्हावे ही 
“स्वार्थातही परमार्थ ' साधण्याची माझ्या मनात 
तळमळ असे. काही इतरही चांगल्या सवयी त्या 


सार्थक । ३१ 


काळात मनावर बिंबल्या गेल्या, उर्वरित आयुष्यात 
त्या माझ्या आध्यात्मिक मार्गावव वाटचाल 
करण्याच्या प्रवृत्तीस व प्रयत्नास सहाय्यभूत 
ठरल्या. आशाचपैकी एका प्रसंगाची आठवण 
अद्यापही होते, साधरणत: मी बारा किंबा तेरा 
वर्षाचा असेल. देवाची पुजा करण्याचा प्रसंग केव्हा 
केव्हा माझ्यावर येत असे, एकदा असाच सकाळी 
आठच्या दरम्यान स्नान करून पूजा करावयास 
बसलो असताना, माझ्या वर्गातील एक मुलगी 
शाळेतील होमवर्कची माझी वही मला मागावयास 
आली. माझ्याबरोबर नाटकात तिने काम केले 
होते. तशी ती स्वभावत:च धाडसी होती. 
“झडकत्या ज्वाला” त्या नाटकाचे नाव. 
त्याकाळी मुलांबरोबर नाटकात काम करणे हे 
धाडसच होते पण तिने ते धाडस केले. माझ्या 
जीवनातील ते पहिले व शेवटचे नाटक ठरले, 
गाजले होते. पण पुन्हा नाटकात काम करण्याचा 
प्रसंग आला नाही. माझ्याशी असलेले संबंध 
वाढविण्यास, वही मागण्याच्या निमित्ताने, ती 
आली होती. ते वय तारुण्याच्या उंबरठ्यावरचे. 
पंडीतमामास हे आवडले नाही. ती मुलगी बही 
घेऊन परत जाताच, मामाने माझी कान उघडणी 
करण्याचे सोडले नाही. हा प्रसंग वर-वर 
दिसण्यात अतिशय सामान्य होता. पण त्याचा 
परिणाम भावी आयुष्यात माझ्यावर झाला. 
त्यानंतर जेव्हा कधी मैत्रिणीशी संबंध येत गेला. 
त्यावेळी मी फार सांभाळून वागलो, वाटल्यास 
भितीपोटी म्हणा अथवा अन्य कारणामुळे. आता 
तर सगळे काही बदललेले आहे. अशा भेटीत 
मैत्रीची शुद्ध भावना असते म्हणे, असेलही परंतु ह्या 
संबंधावर वेळीच बंधन न घातले गेले तर त्याची 
परिणीती पाय घसरण्यात होणार नाही, असे 
आधश्वासनपूर्वक सांगता येत नाही. असो एकांतात 
स्त्रियांनी कोणकोणत्या नात्यातील पुरुषांसोबत 
जास्त वेळ राहू नये याची यादी शास्त्रात (मनुस्मृती) 
दिलेली आहे. त्याची अवश्य दखल घ्यावी. 


३२ । सार्थक 


काही काळ मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा 
कट्टर स्वयंसेवक होतो. मी शाखेतील शिक्षकाचेही 
काम केले. जिल्हा प्रसारकांच्याही चांगल्या 
ओळखी झाल्या होत्या. जिल्हा प्रसारक सुमंत 
घायाळ तसेच चिंतामणी महाराज, गोविंदराव, 
भगवान, दिगंबर शिरडकर, कृष्णा मातेकर 
इत्यादीची नावे आठवतात. ही ओळख आर. 
एस. एस. चा स्वयंसेवक असल्यामुळे झाली 
होती. आर. एस. एस. च्या कॅम्पमध्येही सहभागी 
झालो होतो. कॅम्पमधीळ डेन्जर कॉलच्या 
प्रसंगाची अंधुकशा आठवणी अद्यापही 
डोळ्यांसमोर उभ्या राहतात. साहसपूर्ण थरारक व 
हिम्मत देण्याच्या घटना जणू काही आताच 
घडल्यासारख्या वाटतात. अचानक संकट उभे 
राहिल्यास, त्यास कसे तोंड द्यावे त्याचे प्रात्यक्षिक 
डेन्जर कॉलदटद्वारे कॅम्पमध्ये करून देत असत, 
कॅम्पमध्ये शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक ज्ञान 
मिळत असे. ह्यामुळे मन, मनगट व मेंदू ह्यांचे 
संतुलित शिक्षण मिळे, त्यात आर. एस. एस. चा 
हातखंडा आहे, जे इतरत्र कुठेही फारसे पाहावयास 
मिळत नाही. एकदा आर. एस. एस. च्या 
कामासाठी कुणीतरी मला भेटावयास आला होता. 
माझी मनःस्थिती चांगली नव्हती. मी गच्चीवर 
होतो, मधल्या मामास मी केशवमामा म्हणत असे, 
त्यास मी सांगितले की, खाली आलेल्या व्यक्तीस 
मी घरी नाही असे सांग. पण त्याने मी घरी आहे, 
लपून बसलो आहे, असे सांगितले ह्या गोष्टींचा 
मला संताप आला मागचा पुढचा विचार न करता 
मामा वयाने मोठा, तरी त्याच्या कानाखाली एक 
चपराक अतिशय त्वेषाने ठेवून दिली. त्याक्षणी 
आई जवळच होती. हे तिने पाहिले ब मला खूप 
चोप दिला. माझ्या आठवणीतील आईच्या 
हातचा मार खाण्याचा पहिला व शेवटचा हा 
प्रसंग. प्रसंग तसा साधा पण जन्मभर लक्षात 
राहिला. त्यातला बोध मात्र घेण्यासारखा होता. 
एक तर राग येऊ देऊ नये, आला तरी डोक्यात 


तो शिरू नये, ह्याची काळजी घ्यावी. वडील 
मामास, नातेवाइकास उलट मारू नये. त्यांचा 
आदर करावा. नंतरच्या आयुष्यात, आतासुद्धा 
जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारचा राग येण्याची अथवा 
कुणाचा अनादर करण्याची वेळ आली तर वरील 
प्रसंग डोळ्यासमोर येतो व काही प्रमाणात तरी 
रागावर व अनादर करण्याच्या वृत्तीवर संयम 
ठेवण्याचा मी प्रयत्न करीत असतो. प्रत्येक 
माणसाच्या जीवनात असे व इतर अनेक प्रसंग 
येत असतात, त्याचा खोलात जाऊन विचार 
करावा. आत्मपरीक्षण केल्यास मनोवृत्ती सहज 
सुधारण्यास मदत होते. पण हे केले पाहिजे. 
आपल्या स्वार्थी वागण्यामुळे लोकांना 
त्रास होतो, याचा अनुभवसुद्धा मी सहाव्या वर्गात 
असताना आला. उन्हाळ्याचे दिवस होते. 
त्याकाळी वसमतला वीज नव्हती. दुपारच्या 
विश्रांतीसाठी थंड व हवेशीर जागी झोपण्याची 
आम्हा मुलांमध्ये नेहमी धडपड असे. एक जागा 
म्हणजे जिना जेथून गच्चीवर जाता येत असे, ती व 
दुसरी माडीवरील एक जुनाट सामान ठेवण्यासाठी 
असलेली खोली. प्रत्येकजण जिन्ह्यावर 
झोपण्याचा प्रयत्न करी. एकच माणूस झोपू शकत 
असे. एके दिवशी दुपारी मला जिन्ह्यावर जागा 
मिळाली. तिथे मी झोपलो. थोड्या वेळाने 
पंडीतमामाने मला तिथे झोपलेले पाहिळे व तो 
माडीवरील अडगळीच्या खोलीत जाऊन झोपला. 
मला गाढ झोप लागली होती. काही वेळाने खाली 
होत असलेला गोंगाट कानावर आला. खाली 
येऊन पाहतो तर पंडीतमामाच्या अवती-भवती 
घाबरलेली बरीच मंडळी जमली होती. त्याच्या 
हाताच्या कोपऱ्यांवर जखम झालेली दिसली. 
त्याठिकाणी तो ज्या खोलीत झोपलेला होता, 
तिथे त्यास साप चावला होता, असे दिसले. 
त्याचक्षणी मळा जाणवले की, जर मी जिन्ह्यावर 
झोपलो नसतो, तर पंडीतमामास साप चावला 
नसता व त्याला जो त्रास होत आहे, त्यास मीच 


जबाबदार आहे असे अद्यापही मला वाटते, ती खंत 
सतत बोचत असते. त्यावेळी पंडीतमामाने एक 
चांगली गोष्ट केली ती म्हणजे सापाचे विष काही 
प्रमाणात काढून टाकले. त्यानंतर एकच गदारोळ 
झाला. प्रत्येकजण आपल्या परीने उपाय सुचवत 
होते. आजोबा कर्मधर्मसंयोगाने त्यादिवशी घरीच 
होते. वसमतला असा एक मुसलमान गृहस्थ होता 
की, जो सापाचे विष मंत्राद्र२े उतरवीत असे. 
त्यावेळी सर्पदंशावर अँलोपॅथीचा विचार सहसा 
होत नसे. आजोबा त्या मुसलमान गृहस्थाकडे गेले. 
त्यास साप चावल्याचे सांगताक्षणी त्याने 
आजोबाला गालावर एक सणसणीत चपराक ठेवून 
दिली. आजोबाला एकदम राग आला. पण 
परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून ते काही बोलले नाहीत. 
नंतर मात्र त्या गृहस्थाने सांगितले की, अशी कृती 
केल्याने सापाचे विष उतरते. सर्वांचाच यावर 
विश्वास होता. कुणी म्हणाले की, मामाच्या 
डोक्यावर वजनदार दगड ठेवा, तसे केलेही. 
अनेकांनी अनेक उपाय केले कुणी म्हणाले 
खामगावला प. पू. पाचलेगावकर महाराजांकडे 
मामाला घेऊन जा. मी नांदेडला स्थायिक 
झाल्यानंतर महाराजांचे दर्शन घेताना हा प्रसंग 
जशाचा तसा मला पुन्हा एकदा आठवला. 
खामगावला लवकर पोहोचण्यासाठी त्याकाळी 
वाहतुकीची तुटपुंजी व्यवस्था होती. रेल्वे हा 
एकच पर्याय होता. रेल्वेनेही लवकर पोहोचणे 
शक्‍य नव्हते. काही जणांनी सांगितले की, त्यांना 
फोनवर कळवा म्हणजे विष उतरेल. अशाप्रकारे 
एक ना अनेक उपचार झाले. संध्याकाळपर्यंत विष 
उतरल्याचे जाणवले. काहींनी सांगितले की, 
रात्रभर जागरण करा. जागरण्याच्या वेळी रात्रभर 
मामास खूप त्रास झाला. मामाचे आयुष्य 
सर्पदंशाने संपणारे नव्हते. सकाळनंतर मामास बरे 
वाटावयास सुरुवात झाळी. “काळ आला होता 
पण वेळ आली नव्हती!'' मामा हा चार मुलीनंतर 
नवस-सायासाने झालेला असल्यामुळे त्याच्यावर 


सार्थक । ३३ 


सर्वांचे खूप प्रेम होते. त्याचे लग्नही झाले होते. तो 
नवव्या वर्गात शिकत होता. त्याच्या मित्रांचीपण 
खूप मदत झाली. जर काही विपरीत झाले असते, 
तर माझ्यामुळेच... याचा विचारही करवत नाही. 
मामाचे लग्न तो लहान असतानाच औंढा येथे 
झाले. मामीचे नाव सौभाग्यवती वनमाला (माहेरचे 
नाव पमा) लग्नाचा प्रसंगही साधारणपणे आठवतो. 
सोवळे नेसता येत नव्हते एवढा तो लहान होता. 
घोड्यावर बसण्यास त्याळा मदतीची गरज 
भासली. लग्न हे ओंढा येथील ज्योतिर्लिंग 
मंदिराच्या दक्षिणेकडे लागूनच असलेल्या एका 
मंदिरात झाले. मामीसुद्धा तशा लहान असणारच. 
त्या दिसावयास सुंदर होत्या, त्यांना पोहता येत 
असे, याचा आम्हांला अभिमान वाटे. मामी 
मोठ्या झाल्यावर त्यांच्याकडे स्वयंपाक-पाणी, 
इतर छोटी मोठी कामाची जबाबदारी पडली. 
तेव्हाचा एक प्रसंग मला आठवतो. मी फार हट्टी 
होतो. एकदा जेवताना मी भात जास्त मागितला, 
त्यावर मामीने मला शिस्त लावण्यासाठी, तुम्ही 
फार माजोरी झाला आहात, भात जास्त वाढला 
तर तो तुम्ही टाकून देता, असे काहीतरी 
म्हणाल्या, त्याचा मला राग आला. जेवण तसेच 
सोडून रागे-रागे मी बोधनळा परत जाण्यासाठी 
निघालो. तर पंडीतमामाने मामीला चांगलेच 
खडसावले, मला वाटले आता नवरा-बायकोत 
खूप भांडणे होतील. तसे काही झाले नाही, त्याने 
माझी समजूत घातली. त्या प्रसंगाचे मामाने 
भांडवल केले नाही. पुढील आयुष्यात माझ्यावर 
मामीनी भावाप्रमाणे प्रेम केळे. सांगण्याचा उद्देश 
की, त्याकाळी आपला-तुपला असा दुजाभाव 
नव्हता. तसे पाहिले तर मी त्यांचा आश्रित जरी 
नव्हतो तरीपण त्यांचे माझ्यावर उपकार नक्कीच 
होते. नातेवाइकांचे प्रेम-संबंध इतक्या उच्च प्रतीचे 
होते. आता तर बोलणेच नको. ह्या सर्व गोष्टी जर 
ह्या पिढीतल्या लोकांना सांगितल्या तर त्यांचा 
विश्वास बसणार नाही. पंडीतमामा जिवंत 


३४ | सार्थक 


असेपर्यंत म्हणजे इ. स. १९८६-८७पर्यंत व 
आताही त्याची आठवण येताच माझ्यावरील 
त्याच्या प्रेमाची तुलना मी इतर कशाशीही करू 
शकत नाही, एवढे त्याचे माझ्यावर प्रेम होते. ह्या 
प्रेमाची, उपकाराची, भरपाई करण्याची संधी मला 
मिळावी म्हणून परवा-परवापर्यंत म्हणजे मामी 
हयात असेपर्यंत मी धडपडत होतो. इ. स. 
१९९६साली जेव्हा मामीला हर्टअटॅक आला 
होता, त्यांना भरपूर विश्रांतीचा सल्ला दिला 
गेला. त्यावेळी मी वसमतला नोकरी निमित्त 
होतो. मी जिथे भाड्याने राहत होतो. तेथे खूप 
आराम मिळेल म्हणून मी त्यांना आमच्याकडे 
ठेवून घेतले. त्यांची काळजी घेतली तेव्हा कुठे 
थोडे मळा समाधान लाभले. पंडीतमामा- 
मामीच्या बाबतीतच माझे असे विचार नव्हते. तर 
संपूर्ण माळवटकर कुटुंबाबद्दल माझे हेच विचार 
आहेत, भविष्यातही राहतील, राहोत अशी इच्छा 
आहे. एवढे प्रेमळ कुटुंब माझ्या तरी पाहण्यात 
नाही. माझे दुसरे मामा केशवराव ह्यांचेही लग्न ते 
लहानपणी असतानाच झाले. सासुरवाडी 
नांदेडची, लग्न झाल्यानंतर सौभाग्यवती 
शंकुतलामामीला माहेरी पोहोचविणे व सासरी 
आणणे हे काम सहसा माझ्याकडेच असे. मी ते 
मोठ्या आनंदाने करी मामीचे वडील फारच 
शिस्तप्रिय ब रागीट, अशा रागीट स्वभावाच्या 
पार्श्वभूमीवरसुद्धा मामीचा भाऊ वसंत, मी व 
कालिदास ह्यांची दंगामस्ती चाले. नांदेड या 
मोठ्या शहरी मामीस नेण्यासाठी व आणण्यासाठी 
जाण्यास मिळते म्हणून मी नांदेडला जात असे. 
सिनेमा पाहण्याचा आनंद मिळवीत असे, अर्थातच 
बसंत व कालिदास लव्हेकर हे सोबत असत. मला 
आठवते ह्या निमित्ताने नांदेडला मी पहिला पिक्चर 
नागीण पाहिला. आजोबा, आजी, मामा, मामी व 
पणजी हे नाते आई-बापा इतके जवळचे नसतात, 
पण ह्या सर्वांनी मला आई-वडिलांचेच प्रेम दिले. 
त्या घरातला मी अत्यंत लाडका व मी म्हणेल 


त्याप्रमाणे माझा हट्ट ते पुरवीत असत. 

पाचव्या वर्गात असतानाची एक आठवण 
अद्यापही आठवणीतून जाता जात नाही. मला 
बरेचदा असे वाटते की, अज्ञान एखादेवेळी चालू 
शकते; अर्धवट-ज्ञान असणे केव्हाही वाईटच. 
त्याचे असे झाले की, मराठी विषयाचा सहामाही 
परीक्षेचा पेपर चालू होता. त्यात कंठस्नान घालणे 
ह्या शब्दाचा वाक्यात-उपयोग करा हा प्रश्‍न होता 
1 कंठस्नानाचा अर्थ मला अजिबात माहिती 
नव्हता. त्याबाबतीत मी अर्धवट ज्ञानी होतो. मी 
वर्गात पहिला असायचो ना ! मग तो प्रश्‍न 
अनुत्तरित कसा ठेवावा म्हणून मी डोके लढविले! 
स्नानाचा अर्थ मंगलस्नान हाच असेल असे 
समजून स्नानापूर्बी आलेला शब्द कंठ हासुद्धा 
मंगलळच असेल असा अर्धवट विचार करून “आई 
दरवर्षी दिवाळीत मला कंठस्नान घालीत असते" 
असा त्या शब्दाचा वाक्यात उपयोग केला. पेपर 
तपासणीनंतर गुरुजींनी माझी कान उघडणी केली. 
मी जन्माततरी हे विसरणार नाही. आई आणि 
मुलाच्या संबंधात कंठस्नान हा शब्द कधी येणार 
नाही, तो एकत्र आणण्याचा दिव्य पराक्रम 
माझ्याकडून झाला. “रडावे का हसावे" हा प्रश्‍न 
आतासुद्धा माझ्यासमोर आ55 वासून उभा राहतो. 
“नीम हाकीम खतरे जान चे मला महत्त्व पटले. 

आमच्या  लहानपणातील गणेश 
मंडळातील सोहळ्याचे वर्णन नाही केले तर हे 
लिखाण नक्कीच अर्धवट राहील. त्या काळातील 
गणेश उत्सव सध्यासारखे होत नसत टिळकांनी 
स्थापन केलेला हा महोत्सब खरोखर प्रोत्साहन 
देणारा तर आहेच पण आपल्या संस्कृतीचे जतन 
करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. 
सध्याची स्थिती अगदी विपरीत आहे. 
चंगळवादाचा हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून 
ठिकठिकाणी महाराष्ट्रात हा उत्सव सध्या होत 
आहे. त्याचे हिडीस स्वरूप पाहिले म्हणजे असे 
वाटते की, आपण हिंदुस्थानात नसून पाश्चात्य 


जगात वावरत आहोत. त्यावेळी उत्सवाच्या 
काळात लहान मुलाचे मेळे असत, त्यात राष्ट्रीय, 
सामाजिक व धार्मिक कार्यावर आधारीत नाटके व 
गायन असे. रात्री कार्यक्रम होत असत. 
वसमतच्या माझ्या वास्तव्यात बोधानंद गणेश 
मंडळाचे कार्यक्रम पाहण्यासारखे होते. आतासुद्धा 
त्यावेळेसच्या कार्यक्रमातील काही प्रसंग माझ्या 
डोळ्यासमोर उभे राहतात. उदाहरण द्यावयाचे 
झाले तर राजे सभाजींचच्या जीवनावरचे एक नाटक 
त्यावेळी माझ्या पाहण्यात आले, त्यात विनायक 
देशमुख नावाचा एक मामाचा मित्र संभाजीची 
भूमिका अगदी हुबेहूब वठवायचा. त्याच्या तोंडी 
असलेले वाक्‍य व त्याची भूमिका पाहिल्यानंतर 
रक्त सळसळे “ राजा वैऱ्याची रात्र आहे जागा 
राहा'', म्हणताना त्याच्या पदलालित्याने स्टेज 
हादरले जात होते. माझा वर्गमित्र सुभाष केळकर 
व त्याची बहीण जेव्हा सिनेमातील गाणे अशा 
कार्यक्रमात म्हणत, तेव्हा सिनेमातील तो प्रसंग 
डोळ्यासमोर तरळायचा. “एक रात मे दो, दो 
चाँद खिले, एक आसमांपे है और एक चांद मेरे 
पास है” अशी ती गाणी होती. या व्यतिरिक्त 
खेळाच्या स्पर्धा इतर अनेक गोष्टीने आम्ही 
भारावून जायचो. त्याच्याहीपूर्वी म्हणजे अगदी 
लहान असताना बोधनला गणेशउत्सवात स्व. के. 
एल. सहगलचच्या आवाजातील कॅसेट लागायची. 
ते गाणे मनात ठसून बसले होते. अर्थ समजत 
नव्हता पण त्याच्या आवाजाचा स्वर्गीय आनंद 
जणू काही कानात गच्च बसला होता. तो आताही 
आहे असे वाटते. बालपण संपल्यानंतर कित्येक 
वर्षांपर्यंत सहगलच्या आवाजातील गाणी ऐकत 
असताना आपण हे गाणे बरेचदा ऐकले असे 
वाटायचे. पण आठवत नव्हते. पुढे फार विचार 
केल्यानंतत आठवले की, आपण अशाप्रकारची 
पुष्कळ गाणी लहानपणी गणेश उत्सवाच्यावेळी 
बोधन मुक्कामी ऐकले होते. वसमतच्या 
मेळाव्याविषयी लिहावयाचे तर सुभाष केळकर व 


सार्थक । ३५ 


त्याची बहीण ह्यांचे दृंद्र गीत असो वा त्यांनी 
स्वतंत्ररीत्या गायिलेली गीते असोत, आताही 
कुठेतरी कानाच्या कोपऱ्यात गुणगुणतात. 
मेळाव्यात नुसते संस्कृतीप्रचुर गीते वा नाटके 
असत, असे नाही, तर करमणुकीच्या कार्यक्रमात 
विनोदी रस, वीररस, हास्यरस, भक्तिरस, 
करुणरस ह्यांचाही त्यात समावेश असे. ह्या 
जन्मातल्या सर्वच्या सर्व घटना आठवत नाहीत. 
पुसटशा वा काही घटना बोटांवर मोजण्या एवढ्या 
स्पष्ट आठवतात. जर असे असेल तर मागील 
जन्माच्या घटना कशा काय आठवणार. ह्याचा 
अर्थ असा की, पुनर्जन्म कल्पना मानावी लागेल. 
कारण मागच्या जन्माच्या घटना आठवत नाहीत. 
म्हणून पुनर्जन्म, गतजन्म ठरवबावयाचा तर 
लहानपण म्हणजे अगदी जन्मताना व 
त्यानंतरच्या पाच वर्षांपर्यंतच्या घटना आठवत 
नाहीत, म्हणजे बालपण नाही असे म्हणावे 
लागेल. ( फक्त न आठवणे हा मुद्दा पूर्व'जन्माच्या 
बाबतीत गृहीत धरू नये. ) 

मॅट्रिकपर्यंत मळा शिकविणारी शिक्षक 
मंडळी खरोखरच आपआपल्या विषयात ज्ञानी, 
आदरणीय, चारित्र्य संपन्न होती. प्रेमळ पण 
शिस्तप्रिय अशीच होती. त्यांपैकी काहींची नावे 
आठवतात ती अशी- श्री. खंडेरावमास्तर, श्री. 
मधुकरराव मास्तर, श्री. गणपतराव 
देऊळगावकरमास्तर (मामाच्या घरी किरायाने 
काही वर्षे राहत होते), श्री. भोगलेसर, श्री. 
शिंदेसर, श्री.  सगदेवसर, धोंडोपंतसर, 
पांगरकरसर, श्री. बोराळकरसर, श्री. शामराव 
जोशी, श्री. अनसिंगकर गुरुजी (ह्यांनी तर एकदा 
नवव्या वर्गाची माझी फीससुद्धा भरली होती. ) 
त्यांचे माझ्यावर अतोनात प्रेम होते. नंतर 
अन्टीकरप्शन खात्यात ते मोठ्या हुह््यावर होते. 
श्री. वामनराव देशपांडेसर, श्री. कर्णेबारसर, श्री. 
अवलगावकरसर, श्री. गांजापुरकरसर, धोंगडेसर, 
तसेच श्री. शंकरराव दाभाडकरसर इत्यादी. 


३६ | सार्थक 


एकदा वयाच्या दहाव्या किंवा अकराव्या 
वर्षी बोधनला सुट्ध्या घालविण्यासाठी जावयाचे 
होते. वसमत ते निझामाबाद रेल्वेने व निझामाबाद 
ते बोधन बसनेही जाता येत असे. खिशात जेमतेम 
तिकिटाचे, थोडेबहुत वर खर्चाचे पैसे होते. 
सुरुवातीपासूनच सढळ हाताने खर्च करण्याची 
सवय म्हणून तिकीटा व्यतिरिक्त वर असलेले पैसे 
खाण्यात खर्च झाले. त्यापेक्षाही थोडे जास्तच. 
तिकिटांच्या पैशाच्या (निजामाबाद ते बोधन) 
विचार न करता जास्त खर्च झाला. 
निजामाबादाला  पोहोचल्यानंतत  बोधनला 
जाण्यासाठी रेल्वेस्टेशन जवळच असलेल्या बस 
स्टॅण्डवर गेलो. बसच्या तिकिटाचे पैसे मोजावे 
म्हणून खिशातून बाहेर काढून पाहिले असता फक्त 
एक आणा कमी पडत होत. आता मात्र धाबे 
दणाणले कारण पैसे कमी असल्यामुळे बसने जाता 
येणार नाही. निजामाबादला कोणा नातेवाइकाकडे 
जावे तर नातेवाईकही नव्हते. इतरांकडे तेवढे पैसे 
मागावे तर भिकारी समजून ते तुच्छतेने माझ्याकडे 
पाहतील, पैसेही देणार नाहीत. ह्या सर्व गोष्टींच्या 
विचारांचा डोक्यात कल्लोळ माजला. पूर्वी 
बालवाडमय वाचत होतो. त्यातील काही 
स्वाभिमानाच्या गोष्टी वाचण्यात आल्या होत्या. 
म्हणून म्हणा किंवा इतर काही कारणामुळे म्हणा 
मनात विचार केला की, जेबढे पैसे शिल्लक 
आहेत, त्या पैशाने जिथपर्यंत जाता येईल, 
तिथपर्यंत तिकीट काढावे व तिथून मग पायी 
बोधनला जावे. माझ्याजवळ असलेल्या पैशात 
फक्त एडपल्ली नावाच्या गावापर्यंत बसने तिकीट 
काढून जाता येत होते, तेथून पुढे पायी जाण्याचा 
निश्चय केला व निश्चित झालो. थोडावेळ तसाच 
उभा होतो, तेवढ्यात अशी एक घटना घडली की, 
ज्यामुळे ईश्वर संकटकाळी सहाय्यास धावून येत 
असतो, याची प्रचिती आली. विचाराचे कल्लोळ 
संपताक्षणीच, माझ्या समोरून एक गृहस्थ जात 
होता. खिशातील हातरुमाल काढताना त्या 


गृहस्थाकडून एक आण्याची बंदी खाली पडली. 
त्या गृहस्थाचे वा इतरांचेही लक्ष नव्हते, कुठलाही 
विचार न करता मी माझा हातरुमाल काढला व 
त्या नाण्यावर टाकला. इतरांना काहीही समजू नये 
म्हणून त्या रुमालाला उचलताना रुमालासोबत ते 
नाणे उचलले. नाणे खरोखरचेच होते, चहाताच 
अतिशय आनंद झाला. कारण तेवढ्या पैशाच्या 
तिकिटात माझा एडपल्ली ते बोधन पाच 
किलोमीटरचा पायी प्रवास वाचला. घटना तशी 
अगदी साधी आहे. पण विचार करावयास 
लावणारी आहे. खरोखरच ईश्वर मदतीस धावून 
आला काय? आला असेल तर त्याने माझ्या 
मनात ते नाणे मी घ्यावे असे का आणले? कारण 
ती चोरी होती. ते नाणे ज्याचे त्याला द्यावे! 
हीसुद्धा ईधराने मळा संधी दिली होती. त्यानुसार 
मी प्रामाणिक ठरलो असतो पण तसे झाले नाही. 
शेवटी आजच्या घटनेत ह्यावर मी असा विचार 
केला की, त्यावेळी ईश्वराने माझी परीक्षा पाहिली 
असेल. कळत न कळत का होईना मी अपराधी 
मात्र ठरलो. परद्रव्य घेतल्याचे माझ्याकडून पाप 
झाले, कारण ते द्रव्य मी त्या गृहस्थास परत करू 
शकलो असतो. मला एवढेच म्हणावयाचे आहे 
की, अशा छोट्या मोठ्या साध्या गोष्टीतूनही काही 
शिकावयास मिळते. जास्त पापापासून कमी 
पापाकडे किंबा कमी पुण्यापासून जास्त पुण्याकडे 
वाटचाल करता येते, अधोगतीकडून माणसाला 
प्रगतीकडे जाता येते. पण बुद्धीचा उपयोग 
विवेकाने केला तर ! ते काहीही असो मला मात्र 
पाच किलोमीटर पायी चालावे लागले नाही. एवढा 
अर्थ मी त्यावेळी अपरिपक्क, स्वार्थी बुद्धीद्वारा 
घातला व स्वत:ला नशीबवान समजलो. ह्याच 
दरम्यान आणखी एका घटनेचा उल्लेख करावासा 
वाटतो. मागे वर्णन केल्याप्रमाणे माझ्या लहान मामी 
सौ. शकुंतलाबाई वसमत ते नांदेड म्हणजे सासरहून 
माहेरास आणण्याचे काम माझ्याकडे आले होते. 
आजकालच्याप्रमाणे एकट्या स्त्रीस त्याकाळी 


प्रवासास जाऊ देत नसत. जवळपास लादलेली 
नसली तरी परंपरेने चालत आलेली अशी चांगली 
पद्धत पूर्वीच्या काळी होती. स्त्री सोबत कुणीतरी 
जवळचा नातेवाईक तिच्या सरक्षणासाठी प्रवासात 
सोबत असे, त्यावेळी सरक्षणाशिवाय एकट्या 
स्त्रीस कुठेही पाठवत नसत. स्त्री स्वातंत्र्य व स्त्री- 
संरक्षण ह्या शब्दाचा खरा अर्थ लावता न 
आल्यामुळे मनूःस्मृतीतील एका महत्त्वाच्या 
श्लोकामुळे किती गदारोळ उठविल्या गेला हे 
सर्वश्रुत आहे. त्याचे पूर्णपणे वर्णन केल्याशिवाय 
मला राहवणार नाही. प. पू. अप्पांचे ह्या 
श्लोकावरील भाष्य उद्धृत करतो. बालपणी 
पित्याने स्त्रीचे रक्षण करावे, पतीने तरुणपणात 
सांभाळावे आणि पुत्राने म्हातारपणी स्त्रीच्या 
रक्षणाची दक्षता घ्यावी, स्त्री-सुरक्षित नाही, अशी 
स्थिती कधी असू नये. 

पिता रक्षती कौमारे । 

भर्ता रक्षति यौवने । 

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा । 

न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हती । 

मनूच्या याच श्लोकामुळे स्त्रीपक्षपाती 
लोकांच्यामध्ये हल्लाकल्लोळ माजला आहे. मनू 
या प्रकरणी स्त्रीद्वेष्टा ठरविल्या गेला. पहिल्या तीन 
चरणाचा अर्थ नीट पाहिला म्हणजे चौथ्या 
ओळीतील स्वातंत्र्य शब्दाचा अर्थ नीट लागतो. 
स्त्री कधीही असुरक्षित असता कामा नये. 
मनूःस्मृती वाचलेल्या, अभ्यासलेल्या काही 
लोकांनी ह्या श्लोकाचा अर्थ स्वमताच्या अनुकूल 
असा पण चुकीचा लावला. अज्ञानी लोकांनी 
मनूःस्मृती न वाचताच ह्या लोकांना (अयोग्य) 
सहकार्य केले. मनू:स्मृती जाळण्यापर्यंत ह्यांची 
मजल गेली. वैदिक संस्कृतीचे हे दुर्दैव नव्हे तर 
काय? मला ह्यात जास्त डोकावयाचे नाही, तर 
काय सांगत होतो सौ. मामीस नांदेडहून 
वसमतला नेण्यासाठी नांदेड येथील होळीवरील 
त्यांच्या घरी असतानाचा हा प्रसंग आहे. 


सार्थक । ३७ 


माझ्याकडे पॅन्टच्या खिशात एक दोन आण्याची 
(त्यावेळी चांदीचे चलन होते) बंदी ठेवली होती. 
बाकीचे पैसे सौ. मामीकडे ठेवले होते. एकटाच 
फिरता फिरता कामधेनू हॉटेल लागळे. माझा 
खवैय्या स्वभाव जागृत झाला. भजे खाण्याची 
इच्छा झाली. कुठलाही विचार न करता 
हॉटेलमध्ये गेलो. भज्यावर ताव मारला. पैसे 
द्यावयासाठी काउंटरवर आलो. खिशात हात 
घालून दोन आण्याची एकुलती एक बंदी 
काढावयास गेलो, तर बंदी सापडेना तेवढ्या काही 
सेकंदात भयानक विचार मनात येत होते, हॉटेल 
मालकाची ओळख नाही, पैसेही नाहीत. 
त्यावेळच्या प्रथेनुसार आता आपल्याला 
दिवसभर कपबश्या धुवाव्या लागणार, त्याशिवाय 
मालक मला सोडणार नाही हा विचार चालू 
असताना एकीकडे दरदरून घाम सुटला होता. 
कपबश्या धुताना ओळखीचे कुणी आले तर 
आपले रूप पाहून तो काय कल्पना करणार असे 
भयावह विचार चाळू असताना सहज शर्टच्या 
खिशाकडे लक्ष गेले, तर खिशाला लावलेले पेन 
दृष्टीस पडले, जिवाला धीर आला. धैर्य प्राप्त 
झाले मालकास सर्व परिस्थितीची कल्पना दिली, 
सांगितले की, ही पेन मी तुमच्याकडे ठेवतो व पैसे 
आणल्यानंतर मला ती पेन परत करा. त्यावेळच्या 
माझ्या मन:स्थितीचा विचार करता तो मालक 
फार दयाळू निघाला. त्याने माझे म्हणणे मान्य 
केले. पेन त्याच्याकडे ठेवून बाहेर आलो, मन 
आता शांत झाले होते. पुन्हा एकदा शांत मनाने 
खिशाचा शोध घेतला तर ! अहो आश्चर्यम्‌ ! 
खिशातल्या एका कोपऱ्यात, एकांतवासाची शिक्षा 
भोगत असलेली बिचारी दोन आण्याची बंदी 
(माझ्या दृष्टीने बिचारी तर नव्हेच पण अतिशय 
खोडकर अशी) सापडली. मला आकाश ठेंगणे 
झाल्यासारखा आनंद झाला. ती बंदी हॉटेल 
मालकास दिली. माझी इज्जत, इभ्रत वाचवणारी 
पेन मला परत मिळाली. ह्यानंतर मात्र पुढील 


३८ | सार्थक 


आयुष्यात अशा भोंगळेपणाने वागलो नाही. प्रत्येक 
वेळी खवैय्यगिरी पूर्ण करण्याआधी पैसे खिशात 
आहेत की नाहीत ह्याची शहानिशा करून 
हॉटेलमध्ये पदार्थाची ऑर्डर देत राहिलो. पण 
बरेचदा कपबश्या धुताना मी कसा दिसेल असे 
चित्र, त्यावेळच्या प्रसंगावरून डोळ्यासमोर 
आजही दिसते. अशा काही घटना बुद्धी पुरस्सर 
माझ्या ह्या आत्मचरित्रात लिहिल्या आहेत. कारण 
आता ह्या वेळी, ह्या वयात अध्यात्म ग्रंथ 
वाचताना घडलेल्या घटना ह्याचा संदर्भ, चिंतन व 
मननामध्ये घेता येतो असे म्हणण्यापेक्षा मी तो 
अनुभव घेत आहे. त्यामुळेच धार्मिक वाचनावरची 
माझी श्रद्धा दृढ झाली. 

बसमत वास्तव्यातील आणखी एक प्रसंग, 
उन्हाळ्याच्या टिवसात रात्री मी गच्चीवर झोपत 
असे, गच्चीच्या पुढे समोरील बाजूस पत्राचे छत 
होते. पत्राचा उतरता भाग घरातील अंगणाच्या 
बाजूस होता. त्या पत्रावर सतरंजी, पांघरूण 
दिवसभर ठेवलेले असे. रात्री ती सतरंजा जड 
असल्यामुळे सरकवत मी गच्चीवर आणून 
तिच्यावर झोपत असे. एकेरात्री मी पत्रावरील 
सतरंजी गच्चीकडील भागाकडे ओढली, ओढता- 
क्षणीच असे दिसले की, चार पाच किलो 
वजनाचा दगड सतरंजीवर कुणीतरी ठेवला होता, 
तो घरंगळत जाऊन वरून खाली अंगणात पडला 
असता आणि नेमके त्यावेळी माझ्या लक्षात आले 
की, माझी आवडती, प्रिय अशी व्यक्ती 
पंडीतमामा खाली अंगणात चारपायी टाकून त्यावर 
झोपली होती. क्षणाचाही विचार न करता मी तो 
दगड जो पत्राच्या काठावर आलाच होता. पळत 
पळत जाऊन तो पकडला. पुढील घटना टळल्या 
गेळी. कारण तो दगड सरळ खाली जाऊन 
मामाच्या डोक्यावरच पडणार होता, जर दगड 
पत्रावरून खाली पडला असता तर मामाचा 
कपाळमोक्षच. नुकताच साप चावलेल्या प्रसंगातून 
त्यास जीवदान मिळाले होते. आणि हा दुसरा 


प्रसंग, दगड पकडताक्षणीच माझ्या लक्षात आले 
की, मी अगदी पत्राच्या टोकावरच होतो. थोडा 
जरी तोल गेला असता तर तीस ते चाळीस फूट 
खाली पडल्यास माझा कपाळमोक्ष झाला असता. 
आताही तो भयानक प्रसंग जेव्हा जेव्हा आठवतो 
त्या त्यावेळी अंगाचा थरकाप होतो. केवळ 
परमेश्वर कृपेने आम्ही दोघेही वाचलो. 

साधारणत: ह्या काळातच थोडे मागे पुढे 
बसमत येथील माझ्या वास्तव्यात एक अतिशय 
चांगली सवय मला लागली. पुढे नेहमीसाठीच त्या 
सवयीची सवय झाल्यामुळे जीवनातील वाटचाल 
सुखावह होण्यास मळा मदत झाली. ती म्हणजे 
बहि:शाल व्याख्यानमालेत एकदा आद्रणीय श्री. 
नरहर कुरुंदकर ह्यांचे बेंद्रे ह्यांच्या संभाजीवर तीन 
दिवस व्याख्यान होते. श्री. कुरुंदकर हे नावाजलेले 
साहित्यिक, श्रेष्ठ विचारवंत फर्ड वक्ते होते हे 
सर्वश्रुत आहे. त्यांची प्रसिद्धी होण्यास नुकतीच 
सुरुवात झालेली होती. व्याख्यान ब्राह्मण 
गल्लीतील बोधानंद मठात सायंकाळी होणार होते. 
मी पहिल्या दिवशी सहज उत्सुकतेपोटी गेलो. पण 
त्यांच्या वक्तृत्वामुळे मी इतका प्रभावित झालो 
की, पुढील त्यांची तीन व्याख्याने एकाग्र मनाने 
ऐकली. श्री. कुरुंदकर ह्यांचा आवाज तसा बर्‍याच 
प्रमाणात चिरका होता. पण त्यांच्या वक्तृत्व 
शैली, ज्ञानामुळे व शब्दफेकीचे कौशल्य ह्यामुळे 
प्रत्येक श्रोता मंत्रमुग्ध होत असे. त्यांचे व्याख्यान, 
कुठेही असलेतरी ते ऐकण्यासाठी जाणे मी बहुधा 
सोडले नाही. पुढील आयुष्यात चांगले ऐकण्याचे 
बाळकडू मला त्यांच्याकडूनच मिळाले. वाचनाची 
सवय बालवाडूमय वाचल्यामुळे, ऐकण्याची सवय 
श्री. कुरुदकर ह्यांच्यामुळे लागली. तर वयाच्या 
चाळिसाव्या वर्षानंतर आध्यात्मिक वाचनावर भर 
असल्या कारणाने चिंतन, मनन थोडेफार 
आचरणात आणण्याची सवय प. पू. अप्पा (माझे 
सद्गुरू श्री. अनंत दामोदर आठवले) ह्यांच्या कृपेने 
लागली. माझे जीवन सुखावह होण्यात, ह्या तीन 


गोष्टींचा फार मोठा वाटा आहे. मी हे सर्व ह्यासाठी 
लिहीत आहे की, लहानपणी म्हणजे सात 
वर्षांपासून ते सोळा वर्षांपर्यंत जे संस्कार मुलांवर 
होतात ते घट्टपणे त्यांच्या मनावर बिंबल्या जातात. 
त्याचे परिणाम उर्वरित आयुष्य सुखावह होण्यात 
होते. अर्थात प्रत्येक नियमाला असा अपवाद 
असतो, तसा ह्यासही आहे. अपवाद हा अपवाटच 
राहिला पाहिजे, त्या अपवादाने नियमाची जागा 
घेऊ नये. किशोर वयात मुले चौफेर हुंदडत 
असतात, असाच हुंदडत असताना गायनाची 
आवड असलेल्या काही मुलांशी नाथा कुरुंदकर, 
केळकर इत्यादींशी मैत्री झाली, मग काय मलाही 
शास्त्रीय संगीत शिकावे वाटले. श्री. प्रल्हादराव 
दुधगावकर गायन शिकवत असत ते माझे शालेय 
शिक्षकही होते. त्यांच्याकडे गायनाचा क्लास 
लावला. आश्चर्य वाटेळ, पण मी गायनाची पहिली 
परीक्षा पास झालो, त्याचेही कारण म्हणजे प्रसिद्ध 
असलेले गायनाचार्य श्री. अण्णासाहेब गुंजकर हे 
नांदेडहून आमच्या गायन क्लासला मार्गदर्शन 
करण्यासाठी दर आठवड्यात एकदा वसमतला येत 
असत, त्यांच्याच कृपेमुळे हे घडले. गायनासाठी 
एकतर दैवी देणगी लागते नसता अतिशय मेहनत 
घ्यावी लागते. ह्या दोन्ही गोष्टी माझ्यात नव्हत्या, 
परिणाम असा झाला मी ह्या क्षेत्रात फक्त पहिल्या 
पायरीपर्यंत पोहोचलो, लगेच परत फिरावे 
लागले. पण याचा एक फायदा असा झाला की, 
श्री. अण्णासाहेब गुंजकर, श्री. नाथराव नेरळकर 
अशा राष्ट्रीय पातळीवरच्या कलाकारांना मला 
जवळून किशोर वयातच पाहता आले. त्यांच्या 
सान्निध्याचा आस्वाद चाखता आला. त्यांच्याकडे 
देण्यासारखे भरपूर होते. पण माझ्यासारख्या 
भणंगाकडे फाटकी झोळी होती. असे बरेच काही 
लिहिता येईल. पण विस्तार भयास्तव, किंवा 
लिहिण्याचा कंटाळा म्हणून थोडक्यात लिहिले. 
दत्ता वैजवाडेच्या घरातील अभ्यास 
करण्याचे सुटल्यानंतर मात्र कुणाकडे घरी 


सार्थक । ३९ 


सातत्याने अभ्यासासाठी मी जाऊ शकलो नाही. 
मांजरी जशी आपली नुकतीच जन्मलेली पिल्लं 
घेऊन कधी ह्या घरी तर कधी त्या घरी सतत हिंडत 
असते, तशी अवस्था माझ्या वाट्याला आली. 
अनंत वसेकर नावाचा माझा एक मित्र होता. तो 
त्यांच्या नातेवाईक श्री. अंबादासराव लोहरेकरकडे 
शिकण्यासाठी वसमत मुक्कामी राहात होता. 
बोधानंद मठाजवळ त्याचे घर होते, तिथे काही 
महिने मी त्याच्यासोबत रात्री अभ्यास करीत असे. 
दिवस उजाडल्यानंतर आपल्या मार्गाला लागे. पण 
काही महिन्यानंतर तेही घर सुटले. काही महिने 
वसमत येथील आर. एस. एस. च्या कार्यालयात 
रात्री अभ्यासासाठी एका-दोघा मित्रांसोबत जात 
असे. त्याठिकाणी अभ्यासापेक्षा जास्त वेळ भजी, 
पोहे करून खाण्यात जाई. त्यानंतर स्वत: किरायाने 
घेतलेल्या खोलीत काही महिने अभ्यास केला, पण 
पाहिजे तसा त्याचाही उपयोग झाला नाही. पाचव्या 
वर्गापासूनच रात्रीचा व सुट्टी असेल तर दिवसाचा 
काही वेळ मित्रांसोबतच अभ्यास करण्याची सवय 
झाली असल्यामुळे घरी माझा अभ्यासच होत 
नव्हता. म्हणून सतत मी मित्राकडे अभ्यासास जात 
असे. काही महिने गणेश महाराज यांच्या घरी 
म्हणजे शुकानंद महाराजाच्या मठात अभ्यास केला. 
तिथे बाबू मेटे नावाचा एक मित्र येत असे, त्याचे व 
माझे एकदा भांडण झाले वब तो मठही सुटला. 
सगळीकडे अशी भ्रमंती चाले. बरेच दिवस माझा 
मित्र श्री.धर दाभाडकर जो श्री. शंकरराव 
दाभाडकर मुख्याध्यापक ह्यांचा मुलगा, 
त्यांच्याकडेही अभ्यासास मी जात असे. पुढे काही 
महिने विष्णू कुळकर्णी तपोवनकर ह्याच्यासोबतही 
अभ्यास केला तो अत्यंत पापभीरू, आता त्यास 
अध्यात्म व कर्मकांडाची आवड आहे. तो तसा 
संतुष्ट आहे. “ठेविले अनंते तैसीची राहावे" 
ह्याप्रमाणे सध्यासुद्धा तो समाधानी वृत्तीने औंढा 
येथे राहतो. शेवटी मॅट्रिकच्या वर्षाच्या सुरुवातीस 
देविदास लालपोतु नावाच्या एका श्री.मंत मित्राकडे 


४० | सार्थक 


रात्री अभ्यासास जायचा योग आला. तो बऱ्यापैकी 
हुशार होता. त्याच्याकडे अभ्यास व झोपण्यासाठी 
स्वतंत्र खोलीची व्यवस्था होती. त्याची आई स्वत: 
जातीने आम्हा दोघांकडे लक्ष देत असे. ते वर्ष इ. 
स. १९६0चे होते अभ्यास चालला होता. 
अभ्यासात मध्यंतर म्हणून आम्ही घरीच चहा करून 
रात्रीच्या वेळी तो घेत असू, त्या चहाची चव 
अद्यापही आठवते. अभ्यासास चांगलीच गती 
आली होती. त्या वर्षीच्या दिवाळीस मी माझ्या 
वडिलास एक पत्र लिहिले होते. कर्मधर्म संयोगाने, 
मी बोधन मुक्कामी असताना एक वर्षापूर्वी म्हणजे इ. 
स. २00७साली सापडले त्या काळी प्रथमश्रेणी 
येणे म्हणजे आजच्या काळात जे विद्यार्थी ९५टक्के 
गुण घेऊन उत्तीर्ण होतात, त्या तोडीचेच असे. प्रथम 
श्रेणीतून पास होणारे विद्यार्थी सगळ्याच शाळेतून 
दुर्मीळ असत एखाद्या शाळेत एखादा विद्यार्थी 
प्रथम श्रेणीत आला, तर मुख्याध्यापकाच्या 
कार्यालयात असलेल्या बोर्डावर त्याचे नाव 
लिहिले जात होते. ते सापडलेले जुने पत्रच 
बोलके आहे. ते जसेच्या तसे इथे खाली उद्भूत 
करीत आहे. त्यावरून सर्व काही लक्षात येईल. 

जय भारत. 

बसमत 

दि. १0. 0९. १९६0 


ती. वडिलांचे चरणी बालके 
सुधाकरचा साष्टांग नमस्कार. 

बि. वि. पुष्कळ दिवसांपासून 
आपले पत्र आले नाही. घराची मंडळी 
काळजी करीत आहे. सौ. आईच्या 
प्रकृतीविषयी काहीच कळले नाही. फार 
काळजी वाटत आहे. तरी पत्र पहाताच 
पत्राचे उत्तर ताबडतोब देणे, सो. 
हरणामावशी बाळांतीण होऊन मुलगी 
झाली आहे. (१५दिवसापूर्वी) दोघेही 
कुशल आहेत. सौ. मामी अद्याप प्रसूत 


झाल्या नाहीत. दुसरे आमच्या 
दीपावलीच्या सुट्ट्या ऑक्टोबर ७ 
तारखेस लागणार आहेत. मी तिकडे 
बहुतेक १६ तारखेस येईन कारण सुट्टीत 
क्लासेस होणार आहेत. लवकर 
आल्यास माझा अभ्यास बुडेल, अत्यंत 
कसोटीने अभ्यास चालला आहे. 
दररोज कमीत कमी ६तास अभ्यास 
करीत आहे. फर्स्ट क्लास निश्चित 
निघेल अशी खात्री आहे. तुम्ही 
पाठविलेले पैसे पोहोचले बाकी सर्व 
क्षेम सौ. आईची प्रकृती जरूर जरूर 
ताबडतोब कळविणे. चि.मधूला 
अभ्यास करावयास सांगणे चि. शोभा 
अ. उत्तम आशीर्वाद व चि.मधूसही 
आशीर्वाद सांगणे. 


सही/- 
आपला 
(आज्ञाधारक पुत्र) 


इ. स.१९६0पर्यंत वसमतला वीज नव्हती, 
म्हणून तोपर्यंतचा काळ आम्हांला दिव्याच्या 
उजेडात अथवा कंदिलाच्या उजेडातच करावा 
लागे. काही कारणास्तव मॅट्रिकची वार्षिक परीक्षा 
होण्यापूर्वी, लालपोतुच्या घरी अभ्यासास माझे 
जाणे बंद झाले. पुन्हा अभ्यासासाठी भटकंती 
सुरुवात झाली. सुट्टीच्या दिवशी दिवसा शेतात 
जाऊन झाडाच्या सावलीत खूपदा अभ्यास 
केल्याचे आठवते. योजिल्याप्रमाणे अभ्यास होऊ 
शकला नाही. तरीपण प्रथम श्रेणी मिळेल असा 
विश्वास होता. आमच्या बॅचपर्यंत मॅट्रिकच्या 
परीक्षेचे केंद्र वसमत येथे नव्हते. परीक्षेसाठी 
आम्हांला हिंगोली मुक्कामी जावे लागले. 

हिंगोलीतील एका जिनींग प्रेसींग फॅक्ट्रीच्या 
मालकाची व देविदास लालपोतु माझ्या मित्राच्या 


वडिलांची ओळख होती. त्या फॅक्ट्रीत राहण्याची 
व्यवस्था केल्यामुळे आम्ही काहीजण तिथे राहून 
परीक्षा देत होतो. तेथील सरकारी शाळेत 
हायस्कूलमध्ये माझा नंबर होता. ती शाळा 
झोपडीवजा पण आकाराने मोठी होती. पहिल्या 
दिवशीचा पेपर झाल्यानंतर माझ्यासोबत 
आजूबाजूस हिंगोलीच्या विद्यार्थ्यांचा नंबर होता, 
त्यांना कसे समजले कोण जाणे पण मी हुशार 
विद्यार्थ्यांपैकी एक असून माझे पेपर्स चांगळे जात 
आहेत, असे त्यांच्या लक्षात आले. पेपर 
सोडवताना मी त्यांना मदत करावी, अशी 
त्यांच्यापैकी काहींनी मला धमकीवजा सूचना 
दिली. मी ज्यावेळी वसमतला होतो, त्यावेळी 
खेड्यासारखेच ते होते. मी खेडवळ आहे. ह्या 
कल्पनेने मदत न केल्यास मारहाण करू अशी 
भिती मला दाखविण्यात आली. मी घाबरलो, 
नवीन गाव, ओळखीचे असे कोणी नाही. मग 
काय करावे कारण इतरांना मदत करण्यापोटी मला 
परीक्षेतील प्रश्‍नांची उत्तरे लिहिण्यास वेळ मिळणार 
नाही व त्याचा परिणाम निकालावर होईल, अशी 
भिती. “इकडे आड न तिकडे विहीर" अशी 
माझी अवस्था झाली. वसमतचा माझा एक 
सहाध्यायी सत्यनारायण बाहेती नावाचा मित्र 
होता. तो पूर्वी हिंगोळीस काही वर्षे शिक्षणासाठी 
राहत होता, त्यास मी माझी व्यथा सांगितली तो 
स्वभावाने गुंड जरी नव्हता, तरी धीट होता. तो 
माझ्या सहाय्यास धावून आला. मला ज्यांनी 
धमक्या दिल्या होत्या, त्यांना सत्यनारायणने प्रति 
धमक्या देऊन त्यांच्या धमक्‍या फुसक्या ठरविण्यात 
यश मिळविले. अशा रीतीने परीक्षा दुसर्‍या, 
तिसऱ्या पेपरनंतर सुरळीत चालली होती. शेवटचे 
एक दोन पेपर्स राहिले होते. माझी प्रकृती बिघडली, 
अंगात ताप आला. अशक्तपणा वाटत होता. पण 
परीक्षा द्यावयाची असा दृढनिश्चय केला. इतर 
विद्यार्थ्यांसोबत जिनींग प्रेसींग फॅक्ट्रीत राहिल्यास 
त्यांच्यावरही परिणाम झाला असता. म्हणून तेथील 


सार्थक । ४१ 


माझे नातेवाईक श्री. अण्णासाहेब ऊर्फ श्री.धरराव 
पाठक, माझे मावशी म्हणजे सौ. अंबुताईंचे पती, 
यांच्या घरी मी राहावयास गेलो. त्यांनी त्यांची दोन 
लहान मुले चि. संजू व चि. बाळू यांना सांभाळत 
माझीही खूप काळजी घेतली. त्यांच्याच प्रयत्नामुळे 
मी राहिलेले परीक्षेतील पेपर्स देऊ शकलो. 
परीक्षेच्या कालावधीत पथ्य-पाणी, अभ्यास 
सांभाळण्यातच दिवस गेले, त्यानंतर पाहुणचार 
म्हणून मला तिथे काही दिवस राहावे लागले. त्याच 
काळात मावशी कशी सुगरण होती, ते कळले. 
तेथील वास्तव्यातील वांग्याची भाजी, हिंगोलीचे 
मुगाचे भजे व इतरही तिखट-खमंग पदार्थाची चव 
अद्यापही माझी चवचाळ जीभ विसरू शकली 
नाही. 

त्यांच्या घरून परीक्षा केंद्राकडे जात 
असताना सदर बाजारातून (अगदी लहानशा 
बोळीतून) जावे लागे. सदर बाजाराचा उल्लेख मी 
ह्यासाठी केला की, माझे भावी आयुष्य ज्या 
व्यक्तीसोबत मला घालवावे लागले. व जिच्याशी 
माझे लग्न झाले, तिचे घर त्या रस्त्यावरच होते. 
त्या घरासमोरून बर्‍याचवेळा मला जावे-यावे 
लागले. पण माझा जन्माचा सोबती इथेच असेल 
ह्यांची पुसटशी कल्पना त्यावेळी मला नव्हती. 
कारण नाकासमोर सरळ रेषेत चालण्याची सवय 
असलेल्या ह्या माझ्यासारख्या किशोरवयीन 
तरुणाला इकडे तिकडे पाहावयाची सवय नव्हती, 
नाही तर माझे तिच्याकडे लक्ष गेले असते व 
आमचा प्रेम विवाह झाला असता. प्रेम 
विवाहाच्या प्रथेस माझ्यापासूनच आमचे 
नातेवाइकात तरी सुरुवात झाली असती. असे 
आता विनोदाने म्हणावेसे वाटते. आजची 
परिस्थिती पाहा ! आज प्रेम विवाह आणि दुसऱ्या 
दिवशी घटस्फोटाचा अर्ज ह्याला प्रेम विवाह 
म्हणावा का? जाऊ द्या हा भाग सोडा, मी जेव्हा 
आता सासुरवाडीस जातो त्यावेळी मॅट्रिकच्या 
परीक्षेची आठवण होते. म्हणून हे सर्व लिहिण्याचा 


४२ । सार्थक 


प्रपंच. 

मी परत वसमतला आल्यानंतर मॅट्रिकचा 
रिझल्ट लागेपर्यंत खूप हिंदडलो, खेळलो 
विहिरीवर जाऊन पोहण्यास शिकताना खूप त्रास 
झाला; पण पोहण्यास शिकलो. नंतर मात्र 
पोहण्याचा स्वर्गीय आनंद कसा असतो तो 
अनुभवता आला. सुरपारंब्या, हुतुतु, खो-खो, 
फुटबॉल, क्रिकेट, आट्या-पाट्या, (रात्रीच्या 
चांदण्यात) खेळणे हा नित्याचा कार्यक्रम होता. 
त्या काळातला एवढ्यापुरताच हा चंगळवाद. ह्या 
मर्यादित चंगळवादास, चंगळवाद म्हणणे योग्य 
आहे का? खरे म्हणजे यास चंगळवाद म्हणता 
येणार नाही. आजकालचे चंगळवादाचे बिभत्स 
स्वरूप पाहिल्यानंतर मात्र मन ग्वाही देत असते 
की, खरोखरच कलियुग सुरू झाळे आहे. 
कलियुगाचा काळ ४ लाख ३२ हजार वर्षाचा 
आहे, त्यातील फक्त ५ हजार वर्ष संपली आहेत. 
तदूनंतर कलियुगाची समाप्ती होणार आहे. असे 
शास्त्र सांगते. पण आज चाललेला चंगळवाद 
पाहिला तर कल्पनाही करू शकणार नाही. इतके 
त्याचे भयावह स्वरूप आहे. अशी परिस्थिती 
पाहिल्यानंतर आणि मानवाच्या अधोगतीचा वेग 
लक्षात घेतला तर असे वाटते की, कलियुगाचे 
राहिलेले ४ लाख २७ हजार वर्षे येणाऱ्या दोनशे 
तीनशे वर्षातच समाप्त होण्यास पुरेसे आहेत. 
भोवतालच्या सर्व परिस्थितीचे अवलोकन करताना 
मन खिन्न होते. आपण ह्या वयात आज घडीला 
वार्धक्‍्यामुळे काही करू शकत नाहीत. त्यामुळे 
एक प्रकारची मनात चीड निर्माण होते. ज्यावेळी 
म्हणजे तारुण्यात काहीतरी करता येत होते. 
त्यावेळी कर्तव्याची जाणीव झाली होती, करून 
देण्यात आली होती. सभोवताली त्यावेळी 
जाणकार व आदर्श मंडळी असतानाही जाणून- 
बुजून फक्त स्वत:च्या स्वार्थाशिवाय काही केले 
नाही, धर्माचे आचरणही वैयक्तिक पातळीवर केले 
नाही, समाजासाठी, देशासाठी व धर्मासाठी जेवढे 


वैयक्तिकरीत्या करू शकलो असतो किंवा 
करावयास पाहिजे ते ही केले नाही. स्वत:चे खोटे 
समाधान करून घेण्यात आत्तापर्यंतचे आयुष्य 
गेळे, आता तर हातात काही राहिलेले नाही, ह्या 
सर्व गोष्टींचा जेव्हा जेव्हा विचार मनात येतो 
त्यावेळी हताश व्हावे लागते. स्वधर्माचे आचरण 
जरी वैयक्तिक पातळीवर केले असते. तरी बरेच 
काही करीत असल्याचे समाधान मला लाभले 
असते, असे विचार मनात सतत घोळत असतात. 
असो मॅट्रिकची वार्षिक परीक्षा झाल्यानंतर ते 
सर्झिल्ट लागेपर्यंतचा काळ अतिशय आनंदात 
खेळी-मेळीच्या वातावरणात केव्हा संपला ते 
कळलेही नाही. असेच असते, सुखाचा काळ 
केव्हा जातो ते समजत नाही व दु:खाचा मात्र पळ 
ना पळ जाता जात नाही. 

शेवटी ज्या दिवसाची मी वाट पाहात होतो 
तो दिवस उजाडला मॅट्रिकचा रिझल्ट लागला 
प्रथम श्रेणीत मी दुदैवाने येऊ शकलो नाही, ४ ते ५ 
मार्काने प्रथम श्रेणी हुकली, थोडे वाईट वाटले. 
परीक्षेतेल शेवटचे दोन तीन पेपर्स आजारामुळे 
चांगले गेले नाहीत. म्हणून मार्क्स कमी पडले, 
प्रयत्नात कमी पडलो नाही. याचेच समाधान फक्त 
मी अनुभवले. दत्ता वैजवाडे मात्र अपेक्षेप्रमाणे 
प्रथम श्रेणीत आला. दत्ताला अभ्यासू बनविण्यात 
माझाही अल्पशा प्रमाणात का होईना पण सहभाग 
होता. म्हणून आनंद झाला. वार्षिक परीक्षेत 
आजारी पडण्याची ही दुसरी वेळ. पहिल्यावेळी, 
चौथ्या वर्गाच्या बोर्डाच्या परीक्षेत ब आता 
दहावीत. पहिल्यावेळी परीक्षेत नापास झालो. 
ह्यावेळी परीक्षा देऊन अपेक्षेप्रमाणे प्रथम श्रेणीत 
आलो नाही. त्याचे फार दु:ख झाले नाही. परीक्षेत 
५९. ५ टक्के मार्क्स मिळाल्याचा आनंद मात्र 
झाला. योगायोगाची गोष्ट अशी की, रिझल्टच्या 
दिवशीच वसमतला विद्युतीकरणाचे उद्‌घाटन 
होणार होते. त्याच दिवसापासून वसमत रात्रीच्या 
वेळी प्रकाशमय होणार होते. मी उद्‌घाटनाच्यावेळी 


नगरपालिकेत गेलो (त्यावेळी नगरपालिका आता 
जिथे सत्यनारायण टॉकिज आहे, तिथे होती) 
माझ्या ओळखीचा एकजण ज्याचे नाव राजाभाऊ 
शिरडकर मला तिथे भेटला. माझ्या माहितीनुसार हा 
वसमत येथील हायस्कूलचा दुसरा विद्यार्थी होता 
की, तो इंजिनिअर झाला. माझ्यापेक्षा आठ-दहा 
वर्षे तो सिनिअर होता. माझ्याकडे मार्क्स मेमो 
होता. मी पास झालो आहे, समजल्यानंतर 
उत्सुकतेपोटी तो त्याने पाहिला. त्यातील मॅथ्समध्ये 
मला मिळालेले चांगले मार्क्स पाहून व तो स्वत: 
इंजिनिअर झालेला असल्यामुळे त्याने मला 
विचारले की, ह्यापुढे तू कोणता कोर्स घेणार? माझे 
ठरलेले होते, त्याला सांगितले की, मी मेडिकलकडे 
जाणार आहे, पण त्याने मला इंजिनिअरिंगकडे 
जाण्याचा सल्ला दिला. असे काही पटवून दिले 
की, मेडिकलकडे जाण्याचे विचार मी सोडून दिले. 
त्याने चांगलेच ब्रेन वॉशिंग केळे. मी मेडिकलकडे न 
जाता इंजिनिअरिंगकडीळ लाइन घ्यावयाची 
ठरविले. हा एक प्रकारचा माझ्या दृष्टीने अविचार 
झाला होता. ह्यामुळेच कदाचित मी डॉक्टरही 
झालो नाही व इंजिनिअरही होऊ शकलो नाही. 
असे आता मला वाटते एकंदरीत तो दिवस माझ्या 
जीवनातील टर्निंग पॉइंट मात्र ठरला. 

भविष्यात मॅथ्स्‌ हा विषय माझ्यासाठी 
डोईजड म्हणून सिद्ध झाला. त्यानंतर आमच्या सर्व 
वर्गमित्रांची धावपळ सुरू झाली, पुढचे शिक्षण 
कोणी कुठे घ्यायचे, कोणासोबत राहावयाचे की, 
नातेवाईक असणाऱ्यांनी नातेवाइकांकडे 
राहावयाचे. दत्ता वैजवाडे सोबत राहावे असे वाटत 
होते. पण तो त्याच्या मामाकडे औरंगाबादला 
जाणार होता, म्हणून ते जमळे नाही. देविदास 
लालपोतु सोलापूरला पुढचे शिक्षण घेणार होता. 
अनंत वसेकरही असाच कोठेतरी जाणार होता. मी 
मात्र पुढील शिक्षणासाठी नांदेड निवडले होते. तिथे 
नातेवाईक होते. पण त्यांच्याकडे राहावयास जाणे 
मला व घरच्यांना मान्य नव्हते. गणेश महाराज 


सार्थक | ४३ 


यांच्याशी संपर्क साधला त्यावेळी त्यांनी सांगितले 
की, ठीक आहे. आपण दोघे नांदेडला रूम घेऊन 
एकत्र राहू. नवव्या वर्गापासून तोही हुशार 
विद्यार्थ्यांपैकी एक म्हणून पुढे आला होता. त्याने 
माझ्याबरोबर राहाण्यास होकार दिला. हुशार व 
अभ्यासू मित्रांबरोबर राहिल्यास अभ्यास चांगला 
होईल व आपले स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल, हा 
त्यामागील उद्देश. मी पुढील व्यवस्थेच्या मागे 
लागलो. शंकर नांदेडकर तर पुढचे शिक्षण घेणारच 
नव्हता, म्हणून त्याच्याशी ह्या विषयी बोलणी 
झाली नाहीत. काही अपरिहार्य कारणामुळे ऐनवेळी 
गणेश महाराज ह्यास नांदेड ऐबजी औरंगाबादला 
पुढील शिक्षणासाठी जावे लागले. पण त्याने ह्या 
गोष्टीची मला पुसटशीसुद्धा कल्पना दिली नाही. 
मला राग आला, काही करू शकलो नाही, पण ह्या 
गृहस्थाने ही उणीव एका आगळ्यावेगळ्या कृतीने 
भरून काढली. जणू काही त्याने प्रायशचित्तच 
भोगले, त्याचे वर्णन पुढे येईलच. असो ह्या सर्व 
बाबींमुळे मळा कॉलेज जीवनातील अभ्यासास 
उत्तम अशा मित्राची साथ लाभली नाही. अर्थात 
पुढील शिक्षण अपेक्षेप्रमाणे होऊ शकले नाही. 
ह्यास हे एक्सक्‍्युज नाही. त्यास मी स्वतःच 
जबाबदार आहे. नाहीतर माणसे असे समजतात 
की, चांगले झाले तर ते मी केले व बाईट झाले तर 
मात्र देवास माझे चांगळे होत असलेले पाहावत 
नव्हते असे म्हणतात वा दैवाला दोष देतात. 
थोड्या काळापर्यंततरी माझी अशी विचारसरणी 
होती. पण आता मात्र मी निश्चित सांगतो की, 
एखाद्याला यश मिळाले तर ते त्याचे कर्तृत्वच 
असते. पण त्या कर्तृत्वाला परमेश्वराचे अधिष्ठान 
असणे आवश्यक आहे. जर त्या व्यक्तीस काही 
दुःख भोगावे लागले अथवा त्यास अपयश 
मिळाले तर ते त्याचे अकर्तृत्व असते. इतर 
कोणीही जबाबदार नसतो. मी माझ्या जीवनाचा 
जसा शिल्पकार आहे. तसाच माझ्या अधोगतीस 
मी स्वतः जबाबदार आहे. ह्यात पाप-पुण्याच्या 


४४ | सार्थक 


संचिताचाही भाग आहे. ते संचितही त्यानेच 
कमावलेले अथवा गमावलेले असते, ही गोष्ट 
प्रत्येकाने लक्षात ठेवली पाहिजे. म्हणून तर प. पू. 
अप्पा नेहमी सांगत असत की, कलियुगात 
कोणाच्या आशीर्वादाने कोणाचे भले होत नाही व 
कुणाच्या शापाने कुणाचे वाईट होत नाही. 

माझी जन्मभूमी बोधन, तसे पाहिले तर 
माझा जन्म बोधनला झालेला नव्हता, वसमतला 
झाला होता, पण परंपरेने वडिलोपार्जित जमीन, 
जुमला व वडिलांची कर्मभूमी जी असेल तीच 
जन्मभूमी मानण्यात येते. बोधन एवढेच प्रेम शालेय 
जीवनातील कर्मभूमी वसमतवरही मी प्रेम करीत 
होतो, करीत आहे, व जिवात जीव आहे तोपर्यंत 
करीत राहील. शालेय जीवनातील कर्तव्य पार 
पडल्यानंतर पुढे नांदेडला जावयाचे ठरले होते. 
शालेय जीवनाचे सिंहावलोकन करताना आणखी 
काही घटना आठवतात. सिंहावलोकन हा शब्द 
योग्य नाही, सिंहासारखे, वनराजासारखे ज्यांचे 
जीवन असते, त्यांनीच आपल्या भूतकाळातील 
घटनांचे अवलोकन करावे, इतरांनी त्या भानगडीत 
पडू नये. येड्या-गबाळ्याचे हे काम नव्हे. 
सिंहावलोकन हा शब्द लिहून एक चूक मी करून 
बसलो आहे. दुसरी चूक म्हणजे अतिसामान्य, 
अशा माझ्यासारख्या व्यक्तीने आपल्या जीवनातील 
घडलेल्या घटना (आत्मचरित्र) लिहावयास प्रारंभ 
केला आहे. आत्मचरित्र हे असामान्य व्यक्तीने 
लिहावे माझ्यासारख्याने नव्हे, म्हणून ही चूक ठरते. 
एक चूक केली आहे, दुसरी चूक केल्याने काही 
बिघडणार नाही. जर भविष्यात कधी ह्या घटनांचा 
वाचक निर्माण झाला तर ह्याबद्दल त्याची क्षमा 
मागतो. वसमत सोडताना मला आनंदमिश्रित दु:ख 
झाले होते. 

शालेय जीवनातील कालात जेव्हा जेव्हा 
खेड्या-पाड्यात जाण्याचा योग येत होता. तेव्हा 
तेव्हा ती संधी कधी मी सोडीत नसे. खेड्यांतील 
लोकांचे जीवन जेवढे काही माझ्याकडून पाहण्यात 


आले तेव्हा तेथील सर्व थरांतील समाज हा 
अतिशय आनंदी, कष्टाळू व प्रेमळ असा दिसला. 
जातीयता कधी विकोपाला गेलेली मी पाहिली 
नाही. सगळ्याच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत 
होते. शेतकरी, कष्टकरी वर्ग सकाळच्या वेळी 
म्हणजे सूर्योदयापूर्वी आपापली घरची आवश्यक 
असलेली कामे उरकून शेताकडे अथवा कामाच्या 
ठिकाणी जात असत. अत्यंत काबाड कष्ट करून 
न्याहरीच्यावेळी न्याहरी उरकून पुन्हा स्वत:ला 
कामास जुंपून घेत. सूर्य डोक्यावर आल्यानंतरच 
जेवणाची सुट्टी घेत. जेवण झाल्यानंतर 
बामकुक्षीसाठी एखाद्या झाडाच्या सावलीत 
आवश्यक तेवढीच वामकुक्षी घेत. 
बामकुक्षीच्यावेळी त्यांच्याकडे जेव्हा माझे लक्ष 
जाई तेव्हा तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान 
आजही माझ्या डोळ्यासमोर उभे राहते, हेवा 
वाटण्यासारखे ते दृश्य असावयाचे. आज अशी 
दृश्ये जबळ-जवळ दुर्मीळ झाली आहेत. त्यावेळी 
जास्तीत जास्त काम व गरजेएवढा पैसा. 
गरजेएवढा पैसा असेळ तरच त्याला लक्ष्मी 
म्हणावयाचे व त्यापेक्षा जास्त असेल व तो वाईट 
मार्गाने कमावलेला असेल तर ते पापरूपी धन 
समजावे. त्या पैशामुळे माणूस वरून जरी सुखी 
वाटत असेल तरी अंतिमत: तो दुःखीच असतो. 
गरजेएवढे धन मिळवावयास हरकत नाही. पण 
गरजेपेक्षा जास्त, फक्त चैनीसाठी कमावळेळे धन 
म्हणजे राक्षसरूपी धन. त्या धनाने समाधानी 
जीवन जगता येत नाही. ज्या मार्गाने पैसा कमावला 
असेल, तो जर सात्त्विक गरजेपेक्षा थोडा जास्त 
जरी असेल, तरी ती लक्ष्मी होय. वडिलोपार्जित 
मिळालेला पैसा, कष्टाचा पैसा आणि कुणालाही न 
दुःखवता सन्मार्गाने मिळविलेला पैसा हा सर्व 
लक्ष्मीरूप होय. ह्या पैशात, ऐश्वर्याने राहावयास 
काहीच हरकत नाही. पण भ्रष्टाचाराने, चोरीने, 
जुगारातून मिळविलेले व परपिडीने मिळविलेले 
धन, हे पापरूपी धन समजावे. त्या पैशांमुळे माणूस 


कधीच खऱ्या अर्थाने सुखी होऊ शकत नाही. ह्या 
राक्षसरूपी पैशाची संतती म्हणजेच चंगळवाद. 
आज आपल्यासमोर सगळीकडे चंगळवाद 
माजलेला दिसतो आहे. त्याचे वाईट परिणामही 
आपण भोगत आहोत. फक्त गरज कुठे संपते व चैन 
कुठे सुरू होते याचा विवेक मात्र करता आला 
पाहिजे. त्याकाळी सर्व काही ठीक होते. व 
सत्ययुगासारखी जरी परिस्थिती नव्हती तरी लोक 
समाधानी होते असे मला म्हणावयाचे आहे. 
त्यानंतरच्या काळापासूनच समाज बिघडावयास 
सुरुवात झाली. आज जे काही बरे वाईट आहे ते 
त्याकाळीही होते पण कमी प्रमाणात. माणसे 
समंजस होती. ज्ञानी, आदरणीय लोकांचा सामान्य 
जनतेवर एका अर्थाने दबाव होता. थोडक्यात 
प्रत्येकजण आपल्या कर्तव्याकडे कानाडोळा 
करीत नसत. बहुधा सर्व नाहीतरी समाजातील 
बहुसंख्य लोक स्वधर्मानुसार वागण्याचा प्रयत्न 
करीत असत. अपवादात्मक उदाहरणे घडत 
असत, पण ते अपवादात्मकच. मला एवढेच 
सांगावयाचे आहे की, त्यागमय, कष्टाळू, 
स्वधर्मानुसार प्रत्येकाने वागण्याचा प्रयत्न 
केल्यास, पूर्वीचे म्हणजे फार फार पूर्वीचे नाही, पण 
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा पाच ते दहा वर्षेपर्यंतचा 
चांगला असलेला काळ परत येणारच नाही असे 
नाही, तो सुखाचा काळ पुन्हा भारतास पाहावयास 
मिळू शकेल, प्रत्येकाने आपले जीवन फक्त शास्त्र 
सांगते त्याप्रमाणे व्यतीत करण्याचा निदान प्रयत्न 
तरी करावा. 

वसमत सोडण्यापूर्वीच्या काळात आणखी 
एका व्यक्तीचा सहवास लाभला होता. त्यांचा 
उल्लेख करावाच लागेल असे त्याचे व्यक्तिमत्त्व 
आहे. त्या व्यक्तीचे नाव श्री. गंगाप्रसादजी 
अग्रवाल. एक थोर समाजसेवक, देशभक्त, 
स्वातंत्र्य सैनिक, विचारवंत व सर्वोदयवादी म्हणून 
सध्यातरी त्यांची आम्हांला ओळख आहे. घरी 
श्री.मंत असूनही त्यांची साधी राहणी व उच्च 


सार्थक । ४५ 


विचारसरणी आहे. त्यामुळे माझ्या आवडत्या 
व्यक्तीपैकी ते एक आहेत. त्यांची भ्रमंती सारखी 
चालूच असते पण विशेष म्हणजे फक्त आवश्यक 
असेल तेथेच, ते वाहनाचा उपयोग करतात. एरवी 
पायी चालणेच त्यांना आवडते. त्यामुळे म्हणजे 
आजही ह्या वयात ८४व्या वर्षी त्यांचे शरीर 
काटक आहे. देशी वस्तूंचा वापर स्वत: करीत 
असतातच व दुसऱ्यांनाही त्याचे महत्त्व सांगतात. 
“दुसर्‍यास सांगे ब्रह्मज्ञान । स्वत: कोरडे पाषाण'' 
असे त्यांचे जीवन नव्हते ब आजही नाही. 

आता माझे डोळे उच्च शिक्षणाकडे लागले 
होते. आमच्या जवळच्या नातेवाइकांपैकी कुणीही 
उच्च शिक्षण त्यावेळी तरी प्राप्त केले नव्हते, 
त्याचा प्रयत्नही कुणी केला नाही. म्हणून 
सगळीकडे माझे कौतुकच होत होते. ह्या 
कौतुकाचा अहंकार तर राहोच पण मी हुरळूनही 
गेलो नाही. माझ्या वडिलांची जबरदस्त इच्छा मी 
इंजिनिअर व्हावे अशीच होती. पूर्वी म्हणजे 
राजाभाऊ शिरडकर भेटेपर्यंत मी डॉक्टर व्हावे, 
असे मला मनोमन वाटत होते. पण नियतीने तसे 
होऊ दिले नाही. नियतीला दोष देण्यापेक्षा तो 
सर्वस्वी माझाच दोष होता, हे मान्य करावे लागेल. 
डॉक्टर व्हावे असे वाटण्यामागे समाजसेवा हा 
महत्त्वाचा उद्देश, जीवन सुखावह व्हावे बऱ्यापैकी 
अर्थार्जज, ह्या दोन्ही जीवनास आवश्यक 
असलेल्या बाबी यात समाविष्ट असल्यामुळे हा 
माझा उदात्त हेतू होता. अशा ह्या उदात्त हेतूपासून मी 
वंचित राहिलो याचे कधी कधी दुःख तर नाही पण 
बाईट वाटे. जे होते ते भल्यासाठीच होत असते. हा 
विचार मनात येतो व मन शांत होते. नांदेड येथील 
पीपल्स कॉलेजमध्ये मी पहिल्यांदा पीयूसीचा फॉर्म 
भरण्यासाठी गेलो असता माझे वडील सोबत होते. 
ह्या वातावरणात मला माझा खेडबळपणा जाणवत 
होता. पण सोबत वडील असल्यामुळे भय वाटले 
नाही. त्याकाळी आजच्यासारखे अकरावी, 
बारावी असे वर्ग नव्हते. तर प्रियुनिव्हर्सिटी कोर्स 


४६ | सार्थक 


म्हणजे आजची अकरावी व त्यानंतर प्रि- 
प्रोफेशनल कोर्स म्हणजे बारावी, त्यानंतर पुढचा 
ग्रॅज्युएट, पोष्ट ग्रॅज्युएट असे कोर्सेस होते. मला 
इंजिनिअरिंगकडे जावयाचे होते. त्यामुळे ऐच्छिक 
विषय माझ्यासाठी फिजिक्स, केमिस्ट्री व 
मॅथेमॅटिक्स्‌ होते. अँडमिशन झाल्यानंतर नांदेडला 
कुठे ब कसे राहावे हा प्रश्‍न. बराच प्रयत्न 
केल्यानंतर मी दोन मित्रांसोबत तिसरा पार्टनर म्हणून 
एका भाड्याच्या खोलीत शिवाजीनगर भागात 
राहत होतो. एका मित्राचे नाव गोपाळ चांगोजीराव 
शेळके, जो माझ्यापेक्षा वयाने मोठा, वसमतच्या 
हायस्कूलमधील सिनियर विद्यार्थी होता. 
सुरुवातीला त्याने एम. एस. आर. टी. सी. मध्ये 
वाहक म्हणून काम केले होते. त्यात त्याने बरीच 
वरकमाई केली होती. नंतर नोकरी सोडून कॉलेज 
शिक्षण कला विभागात घेण्यासाठी नांदेडला 
आला होता. दुसर्‍याचे नाव राम बाबाराव आंबेकर 
ह्याने डॉक्टर व्हावयाचे ठरविले होते. त्याचा मोठा 
भाऊ शंकर आंबेकर एम. बी. बी. एस. झाला 
होता. तो वसमत येथे सध्याही प्रॅक्‍टिस करीत आहे. 
राम बहुधा माझ्यापेक्षा एका वर्षाने शाळेत सिनियर 
असेल. दोघेही तसे श्री.मंतच होते. मी मात्र सामान्य 
मध्यम वर्गीयातील असा एक होतो. पण वृत्ती मात्र 
खर्चीक. आम्ही तिघेही वेगवेगळ्या अभ्यासक्रम 
शाखेतील असल्यामुळे अभ्यासात कधीही 
एकमेकाचा मेळ लागला नाही. गोपाळ आर्टचा 
विद्यार्थी, त्याला अभ्यासाविषयी आवड नव्हतीच. 
फक्त कॉलेजमध्ये मौजमजा करीत डिग्री 
मिळवायची, हाच त्याचा उद्देश. गोपाळशी रामचे 
संबंध माझ्यापेक्षा जवळचे. पण रामला 
अभ्यासाची काळजी होती. तो अभ्यासाच्या 
बाबतीत “कभी इधर तो कभी उधर” असे त्याचे 
वर्तन होते. मी मात्र अशाप्रकारच्या वातावरणात 
गोंधळून गेलो. माझ्या स्वभावातील एक दोष 
सांगावयाचा राहिला तो म्हणजे वतनदारीवृत्ती, 
“खिशात नाही अडका व व बाजारात चालला 


धडका'' अशी. आमचे पूर्वज श्री.मंत होते पण 
वडिलाच्या पिढीपर्यंतच,नंतर त्या पटवारीपणाची 
वाताहात झाली. पण रक्तातली पटवारीगिरी, 
वतनदारी गेली नाही. अशाप्रकारचे रक्त अंगात 
खेळत असल्यामुळे वडिलाच्या मिळकतीवर व 
(इतर नातेवाइकांच्या जे मला केव्हा केव्हा) 
आर्थिक मदत करीत, त्यावर काटकसरीने जीवन 
कसे जगावे हे मला जमले नाही. “कावळ्याने 
मोराचे पीस लावून खोट्या दिमाखाने नाचावे"' 
तसे माझे झाले. माझ्या तुलनेत माझे दोघेही 
ख्मपार्टनर श्री.मंत होते. त्यांच्याप्रमाणेच मी 
वागण्याचा प्रयत्न करीत असे. मला आठवते 
गोपाळ त्याकाळी श्री.कृष्ण विलास बोडिंग, मद्रास 
हॉटेल महिनेवारीने जेवत असे. अरो बनियन व 
डोक्यास लावण्यासाठी सुवासिक तेल वापरत 
असे. त्याला मी दोष देत नाही. कारण 
त्याच्याजवळ पैसा होता. तो त्याच्या ऐपतीप्रमाणे 
ऐश्वर्याने राहात होता. पण माझ्यासारख्या 
बावळटाला समजावयास हबे होते की, त्याच्याशी 
मी बरोबरी करू नये. पण मीसुद्धा गोल्डन अँरो 
बनियन व सुवासिक तेळ विकत घेई. त्याकाळी 
श्री.कृष्ण विलास बोडिंग, मद्रास हॉटेल महिनेवारीने 
जेवत असे. नावाची स्टेशन रोडवर प्रसिद्ध अशी 
दोन हॉटेल्स होती. ज्या हॉटेलमध्ये फक्त श्री.मंतच 
लोक जावयाचे तिथे मी जेवावयास जात होतो. 
महिन्यास पंचेबीस रुपये लागत. त्यावेळी पंचेबीस 
रुपयाची किंमत खूपच होती. हे सर्व सांगण्याचा 
उद्देश हाच की, घरची गरिबी पण राहणीमान मात्र 
श्री.मंतीला लाजवील असे होते. त्यामुळे असे झाले 
की, कॉलेज जीवनातील अभ्यासाकडे माझा कल 
कमी वब त्यावेळच्या चंगळवादाकडे लक्ष जास्त. 
बरे संगतीचा परिणाम म्हणावे तर तसेही काही 
नाही. आम्ही शिवाजीनगर येथील घरात भाड्याने 
राहात होतो. ते घर एका प्रसिद्ध न्हाव्याचे होते. 
त्याचे मोठे केशकर्तनालयाचे दुकान शिवाजीनगर 
मेन रोडला होते. ते एल. टी. गोरे म्हणून प्रसिद्ध 


होते. त्यांच्या सौभाग्यवतीचे नाव आता लक्षात 
नाही. पण आम्ही सर्व किरायदार त्यांना मावशी 
म्हणत असू, ती दिसावयास ठुसक्या बांध्याची, 
गोरी व सुंदर होती. तिचे वैशिष्ट्य की, 
आमच्यावरसुद्धा ती मुलाप्रमाणे प्रेम करीत असे. 
घरी अत्यंत शिस्तप्रिय वातावरण. तिने तिच्या 
नवर्‍्यापासून ते तिच्या लहान असलेल्या आपल्या 
मुलापर्यंत ह्या सर्वांवर शिस्तीचा बडगा ठेवला 
होता. त्या सर्वांवर चांगले संस्कार केले होते. घर 
पाहिल्यानंतर असे वाटत नसे की, हे न्हाव्याचे घर 
आहे, इतकी स्वच्छता. मला सांगावयाचे आहे 
की, त्यांचा मोहन नावाचा मोठा मुलगा माझ्या 
वर्गात होता. तो खूप अभ्यासू तर होताच, पण 
आईने चांगळे वळण लावल्यामुळे पुढे तो पी. पी. 
सी. ला प्रथम श्रेणीत पास झाला. मी जर 
त्याच्यासोबत अभ्यास केला असता व 
चंगळवादापासून दूर राहिलो असतो तर काही 
वेगळेच घडले असते. असो, तसे घडायचे नव्हते, 
“देव देतो पण दैव नेते' मी, गोपाळ व राम 
अभ्यास करीत असू पण कसा तर रात्री हॉटेलमध्ये 
जेवण केल्यानंतर रात्री ९च्या पुढे अभ्यासास 
सुरुवात करावी, अभ्यासाचे पहिले स्त्र 
साधरणत: ९ ते १0:१५पर्यंत व्यवस्थित चालत 
असे. नंतर झोप येऊ नये म्हणून ब थोडीशी 
विश्रांती हवी ह्यासाठी आम्ही गादीवर कुस्त्या 
खेळत असू. नंतर कशाच्यातरी साहाय्याने 
आमच्यात एकमेकांशी खोटी मारामारी चाले. हा 
प्रकार साधारणत: एक तास चाले पुन्हा अभ्यास 
सुरू, काही वेळाने म्हणजे रात्री १२च्या सुमारास 
झोप येऊ नये म्हणून चहासाठी आम्ही रेल्वे 
स्टेशनवर जायचो. कारण तोपर्यंत जवळच्या 
हॉटेल्स बंद होत असत. आम्ही जिथे राहत होतो 
त्यापासून रेल्वे स्टेशनचे अंतर एक किलोमीटर 
जाण्या-येण्यात अर्धातास वाया व तिथे चहा 
पिण्यास अर्धा तास, अशाप्रकारे बाराच्या पुढचा 
एक तास वाया जायचा. खरे पाहिले तर खोलीवर 


सार्थक | ४७ 


चहाचे साहित्य ठेवळे असते व स्वत: चहा केला 
असता तर... पण शेवटी उत्तर एकच ते म्हणजे 
चैन करणे, ती चैनही अभ्यास ह्या गोंडस 
नावाखाली. घरी यावयास रात्री दीड वाजे 
त्यानंतर अभ्यास हा जास्तीत जास्त २ वाजेपर्यंत 
चाले. रात्री उशिरा झोपण्याची सवय 
लागल्यामुळे मी सूर्यवंशी बनलो. सकाळी उशिरा 
जाग यायची सवय लागली. हे सर्व बावळटपणाचे 
व मूर्खपणाचे होते. जे प्रतिदिनी प्रात:काळी 
उठतात त्याचा मला आता हेवा वाटतो. ह्या 
सवयीमुळे जीवनातील एका फार मोठ्या सुखाला 
अंतरलो. लेट लतीफच्या सवयीबद्दल मी 
स्वतःला नेहमी कोसत असतो. फक्त सुखालाच 
अंतरलो असे नाही, तर माझ्या जीवनात जो काही 
मानसिक त्रास अथवा नुकसान झाले. त्याचे 
कारण उशिरा उठणे. आता पश्चाताप होत आहे, 
पण जीवनाच्या संध्या-छायेत झालेला हा 
पश्चाताप, याला कुठेही क्षमा नाही, त्याचे परिणाम 
भूतकाळात व आताही भोगावे लागत आहेत. 
सूर्योदयापूर्वीचे आल्हाददायक निसर्गरम्य 
वातावरण, सुंदर दृश्य, त्यावेळचा व्यायाम, 
अभ्यास ह्या सर्वास मी मुकलो. “लवकर निजे 
लवकर उठे तया ज्ञान संपत्ती भेटे' त्यापासून दूर 
राहावे लागले. इतर अनेक गोष्टी मला अनुभवता 
आल्या नाहीत. प्रातःसंघ शाखेवर जाण्याचे 
कर्तव्य करू शकलो नाही, याचे परिणाम 
भविष्यात भोगावे लागतील. हं । तर माझ्या 
विषयाकडे वळतो. इतरांना मात्र मी मोठ्या 
दिमाखाने सांगत असे की, रात्री दोन वाजेपर्यंत 
अभ्यास करीत असतो. अभ्यास व इतर धांगड- 
धिंगाणा याची गोळा बेरीज केळी तर सहज 
माणसाच्या लक्षात येईल की, अभ्यास जवळपास 
नगण्यच. इंजिनिअर होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या 
विद्यार्थ्यास * अभ्यास एके अभ्यास ' हाच ध्यास 
निदान पीयूसी व पीपीसीत तरी असावयास 
पाहिजे. पण माझा कमी अभ्यास, चैन, उशिरा 


४८ | सार्थक 


उठण्याची सबय, आळस हे माझ्यातील दोष कमी 
होण्याऐवजी वाढत गेळे. “ आळस कामाचा वैरी । 
झोप दारिद्र्याची सोयरी'' ह्या म्हणीप्रमाणे 
अभ्यासातील अधोगतीस माझी सुरुवात झाली. 
त्याचा परिणाम असा झाला की, पीयूसीमध्ये 
जेम-तेम मी दुसर्‍या श्रेणीत पास झालो. 
त्यावेळीतरी डोळे उघडावयास पाहिजे होते. पण 
तसे झाले नाही. ह्या सर्व बाबी पीपीसीत 
असतानाही तशाच चालू होत्या कॉलेज म्हणजे 
मजा मारण्याचे एकमेव स्थान, ह्या गैरसमजाने 
मनात ठाण मांडले होते. तो काळ खरे म्हणजे 
पीपल्स कॉलेजचे सुवर्ण युग. अतिशय उत्कृष्ट 
प्राध्यापक वर्ग, त्यांचा फक्त उल्लेख जरी मी येथे 
केला तरी लोकांचे डोळे दिपतील. त्यांची नावे 
अशी श्री. व सौ. शिरवाडकर विषय इंग्रजी, श्री. व 
कुमारी चारी विषय पदार्थ विज्ञान, श्री. दिनकरराव 
देशपांडे विषय केमिस्ट्री, श्री. एस. डी. कुळकर्णी 
विषय केमिस्ट्री, श्री. पोतदार विषय केमिस्ट्री, श्री. 
कापसे विषय गणित, श्री. दारव्हेकर विषय गणित, 
श्री. बोराळकर विषय गणित, श्री. राममोहनरॉय 
विषय पदार्थ विज्ञान, श्री. धर्माधिकारी विषय 
सोशल सायन्स, श्री. राम शेवाळकर विषय मराठी, 
श्री. व सो. केशवन विषय झुआलॉजी, श्री. 
माधवन विषय बायोलॉजी आणि श्री. पाध्ये माझा 
ऐच्छिक विषय हिंदी असूनसुद्धा मी राम 
शेवाळकरचे मराठी क्लासेस अटेंड करीत असे 
कारण ते ज्ञानी असून त्यांचे वक्तृत्व म्हणजे 
पर्वणीच वाटायची. श्री. जोशी विषय हिंदी, 
पंचवटी कविता माझ्या हिंदीच्या अभ्यासक्रमात 
होती, त्यातील प्रसंगाचे वर्णन, जोशी सरच्या 
तोंडून ऐकताना तो प्रसंग जशाच्या तसा 
डोळ्यासमोर उभा राहत असे. एकापेक्षा एक सरस 
प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येकजण आपापल्या विषयात तर 
प्रवीण होते. चारित्र्यशील, सर्व विद्यार्थ्यांसाठी 
आदर्श असे होते. कॉलेजची ख्याती ह्या सर्वांमुळे 
सर्वत्र पसरली होती. अशा सर्वगुणसंपन्न व्यक्ती एके 


ठिकाणी येणे म्हणजे दुर्मीळ बाब त्याला 
सुवर्णमणीकांचन योगच म्हणावा लागेल. 
ह्यांच्यासारखे शैक्षणिक गुरू मला लाभले 
असतानाही मी त्याचा सदुपयोग करून घेतला 
नाही. हे माझे करंटेपण नव्हे तर काय? पीपीसीत 
असताना अभ्यासाकडे मी ज्या प्रमाणात जेवढे लक्ष 
दिले, त्याप्रमाणे त्याचे फळ पदरात पडले व जेमतेम 
पास होऊ शकलो. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न तर 
माझ्या निर्णयामुळे पूर्ण झाले नाही. इंजिनिअर 
होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले. त्यालाही ' दोष ना 
कुणाचा ' माझाच दोष म्हणावा लागेळ, कदाचित 
माझे प्रारब्ध यास कारण असेल. पण प्रारब्धावरही 
केव्हा केव्हा कर्तृत्वाने मात करता येते, पण तिथेही 
मी कमी पडलो. आता मात्र ह्यापुढे मी हुशार आहे, 
असे कधीही म्हणू शकलो नाही. फार-फार तर मी 
मॅट्रिकपर्यंत हुशार होतो, एवढेच म्हणणे माझ्या 
हातात होते. पीपीसीत अपयश म्हणता येणार 
नाही. पण मर्यादित यशामुळे मी मनाने खचलो. 
कॉलेजमधील पुढचे शिक्षण घेणेसुद्धा मला जड 
जाईल असे वाटत होते. म्हणून पुढे ग्रॅज्युएट होऊन 
नोकरी करण्यापेक्षा आताच नोकरी करावी असे 
मनात आले व बोधनला परतलो, नांदेड सोडले. 

बोधनला आल्यानंतर तेथील नगरपरिषदेत 
चार कारकुनाच्या जागा भरण्यात येणार होत्या. मी 
त्या जागेसाठी अर्ज केला. एकंदर ८0अर्ज आले 
होते. त्यांपैकी इंटरव्ह्यूवमध्ये चौघेजण सिलेक्ट 
झाले, त्यात मी व माझ्या ओळखीचा राजाराम 
नावाचा मित्र, असे आम्ही दोघेजण होतो. 
कलेक्टरने इंटर्ह्यू घेतला होता. ८0पैकी 
चारजणात माझा नंबर लागला. त्यामुळे सर्व 
नातेवाईक माझे कौतुक करीत होते. मीसुद्धा 
हुरळून गेलो, नोकरीत रुजू झालो. पण माझे 
बडील तीर्थरूप अण्णा मात्र ह्या माझ्या निर्णयामुळे 
हिरमुसले त्यांना वाटत होते की, मी डॉक्टर किंवा 
इंजिनिअर होऊ शकलो नाही कमीत कमी ग्रॅज्युएट 
तरी व्हावे. त्याकाळी पदवी मिळविणे म्हणजेसुद्धा 


भाग्याचे, गौरवाचे असेच होते. नोकरी एक महिना 
केल्यानंतर वडिलांनी मला ती नोकरी सोडावयास 
भाग पाडले. माझीही इच्छा कमीतकमी ग्रॅज्युएट 
तरी व्हावी अशी होती. नंतर मी वसमतला आलो. 
दोन तीन महिने कॉलेज सुरू होण्यास लागणार 
होते. हा रिकामा वेळ कसा घालवावा ह्या 
विवंचनेत होतो. केशवमामा आयटीआयमधील 
ड्राफ॒टमनचा कोर्स कंप्लीट करून वसमतला 
इरिगेशन खात्यात नोकरीस लागला होता. दोन 
महिने रिकामे न बसता त्याच्या ओळखीच्या 
डेप्युटी इंजिनिअर, श्री. बोधनकर यांच्या ओळखीने 
टेम्पररी मिस्तरीच्या जागेवर मला तात्पुरती नोकरी 
लागली. कामाच्या ठिकाणी मजुरावर लक्ष ठेवणे, 
ही माझ्यावर जबाबदारी होती. नोकरी लागली 
आता पुन्हा कशाला पुढचे शिक्षण करावयाचे 
म्हणून कामाच्या ठिकाणी जाण्या-येण्यासाठी 
सायकल, ऊन लागू नये यासाठी हॅट, थोडे चांगले 
कपडे घेऊन थाटामाटात नोकरीवर माझे जाणेयेणे 
चालू झाले. पण एक महिना झाला, दोन महिने 
झाले, पगारच नाही. असेच जर असेल तर नोकरी 
काय उपयोगाची म्हणून मनातल्या मनात तेथील 
सर्व स्टाफवर नाराज होऊन नोकरी सोडली. इजा, 
बिजा झाल्या आता तिजा बाकी राहिली होती. 
त्याचाही अनुभव घेतला. पूर्णा-प्रॉजेक्टमधील टी. 
एम. ची नोकरी सोडल्यानंतर पंडीतमामाने मला 
वसमत नगरपालिकेत नाका कारकून म्हणून 
चिटकविले. मामा स्वत: नगरपालिकेत नोकरीवर 
होता. २0-२५दिवस एका कारुनाच्या 
हाताखाली मला नाक्‍्याच्या कामाची माहिती 
यावी, म्हणून ठेवले. कामाची माहिती झाल्यानंतर 
मला स्वतंत्ररीत्या काळंकाई नावाच्या नाक्‍यावर 
कामाला जुंपले. २0-२५दिवसाच्या काळात काम 
शिकता शिकता भ्रष्टाचार, जकात नाक्‍यावर 
पावती फाडताना कसा करता येतो. हे माझ्या 
चाणाक्ष बुद्धीने आत्मसात केले. एक दोन 
दिवसातच तसा प्रयत्न केला पण तो प्रयत्न फसला. 


सार्थक । ४९ 


हे श्री. पंडीतमामाच्या लक्षात आले. नाक्‍यावर 
काय काय चालते, भ्रष्टाचार होऊ नये, ह्यासाठी 
त्याची प्रमुख निरीक्षक म्हणून नियक्ती होती. 
मामाच्या लक्षात आल्यानंतर त्याने ते प्रकरण 
मिटविले माझ्यावर खूप संतापळा असे काही 
खडसावले की, मी पुन्हा जन्मात कधी भ्रष्टाचार 
करू शकलो नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार करण्याचा 
माझा हाच योग पहिला व शेवटचा ठरला. माझ्या 
मामाची माझ्यावर झाळेली ही कायमची चांगली 
शिकवण, मी अद्यापही विसरलो नाही. माझ्या 
जीवनातील काही चांगल्या घटना, भावी आयुष्यात 
घडल्या त्यातील ही एक अत्यंत संस्मरणीय घटना. 
भ्रष्टाचाराचे काय वाईट परिणाम होतात. त्यामुळे 
स्वतःचा तर घात होतोच पण संसाराची वाट 
लागते. फक्त प्रापंचिकच नव्हे तर आध्यात्मिक 
दृष्ट्यासुद्धा भ्रष्टाचार किती भयानक असतो. ते 
आपण सर्वजण सध्या आपल्याच देशात पाहात 
आहोत. भ्रष्टाचारासारख्या वाईट गोष्टीपासून मी 
परावृत्त होण्याचे सगळेच्या सगळे श्रेय हे माझ्या 
लाडक्या मामाचे आहे. हे मला सांगताना अभिमान 
वाटतो. भ्रष्टाचाराचे भूत कधीही डोक्यावर बसू 
दिले नाही. याचा अर्थ असा नव्हे की, माझ्या हातून 
कधी भ्रष्टाचार झाला नाही. कधीतरी अनावधानाने 
भ्रष्टाचार माझ्या हातून झाला. तो कशा प्रकारचा 
होता हे पण मोकळेपणाने सांगणे माझे कर्तव्यच 
आहे, असे मी समजतो. रेल्वेने प्रवास करताना 
अतोनात गर्दी असल्यामुळे आरक्षण 
मिळविण्यासाठी तिकीट कलेक्टरला बरेचदा बरेच 
पैसे देऊन सुखात प्रवास केला, हा ही एक प्रकारचा 
एकतर्फी भ्रष्टाचारच होय. तो माझ्याकडून झाला. 
पण तो अपबादात्मकच, पैसे घेऊन काम केले 
असा मात्र भ्रष्टाचार माझ्याकडून झाला नाही. ह्याची 
मला खात्री आहे. अशाप्रकारे तिन्ही नोकऱ्या 
टिकल्या नाहीत. तीर्थरूप अण्णाच्या आग्रहास्तव 
आणि माझेही मन पुढचे शिक्षण करावे असे सतत 
सांगत होते. 


५० | सार्थक 


पुन्हा नांदेडमधील पीपल्स कॉलेजमध्ये 
बीएससी फर्स्टहअरला अडमिशन घेतले. ह्यावेळी 
गोपाळ शेळके व राम आंबेकर सोबत राहणे मला 
जमले नाही. कधी कुणाचा तर कधी कुणाचा रूम 
पार्टनर म्हणून राहत होतो. चिखलवाडीत डॉ. 
भालेराव ह्यांच्या टवाखान्यासमोर नंदसिंग 
कॉलनीत, एका शिखाच्या भल्यामोठ्या लांबच्या 
लांब असलेल्या चाळीत एक खोली व समोर 
व्हरांडा असलेला ब्लॉक किरायाने घेऊन तिथे 
राहत होतो. त्या वाड्यात माझ्यासारखे विद्यार्थीच 
जास्त प्रमाणात होते. नंदरसिंग नावाचा सरदारजी 
त्या घराचा मालक, दिसावयास 
खलनायकासारखा, आडदांड, त्याचा दराराही 
तसाच होता. अभ्यासाच्यावेळी रात्री दहाच्यानंतर 
लाइट चालू ठेवायचे नाहीत, असा घरमालकाचा 
तगादा. एकदा माझ्या मनात बदला घ्यावा असा 
विचार आला. घरमालकाच्या लाइटचे बिल 
जास्त यावे, पण त्यास समजू नये अशी एक 
खुळचट योजना मी आखली. त्यानुसार 
इलेक्ट्रिकचा बल्ब गुंडाळून ठेवला, ती चादर 
माझ्या लोखंडी पेटीत ठेवून त्या बल्बचे कनेक्शन 
खोलीतील इलेक्ट्रिक बोर्डावर घेतले. बटण ऑन 
केले लाइट चालू झाला पण उजेड दिसत नव्हता. 
मला वाटले आपली ही योजना लागू पडली. असे 
आपण रोज करू म्हणून मनात ठरविले. ह्या 
कृत्याचा काहीतर उलटसुलट परिणाम होईल, हा 
विचार मी केला नाही. वेळ संध्याकाळची होती. 
पूर्ण वाड्यात ह्यावेळी कुणी राहात नव्हते. मी 
बराच वेळ खोलीच्या बाहेर उभा होतो, तेवढ्यात 
खोलीतून धुराचे लोट यावयास सुरुवात झाली, 
काय झाले म्हणून पाहण्यासाठी आत गेलो 
असता, पेटीतून धूर निघताना दिसला. सर्व काही 
क्षणातच माझ्या लक्षात आले. ताबडतोब बटण 
बंद केले. पेटीचे झाकण उघडले, पाहतो तर काय 
अग्नीच्या ज्वाला व धूर. मग मात्र माझे धाबे 
दणाणले. बादलीत पाणी भरून ठेवलेले होते, ते 


सर्व पाणी पेटीवर टाकळे, जाळ विझला, धूरही 
काही वेळातच कमी झाला मग मात्र त्या भयानक 
परिस्थितीची कल्पना आली. थोडा वेळ जर दुर्लक्ष 
झाले असते तर खोली, वाडा व सगळीकडे आग 
पसरली असती. माझे काय झाले असते, या 
कल्पनेने माझ्या शरीराचा थरकाप उडाला. 
आतासुद्धा केव्हा केव्हा ही घटना आठवली तर 
अंगावर शहारे उभे राहतात. तो घरमालक तर 
खलनायकासारखा दिसायचा, पण मनानेही खुनशी 
होता. त्यास हे समजले असते, तर त्याने माझे 
काय केळे असते कुणास ठाऊक पण परमेश्वराने 
ह्या प्रसंगातून माझी सुटका केली. मला खूप 
पश्चाताप झाला. त्यावरून मी एक मात्र शिकलो 
की दुसर्‍याचे कधीही वाईट चिंतू नये, जरी तो 
शत्रूसारखी भावना ठेवत असेल, किंवा खूप 
स्वार्थी असेल तरीसुद्धा. तो त्याच्या कर्माची फळे 
भोगील तुम्ही कोण आहात त्याला सुधारणारे, जो 
तो आपल्या कर्मानेच जगतो व मरतोही. पण हे 
वैयक्तिक पातळीवर असावयास पाहिजे. शत्रू जर 
आपल्या समाजाचे, धर्माचे वा देशाचे त्यांच्या 
स्वार्थापोटी नुकसान करीत असेल तर मात्र त्याचा 
काटा काढण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. इथे 
सद्‌गुण- विकृतीचा सारासार विचार करावयास 
पाहिजे. विवेक केला पाहिजे. सूडबुद्धीचा विचार 
जेव्हा जेव्हा माझ्या मनात आला तेव्हा तेव्हा ही 
घटना आठवते. वैयक्तिक पातळीवरील सुडाची 
भावना आपोआपच नाहीशी होते. ह्या कालावधीत 
माझ्या बरोबर रूममेट म्हणून वसमतचेच मधुकर 
महाराज, गंगाधर साधू व किसन खराटे होते. बी. 
एसी. फर्स्टह<अरलळा कॉलेजमध्ये असताना 
अभ्यासाचा तसा काही ताण नव्हता. पिरेड अटेंड 
करणे, कॅन्टीनमध्ये खाऊगिरी करणे, सिनेमा पाहणे 
व मित्राबरोबर टवाळ्या करणे हाच आमचा छंद 
होता. अभ्यासाकडे फार कमी, कॉलेज-जीवन 
एन्जॉय कसे करायचे हाच ध्यास. ह्या काळात 
रहस्य कथा वाचण्याचा नाद लागला होता. 


बाबूराव अर्नाळकरांच्या रहस्य कथा, कादंबर्‍या 
सर्वच्या सर्व वाचून झाल्या होत्या. त्यातील पात्रे, 
झुंजार, धनंजय, छोटू, काळा पहाड इत्यादी 
आताही आठवतात. जशा प्रकारचे आपले वाचन 
असते, तशाच प्रकारचा स्वभाव ही बनतो. बहुधा 
नंदर्सिंग कॉलनीतील ही घटना या वाचनाचा 
परिणाम असेल. ह्या घटनेनंतर मी ती भाड्याने 
घेतलेली खोली सोडली. दुसर्‍या मित्राकडे त्याचा 
रूम पार्टनर म्हणून राहावयास गेलो. ती. 
अण्णाकडून मला कॉलेजच्या पत्त्यावर दर 
महिन्यास मनिऑर्डरने पैसे येत असत, पण माझी 
जगण्याची तऱ्हा सो-कॉल्ड कॉलेज लाइफ 
एन्जायमेंट करण्याची होती. त्यासाठी ते पैसे अपुरे 
पडत असत. मग केव्हातरी वसमतहून 
पंडीतमामाकडून नाहीतर मित्राकडून उधार घेऊन मी 
माझी ही अनावश्यक चैन भागवीत असे पण 
परिस्थितीचा विचार न करता माझ्या खर्चात मी 
कधी कपात केली नाही. तिच्याशी कधी जुळवूनही 
घेतले नाही. काय करणार अंगात वतनदारी रक्त 
वाहत होते ना ! “ सुंभ जळाला पण पीळ कायम" 
अशी माझी परिस्थिती झाली होती. कॉलेज 
जीवनातच नव्हे, तर भविष्यातही खर्चाच्या 
बाबतीत मी कधीही हात आखडता घेऊ शकलो 
नाही. अर्थात हा स्वभाव दोष. ह्या दोषाचा परिणाम 
असा झाला की, बचतीचे महत्त्व मला कळले 
नाही. “उधारी करे ती, ती. अण्णाला, 
पंडीतमामाला त्रास देऊन पण सो-कॉल्ड लाइफ 
एन्जॉय करीन असे जणू काही माझे ध्येय होते. 
ह्याचा अण्णास खूप त्रास सहन करावा लागला. 
कारण बोधनळा आमच्याकडील एकत्र 
कुटंबपद्धतीमुळे अण्णावर पैशाचा फार भार पडत 
होता. तेरा-चौदा जणाचा संसार चालविणे. त्यांना 
किराणा, धान्य, कपडे- लत्ते, अचानक आलेला 
एखादा खर्च हे सर्व करून ते मला माझ्या 
शिक्षणासाठी पैसे पाठवत. त्यांचा स्वत:चा खर्च तर 
होताच हे सर्व करताना त्यांचा जीव मेटाकुटीस येई 


सार्थक ।॥ ५१ 


पण चेहऱ्यावर, वागणुकीतून ते दिसू देत नसत, हा 
त्यांचा मोठेपणा त्यावेळी माझ्या लक्षात आला 
नाही. पैशासाठी नेहमी हट्ट, त्यावेळेपर्यंत मी 
एकुलता एक मुलगा असल्यामुळे त्यांना पुरवावा 
लागत होता, फक्त पुत्र-प्रेमासाठी. पण ज्यावेळी 
लक्षात येण्याची समज मला आली, त्यावेळी मात्र 
त्यांच्या स्वभावातील ह्या मोठेपणाबद्दल 
त्यांच्यापुढे नतमस्तक झालो. त्यांच्या या क्रणातून 
मुक्त होऊ शकलो नाही. एवढा हा त्यांच्या मनाचा 
मोठेपणा, अशा वातावरणात बी. एससी. फर्स्ट 
ईअरळा पास झालो. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत 
वसमतला मामाकडे राहावयाचे ठरविले. त्यापूर्वी 
बोधनला गेलो होतो. तेथील आर्थिक विवंचना 
पाहिल्यानंतर पुढचे शिक्षण होईल का नाही ह्या 
विचारातच वसमतला गेलो. शिक्षणास पर्याय नाही, 
पण शिक्षणासाठी पैसा उभा करता येत नाही, ह्या 
द्विधा मनःस्थितीत सुन्न मनाने मी वसमत मुक्कामी 
वावरत होतो. मित्रासमवेत वेळ घालवीत होतो. 
मधल्या काळात म्हणजे मॅट्रिकनंतरच्या दोन वर्षात 
माझा मित्र श्री. गणेश महाराज ह्यास शिक्षण सोडून 
नोकरी करावी लागली. त्याने वैमानिकाचा 
साक्षात्कार (इंटरव्ह्यू) दिला होता. तो नक्की 
वैमानिक होणार, ह्या विश्वासावर त्याने शिक्षण 
अर्धवट म्हणजे ग्रॅज्युएट होण्यापूर्वीच सोडले होते. 
त्याला ग्रॅज्युएट व्हावयाचे होते पण चांगली नोकरी 
व त्या माध्यमातून देशसेवा घडणार होती. म्हणून 
त्याने शिक्षण अर्धवट सोडले. त्याकाळची तरुण 
मंडळी सुसंस्कारित होती. सध्याच्या तुलनेत 
देशसेवा वा धर्माकरिता काहीतरी करणे, 
समाजकार्यात रुची ठेवणे, ह्या गोष्टीकडे बरीचशी 
तरुण मंडळी त्यातल्या त्यात विशेषत: आमची मित्र 
मंडळी जागरूक असे. अशी काही संधी आल्यास 
ते सोडीत नसत. ह्या विचाराच्या प्राबल्यामुळे 
कदाचित गणेश महाराज शिक्षण अर्धवट सोडून 
देशसेवा घडावी म्हणून सैन्यात दाखल झाला, 
असेल. त्याच्या दुर्देवाने पायळट ऐवजी त्यास 


५२ । सार्थक 


राडार ऑपरेटरची नोकरी करावी लागली. पण 
देशसेवा घडणार म्हणून तो सैन्यात भरती झाला. 
त्याच्यापेक्षाही किंबहुना मळा जास्त आनंद 
झाला. गणेशने जे हे केले ते अभिमानाने दुसऱ्यास 
सांगताना माझा ऊर भरून येत असे. नांदेडला 
हबीब टॉकिजमध्ये “हकिकत हा सिनेमा मी 
कमीत कमी तीन वेळेस तरी पाहिला. त्यातील 
विशेषत: लढाईच्या प्रसंगात सैनिकांनी आपल्या 
देशासाठी जीवनाची बाजी लावून लढवय्येपणा 
दाखविला होता. त्या प्रसंगाच्यावेळी डोळ्यात 
पाणी तरळे, मी नाहीतर नाही पण माझा मित्र 
गणेश हा अशाप्रकारची देशसेवा करीत आहे. 
ह्याबद्दल अभिमान वाटे. तो जरी वयाने माझ्यापेक्षा 
लहान होता. तरीही तो मला ह्यामुळे मोठा व 
आदरणीय वाटत असे. शंकर नांदेडकर मात्र 
पैशाच्या कारणामुळे पुढे शिकू शकला नाही. 
नगरपालिकेत (वसमतच्या) नाका कारकुनाची 
नोकरी त्यास लागली. तो शेवटपर्यंत म्हणजे निवृत्त 
होईपर्यंत नगरपालिकेत नोकरी करीत होता. गणेश 
व शंकर ह्यांना पुढचे शिक्षण घेता आले नाही, 
ह्याची दोघांनाही खंत होती. गणेशला मात्र मानावे 
लागेल कारण पुढे त्याने ही खंत मिटविली. 
बाहेरून नोकरीवर असतानाच बी. ए. ची डिग्री 
मिळविली. तोपर्यंत मात्र नेहमी स्वतःत काहीतरी 
कमी आहे, ह्याचे त्यास वाईट वाटे. आम्ही जिवश्च 
कंठश्च मित्र, ब्रह्मा, विष्णू, महेश ह्या नावानेच 
ओळखल्या जात असू. त्यातल्या त्यात गणेशची 
आई आम्हांला ह्याच नावाने, संबोधीत असे. मी 
त्यावेळी बी. एस. सी. फर्स्टहअरला पास झालो 
होतो. वसमतला आलो असताना योगायोगाने 
गणेश रजा घेऊन वसमतला आला होता. बहुधा 
जास्तीत जास्त वेळ आमच्या तिघांच्या भेटीतच 
जात असे. मी मुद्दाम गणेशला त्याचे नोकरीतील 
अनुभव सांगण्यास भाग पाडत असे. कारण 
“युद्धस्य कथा रम्य” असतात. मग मात्र 
काळाचे, वेळेचे भानच राहात नसे, एक प्रसंग 


असा घडला की, संध्याकाळच्या वेळेस आम्ही 
तिघे फिरावयास गेलो असता, शाळेच्या 
पटांगणावर बसलो होतो. सुख दुःखाच्या गप्पा 
चालू होत्या. मी भावनेच्या भरात माझ्या आर्थिक 
परिस्थितीमुळे पुढचे शिक्षण अर्धवट सोडावे 
लागत आहे हे सांगून गेळो. आमच्या तिघांपैकी 
प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर काळजीची छटा पसरली 
होती. त्या दोघांना वाटत होते की, आपल्यापैकी 
कोणीतरी किमान पदवीधर तरी झाला पाहिजे. 
शंकर व गणेशने म्हणून दाखविले की, ते तर 
पदवीधर होऊ शकत नाहीत. कॉलेजही त्यांनी 
जॉईन केळे नाही. पण आपल्या तिघांपैकी 
सुधाकरने (मी) कॉलेज जॉईन केळे आहे, आता 
त्यास पुढील शिक्षण अर्धवट सोडावे लागत आहे, 
हे काही ठीक नाही. आपल्या तिघांपैकी एकानेतरी 
पदवीधर व्हावे, ज्या अडचणीमुळे (आर्थिक ) तो 
शिक्षण अर्धयट सोडत आहे, त्यास आपण 
आर्थिक मदत केली तर आपले मित्रत्वाचे नाते 
खऱ्या अर्थाने सार्थक झाळे असे आपणास व 
इतरास वाटेल. कर्तव्य-स्वार्थरहीत भावनेने 
फलाशा न धरता मदत करू असे त्या दोघांनी 
ठरविले. ह्या विचाराने प्रेरित होऊन त्या दोघांनी 
एक योजना माझ्यासमोर मांडली. त्या योजनेनुसार 
गणेश तीस रुपये महिन्यास व शंकर वीस रुपये 
महिन्यास मला स्वयंस्फूर्तीनी पाठवतील व 
ज्यावेळी मला नोकरी लागेल, त्यानंतर मी ते पैसे 
परत करावे असा तो प्रस्ताव होता. ह्या उपकाराचे 
ओझे मला नको वाटत होते. पण पूर्ण विचाराअंती 
मी तयार झालो. मित्रप्रेम नाकारता आले नाही. 
श्री.कृष्ण-सुदामाचे मित्रप्रेम आठवले, मित्रप्रेमाचे 
इतर अनेक दाखले डोळ्यासमोर उभे राहिले असे 
मित्र कर्तव्य जाणणारे मित्र मिळाले. ह्यामुळे 
जन्मभर मी त्यांचा क्रणी राहील. उपकाराची 
जाणीव ठेवून त्यांच्याशी मी नेहमी चांगला 
वागतो. जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा मी 
सर्वांसमोर हे उदाहरण सांगत असतो. विशेष म्हणजे 


त्या दोघांनी हे जे कर्तव्य-कर्म केले त्याची वाच्यता 
कुठेही फुशारकीने त्यांनी कधी केली नाही. आम्ही 
फार मोठे आहोत असे कळत-नकळतसुद्धा 
दर्शविले नाही. हा त्यांच्या मोठेपणाचा अनुभव 
मला मी नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर आला. तो 
असा. शंकरला तसे दोन भाऊ एक सुरेश व दुसरा 
किसन. सुरेशच्या मुलाच्या ल्ग्नासंदर्भात सुरेशने 
त्यांच्या एका मित्रास माझा परिचय करून देताना 
सांगितले की, हा सुधाकर माझ्या भावाचा मित्र, 
माझ्या शिक्षणाच्यावेळी बीस रुपये दर महिन्यास 
दोन वर्षे न चुकता मला पाठवीत होता. मला 
अचंबा वाटला, लगेच लक्षात आले की, शंकरने 
मला शिक्षण घेताना जी आर्थिक मदत केली त्याच 
मदतीची परतफेड मी शंकरच्या भावास सुरेश ह्यास 
केली. सांगण्याचा उद्देश की, शंकरने आपल्या 
भावाससुद्धा सांगितले नाही की, मी सुधाकरवर 
एकेकाळी उपकार केले होते. त्याने असे भासविले 
की सुधाकरच तुला आर्थिक मदत करीत आहे. 
काय हा मनाचा मोठेपणा? गणेशचेही घेतलेले 
पैसे महिना तीस रु. प्रमाणे परत केले. पैशाच्या 
उपकारातून मी मुक्त झालो. पण सदैव त्याच्या 
क्रणातच आहे व राहील. बरेचदा मला माझ्या 
दानतीचा व मनाच्या मोठेपणाचा गर्व होतो, 
त्याक्षणीच गणेश व शंकरच्या औदार्याचे उदाहरण 
डोळ्यासमोर येते, त्यांच्या ह्या औदार्यापुढे मी 
नतमस्तक होतो. त्यांच्यापुढे मी काहीच नाही याची 
जाणीव होते. असे मित्र मी माझ्या जीवनात 
अनुभवले हे मी माझे परमभाग्यच समजतो. 
माझ्यासारखा भाग्यवान मीच. रक्ताच्या 
नात्यातील व्यक्ती कधी कधी हतबळ होऊन 
म्हणा अथवा स्वभावदोष म्हणून म्हणा कामास 
येत नाहीत, तिथे मित्र मात्र कामाला येतात. 
त्यासाठी प्रेम व मैत्रीचे नाते असावे लागते. हा 
प्रत्यय मळा बरेचदा आला आहे. अशाप्रकारे 
पुढील शिक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागला. 

काही दिवसातच पुन्हा एकदा असे आम्ही 


सार्थक । ५३ 


तिघेजण वसमतला सरकारी दवाखाना जिथे आहे, 
त्याच्या बाजूच्या मैदानावर बसलो होतो. गप्पा 
रंगात आल्या होत्या. जवळच तहसील 
ऑफिसच्या परिसरात स्टेट बँक ऑफ हैद्राबादची 
शाखा होती. तसा बँकेचा ब आमचा कधीच 
संबंध आलेला नव्हता वेळ संध्याकाळची ७ 
वाजताची होती. बँकेतील अधिकारी व कर्मचारी 
वर्ग त्यांची ते कामे करीत होती. इतक्या 
उशिरापर्यंत काम करीत होते हे पाहिल्यानंतर 
आमच्यात बँकेबद्दद आकर्षण निर्माण झाले. 
बँकेच्या कामा बाबतीत, तेथील स्वच्छता व 
कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान पाहून वाटत होते की, 
बँकेत नोकरी लागली तर आपण नशीबवान ठरू 
अशी काहीबाही चर्चा होती. नंतर हा प्रसंग 
कुणाचाही लक्षात राहिला नाही. पण हे सर्व 
लिहिण्याच्या पाठीमागे कारण म्हणजे आमच्या 
तिघांपैकी दोघांना म्हणजे मला व त्यानंतर गणेशला 
(मिल्ट्रीतून निवृत्त झाल्यानंतर) बँकेतच नोकरी 
लागली, बहुधा त्यावेळी महादेव व पार्वती 
आकाशातून संचार करीत असतील, ते तथास्तु 
तथास्तु म्हणताना आमची चर्चा त्यांच्या कानावर 
पडली व आमचे म्हणणे खरे ठरले. मला व 
गणेशला मात्र मनातून तीव्र इच्छा झाली होती 
की, आम्हांस बँकेत नोकरी लागावी, त्याप्रमाणे 
काही काळच्या फरकाने आम्हा दोघांस बँकेतच 
नोकरी लागली. त्याक्षणी म्हणजे तथास्तु तथास्तु 
म्हणताना शंकर नांदेडकरचे मन कुठेतरी भरकटत 
असले पाहिजे, म्हणून त्यास बँकेत नोकरी लागली 
नाही, कारण काहीही असो पण मनातील हे सुप्त 
विचार हवेतर, स्वप्न म्हणा कालांतराने माझ्या व 
गणेशच्या बाबतीत प्रत्यक्षात उतरले. 

कॉलेज सुरू होणार होते, गणेशची रजा 
संपत आली होती. आम्ही तिघे आपापल्या मार्गी 
लागलो. बी. एस. सी. च्या दुसऱ्या व तिसऱ्या 
वर्षीच्या कॉलेज-जीवनामध्ये सर्वसाधारणपणे, 
फार महत्त्वाच्या अशा घटना न घडता सामान्यपणे 


५४ | सार्थक 


अभ्यास व कॉलेज जीवन एन्जॉय करण्यात माझे 
जीवन गेले. मी फुलेनगरमधील एका बंगल्यात 
भाड्याने खोली घेऊन राहात होतो. तेव्हाची मित्र 
मंडळी अभ्यासू असल्यामुळे अभ्यासाकडे माझे 
लक्ष होते. त्यांपैकी काही मित्राची नावे 
भोगावकर, केशव देशमुख, धर्मप्रकाश अग्रवाल, 
सुरेश मोकाटे, नंदू मनाठकर, रतीलाल डेढीया, 
बंडू रेखावार, विठ्ठल लाभशेटवार, अनंत चौधरी, 
सुरेश काळे, प्रभाकर महाजन, खान, धारासुरकर, 
चंदू निलावार, रामेश्वर पंडित, मोटरबार, अशोक 
गांजरे, मोहन घन अशी आहेत. बी. एस. सी. 
फाइनलच्या परीक्षेपर्यतचा अभ्यास पास 
होण्याइतपत झाला. डॉक्टर किंवा इंजिनिअर 
होण्याच्या स्वप्नावर पाणी पडले होते. बी. एस. 
सी. झाल्यावर बोधनच्या साखर कारखान्यात 
केमिस्टची नोकरी ती. अण्णाच्या ओळखीने 
करावी ही सामान्य इच्छा बाळगून बी. एस. सी. 
फाईनलची परीक्षा देत होतो. अभ्यास फार झाला 
नव्हता, पण पास होण्याची खात्री होती. पेपर्स 
चांगले जात होते. शेवटचा एक पेपर राहिला पण 
दुदैव आड आले. आजारी पडलो इतका की, 
रतीलाल डेढीया, बंडू रेखावार, अनंत चौधरी, 
सुधाकर सोनवणे, ह्या मित्रांनी मळा सरकारी 
दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले. 
टाइफाईड झाला होता. बोधनला कळविले नाही. 
पण वसमतला मामाकडे कळविले ताबडतोब 
पंडितमामा व केशवमामा येऊन त्यांनी माझी 
शुश्रूषा करण्यास सुरुवात केली. मित्रांनी परीक्षा 
असल्यामुळे जमेल तेवढे सहकार्य केळे. मामा 
मंडळींनी ही बातमी बोधनळा कळविली. 
समजल्या बरोबर ती. अण्णा, ती. स्व. काका, 
डॉ. योगीराजला घेऊन जीपने नांदेडला आले. 
योग्य ती काळजी घेतली पण बी. एस. सी. चा 
एक राहिलेला पेपर मला देता आला नाही. जे होते 
ते चांगल्यासाठीच होते. सुकृतदर्शनी वाईट दिसत 
असले तरी परिणामी चांगले होते. चौथ्या वर्गात 


पायाचे हाड सरकल्यामुळे परीक्षा देता आली 
नाही,पण त्याचा परिणाम चांगला झाला, पुढच्या 
वर्षीच्या परीक्षेत जिल्ह्यात प्रथम येण्याचा मान 
मिळाला. मॅट्रिकच्या परीक्षेच्यावेळी आजारी 
पडलो होतो. त्यामुळे कमी मार्क्स मिळाले, 
डॉक्टर वा इंजिनिअर होऊ शकलो नाही, व आता 
असे घडले. कदाचित बँकेत नोकरी लागावी, ही 
परमेश्वरी इच्छा असेल. अतिशय भावनाप्रधान व 
कोवळ्या मनोवृत्तीचा असल्यामुळे रोग्यावर 
उपचार करताना त्याचे रक्त, त्याचे हाळ, पाहवले 
गेले नसते. ह्या कारणास्तव डॉक्टर व्यवसायात 
मला कदाचित यश मिळाले नसते, म्हणून डॉक्टर 
न होण्याची परमेश्वराची इच्छा असेल. भ्रष्टाचाराचा 
वाराही लागू नये म्हणून इंजिनिअरसुद्धा परमेश्वराने 
केले नाही. ह्या घटनेमुळे माझ्या आयुष्याचा ट्रॅक 
बदलला. बँकेतील नोकरीच्या दिशेने माझ्या 
इंजनरूपी आयुष्याची वाटचाल चालू झाली. पेपर 
देऊ शकलो नाही. ह्याचे त्यावेळी अतिशय वाईट 
वाटले पण भविष्यात ह्यापेक्षाही माझे चांगले 
व्हायचे होते, म्हणून ईश्वराने घडविलेले हे एक 
नाट्यच असले पाहिजे व तसे झालेसुद्धा. जे 
होते ते चांगल्यासाठीच होत असते” ह्या म्हणीचा 
प्रत्यय आला. बी. एस. सी. चा राहिलेला 
(सप्लीमेट्रीचा) पेपर देण्यासाठी मी परत 
दिवाळी झाल्यानंतर नांदेडला आलो. अभ्यास 
झाळेला होता, पण मध्ये सहा-सात 
महिन्याचाकाळ लोटला होता. म्हणून अभ्यासाची 
रिव्हीजन केली. पेपर दिला, तो चांगल्या रीतीने 
गेला. नंतर काही दिवस नांदेडलाच राहावयाचे 
ठरविले. ह्या मुक्कामात भविष्याची चिंता लागली. 
पुढे शिक्षण चालू ठेवावे का नाही अशा द्विधा 
मन:स्थितीतच होतो. डॉक्टर किंवा इंजिनिअर 
होता आले नाही. ही खंत होती पण निराश न 
होता, पटवीधर तर नक्कीच होईल ह्यात समाधान 
मानले. कारण आमच्या सर्व नातेवाइकांमध्ये 
एवढेही शिक्षण त्यावेळी कुणी घेतलेले नव्हते. 


त्यामुळे अभिमानही वाटत होता. पेपर चांगला गेला 
होता. नक्कीच मी बी. एस. सी. (मॅथ्स) होईल ही 
खात्री होती. रिझल्ट लागेपर्यंत नांदेडलाच 
राहावयाचे ठरविले होते. 

एके दिवशी अचानक माझा कॉलेजचा 
क्लासमेट अनंत लक्ष्मणराव चौधरी माझ्याकडे 
आला. तो मला माझ्या भल्यासाठी काही तरी 
सांगणार असे वाटले. हा मित्र मी बी. एस. सी. 
च्या शेवटच्या वर्षी कॉलेजमध्ये शिकत असताना 
माझ्या फुलेनगर येथील भाड्याच्या खोलीत 
आमच्या बरोबर अभ्यासास यायचा. घरची 
परिस्थिती यथातथाच पण कष्टाळू, प्रामाणिक 
होता. खोलीत माझ्यासोबत रतिलाल डेढीया 
नावाचा दुसरा वर्गमित्रही असायचा. तो आणि मी 
खोलीचे भाडे देत असू. चौधरीच्या घरच्या 
परिस्थितीमुळे आम्ही त्याच्याकडून भाडे घेत 
नव्हतो. आमच्या सोबत तो तळमळीने अभ्यास 
करत असे. हुशार विद्यार्थ्यापेकी तो एक 
असल्यामुळे व त्याचे माझ्यावरील प्रेमामुळे तो 
मला अभ्यास करावयास भाग पाडत असे, मला 
त्याच्याविषयी सहानुभूती होती. त्याला मी 
कोणतेही काम सांगत नसे पण माझा जो दुसरा 
रतिलाल नावाचा ख्मपार्टनर होता, तो मात्र 
बिझनेस माईंडेड-फार व्यवहारी, कमर्शियल 
वृत्तीचा असल्यामुळे चौधरीकडून खोलीचे भाडे 
घेत नसल्यामुळे त्याच्याकडून तो काही गोष्टींची 
अपेक्षा करीत असे. उदाहरणार्थ पिण्याचे पाणी 
भरणे, खोली झाडणे, इत्यादी कामे तो 
त्याच्याकडून करून घेत असे पण रतिलाल तसा 
कनवाळूही होता. परमार्थात स्वार्थ पाहण्याचा 
त्याचा दृष्टिकोन, “पण हेही नसे थोडके'' कारण 
असेही माणस नसतात, फक्त स्वार्थ आणि 
स्वार्थच, माझ्यासारख्या संवेदनशील मनाच्या 
तरुणास मात्र वाईट वाटे. तसे मी रतिलालळला 
बरेचदा बोललो. पण माझे काही चालले नाही. 
चांगल्या घराण्यातील होतकरू, हुशार, प्रामाणिक, 


सार्थक । ५५ 


उदार अंत:करण असलेल्या पण गरिबीमुळे घरभाडे 
न देऊ शकणाऱ्या व त्यातही मित्र म्हणून आपण 
त्यास आपल्या सोबत अभ्यास करण्यासाठी 
बोलावले आहे, त्याला अशी हलकी कामे सांगणे 
मला आवडत नव्हते. पण रतिलालला मात्र काहीच 
वाटत नसे. चौधरीने भावीकाळात त्याचे स्वत:चे 
आयुष्य तर चांगले केलेच पण वडिलांच्या माघारी 
सर्वांची म्हणजे आईची, बहिणीची, तसेच भावाची 
काळजी घेऊन त्यांना मोठे केले. आईची खूप 
काळजी घेतली, बहिणीची लये योग्य स्थळे पाहून 
दिली, भावांना शिक्षण देण्यात कुठेही कमी केले 
नाही. हे सर्व करताना स्वत:चा मोठेपणा कधी 
मिरविला नाही. सर्व काही कर्तव्य भावनेने केले. 
असा हा माझा मित्र माझ्याही उपयोगी पडण्यास 
कारणीभूत झाला. परमेधरास जर कुणाचे चांगले 
करावयाचे असेल तर त्यावेळी तो कुणालातरी 
निमित्त करून त्याचे कल्याण करतो. प्रापंचिक 
कल्याण मला लाभावे. माझा प्रपंच चांगला 
नीटनेटका व्हावा. पारमार्थिक सुखही मला मिळावे 
म्हणून चौधरीस पुढे करून परमेश्वराने त्याला 
निमित्तमात्र केळे असेल. निमित्तमात्र होण्यासही 
अर्जुनासारखी योग्यता असावी लागते. असा हा 
माझा मित्र बी. एससी. झाल्यानंतर सायन्स 
कॉलेजमध्ये डेमॉस्ट्रेटस्च्या जागेवर नोकरी करीत 
होता. प्रपंच चालविण्यासाठी नोकरीतून मिळणारा 
पगार कमी पडत असल्यामुळे काही खाजगी 
शिकवण्या तो करीत होता. शिकवणीच्या निमित्ताने 
तो त्यावेळी भारतीय स्टेट बँकेतील शाखा 
व्यवस्थापक (एजंट त्याकाळी म्हणत असत) श्री. 
एम. टी. पुणतांबेकर साहेबांकडे त्यांच्या मुलांना 
शिकविण्यासाठी तो जात असे एके दिवशी श्री. 
पुणतांबेकर साहेबांनी बँकेत नोकरीची त्यास ऑफर 
दिली. हा काळ इ. स. १९६६च्या ऑक्टोबरचा 
असेल. ही नोकरी टेम्पररी होती. चौधरी 
कॉलेजमध्ये नोकरीत होता, त्याने ही नोकरी 
लीनतेने नाकारली. साहेबांनी त्यास सांगितले की, 


५६ । सार्थक 


तुझ्या ओळखीचा एखादा प्रामाणिक मुलगा असेल 
तर पाहा नोकरी, टेम्पररी असल्या कारणाने चार 
पाच महिने का होईना मी त्या मुलास नोकरी देऊ 
शकतो. त्याकाळी बँकेत नोकरी लावण्यासाठी 
प्रामाणिकतेला प्राधान्य देत असत. इतर बाबी गौण 
होत्या. चौधरीच्या डोळ्यासमोर माझी माझी मूर्ती 
साकारली, त्यास माझ्याबद्दलची सगळी माहिती 
होती. त्याने मला सांगितळे की, नाही तरी तू चार- 
पाच महिने रिकामाच आहेस. काहीतरी अर्थप्राप्ती 
होईल. पोस्ट ग्रॅज्युएट होण्यासाठी ह्या पगाराचा 
उपयोग होईल. माझा बी. एसस्सी. चा रिझल्टही 
लागला नव्हता. माझ्यापुढे चार-पाच महिने कसे 
घालवावे हा प्रश्‍नच होता, तो सुटेल पुढचे पुढे 
पाहाता येईल असा विचार करून मी चौधरीस 
होकार दिला. तो श्री. पुणतांबेकर साहेबांना 
विचारून आला व मला सांगितले की, उद्यापासून 
बँकेत जॉइन हो. ही घटना इतक्या कमी वेळात 
घडली की, मला कोणाचाही सल्ला घेण्यास वेळ 
मिळाला नाही. इ. स. १९६६ची घटना आहे. 
चौधरीने सांगितल्याच्या दुसरे दिवशी बँकेत रुजू 
झालो. 

श्री. पुणतांबेकरने ताबडतोब मळा कामास 
जुंपले. बँक त्यावेळी, आता जिथे नांदेड येथील 
श्याम टॉकिज आहे, तिथे होती. जागा 
गुरुद्वाऱ्याची असून बँकेने किरायाने घेतली होती. 
जुन्या टाइपची बिल्डिंग असून भोवताली मोकळी 
जागा व स्वच्छता ठेवण्यात येई. बँकेत वेगवेगळे 
विभाग असतात. त्यात मुख्यत: अकाऊंट्स 
विभाग व कॅश विभाग, कॅश विभागात 
काऊंटरच्या मागे उंच खुर्च्या व समोर जाळ्या. 
एक स्ट्राँग रूम त्यात आवश्यक तेवढी रक्कम असे. 
दिवसभराच्या व्यवहारासाठी लागणारी रोकड 
सकाळी स्ट्रॉंग रूम मधून काढावयाची व पेमेंट 
करणाऱ्या कॅशीयरजवळ द्यावयाची. तो त्यातून 
पेमेंट करावयाचा व कमी पडल्यास हेड कॅशियरला 
सांगायचा, मग हेड कॉशिअर व अकौंटंट ह्यांनी 


पुन्हा स्ट्राँग रूम उघडायची कॅशिअरला त्याच्या 
आवश्यकतेनुसार रोकड देण्यात यायची. ज्या 
ग्राहकांना त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावयाचे 
असतील, त्यांनी दुसऱ्या रिसीप्ट काउंटरच्या 
कॅशिअरकडे पैशाचा भरणा करायचा. बँकेतील 
कॅश व्यवहाराची वेळ संपळी की, रिसिप्ट 
कॅशिअर व पेमेंट कॅशिअरनी आपापल्या कॅशची 
ताळेबंदी करून शिल्लक राहिलेली रोकड हेड 
कॅशिअरला ते परत देत. नंतर बँकेच्या कार्याची 
वेळ संपली की, शिल्लक कॅश पुन्हा 
स्ट्रंगरूममध्ये ठेवीत असत. स्ट्रांगरूमच्या चाव्या 
दोघांकडे असतात. त्यांना जॉइंट कस्टोडियन 
म्हणतात. दोघांनी चाव्या लावल्याशिवाय 
स्ट्रॅररूम उघडता वा बंद होऊ शकत नाही. 
दुसऱ्या विभागात म्हणजे अकोौंट्समध्ये सर्व 
कागदाचा खेळ असे. ह्या भागात बँकेतील सर्व 
व्यवहाराचा ताळेबंद करावयाचा असतो. तसेच 
बँकेच्या गिऱ्हाइकांचे इतर व्यवहार पाहण्याचे 
काम ह्या भागात व्हावयाचे. अशारितीने अकौंटींग 
व कॅश डिपार्टमेंटचा एकमेकांशी संबंध येऊन कॅश 
टॅली झाल्यानंतर स्ट्रॉगरूममध्ये ती ठेवावयाची व 
स्ट्रॉॅरूम बंद करायची. इकडे अकोंटिंगमध्ये 
व्हाऊचर्स, डे बुक्स, लेजर्स, ड्राफ्ट्स, कर्जासंबंधीचे 
अनेक रजिस्टर्स असत. त्यात सर्व एंट्रीज फार 
काळजीपूर्वक कराव्या लागत. कारण त्या सर्वाची 
बॅलेन्सिंग काही ठरावीक अंतराने करावी लागते. 
अकौंटिंगमध्येच डिस्पॅचचा एक भाग आहे. तिथे 
काम करणाऱ्यास डिस्पॅचर असे म्हणतात. 
त्याच्याकडे बाहेरगावींचे टपाल पोस्टाद्वारे 
पाठवावयाचे, शहरातील टपालाकडेही त्यास लक्ष 
द्यावे लागत होते. ह्या सर्व कामावर सुपरविजन 
म्हणून हेडक्लार्क व अकौंटंट असत. थोडक्यात 
बँकेतील स्टाफ हा असा. एजंटच्या हाताखाली 
फिल्डऑफिसर, अकौंटंट हेड कॅशियर, हेडक्लार्क. 
ह्या सर्वांच्या हाताखाली कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार कॅशियर्स, क्लार्क्स, शिपाई 


असत. हे अगदी फार थोडक्यात शाखेतील, 
कामाचे, स्टाफच्या स्वरूपाचे वर्णन केले आहे. 
रुजू झाल्याबरोबर एजंट साहेबांनी मला 
हेडक्लर्ककडे पाठविले त्यांचे नाव श्री. ए. ई. 
कुळकर्णी, किंचित गंभीर चेहरा, ढोबळ नाक, 
त्यावर जाड भिंगाचा चष्मा, उंचीने खुजा असे 
त्याचे टिपीकल व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांना 
पाहिल्यानंतर पूर्वी हा आठ ते दहा दिवस तरी 
निदान हसला नसेल असे वाटले. चेहऱ्यावरील 
दरारा पाहिल्यानंतर प्रथम दर्शनी तरी त्यांच्याबद्दल 
माझ्या मनात अढी निर्माण झाली. पण नंतर माझ्या 
अनुभवास आले की, हा प्रेमळ स्वभावाचा, 
चांगल्या व्यक्तिमत्त्वाचा आहे, बँकेच्या शाखेत 
रुजू झाले की, प्रथम त्यास बहुधा डिस्पॅचर म्हणून 
काम करावे लागे, असा पायंडा त्यावेळी होता. 
हेडक्लार्कला बडेबाबू म्हणत. डिस्पॅचरकडे फक्त 
डिस्पॅचचेच काम नव्हते, तर त्यासोबत बिल 
प्रेझेटेंशन, रजिस्टर लेटर्स, स्वत: पोस्टात घेऊन 
जाणे व इतरही बरिचशी कामे करावी लागत. 
पहिल्या दिवशी मला फारसे काम दिल्या गेले 
नाही. बँकेतील इतर कर्मचाऱ्यांशी कुणी 
ओळखही करून दिली नाही. त्यामुळे कदाचित 
किंवा जो तो आपापल्या कामामध्ये मम्न 
असल्यामुळे मला एकाकीपण बरेच दिवस 
जाणवले. दुसऱ्या दिवसापासून माझ्यावर कामाचा 
बोझा फार पडला, इतका की सकाळी ९:३0पासून 
रात्री ८:00पर्यंत. हळूहळू कामाची सवय 
झाल्यानंतर मधूनमधून थोडा जो काही वेळ 
मिळायचा, त्या वेळात मी सर्व स्टाफची जुजबी 
ओळख करून घेतली. त्यावेळच्या स्टाफमधील 
काही मंडळी आता रिटायर्ड झाल्यानंतर सोबत 
आहेत. त्यांची नावे अशी सर्व श्री. बी. आर. 
उपाध्ये, एम. टी. देशपांडे, एम. एच. चाकोते, 
जी. एच कुंडकर, एस. टी. कोल्हारकर, व्ही. 
एस. बोरकर (नुकतेच म्हणजे इ. स. २00२ 
त्यांचे निधन झाले) रमेश बेळोकर, इतरत्र जे सेटल 


सार्थक | ५७ 


झाले, त्यात सॅमसन, चाळीसगावकर, 
गोपाळकृष्णन्‌, करिम, देविदास मानकरी, बी. डी. 
कर्वे, एस. जी. कातनेश्वरकर. कामाचा व्याप 
इतका होता की, सकाळी १0 वाजता बँकेत 
गेल्यानंतर रात्री ८:00 वाजता सुटका व्हायची. 
मध्यांतरातसुद्धा जेमतेम १५ मिनिट वेळ 
मिळायचा. कामाच्या त्रासाने कंटाळलो होतो. 
पण पैशाशिवाय कसे जीवन जगावे लागते, ह्याचा 
मला कटू अनुभव वारंबार आल्यामुळे कंटाळा 
वाटण्याचाच नंतर कंटाळा आला. बँकेत टेम्पररी 
बेसिसवर काम करणे म्हणजे जिकिरीचे होते. 
मधून मधून बँक सोडावी असे अनेकदा 
मनात आले होते. पण हे एक चॅलेंज आहे असे 
समजून नोकरी सोडली नाही, जिद्दीने बँकेत टिकून 
राहिलो. त्याकाळी नोकरीचा तुटवडा नव्हता. 
कोठेही मिळाली असती पण बँकेत नोकरी करणे 
प्रतिष्ठेचे. मी तसा विचार बोलूनही दाखविला होता. 
त्याचे वर्णन मागे आले आहे. एकदा एक प्रसंग 
असा आला की, आम्ही तिघा मित्रांपैकी (ब्रह्म, 
विष्णू आणि महेश) पैकी शंकरचे लगन ठरले होते. 
त्याने फार आग्रहाने शेवाळा गावी लग्नास 
बोलविले. माझ्यापुढे फार मोठा प्रश्‍न उभा राहिला 
1 मित्र प्रेमापोटी जावे असे वाटत होते, पण 
बँकेतील कामाचा प्रचंड डोंगर व टेम्पररी नोकरी 
असल्यामुळे रजा मिळणे जवळपास अशक्य. 
नोकरी लागूनसुद्धा जेमतेम एक महिनाही झाला 
नव्हता. अशा प्रकारे मी ट्रिधा मन:स्थितीच्या 
भोवऱ्यात अडकलो होतो. एकीकडे मित्र प्रेम 
ओढत होते, तर दुसरीकडे नोकरी जाण्याची 
भीती. काय करावे समजत नव्हते. मित्रप्रेमाचा 
विजय झाला व साहेबांना न सांगता मी माझ्या 
मित्राच्या लग्नासाठी, लग्नाच्या दिवशी सकाळी 
जाऊन संध्याकाळी शेवाळा ह्या गावाहून परत 
आलो. दुसर्‍या दिवशी जेव्हा बँकेत हजर झालो, 
त्यावेळी बडेबाबूंनी आधी मला साहेबांकडे जाऊन 
या असे सांगितले. एजंटचा त्याकाळी असा दरारा 


५८ | सार्थक 


होता की, एजंट व त्याची कॅबीन म्हणजे जणू काही 
वाघ आणि त्याची गुहा. त्यांनी बोलावले 
म्हटल्याबरोबर माझी पाचावर धारण बसली, 
भीतभीतच त्या गुहेमध्ये शिरलो तर काय ! वाघ 
सावजाच्या प्रतीक्षेतेच बसळेला ! मळा पाहताच 
त्या वाघाचे डरकावणे सुरू झाले व ते मला खूप 
काही अपमानास्पद बोलले. माझा तसा रागीट 
स्वभाव, मी खूप काही उलट बोलू शकलो असतो 
1! त्यापायी मला नोकरी गमवावी लागली असती, 
तरी चालले असते. असे त्याक्षणी माझ्या मनात 
विचार चालले होते. पण परमेश्वराने मला तो 
सगळा अपमान सहन करण्याची ताकद निश्चित 
दिली असणार. “बॉस इज ऑलवेज राइट" हे 
मला त्यावेळी माहिती नव्हते. पण माझ्याकडून ते 
परमेश्वराने करून घेतले. ही परमेश्वराची कृपा नव्हे 
तर काय? हा प्रसंग आजही माझ्या डोळ्यासमोर 
जशाच्या तसा तरळतो. मी बाहेर (कॅबीनमधून) 
आल्यानंतर सर्व स्टाफच्या नजरा माझ्याकडे 
लागल्या होत्या, त्यातील काही जणांनी मला 
समजावले, माझ्या मनातील धुस-फुस शांत 
झाली. नंतर घाण्याच्या बैलाप्रमाणे कामास जुंपून 
घेतले. हा प्रसंग एकदा मी बोधनळा असताना 
काकास सांगितला. त्यावेळी ते म्हणाले मूर्ख 
आहेस तू. तुझ्याजवळ कॅबीनमध्ये जाताना 
बँकेच्या कामाची फाईल होती ना ! ती तुझ्या 
साहेबांच्या तोंडावर फेकून नोकरीस लाथ मारून 
का नाही परतलळास? आपल्याला नोकरीचा तोटा 
आहे काय? माझे काका फार रागीट होते. त्या 
रागापायी त्यांनी नोकरीस लाथ मारली होती. हे 
मी मागे त्यांच्या स्वभावाचे वर्णन करीत असताना 
लिहिले आहे. हे सर्व ह्यासाठी सांगत आहे की, 
जर मी काकांनी सांगितल्याप्रमाणे वागलो असतो, 
तर बँकेच्या नोकरीतून डिच्चू मिळाला असता. मी 
सामान्य माणूस असूनही माझ्या रागीट 
स्वभावाच्या पार्श्वभूमीवर मला थोडीफार आज 
जी प्रतिष्ठा मिळाली आहे, त्यास मी मुकलो 


असतो. माझे प्रारब्ध चांगले असल्यामुळे ईश्वराने 
माझ्यावर ही केलेली कृपाच नव्हे तर काय? 

ह्या घटनेच्या पूर्वी असाच पण ह्यापेक्षा 
सौम्य प्रसंग आला होता, तो असा की, प्रत्येक 
परीक्षेच्या रिझल्टच्या दिवशी मी कधीही सिनेमा 
पाहणे सोडले नाही. पण बँकेत नोकरीवर रुजू 
झाल्यानंतर माझा बी. एसूसी. चा रिझल्ट लागला 
होता, मी ग्रॅज्युएट झालो. त्यावेळी मला अत्यंत 
आनंद झाला, पण बँकेतील कामामुळे मी त्या 
दिवशी सिनेमाला जाऊ शकलो नाही. राग आला, 
नोकरी सोडावी वाटली. पण रागाच्या अधीन न 
जाता त्यावर ताबा मिळविला. आजही कधीकधी 
तो विचार आल्यानंतर बँकेचा राग येतो. पण 
मनाची समजूत घालीत असतो. बँकेची नोकरी 
करीत असताना दोन गोष्टी मी सतत मनात बाळगत 
असे. त्या दोन बाबी म्हणजे बॉस इज ऑलवेज 
राइट”' ही बाब खरी असली तरी स्वत:वर अथवा 
इतरांवर जर अन्याय होत असेल किंवा बॉसचा 
कल काही अनियमित करा असे सांगणारा असेल, 
तर मात्र मी माझ्यापरीने त्यांना माझी बाजू विनयाने 
पटबीत असे. बरेचदा त्याचा सकारात्मक फायदा 
झाला. अर्थात असे प्रसंग माझ्या नोकरीच्या 
काळात अपवादात्मक आले. दुसरी बाब म्हणजे 
बँकेत कामावर जाताना स्वतःच्या 
स्वाभिमानीपणाचा दुष्परिणाम माझ्या नोकरीवर 
होऊ नये इतपतच स्वाभिमानाचे संरक्षण मी करीत 
असे. इतरवेळी मात्र स्वाभिमानाची गाठोडी घरी 
ठेवून मगच मी बँकेत जात असे. इतरांनीही असेच 
वागावे असे सांगण्याचा प्रसंग मला बरेचदा 
आला. अशा ह्या निराशमय वातावरणातसुद्धा 
मधूनमधून आशादायक वातावरणाची सुखद 
झुळूक मला झाकाळून टाकी. पूर्वी पैशाची 
चणचण भासत असे, आता मात्र तेवढी चणचण 
भासत नव्हती. माझा पहिला पगार रुपये ९८/- 
होता. ९८रुपये माझ्या दृष्टीने खूप होते. माझ्या 
नातेबाइकांमध्ये (अहंकारी वृत्ती असल्यामुळे) 


नको तेवढा मी ताठ राहात होतो. असे फार ताठ 
राहू नये असे वाटत असले तरी ताठा कमी झाला 
नाही, “कुंभ जळाला पण पीळ कायम'' अशी 
त्याकाळात माझी मनःस्थिती राहावयाची. 

अशा प्रकारच्या वातावरणात एक दोन 
महिने गेल्यानंतर आमच्या साहेबांनी एक दिविस 
त्यांच्या कॅबीनमध्ये मला बोलावले. ह्यावेळी मात्र 
(पहिल्या प्रसंगाइतके) हृदयात धस्स5 झाले नाही. 
कारण ह्यावेळी माझ्याकडून काही अपराधात्मक 
घडले नव्हते. मी कॅबीनमध्ये गेल्यावर त्यांनी मला 
प्रेमळपणे विचारले की, सध्या तुझी नोकरी टेम्पररी 
बेसीसवर आहे. पर्मननंट कॅटेगिरीवर तुला मी घेऊ 
शकत नाही. कारण तो अधिकार आता एजंटकडून 
काढून घेतला आहे. ह्यापुढील अपॉईटमेंट्स 
हेडऑफीस मार्फत होणार आहेत. पण तुझ्यासाठी 
एक चांगली बातमी आहे. काही कॅशियरच्या 
व्हॅकॅन्सिज्‌ निर्माण झाल्या आहेत. त्यासाठी 
हेडऑफिसने कळविले आहे की, जर कोणी 
उमेदवार असतील तर त्यांची नावे कळवा. त्या 
उमेदवारांची सोलापूर येथे लेखी परीक्षा होईल, 
पास झाले तर त्यांना प्रत्यक्ष साक्षात्कारासाठी 
(इंटरव्यु) बोलावण्यात येईल व उत्तीर्ण झाल्यास 
बँक सेवेत सामावून घेण्यात येईल. तुझे नाव 
कळवू का? तसे असल्यास एक अर्ज माझ्याकडे 
दे. हे ऐकताच विचार न करता (पटकन निर्णय 
घेण्याचा स्वभाव असल्यामुळे) मी एकदम होकार 
देऊन कॅबिनच्या बाहेर आलो. होकार तर दिला 
पण इतरांना कोणालाही विचारले नाही. त्यांची 
राय घेतली नाही. आता काय करावे? डॉक्टर, 
इंजिनिअर न होऊ शकल्यामुळे तिसरे एक स्वप्न 
होते, ते म्हणजे वडील बोधनला ज्या साखर 
कारखान्यात काम करीत होते, त्याच कारखान्यात 
केमिस्ट म्हणून लागावे. नसता एम.एस्‌सी. व्हावे 
एम.एस्सी. करण्यात बऱ्याचशा अडचणी, 
त्यापैकी मुख्य म्हणजे पैशाची अडचण. ह्यानंतर 
पैशाची कुणाकडूनही मदत न घेण्याचे ठरविले होते. 


सार्थक । ५९ 


कारखान्यात नोकरी करणे हा पर्याय, त्यालाही वेळ 
लागला असता, बँकेची नोकरी सोडावी लागली 
असती. कारखान्यात नोकरी लागेपर्यंत मधल्या 
काळात जर बँकेत आपण कॅशियर म्हणून का 
होईना प्रयत्न केल्यास काय हरकत आहे? हा 
विचार ठाम झाला, कुणी विचारलेच तर अशा 
प्रकारे त्यांची समजूत घाळता आली असती. मी 
होकार देण्यात काही गैर केले नाही. हा निर्णय फार 
महत्त्वाचा होता, तो मी घेतला. 

त्यामुळेच माझे ह्यापुढील जीवन चांगले व 
सुसह्य झाले. हेसुद्धा माझे प्रारधच असेल, असे 
मी समजतो. कर्माच्या सिद्धांतात असे सांगतात 
की, कर्मे तीन प्रकारचे आहेत १) प्रारब्ध २) 
क्रियमान ३) संचित. मागे जे कर्म आपल्याकडून 
झाले आहे, ते प्रार्ध सद्य परिस्थितीत जे कर्म होत 
आहे ते क्रियमान व आज जे कर्म आपल्याकडून 
होत आहे पण त्याचे परिणाम भविष्यात भोगावे 
लागणार आहेत ते संचित. कर्माच्या फळाचे 
परिणाम ज्या ज्या काळात आपण जे काही पुण्य 
किंबा पाप केले आहे, त्याचप्रमाणे तसे भोगावे 
लागतात. थोडक्यात भूतकाळ, वर्तमानकाळ व 
भविष्यकाळ. भूतकाळातील कर्मावर आपले 
नियंत्रण नसते ते प्रारब्धाच्या स्वरूपात प्रकट होते. 
संचितावर आपण निश्चितपणे नियंत्रण ठेवून सुखी 
होऊ शकतो. पण आपले क्रियमान चांगळे असेल 
तरच. ह्याचा विचार माणसाने केलाच पाहिजे. जर 
त्यास खऱ्या अर्थाने सुखी व्हायचे असेल तर 
ज्यावर नियंत्रण नाही असे जे प्रारब्ध (भूतकाळात 
आपल्याकडून घडलेली कर्म) त्याबाबतीतसुद्धा जर 
आपण यम, नियम, व्रते, वैकल्ये आणि कुलाचार, 
अध्यात्माचे वाचन व त्याप्रमाणे आचरण केले तर 
परमेश्वराचे अधिष्ठान लाभू शकते. प्रारब्ध जरी 
बदलता आले नाही तरी ह्या अधिष्ठानावर जे दु:ख 
आपल्या वाट्यास आले, त्या दुःखाला तोंड 
देण्याचे धैर्य ब धारिष्ट्य अंगात निश्चित बाणते, 
जीवन सुसह्य होऊ शकते. हे मी अनुभवले आहे. 


६० | सार्थक 


ओघा-ओघाने हे विचार माझ्या मनात आले. 
त्यावेळी ह्याबद्दलचे काहीच ज्ञान नव्हते. आता 
मात्र आत्मपरीक्षण करताना, अल्पप्रमाणात का 
होईना पण हे ज्ञान झाले आहे. म्हणून हा सर्व 
प्रयत्न. मला वाटत नाही की, हे लिखाण कुणी 
वाचेल? जर कुणी वाचलेच तर थोडा फार त्यांना 
बोध होईल. असो एकदा निर्णय घेतला त्याप्रमाणेच 
वागण्याचे ठरविले. 

अर्ज मुख्य कार्यालयात साहेबांनी 
पाठविला. मला लेखी परीक्षेसाठी बोलावणे 
आले. सोलापूरला लेखी परीक्षा होती. तिथे 
जाऊन परीक्षा दिली. बीएस्‌सीला मॅथेमॅटिक हा 
विषय असल्यामुळे पेपरमधील गणितांची उत्तरे 
बरोबर आली. सामान्य ज्ञानाचाही पेपर चांगलाच 
गेला. काही दिवसांनी उत्तीर्ण झाल्याचे कळले व 
लगेचच साक्षात्कारासाठी (इंटरव्ह्य) परत 
सोलापूरलाच जावे लागले. इंटरव्ह्यु चांगला 
झाला. नांदेडहून माझ्या व्यतिरिक्त बरेच कँडिडेट 
होते. त्यापैकी मी, रावके, संत आणि दिवाकर 
पांडे ह्यांची कॅशियर म्हणून सिलेक्शन झाले. 
त्यापैकी रावके व संत ह्यांना एल. आय. सी.मध्ये 
सिलेक्शन झाल्याचे पत्र आले होते, ते बँकेत न 
येता एल. आय.सी.कडे वळले. मी व दिवाकर 
मात्र बँकेत रुजू झालो. मी टेम्पररी असल्यामुळे 
मला तीन-चार दिवस बँकेच्या कामावरून 
काढण्यात आले, गॅप मिळावा ह्यासाठी. दिवाकर 
मात्र दिनांक २६एप्रिळ१९६७ला जॉईन झाला. मी 
२मेशश्‍९६७ळला जॉईन झालो. अशा रितीने मी 
येथपर्यंतची माझ्या आयुष्याची केव्हा केव्हा 
सुखकर तर बरेचदा खडतर अशी मार्गक्रमणा 
केली, एक स्वप्न झाले. 

हे स्वप्न वास्तवात आणण्याचे श्रेय 
वेळोवेळी, योग्यवेळी योग्य ती मदत करणाऱ्या 
मित्राकडेच जाते. त्यात प्रामुख्याने शंकर, गणेश, 
चौधरी व डेढीया ह्यांचा उल्लेख करावाच लागेल. 
“काय वाणु मी या संतांचे उपकार । मज निरंतर 


जागविती'' असे संत तुकाराम इतर संताच्या 
बाबतीत म्हणतात. मी ह्यात थोडासा बदल करून 
म्हणण्याचे धाडस करतो “काय वाणु मी या 
मित्रांचे आभार । मज निरंतर उपकारिती ।' हे मित्र 
माझ्यासारख्या सामान्याच्या पाठीशी प्रत्येकवेळी 
सतत उभे राहत होते. ह्याचा अर्थ, असा नव्हे की, 
मला इतरांची मदत झाली नाही. आई, वडील, 
आजोबा, मामा, मामी, काका, काकी इतरही 
अनेक नातेवाइकांची मदत झाली हे सर्व रक्ताच्या 
नात्यास जागले. बँकेच्या नियमानुसार कॅशियरची 
नेमणूक होताना पाचशे रुपयाची कॅश सेक्युरिटी 
लागत असे. पैशाची अडचण माझ्या पाचवीलाच 
पुजलेली असल्यामुळे माझ्यापुढे प्रश्‍न उभा राहिला 
की, पाचशे रुपये कसे उभे करावे, त्यावेळी पाचशे 
रुपये म्हणजे आजच्या परिस्थितीत ५0,000/- 
रुपये. ह्यावेळी मात्र माझ्या मोठ्या काकू मदतीस 
धावून आल्या. परतीच्या आश्वासनानंतर त्यांनी 
मला पैसे दिले, ते पैसे घरचा संसार सांभाळत- 
सांभाळत तिने बाजूस टाकले होते. स्त्रियांना 
आपण नावे ठेवतो पण आर्थिक संकाटाच्यावेळी 
मदत व्हाबी म्हणून संसारात, काटकसर करून 
त्या पैसे बचत करतात व योग्यवेळी मदतसुद्धा 
करतात. मोठ्या काकूने डोके लढवून एक युक्ती 
केली होती. ती युक्ती अशी की, बचत केलेले पैसे 
काकू बऱ्याच वेळा रात्री सर्वजण झोपल्यावर 
उशीच्या खोळीतील कापसात लपवीत, ते पैसे 
त्यांनी मला दिले. आपण स्त्रियांना अडाणी म्हणून 
हिणवत असतो. पण त्यांच्यापुढे पुरुषांनाही 
अडाणी व्हावे एवढ्या त्या सुशिक्षित नसल्या 
तरीही सुसंस्कृत निश्चितच असल्या पाहिजेत. हे 
सर्व शाळेत न जाता, परंपरेने बचतीचे महत्त्व 
त्यांच्या वर्तणुकीत बांधल्या गेळे असले पाहिजे. 
आज स्त्रियांना सुशिक्षित करण्याचा जो गवगवा 
होत आहे, तो जरी वस्तुनिष्ठ असला तरी 
सुशिक्षित झालेल्या स्त्रियांमध्ये सुसस्कृतता किती 
असते, ह्याचा विचार करण्याची वेळ आता दुर्दैवाने 


आपल्यावर आली आहे. आजही बऱ्याच प्रमाणात 
स्त्रिया बचत करीत आहेत, पण त्या बचतीचा 
उपयोग बहुधा चंगळवादासाठीच असतो असे 
दिसते. 

पूर्वी मी कारकून म्हणून ब आता कॅशियर 
म्हणून बँकेतील कामकाजास सुरुवात केली, 
पहिल्या काही दिवसात आम्हा दोघांस म्हणजे मी 
व दिवाकर पांडे ह्यांना नोटा कशा मोजाव्यात, 
डिनॉमिनेशन वाईज सॉर्टिंग कशी करावी. नोटांचे 
शंभर-शंभरचे पाकीट, कसे बनवावे व त्यास 
स्टीच कसे करून घ्यावे. ह्याचे शिक्षण देण्यात 
आले. अशा प्रकारच्या कामात तत्पर, अनुभवी व 
प्रामाणिक असलेली जोडी आम्हास आमच्या 
सुदैवाने मिळाली, आजही ते हयात आहेत. मी 
त्यांना ह्या क्षेत्रातले गुरू मानले आहे. त्यांची नावे 
अशी, श्री. बट्रिलाळ उपाध्याय ऊर्फ बट्रिशेठ व 
श्री. मल्हारराव देशपांडे, आजही मी त्यांना योग्य तो 
मान देत असतो. ह्या कामाची व्यवस्थित माहिती 
घेतल्यानंतर काउंटरवरचे काम आमच्यावर 
सोपवण्यात आले. पेमेंट काउंटर मात्र नेहमी 
सिनियरकडे देत असत. बँकेत क्लार्क किंवा 
कॅशियर म्हणून लागल्यानंतर त्यांच्यासाठी सहा 
महिने प्रोबेशन असे. त्याकाळात जर संबंधिताची 
वागणूक वा कामाची पद्धत अपेक्षाविरहित असेल 
तर त्यास कन्फर्म म्हणजे नियमित करीत. ह्या सहा 
महिन्यात रजा मिळणे जवळजवळ अशक्यच. 
बाकीचे म्हणजे कामाचे बाबतीत तर मानेवर खडा 
ठेवूनच काम करावे लागे. थोडक्यात ह्या 
प्रकारामुळे कर्मचारी तावून-सलाखून निघे. ही एक 
प्रकारची अग्नी परीक्षाच, त्यातून सही सलामत 
निघाला की, तो बँकेच्या नोकरीस योग्य आहे असे 
समजत. व त्यास रेग्युलर करीत. माझ्या बाबतीत 
एक घटना अशी घडली की, नोकरी जॉईन 
केल्यानंतर दोन महिन्याच्या आतच मी टाइफाईडने 
आजारी पडलो, मला रजा घेऊन बोधनला घरी 
जाणे भाग पडले. वर उद्धृत केलेले नियम 


सार्थक ॥ ६१ 


पाहिल्यानंतर वाटले की, आपले काही खरे नाही 
पण बँकेतील सर्व स्टाफने मला मदत केली. त्यात 
माझे पहिले हेड कॅशियर श्री. बी. डी. कर्वे तसेच 
श्री. ए. ई. कुळकर्णीच्या जागेवर आलेले बडे बाबू 
श्री. सॅमूसन ह्यांनी साहेबांना सांगून मळा बिनपगारी 
रजा मिळवून दिली. रजेच्या मंजुरीचा जो मेमो मला 
बोधनला मिळाला. त्यावरही श्री. सॅम्‌सनने 
पेन्सिलने लिहिलेला दिलासा देणारा मजकूर 
आजही माझ्या संग्रही आहे. एकंदरीत * देवाने 
दिलेले दैवाने नेळे नाही, कदाचित माझे प्रारब्ध 
चांगले असल्यामुळे परमेश्वराने ह्या दोघांना 
निमित्तमात्रही केळे असेल. आजार संपल्यानंतर 
इतर स्टाफचे (त्यांच्या चांगल्या असलेल्या 
स्वभावामुळे) सहकार्य पुढेही लाभत गेले. नांदेडला 
चिखलवाडी नावाचा एक भाग आहे. त्या ठिकाणी 
शिखाच्या घरी मी एक खोली भाड्याने घेतली. 
माझे नॉर्मल लाइफ चालू झाले. घरमालक व 
मालकीण ह्यांचे स्वभाव चांगले होते. 
अडीअडचणीच्या वेळी ते मला मदत करीत 
असत. श्री. बाळकृष्ण भानेगावकर नावाच्या 
माझ्या मित्राचा भाऊ शरद भानेगावकराची ह्या 
दरम्यान चांगळी ओळख झाली होती. त्याच्या 
ऑफिसमध्ये जोंधळे नावाचा एक चांगल्या 
स्वभावाचा चपराशी होता. त्याचीही ओळख 
झाली. काय क्रणानुबंध होते, कुणास ठाऊक, 
त्याचे माझ्याकडे म्हणजे किरायाने घेतलेल्या 
खोलीत येणे-जाणे सतत होई. अर्थातच त्याच्या 
व माझ्या रिकामपणाच्या वेळी तो माझ्याकडे येई. 
शूद्र असला तरी टापटीप, स्वच्छतेकडे तो 
कटाक्षाने लक्ष देई. त्याचे राहणीमान उच्च स्तराचे 
होते. चपराशी असल्यामुळे पगार कमी होता. 
घराची सर्व जबाबदारी त्याच्यावरच होती, माझे 
त्याच्यावर प्रेम होते. शूद्रावरीळ अत्याचाराचे 
वर्णन, त्याप्रमाणे वास्तविकता दिसत 
असल्याकारणाने शूद्राची कीवही मला येत असे. 
त्या जातीवर जो अन्याय सवर्णाकडून झाला त्याची 


६२ । सार्थक 


चीड माझ्या मनात होती. त्या जातीतील एखाद्या 
कुटुंबाला जरी आपण आपल्या ऐपतीप्रमाणे मदत 
केली तर समाज कार्यात आपला खारीचा वाटा तरी 
होईल, या भावनेने एक दिवस त्याला मी विचारले 
की, अरे ! माझे जेवण चांगल्याप्रतिच्या हॉटेलमध्ये 
२५रु. महिन्याप्रमाणे होत आहे. जर तुझ्या मनाला 
पटत असेल तर तुझ्या घरून रोज दोन वेळ 
जेवणाचा डब्बा मळा दिला तर जेवणाचे पैसे 
हॉटेलच्या मालकाला देण्यापेक्षा तुला देत जाईन. 
मला घरगुती जेबण मिळेल वब ते पैसे तुझ्या 
संसाराच्या कामी येतील. त्यावेळी २५रु. म्हणजे 
मोठी रक्कम होती. हे ऐकताच त्याच्या डोळ्यात 
पाणी तरारले व म्हणाला कुळकर्णी साहेब तुम्ही 
असेहृकसे म्हणता तुम्ही सवर्ण त्यातल्या त्यात 
ब्राह्मण, आमच्या सावलीचाही तुम्हाला विटाळ 
होतो, माझ्या घरचे जेवण तुम्हाला कसे चालेल? 
मी म्हणालो त्याबद्दल काही बोलू नको, तू फक्त हो 
का नाही एवढे सांग. एक तरी सामाजिक कार्य 
माझ्याकडून घडले याचे मळा समाधान मिळेल. 
त्याने माझे पाय धरले. त्यावेळेपासून मी त्याचा देव 
झालो. ह्यानंतर जेव्हा मी नांदेड सोडले, तेव्हापासून 
त्याचे मला नेहमी पत्रं यायची एकतर्फी पत्रव्यवहार 
खूप झाला, प्रत्येक पत्रात तो माझा उल्लेख देव 
म्हणून करायचा. त्याचे एकही पत्र मी सांभाळून 
ठेवळे नाही. ह्याची खंत आजही आहे. तो 
म्हणायचा साहेब तुम्ही माझ्या घरचे जेवण घेत 
होता. ह्याचे मला तसे काही वाटत नाही. पण 
तुमची विचारसरणी फार उच्चस्तरीय आहे. 
विचार उंच स्तराचे असू शकतात पण ते तुम्ही 
तुमच्यापरीने कार्यान्वित केले, हे महत्त्वाचे. नांदेड 
सुटल्यानंतर जवळपास १५वर्षानंतर नांदेडला 
त्याची भेट एकदाच झाली. त्यानंतर त्याचा 
ठावठिकाणा मला लागला नाही. फक्त आठवण 
मात्र राहिली. 

आजारी असताना मला जेव्हा बोधनला 
१५ दिवसासाठी जावे लागले. त्या मुक्कामात 


घस्च्या वडीलधारी मंडळीची चर्चा ऐकावयास 
मिळाली. अर्थातच, ती चर्चा मला विवाहबंधनात 
अडकविण्याची. आमच्या पिढीत सर्वात मोठा मी. 
सगळ्यांना वाटत होते की, नोकरी लागली आता 
ह्यांच्या गळ्यात लोढणं अडकवलं पाहिजे. माझ्या 
संमतीचा प्रश्‍नच नव्हता. वडीलधाऱ्यांना नकार 
देणे त्याकाळी जवळपास दुरापास्त, मीही माझ्या 
गुडघ्याला बाशिंग बांधून तसा एका पायावरच 
नव्हे तर दोन पायावर तयार होतो. वयसुद्धा तसे 
कमी नव्हते, २४वर्षाचा घोडा झालो होतो. मग 
काय नांदेडला बँकेत रुजू झाल्यानंतर मुली सांगून 
यायला सुरुवात झाली बँकेतील नोकरी, घरंदाज, 
दिसावयास बरा, निदान कुरूप तरी नाही, असा 
पती म्हणून किंवा जावई म्हणून कोण नाकारणार ! 
पहिल्या दोन मुली नांदेडच्याच पाहिल्या 
दोन्हीतही दोषास्पद काही नव्हते. पसंती 
एकानंतर एकीस दिली. त्या मुलीसोबत, ब्रह्मदेव 
माझ्याबरोबर गाठ बांधून देण्यास तयार नव्हता. 
एका मुलीशी पत्रिका जुळली नाही. तर दुसरीचे 
लग्न हुंड्यात मोडले. हुंड्यासाठी लग्न मोडले 
म्हणून फार वाईट वाटले. पण लग्नातील 
बोलाचालीच्या बैठकीत काय घडले त्याची 
पुसटशीही कल्पना मला देण्यात आली नाही, मला 
विश्वासात घेतले नाही, फक्त निर्णय कळविण्यात 
आला. तो काळ असा होता की, लग्नाच्या 
बोलाचालीत मुलाने अजिबात हस्तक्षेप करू नये. 
हा अलिखित नियम होता. मुली पाहाण्याच्या 
प्रत्येक कार्यक्रमास माझा मित्र शंकर ह्यास मी 
नेहमीच बरोबर ठेवीत असे. मुली पाहण्याचा 
कार्यक्रम मळा अजिबात आवडत नव्हता. कारण 
प्रत्येकजण मुलाकडील, आपल्यापरिने तिच्यात 
असलेल्या व नसलेल्या व्यंगाकडेच लक्ष देत 
असत, म्हणजेच ती मुलगी जणुकाही बाजारातील 
भाजीपाला. ती प्रदर्शनात मांडलेली वस्तू थोडीच 
आहे.. ? मला प्रत्येकवेळी जाणवायचे की, मुलीस 
अशा प्रकारे आपण दुय्यम भूमिका देत राहिलो. तर 


लग्नानंतर तिला बरोबरीची भूमिका देण्याचा 
विचारच करू शकणार नाहीत. लग्नाच्यावेळी तू ह्या 
घरची स्वामिनी हो, असे आपण मंत्राद्वारे उद्घोष 
करतो, ह्याला माझ्या मते तरी काही अर्थ नाही. 
दुसरी बाजू अशी की, मुलगी सुंदर असली तर 
प्रश्‍नच नाही. पण सर्वसाधारण अथवा दिसावयास 
चांगली नसेल तर तिला नकार दिल्यास तिच्या 
मनाची अवस्था काय होईल! याची कल्पना न 
केलेलीच बरी. मुलीचा जन्म आपल्यास का 
मिळाला असे कोणते पाप माझ्याकडून झाले 
असेल? असे ती ईश्वरास सारखी विचारीत 
असेल? हे सर्व विचार माझ्या मनात येत असत 
शेवटी मी ठरविले की, मुलांच्या ह्या भावनांची 
कदर करावी. कशीही मुलगी असली तरी होकार 
द्यावा. मग काय व्हायचे ते नशिबावर अथवा 
ब्रह्मदेवावर सोपवावे. मुलीवर अशा प्रकारे अन्याय 
होत असल्यामुळे सध्याच्या काळातील मुली 
स्त्री-स्वातंत्र्याच्या गप्पा, पुरुषांच्या बरोबरीने 
वागणूक मिळावी, स्त्रीप्रधान संस्कृतीसाठी 
पुरुषांविरुद्ध बंड करण्याच्या मन:स्थितीत 
असल्याचे दिसते. त्याचे हे एक कारण असले 
पाहिजे. अर्थात दोन्हीही टोकाच्या भूमिका आहेत. 
मध्यममार्ग त्यातून काढलाच पाहिजे. तो शास्त्रात 
सांगितला आहे. पण प्रत्येकजण आपापल्या 
मतानुसार सवड-शास्त्राचा दुरुपयोग करून 
शास्त्राचा अर्थ लावत आहे. त्यात तेल ओतण्याचे 
काम पाश्चिमात्य संस्कृती, मिडियाद्वारा होत आहे. 
आपण भरकटत जात आहोत, यास काय म्हणावे 
ते कळत नाही. एकच म्हणता येईल ते म्हणजे 
कलियुगाचा महिमा. जाऊ द्या विषय बराच 
लांबला. 

एकदा तर असे झाले की, पंडीतमामाच्या 
मेहुणीची मुलगी चाळून आली. मुलगी 
दाखविण्याच्या कार्यक्रमास जाताना मामाने मला 
निक्षून सांगितले की, “काळ्या रंगाची असून 
पसंत पडण्यासारखी ती नाही, तुझा संवेदनशील 


सार्थक । ६३ 


स्वभाव, ह्या संदर्भातील तुझी विचारसरणी बाजूला 
ठेव कार्यक्रम झाल्यानंतर मुलीस नापसंती दे मी 
देऊ शकत नाही. कारण नाते तसे नाजूक म्हणजे 
माझ्या बायकोकडचे जवळचे आहे. तरीपण 
धाडस करून तुला टीप देत आहे, होकार देण्याचा 
मूर्खपणा करू नकोस. *' सध्याच्या काळात असा 
प्रसंग आला असता, तर त्याने मला वेगळ्या 
प्रकारे सांगितळे असते. मुलगी काळी असली तरी 
काय झाले, आपल्या नात्यातील आहे. 
नाकीडोळी चांगळी आहे. नकार देऊ नको. 
त्यापरिस्थितीत व सद्य:परिस्थितीत आमूलाग्र बदल 
झाला आहे. आता नवीन पिढीतील तरुणांना 
बायकोच्या माहेराकडील मंडळी फार जवळची 
वाटते ब आपल्या बहिणीकडील, भावाकडील, 
वडिलाकडील मंडळीची सतत उपेक्षा तो करीत 
असतो. ह्या संदर्भात एके ठिकाणी वाचण्यात 
आलेले मला आठवते. पाच हजार वर्षांपूर्वी म्हणजे 
कलियुग सुरुवात होणार होते, त्यावेळी कोणीतरी 
तत्त्ववेत्ता असेल वा भविष्यकार असू शकेल त्याने 
लिहिले आहे की, कलियुगात काय काय घडणार 
आहे. बऱ्याचशा घटना आहेत. त्यापैकी एक 
म्हणजे कलियुगात सासू-सासऱयांनाच लोक पूज्य 
मानतील. पत्नी व पत्नीचा भाऊ त्याचे हृदयस्थान 
असतील, सासुरवाडीच्या लोकांची बाजू घेत 
जावई म्हणेळ की, कोण कोणाचा बाप, कोण 
कोणाची आई, सर्वजण आपापल्या कर्मानुसार 
जन्माला येतात व कर्मानुसार मरतात. मला आश्चर्य 
वाटते की, पाच हजार वर्षापूर्वी लिहिलेली ही 
भविष्यवाणी करणारा गृहस्थ किती प्रज्ञावान 
असेल, डोळे उघडे ठेवून, स्वतःचे आत्मपरीक्षण 
केले वब इतरही उदाहरणे, भोवतालची परिस्थिती 
पाहिली तर हे सर्व खरे ठरत आहे, हे निःसंशय. ह्या 
भविष्यवाणीचे संपूर्ण प्रकरण माझ्या टिपण 
केलेल्या लिखित ग्रंथबांधणीत आळे आहे. 
विषयांतर झाले, पण सध्याच्या तरुणांनी हे अवश्य 
वाचावे, जमल्यास चांगले वागण्याचा प्रयत्न 


६४ | सार्थक 


करावा. मला असे म्हणावयाचे नाही की, 
सासुरवाडीकडच्या लोकांचे अजिबात ऐकू नये. 
पण सारासार विचार करून विवेकाने परिस्थितीचे 
अवलोकन करून त्यांना योग्य तो मान देऊन खरा 
निर्णय घ्यावा. आई-वडिलांना ते वयोवृद्ध झाले, 
समजून कस्पटासमान लेखू नये. कारण त्यांचे 
उपकार आपल्यावर एवढे आहेत की, कितीही 
जन्म घेतले, तरी त्या उपकाराची परतफेड होऊ 
शकणार नाही. आपणास मोठे करण्यात, त्या 
दोघांनीही जिवाचे रान केळे आहे, रक्ताचे पाणी 
करून आपल्यास वाढविळे आहे. याचे भान असू 
द्यावे. मामाने मध्यममार्ग अवलंबून त्याच्या 
सासुरवबाडीकडील लोकांचा मान राखला त्यांना 
नाराज केले नाही. त्याचवेळी त्याने स्वत:च्या 
बहिणीच्या मुलाबद्दलचेही कर्तव्य पार पाडले. 
मुलगी पाहिल्यानंतर मुलीच्या बाबतीतील हा 
माझा पहिला व शेवटचा नकार. आत्तापर्यंत 
पाहिलेल्या मुलीला मी नकार कसा देऊ ह्या 
संभ्रमाने सतत ग्रासलेला असल्यामुळे माझ्या ह्या 
वृत्तीला माझा मित्र शंकर कंटाळला. शेवटी 
त्राग्याने त्याने भीष्म प्रतिज्ञा केली. सर्वच मुलीला 
पसंती देत असशील तर, ह्यापुढे मुलगी पाहण्याच्या 
कार्यक्रमास मी येणार नाही. निर्णय तू घेत आहेसच, 
मग मला कशाला बोलावतोस. बँकेतील काम, 
मुली पाहाण्याचा कार्यक्रम, मित्रांशी गप्पा, ह्या सर्व 
कार्यमम्रतेमुळे दिवस भराभर चालले होते. माझा 
एक आतेभाऊ त्याचे नाव मोहन घन, हा 
माझ्याबरोबर बी. एससी. (मॅथ्सला) होता. तो 
राहणारा हिंगोळीचा, खो-खो चांगला खेळत असे, 
कॉलेजमधील टीममध्ये त्याचा सहभाग होता. 
त्यावेळी त्याचा व माझा परिचय ओळखीचा मित्र 
म्हणूनच, त्यापेक्षा जास्त त्याच्याशी माझा संबंध 
नव्हता. एकदा माझे वडील नांदेडला मी नोकरीवर 
लागल्यानंतर आले असता, मोहन माझ्याकडे 
आला होता. हिंगोळलीचा विषय निघाल्यानंतर 
माझ्या वडिलांनी सांगितळे की, हा मोहन तुझा 


आतेभाऊ आहे. त्यानंतर त्याचे माझे मित्रत्वाचे 
असलेले नाते अधिक घट्ट झाले. तसेच दिवाकर 
पांडे माझ्याबरोबर बँकेत लागलेला. तोही 
हिंगोलीचा, मी मुली पाहात आहे, हे त्या दोघांना 
माहीत झाले. त्या दोघांत काहीतरी कारस्थान चालू 
होते. मोहनची आई म्हणजे माझी आत्या व माझ्या 
जीवनात पत्नी म्हणून येणारी जीवनसाथीची आई 
ह्या मैत्रिणी. आत्याला जेव्हा समजले की, मी मुली 
पाहात आहे, तेव्हा त्यांनी मोहन मार्फत माझी 
माहिती काढली. त्याने हिंगोलीतील नावाजलेल्या 
डोईफोडे घराण्यातील श्री. त्र्यंबकराव डोईफोडे 
ह्यांना माझ्या ठिकाणाबद्दल श्री. गणेशा केला. 
मोहनला व दिवाकर पांडेलाही माझी माहिती होती. 
मोहनकडे आमचा कॉलेजमधील आमच्या बॅचचा 
बी. एस्‌सी.चा ग्रुपफोटो होता, सेंड-ऑफच्यावेळी 
काढलेला. त्यातील माझा चेहरा डोईफोडेकडील 
सर्व मंडळीला दाखविला. मग मोहनने त्याचा मोर्चा 
माझ्याकडे वळविला, मुलीच्या बाबतीत मी होकार 
द्यावा. अशारितीने त्याने मुलीकडील माहिती मला 
द्यावयास सुरुवात केली. काही प्रमाणात त्याला 
यश मिळाले. अर्थात होकाराची पार्श्वभूमी मोहनने 
तयार केली. त्यानंतर काही दिवसांनी माझे भावी 
सासरे नांदेडला बँकेत माझ्याकडे आले. अर्थात 
दिवाकर पांडेला सोबत घेऊनच. त्यांनी मला 
पाहिले, आवश्यक त्याबाबी पाहिल्या ब माझा 
पगार विचारला. पी. एफ. चे डिडक्शन जाऊन 
माझ्या हातात जो निव्वळ पगार पडत होता, ती 
रक्कम मी त्यांना सांगितली. त्यांना मी बोधनचा व 
वबसमतचा पत्ता दिला, त्यांच्याशी संपर्क साधा असे 
सांगितले. त्याकाळी मुलीचे वडील मुलांकडील 
नको तितकी माहिती काढत. त्यातल्या त्यात श्री. 
त्र्यंबकराव डोईफोडे म्हणजे व्यवहारी, नुसते 
व्यवहारी नव्हे तर टोकाचा व्यवहार पाहणारे. मग 
काय ज्याच्या त्यांच्याकडून माझी अधिक माहिती 
मिळेल त्या सर्वांकडून माझ्याबद्दलची खात्री करून 
घेतली. माझा मित्र दिवाकर पांडेला माझा पगार 


काय आहे, ते विचारळे. जणूकाही मी खोटे बोललो 
असेल असे समजून. पांडेने माझा पी. एफ.सहीत 
असलेला पगार सांगितला मी सांगितलेल्या 
पगारापेक्षा त्याने सांगितलेला पगार जास्त होता. 
झाले मी खोटे बोलत नाही, असे माझ्या भावी 
सासऱ्याने, कन्फर्म केले. पत्रिका जुळत होत्या मग 
पहिला कार्यक्रम मुलगी पाहण्याचा, हिंगोली 
मुक्कामी मुलगी पाहाण्याचा कार्यक्रम ठरला. 
नेहमीप्रमाणे आमचा लवाजमा बोधनकडील मंडळी 
व मामाकडील मंडळी म्हणजे चांगले दहा- 
पंधराजण हिंगोलीस आत्याकडे उतरलो. मुलगी 
पाहाण्याचा कार्यक्रम सदर बाजार येथील माझ्या 
भावी सासऱ्याच्या घरी झाला. त्यावेळी मला 
एकदम आठवले की, मी ह्या घरासमोरील 
स्स्त्यावरून बरेचदा मॅट्रिक परीक्षेच्यावेळी गेलो 
होतो. काय योगायोग ! पहा ज्या घरासमोरून 
बरेचदा जाणे झाले, त्याच घरातील एकीशी माझे 
लग्न होणार. असे बरेचशे विचार माझ्या मनात 
पसंती दिल्यानंतर येत होते. मुलगी पाहातेवेळी 
त्याकाळी, जी गुणी-जाणती मंडळी होती. त्यांनी 
मला काही टीप दिल्या होत्या. त्यापैकी एक म्हणजे 
मुलीचे तळपाय सपाट नसावेत, मुलगी दिसावयास 
चांगली असावी, तिरळी नसावी, बोबडी वा मुकी 
नसावी व असे बरेच काही सांगितले होते. माझे 
लक्ष तिच्या तळपायाकडे गेले. तिचे तळपाय सपाट 
दिसले. त्याबरोबरच मीसुद्धा सपाट झालो, इतर 
बाबींकडे लक्ष गेले नाही. आमच्याकडे आणखी 
एक परभणीचे ठिकाण होते. कार्यक्रम झाल्यानंतर 
जेव्हा मला विचारण्यात आले मुलीबद्दल तुझे मत 
होकारात्मक वा नकारात्मक काय आहे ते सांग. मी 
हातचे राखत सांगितले की, मुलगी बरी आहे. पण 
मला तिचे पाय सपाट असल्यासारखे दिसले. 
आपण परभणी येथील मुलगी पाहिल्यानंतर निर्णय 
देऊ, हे ऐकताच जमदग्नी स्वभावाचे असलेले 
माझे काका माझ्यावरच कडाडले की, मुली म्हणजे 
काय प्रदर्शनातल्या वस्तू आहेत, बऱ्याच वस्तू 


सार्थक । ६५ 


पाहायच्या व त्यातील एक वस्तू उचलायची, ते 
काही नाही ह्या मुलीबद्दल हो का नाही एवढेच 
सांग. (जसे काही कोर्टात वकील विचारतात तसे 
त्याचे उत्त हो का नाही एवढेच दे) ह्या 
मुलीबद्दलचा तुझा नकार असल्यासच दुसरी 
मुलगी पाहू त्यांचे हे बोलणे मला पटले मी होकार 
दिला. नंतर आमच्याकडील काही बायकांनी पुन्हा 
मुलगी पाहिली सपाट तळपाय नसल्याची खात्री 
केली. सर्वानुमते पसंती कळविली. मुलगी 
पाहाण्याच्या कार्यक्रमाविषयी मी थोडे चिंतन केले 
आहे. त्यानुसार माझे मत असे झाले की, 
ज्यावेळी मुलीस बैठकीतील सर्व मंडळी पाहात 
असतात. त्यावेळी ह्या मंडळीवर वातावरणरूपी 
संमोहनास्त्र सोडल्या जात असले पाहिजे. कारण 
दिसण्यात चांगळी असलेली मुलगी त्यापेक्षाही 
सुंदर, सर्वसाधारण असलेली त्यापेक्षाही चांगली 
ब विद्रूप असलेली सुंदर वाटते असे होत असेल 
अथवा ह्याउलटही होत असेल पण संमोहनाचा 
परिणाम मात्र नकार अथवा होकारावर होत असला 
पाहिजे. अर्थात ब्रह्मदेव ज्याची एकमेकासाठी 
लग्रगाठ बांधीत असेल, त्या त्याप्रमाणे हे 
संमोहनास्त्र बदलत असेल. अशाप्रकारची किमया 
भगवंताकडून निश्चितच होत असेल. ह्याशिवाय 
ज्यांच्यावर ब्रह्माच्या समोहनास्त्राचा परिणाम होत 
नाही, ते इतरांवर आपला निर्णय सोपवत 
असतील. उदाहरणच सांगावयाचे असेळ तर 
बैठकीतील काही मंडळी निर्णय घेतच नाहीत. 
आधी मुलास किंवा जी व्यक्ती निर्णय घेणारी 
असते, त्यास विचारतात व त्यांच्या निर्णयाप्रमाणे 
ह्यांचाही निर्णय असतो. ही प्रक्रिया उभयपक्षीसुद्धा 
असू शकते अर्थात हे मत माझे आहे. हा विषय 
वादाचासुद्धा असू शकतो. पण ईश्वरीलिलेचे 
कौतुक केले पाहिजे. नसता सुंदर मुलामुलीचेच 
लग्न जमले असते, व सर्वसाधारणपणे विद्रूप 
मुलीचे वा मुलांचे लग्नच जुळले नसते. 
शेक्सपिअरच्या हॅम्लेट नाटकात हॅम्लेटलासुद्धा ' टू 


६६ | सार्थक 


बी ऑर नॉट टू बी हा प्रश्‍न पडला होता. वधू- 
परीक्षेच्या कार्यक्रमाच्यावेळी माझी मन:स्थिती मात्र 
अशीच होती. 

मुली पाहण्याचे कार्यक्रम बँकेस सुट्टी 
असेल त्या दिवशी अथवा रविवारी होत असत. 
त्यानंतरचा कार्यक्रम म्हणजे बोलाचाली. त्यात 
हुंडा किती द्यावयाचा व घ्यावयाचा मानपान इतरही 
बर्‍याच गोष्टी ठरत असत. त्याप्रमाणे जर लग्नावेळी 
झाळे नाही तर रुसवे-फुगवे केव्हा केव्हा 
हाणामार्‍्यांपर्यंतही प्रकरणेही जात असत. लग्न 
ठरविण्याच्या बैठकी म्हणजे जसा काही जनावरांचा 
बाजारच, जनावरांची खरेदी-विक्री करणारे हुमरी- 
तुमरीवर तरी येत नाही. पण मी पाहिले की, 
लग्नापूर्वी बेठकीत भाग घेणारे आपापसात भांडण 
करीत, एकमेकांचा अपमान करण्यासही मागेपुढे 
पाहात नाहीत. त्यासाठी कित्येक वेळा 
घरंदाजपणाचा आव आणत. ह्या सर्वांचा मानसिक 
परिणाम वर-वधूंना लग्नानंतर बराच काळ भोगावा 
लागे. हे जे घडते ते शेवटी अहंकारामुळे, वधू 
पक्षाला दुय्यमस्थान दिल्यामुळे बिचारे ते सर्व सहन 
करीत असतात. मग वरपक्ष गरीब असो व श्री.मंत, 
तसेच वधूपक्ष गरीब असो व श्री.मंत, हे सर्व 
(काही अपवाद सोडल्यास) प्रत्येक बैठकीत, 
अशा घटना आमच्या काळी होत होत्या, पुढेही 
फार मोठ्या प्रमाणात घडल्या पण आता थोडा फार 
समंजसपणा आला आहे. आमच्या आधीच्या 
पिढीत असे काही नव्हते. प्रत्येकजण आपल्या 
ऐपतीप्रमाणे वरदक्षिणा मागीत असे व वधू पक्षही 
आपल्या ऐपतीपेक्षा थोडी जास्तच वरदक्षिणा देत 
असे. त्यामुळे त्यावेळी लग्नाची बैठक म्हणजे 
जनावरांचा बाजार नव्हता. मुद्दाम म्हणून कोणी वधू 
किंवा वरपक्षाकडील मंडळी कोणाचाही अपमान 
करीत नसत. नकळत झाला तरी समंजसपणाने सर्व 
मानापमान मिटविले जात. आमच्या पिढीत लग्न 
संदर्भात, बोलाचालीच्या वेळी मात्र दोन्हीही पक्ष 
आपापल्याकडील मातब्बर, मुरलेली माणसे 


आणीत. बोलाचाली संथ गतीने, पण पुढे पुढे वेग 
घेत घंटोनिशी चाले. मग काहीजण एकमेकांवर 
संतापत व त्या संतापलेल्या लोकांचा राग कमी 
करण्याचा इतर काही जण प्रयत्न करीत. जर 
एखादेवेळी असे काही झाले नाही व लग्नाची 
बैठक लवकर व यशस्वीरीत्या पार पडली, तर 
मातब्बर, मुरलेली माणसं म्हणत असत की, बैठक 
मिळमिळीत झाली, मजा आली नाही बुवा. 
म्हणजे वरपक्ष वा वधूपक्षाळा मानहानी 
स्वीकारावी लागली, तरच खऱ्या अर्थाने 
बोलाचाली झाली. अथवा बोलाचाली पाच-सहा 
तास झाली नाही, तर बैठक काही रंगली नाही 
मजा आली नाही, म्हणणारे लोक ह्या मधल्या 
काळात खूप मोठ्या संख्येने होते. त्यांना कधी 
सुपात तर कधी जात्यात आपण भरडले जाणार 
आहोत, एवढी क्षुल्लक गोष्टही अहंकारापोटी वा 
मानापानाच्याच खुळ्या कल्पनेमुळे कळत नसे. हे 
सर्व आश्चर्यकारक नव्हे तर काय? ह्या सर्व गोष्टी 
मी उघड्या डोळ्याने पाहात होतो, ऐकत होतो 
वाचतही होतो. त्याचा परिणाम तेव्हा तर झालाच 
पण आताही तो माझ्यावर होत आहे. तो परिणाम 
म्हणजे ऐपत नसतानाही जास्त हुंडा मागणे, वधू- 
पक्षाला तो नाइलाजाने स्वीकारावा लागणे, किंवा 
वधू-पक्षाकडे हुंडा देण्याची ऐपत असतानाही 
कमीतकमी हुंडा कसा देता येईल, ह्या विषयी 
बोलाचाळीत घासाघिशी करत  वरपक्षाला 
अपमानीत करणे. हा मनस्ताप सहन करण्याचा 
प्रसंग मला बरेचदा आला होता. माझ्या लग्नानंतर 
मी काहीसा प्रौढ झाल्यावर अशा बैठकीत जेव्हा 
जेव्हा भाग घेण्याचा प्रसंग माझ्यावर आला, त्या 
प्रत्येकवेळी अशा वादविवादाप्रसंगी म्हणजे जेव्हा 
वधूपित्याच्या डोळ्यात अश्रू येत. त्यावेळी माझ्या 
तळपायाची आग मस्तकाला भिडत असे. पण 
माझ्या एकट्याच्या प्रयत्नाने हे सर्व सुधारण्याच्या 
पलीकडे आहे. असे समजून नाइलाजाने हे सर्व 
मनस्ताप आजही सहन करीत आहे. ह्यावर साधा 


उपाय म्हणजे वधू पक्षाकडून त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे 
वरदक्षिणा वरपक्षाने घ्यावी. लग्न आनंदी 
वातावरणात पार पडेल, इतकाच खर्च करून, 
योग्य तो मान-सन्मान एकमेकाचा करावा. 
मुलीच्या लग्नामुळे वधूपित्यास भविष्यात जर 
आर्थिक चणचण भासत असण्याची शक्‍यता 
असेल तर एवढी वरदक्षिणा वरपित्याने मागू नये, 
कारण लग्न जर थाटामाटात वधू पक्ष करीत असेल 
तर फारच चांगले, अन्यथा स्वत: म्हणजे 
वरपित्याने आर्थिक मदत, मनुष्य बळाचेही 
सहकार्य करावे, लग्नाच्या आधीचा बोलाचालीचा 
प्रसंग म्हणजे जनावरांचा बाजार न भरविता फक्त 
वधू-पिता, वर-पिता ह्यांनीच अहंकारविरहित 
होऊन आपसात सामंजस्याने ठरवावे. मी अशा 
विचारसरणीचा असल्यामुळे आप्तस्वकीय लोक 
लग्न-बोलाचालीच्या वेळी भाग घेण्यासाठी मला 
टाळीत, असे मला आता वाटते. खूप 
विचाराअंती मला हे बरे वाटले, कमीतकमी मला 
होत असलेल्या मनस्तापापासून मी मुक्त झालो. जे 
काही होत आहे, ते ' दृष्टी आड सृष्टी ' ह्या तटस्थ 
भूमिकेतून मी सध्या पाहात आहे. असे काही थोडे 
फार माझ्या लग्नाच्या बोलाचाली बाबतीत 
घडल्याचे व लग्न ठरल्याचे मला समजले अर्थात 
माझ्या लग्न बोलाचालीच्यावेळी वधू-पक्षाकडील 
मंडळीस त्रास होईल, अशा वृत्तीची वरपक्षाकडे 
मंडळी नव्हती, उलटपक्षी मुरलेली, चाणाक्ष, 
अतिशय व्यबहारचतूर व धूर्त अशी वधूपक्षाकडील 
मंडळी होती. त्यामानाने आमच्याकडील 
संवेदनाक्षम, सरळ व वधूकडील मंडळीस त्रास 
होणार नाही अशा वृत्तीची होती. थोडीफार नाराजी 
झाली पण लग्न ठरले. गृहस्थाश्रमाकडे वाटचाल 
करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला. लग्न 
ठरविण्याच्या प्रयत्नात नातेवाइकांचा सहभाग 
होताच. पण विशेष म्हणजे मित्रांचा तसा मोठा 
वाटा, सहभाग आहे. पुन्हा मित्राचे सहकार्य, 
आयुष्यात प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षणी माझ्या मदतीस 


सार्थक | ६७ 


मित्र धावून येतात. याचा पुन्हा प्रत्यय ह्यावेळी मला 
आला. मदत करणाऱ्या मित्रांची नावे दिवाकर पांडे 
व मोहन घन. 

लग्न ठरल्यानंतर असाच एके दिवशी बँकेस 
सुट्टी असताना मी नांदेड नगरपालिकेच्या समोरील 
रस्त्यावरून सायकलने एका मित्रास डबल सीट 
घेऊन महावीर चौकाकडे जात असताना मला एक 
पोलिसाने अडवले. डबलसीट चालविण्याबद्दल 
गुन्हा नोंदविण्यासाठी वजीराबाद पोलीस 
चौकीकडे घेऊन जात होता. त्याने मला 
विचारल्यावर मी बँकेचा पत्ता दिला. पोलीस पुढे 
व मी मागे सायकल हातात घेऊन चालत होतो. 
त्या पोलिसाचे माझ्याकडे लक्ष नाही, असे 
दिसल्याक्षणीच मी सायकलसहीत मागच्या मागे 
पोबारा केला. त्यावेळी सायकलवरून डबलसीट 
चालविणे हा गुन्हा होता. त्याक्षणी तर कसे बसे 
पलायन केले पण भिती मात्र वाटत होती की, 
पोलिसाकडे मी बँकेचा पत्ता दिला आहे. नंतर 
बरेच दिवस काही घडले नाही. हा प्रसंग मी 
विसरलो. एके दिवशी सकाळी ११:00वाजता 
बँकेतील स्ट्रांगरूममध्ये काम करीत असताना, 
देविदास मानकरी हा शिपाई आला व मला 
सांगितले की, एक पोलीस सबइन्स्पेक्टर आला 
आहे, तुमची विचारपूस करीत आहे. हे ऐकताच 
माझ्या मला धस्स झाले, बोबडी वळली 
डबलसीट चालविताना पकडल्या गेल्याचे दृश्य 
माझ्यासमोर उभे राहिले. आता आपली काही खैर 
नाही. प्रसंगाला तोंड देणे भागच होते. भीतभीतच 
मी पोलीस सबइन्स्पेक्टट जिथे बसला होता. 
त्याच्याकडे गेलो मला पाहताक्षणीच तो उभा 
राहिला, नमस्कार केला. मी स्वप्नात तर नाही ना 
ह्याची खात्री करण्याकरिता स्वतःला चिमटा 
घेतला कारण हे सर्व अनपेक्षित होते. 
पोलिसाकडून एवढ्या सभ्यतेची वागणूक ! 
जवळपास अशक्यच, पण घडले तसेच. त्याने 
माझी माहिती विचारली सौजन्यपूर्ण वागणुकीमुळे 


६८ | सार्थक 


मी थोडा सावरलो. मला तो म्हणाला की, तुम्ही 
लग्नाचे उमेदवार आहात म्हणून तुमच्याकडे 
आलो. आता मात्र मी त्या धक्क्यातून पूर्णपणे 
सावध झालो होतो. मी विनयाने त्यास सांगितले 
की, माझे लग्न नुकतेच ठरले आहे, आपणास त्रास 
झाला त्याबद्दल मी दिलगीर आहे. केव्हा केव्हा 
असे गमतीदार प्रसंग जीवनात घडत असतात. 
इकडे वसमतला म्हणजे माझ्या आजोळी 
वेगळाच प्रसंग घडला होता. कॉलेजमध्ये 
गेल्यापासून वसमतशी माझा संबंध कमी होत 
गेला. पण पंडीतमामाचे माझ्यावरील प्रेम कमी 
झाले नव्हते. आश्चर्य वाटेळ, पण अभिमानाने 
सांगावे वाटते की, वसमतला शालेय शिक्षणाच्या 
काळात, प्रत्येकवेळी दसऱ्यास माझ्यासाठी नवीन 
कपडे शिवल्या जात. मग मी तिथे असो वा 
दुसरीकडे असो, ही प्रथा बसमत सुटल्यानंतरही 
१९६७च्या दसर्‍्यापर्यंत अव्याहतपणे चालू होती. 
केवढे हे मामाचे माझ्यावर प्रेम, तुलनाच होऊ 
शकत नाही. आजच्या काळात असे सांगितले तर 
कोणास खरेही वाटणार नाही. आजच्या 
धकाधकीच्या काळात नाते दुरावत चालले आहे, 
इतके की, आईबडिलांनासुद्धा वृद्धाश्रमात आश्रय 
घ्यावा लागतो. नात्याची किती अधोगती? इ. स. 
१९६७ सालच्या दसऱ्यास मी मुद्दाम वसमतला 
गेलो. तेव्हा असे समजळे की, आजोबाकडे 
(आईचे वडील) काही खेड्याचे पांडेपण होते. 
याचा उल्लेख मागे आला आहे. सध्या पांडेपणास 
तलाठी म्हणतात. त्याकाळी त्यांना पांडे म्हणत. 
तहसीलदारालाही जेवढे अधिकार नसत. तेवढे 
पांडे ह्या नोकरशाहास होते. ह्या अधिकाराचा 
गैरफायदा घेणारे त्यावेळीही होते. शेतमालकाच्या 
नावात फेरफार करून ज्यांच्या नावांवर शेत 
करावयाचे त्यांच्याकडून पैसा घेऊन ते तसे करीत. 
अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार हे पांडे लोक करीत. 
भ्रष्टाचार आज जो उघडउघड चालतो आहे, तेव्हाही 
चालत असे, पण फार कमी प्रमाणात. हे व्यवहार 


अंधारात चालत असत. पण त्यात प्रामाणिकपणा 
होता. म्हणजे पैसे घेतल्यानंतर ज्यांच्याकडून 
मिळाले, त्यांचे काम शंभर टक्‍के होतच होते. 
सहपरिस्थितीमध्ये ह्या अप्रामाणिकपणातही 
प्रामाणिकपणा राहिला नाही. सध्याच्या भ्रष्टाचाराचे 
वर्ण करताना असे म्हणावे लागेल की, 
सामाजिक, राजकीय, धार्मिक क्षेत्रातील हा 
भ्रष्टाचाररूपी ब्रह्मराक्षस आपणास आणखी किती 
अधोगतीकडे, खालच्या पातळीवर घेऊन जाईल. 
मानवजातीचे आणखी किती हाल होणार. भ्रष्टाचार 
हा शिष्टाचार बनला आहे. भ्रष्टाचार केल्याशिवाय 
जणूकाही त्याचे जिणे दुर्भर होईल असा प्रत्येकाचा 
गैरसमज झाला आहे. पण हे निखालस खोटे आहे. 
भ्रष्टाचाराचे वाईटपण कुणाच्याही लक्षात येत नाही. 
भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन व्हावे. ह्यासाठी आजची 
आमची पिढी उदासीन झाली आहे. संस्कार काय, 
चांगळे काय, वाईट काय हे आम्ही तरुण पिढीस 
सांगू शकत नाहीत. तरुण पिढी ऐकण्याच्या 
मन:स्थितीत नाही. कारण हा इडिएट बॉक्स(टी. 
व्ही.) व पाश्चात्य संस्कृती. ही पाश्चात्य संस्कृती 
आ55 वासून आपली हिंदू-संस्कृती गिळते आहे. 
ह्या सर्वावर एकमेव इलाज असलेले आध्यात्मिक 
ज्ञान ते पण लोप पावत आहे. हे आजच्या स्वार्थी 
राजकीय पुढाऱ्यांना समजत नाही, दिसत नाही. 
त्यांना फक्त एकच एक दिसते. ते म्हणजे सत्तेची 
खुर्ची. त्या माध्यमातून ऐनकेन प्रकारे पैसा 
मिळविणे. अशा प्रकारे विचार मनात आल्यानंतर 
डोके सुन्न होते. हे मी एवढ्यासाठी लिहीत आहे 
की, भ्रष्टाचारामुळे कुटुंबाचे अतिशय नुकसान 
झाल्याचे माझ्यासमोर बरीचशी उदाहरणे घडली 
आहेत. त्यातील काही जणांची पिढी बरबाद तर 
झालीच आहे. पण त्याच्या दुसऱ्या पिढीचेही 
अतोनात नुकसान झालेले मी स्वत: पाहिले आहे. 
तर मी काय सांगत होतो, माझे आजोबा ह्या 
भ्रष्टाचाराच्या साखळीत अडकत गेले. भ्रष्टाचार 
करताना सौम्य स्वभावाच्या अभावामुळे त्यांना 


एका प्रकरणात अँण्टी-करप्शनच्या अधिकाऱ्याने 
रंगेहाथ पकडले. मग काय एकच गोंधळ, त्यांना 
कारावास होऊ नये म्हणून पंडीतमामाने 
आकाशपाताळ एक केले. तो त्यात यशस्वी 
झालासुद्धा, आजोबांना कारावास झाला नाही. पण 
त्यांची नोकरी गेली. हे सर्व प्रयत्न करताना त्यानेही 
काही संबंधित लोकांना पैसे दिले, एवढेच नव्हे तर 
दारूच्या पार्ट्यासुद्धा दिल्या. एवढ्यावरच तो 
थांबला नाही. त्यांच्यासोबत दारू पिण्यात 
सहभागी होत असे. होता होता त्यास दारूची सवय 
लागली. जोपर्यंत तो दारू पीत होता तोपर्यंत ठीक 
होते, पण नंतर दारूनेच त्याचे रक्त प्यायला सुरुवात 
केली. मग मात्र खरा त्रास सुरू झाला, आपण ड्रिंक 
एन्जॉय करावे. पण ड्रिंकने आपल्याला एन्जॉय करू 
नये. तसे पाहिले तर दारू पिण्याचे हे समर्थन नव्हे. 
पण एखादे वेळी असा विचार करण्यास काही 
हरकत नाही. त्यातला त्यात एका मर्यादेपर्यंतसुद्धा 
दारू पिणे हेही समर्थनीय नाही, पण क्षम्य आहे. 
एकदा का ही मर्यादेची लक्ष्मणरेषा ओलांडली की, 
त्या माणसाचे, त्याच्या कुटुंबाचे काय होईल हे 
फक्त भविष्यकारच सांगू शकेल असे काही नाही. 
आपणही सांगू शकतो. इतका हा माझा सद्गुणी 
मामा शभ्रृष्टाचारांच्या आरोपातून बापाला 
सोडविण्याच्या प्रयत्नात स्वत:ला सांभाळू शकला 
नाही, बहावत गेला. पुढे काही वर्षांनी ह्या दारूमुळे 
त्यांचे पित्ताशय बिघडले व त्यातच त्याचा अकाली 
अंत झाला. हे सर्व लिहिण्याचे कारण की, 
भ्रष्टाचाराचे वाईट परिणाम स्वत:ला तर भोगावे 
लागतातच पण कुटुंबासही हलाखीत दिवस काढावे 
लागतात. मी दसऱ्यास वसमतला गेलो होतो. 
त्यावेळी ह्या प्रकरणास सुरुवात झाली होती, पण 
त्याचे गांभीर्य माझ्या लक्षात आले नाही. नंतर 
जेव्हा जेव्हा मी वसमतला गेलो, त्या त्या वेळी ह्या 
दारू प्रकरणाचे पडसाद दिसत होते. अशावेळी मन 
खिन्न होत असे. ज्या मामाने मला नेहमी, प्रेमाच्या 
बाबतीत असो अथवा पैशाची मदत करण्याच्या 


सार्थक । ६९ 


बाबतीत असो कधीही मागे पुढे पाहिले नाही. नंतर 
मात्र जेव्हा दारूच्या अंमलाखाली असलेला हा 
दयनीय अवस्थेतील मामा माझ्यापुढे पैशासाठी हात 
पसरत होता, त्यावेळी मात्र दु:खातिशयाने माझ्या 
हृदयात कालवा-कालळव होत होती. माणूस 
असल्यामुळे अश्रूंना वाट देता येत नव्हते. 
मनातल्या मनात दुःख सहन करण्यापलीकडे 
काहीच करू शकलो नाही. मात्र परमेश्वराकडे 
प्रार्थना करीत असे की, देवा दारूच्या व्यसनापासून 
माझ्या ह्या मामाला दूर ठेव ! बस इतकेच. पण 
परमेश्वरापर्यंत माझी ही करुणा, विनंती पोहोचू 
शकली नाही. शेवटी जे घडायचे होते ते घडले. 
दसऱ्याहून परत नांदेडला आल्यानंतर एक 
बातमी समजली. भारतीय स्टेट बँकेची नांदेड 
येथील शाखा दि. 0१ जानेवारी १९६८पासून बंद 
करण्याचे व्यवस्थापनाने ठरविळे आहे. येथील 
कर्मचाऱ्याचे स्थलांतर त्यांच्या आवडी- 
निवडीनुसार करण्यात येईल. मग काय एका कॉमन 
अर्जावर प्रत्येकाने ज्येष्ठतेनुसार आपापली चॉईस 
लिहिली. मी व पांर्डेनी आमची नावे शेवटून 
लिहिली. चॉईस वाशिम शहर लिहिले. वाशिमला 
स्थलांतर पाहिजे असणाऱ्यांची संख्या जास्त 
होती. म्हणून एका ज्येष्ठ कर्मचाऱ्याने आम्हाला 
सांगितले की, तुम्ही दोघे ज्युनिअर आहात तुमचे 
स्थानांतर कुठेही होऊ शकते. तुम्हाला चॉईस 
सांगण्याचा अधिकार नाही. त्या यादीतील आम्हा 
दोघांचे नाव गाळले. श्री. पुणतांबेकर साहेबांची 
नुकतीच बदली झाली होती. त्यांच्या जागी श्री. 
गद्रेसाहेब आले होते. प्रेम करणारे पण शिस्तप्रिय 
असे आम्हा सर्वास शाखाधिकारी लाभले. शाखा 
बंद करण्यापूर्वी पूर्ण बिझनेस स्टेट बँक ऑफ 
हैद्राबाद, वजिराबाद शाखेस ट्रान्सफर करावयाचा 
होता. स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, ही स्टेट बँक 
ऑफ इंडियाची सब्‌सिडीअरी बँक होती, आताही 
आहे. आमची इंडिया बँकेची शाखा बंद करण्याचे 
हेच एकमेव कारण होते की, ज्या शहरात स्टेट बँक 


७० | सार्थक 


ऑफ हैद्राबादची शाखा आहे, तिथे स्टेट बँक ऑफ 
इंडियाची शाखा नको, असा निर्णय उच्च पातळीवर 
घेतला होता. मग काय आमच्या शाखेतील सर्व 
खाते हैद्राबाद शाखेत ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया 
सुरू झाली. ह्या प्रक्रियेसोबतच एकेका कर्मचाऱ्यांचे 
स्थानांतर त्यांच्या चॉईसप्रमाणे होत गेले. फक्त 
आर. एन. वळसंगकर, एम. टी. देशपांडे मी आणि 
पांडे एवढेच जण शाखाधिकाऱ्यासह तिथे राहिलो 
होतो. श्री. एम. टी. देशपांडेची ट्रान्सफर ऑर्डर 
आलेली होती, पण बिझनेस ट्रान्सफरचे कार्य पूर्ण 
होईपर्यंत त्यांना इथेच ठेवावे असे शाखाधिकारी 
श्री. गद्रे यांनी ठरविले होते. दिनांक ३१ डिसेंबर 
१९६७पर्यंत जवळपास कामपूर्ण झाले. मी व पांडे 
आम्हा दोघांची तोपर्यंतही स्थानांतराची ऑर्डर 
आली नव्हती. आमचे काय करावे हे श्री. गद्रे 
साहेबांनी मुख्यालयास विचारले, त्यावेळी 
मुख्यालयाने टेलीग्रामद्वारे आम्हा दोघांना घाटकोपर 
(पूर्व) मुंबई येथील शाखेत लवकरात लवकर रुजू 
व्हावयास सांगावे असे कळविले. ही बातमी जेव्हा 
आम्हास सांगण्यात आली, तेव्हा आमचे धाबे 
दणाणले कारण त्याकाळात आमच्यासारख्या 
मराठवाड्यातील लोकांना मुंबई म्हणजे परदेश वाटे. 

परदेशात आणि नोकरी ही कल्पनाच सहन झाली 
नाही. आजच्याप्रमाणे नोकरीचा तुटवडाही नव्हता. 

सुखी जीव दुःखात का टाकावा असे वाटले. वाटणे 
साहजिकच होते. दोघांच्याही घरातील मंडळीचे 
म्हणणे हेच होते. नोकरी सोडण्याचा प्रस्ताव आम्ही 
श्री. गद्रे साहेबांपुढे ठेवला. श्री. गद्रे साहेबांनी कधी 
प्रेमळपणे तर कधी रागावून तर कधी दरडावून 
आमची समजूत घातली. ते म्हणाले आपण मराठी 
लोक भेकड आहोत. दाक्षिणात्य-मंडळीकडे पाहा 
नोकरीसाठी स्वत:चे राज्य, गाव नात्यातील माणसे 
सोडून हजारो मैल दूर जाऊन पोट भरतात, 

स्वाभिमानाने जगतात. महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्रात 
मुंबईसारख्या जगदुविख्यात सुंदर, आकर्षक 
शहरात, काहीही कष्ट न पडता तुम्हास जावयाची 


सुवर्ण संधी मिळाली आहे. भेकडपणा सोडून द्या. 
नातेवाइकांना समजावून सांगा ब बिनधास्तपणे 
मुंबईस जा. त्यांच्या ह्या बोलण्याचा आमच्यातील 
सुप्तावस्थेतील स्वाभिमान जागृत झाला. 
भेकडपणाची लाज वाटली व ठरविले की, आपण 
दोघे आहोत ना ! मग का भ्यायचे. मुंबईला 
जाण्याचे निश्चित केळे. तरीही मनात धाकधूक 
होतीच. श्री. बळसंगकरसाहेब हे मुंबईचे होते, 
त्यांनी आम्हाला तेथील बारीक-सारीक गोष्टीची 
माहिती दिली. श्री.कृष्ण बोर्डिंग हाउस, 
दादर, (पूर्व) येथे राहावयाचे ब तेथून घाटकोपर 
(पूर्व)ळा जाणे-येणे करावे, असा सल्ला दिला. 
श्री. गद्रे साहेबांनी दिलेले धाडस, श्री. 
वळसंगकरसाहेबांनी अतिशय उपयुक्त अशी 
मुंबईची माहिती सांगितली, त्यामुळे आमच्या 
जीवनातील पुढील वाटचाल सुखकर झाली. 

इ. स. र२७जानेवारी १९६६ला 
घाटकोपरला तेथील शाखेत रुजू व्हावे असे आदेश 
मिळाल्यामुळे मी व पांडे २५जानेवारीला एलोरा 
एक्सप्रेस ट्रेन ने मुंबईकडे रवाना झालो. तत्पूर्वी 
नांदेड रेल्वे-स्टेशनवर बरीच मित्र मंडळी 
आम्हास सेंडह्यऑफ देण्यासाठी आली होती. 
त्याकाळी रेल्वेस थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, व 
फर्स्ट क्लास असे तीन क्लास होते. बँकेत नोकरी 
असल्याने बँकेच्या खर्चाने आम्ही सेकंडक्लासने 
जाणार होतो. सेकंडक्लासनी प्रवास करणारा वर्ग 
बहुधा श्री.मंतच असायचा. आम्ही जरी श्री.मंत 
नव्हतो, तरी बँकेने आम्हाला तात्पुरती श्री.मंती 
बहाल केली. अर्ध्या-हळकुंडाने आम्ही पिवळे 
झालो. आमचा हा क्षणिक थाटमाट आमच्या 
मित्रांना पाहावा म्हणून सर्व मित्रांना मी रेल्वे 
स्टेशनवर बोलावले. त्यात चौधरी नावाचा पांडेचा 
मित्र होता. मग काय मित्रांनी पण तेवढाच 
रिस्पॉन्स दिला हार, तुरे घेऊन ते आले होते. 
आमचा सेंडऑफ हार, तुरे घालून केला गेला. 
डब्याससुद्धा हार फुलांनी सजविले, जसे काही 


फार मोठा पराक्रम करण्यासाठी आम्ही विदेशातच 
जात आहोत. अर्थात त्याकाळी मुंबईला जाणे 
म्हणजे विदेशवारी केल्यासारखी असायची. 
मित्रांच्या सदिच्छा व घरून निघताना 
नातेवाइकांच्या आशीर्वादाची शिदोरीसोबत 
होतीच. ट्रेनने नांदेड स्टेशन सोडले. आमच्याच 
कोचमधील एका प्रवाशी व्यक्तीकडे माझे लक्ष 
गेले पाहातो तर काय डॉ. डी. एस. देशपांडे सर, 
बी. एस्‌सी.च्यावेळी केमिस्ट्रीचे ते सर होते. त्यांना 
पाहताच माझ्यातला गुरुआदर जागा झाला. मी 
त्यांच्या पाया पडलो. आपल्यासोबतच आपला 
एक विद्यार्थी प्वास करत आहे व मी दिलेला 
आदर पाहून सरांना खूप बरे वाटले. माझे कौतुक 
केले. मलाही खूप आनंद झाला. 

माझे लग्न ठरले होते. पण तिथी ठरली 
नव्हती मध्येच मुंबईच्या बदलीचे रामायण घडले. 
प्रथेप्रमाणे लग्न ठरल्यानंतर लग्न फार लांबू नये असा 
प्रघात त्यावेळी होता. माझे मत असे होते की, 
मुंबईला बँकेत जॉईन झाल्यावर परत मराठवाडा 
जवळ पडेल अशा ठिकाणी बदली करून घ्यावी व 
इकडे परत आल्यावरच लग्न करावे. हे मुलीकडील 
काय पण आमच्याकडील मंडळीसही मान्य झाले 
नाही. मग काय बिचारा मी एकाकी पडलो. मी 
नवरदेव असूनही ह्या निर्णयाबाबतीत (लग्न 
लांबवण्यात) शेवटी माझी हार झाली. इ. स. 
८मार्च १९६८ शुक्रवारची तिथी ठरली. मला ती 
मान्य करावीच लागली. नवरदेवाचेही त्याकाळी 
लाड होत नसत. नांदेड ते मुंबईच्या प्रवासात ह्या 
गोष्टीची आठवण होत होती. एलोरा मनमाडला 
पोहोचली, आम्हाला गाडी बदलावी लागली. त्या 
गाडीने मुंबईकडे रवाना झालो. सकाळच्यावेळी 
जाग आली पाहातो तर काय गाडीने कल्याण 
स्टेशन सोडले होते. मुंबईसारख्या स्वप्ननगरीत 
गाडीने प्रवेश केळा. मी हबकलोच ! कारण तत्पूर्वी 
मुंबई, मी सिनेमात पाहिली होती, सिनेमात मुंबई 
ज्याप्रकारे दिसत होती, त्याच्या अगदी उलट दृश्ये 


सार्थक । ७१ 


दिसत होते. रेल्वेट्रॅकच्या आजूबाजूस घाणेरड्या 
झोपडपटट्यांचे साम्राज्य, दोन्ही बाजूस ओपन टू 
ऑल आणि ओपन टू स्काय अशी न बांधलेली 
शौचालये दिसली. दोन-दोन फुटावर माणसे 
शौचास पाण्याचे तांबे घेऊन निर्लज्जपणे 
एकमेकांशी बोलत बसलेले पाहून किळस आली. 
त्याक्षणी तरी मुंबईच्या आकर्षणाचा पर्दाफाश 
झाला. दादर स्टेशन जसे जसे जवळ येत होते, 
तसे तसे वरील वर्णन असलेली किळसवाणी दृश्ये 
कमी होत गेली. मुंबईतल्या आकाशाला 
भिडणाऱ्या बिल्डिंग, भारदस्त, टिपटॉप कपडे 
घातलेल्या सुंदर स्त्रिया व पुरुष, सुंदर प्रशस्त व 
स्वच्छ असे रस्ते दिसावयास सुरुवात झाल्यावर 
मात्र मन प्रसन्न होत गेले. इ. स. २६ जानेवारी 
१९६८ रोजी सकाळी ८:00वाजता आम्ही दोघे 
दाटर रेल्वे स्टेशनवर उतरलो, श्री. 
वळसंगकरसाहेबांनी जसे मार्गदर्शन केले, 
त्याप्रमाणे प्लॅटफॉर्म नंबर १ मधून बाहेर 
पडण्यासाठी असलेल्या मुख्य, भव्य गेटद्वारे दादर 
पूर्व ह्या मुंबईच्या उपनगरात प्रवेश केला. स्टेशन 
बाहेर आल्यानंतर पहिल्या वळणावर डावीकडे 
वळलो. पाम-व्ह्यु नावाच्या इमारतीच्या समोरील 
रस्त्यावरच्या फुटपाथवरून पायी निघालो. 
सामान विशेष असे नव्हते. एक ते दोन मिनिट 
चालल्यानंतर मुंबईतील नावाजलेला व भव्य 
टिळकब्रिज दिसला, अर्थात ह्या सर्व खाणाखुणा 
श्री.वळसंगकरसाहेबांनी सांगितल्या होत्याच. 
त्यांच्याच डायरेक्शनप्रमाणे टिळक ब्रिजच्या 
खालून पुढे गेल्यावर पहिल्याच उजवीकडील 
वळणाच्या रस्त्यावर वळावे लागले. हे वळण 
म्हणजे हिन्दू कॉलनी. त्या रस्त्यावरच उजवीकडे 
श्री.कृष्णबोडींग हाउस नावाची पाटी दिसली. 
आम्हाला हायसे वाटले. मुंबईसारख्या अवाढव्य 
शहरात जिथे जावयाचे होते, तिथे सहजासहजी 
(झालेल्या मार्गदर्शनामुळे) आम्ही सुखरूप 
पोहोचलो “एक से भले दो” ह्या उक्तीनुसार 


७२ । सार्थक 


इच्छीत स्थळी पोहोचल्याचा आनंद झाला. त्या 
हॉटेळचे मालक जोशी नावाचे गृहस्थ होते. इ. स. 
१९६८च्या दरम्यान मुंबईतील रहिवाशी साउथ 
इंडियन, गुजराथी, मारवाडी, पारसी असले तरी 
महाराष्ट्रीयनांचे वर्चस्व होते. नंतर-नंतर 
भाषावाद, प्रांतवाद वाढत गेला. पण पूर्वी असे 
वाद नव्हते. साउथ इंडियन लोकांची संख्या 
दादरला खूप होती. शिवसेनेचा त्यातल्या त्यात 
बाळासाहेब ठाकरेचा त्यांच्यावर वचक होता. 
असो, आम्ही बोर्डिंग हाउसमध्ये प्रवेश केला. श्री. 
विरकर नावाच्या मॅनेजरकडे गेल्यानंतर 
हसतमुखाने त्याने आमचे स्वागत केले. एका 
खोलीत आम्हाला जागा दिली. हिन्दू कॉलनी 
म्हणजे अतिशय शांत, स्वच्छ, वर्टळ नसलेली व 
शांत स्वभावाच्या मध्यम वर्गातील लोकांची 
बस्ती. २६जानेवारी सुट्टीचा दिवस दुसरे दिवशी 
सकाळी घाईगर्दीने आम्ही घाटकोपर (पूर्व) शाखेत 
रुजू होण्यापेक्षा आजच शाखेचा पत्ता माहित करून 
घ्यावा, असे ठरविले. स्नान, चहापान करून 
आम्ही लगेच घाटकोपरकडे कूच केले. पहिल्यांदा 
लोकल ट्रेनच्या प्रवासाचा आनंद घेतला. शोध घेत 
घेत घाटकोपरच्या पोष्ट ऑफिसजवळ आम्ही 
पोहोचलो. ब्रॅन्च तेथून अगदी जवळ आहे. पुन्हा 
परत श्री.कृष्ण बो्डिंगळा परतलो. मुंबई शहरात 
आपले कसे होईल, आपण फसवल्या तर जाणार 
नाहीत ना, हे जे मनावर टेन्शन होते. ते आम्ही दोघे 
असल्यामुळे जाणवले नाही. ' वेल बिगन इज हाफ 
डन” ह्या म्हणीनुसार सर्व चांगळे घडत गेले. मनात 
मात्र लाज वाटत होती, आपण सिनेमात बरेचदा 
पाहिले आहे की, खेड्यातील एखादा माणूस 
शहरात गेल्यानंतर त्याच्या गबाळेपणाची चर्चा 
होते. तसे विचार माझ्याही मनात येत होते. आमचा 
गबाळा पेहराव, चप्पळ, बोलण्यातील 
मराठवाड्याकडील उच्चार ह्याबद्दल माझी मलाच 
मनातल्या मनात लाज वाटत होती. पण मुंबईकरांचे 
आमच्याकडे लक्षच नव्हते. तेवढा त्यांना वेळही 


मिळत नसेल. त्यांना आपले काम व आपण ह्या 
व्यतिरिक्त कुठेही लक्ष देण्यास वेळ नसतो. 
एकप्रकारे ते तटस्थच राहात असत. पण आपण 
त्यांना एखादी गोष्ट विचारली तर त्याबद्दलची 
माहिती ते देत. हे एक त्यांच्या स्वभावाचे वैशिष्ट्य 
होते. ह्याची प्रचिती पहिल्याच दिवशी मळा आली, 
येत गेळी. आपला गबाळेपणा दिसू नये, म्हणून 
त्याच दिवशी शूज खरेदी केळे. नवीन कपडा घेऊन 
मुंबईच्या पॅशननुसार कपडे शिवाबयाससुद्धा टाकले 
व॒बाह्यतःतरी आपण मुंबईचेच रहिवासी 
दिसावयास पाहिजे, अशी वेषभूषा केली. 
भाषेतील उच्चारही लवकर, मुंबईच्या 
रहिवाशासारखे, ताबडतोब होणार नाहीत, पण 
सुधारण्याचा प्रयत्न करावयाचे ठरविले. संस्कार 
वब वागणुकीच्या संदर्भात आपण बदलावयाचे 
नाही, ते मराठवाड्याचे असावेत, हा प्रयत्न सतत 
मुंबई सोडेपर्यंत मी केला. त्यामुळे तेथील लोकात 
आम्ही हळूहळू मिसळत गेलो. जेवढे काही 
मुंबईकर संपर्कात आले. त्यांच्यात आम्ही 
लोकप्रिय झालो. मुंबईस येताना आत्मविश्वास जो 
कमी होता तो हळूहळू वाढवला. आत्मग्लानी 
माझ्यात निर्माण होऊन नये, याचीही खबरदारी 
मी सतत घेतली. पंधरा ते बीस दिवसातच 
आम्ही दोघेही खर्‍या अर्थाने मुंबईकर झालो. 
बँकेतही आमची दखल घेतल्या जात 
होती. लग्नाची तिथी जवळ येत होती. कपडे 
घ्यावयाचे होते. लग्न थाटात व्हावे अशी 
सर्वांचीच प्रबळ इच्छा असते. नवरदेवाचे कपडे 
मुंबईलाच घ्यावे, असे मी ठरविले. मी आमच्या 
पिढीतील सर्वात मोठा होतो. त्यातल्या त्यात 
नवरदेव असल्यामुळे त्यावेळीतरी माझे म्हणणे 
डावलल्या गेळे नाही. सूटचा कपडा विकत 
घेतला. मुंबईच्या एका महागड्या टेलरकडे सूट 
शिवूनपण घेतला. त्याकाळातील सर्वात महाग 
असा अंबेसिडर बूट घेतला. इतरही नवरदेवासाठी 
लागणारी बारीक-सारीक खरेदी केली. मी 


कॉलेजला नांदेड मुक्कामी असतानाची काही 
मित्रमंडळी जी शिक्षणासाठी मुंबईला आली होती, 
ती व नोकरीसाठीही काही मंडळी मुंबईस आली 
होती, तीसुद्धा ह्या सर्वाची जवळपास रोज 
आमच्या लॉजवर भेट व्हायची, वेळ सांगावयास 
नको संध्याकाळचीच, कारण ती वेळ सर्वांना 
एकत्र येण्याच्या दृष्टीने सोईची होती. नांदेड ते 
मुंबईपर्यंतचे अंतर खूप आहे. दूर परगावी 
ओळखीचे कुणी भेटले तर, सहजच 
एकमेकांबद्दलची आपुलकी वाढते. तसेच झाले, 
आम्ही एकत्र जमल्यानंतर एकमेकांच्या टवाळ्या 
करणे, गप्पात रंगणे, जुन्या आठवणीची उजळणी 
करणे, यात आमचा चांगला टाइमपास होत असे. 
रात्री बारा-साडेबारापर्यंत आमच्या बैठका रंगत, हे 
सर्व मित्र आमच्या लॉजवर एकत्र जमण्याचे 
कारण म्हणजे दादर त्यांना मध्यवर्ती ठिकाण होते. 
येणे-जाणे करण्यासाठी सोईस्कर होते. त्या 
मित्रांची नावे अशी माणिक बोधनकर, रतिलाल 
डेढीया, मोहन घन, गौरीशंकर आमटे, विठ्ठल 
लाभशेटवार, वानेरे हे आमचे रेग्युलर विझीटर्स. 
जसजशी ८ मार्च तारीख जवळ येत होती तसा- 
तसा मी एका वेगळ्या जगात वावरत आहे असे 
वाटे. शरीराने मित्रासोबत पण मनाने भावी 
संसाराच्या स्वप्नांचा आनंद लुटत होतो. खंत 
एकच होती की, मुंबईत मला संसार मांडणे 
जमणार का? नाहीतर काय करावे. कारण घर 
भाड्याने मिळणे जवळपास अशक्‍क्य:प्राय, 
पगडीशिवाय भाड्याचे घर मिळणे शक्‍यच नव्हते. 
पगडी म्हणजे सध्याच्या भाषेत कॅश डिपॉझिट. 
पगडीसाठीचा पैसा माझ्याकडे नव्हता, उभा करणे 
शक्‍य नव्हते. सगळी सोंगं घेता येतात पण पैशाचे 
सोंग घेता येत नाही. ह्यातून मार्ग काढावयाचा तर 
दुसर्‍या गावी स्थानांतर, पण त्यासही खूप म्हणजे 
दोन वर्षे तरी लागणार होती. एक उपाय होता, तो 
म्हणजे बँकेतर्फे आम्हा कर्मचाऱ्यास क्कॉर्ट्स मिळत 
असत पण त्यासाठी वेटींगलिस्टमध्ये कमीत कमी 


सार्थक । ७३ 


दोन वर्षाचा कालावधी जाणार होता. हे सर्व विचार 
म्हणजे माझ्या स्वप्नरंजनांतीलळ, छोटासा पण 
कंटाळवाणा असा ब्रेक. त्यावर विचाराअंती मी 
ठरविले की, स्थानांतरासाठी अर्ज करावा, 
स्थानांतर होईपर्यंत, मी मुंबईला तर नववधू 
बोधनला. ह्या ताटातुटीच्या विराहाचे होणारे दु:ख 
सहन करण्याची मनाची तयारी केली. अशी मनाची 
तयारी झाल्यानंतर स्वप्न पडणे बंद झाले. मित्र 
परिवारात मन गुंतविण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. 
लग्न आमच्याकडे बोधनळाच वरपक्षाकडे 
करावयाचे ठरलेले होते. अस्मादिकाने दि. २ 
मार्चला २0 दिवसांची रजा घेऊन बोधनकडे मोर्चा 
वळवला. मुंबईच्या मित्रांना लग्नास उपस्थित 
राहण्याचे आवाहन केले. २ मार्चला निघालेला हा 
नवरदेव मध्येच बुलढाण्याला त्याचा एक मित्र राम 
पाटील यांच्याकडे गेल्यामुळे बोधनला पोहोचण्यास 
त्यास थोडा विलंब झाला होता. वेळेवर बोधनला 
का आलो नाही? ह्याबद्दल माझी चांगली खरडपट्टी 
झाली. 

लग्न बोधनला झाले. त्यावेळी वधूकडील 
मंडळी, वराकडील मंडळीच्या थाटात आली. 
अरेरावीपणा त्यांच्या रक्तातच होता. पैशाच्या 
बाबतीतही कंजूष होते. सतरंजी टाकण्यापासून ते 
मोठमोठ्या कामासाठी वधूकडील मंडळी मदत तर 
करीत नव्हतीच. पण हे जणू वराकडील मंडळीचेच 
काम आहे, अशाप्रकारे पाहात होती. “ अतिथी 
देवो भव” ह्या उक्तीनुसार आमच्या मंडळीने हे 
सर्व प्रकार सहन केले. लग्नाचे सर्व विधी पार 
पाडले लग्नात नवरदेव रुसणे हा प्रकार त्याकाळी 
फार चाले. मला व्यक्तीश: हा प्रकार घृणास्पद वाटे 
कारण सुरुवातीस असे काही घडले तर वधूच्या 
मनाला किती त्रास होत असेल, ह्याचा विचार 
सतत मनात घोळत असे ! लग्नासारख्या पवित्र, 
मंगळ व आनंदमय वातावरणातील हे रुसणे फुगणे 
म्हणजे दुधात मिठाचा खडा. म्हणून मी प्रतिज्ञाच 
केली होती की, काही झाले तरी लग्नात रुसावयाचे 


७४ | सार्थक 


नाही. माझ्या लग्नात मनाविरुद्ध काही घटना 
घडल्या. त्यांपैकी एक म्हणजे माझ्या आईच्या 
आईस लुगडं घ्यावं व तिचा मान करावा, असे 
आमच्या वर-पक्षाकडीळ लोकांना वाटत होते. 
माझ्या दृष्टीने ते आवश्यकपण होते, कारण पोटच्या 
पोरापेक्षाही मी वसमत मुक्कामी शिक्षणासाठी 
असताना तिने माझ्यावर खूप-खूप प्रेम केले होते. 
त्याचे वर्णन मागे आलेले आहेच. एवढेच नव्हे, तर 
आमच्यासमोर लग्नाच्या बोलाचालीच्यावेळी जो 
एक कागद तयार केला, तो वारंवार दाखवून त्यात 
आजीचिरीचा उल्लेख नाही, हे वधूकडील मंडळी 
दाखवीत होती. बाब फार छोटी होती. त्याच्या या 
अस्थानी व्यवहार-चातुर्याची कीव करावी अशी 
ती घटना. हा सर्व प्रकार माझ्या सहनशीलतेच्या 
पलीकडचा होता, पायाची आग डोक्यापर्यंत 
पोहोचली होती. लग्नात व्यवहार आणू नये असे 
माझे प्रामाणिक मत आहे. तोही ह्या प्रकारच्या 
खालच्या टोकाचा व्यवहार मला कदापिही मान्य न 
होणारा, मी विरोधात उभा राहणार इतक्यात मला 
भीष्म प्रतिज्ञा आठवली “लग्नात मी रुसणार 
नाही'', हे आठवताच शांत झालो. हा झालेला 
प्रकार सहन केला लग्नातील बाकीच्या छुटपुट गोष्टी 
लक्षात राहिल्या नाहीत, आठवतही नाहीत. 
बरपक्षाकडील लोकांचे म्हणणे थोड्याबहुत 
वादानंतर, डोईफोडे कंपनीने त्यांच्या इच्छेच्या 
विरुद्ध का असेना पण आमचे म्हणणे मान्य केले. 
आजी-चीर दिली. मलाही बरे वाटले. लग्न 
झाल्यानंतर वधू मंडळीला त्यांनी आणलेल्या 
प्रायव्हेट बसद्वारा हिंगोळीकडे रवाना केले. 
जाताना बोधनला तांदूळ स्वस्त होता, म्हणून 
त्यांनी तो बिकत घेतला. तांदुळास परप्रांतात 
नेण्याची बंदी होती. बस चेकींग करताना त्यांचे हे 
अनाधीकृत कृत्य पकडल्या गेले. त्यांना दंड भरावा 
लागला असता व शिक्षाही झाली असती, पण 
काकाच्या ओळखीमुळे वधूपक्षाकडील मंडळीची 
ह्यातून सुटका झाली. 


लग्न सोहळा सविस्तर लिहिण्याचा माझा 
उद्देश हाच की, लग्न म्हणजे गृहस्थाश्रमाची 
सुरुवात. गृहस्थाश्रमाच्या अधिष्ठानावरच बाकीचे 
आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम व सन्यासाश्रम 
चांगल्यारितीने पार पडू शकतात. 
गृहस्थाश्रमावरच भावी पिढीचे भवितव्य 
अवलंबून असते. गृहस्थाश्रमात प्रवेश करताना 
म्हणजे लग्नाचे वेळी ह्या मंगळ व पवित्र कार्यात 
अहंकार, दंभ, लोभ, क्रोधाचे हीडीस स्वरूप, 
रुसवे-फुगवे, भांडणे, दिसत असतील तर 
गृहस्थाश्रमात प्रवेश करणाऱ्या वर-वधूच्या 
मनावर विपरीत परिणाम होणार नाही तर काय? 
पुढे संसार रखडत चालला, तर कुटुंब व्यवस्थेवर 
त्याच्या बाईट परिणामाची शक्‍यता नाकारता येत 
नाही. समाजातील कुटुंब व्यवस्था बिघडल्यास, 
समाजाच्या समाज अधोगतीस जाण्यास वेळ 
लागत नाही. मग देशाचे, धर्माचे, काय होईल ! 
असे प्रकार सध्याच्या काळात फार कमी होतात. हे 
चांगले आहे. पूर्वीच्या काळी लग्नात भांडणे होत 
असत पण त्याचे परिणाम दीर्घकाळ टिकत नसत 
हेही खरे पण माझ्या बाबतीत मात्र हे जे आजी- 
चीरप्रकरण, वधूपक्षाकडील मंडळीची अरेरावी 
वागणूक, माझ्या भावना-प्रधान मनात कुठेतरी 
खोल रुतल्या गेल्या. आताही लग्नातील ह्या 
प्रसंगाची आठवण झाली की, मी बेचैन होतो. पण 
माझ्यावर झालेले चांगले संस्कार लगेचच माझे मन 
शांत करते. 

लग्नानंतर, वधूस म्हणजे माझ्या पत्नीस 
बोधनलाच सोडून हिंगोलीस वधूपक्ष जाताना 
त्यांनी मांडब परतनीचे आमंत्रण दिले होते. दोन 
तीन दिवसानंतर फळ-शोभनाचा कार्यक्रम पार 
पडला तत्पूर्वी मधला वेळ फार कठीण गेला. पत्नी 
सतत आजूबाजूस दिसत असूनही एकांतात भेट 
होऊ शकत नव्हती. भेट-सुखासाठी आसूसळेला 
असूनही, त्या सुखापासून दूर राहावे लागत होते. हे 
सुख अनुभवण्यासाठी जरी थोडा वेळ लागणार 


होता. तरी तो वेळ फार मोठा काळ वाटत होता. 
तहान लागलेली आहे, पाण्याने भरलेला पेला 
समोर आहे पण ते पाणी मी पिऊ शकत नाही, 
अशी माझी अवस्था झाली होती. सिनेमातले 
म्हणजे मीलनाचे प्रसंग सतत डोळ्यासमोर 
दिसायचे. शेवटी ती मंतरळेली रात्र आली व 
समाधान देऊन गेली. एक दोन दिवसानंतर मांडव 
परतनीसाठी हिंगोळीकडे आम्ही उभयता 
निघाली. कारण लवकरच रजा संपणार होती. 
तत्पूर्वी हे सर्व कार्यक्रम पार पाडावयाचे होते. 
हिंगोळीस जावयाचे म्हणजे माझ्या प्रिय 
आजोळच्या मंडळीकडे एक दिवसासाठी का 
होईना पण मी गेलो. तिथे माझा मित्र शंकरची भेट 
झाली तो लग्नाच्या बाबतीत माझ्यापेक्षा सिनियर 
होता लग्नानंतरचे पत्नी सोबतचे जीवन कसे 
असावे. ह्या विषयी त्याने काही टिप्स दिल्या. 
औंढ्यास थोडा वेळ थांबून हिंगोलीस गेलो. तेथील 
माझे म्हणजे जावायाचे स्वागत दणक्यात, थाटात 
झाले. एकंदर मला सात मेव्हण्या व एकुलता एक 
मेहुणा. “सारी दुनिया एक तरफ-जोरू का भाई 
एक तरफ" असाच साला होता. लग्न न झालेल्या 
सहा मेहुण्या माझ्याशी दबकत वागत होत्या. 
जिजाजीची गंमत करण्यासाठी किंवा हसी-मजाक 
करण्यासाठी एकही पुढे आली नाही. त्याचे कारण 
पुढे फार वर्षांनतर कळले ते असे की, मला त्या 
“बम्बईका बाबू” समजत. माझा स्वभाव रागीट 
असेल, छेड-छाड केली तर मी त्यांच्यावर 
रागवेल, स्वभावाने मी मोकळा नसेल असे काही 
समज, गैरसमज, त्या सर्वांनी केले होते. एकंदरीत 
जावयाच्या थाटात, प्रौढीत माझा तेथील मुक्काम 
संपला. 

बोधनळा आम्ही दोघे परत आलो. 
रजासंपत आली होती. मुंबईला जाण्याचा द्िविस 
जस जसा जवळ येत होता. तस-तसा मी व सो. 
बिजया (पत्नीचे, माहेरचे नाव कुंदा पण आम्ही 
लग्नात ते बदलून सौ. विजयालक्ष्मी ठेवले होते) 


सार्थक । ७५ 


आता बेचैन होत होतो. पुढे पुन्हा विरहात बरेच 
दिवस काढावे लागणार, हे विचार सतत 
दोघांच्याही मनात असायचे. ह्या व्यतिरिक्तही सौ. 
बिजयास वाटत होते की नवरा मुंबईला गेल्यानंतर 
तिला बोधन मुक्कामीच राहाणे भाग होते. सून 
म्हणून कशी वागणूक मिळेल. एक नव्हे तर तीन 
सास्वा, एक सख्खी सासू, तर दोन चुलत सास्वा, 
नंदा, दीर, तीन सासरे, एक सख्खा तर दोन चुलत 
सासरे, त्याकाळात सासू ही जात फार खाष्ट 
होती. असे असले तरी माझ्या पत्नीच्या सास्वा 
चांगल्या स्वभावाच्या होत्या. गंमतीने सांगावयाचे 
झाल्यास. “सासू म्हणजे सारख्या सूचना करणारी 
तर सून म्हणजे सासूने केलेल्या सूचना न 
ऐकणारी'' अशी परिस्थिती त्याकाळी आमच्या 
बाबतीत नव्हती. पण आता उलट आहे सासूला 
सूनवास सहन करावा लागतो, पण सौ. विजयास 
सासुरवासाचा त्रास झाला नाही. तिच्यावर पोटच्या 
लेकीपेक्षाही जास्त सगळ्या सासूबाईंनी प्रेम केले. 
हे माझ्या तोंडचे शब्द नाहीत. तर तिचेच आहेत. 
आतासुद्धा बयाच्या ६२व्या वर्षी ही सूनबाई 
आपल्या सासूचे नेहमी सर्वासमोर कौतुक करीत 
असते. सासऱ्यांचा तर तिच्यावर खूप जीव होता. 
तिला कधीही त्रास होता कामा नये, ह्याची 
घरातील सर्व मंडळी काळजी घेत होती. आमच्या 
घरातील सर्वजण त्याकाळी एकत्र कुटुंबात 
गुण्यागोविंदाने नांदत होते. सर्व मंडळी एकमेकाला 
जास्तीत जास्त सुखी ठेवण्याचा प्रयत्न करीत. सौ. 
बिजयास त्याकाळातसुद्धा सिनेमा पाहावयास 
पाठवत असत पण सोबत घरातील एखादीतरी स्त्री 
देत काळ जुना असला तरी पुरोगामी विचारसरणीचे 
माझे वडील व इतर दोन काका होते. थोडक्यात 
माझ्या माघारी सौ. विजयास ते इतके सुखी 
ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असत की, तेवढा प्रयत्न 
मीसुद्धा करू शकलो नसतो. ह्यामुळे माझा एक 
फायदा झाला की, माझ्या मुंबईतील वास्तव्यात 
सौ. विजयाची मला काळजी करावी लागली नाही. 


७६ | सार्थक 


मुंबईस जाण्यापूर्वी मला सतत वाटायचे 
की, सौ. विजया माहेरच्या चालीरीती सोडून नव्या 
प्रकारच्या अनभिज्ञ असलेल्या वातावरणात आली 
आहे. त्या वातावरणाशी ती एकरूप होऊ शकेल 
का नाही? मनाच्या विरोधात जाऊन किती 
प्रकारच्या तडजोडी कराव्या लागतील ! पण तसे 
काही सौ. विजयाच्या बाबतीत घडले नाही. असे 
अनेक प्रश्‍न घेऊन वधू तिच्या सासरी आलेली 
असते. जर सासरी अनुकूल वातावरण असेल तर 
सर्वसाधारणत: संसार चांगळा होतो, अन्यथा 
संसाराची दयनीय अवस्था, वा संसाराच्या 
चिंधड्या झाल्याशिवाय राहात नाहीत. सर्वांचे 
जीवन उद्‌ध्वस्त जरी झाळे नाही तरी संसार 
दुःखमय होतो. पूर्वीच्या काळी लग्नापूर्वी मुलीवर 
इतके चांगले संस्कार होत असत की, लग्नानंतर 
त्या मुली, सासरच्या वातावरणात पाहाता पाहाता 
मिसळून काय पण विरघळून जात, एकरूप होत 
असत. हे सर्व आपल्यावर आपल्या धर्माचे, 
संस्काराचे उपकारच नाहीतर काय? काही 
अपवाद सोडल्यास सर्वच्यासर्व समाज सुखी 
जीवन जगत होता. कारण एकच, आपण “* शास्त्र 
जे सांगेल त्यापासून दूर' ' गेलो नव्हतो. आता मात्र 
ह्या पाश्चात्य संस्कृतीमुळे, त्यांच्या त्या गलिच्छ 
संस्कृतीच्या प्रभावामुळे पूर्वी जसे संसार सुखाने 
चालत होते. ते संसार आता दु:खमय होत आहेत. 
एकत्र कुटुंबपद्धतीचा नायनाट झाला आहे. 
“डायव्हर्स संस्कृतीचे प्रमाण'' नको तेवढे वाढले 
आहे. सगळीकडे अस्वस्थता दु:ख, टेन्शन याचेच 
सापग्राज्य दिसत आहे. ह्या सर्वांचे कारण आपण 
आपल्या संस्कृती, संस्कारापासून दूर दूर जात 
आहोत. आत्ताच्या मुली लग्नानंतर सासरला 
जाताना पूर्वग्रहदूषित मनाने जातात. दुर्दैवाने मुलीचे 
आईवडीलही मुलीच्या सासुरवाडीत नको तेवढी 
लुडबुड, ढवळा-ढवळ करतात. लग्नाचे आधी 
शक्‍यतोवर सासू, सासरा, दीर, भाव्या, नंदा, 
नसलेले ठिकाण पाहण्याच्या प्रयत्नामुळे मुली 


पूर्वग्रहदूषित होणार नाहीत काय? मला एवढेच 
सांगावयाचे आहे की, सौ. विजयास सासरकडील 
मंडळी प्रेमळ मिळाल्यामुळे तिला त्रास झाला नाही. 
मी मुंबईतील वास्तव्यात सौ. विजयाच्या बाबतीत 
मुक्‍त राहिलो, मोकाट नव्हे. 

बोधनळा परत एकदा आल्यानंतर एक 
घटना अशी घडली, घरच्या अंगणात व परसात 
बरीच फुलझाडे व मोठी फळेझाडी होती. जणू 
काही लहान बागच काकांनी स्वत:च्या मेहनतीने 
तयार केली होती. एके रात्री चांदणे छान पडले 
होते, रात्री बाराच्या पुढे मी व सौ. विजया 
आमच्या शयन-गृहातून बाहेर पडून एका मोठ्या 
झाडाखाली चांदण्याचा आनंद लुटत गप्पात 
रंगलळो होतो. सिनेमातील अशाप्रकारची दृश्ये 
पाहिल्याचा हा परिणाम. मोठ्या काकूने आम्हाला 
अशा गप्पा मारताना पाहिले, त्या आमच्यावर 
रागावल्या व समजावून सांगितले की, घरातील 
मुली, मुले मोठे होण्याच्या मार्गावर आहेत. जर 
त्यांच्या दृष्टीस हा प्रकार पडला तर त्यांच्यावर 
विपरीत परिणाम होईल. सांगण्याचा उद्देश हा की, 
त्याकाळी जेव्हा संधी सापडेल तेव्हा वडील 
मंडळी संस्काराची जाणीव करून देत असत. 
आता जर वडील मंडळीने जाणीव करून देण्याचा 
प्रयत्न केळा तर तरुणपिढी म्हणते की, तुम्ही 
बुरसटलेल्या विचाराचे, प्रतिगामी वृत्तीचे आहात. 
आता काळ बदलला आहे. पुरोगामी वृत्तीचे 
आम्ही पुरस्कर्ते आहोत, बुरसटलेले संस्कार 
आम्हाला नकोत. उलट लैंगिक ज्ञानाचा समावेश 
शिक्षणात केळा जावा अशी मागणी सध्याचे 
शैक्षणिक मंत्री सातत्याने करताहेत. जणूकाही 
जुन्याकाळी तरुणांना लैंगिक माहिती नव्हती. 
मुले-मुली आई बापाच्या पोटी जन्म नसत तर ती 
आभाळातून पडत होती. एकदा का लैंगिक ज्ञानाचा 
शिक्षणात समावेश झाला तर तसे सर्वश्रुत होईल. 
(लहान मुलांना अनावश्यक असे ज्ञान मिळेल व 
गोंधळ माजेल) ह्यावरून एक आठवण झाली. मी 


सात-आठ वर्षाचा असेल मंचेवार नावाचा मित्र 
मला सांगत असे की, लग्नानंतर नवरा बायको रात्री 
एकत्र झोप असतात त्यामुळे मुले-मुली जन्माला 
येतात. मला हे पटत नव्हते. आमची भांडणेही 
झाली. शेवटी मी त्याला गप्प करण्यासाठी 
सांगितले की, तुमच्या ब इतर जातीत असे होत 
असेल पण आमच्या ब्राह्मणांमध्ये मुलेमुली देव 
आकाशातून पाठवतो. यातील विनोदाचा भाग 
सोडा. ज्याकाळात जे शिक्षण द्यावयाचे ते जुन्या 
काळी त्या-त्यावेळी मिळत असे. त्याकाळीही 
लैंगिक माहिती दिल्या जात होती. पण योग्यवेळी 
योग्यव्यक्तीस माहितीचा गाजावाजा न करता 
अतिशय काळजी घेत गुप्तरितीने ती आवश्यक 
असलेले माहिती वडीलधारी मंडळी देत होती. 
मुली वयात आल्यानंतर ही सर्व माहिती मुलीची 
मोठी बहीण, आई, व लग्न झालेल्या मैत्रिणी देत 
असत. मुलालाही अशाचप्रकारे भावाकडून, 
वडिलाकडून अथवा लग्न झालेल्या मित्राकडून 
माहिती मिळत असे. लैंगिक शिक्षण देणे म्हणजे 
माझ्यातरी दृष्टीने मूर्खपणाचे आहे. शिक्षणात जर ह्या 
गोष्टींचा समावेश केला. तर तो बाजार ठरेल, नको 
त्या वयात, नको ती माहिती मुला-मुलींना होईल, 
चंगळवादास प्रोत्साहन मिळेल, अधोगतीकडे 
वेगाने जाण्याचा महामार्ग निर्माण होईल. हे माझे 
व्यक्तिगत विचार आहेत. लिहिण्याच्या ओघात 
सुचले म्हणून ते लिखित स्वरूपात आणले 
एवढेच. 

मुंबईस परतल्यानंतर मी ज्या श्री.कृष्ण 
बोर्डिंगमध्ये राहात होतो, तिथेच गेलो. मला व 
पांडेला एकाच रूममध्ये पर्मनन्ट बेसीसवर दोन 
कॉट मिळाल्या. पर्मनन्ट बेसीसवर म्हणजे महिना 
४५रुपये. तत्पूर्वी डेली बेसीसवर भाडे द्यावे लागे. 
तो सौदा महागडा होता. पर्मनन्ट बेसीसवर 
राहणाऱ्यांचा स्वतंत्र फ्लॅट ग्राउंड फ्लोअरवर पण 
मुख्य बोडिंगपासून अगदी थोड्या अंतरावरच 
होता. ह्याचा आम्हाला फायदा असा झाला की, 


सार्थक | ७७ 


बो्डिंगचा मॅनेजर श्री. बीरकरचे सतत लक्ष 
आमच्यावर राहात होते ते कमी झाले. दिवसातून 
एकदा किंवा दोनदा तो आमच्याकडे व्यवस्था 
पाहण्याच्या दृष्टीने येत असे. त्यामुळे मला, 
पांडेला व इतर चौघांना अधिक स्वातंत्र्य मिळाले. 
आमच्या फ्लॅटमध्ये एकंदर तीन रुम्स होत्या. 
त्यात प्रत्येकी ४ ते ६मेंबर्स पर्मनन्ट बेसीसवर 
राहात होते. ह्या फ्लॅटची स्वच्छता ठेवण्यासाठी व 
सर्व्हिस देण्यासाठी एक खास कोकणी मुलगा 
ज्यांचे नाव रामचंद्र, तो आम्हाला दिला होता. 
आम्ही प्रत्येकी पाच रुपये जास्त देऊन कपडे 
धुण्याचे जास्तीचे काम त्याला दिले होते. 
थोडक्यात फक्त ५0रुपये महिन्यासाठी (जेवण्या 
व्यतिरिक्त) कपडे धुण्यासाठी ब इतर चिल्लर 
कामासाठी मुंबई सारख्या ठिकाणी मला द्यावे 
लागत होते. आमच्या खोलीत नंतर काही 
दिवसांनी कर्मधर्म संयोगाने माझा बोधनचा माणिक 
बोधनकर नावाचा जुना मित्र आला. म्हणजे आम्ही 
तिघे, मी पांडे व माणिक खूप परिचय असलेले व 
इतर तिघेही आमच्याच वयाचे असल्यामुळे 
आमची खूप गट्टी जमली. इतर मराठवाड्यातील 
मित्र मंडळी त्यांची नावे मागे आलेली आहेत, ते 
सर्व रोज संध्याकाळी दादरला आमच्याकडे येत 
असत. लग्नानंतर मी जेव्हा मुंबईस परत आलो, 
त्यावेळी मला माझ्यात बदल झाल्याचे जाणवत 
होते. ह्या सर्व मित्र मंडळीपेक्षा मी कुणीतरी वेगळा, 
भारदस्तपणा आलेला आहे असे नेहमी वाटायचे, 
इतरांनाही त्यांची जाणीव झाली. मुंबईतील माझ्या 
एकंदर एक वर्ष दहा महिन्याच्या वास्तव्यात मला 
आमच्या बँकेच्या तीन वेगवेगळ्या शाखेत 
डेप्युटेशनवर जावे लागले. त्याशाखांची नावे आय. 
आय. टी. (पवई) घाटकोपर (वेस्ट) आणि हज 
कमीटी पे ऑफिस. लग्नानंतर पूर्वी काम करीत 
असलेल्या पर्मनन्ट ब्रॅन्चला जी घाटकोपरला होती, 
तिथे जॉईन झालो, आणि काही दिवसातच एक 
जबरदस्त झटका बसला. मी कॅश काउंटरवर काम 


७८ | सार्थक 


करताना एम्प्लॉईज, स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनच्या 
तिकीट विक्रीत माझ्याकडून सव्वाशे रुपयाची एक 
शीट ज्यात सव्वा रुपयाचे १00 तिकिटे होती, ती 
चुकीने जास्त दिल्या गेली. सव्वाशे रुपये शॉर्ट 
आले. त्यावेळी सव्वाशे रुपयाचे मूल्यही कमी 
नव्हते. मी हादरलो, घाबरलो पण त्यावेळेचे श्री. 
पाठक नावाचे हेड कॅशियर फार चांगले गृहस्थ, 
(माझे बॉस) त्यांनी मला दिलासा दिला * घाबरू 
नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे'' असे सांगितले. 
मग मात्र लागलेला जोर का झटका सौम्य झाला. 
पण पैसे भरावे लागले. माझ्या विरुद्ध कार्यवाही 
झाली नाही. तीन-चार दिवसांनी बँकेच्या नावावर 
एक पाकीट आले त्यात ती १00 स्टॅम्प्स 
असलेली शीट होती, जी माझ्याकडून चुकीने 
जास्त गेली होती, ती शीट मिळाली भरलेले पैसे 
मला परत मिळाले खूप आनंद झाला. त्यानंतर 
मात्र माझ्याकडून अशाप्रकारची चूक बँकेतून 
रिटायर्ड होईपर्यंत झाली नाही. 

दादरहून व्ही. टी. कडे ट्रेन जाताना 
मज्जीदबंदर नावाचे मुंबईचे उपनगर स्टेशन लागते. 
तिथे हज-कमिटीची एक फार मोठी पण गलिच्छ 
इमारत आहे. तिथे गलिच्छता असण्याचे कारण 
म्हणजे मुसलमानांची वस्ती. त्याच बिल्डिंगमधील 
आमच्या बँकेच्या शाखेत काही दिवस 
डेप्युटेशनवर जावे लागले. कामाचे स्वरूप म्हणजे 
जे मुसलमान हजला यात्रेसाठी जातात. त्यांना 
ड्राफ्ट घ्यावा लागे तो ड्राफ्ट रुपये सोळाशेचा. 
कॅशियरकडे पैसे घेण्याचे काम, ते मी करीत होतो. 
जागा घाणेरडी, आठ-आठ दिवस स्नान न 
केलेल्या मुसलमानाच्या अंगाचा घुर्रट वास, 
आधीच मी मुसलमान द्वेषी, त्यांत त्यांचीच सेवा 
करावी लागत आहे, ह्याची भर. मला खूप कंटाळा 
वाटायचा पण “कशासाठी तर पोटासाठी ' नोकरी 
करणे तेही मनाविरुद्ध करणे मला भाग होते. 
माझ्यासारखे इतरही बरेच कॅशियर माझ्या बरोबरीने 
काम करीत. एका सहकाऱ्याची व माझी तेवढ्या 


कमी म्हणजे काही दिवसाच्या काळात चांगली 
ओळख झाली. एकदा त्याच्याबरोबर लंच 
टाइममध्ये चहा पिण्यासाठी गेलो असता, त्याने 
चहा ऐवजी आपण नीरा पिऊ असा आग्रह केला. 
नीराची निर्मिती शिंदीच्या झाडापासून होते. ह्याची 
माहिती मला होती. मी त्याला सांगितले की, नीरा 
म्हणजे शिंदी, दाखू्चाच एक प्रकार. पण त्याने 
त्यावर सांगितले की, इथे शुद्ध निरा मिळते. निरेत 
सूर्यप्रकाश पडला, तरच त्याची शिंदी होते. पण 
शुद्ध स्वरूपातील नीरा प्यावयास काही हरकत 
नाही. मला त्याचे म्हणणे पटले. त्याच्यासोबत 
नीरेचा आस्वाद घेतला. परत लंचटाइमनंतर 
कामास सुरुवात केली. त्या कामाशी मी एवढा 
एकरूप झालो की, ज्या कामास दोन तास 
लागतात ते काम माझ्याकडून एका तासात झाले. 
काम संपल्यावर परत दादरला लॉजवर जाण्यापूर्वी 
जाणवले की, उत्साह व एवढी एकाग्रता नीरा 
पिल्यामुळे माझ्यात तर निर्माण झाली नसेल ना? 
थोड्या विचाराअंती लक्षात आले की नीरा-शिंदी 
झाली होती. शिंदीच्या नशेमुळे हे सर्व घडले. 
म्हणजे न कळत का होईना माझ्याकडून दारू 
पिण्याचे पातक पहिल्यांदा मुंबई वास्तव्यात झाले. 
ह्या एकच प्याल्याची परिणीती पुढे भविष्यात 
अनेक प्याल्यात झाली. ते कटू अनुभव उत्तरार्धात 
येतीलच. पण माझे प्रारब्ध निश्चितच चांगले होते, 
असे म्हणावे लागेळ. कारण एकच प्याला ह्या 
नाटकाचा शेवट जसा झाला तसा शेवट 
होण्यापासून मी बचावलो. त्यास भावी 
आयुष्यातील सतूसंग, संतसंग अध्यात्माचे वाचन, 
त्याप्रमाणे आचरणाचे प्रयत्नच कारणीभूत असले 
पाहिजेत. कानाला खडा लावला व त्या मित्रासोबत 
नंतर परत कधी गेलो नाही. त्या मित्राचे नाव मला 
आठवत नाही. 

काही दिवसानंतर आय. आय. टी. , पबई, 
सबऑफिसला, डेप्युटेशनवर मला पाठविण्यात 
आले. तेथील कामावर असताना 


आय.आय.टी.च्या हुशार विद्यार्थ्यांची, 
अध्यापकाशी संबंध येत असल्यामुळे इंग्रजी 
भाषेवर प्रभुत्व जरी मिळाले नाही, जरी मुंबईतील 
काम चलाऊ इंग्रजी मी बोलू लागलो. मुंबईशी 
थोड्याफार प्रमाणात का होईना एकरूप होऊ 
शकलो आयआयटी, पवई सबऑफिसमधून 
परतल्यानंतर पुन्हा घाटकोपर ब्रँचला कामावर रुजू 
झालो. आज ज्या प्रमाणात बँकेत सतत काम 
करावे लागते, त्यामानाने घाटकोपर शाखेतील 
माझ्या वाट्यास आलेळे काम कमी होते. 
बँकेतील काम संपले की, मी दादरला लॉजवर 
५:३0च्या दरम्यान परत येऊ शके. ५:३0ते ७च्या 
दरम्यान मी एकटाच लॉजवर असे. लग्नानंतर 
मुंबईस परततेवेळी काही वर्ष किंवा कमीतकमी 
सतरा अठरा महिने तरी बायकोपासून दूर राहावे 
लागणार, या तयारीने मुंबईस थोड्या खिन्न मनाने 
आलो. आल्यानंतर ज्यावेळी मी एकटाच असे 
त्यावेळी पत्नी सोबत घालविलेले क्षण आठवत, 
प्रणयसुख अनुभवल्यानंतर त्याची काय लज्जत 
असते, ते पुन: पुन्हा अनुभवण्यासाठी मन सदोदित 
उत्सुक राही. त्या सुखापासून काही काळतरी 
वंचित राहावे लागेळ याची जाणीव झाली की, मन 
खिन्न होई. त्यात आणखी भर म्हणजे मुंबईचे 
सेक्सी जीवन. ताटात अनेक प्रकारची उत्तमोत्तम 
पक्कान्ने वाढून ठेवली आहेत, भूकही जबरदस्त 
लागली आहे पण त्यातील एकाही पदार्थास 
स्पर्शसुद्धा करता येत नाही, खाणे तर दूरच 
राहिले. अशी झालेली माझी उद्रिम्न अवस्था 
लेखणीने मी तरी वर्णण करू शकत नाही. पण 
प्रयत्न करतो. प्रत्येक मोठ्या गार्डनमध्ये, समुद्र 
चौपाटीवर, सर्वांच्या डोळ्यादेखत प्रणय-सुख 
घेणाऱ्या तरुण-तरुणीच्या जोड्या दिसत. त्यात 
काही लफडेबाल्या जोड्या, काही जोड्या पुढे 
चालून प्रेमविवाह करणाऱ्या तर काही चांगल्या 
घराण्यातील पण जागे अभावी सुख घेऊ न 
शकणाऱ्या अशा जोड्या पाहावयास मिळत. 


सार्थक । ७९ 


संयमाने स्वतःवरचा ताबा जाऊ न देता मुंबईतले 
जीवन कंठले. वाममार्गाने हे सुख मला मिळविता 
आले असते,पण भारतीय संस्कार झालेले माझे 
मन ह्या गोष्टींचा विचारही करू देत नसे. ह्या सर्व 
कारणांमुळे मी माझ्या दैवास दोष देत असे, 
मागील जन्मी किंवा पूर्वायुष्यात माझ्याकडून 
झालेल्या पापाचे फळ मला भोगावे लागत असेल 
असा विचार मनात आला की, थोडी मनाला 
शांतता लाभे, कारण जसे स्वतःच्या सुखाचा 
शिल्पकार आपण स्वत:च, तसे स्वत:च्या दुःखास 
आपण स्वत:च कारणीभूत असतो. मग इतरांना 
म्हणजे दैवाला व ईश्वराला का कोसावे। 

मनात होत असलेला हा मनक्षोभ, माझे 
मुंबईतील मराठवाडा मित्रमंडळ त्यातला त्यात श्री. 
पांडे, श्री. गौरीशंकर आमदे, श्री. रतीलाल डेढिया, 
श्री. मोहन घन, श्री. माणिक बोधनकर, श्री. विठ्ठल 
लाभसेटवार, ह्यांच्यासमोर मी बरेचदा उघडा 
केला. त्याचा परिणाम असा झाला की, ह्या सर्वांनी 
मिळून असे ठरविले की, मला एकांतात राहू 
द्यावयाचे नाही. त्याकरिता त्यांनी योजना 
आखल्या. त्या योजना अशा- ज्या दिवशी बँक व 
ऑफिसेस चालू असतील त्यादिवशी संध्याकाळी 
ज्यांना जितके लबकर ऑफिसमधून येता येईल 
तितके लवकर दादरला लॉजवर यायचे व 
त्यांच्यासोबत मला फिरावयास दादर चौपाटी 
अथवा जवळच असलेल्या फाईव्ह गार्डनचा 
एरीया अथवा अन्य ठिकाणी न्यावयाचे, जर 
एखादेवेळी काहींना यावयास वेळ झाला व 
फिरावयास जाणे अशक्य झाले तर लॉजवरच 
गप्पाचा अड्डा जमत असे. गप्पा अशा काही रंगत 
की, वेळेचे भान राहात नसे, रात्री दहा वाजेपर्यंत 
गप्पा चालत. पोटात कावळे ओरडावयास लागले 
की, आम्ही भानावर येत ब उडपी अथवा 
त्यावेळच्या, ज्योती हॉटेलमध्ये जेवावयास जात 
असू. ही हॉटेल्स दादरपूर्व भागात आहेत. केव्हा- 
केव्हा दादर पश्चिमेस तिथेही श्री.कृष्ण बोडिंग हाउस 


८० । सार्थक 


नावाचे हॉटेल तेथे जात असू मामा काणे यांचे 
स्वच्छ उपाहारगृहातही बरेचदा रात्रीचे जेवण 
आम्ही घेत असू. मग रात्री बाराच्यानंतर सर्व मित्र 
आपापल्या राहावयाचे ठिकाणी लोकल ट्रेन 
अथवा बसने परत जात असत. गौरीशंकर मात्र 
शेवटच्या ट्रेने आपल्या खार येथील घरी जाई. 
तोपर्यंत सतत तो माझ्या व पांडेच्या सोबत असे. 
त्याकाळी म्हणजे इ. स. १९६८-६९च्या दरम्यान 
चांगल्या पैकी हॉटेलमध्ये सव्वा रुपये राईस 
प्लेटची किंमत होती. सिनेमाला आमचा ग्रुप 
टॅक्सीने जात असे, जर तिकीट नाही मिळाले, 
तरीही ब्लॅक ने तिकीट विकत घ्यावे, पैशाची पर्वा 
आमच्यापैकी कुणीही केली नाही. पैसे कुणाचे 
किती खर्च होत आहेत किंबा कुणी पैसे खर्च 
करण्यास कुचराई करतो का? असा आम्ही कधी 
विचारही केला नाही. गप्पा करताना 
मराठवाड्यातील जुन्या आठवणी, कॉलेज 
जीवनातील घटना, याची उजळणी पण एकदा 
सिनेमा सृष्टीचा विषय निघाला की, मग गौरीशंकर 
आमदे, दिवाकर पांडे यांच्या जिभेवर लगाम नसे. 
माझेही ह्या विषयातले सामान्य ज्ञान कमी नव्हते. 
पण त्यांच्यापुढे ते ज्ञान तोकडेच पडत होते. कधी 
कधी गप्पा होत नसत. त्यावेळी आमच्या ह्या मित्र 
मंडळीत दोन कलाकार होते. त्यात माणिक 
बोधनकर हा चांगला गात होता. त्यास आम्ही 
आग्रह करून सिनेमातील गाणी म्हणावयास 
लावत. त्याने म्हटलेले मधुमती सिनेमातील * ट्टे 
हुए ख्वाबो ने हमको ये सिखाया है'' हे गाणे मला 
फार आवडायचे. गाण्याच्या आमच्या प्रायव्हेट 
महफीलमध्ये मी त्यास ते गाणे म्हणावयास भाग 
पाडे. दुसरा कलाकार श्री. गौरीशंकर आमदे, तो 
उत्कृष्ट बासरीवादक आहे. तो ही सिनेमातील 
गाणे बासरीद्वारे सुंदररित्या साकारत असे. 
त्यालाही मी माझे आवडते गाणे बासरीच्या धुनने 
वाजविण्यास सांगे. ते गाणे आदमी ह्या 
चित्रपटातील “आज पुरानी राहोंसे । मुझे कोई 


आवाज न दे व दुसरे गाणे आजा मेरे मीत । मेरे 
गीत तुझे बुलाते है'' इतर अनेक गाणे बासरीच्या 
धुनद्वारे तो आम्हाला मोहीत करीत असे. बँकेस 
किंवा ऑफिसला ज्यादिवशी सुट्टी नसेल त्या 
प्रत्येक दिवशी संध्याकाळी आम्ही कधी तीन 
चारच तर कधी सर्वजण एकत्र येऊन 
त्याकाळातील चंगळवादाची मजा चाखत होतो. 
प्रत्येक सुट्टीच्या दिवशी आमचा ठरलेला एक 
कार्यक्रम होता. सर्वांनी सकाळी दहा वाजेपर्यंत 
दादरला लॉजवर आमच्याकडे जमावयाचे 
१0:३0च्या सुमारास बाहेर पडून कुठेतरी लांबच्या 
निसर्गरम्य, देवस्थानी अथवा मुंबईच्याच 
परिसरातील एखाद्या प्रेक्षणीय स्थळी चालत, 
लोकल ट्रेन, बस अथवा टॅक्सीने आम्ही जात 
असू. बरेचदा आम्ही दादर ते गेटवे ऑफ 
इंडियापर्यंत व परत चर्चगेटपर्यंत पायी प्रवास 
केला. पायी फिरतेवेळी थकवा वाटल्यास एखाद्या 
इराणी हॉटेलमध्ये तेथील टिपीकल चवीचा चहा 
घेत असू. चहा घेताना त्या हॉटेलमध्ये 
जुकबॉक्समध्ये १0पैशाचे नाणे टाकून आवडते 
गाणे ऐकत शीण जाईपर्यंत बसत होतो. पुन्हा 
प्रवास. मग एखादे चांगले हॉटेल दिसले व भूक 
लागलेली असेल तर तिथे जेवण, परत पायी 
चालणे, ४वाजता फराळ, चहा घेत गप्पा मारत 
मुंबई नगरीतील प्रेक्षणीय स्थळे पाहात हिंडलो. 
शेवटी आमचे सर्वांचे पाय बोलावयास लागले 
की, चर्चगेटहून लोकल ट्रेनने दादरला लॉजवर 
परत येत असू. चित्रपट सृष्टीच्या गप्पा चाळत 
त्यावेळी आम्हाला आमच्यात ज्ञानाचे उधाण 
आल्यासारखे होई. ते निष्फळ ज्ञानामृत एकमेकांस 
पाजण्याचा, व मी किती ज्ञानी आहे, हे 
दर्शविण्यासाठी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा 
आमचा प्रयत्न असे. ह्या गोष्टीत सहभागी 
होण्यासाठी प्रत्येकजण उत्सुक असे त्याला काळ 
वेळ जाणवत नसे. अशा प्रकारच्या आमच्या 
गप्पात साधारणत: चित्रपट नायक, चित्रपट 


नायिका, खलनायक, चित्रपटातील प्रसंग, 
दिग्दर्शन, गाणी, गायक, गायिका व चित्रपट 
संगीत हेच विषय राहत. 

नायकामध्ये, प्राधान्याने, राजकपूर, 
दिलीपकुमार, देवानंद, राजेंद्रकुमार, 
अशोककुमार, सुनीलदत्त, शम्मी कपूर, जितेंद्र, 
पृथ्वीराजकपूर, गुरुदत्त, व्ही. शांताराम, 
भारतभूषण हे अनेक. नायिकांमध्ये, 
वैजयंतीमाला, राजश्री., पद्मिनी, मिनाकुमारी, 
वहिदा रहेमान, मधुबाला, नर्गीस, नूतन, निम्मी व 
इतरही अनेकांचा उल्लेख येई. 

गाण्यामध्ये त्याकाळातील गाण्याची नावे 
लिहावयाची झाल्यास २५-३0पेजेस तरी जातील, 
विस्तार भयास्तव गाण्याची नावे लिहिणे टाळतो, 
तरीपण काही गाण्याचा उल्लेख केल्याशिवाय चैन 
पडणार नाही. त्यांपैकी बैजुबावरामधीलळ मन 
तडपत हरी दर्श को आज । आवारामधील 
आवारा हँ । श्री. ४२0मधील मेरा जुता है जापानी 
। नवरंगमधील आधा है चंद्रमा रात आधी, मेरी 
चकोरी चांदनी । मे नहाकर आई । यहुदीमधील ये 
मेरा दिवानापण है । “ये कहाणी है दिये और 
तुफान की ।', “प्रीत बनी है मर जानेके लिऐ 
।, “ऐ मालीक तेरे बंदे हम ।” दो आँखे बारा 
हाथमधीलळ, आज पुरानी राहोसे, कोई मुझे 
आवाज न दे । वृंदावन का कृष्ण कन्हैय्या । ऐ 
भारत देश है मेरा । ये मेरे वतन के लोगों । आवो 
बच्चो तुम्हे देखायी झाँकी हिंदुस्थान की । व दिल 
के आरमान आसूओंसे ढल गये । इत्यादी गाणे. 

गायकामध्ये महम्मद रफी, मुकेश, किशोर 
कुमार, तलत महमुद, हेमंतकुमार, के. एल. 
सहगल, मन्ना डे, कवी प्रदीप ह्यांची चर्चा. 

तर संगीतकारात सी. रामचंद्र, शंकर 
जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हेमंतकुमार, 
एस. डी. बर्मन, ओ. पी. नय्यर, नौशाद. 

खलनायकात प्राण, मोतीलाल, प्रेम 
चोपडा, हेलन, रहेमान इत्यादी. 


सार्थक | ८१ 


बिनोदी कलाकारात जॉनी वॉकर, महमुद, 
धुमाळ इत्यादी. 

गायिकामध्ये लता, आशा मंगेशकर, 
सुरैय्या, सुमन कल्याणपूर इत्यादी. 

मला आवडलेल्या सिनेमांची यादी खूपच 
लांब होईल. पण त्यातील महत्त्वाची नावे 
श्री.४२0, आवारा, देवदास, आदमी, गाइड, 
जीस देशमे गंगा बहती है, जागृती, हकिकत, नया 
दौर, बरसात, राम और श्याम, दो आंखे बारा 
हाथ, प्यासा, काश्मीर की कली, जंगली, भाभी, 
दिया और तुफान, दोस्ती इत्यादी. 

अशा प्रकारच्या चर्चेत जीवनातील माझा 
बराचसा वेळ फालतू गेल्याचे आता माझ्या 
लक्षात आले आहे. त्यासोबतच ह्यापैकी काही 
वेळ जर मी अध्यात्म ज्ञान मिळविण्यासाठी 
उपयोगी आणला असता, तर मी आज जेवढा 
सुखी आहे, त्यापेक्षा जास्त सुखात निश्चीतच 
राहिलो असतो. पण सामान्यत: तारुण्यात असेच 
असते. ह्या ज्या चर्चा चालत होत्या त्यातील एक 
दोन प्रसंग आजही माझ्या लक्षात आहेत. ते दोन्ही 
प्रसंग एकाच म्हणजे देवदास सिनेमातील असून 
त्या प्रसंगाचे वर्णन गौरीशंकराकडूनच ऐकावेत पण 
इथे उद्‌धृत करणे मला आवडेल. एक प्रसंग 
म्हणजे दिलीप कुमारचा देवदास भूमिकेतील. 
घरातील एक व्यक्ती निधन पावते. त्यांना 
भेटण्यासाठी बरीच मंडळी येते. त्यातील काही 
हवसे-नवसे म्हणजे खरे दु:ख होत असलेले काही 
दांभिक असेही असतात. ह्यातील दांभिकपणा 
दाखवण्याच्या डायरेक्टरने एक सुंदर प्रयत्न केला, 
तो खरंच वाखाणण्यासारखा आहे. प्रसंग असा, 
दिलीपकुमार एकटा एके ठिकाणी बसलेला आहे. 
थोड्या अंतरावर मेलेल्या माणसाचे प्रेत आहे. 
प्रेताच्या आसपास काही माणसे दुःखाने रडत 
आहेत. तेवढ्यात एक दांभिक गृहस्थ समोरील 
दारावाटे दिलीपकुमारकडे येतो. दिलीपकुमारचे त्या 
गृहस्थाकडे लक्ष असते. तो दाराजवळ येईपर्यंत 


८२ । सार्थक 


हसत असतो, प्रत्यक्षात घरात प्रवेश केला की, 
तोंडावर दोन्ही हाताचे पंजे ठेवून मोठ्याने रडण्याचा 
आव आणतो. अतिशय दु:ख झाल्याचे प्रदर्शन 
करतो. दिलीपकुमारजवळ तो बसण्याचा प्रयत्नात 
असतानाच दिलीपकुमार चेहर्‍यावरील 
हावभावाद्वारे, हातवाऱ्यावरून आपल्या अप्रतिम 
अशा अऑन्टिंगद्वारे दर्शवितो की, हा तुझा 
दांभिकपणा माझ्याजबळ चालणार नाही. तू 
प्रेतजबळ जाऊन काय रडावयाचे आहे, ते रडत 
बस. दुसरा प्रसंग मोतीलाळलचा, तो दारुड्या 
असतो. एकदा दारू पिऊन घरी आल्यावर 
त्याच्या जवळची काठी त्याला खुंटीवर 
अडकावयाची असते. दारूच्या नशेत आहे हे 
दर्शविण्यासाठी खुंटीच्या सावलीलाच खुंटी 
समजून ती काठी खुंटीला अडकवण्याची प्रयत्न 
करीत असतानाची त्याची अप्रतिम अक्टिंग 
खरोखरच पाहाण्यासारखी आहे. ह्या दोन्ही प्रसंगात 
डायरेक्शन, अँक्टींगचा इतका सुंदर मिलाप झाला 
आहे की, बस्स ते प्रसंग पुन्हा पुन्हा पाहावेसे 
वाटतात. उदाहरणादाखळ एवढे दोनच प्रसंग 
लिहिले आहेत. अशाप्रकारे प्रत्येक रविवारी, 
सुट्टीच्या दिवशी आमचे कार्यक्रम असेच चालत. 
मग कधी कोलाबा, तर कधी मरीन ड्राईव्ह तर 
कधी गिरगाव चौपाटी, कमला नेहरू पार्क, 
मुम्बादेवी, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली, दादर 
चौपाटी, शिवाजी पार्क, बांद्रा बसस्टॅण्ड, जुहू 
चौपाटी, टिटवाळा गणपती, सांताक्रुझ विमानतळ, 
इत्यादी अनेक स्थळे आम्ही पाहिले एकदा तर 
बँकेतील एका मित्रासोबत जो अर्नाळाचा राहणारा 
होता, त्याच्यासोबत अर्नाळा किल्ला पाहिला. 
बाबूराव अर्नाळकर तिथले राहाणारे होते. ते रहस्य 
कथा लिहिणारे माझ्या आवडीचे कादंबरीकार होते. 
तसेच एकदा एलिफंटा केवजला गेलो होतो. 
अद्यापही तेथील शंकराची भव्य मूर्ती माझ्या 
डोळ्यासमोरून जात नाही. माझ्यासोबत कोणी 
नसळे तर दादर चौपाटीस मी बरेचदा जात असे. 


समुद्र किनाऱ्याजवळ भिंतीलगतच एक हॉटेल 
आहे, तिथे पैसे देऊन मनपसंद गाणी ऐकावयास 
मिळत. समुद्रावरून येणारी सुखद हवा, लाटांचा 
खळखळाट, गाण्याची त्याला उत्तम साथ अशा धुंद 
वातावरणात वेळ कसा जात होता, याची कल्पना 
आतासुद्धा लेखणीद्वारे मी प्रत्यक्षात उतरवू शकत 
नाही. दादर चौपाटीस मी बहुधा शनीवारी 
संध्याकाळी जात होतो. पोर्णिमेच्या रात्री 
चंद्रप्रकाशात समुद्रकिनाऱ्याची मजा लुटणे, 
माझ्या मुंबईच्या वास्तव्यातील जीवनाचे एक अंग 
झाले होते. तसेच मधून मधून बांद्रा ब्रॅण्डस्टँंडवर 
ज्या ठिकाणी दिलीप कुमारची * आदमी 'मधील 
गाण्याची शुटींग झाली होती, त्या ठिकाणी आम्ही 
जात असू. ह्या अशा वातावरणात व मित्राच्या 
सहवासामुळे मळा होमसिकनेसचा फार त्रास 
झाला नाही. 

एकदा मी आजारी पडलो असता, हिंदू 
कॉलनी, दादर येथील एका जोशी नावांच्या 
डॉक्टरकडे ट्रिटमेंटसाठी गेलो. तेव्हा तपासणीअंती 
त्याने सांगितले की, टॉन्सिल वाढले आहेत 
ऑपरेशन करावे लागेळ, नसता मधून मधून 
असाच त्रास होईल. मागेही बी. एस्सी. फाइनल 
परीक्षेच्यावेळी वब नंतर नोकरी लागल्यानंतर 
आजारी पडलो होतो, त्याचेही हेच कारण होते. 
ऑपरेशन म्हटल्यामुळे घरातील कोणीतरी व्यक्ती 
जवळ असावयास हवी, म्हणून मी टाळाटाळ 
केली पण डॉक्टरने हिम्मत दिली. फक्त एकच 
दिवस दवाखान्यात राहावे लागेल. नंतर लॉजवरही 
जाता येईल, कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. 
आठ दिवस मात्र बोलणे शक्‍य नाही असे डॉक्टरने 
सांगितले. मी पांडे, गौरीशंकर रतिलाल ह्यांना 
विचारले की, तुम्ही माझी पोष्ट-ऑपरेशन- 
पिरिए्डमध्ये काळजी घ्याल का? घराकडील 
मंडळी येऊ शकणार नाहीत, कारण मुंबईसारख्या 
शहरात त्यांच्या मुक्कामाचा प्रॉब्लेम ! त्यांना 
ऑपरेशनबद्दळही व कळविण्याची माझी इच्छा 


नाही. कारण कळविल्यास घरातील काही मंडळी 
निश्चित येथे येतील. ऑपरेशननंतर पूर्ण बरे 
झाल्यावर मी बोधनला जाईन तेव्हा त्यांना तसे 
सांगेल, मध्येच जर सांगितले तर त्यासर्वांचा जीव 
तिथे टांगणीला लागेळ, मला ते नको आहे. हे 
सांगितल्यानंतर मित्र मंडळी आनंदाने तयार 
झाली व काळजी घेऊ म्हणाले, मी डॉक्टरला 
सांगितले की, मला ऑपरेशनबद्दळल घरी 
कळवायचे नाही. ह्या अटीवरच मी तयार झालो. 
ऑपरेशनचा दिवस उजाडला, काही न खाता 
सकाळी हॉस्पिटलमध्ये अँड्मीट झालो. ते 
ऑपरेशन, मायनर वाटत असले तरी त्याकाळी 
मेजरसारखेच होते. मळा ऑपरेशन टेबलवर 
घेतले. लोकल अनेस्थिशिया दिला गेला, 
डोळ्यावर कपडा झाकला, ऑपरेशनची सुरुवात 
डॉक्टरच्या बोलण्याने झाली, त्यांनी सांगितले 
की, कोणत्याही प्रकारची हाताची हालचाल 
करावयाची नाही, जेणेकरून माझ्या हातकौशल्यास 
बाधा येऊन ऑपरेशन फेल होईल. अशाप्रकारच्या 
आणखी काही सूचना देऊन माझी स्तुती करण्यास 
सुरुवात केली. त्यांची जीभ व हातातील शस्त्राचे 
कौशल्य, वाखाणण्यासारखे होते. ते म्हणत होते 
की, वा ! काय धाडसी आहात तुम्ही, मी असा 
धाडसी पेशंट अद्याप पाहिला नाही. की जो स्वत: 
होऊन सांगतो की, घस्च्या मंडळीला न कळवता 
ऑपरेशन करा, धाडसाचे कौतुक जेवढे करावे 
तेवढे कमी आहे. अशाप्रकारच्या बोलण्यामुळे, 
कौतुकामुळे मी हुरळून गेलो. मला त्यांच्या 
हातातील शस्त्रक्रियेची सर्व हत्यारे दिसत होती. ती 
भयानक शस्त्रे पाहन बोबडीच वळली असती. पण 
डॉक्टरच्या अशा स्तुतिप्रिय, बोलण्याने मला जो 
त्रास होत होता, तो मी सहन करू शकलो. 
ऑपरेशनच्यावेळी मित्रमंडळी हॉस्पिटलमध्येच 
होती. स्तुती करणारा डॉक्टर व स्तुतिप्रिय पेशंट 
(मी) अशी आमची जोडी कौतुकास पात्र ठरली. 
ऑपरेशन झाल्यावर एका तासानंतर जस-जसा 


सार्थक । ८३ 


अनेस्थिशियाचा परिणाम कमी होत गेला, तसतसा 
माझा दुखण्याचा त्रास वाढत गेला. वेदना व्हावयास 
सुरुवात झाली. मासोळी पाण्याबाहेर काढल्यानंतर, 
ती जशी तडफडते तशी माझी स्थिती झाली. जवळ 
मित्र बसलेले होते, अधूनमधून डॉक्टर येत होते, 
पण मला बोलता येत नव्हते. तोंड दाबून बुक्‍्क्‍्याचा 
मार सहन करावा लागला. बोलता येत नव्हते 
म्हणून मी लिहून देत होतो की, मला झोपेच्या 
गोळ्या अथवा इंजेक्शन द्या पण डॉक्टर जोशी 
त्याकडे दुर्लक्ष करीत. मग मात्र इतका चांगला 
कौतुक करणारा डॉक्टर राक्षसी वृत्तीचा, 
पाषाणहृदयी कसा होऊ शकतो, हा प्रश्‍न 
माझ्यासमोर उभा झाला. हा त्रास कमीतकमी आठ 
तास सहन करावा लागला. दुसरे दिवशी जेव्हा 
डिस्चार्ज मिळाला. तेव्हा मात्र डॉक्टरने सांगितले 
की, जर मी तुम्हाला झोपेचे औषध दिले असते, 
झोपेत ब्लिडींग होऊन कॉम्प्लीकेशन्स झाले असते 
तर ते मला समजले नसते. पेशंटवर प्रेम करावे 
लागते. पण ममत्व बाजूला ठेवून. त्यावेळची 
डॉक्टरांची वागणूक पाहिल्यानंतत आज हे 
लिहिताना प. पू. अप्पाच्या ममत्वावरील विचाराने 
डोक्यात प्रकाश पडला. ममत्व हे एका 
परमेश्वराव्यतिरिक्त कोठेही राखणे दुःखाला 
कारणीभूत ठरणारे असते. ह्या ठिकाणी डॉक्टरने 
माझ्याबद्दल ममत्व दाखविले नाही. त्यामुळे त्यांना 
व मला त्रास झाला नाही. मला जो त्रास झाला तसा 
तो फार कमीच होता. 

दवाखान्यातून डिस्चार्ज मिळाल्यावर 
लॉजवर सात आठ दिवस राहून नंतर बोधनला 
जावयाचे होते. त्या पिरेडमध्ये गरम किंवा कोमट 
पदार्थ खाण्यापिण्यावर डॉक्टरांनी बंदी घातली 
होती. आइसक्रिमशिवाय काहीच पर्याय नव्हता. 
संपूर्ण हयातीत आइसक्रिम जेवढे खाऊ शकलो 
असतो, तेवढे त्या सात आठ दिवसात खावे 
लागले. चालता फिरता येत होते. ऑफिसच्या 
वेळेव्यतिरिक्तचा वेळ घालविण्यासाठी मराठवाडा 


८४ | सार्थक 


मित्रमंडळासोबत होतेच. त्यांच्या अनुपस्थित मराठी 
नाटक पाहण्यातील मजा लुटली. मागे म्हणजे 
ऑपरेशन होण्यापूर्वी तीन चार महिन्याआधी एकदा 
मोहन घन बरोबर नाटकास दादर येथील 
शिवाजीनाट्यमंदिरात गेलो असता तेथील स्वर्गीय, 
धुंद वातावरणाची मळा आवड निर्माण झाली. 
नाट्यमंदिरात प्रवेश करताक्षणीच वेगळ्या विश्‍वात 
प्रवेशल्यासारखे जाणवले. स्वप्नवत पण 
वास्तव्याने बहरलेले जग पाहावयास मिळाले. 
फुलाच्या वेण्या माळलेल्या खास महाराष्ट्रीयन 
वेषातील सुंदर स्त्रिया, त्या फुलांचा दरवळणारा व 
मोहीत करणारा तो सुगंध, नीटनेटका पेहराव 
केलेली सुंदर पुरुष मंडळी हे सर्व दृष्टीस पडले व 
स्वर्ग नेमका काय असतो याची अनुभूती आली. 
जणू काही गंधर्व व अप्सरांच्या सहवासात नाटक 
पाहावयाचा परमोच्च आनंद कसा असू असतो हे 
मी अनुभवले. ह्याची फक्त कल्पनाच केलेली बरी. 
लेखणीने लिहिणे केवळ अशक्यच. त्यावरही 
कळस म्हणजे तो नाटकांचा सुवर्णकाळ होता. 
एकापेक्षा एक सरस नाटकं, त्यापेक्षाही त्यात 
अभिनय करणाऱ्या व्यक्ती, नुसती आठवण झाली 
तरी माझ्यासारखा भाग्यवान मीच, असे मला 
आताही वाटते. रायगडाला जेव्हा जाग येते, तो मी 
नव्हेच, गारंबीचा बापू, बहातो ही दुर्वाची जुडी, 
थँक यु मिस्टर ग्लॅड, लग्नाची बेडी अबोळ झालीस 
का, हिमालयाची सावली, नटसमप्राट, एकच 
प्याला, बटाट्याची चाळ, गुड बाय डॉक्टर व 
अश्रूंची झाळी फुले अशी एका पेक्षा एक सरस 
नाटके व त्यातील उत्कृष्ट कलाकार काशीनाथ 
घाणेकर, डॉ. लागू, बाळ कोल्हाटकर, प्रभाकर 
पणशीकर, बाळधुरी, पद्या चव्हाण, आशालता 
बाबगावकर, आशा काळे, शरद तळवळकर, 
राजादाणी ह्यांना पाहणे हा माझा छद बनला. 
टॉन्सिळचे ऑपरेशन झाल्यानंतर दोन चार दिवसांनी 
माझा लंगोटी यार मित्र गणेश महाराज रजा घेऊन 
वसमतला जाण्यापूर्वी मला मुंबईस भेटावयास 


आला होता. तो त्यावेळी गुजरातमध्ये मिल्ट्रीत 
नोकरीस होता. मला बोलायचा त्रास होत होता. 
म्हणून मी त्याला शिवाजी नाट्यमंदिरामधील एका 
नाटकास घेऊन गेलो. आमच्यासोबत मोहन घन 
होता. मोहन घन नाटक पाहाण्यास ऐनवेळी 
आल्यामुळे त्याला आमच्या मागील लाइनमधील 
जागा मिळाली होती. मी ज्या खुर्चीवर बसलो 
होतो, तिथे एका बाजूच्या खुर्चीवर गणेश बसला 
होता. व माझ्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या 
खुर्चीवर एक सुंदर तरुणी बसली होती. सिनेमा 
किंबा नाटक पाहातेवेळी शेजारी तरुण मुलगी 
असेल तर नाटक किंवा सिनेमा पाहाण्यात एक 
और मजा येते असे वाटण्याचं ते वय होते. माझ्या 
बाजूच्या खुर्चीवरील तरुणीस पाहून गणेशला माझा 
हेवा वाटत होता, हे लक्षात येताच मी माझी जागा 
गणेशला दिली, गणेशच्या जागेवर मी बसलो. 
असा विचार केला की, मी मुंबई काही लवकर 
सोडणार नाही, मला पुन्हा अशी संधी प्राप्त होईल. 
गणेशला वारंवार मुंबईस येता येणे शक्‍य नव्हते, 
म्हणून माझी ही कृती त्याच्यासाठी कुर्बानी ठरली 
असा विचार करण्याचे अर्थातच ते वय होते. 
त्यावेळी तर काही वाटले नाही, पण आता पाप- 
पुण्याचा विचार करताना परस्त्रीचा स्पर्शही पाप 
आहे. ह्याची जाणीव भविष्यात जसजशी होत 
गेली. तसतसे मात्र वाईट वाटत गेले. तरुणीच्या 
शेजारी बसलेल्या गणेशने मात्र स्पर्श सुखाचा 
आनंद घेत घेत नाटक पाहाण्याची मजा लुटली. 
ह्यासर्व घटनेचे सविस्तर वर्णन मी टाळलेलेच ठीक 
होईल. ते वर्णन गणेश किंवा मोहन घन ह्यांनीच 
करावे. काही असो पण मी मात्र ह्या स्पर्शरूपी 
पापापासून दूर राहिलो. मनाकडून पाप व्हायचे ते 
झाले. अशाप्रकारे वाईट, पापी विचार माझ्या मनात 
नंतर येत गेले. मी वहावलो गेलो असेल, असे का 
झाले? ह्यांचे कारण बहुधा माझे प्रारब्धच 
असण्याची शक्‍यता. प्रारध्ध जरी असे असले तरी 
त्यापासून मी धडा घेतला नंतर मात्र चांगले 


वागण्याच्या व चांगलेच विचार मनात आणण्याचा 
माझा प्रयत्न सतत चालू ठेवला त्यामुळे भावी 
आयुष्यातील संचित चांगले राहील, ह्याची मला 
खात्री आहे. एका भविष्यकार व्यक्तीने माझा हात 
पाहून सांगितले की, तुमचे जीवन विलासात व 
ऐश्वर्यात घालवण्याच्या प्रयत्नात तुम्ही राहाल. 
कारण विचारले असता त्याने सांगितले की, 
अंगठ्याच्या खाली तळहातावरची टेकडी ज्यांची 
उंच व मऊ असते, ते विलासी व ऐश्वर्यशाळी जीवन 
जगू इच्छितात. विलासी जीवन जगण्याच्या 
प्रयत्नात पापी कर्मे माणसाकडून घडतात. त्या 
टेकडीची नक्की मला माहिती नाही, तिला बुध 
अथवा शुक्राची टेकडी म्हणतात. माझाही तळहात 
तसाच आहे. प्रारबधाबद्दल म्हणजे भूतकाळावर 
माझे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे माझ्याकडून 
गतजन्मी अथवा गतकाळात दोषास्पद कर्मे घडली 
असली तर त्याचे प्रारध मला भोगावेच लागणार 
आहे. ते भोगूनच संपेल. संचितावर मात्र स्वतःचा 
कंट्रोल ठेवता येतो. क्रियमान चांगले ठेवले तर 
संचितही चांगले राहू शकते. संचित चांगले व्हावे 
ह्यासाठी मी आध्यात्मज्ञान आत्मसात करण्याचा 
सतत प्रयत्न करीत आहे. त्यावर चिंतन, मनन व 
यथाशक्ति आचरण करण्याचा मागील १५-२0 
वर्षापासून तरी मी प्रयत्नशील आहे. अद्याप या 
वाटेवरचा शिकाऊ वाटसरू आहे. तसा बराच 
उशीर झाला, पण म्हणतात ना लेट इज बेटर टॅन 
नेव्हर. '' प्रयत्न हा शब्द मी वापरला आहे, कारण 
तेवढेच आपल्या हातात असते. पूर्ण ज्ञान एवढे 
अगाध आहे की, शेकडो जन्म घेतले तरी ते 
आत्मसात होणे कठीण आहे. ज्ञानाच्या संदर्भात 
एक गोष्ट सांगण्यासारखी आहे. श्री.मद्‌ 
आद्यशंकराचार्य, भगवान शंकरांचे अवतार 
मानल्या जातात. अशा ह्या ज्ञानी, अवतारी 
आचार्यास त्यांच्या एका शिष्याने विचारले की, 
तुमचे जवळील ज्ञान इतके अगाध आहे की, त्या 
पलीकडे किंवा त्यापेक्षा जास्त ज्ञा असणे केवळ 


सार्थक | ८५ 


अशक्यच. त्यावेळी शंकराचार्याने आपल्या त्या 
शिष्यास समुद्राजवळ नेले, समुद्रातील पाण्यात उभे 
राहून आपले एक बोट समुद्रात बुडविले व नंतर ते 
बोट बाहेर काढले, त्या बोटातून पाण्याचा एक थेंब 
खाली पडला, तेव्हा शंकराचार्यांनी सांगितले की, 
माझ्याजवळचे ज्ञान एका थेंबाइतकेच आहे. ज्ञानाची 
व्याप्ती समुद्रातील अथांग पाण्याइतकी आहे. मला 
एबढेच सांगावयाचे आहे की, मनुष्य स्वत:ला ज्ञानी 
समजतो, तो त्याचा दांभिकपणा आहे. 
शंकराचार्यासारखा अवतारी पुरुषसुद्धा स्वतःला 
ज्ञानी समजत नाही. अर्थात तो त्यांचा विनय आहे. 
परस्त्रीस्पर्शाच्या विषयाची सुरुवात केव्हा झाली व 
कोठे पोहोचलो ! नाटक संपल्यानंतर मी श्री.कृष्ण 
बोर्डिंग हाउसकडे म्हणजे आमच्या गंतव्य स्थानी 
पोहोचलो. तत्पूर्वी नाटक संपताक्षणीच जी तरुणी 
गणेशच्या बाजूला बसली होती ती क्षणार्धात गायब 
झाली. गणेश व मोहनने तिचा शोध घेतला. पण ती 
सापडली नाही. 

हे नाटक प्रकरण संपल्यानंतर सात आठ 
दिवसांची सुट्टी घेतलेली होतीच बोधनकडे रवाना 
झालो. तिकडे गेल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे घरातील सर्व 
मंडळीचा राग सहन करावा लागला. थोडीशीसुद्धा 
कल्पना न देता ऑपरेशनचा धाडसी निर्णय मी का 
घेतला? अर्थात हा व्यक्त झालेला राग प्रेमापोटीचा 
होता मी काही मनावर घेतला नाही. संपूर्णत: बरे 
झाल्यावर परत “मुंबई एके मुंबई. *' मुंबईस 
परतल्यानंतर आमच्या मराठवाडा मित्रमंडळीच्या 
दररोजच्या कार्यक्रमात खूप फरक पडला. जवळपास 
संपूर्ण मुंबई पालथी घातली होती. पाहाण्यासारखे 
ठिकाण काही राहिळे नाही. तरीपण आमची 
थोडीफार भ्रमंती चाळूच होती पण काही प्रमाणात 
खंड पडत गेला. मधल्या काळात पंडीतमामा मुंबईस 
आजोबाच्या कामासाठी आला होता. भ्रष्टाचार 
करताना पकडण्यात आल्यानंतरच्या कार्यबाहीतून 
आजोबाची सुटका व्हावी म्हणून आला होता. त्यास 
मुंबई दाखविण्यासाठी बरेच हिंडणे झाले, तसेच 


८६ । सार्थक 


बोधनहून माझ्या काकाचे व वडिलाचे मित्र श्री. 
हौगीराव आले होते. त्यांना मुंबई दाखविली गेट वे 
ऑफ इंडिया जवळील समुद्रात लहान बोटीने त्यांना 
फिरवून आणले. त्याचा त्यांना खूप आनंद झाला. 
त्यांनी विनोदाने नंतर काकाजवळ सांगितले की, 
सुधाकरने मला फॉरेन रिटर्न केले. 

हिंडणे फिरणे कमी झाले होते, आम्ही सर्व 
मित्र पुन्हा गप्पात रंगत असू हळूहळू एक पैसा पॉइंटने 
पत्ते खेळण्याचा नाद लागला. मग काय सुट्टीच्या 
दिवशी दिवसभर व एरवी ऑफिसनंतर संध्याकाळी 
सहा ते रात्री १ वाजेपर्यंत आमचा हा लहानशा 
स्वरूपातला पत्त्याचा जुगार चालू झाला. पण त्याच्या 
आहारी मात्र गेलो नाही, ही एक प्रकारची ईश्वरी कृपा 
माझ्यावर झाली. घाटकोपर शाखेत मला काम फार 
कमी होते. त्याचा उपयोग मी कादंबऱ्या वाचनात 
केला. त्यानिमित्ताने बरेच वाचन झाले. मला मुंबईला 
संसार थाटावयाचा नसल्यामुळे बदलीच्या प्रयत्नात 
मी सतत असे. शेवटी एकदाची बदली झाली. 
वाशिमची ट्रान्सफर ऑर्ड आली. ह्या कामी 
त्यावेळचा आमचा युनियन लिडर श्री. कुट्टो व त्याचा 
असिस्टंट श्री. नारायण ह्यांची मला खूप मदत झाली. 
मुंबईच्या शेवटच्या काही दिवसाच्या वास्तव्यात 
माझे मुंबईबद्दलचे प्रेम, आकर्षण खूपच वाढले होते. 
मुंबई सोडावी वाटत नव्हती. ज्या दिवशी ट्रान्सफर 
ऑर्डर आली, त्यादिवशी रात्री लॉजवर अक्षरश: मी 
रडलो. त्यावेळी जर माझ्याकडे दोन हजार रुपये 
असते. तर मला मुलंडला फ्लॅट घेता आला असता, 
ज्याची किंमत आज घडीला ४0 लाखापर्यंत राहिली 
असती. पण त्यावेळचे दोन हजार रुपये माझ्यासाठी 
दोन लाखासारखे होते. ते मिळविणे अशक्यप्राय 
होते. म्हणून स्वतःच्या नशिबाला दोष 
देण्याव्यतिरिक्त मी काही करू शकलो नाही. मुंबई 
सोडावी लागणार ह्यापेक्षा मुंबईच्या वास्तव्यातील 
मित्र मंडळीची व माझी ताटातूट होणार याचे जास्त 
बाईट वाटत होते. 


८८ | सार्थक 


सार्थक 


(उत्तरार्ध) 


मुंबईहून स्थानांतर झाल्यानंतर वेळ न 
दडवता ताबडतोब वाशिमला भारतीय स्टेट बँकेच्या 
शाखेत रुजू झालो. तो १९६९ चा ऑक्टोबर महिना 
असेल. माझ्या ओळखीचे नांदेड शाखेतील काही 
कर्मचारी तिथे कार्यरत होते, त्यामुळे अडचण येईल 
असे काही वाटले नाही. ते कर्मचारी म्हणजे सर्वश्री. 
बद्रीसेठ उपाध्ये, रमेश बेळोकर, सुरेश कातनेध्वरकर 
व गणेश कुंडकर हे होत. संसार थाटण्याची घाई तर 
होतीच पण भाड्याचे घर मिळाल्याशिवाय ते शक्‍य 
नव्हते. ते शोधण्यासाठी वेळ लागणार होता. 
तात्पुरत्या निवासासाठी श्री. रमेश बेलोकरच्या घरी 
मुक्काम केला. तो वाशिम येथील प्रसिद्ध वकील गोटे 
यांच्या घरी किरायाने होता. पुन्हा मित्राच्या 
उपकाराचा अनुभव आला. कर्मधर्म संयोगाने-तसेच 
नशिबाने साथ दिली. सौ. बेलोकर माहेरी गेल्या 
असल्या कारणाने चांगळे १0-१५ दिवस मला 
मोकळ्या वातावरणात बेळोकरकडे राहाता आले. 
तसे त्याही ' अतिथी देवो भव” ह्याच संस्कृतीतील 
होत्या व आहेतही. बेलळोकर वहिनी तिथे असल्या 
असत्या तरी मी तिथे राहू शकलो असतो पण माझा 
संकोची स्वभाव असल्या कारणाने मला तेवढा 
मोकळेपणा जाणवला नसता. बँकेतील 


कामाव्यतिरिक्त वेळ, भाड्याचे घर शोधण्यात 
जायचा. शोधणे हा शब्द लिहिताना एका गोष्टीचा 
विचार मनात आला, त्यांपैकी वरसंशोधन हा शब्द. 
पूर्वी वधूसाठी वर संशोधन करावे लागत होते. 
आता काळ बदलला आहे, नवऱ्या मुलासाठी वधू 
शोधावी लागते. पूर्वी वरपित्याकडे खेटे घालावे 
लागत होते व बरेचदा अपमानास्पद वागणूक पदरी 
पडे. आता त्याच्या नेमके उलट घडत आहे. कारण 
मुलींची भ्रूणहत्या, परिणाम मुलींची संख्या 
तुलनात्मकदृष्ट्या मुलांपेक्षा कमी होणे. विज्ञानाच्या 
प्रगतीमुळे गर्भधारणेनंतर लिंग परीक्षण करता येते व 
स्त्रीलिंग आढळल्यास अनधिकृत गर्भपात, ह्याला 
प्रगती म्हणावे की अधोगती? त्यात आणखी भर 
म्हणजे सरकारी कुटुंब कल्याण मोहीम ! एक किंवा 
दोन ! आता तर एकच बस ! एवढेच नव्हे तर 
विवाह न करता फक्त मित्रत्वाच्या नात्याने 
राहावयाचे, शारीरिक संबंध ठेवताना मुलं होऊ नये 
ह्याची काळजी घ्यायची. ह्यास कायद्याचीसुद्धा 
मान्यता आहे म्हणे ! अशा प्रकारच्या चंगळवादास 
काय म्हणावे? नुसत्या विचारानेसुद्धा डोके 
फुटण्याची वेळ आली आहे. 


मानवी जीवनाचे भविष्य, 


सार्थक | ८९ 


भवितव्य काय राहील एकटा परमेश्वरच जाणे ! हं! 
घर शोधण्याचा आपला विषय होता. विषयांतर 
झाले. असो, घर शोधण्याच्या मोहिमेत 
बँकस्टाफमेंबर्स, सासरे श्री. तात्या डोईफोडे व इतर 
बरेचजण सहभागी झाले होते. बर्‍याच प्रयत्नानंतर 
शेवटी वाशिम येथील सिव्हिल लाइन भागात 
बावणे चाळीत त्या काळच्या मानाने सर्वसाधारण 
चांगळे घर मिळाले. एक छोटेसे स्वयंपाकघर, दोन 
लहान पण बऱ्यापैकी खोल्या, स्वतंत्र नहाणी असे 
ते छोटेखानी घर होते. घरमालकाचे नाव श्री. 
रामभाऊ बावणे, अतिशय गरिबीतून गर्भश्री.मंत 
झालेले व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्याच नावाने ती चाळ 
ओळखल्या जात होती. लग्न पाहावं करून ! घर 
पाहावं बांधून !'' यात थोडासा बदल करून लग्न 
पाहावं करून ! घर पाहावं शोधून !'' चा अनुभव 
आला. लग्न पाहावं करून पेक्षा घर पाहावं 
शोधूनचा अनुभव जरा कठीण वाटला. लवकरात 
लवकर संसार थाटण्याची मला तर घाई होतीच पण 
काकांना, माझ्या वडिलांना व माझ्या सासऱ्यांना, 
माझ्यापेक्षा जास्त घाई होती. कारण लग्न होऊन 
जवळपास पावणे दोन वर्षे झाली होती. घर 
मिळताच ती. अण्णा माझे वडील संसारोपयोगी 
सामान व सौ. विजया माझी पत्नी हीस घेऊन 
बोधनहून वाशिमला ताबडतोब आले. आमचा 
संसार सुरू झाळा. एक दोन महिन्यानंतर मात्र 
बोअर वाटण्यास सुरुवात झाली कारण, मुंबईच्या 
धकाधकीच्या काळात तेथील वास्तव्यात वेळ 
कसा जात होता कळत नव्हते. इथे वाशिमला 
बँकेतील कामाव्यतिरिक्त भरपूर वेळ मिळायचा. 
बँकेतही काम ठरावीक तासापुरते म्हणजे सकाळी 
१0-४५ ते संध्याकाळी ५-४५पर्यंत, इतर वेळ व 
सुट्टीच्या दिवशी काय करावे हा प्रश्‍न! थोडक्यात 
निवृत्तीनंतरच्या जीवनाची कल्पना त्यावेळीच मला 
आली. पण काही काळानंतर ओळखी वाढत 
गेल्या व टाइमपास ही समस्या आपोआपच सुटली. 
ती. अण्णा सेवा निवृत्त झाले नव्हते, पण 


९० | सार्थक 


शिक्षणासाठी चि. शोभा, चि. सुलभा ह्या दोन 
बहिणी लवकरच वाशिमलळा आमच्यासोबत 
राहावयास आल्या, तसेच चि. शंकर व चि. मन्ना 
(चुलत भाऊ)सुद्धा शिक्षणासाठी वाशिमला 
माझ्याकडे आले. हे सर्व आल्यानंतर आणखी एक 
जास्तीची खोली भाड्याने घ्यावी लागली. एकत्र 
कुटुंबपद्धती आचके देण्याच्या मार्गावर येण्यास 
सुरुवात झाली होती, पण आमच्या कुटुंबावर 
त्याचा परिणाम झालेला नव्हता. काही जगावेगळे 
करीत आहोत असे वाटले नाही. मी माझ्या 
कुटुंबासाठी काहीतरी करीत आहे. हा अहंकार 
त्यावेळी माझ्या किंवा सौ. विजयाच्या मनाला 
स्पर्शलासुद्धा नाही. आता मात्र काही वेळेस 
अहंकार बळावतो पण प. पू. ज्ञानसूर्य अप्पाचे 
साहित्य वाचल्या कारणाने, त्यावरील चिंतन- 
मननाद्वारे तो अहंकारही आता गळून पडत आहे. 
हाच तो वाचनाचे यथाशक्ति आचरण केल्याचा 
परिणाम. त्याकाळी फ्लॅट संस्कृती नव्हती. 
प्रत्येकाला त्याच्या वयाचे सोबती मिळत असत. 
विचारांची देवाण-घेवाण, खेळ इतर सांस्कृतिक 
कार्यक्रम, सण-वार एकत्र साजरे केळे जात 
त्यामुळे एकमेकांबद्दल प्रेम, माया, सुखदुःखाचे 
क्षणी एकत्र येऊन परस्परास मदत करण्याची भावना 
ह्या सर्वामुळे बहुधा प्रत्येकाचे जीवन सुखी व 
समाधानी असे. पुरुषप्रधान संस्कृती असली तरी 
स्त्रियांनाही कमी लेखल्या जात नव्हते. स्त्रियांना 
पतीसाठी, सासू-सासऱर्‍्यासाठी, मुलांसाठी, 
पाहुण्यासाठी काम करावे लागे, पण त्यांनी कधी 
त्या कामाचा कंटाळा मानला नाही, उपकार म्हणून 
नव्हे तर कर्तव्य भावनेने हे सर्व त्या करीत, अर्थात 
ह्यास अपवाद असे होतेच, पण ते अपवादच 
राहिले. हे सर्व मी व माझ्या पत्नीने अनुभवले 
आहे. बऱर्‍्याचवेळी माझे मित्र ब नातेवाईक रात्री 
अवेळी घरी आले तरी, त्यांना स्वयंपाक करून 
आनंदाने कपाळावर आठ्या न आणता जेवू घातले 
आहे. आता मात्र दिवस बदलले आहेत. दिवसा 


ढवळ्या जरी पाहुणे वा मित्र आले तर संकट 
आल्यासारखे वाटते. फक्त आदरातिथ्याचे नाटक 
केल्या जाते. कृती मात्र नेमकी त्याच्या उलट. ह्या 
सर्वांचे कारण पाश्चिमात्य संस्कृती, इ. स. 
२000च्या मागे पुढे, जेव्हापासून दूरदर्शनच्या 
अदूरदर्शीपणाचा प्रसार सुरु झाळा व आपणही सर्व 
त्यात गुरफटत गेलो, तेव्हापासूनच परिस्थितीत 
झपाट्याने बदल होण्यास सुरुवात झाली. 

इ. स. १९६९च्या मार्च महिन्यानंतर 
बँकेतील नोकरी व आमचा संसार स्थिर-स्थावर 
व सुरळीत चालला. ऑक्टोबर किंवा नोहेंबर 
१९७0 साली सौ. विजयास तिच्या माहेरी 
बाळांतपणासाठी नेळे. आपल्याकडील प्रथेप्रमाणे 
स्त्रीचे पहिले बाळांतपणापूर्वी ब नंतरही स्त्रियांस 
“आईची माया” प्रसूतीच्या असह्य वेदना सहन 
करण्याची शक्ती प्रदान करीत असेल. असेही 
अनेक कारणांपैकी माझ्यामते एक कारण असू 
शकेल. सद्य:परिस्थितीत, बदललेल्या काळाने 
आधुनिक विचाराच्या पुरोगामी गरोदर स्त्रीस आता 
मात्र ही “आईची माया” (कितीही श्रेष्ठ वा 
परिणामकारक असली) तरी त्या वेदना सहन 
करण्यापेक्षा शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती करण्यास प्राधान्य 
द्यावयास लावते. त्याचे दुष्परिणाम काय होतील 
याचा विचारही कुणाच्या मनात येत नाही. 

असो, आठ डिसेंबर १९७0 साली मी 
नेहमीप्रमाणे बँकेत ११ वाजता गेलो. कॅशियरच्या 
कामात मम्न असताना माझा भाऊ चि. मन्ना 
माझ्यापुढे दत्त म्हणून उभा राहिला. चेहरा जरा 
म्लान झालेला दिसत होता, म्हणाला * बहिनीला 
मुलगी झाली आत्ताच कळले” मी लगेचच वेळ न 
दवडता त्याला म्हणालो “अरे! असे रडक्या 
तोंडाने का सांगत आहेस ! हसत सांग ! मुलगा 
झाला तरच आनंद मानावयाचा असतो का? 
“पहिली बेटी तूप रोटी व भाग्याची पेटी असते. 
जा लवकर जिलेबी घेऊन ये व जास्तीत जास्त 
लोकांना ही आनंदाची बातमी दे. सर्वांची तोंडं गोड 


कर. त्यालाही बरे वाटले. मी सांगितल्याप्रमाणे 
त्याने केले. त्यावेळी माझ्या मुखाद्वारे “भाग्याची 
पेटी हा शब्द निघाला होता. तो मात्र भविष्यात 
तिच्यासाठी व आमच्या सर्वांसाठी खरा ठरला. 
त्यानंतर बालपणातील संस्कार म्हणजे नामकरण 
विधी, बाळास अन्नग्रहण करवतानाचा संस्कार 
इत्यादी सर्व गोष्ट यथासांग पार पडल्या. दीड ते दोन 
वर्षानंतर म्हणजे इ. स. मे १९७२ ला 
सौभाग्यवतीस दुसऱ्या बाळांतपणासाठी बोधनला 
पाठवावे लागले. 

आमच्या बँकेच्या वाशीम शाखेत करन्सी 
चेस्ट (सरकारी खजाना ठेवण्याची व्यवस्था) 
होती. मला बँकेतील मळलेल्या व फाटक्या नोटा 
घेऊन नागपूर येथील रिझर्व बँकेत बऱ्याच मोठ्या 
कालावधीसाठी जावयाचे होते. मळलेल्या, 
फाटलेल्या खराब नोटाचे चलन थांबवावे त्या 
जाळून / दहन (दहन दोन-तीन अधिकाऱ्यासमक्ष 
करीत, घोटाळा होऊ नये म्हणून) करून त्याच्या 
जागी नव्या नोटा छापाव्या असे धोरण आहे. ह्या 
जुन्या, फाटक्या नोटा नागपूरला न्याबयाच्या 
म्हणजे तसे जिकिरीचे काम. पण कामातील 
नावीन्य, नागपूरला बँकेच्या खर्चाने जाणे-येणे व 
दैनिक भत्ता ह्या तीन प्रलोभनामुळे प्रत्येक 
कॅशिअरला ह्या कामासाठी जावे वाटत असे. ह्या 
कामासाठी नियुक्त केल्याचा मला आनंद झाला. 
कामाचे स्वरूप साधारणत: असे की मळकक्‍्या व 
फाटक्या नोटांचे शंभराचे पाकीट व दहा पाकिटाचा 
गठ्ठा (बंडल) करीत असत व ती बंडले 
लाकडाच्या पेट्या दुरुस्त (ह्या पेट्या रिझर्व बँकच 
पाठवीत असे) करावयाच्या, त्या पेट्यात 
व्यवस्थितपणे ही नोटांची पाकिटे (गड्डे) 
भरावयाची, ती सर्व बंडले किती रुपये किमतीची 
असतील त्याची खात्री करून नागपूरला कॅश 
रेमिटन्स घेऊन जाणारा कॅशीयर (खजांची), हेड 
कॅशीयर (मुख्य खजांची) व लेखपाल (अकौंटंट) 
ह्या सर्वासमक्ष ती लाकडी पेटी व्यवस्थित बंद 


सार्थक ।॥ ९१ 


करून त्यावर रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे सील 
लावावयाचे. सील कथिलाचे असे. अशाप्रकारे 
एकंदर पेट्या किती व त्याची व्हॅल्यू (रोकड 
किंमत) ह्यावर सोबत येणाऱ्या सुरक्षा गार्डची 
संख्या अवलंबून असे. सुरक्षा गार्ड मात्र पोलीस 
व्यवस्थापनाकडूनच पाठविळे जात. हा सॉइल्ड 
नोट रेमिटन्स रेल्वेने पाठविण्यात येई. जिथे रेल्वे 
वाहतूक नाही तिथे मात्र खाजगी वाहने अथवा 
पोलिसांची वाहने उपयोगात आणीत असत. पण 
संरक्षणासाठी आर्मड गार्डस असणे अत्यावश्यक 
असे. माझ्या आठवणीनुसार त्या १0 ते १२ 
लाकडी पेट्यात चार ते पाच कोटीची रक्कम 
असेल. पेट्या हातगाडीवर चढविल्या. हातगाडीवर 
चढविण्यात आलेल्या पेट्या, मी व सोबत 
संरक्षणासाठी असलेले पोलीस अशी आमची वरात 
वाशिमच्या आमच्या बँकेच्या शाखेतून जी पाटणी 
चौकात होती, तिथून निघाली, व रेल्वे स्टेशनला 
पोहोचली. वरातीत असताना वाटले की, काय 
भाग्य आहे. तात्पुरते का होईना चार ते पाच 
कोटीच्या रकमेचे आपण धनी आहोत, सोबत 
पोलीस संचलन करीत आहेत. पण मन किती 
विचित्र असते पाहा ! दुसरा विचार लगेच मनात 
आला. पोलीस मुद्देमालासह पकडून चोरास म्हणजे 
मला पकडून तर नेत नाहीत ना? असो, वाशीम 
रेल्वे स्टेशनवर आमचा लवाजमा पोहोचला. 
रेल्वेतील पार्सलव्हॅनमध्ये पेट्या चाढविण्यात 
आल्या. पेट्या सोबत पोलीस व बाजूच्या डब्यात 
मी असे चढलो. अकोला येथे गाडी बदलावी 
लागली व पुन्हा दुसऱ्या नागपूरकडे जाणाऱया 
गाडीत परत पेट्या उतरविताना व चढविताना तीच 
प्रक्रिया झाली. थोडक्यात पेट्याकडे मला सतत 
लक्ष ठेवावे लागत होते. कारण काही विपरीत 
घडल्यास पोलिसाइतकाच मीही जबाबदार होतो. 
नागपूर स्टेशनवरून रिझर्व बँकेच्या इमारतीपर्यंत 
पुन्हा वरात पण ह्यावेळी पेट्या व आम्ही ट्रकमध्ये 
होतो. अशाप्रकारे बँकेच्या इमारतीत आम्ही 


९२ । सार्थक 


ट्रकसहीत थेट एका अवाढव्य गोडाऊनमध्ये प्रवेश 
केला, तिथे काही ऑफिसर्स होते. त्यांनी रकमेची 
वर वर म्हणजे लाकडी पेट्या फोडून आतील 
बंडलानुसार पडताळणी करून खात्री झाल्यानंतर 
एका फार मोठ्या स्टील बीममध्ये ती बंडले ठेवली. 
नंतर जॉइंट कस्टडी म्हणजे बँकेच्या ऑफिसरचे 
एक कुलूप व माझे एक कुलूप अशा दोघांच्या 
कुलुपात ती बंडले बंदिस्त केली त्यानंतर माझी 
सुटका झाली. दोघेही एकत्र आल्याशिवाय कॅशची 
ती बंडले इतरांना काढता येऊ नये, ह्या विषयीच्या 
खबरदारीसाठी हा सर्व खटाटोप. नंतर मात्र रोज 
बँकेत जावयाचे, जेवढे बंडल्स भारतीय रिझर्व 
बँकेचे हजर असलेले कॅशिअर्स ठरलेल्या वेळात 
मोजू शकतील तेवढेच बंडल्स त्या बीममधून बाहेर 
काढावयाचे, परत रोजच्या रोज रकमेची 
पडताळणी करावयाची. काढलेली बंडले व 
त्यामधील संपूर्ण कॅश माझ्यासमोर पडताळून व 
मोजून घ्यावयाची, कमी-जास्त असल्यास त्याची 
नोंद घेऊन आमच्या शाखेस ते कळवीत असत. 
केव्हा केव्हा बँकेतील कॅशीयरची गैरहजेरी मोठ्या 
प्रमाणावर असेल त्यावेळी आम्हाला पगारी सुट्टी 
मिळे. आम्ही नेलेली कॅश पूर्णपणे मोजल्यानंतरच 
आम्हाला आमच्या शाखेत रुजू होण्यासाठी मुक्त 
करण्यात येई. ह्या सर्व कार्यवाहीस किती दिवस, 
किती महिने अथवा किती वर्षे लागतील याचे 
नियोजन नसे. वाशीम शाखेतील मी आणलेली 
रक्कम पूर्णपणे मोजण्यासाठी संपूर्ण मे महिना व 
जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत वेळ लागला. 
मधून मधून बर्‍याच सुठ्ध्या मिळाल्या ह्या माझ्या 
वास्तव्यात सुट्टीच्या दिवशी नागपूरचा उन्हाळा ऐन 
मे मध्ये कसा असतो याचा जीवघेणा अनुभव 
आला. एरवी कामाच्या दिवशी बँकेत थांबावे 
लागत असे. बँकेची संपूर्ण इमारत वातानुकूल 
असल्यामुळे खूप बरे वाटे. वाशिमला 
परतल्यानंतर एक जुलै १९७२ रोजी बोधनहून तार 
आला. ह्यापूर्वी कन्यारत्न तर, आता पुत्ररत्नाचा 


बाप झालो. खूप आनंद झाला. पुत्र झाल्यामुळे 
वंशाचा दिवा तर लाभलाच, पण पितृ- 
कर्तव्यापासून मुक्त झाल्याचे (आज हे विधान 
लोकांना विशेषत: समाजवादी-बुद्धिवादी तसेच 
स्त्री स्वातंत्र्याचा उदो-उदो करणाऱ्यास पटणार 
नाही पण विचार स्वातंत्र्याचा अधिकार 
असल्यामुळे मी हे लिहिण्याचा धाडस करतो. 
कारण बदलत्या काळानुसार सत्य कधीच बदलत 
नाही. सत्य ते सत्यच पित्रांना श्राद्धपक्षाद्रारे संतुष्ट 
ठेवण्याचा वारसा, हक्क व अधिकार फक्त पुत्रालाच 
असतो. असे शास्त्र सांगते. कुणाचा असो वा नसो 
माझा ह्यावर मात्र पक्का विश्वास आहे. माझ्या 
आत्तापर्यंतच्या आयुष्यातील कालखंडात ह्याची 
प्रचिती मी पाहिली आहे. श्राद्ध, पक्ष यथासांग पार 
पाडल्यास संसारातील अनिष्टतता नष्ट होण्यास वा 
कमी भासण्यास मदत होते. असो, फार मोठे 
समाधानही मिळाले, लगेच बोधनकडे रवाना 
झालो. 

तिथे काही दिवस थांबल्यानंतर परत 
माझ्या कर्मभूमीकडे म्हणजे वाशिमला मोर्चा 
वळविला. काही दिवसानंतर पत्नी सौ. विजया 
आपल्या दोन लेकरासह वाशिमला आली. 
आमचा मुलासहित असलेला संसार सुरू झाला. 
बहीण शोभा व दोन भाऊ वाशिमला 
आमच्याकडेच राहात असल्यामुळे लहान 
लेकरास सांभाळण्यासाठी बापाला असे फार लक्ष 
द्यावे लागत नसे, तसेच मोळकरणीच्या दोन मुली 
रंगू-गंगूही मुलाकडे लक्ष देत असत. मला हे 
सांगावेसे वाटते की, एकत्र कुटुंबात माणसे 
त्याकाळी एकमेकाला मनापासून सहकार्य करीत 
असत. सध्या कुटुंब लहान असल्यामुळे पत्नीला 
पतीकडे लक्ष द्यावयास वेळ मिळत नाही व पतीही 
पत्नीकडे फार लक्ष देऊ शकत नाही. दोघांनाही 
आलटून-पालटून आपल्या मुलांकडे लक्ष द्यावे 
लागते. त्यातल्या त्यात पत्नी नोकरी करणारी 
असेल तर विचारच करावयास नको. लहान 


मुलाकडे लक्ष द्यावयास, त्यांचा सांभाळ 
करावयास घरी माणसांची कमतरता नव्हती म्हणून 
मी बिनधास्तपणे स्वत:ला बँकेच्या कामात, इतर 
काही आवश्यक असलेल्या समाजकार्यात तसेच 
व्यायामाकडे, समाजातील व्यक्तींच्या ओळखी 
वाढवण्यात स्वत:ला झोकून दिले. एकंदरीत ते 
दिवस फार चांगले जात होते. 

मध्यंतरी वसमतहून पंडीतमामाकडून रामा 
नावाचा गडी वाशिमळा आला होता. मामास 
पैशाची काही अडचण होती. पूर्वार्धात वर्णन 
केल्याप्रमाणे मामा माझी आदर्श व उपकारकर्ती 
व्यक्ती होती, त्यास सहाय्य करणे मी माझे कर्तव्य 
समजून त्या गड्यासोबत मी एक हजार रुपये (त्या 
काळचे) पाठविले. तसेच हरिमामाच्या 
शिक्षणाच्यावेळेही मी त्यास पैशाची मदत केली 
होती. यास मदत म्हणता येणार नाही. 
पंडीतमामाच्या उपकारातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न 
मी केला. सांगण्याचा उद्दे हा की माझी 
परिस्थिती ठीक-ठाक झाल्यानंतरसुद्धा मी उतलो 
नाही-मातलळो नाही माझे पाय मी जमिनीवरच 
ठेवत गेलो व यथाशक्ति इतरांच्या क्रणातून मुक्त 
होण्याच्या प्रयत्नात मी राहात गेलो. माझ्या 
मोठ्या बहिणीच्या प्रेमाच्या लग्नावेळी मी 
कमावता नव्हतो, म्हणून माझ्याकडून पैशाची 
मदत झाली नाही, पण दोन चुलत बहिणी इंदू व 
शकून ह्यांच्या लग्नाच्यावेळी मात्र तन-मन धनाने 
मी माझ्या कुटुंबाच्या मदतीस धावून गेलो होतो. 
त्यावेळी मी, माझे वडील तीर्थरूप अण्णा, ती. 
स्व. मोठे काका, ती. स्व. अंबादास काका तसेच 
आत्याचे पती ती. स्व. विश्वनाथराव सराफ असे 
वर संशोधनासाठी पायपीट करत होतो. हे आताही 
आठवते. नोकरीमुळे वेगळे राहात होतो पण एकत्र 
कुटुंबपद्धतीमधील कर्तव्यास मी चुकलो नाही. 
शकुनच्या लग्नाची बोलाचाली चांगलीच आठवते. 
मी व मोठे काका दोघेच शेगावला त्या कामासाठी 
गेलो होतो. मुलाकडील मंडळी रेडिओसाठी अडून 


सार्थक । ९३ 


बसली होती, आमच्या दोघांच्याही हटवादी 
स्वभावामुळे लग्नाची बोलाचाली फिसकटली. 
आम्ही परत निघालो. परतीच्या प्रवासात 
असताना आम्हा दोघांची चर्चा चालू होती. 
पैशासाठी सोयरीक मोडली हे काही आमच्या 
मनाला पटेना शेवटी ठरविले की, रेडिओ द्यावा, 
तसेच परत शेगावला आलो. मुलाकडील मंडळी 
चांगल्या स्वभावाची असल्यामुळे त्यांनी स्वागत 
केले. त्यांची विनंती आम्ही मान्य केली. मग काय 
लग्न ठरले. थोड्याशा हटवादीपणामुळेसुद्धा फार 
त्रास होतो. ह्याचा प्रत्यय आला. 

विनायक पाठक नावाचा वयाने माझ्यापेक्षा 
थोडा मोठा असलेला बोधनळा आमच्या शेजारी 
राहाणारा माझा मित्र नोकरी निमित्त रेल्वे 
हॉस्पिटलमध्ये स्थानांत होऊन वाशिमला 
आलेला होता. तो रेल्वे क्वॉर्टरमध्ये राहावयाचा. 
त्याचे लग्न जमले होते. वाशिमकडील भागात 
डोणगाव येथील मुलीशी त्याचे लग्न होणार होते. 
श्री. त्र्यंबकराव पाठक (बोधन येथील देवीच्या 
मंदिरातील पुजारीपणाचा त्यांच्याकडे मान होता व 
आताही भावी पिढीत तो चालू आहे.) हे 
सद्गृहस्थ विनायक पाठक ह्याचे चुलते, 
विनायकच्या लग्नात वाशिमला आले होते. 
त्यांचा, माझ्या काकाचा तसेच ती. स्व. अन्नाचा 
मित्रत्वाचा संबंध होता. त्यांचा मुक्काम वाशिमला 
माझ्याकडे होता. माझ्याकडील त्यांच्या मुक्कामात 
मी त्यांची राहाण्याची, जेवणाची अत्युत्तम अशी 
व्ववस्था ठेवली होती. कारण माझ्या वडिलांचे 
मित्र म्हणजे माझ्यासाठी ते वडिलांच्या ठिकाणीच 
होते. फक्त व्यवस्थाच चांगली केली असे नव्हे 
तर, त्या आदरातिथ्यात प्रेमाचा ओलावा, आदर, 
आपुलकीची भावना पुरेपूर भरलेली होती. ते 
बोधनला परतताना मी त्यांना माझ्या स्कूटरवर 
रेल्वे स्टेशनवर सोडले, जागा चांगली 
मिळविण्यासाठी धडपड केली व रेल्वे 
निघाल्यानंतरच मी घरी परतलो. हे सर्व इतक्या 


९४ | सार्थक 


सविस्तर लिहिण्यापाठीमागे एक फार मोठे 
आध्यात्मिक रहस्य दडलेले आहे. हे रहस्य १७- 
१८ वर्षानंतर उलगडले. वरील घटना दिसावयास 
अगदी साधी आहे, पण ह्यामुळे कर्मसिद्धांताचे 
काही प्रमाणात का होईना पण आकलन होण्यास 
मळा फार मदत झाली. प्रत्येकाने आपल्या 
वाट्याला आलेल्या जीवनात आध्यात्मिक ज्ञान 
मिळविण्याचा प्रयत्न केला, त्याचे चिंतन-मनन 
केले व प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण केळे तर 
कर्माचे जीवनात किती महत्त्वाचे स्थान आहे हे 
समजते, त्यामुळे आपले आध्यात्मिक वा 
प्रापचिक जीवन निश्चितपणे अधिक चांगले, 
अधिक सुखकारक, अधिक समाधानकारक करता 
येते. प्रत्येकजण स्वत:च्या अधोगतीस स्वतःच 
जबाबदार असतो, हे त्यास समजू शकेल व त्यास 
आपल्यात सुधारणा करता येईल. 

वर वर्णन केलेल्या घटनेत माझ्याकडून जे 
कर्म झाले ते माझ्या मुलीच्या लग्नाच्यावेळी 
माझ्या मदतीस कसे धावून आले त्याचे वर्णन पुढे 
यथावकाश येणार आहे. तत्पूर्वी कर्मासंबंधी 
काहीतरी सांगावे असे माझे मन मला आवर्जून 
सांगत आहे. वरील आदरतिथ्याची कृती 
अंत:करणातून व स्वार्थरहित हेतूने मी केली त्याचे 
श्रेय मळा एकट्यालाच नको, इतरांचासुद्धा त्यात 
सहभाग आहे. (ज्यांनी मला पाहुण्याचे स्वागत 
यथोचित, करावे हे एक प्रकारचे, सतूकृत्यच आहे 
असे सांगितले, वाचनात आले प्रत्यक्षात काही 
ठिकाणी मी बघितले, अनुभवळे व आचरणात 
आणण्याचा प्रयत्न केला, आताही तो प्रयत्न 
थांबला नाही. त्या सर्वांना मी ह्या सतकृत्याचे श्रेय 
देतो. कर्मविपाकाचे संचित, क्रियमान आणि 
प्रारध असे तीन भाग आहेत. याचा उल्लेख मागे 
आला आहे. त्यांची व्याख्या पण तिथे दिलेली 
आहे. त्या व्याख्येत आणखी भर टाकावीशी 
वाटते तसे माझ्या वाचनातही आले आहे. 

संचित : अनेकानेक पूर्व जन्मातील पुण्य 


आणि पापाचा संचय. 

प्रारब्ध पूर्व जन्मातील अथवा 
पूर्वायुष्यातील कर्मानुसार या जन्मी प्राप्त झालेले 
सुख दुःखाचे भोग. प्रारब्ध हे संचित ह्या ठेवीवरील 
मिळालेले अथवा द्यावे लागत असलेले जणू 
व्याजच. (अर्थात मुद्दलासहीत) 

क्रियमान : ह्या जन्मात करावयाची कर्मे हे 
संचितात जमा होतात. 

माझी मुलगी चि. रेणू बी. ए. च्या 
शेवटच्या वर्षी पीपल्स कॉलेज नांदेड येथे शिकत 
होती, त्यावेळी तिचे लग्न करण्याचे ठरविळे आणि 
वबरसंशोधनाची सुरुवात श्री. त्र्यंबकराव पाठक 
ह्यांच्या मुलापासून केली. हा काळ असेल डिसेंबर 
इ. स. १९८९ चा. बोधनला माझे काका ती. स्व. 
अंबादासराव ह्यांना सांगितले की, तुम्ही श्री. 
पाठककडे जाऊन हे प्रपोजल त्यांच्यापुढे ठेवा. श्री. 
त्र्यंबकरावांना आमच्या घराण्याविषयी व माझ्या 
विषयी संपूर्ण माहिती होती. हे मागे आलेले आहेच. 
काकांनी मी सांगितल्याप्रमाणे केले, गुण व पत्रिका 
जुळली आहे असे श्री. त्र्यंबंकरावांनी कळविले. 
सुरुवात चांगली झाली. वेळ बिगन इज हाफ डन ! 
मुलगा श्री. कृष्णाला तर मी त्याच्या 
लहानपणापासून पाहात होतो. जावई करण्याच्या 
दृष्टिकोनातून मी कधी त्यास पूर्वी पाहिले नव्हते. 
पण तो जेव्हा आमच्या बँकेत नोकरीस लागला, 
त्यावेळी तो माझ्याकडे आला. (चांगले गाव, 
बँकेची चांगली शाखा मिळावी यासाठी) मी 
त्यावेळी नांदेडलाच क्षेत्रीय कार्यालयात कार्यरत 
होतो. माझ्या वडिलांच्या मित्राचा मुलगा व तोही 
माझ्या बोधनगावचाच म्हणून मी प्रयत्न केला. 
त्यातल्या त्यात चांगली शाखा पाहून त्यास औसा 
तालुक्याच्या ठिकाणी पोस्टींग मिळवून देण्यात 
मी माझ्या ओळखीचा फायदा करून घेतला. 
त्यावेळी तरी माझ्या मनात कृष्णास जावई करून 
घ्यावे अशी पुसटशीही कल्पना नव्हती. ही घटना 
सर्वसाधारणपणे इ. स. १९९0च्या सुरुवातीची 


असेल. पत्रिका जुळली असे जेव्हा कळले तेव्हा 
त्याच्याविषयी संपूर्ण माहिती मिळणे आवश्यक 
होते. मुलगा दिसावयास तर चांगला आहे, पण तो 
स्वभावाने कसा आहे, कोणते व्यसन तर नाही 
ना? ही सर्व माहिती काढण्यास प्रारंभ केला. हे 
काम माझ्या दृष्टीने सोपे होते कारण मी क्षत्रिय 
कार्यालयात असल्यामुळे आमच्या क्षेत्रातील सर्व 
शाखाधिकारी माझ्या ओळखीचे होते. त्यापैकी 
एक श्री. व्ही. एम. शेट्टे ज्या ठिकाणी कृष्णा रुजू 
झाला होता तेथे शाखाधिकारी होते. त्या 
दरम्यानच त्याची व माझी भेट नांदेडला झाली. 
त्यांना मला जी हवी होती ती माहिती काढण्यास 
सांगितले. श्री. शेद्टे परत औसा येथे गेल्यानंतर 
त्यांचा मला फोन आला. सोन्यासारखा मुलगा 
आहे. हुशार तर आहेच पण सुपारीचेसुद्धा त्यास 
व्यसन नाही अगदी डोळे झाकून पुढच्या मार्गी 
लागा. तत्पूर्वी माझ्या मुलीस चि. रेणू हीस मी हे 
सर्व सांगितले होते पण तीसुद्धा हेच म्हणाली की, 
त्या मुलाकडे भावी पतीच्या दृष्टिकोनातून मी 
पाहिलेच नाही. मी म्हणालो आता पाहा, आपण 
दाखविण्याचा कार्यक्रम ठेवणारच आहोत. 
तरुणाईतले लटके आढे-वेढे घेत ती तयार झाली. 
कार्यक्रम पार पडला. एकमेकांनी पसंती दिली. 
आता लग्नाची बोलाचाली, माझ्यासाठी धर्मसंकट 
कारण आंध्र प्रदेशात हुंड्याचे फार स्तोम, ठिकाण 
श्री.मंत व घरंदाज ! मला पेलवेल का नाही ही 
काळजी पण घाबरून कसे चालेल? प्रयत्न तर 
केला पाहिजे. ही जिद्द ! ह्याचवेळी बँकेतील 
वार्षिक ताळेबंदाचे काम जोरात चालू होते, म्हणून 
मला वेळ मिळाला नाही. एक दोन महिने लग्नाची 
बोलाचाली करावयाची, याकडे माझे लक्ष वळले 
नाही. पण एक दिवस अचानक बोधनहून 
अंबादास काकांचा फोन आला की, श्री. पाठक 
आपल्याकडील पुढील हालचालीच्या प्रतीक्षेत 
आहेत, तू काहीच कळविले नाही. मुलाकडील 
मंडळीकडून असा निरोप आला याचे मला आश्चर्य 


सार्थक । ९५ 


वाटले. आनंदही झाला. लगेचच त्यांच्या सहमतीने 
बोलाचाळीचा दिवस ठरविला. मुलाकडील 
मंडळीकडूनच एक पाऊल पुढे आले म्हणून मी 
थोडासा सावरलो व लग्न ठरेल या आशेचा किरण 
मनात डोकावला सोबत भीतीची छाया पण दाटत 
होती. आपल्या समोरील व्यक्तिमत्त्व दांडगे आहे. 
त्यांच्या समोर आपण फार कमी आहोत. हुंड्यामुळे 
तर लग्न मोडणार नाही हीच ती भीतीची दाट छाया. 
शेवटी धाडस केले, ठरलेल्या दिवशी मी, माझा 
मेहुणा श्री.धर डोईफोडे व कुठलीही गोष्ट करताना 
ज्यांना सोबत ठेवत असतो तो माझा वसमतचा 
केशवमामा, इतर काही मंडळी गोरठा मार्गे माझ्या 
सद्गुरूचे प. पू. अप्पाचे दर्शन घेऊन बोधनला 
गेलो. बैठक सुरू झाली. फार काही घासाघीस न 
होता व्यवहार ठरला. हे सगळे मला अभिप्रेत नव्हते 
पण नंतर कळाले * श्री. त्र्यंबकराव पाठकने 
आधीच ठरविले होते की मला सुधाकरची मुलगीच 
सून म्हणून करावयाची होती, कारण त्याच्या 
मुलीचा प्रस्ताव माझ्याकडे आल्या-आल्या मला 
वाशीम येथील त्याच्याकडील वास्तव्याची 
आठवण झाली. त्याने मला जो आदर दिला, माझी 
राहाण्याची-खाण्यापिण्याची व्यवस्था उत्तम केली 
व जी माणुसकी दाखविली त्यामुळे मी भारावून 
गेलो होतो. अशा व्यक्तीच्या मुलीवर निश्चितच 
चांगले संस्कार झाले असले पाहिजेत. हुंड्यास्तव 
मी हे लग्न मोडू दिले नसते. * हे सर्व ज्यावेळी मला 
समजले त्यावेळी लक्षात आले की कर्माचे फळ हे 
मिळतच असते. माझे तसे आता बरेच 
आध्यात्मिक वाचन झाले आहे. जवळपास ३५ 
वर्षानंतर तो अनुभव आज एवढ्या सविस्तरपणे 
सांगण्याचे कारण फक्त कर्माचे महत्त्व वाचकांना 
समजावे ह्यासाठी. पूर्वग्रहविरहित होऊन 
प्रत्येकाने आपले आत्मपरीक्षण साक्षी भावाने 
करून जीवनातील वाटचाल प्रत्येकांनी सुखकर 
करावी ही तळमळीची विनंती. कर्मफळाची आशा 
न ठेवता चांगले कर्म केले तर, इच्छा असो वा नसो 


९६ | सार्थक 


चांगलेच फळ मिळते. ह्या आध्यात्मिक सत्तेचा 
प्रत्यय मळा आला. कर्माच्या अनुषंगाने ज्ञान व 
भक्तीचेही तसेच आहे. नुसते ज्ञान, फक्त भक्तीच, 
कर्मच फक्त अथवा नुसता योग ह्याचा काही खऱ्या 
अर्थाने जीवनात उपयोग नसतो. ज्ञान, कर्म, भक्ती 
व योग ह्याचा समन्वय असेल तरच व्यक्ती खऱ्या 
आध्यात्मिक सुखाचा व मोक्षाचा अधिकारी 
होईल. कर्म नाही, भक्ती नाही फक्त ज्ञानच असेल 
तर तो अहंकारी. कर्म आहे पण ज्ञान, भक्ती सोबत 
नसेल तर तो कर्मकांडी. भक्ती आहे पण ज्ञान, कर्म 
त्यासोबत नसेल तर बळकट भोळा. फक्त योगच, 
ज्ञान नाही, भक्ती नाही व कर्म नाही तो फक्त 
शारीरिक व्यायाम समजावे. ज्ञान, भक्ती 
कर्माशिवाय खऱ्या अर्थाने योगाच्या विश्वात 
शिरकाव होत नाही. असो थोडक्यात ह्या चारही 
मार्गाचा समन्वय, संतुलीतपणा असणे आवश्यक 
आहे. भारतीय संस्कृतीचा आधार अध्यात्म आहे. 

असो, माझा संसार सुखी चालला होता. 
परमेश्वरही प्रत्येकाची परीक्षा पाहात असेल, 
माझीही परीक्षा घेण्याचे त्याने ठरविले. ह्या 
परीक्षेच्या कालावधीची सुरुवात इ. स. १९७३ 
साली झाली. इ. स. १९७७पर्यंतचा म्हणजे 
वाशीम सुटेपर्यंतचा कालखंड माझ्यासाठी 
धकाधकीचा गेला. अनेकदा प्रलोभनास बळी 
पडलो. पूर्वीच्या आयुष्यातील अथवा पूर्व जन्माचे 
जे संचित होते त्यावरचे व्याज कदाचित भरावे 
लागले असेल. ह्या काळात हे पूर्व संचितावरचे 
व्याज मला कमी प्रमाणात मिळाले व जास्त 
प्रमाणात द्यावे लागले असे मला वाटते. थोडक्यात 
म्हणजे मागच्या जन्मात किंवा पूर्वायुष्यात 
केव्हातरी माझ्याकडून पुण्यकर्मापेक्षा पापकर्म 
जास्त झाळे असतील त्याचे हे फळ. पाप- 
पुण्याचे फळ स्वतंत्ररीत्या वेगवेगळे भोगावे लागते. 
म्हणूनच मनुष्य देहास एकानंतर एक अशाप्रकारे 
सुख-दुःख भोगावे लागते. कधी सुख तर नंतर 
कधी दुःख अथवा ह्या उलटसुद्धा. असे म्हणतात 


की पुण्य व पाप समप्रमाणात म्हणजे पन्नास-पन्नास 
टक्के झाले तर त्यास पुन्हा मानवाचा जन्म मिळतो. 
पुण्यापेक्षा पाप जास्त झाले तर त्यास इतर योनी 
म्हणजे पशू-पक्षी, किडा-मुंगी वगैरे मिळतात. ह्या 
सर्व योनी भोगयोनी आहेत. 

पाप-पुण्याचा विषय निघालाच आहे तर, 
ह्या विषयी जी माहिती मला आहे तेवढी देतो. 
पूर्वीच्या काळी खेड्यात शेतकऱ्यांच्या घरी शेतात 
उत्पन्न झालेले धान्य ठेवण्यासाठी मोठाली कोठारे 
असत. त्यांना बळद किंवा बळत म्हणत. 
“'बळद'' म्हणजे भिंतीत धान्य ठेवण्यासाठी 
अथवा साठवण्यासाठी मोठी पोकळ जागा, त्यात 
वरील मजल्यावरून साठवणीचे धान्य ओततात. 
तळाशी खालच्या मजल्यावरून धान्य बाहेर 
काढण्यासाठी बळदास एक गवाक्ष (मोठे छिद्र) 
ठेवीत, ज्या द्वारे खाळून धान्य काढणे सोपे जाई. 
हे छिद्र उघडता व बंद करता येण्याची व्यवस्था 
केलेली असे. 

शेतकऱ्यास वेगवेगळ्या मोसमात वेगवेगळे 
पीक काढावे लागते. त्याप्रमाणे समजा एखाद्या 
शेतकऱ्यास आधी ज्वारी झाली तर ती ज्वारी 
बळद्यात तो वरच्या बाजूने टाकी. मोठ्या 
छिद्राजबळ म्हणजे खालच्या बाजूस त्या ज्वारीचा 
साठा होई, त्यानंतर जर गव्हाचे उत्पन्न आले तर 
ज्वारीच्या थप्पीवर अर्थातच त्याच बळद्यामध्ये 
गव्हाची साठवणूक होई. अशाप्रकारे वेगवेगळ्या 
धान्याच्या उपलब्धतेनुसार बळद्यात एकावर एक 
ज्वारीचे, गव्हाचे असे थर जमा होत. बळद्याचे 
खालचे छिद्र उघडल्यास पहिल्या प्रथम ज्वारी 
बाहेर पडेल व नंतर गहू बाहेर येतील. एकत्रपणे 
म्हणजे गहुमिश्री.त ज्वारी मिश्रित गहू बाहेर पडणे 
अशक्यच. पाप-पुण्याचेही तसेच आहे. व्यक्तीने 
आधी पाप केले असेल व नंतर त्याच्याकडून पुण्य 
झाले असेल व पुनश्च पाप झाळे असेल तर 
मानवरूपी बळद्यात पाप व पुण्याचे थर एकावर एक 
असे बसतात. त्यांचे मिश्रण होत नाही. जर खालचा 


थर पापाचा असेल तर त्यास पापाचे फळ आधी 
भोगावे लागते ते संपल्यानंतरच पुण्याचे फळ 
भोगावयास मिळेल. असे हे चक्र व्यक्तीच्या 
जीवनाच्या अंतापर्यंत चालू राहाते व त्यानंतरही 
पाप-पुण्याचे थर शिल्लक असतील तर, त्या 
त्याप्रमाणे मानवास ते ते फळ भोगण्यासाठी 
पुनर्जन्म घेणे पडतेच. ह्यातून सुटका नाही. सुटका 
पाहिजे असेळ तर मानवाच्या जन्मातच त्याने 
मोक्षाचा विचार करून मोक्ष मिळविण्यासाठी ज्या- 
ज्या गोष्टी कराव्या लागतात ते करणे आवश्यक 
आहे. नसता “पुनरूपी जननं... पुनरुपी मरणम'' 
चा फेरा चालू राहातो. पाप-पुण्याची अतिशय 
सरळ व सोपी व्याख्या अशी आहे की, 
आपल्याकडून परपीडा होणे म्हणजे पाप व 
दुसर्‍याच्या सुखासाठी प्रयत्न करणे ते पुण्य. 

माझेही असेच काही तरी झाले असेल. 
बँकेच्या कामाव्यतिरिक्त व घरचे कामे करूनही 
बराचवेळ रिकामा मिळत असे. हा रिकामा वेळ 
सुरुवातीस बँकेतील कर्मचारी, ह्यांच्यासोबत गप्पा 
मारण्यात जाई, त्यातल्या त्यात कॅशिअर्स सोबत 
जाई. बँकेतही एकत्र कुटुंबपद्धतीप्रमाणे आमची 
सर्वांची एकमेकाशी वागणूक होती. त्यावेळी 
माझ्या लक्षात असलेल्या माझ्यासोबत कॅशिअर्स 
जे होते त्यांची नावे अशी सर्वश्री. गजानन भिकाजी 
जहागीरदार, व्ही. आर. पांडे, बंडू ऊर्फ अच्युत 
मोहीनीराज देशमुख, भास्कर नारायण ऊर्फ तात्या 
देशपांडे, बद्रीोशेठ ऊर्फ भाईजी ऊर्फ बी. आर. 
उपाध्ये, ठाकूर, खेर्ड प्रकाश, यन्नावार, वसंता 
पाठक. देसाई, उज्जैनकर, जी. एम. साळी, सुधीर 
मुलमुले, 

चपराश्यांची नावे :- नामदेव, गायकवाड, 
चंदू देशमुख, नेने, बुंदेले, रांजणकर, नारायण 
कोरान्ने. 

क्लार्कची नावे :- काळे, एस. यु. जोशी. 
डी. एन. कुलकर्णी. पन्नालाल सोमानी, एम. पी. 
राठी, रमेश इंगोलीकर, इंगोले, बेलोकर, 


सार्थक । ९७ 


कातनेश्वरकर, कुंडकर, देशपांडे, मेश्राम, वानखेडे, 
गुब्रेळे, साने, आर. व्ही, देशपांडे. 

ऑफिसर्सची नावे :- धर्माधिकारी, व्ही. 
एम. पुणतांबेकर, घोडेगावकर, पांडे, पी. व्ही. 
देशपांडे, डी. आर. देशपांडे, पी. एन. पिंपळे, 
कोथळकर, खांडरे, एस. जी. डोंगरे, घिके 
अकौंटंट. 

वाशीम येथील वास्तव्यात अनेकांच्या 
(बँक स्टाफ व्यतिरिक्त) ओळखी झाल्या त्यात 
सर्वश्री. बाबुजी जोशी (नंतर ते पुढे माझे नातेवाईक 
पण झाले. ) सुभाष बाकलीवाल, सोमानी पॅमिली, 
मराठा मंदिर (हॉटेळ)चे मालक, बावणे 
(घरमालक), बाबा, चंदा, नाना, सुधाकर (बंडू) 
बावणे, डॉ. व्यंकटेश बावणे, क्षीरसागर, राणे, 
अनसिंगकर, अरुण काळे, नारायण कुलकर्णी, 
कवठेकर (सध्याचा नामवंत नवकवी म्हणून 
ख्याती असलेला), लिखिते, सारंग राजे, राजे 
वकील, गुलाटी, दांडेकर, किशोर जहागीरदार, 
डॉ. घिसड, दागडीया फॅमिली, धनाग्रे वकील, 
डॉ. काळे, बँकेचे डॉक्टर श्री. गंगवाल, अडबे, 
मधुकर अनसिंगकर, गुरुजी (आजन्म ब्रह्मचारी), 
राठी वकील, अशोक क्षीरसागर, रहस्यकथा तथा 
कादंबरीकार, श्री. दिवाकर नेमाडे. 

वाशीम येथील आमच्या बँकेच्या शाखेचा 
कर्मचारी वर्ग फार चांगला होता. अविश्वास 
आमच्या शब्दकोशातही नव्हता. मी बर्‍याच 
लोकांना अभिमानाने सांगत आलो आहे की, 
वाशीम येथील आमच्या बँकेतून व्यवहार करणारे 
डॉक्टर, व्यापारी उदा. दागडीया कंपनी, सोमानी 
कंपनी आमच्या फक्त विश्वासावर पोते भरून 
असलेली कॅश आणून टाकीत असत व त्यांच्या 
बाहेरील इतर उद्योगाकडे ते लक्ष देत. ते सांगत 
असत की ह्या पोत्यातील कॅश पर्चीनुसार कमी 
असेल तर नंतर सांगा व जास्त असेल तर परत द्या. 
काय हा विश्वास ! सद्य: परिस्थितीत म्हणजे इ. स. 
१९९0नंतर हे जर कोणास सांगितले तर ते 


९८ | सार्थक 


म्हणतील ह्याला वेडे-बिडे तर लागले नाही ना ! 
असे शक्‍यच नाही. एवढी विश्वासार्हता आम्ही 
कमावली होती व हीच आहे आमच्या 
आयुष्यातील खरी कमाई. 

आमच्या शाखेच्या उपशाखा वाशीम 
जवळील रिसोड, व मालेगावला त्यावेळी होत्या. 
तिथेही बरेचदा बँकेच्या कामानिमित्त मला जावे 
लागले, असे म्हणण्यापेक्षा मला वरिष्ठांनी पाठवावे 
ह्यासाठी त्यांची मनधरणी मी करीत असे कारण 
बाहेरगावी कामास्तव जाण्याचा भत्ता? रिसोडला 
माझ्या नांदेड येथील कॉलेजचा वर्गमित्र भेटला. 
त्याचे नाव रामेश्वर पंडित त्याने रेडिओ दुरुस्तीचे 
दुकान टाकले होते. त्याच्याकडे मी बरेचदा 
जेवावयास गेलो होतो. खाल्ल्या अन्नास जागावे 
म्हणून त्याचा उल्लेख माझ्या जीवन-आलेखात 
मी केला आहे. व्ही आर. भागवत, पी. आर. 
तायडे ह्यांची ओळख तिथेच झाली. 

हु तर काय लिहीत होतो ! माझ्या देहातील 
पुण्याचा थर संपत आला असेल. कलीने, द्वापार 
युगाअखेरीस प्रवेश करताना सुरुवातीला फक्त 
काही जागा मागितली व हळू हळू सर्व जगावर 
त्याने सत्ता स्थापन केली व स्वतःचे असे 
“कलियुग' निर्माण केळे. अगदी तसेच घडले 
असेल. माझ्यातील पापकर्माचे जे संचित 
पूर्वायुष्यात जमा होते, ते ब त्यावरील व्याज 
संथगतीने वसूल होण्यास सुरुवात झाली. मी 
वाईट मार्गाव जावे यासाठी प्रलोभने 
माझ्यासमोर प्रार्धाने ठेवली. सुरुवात अशी 
झाली की, श्री. बंडू देशमुख कॅशिअर, मागे त्याचा 
उल्लेख आला आहे त्याच्याशी माझे मैत्रीचे संबंध 
वाढले. बँकेतील कामाचा वेळ व घरी द्यावयाचा 
वेळ सोडल्यास बाकीचा सर्व वेळ त्याच्यासोबत 
मी घालवत होतो. तो गर्भ श्री.मंत, घरंदाज 
देशमुखी घराण्यातला पण त्याच्यावरही वाईट वेळ 
आली होती. श्री.मंतीचे चोचले पुरविण्यात 
त्याच्याकडील पैसा संपुष्टात आला. गरिबीत दिवस 


कंठायचे त्याला माहीत नव्हते व सवयही नव्हती. 
जमीन-जुमला विकून तो चंगळवाद करावयाचा 
कारण पुढे-पुढे बँकेचा पगार त्याला पुरेसा होत 
नव्हता. चंगळवादातून त्यास बाईट सवयी 
लागल्या. तो जस-जसा जुगार, दारू व तमाशाच्या 
आहारी जात गेला तस-तसे त्याला खूप वाईट 
दिवस पाहावे लागले. देशमुखी कंजूषपणा 
त्याच्याही रक्तात होता. पण एकदा का दारूचा 
त्याच्यावर अम्मळ चढला की मग त्याचे काही खरे 
नसायचे. पैशाची उधळपट्टी करण्याचेच भान फक्त, 
इतर काही नाही. तो मनाने अत्यंत चांगला होता. 
मला त्याच्याविषयी कीव येई. ह्या सर्व वाईटापासून 
त्यास दूर ठेवण्यासाठी मी त्याच्याशी जवळीक 
साधण्याचा प्रयत्न करीत होतो. त्याच्याबरोबर मी 
एकवेळा तमाशात गेलो. त्यावेळी मी व तो, दूर 
उभे राहिलो. दारूच्या नशेत तो नाचणाऱ्या बाईस 
जवळ बोलवायचा. माझ्या डोक्यावर देशमुख 
दहा-दहाच्या नोटा ठेवायचा व त्या नोटा 
तमासगिरीण बाईस घ्यायला लावायचा. मी 
दारूच्या नशेत नसल्यामुळे, तमाशाचे ते अभद्र 
स्वरूप पाहून मला त्या प्रसंगाचा तिटकारा आला. 
मग बंडूस मी जबरदस्तीने बाहेर काढले. रिक्षातून 
त्याला घरी पोहोचविले व नंतर मी माझ्या घरी 
गेलो. 

त्यानंतर मात्र तमाशाकडे नेहमीसाठीच मी 
पाठ फिरविली. तो दारू पिताना मी त्याच्याबरोबर 
कधीच नव्हतो. त्याचा दारू पिण्याचा कार्यक्रम 
आटोपल्यानंतर तो मला बऱ्याचदा पत्त्याच्या 
जुगाराकडे न्यायचा. तेथील परिस्थिती पाहिल्यास 
मला फार वाईट वाटे. दारूच्या नशेमुळे त्यास पत्ते 
खेळणे जमत नसत व बाकीचे त्याला अक्षरश: 
लुटत. मग काहीवेळेस मी त्याच्यामार्फत पत्ते 
खेळत असे. अर्थात पैसे त्याचे पण तो ह्या जुगारात 
कधीही जिंकला नाही. सतत हरायचा, वैफल्यामुळे 
त्याची दारू पिण्याची सवय वाढली. पूर्वी तो दारू 
फक्त रात्री प्यावयाचा नंतर दिवसाही तो बँकेत दारू 


पिऊन यायचा. स्वभावाने तो फार चांगला 
असल्यामुळे आम्ही सर्व कॅशिअर्स त्यास बँकेतील 
कामात मदत करून त्याला सांभाळून घेत असू. 
आमचा त्याला मदत करण्याचा हा सद्गुण 
त्याच्यासाठी 'सद्गुण-विकृती' ठरला. त्यामुळे तो 
दारूच्या आहारी गेला. हळू-हळू दारूचा परिणाम 
त्याच्या किडणीबर जाणवू लागला व प्रकृती खराब 
होत गेली. 

असाच एकदा तो रजेवर असताना, मी 
काही कामानिमित्त पाटणी चौकातील आमच्या 
बँकेच्या शाखेबाहेर आलो तेव्हा सौ. देशमुखवहिनी 
दिसल्या. शाखेच्या समोरच्या विरुद्ध बाजूस दारूचे 
दुकान होते व वहिनी तिथे घुटमळत होत्या. मला 
आश्चर्य वाटले मी त्यांना हटकले तेव्हा त्या 
म्हणाल्या “भावोजी ह्यांची प्रकृती बरीच 
खालावलेली आहे, दारू पिण्यासाठी ते तडफडत 
आहेत. जर ह्या क्षणी त्यांना दारू मिळाली नाही तर 
त्यांचे काय होईल सांगता येत नाही. दारू 
आणण्यासाठी घरी कोणी नाही. शेवटी धाडस 
करून मीच निघाले पण इथे आल्यानंतर धाडस होत 
नाही. ' 

एक घरंदाज स्त्री (काही कमी काळासाठी 
का होईना) पण आपले कुंकू वाचविण्यासाठी 
किती मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करू 
शकते, ह्याचा प्रत्यय मला आला. त्यावेळी तर 
मला काही सुचले नाही, पण ही घटना जेव्हा 
जेव्हा नंतर माझ्या डोळ्यासमोर येत गेली त्यावेळी 
मात्र हा बोध झाला. भारतीय संस्कृतीने स्त्रियास 
त्यागाच्या उच्च पदापर्यंत पोहोचविले, याबद्दलचा 
माझा असलेला अभिमान वाढत गेला. खरोखरच 
मी स्त्रियांच्या या पातिब्रत्यापुढे नतमस्तक आहे. 
सौ. देशमुख वहिनीकडील पैसे मी घेतले, त्यांना 
बँकेत बसावयास सांगितळे. नामदेव नावाच्या 
शिपायाकडून दारूची बाटली मागवली व 
वहिनीकडे ती बाटली सुपूर्द केली. काही 
दिवसानंतर सौ. देशमुख वहिनीचा निरोप आला की 


सार्थक । ९९ 


बंडोपंताची तब्येत नाजूक आहे. तुम्ही येऊन थोडी 
मदत कराल तर बरे होईल. ताबडतोब मी 
त्यांच्याकडे गेलो. रेनॉल्ड्स मेमोरियल' नावाचे 
ख्यातनाम हॉस्पिटल वाशिमला होते व आताही 
आहे. तिथे माझा लहानपणाचा वसमत येथील 
प्रभुदास भोसले नावाचा ख्रिश्चन मित्र वार्ड-इन- 
चार्ज ह्या पदावर नोकरीवर होता. हॉस्पिटलमधील 
कर्मचाऱ्यांनी बंडू देशमुखला दाखल करून 
घेण्यास नकार दिला होता. मी माझ्या मित्रास 
गाठले व कारण विचारले असता त्याने सांगितले 
की, ह्या पेशंटचा मागचा अनुभव चांगला नाही. 
थोडेसे बरे वाटले की येन-केन प्रकारे दारू 
हॉस्पिटलमध्ये मागवायचा व नंतर धुडगूस 
घालायचा, असे ह्याचे कारनामे. शेवटी मी माझे 
भोसलेसोबतचे मित्रत्व पणाला लावले व देशमुख 
ह्यास दवाखान्यात दाखल करून घ्यावयास भाग 
पाडले. वहिनीने माझे आभार मानले. विनयाने 
नव्हे तर खरोखरच अंत:करणातून सौ. वहिनीस 
म्हटले आभार मानण्याची आवश्यकता नाही. मी 
माझे मित्र कर्तव्य पार पाडले आहे' एक दोन 
दिवसानंतर सकाळच्यावेळी दवाखान्यातून 
वहिनीचा फोन आला की, ह्यांची प्रकृती 
अत्यवस्थ आहे. ताबडतोब या. इथे माझ्या लहान 
मुलाशिवाय कोणीही नाही. ताबडतोब स्कूटरने 
दवाखाना गाठला. बंडू देशमुखला ज्या खोलीत 
ठेवले होते. तिथे प्रवेश करताच आचक्यांचा 
आवाज मी ऐकला, पाहातो तर काय माझा मित्र 
शेवटचे आचके देत होता. काही क्षणातच 
वहिनीच्या टाहो फोडण्याच्या आवाजासोबत सर्व 
काही संपल्याची जाणीव झाली. व्यक्तीमधील 
शिवाची जिवापासून सुटका होताना त्या जिवास 
किती भयानक यातना होतात ते प्रत्यक्ष मी 
आचक्या द्वारे पाहिले. जबळपास कोणी नातेवाईक 
नाहीत. मित्रांपैकी फक्त मी एकटाच, वहिनी व 
त्यांची लहान-लहान तीन मुलं असे हे हृदयद्रावक 
दृश्य होते. हे सर्व आता एखादेवेळी आठवले 


१०० | सार्थक 


तरीसुद्धा हृदय गलबलून येते. शव परत घेताना 
दवाखान्याचे पैसे देण्यासाठी वहिनीकडे पैसे नव्हते. 
माझ्याकडेही नव्हते, मराठा मंदिर हॉटेल 
मालकाकडून मी पैसे उधार घेऊन सौ. वहिनीस 
दिले. त्यातूनच तिने दवाखान्याचा व 
अंत्यसस्काराचा खर्च केला. 
अंत्यसंस्काराच्यावेळी बँक स्टाफने खूप मदत 
केली, पण बंडू देशमुखचे जे पियक्कड मित्र होते ते 
तिकडे फिरकलेसुद्धा नाहीत. नातेवाईकही मोजकेच 
होते. एवढा मोठा श्री.मंत व घरंदाज घराण्यातला 
मनाचा फार मोठा असलेला माणूस व्यसनाचा बळी 
झाला. शोकांतिका म्हणजे मेल्यानंतर 
अंत्यविधीसाठीसुद्धा एक पैसुद्धा घरी शिल्लक 
नव्हती. हे एकच उदाहरण नव्हे तर असे लाखो 
करोडो उदाहरणे जी दारूच्या व्यसनामुळे बरबाद 
झालेली कुटुंबे आपल्या आजूबाजूस आहेत, पण 
सरकार जाणून बुजून लक्ष देत नाही. फक्त कर 
बुडतो म्हणून दारूच्या निर्मितीस सरकार 
प्रोत्साहन /प्राधान्य देते. ह्यास काय म्हणावे कळत 
नाही ! बरं सरकार चुकते आहे म्हणावे तर तेही 
बरोबर नाही. त्यास आपण भारतीय जनता खऱ्या 
अर्थाने जबाबदार आहे, कारण आपणच तेच तेच 
सरकार परत परत गेल्या ५0-६0 वर्षापासून 
निवडून देत आहोत असो. 

सर्व स्थिरस्थावर झाल्यानंतर एके दिवशी 
मी सौ. देशमुख वहिनीकडे गेलो असता, त्यांनी 
विषय काढला की भावजी ह्या बैठकीच्या खोलीत 
एक जागा मला माहीत आहे, त्या ठिकाणी 
चांदीच्या नाण्याने भरलेला एक घडा पुरून 
ठेवलेला आहे. तो काढण्यास मला मदत करा. 
त्यातील काही हिस्सा तुम्हाला देते. मला 
आश्चर्याचा धक्का बसला, प्रलोभन तर फार चांगले 
व जबरदस्त होते, कोणीही त्यास बळी पडला 
असता. पण लगेच मी विचार केला की, माझ्यात 
तेवढी हिम्मत नाही, कारण असे द्रव्य जिथे असते 
त्याच्याभोवती नाग फिरत असतो असे मागे 


बर्‍्याचजणांकडून मी ऐकले होते. हा भित्रेपणा व 
श्रमाशिवाय परधन मिळाले तर ते आपल्या व 
आपल्या कुटुंबाच्या विनाशास कारण ठसते. ह्या 
बाबीमुळे त्या प्रलोभनास मी बळी पडलो नाही. 
सौ. देशमुख वहिनीकडे पुन्हा मी गेलो नाही. नंतर 
काही वर्षातच माझी आर्वी ह्या गावी बदली 
झाली. त्यानंतर बऱ्याच वर्षाने वाशिमला 
जाण्याचा योग आला, तेव्हा समजले की सौ. 
देशमुख वहिनीचे चांगळे चालले आहे. उरलेल्या 
शेतीच्या माध्यमातून तिने पैसा अडका बराच 
कमावला आहे. मग मात्र मला वि. स. खांडेकरचे 
एका कादंबरीतील शब्द आठवले, ते वाक्‍य असे. 
“मिळमिळीत सोौभाग्यापेक्षा ढळढळळीत वैधव्य 
बरे'.. दारूच्या सवयीमुळे वहिनीचे सौभाग्य 
मिळमिळीत झाले होते. पुढे ढळढळीत 
वैधव्यामुळे, तिच्या कर्तृत्वास दुदैवाने का होईना 
पण वाव मिळाला, तिचे भले झाले. 

बंडू देशमुखाच्या कुसंगतीचा परिणाम 
म्हणा अथवा माझ्यातील पुण्याचा साठा संपला 
असेल व पापाचे (मग ते ह्या जन्मातील असो व 
मागच्या जन्मातील असो) फळ म्हणून वाईट 
मार्गाकडे वळण्याची कुबुद्धी माझ्या मनात घर 
करून बसली. प्रलोभनाच्या मागे धावण्यास मी 
सुरुवात केली. पूर्वी मुंबईच्या वास्तव्यात एक पैसा 
पॉइंटने रम्मीची सुरुवात झाली. तशीच 
वाशिममधील काही कर्मचाऱ्यांच्या संगतीमुळे 
इथेही पत्ते खेळावयास सुरुवात केली. पण 
अतिशय कमी प्रमाणात बँक सुटल्यानंतर बहुधा 
शनिवारी आम्ही दुपारी तीन ते संध्याकाळी सहा 
वाजेपर्यंत हा लहान स्वरूपातील जुगार चाले. 
पैशांची उलळाढाळ पण एक अंकी रुपयापर्यंत 
मर्यादित. म्हणजे जुगारात फायदा अथवा 
नुकसान झाळे तर जास्तीत जास्त नऊ रुपये. 

ह्या काळात बँकेतील त्यातल्या त्यात कॅश 
डिपार्टमेन्टमधील कर्मचाऱ्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध 
बँकेत व बाहेरही होते. सुट्टीच्या दिवशी 


एकमेकाकडे सकाळी आम्ही जात असू, गप्पा 
गोष्टी, चहा फराळाचा आनंद लुटत असू. बँकेतील 
कामात एकदिलाने काम करीत असू. एखाद्या 
कॅशिअरकडे कामाचा व्याप जास्त असेल तर 
इतरही त्यास मदत करीत. कॅश बॅलेंस प्रत्येक 
कॅशिअरने स्वतंत्ररीत्या केल्यास वेळ होईल म्हणून 
बरेचदा सर्वाकडील उरलेली रोकड रक्कम एकत्र 
करूनच एकदम कॅश बॅलेंस करीत असू. हे 
एकमेकावरील विश्वासाचे एक प्रकारचे आदर्श 
उदाहरणच आहे. थोडक्यात खेळीमेळीच्या 
वातावरणात एकदिलाने वब एकमेकावरील 
विश्वासाने, बंधुत्वाच्या नात्याने हा कामाचा व्याप 
आम्ही एकत्रपणे सांभाळत होतो. अशा 
वातावरणामुळे आमच्या सुठ््या कमीत कमी होत 
असत. बँकेत जाऊन काम करणे ह्याचा आनंद 
होई. फक्त अडचणीच्या वेळी व महत्त्वाचे काम 
असेल तरच रजा. अन्यथा बँकेतील कामाचा 
आनंद. अशा ह्या आनंदाच्या काळात एके दिवशी 
आनंदाला काळाचीच दृष्ट लागली. एक सप्टेबर 
१९७३ रोजी बँकेतील कामकाजास सुरुवात 
झाली. पेमेंट काउंटरवर तात्या देशपांडेची वर्णी 
लागली होती. एक तारखेस निवृत्ती वेतन 
धारकाची फार मोठी संख्या असल्यामुळे पेमेंट 
कॅशिअरच्या मदतीस कोणीतरी दुसरा कॅशीअर देत 
असत. त्या दिवशी मदतीसाठी मी गेलो. 
देशपांडेकडून पेन्शनरला अंदाजे लागणारी कॅश मी 
घेतली व दुसऱ्या काउंटरवर बसून प्रत्येक निवृत्ती 
धारकाला बोलावून त्यांना पैसे द्यावयास सुरुवात 
केली. पैसे संपल्यानंतर पुन्हा देशपांडेकडून घेतले. 
अशा रितीने दोन तीन वेळा मला पैशाची निकड 
भासली व त्या-त्या वेळी देशपांडेकडून रक्कम 
घेतली. सर्व पेन्शनरचे काम आटोपले व बँकेचा 
बिझनेस आवर्सचा काळ संपला. तीन वाजले होते. 
देशपांडेकडून कॅश घेतल्याचा मी हिशोब ठेवला 
होता, पण त्याच्याकडून कुठल्याही प्रकारची 
पावती घेतली नव्हती. कॅश घेतली -दिली नावाचे 


सार्थक । १०१ 


रजिस्टर प्रत्येक कॅशिअरकडे असते. त्यावर ते 
एकमेकाच्या सह्या पैसे देते-घेताना करण्याची प्रथा 
होती. मी हिशोब केला कॅश जुळली होती. उरलेली 
कॅश देशपांडेकडे देण्यास गेलो असता त्याने मला 
सांगितले की माझी कॅश आज तू टॅली कर मला 
एक महत्त्वाचे काम आहे व भूकही लागली आहे, 
मध्यंतरात जाऊन येतो. आम्ही सहसा एकमेकाचे 
काम टाळीत नसत. मी हो म्हणून देशपांडेची कॅश 
जुळवून टॅली करण्यास सुरुवात केली. पहिल्या 
प्रथम पंचेचाळीस हजार रुपये कमी आले. एवढे 
कमी येणारच नाहीत माझेच कुठेतरी चुकले असेल 
म्हणून पुन्हा प्रयत्न केला, तेव्हा दहा रुपये कमी 
आले. थोडासा दिलासा आला म्हणून पुन्हा प्रयत्न 
केला तेव्हा नऊ हजार रुपये कमी येत गेले. मग मात्र 
मी गजानन भिकाजी जहागीरदार ऊर्फ बालाजीकडे 
गेलो तो हुशार व एकपाठी असल्यामुळे सर्वजण 
त्यास मान देत असत व अडचणीच्या वेळी मदत 
मागत स्वभावानेही फार चांगळा, नेहमी मदतीस 
तो तत्पर राहावयाचा. त्यानेही प्रयत्न केळा पण 
नऊ हजार रुपयाचा फरक होताच. त्याचवेळी 
देशपांडे मध्यांतरात जेवून आला, चेहरा 
रोजच्याप्रमाणेच गंभीर, त्यानेही फरक नसेल 
समजून पुन्हा प्रयत्न केला पण व्यर्थ. शेवटचा 
उपाय म्हणून सर्व कॅशिअर्सची कॅश एकत्र करून 
ताळेबंद केला व अकौंटस्‌ डिपार्टमेंटचा ताळेबंद व 
कॅश डिपार्टमेंटचा ताळेबंद होतो का पाहिले पण 
तरीही नऊ हजार रुपयाचा फरक कायम. मग मात्र 
सर्वांचे धाबे दणाणले. तात्या देशपांडे तर 
बायको-मुलाचे कसे होईल असे म्हणत अक्षरश: 
रडत होता. त्यावेळचे नऊ हजार रुपये 
आमच्यासाठी आत्ताचे नऊ लाख रुपये इतके 
मोलाचे असे होते. मी पण घाबरलो कारण 
तात्याने माझ्याकडे बोट केले असते तर त्या 
प्रकरणात मीही गोवल्या गेलो असतो. पण त्याने 
त्याची चूक कबूल केली. पुन्हा त्या दिवशी ज्यांना 
पेमेन्ट केले होते त्या सर्वांकडे तात्या देशपांडेसोबत 


१०२ । सार्थक 


पी. व्ही. देशपांडे नावाच्या अधिकाऱ्यास घेऊन 
गेला पण पैशाचा ट्रेस लागला नाही. मग एम. एन. 
देशपांडे, तात्याच्या भावास अकोल्याहून 
बोलावण्यात आले. पैसे कमी आल्याची शंभर 
टक्‍के खात्री झाल्यानंतर शाखाधिकारी श्री. 
घोडेगावकर ह्यांनी वरिष्ठ कार्यालयास कळविले व 
त्यांच्या सूचनेनुसार सर्स्पेंस खात्यास नावे टाकून 
बँकेतील हिशोब बंद केला. कॅशबुक टॅली केले. 
पण हे सर्व करण्यासाठी रात्र पूर्ण खर्च झाली. 
दुसऱ्या दिवशीचे सकाळचे ५ वाजले. पूर्ण 
स्टाफनंतरच घरी जावयास निघाला. मी एकटाच 
सिव्हिल लाइन भागात राहाणारा होतो. पाहाटेच्या 
वेळी झुंजूमुंजू लागले होते, त्या उजेडात मी 
सायकलवरून घरी जात होतो. सहज एका 
झाडाच्या फांदी-कडे लक्ष गेळे तर घुबड दिसले. 
पूर्ण आयुष्यात कधी घाबरलो नव्हतो, दरदरून 
घाम सुटला, सायकलवरचा ताबा सुटतो की काय 
असे वाटले. भयाने अंग कापत होते. पण 
कोणत्यातरी अदृश्य शक्तीने अर्थातच ती ईश्वरी 
कृपाच असावी, मी सावरलो. हा प्रसंग मी कधीही 
विसरणार नाही. तो प्रसंग आजही माझ्या मनात 
घट्ट रुतून बसलेला आहे. दुसरे दिवशी शनिवार 
(अर्धा दिवस कामकाजाचा, काम खूप असणार हे 
गृहीत धरून) बँकेत गेलो. प्रत्येकजण आदल्या 
दिवशीच्या प्रकरणामुळे पेमेन्ट काउंटर वर 
बसण्यास टाळाटाळ करू लागला. बरेचदा कठीण 
प्रसंगी मी त्या प्रसंगाला सामोरे जाण्याचे (हा गुण 
मला वडिलाकडून मिळाला असावा) आवाहन 
स्वीकारीत असे. मी हो म्हणालो व कामास 
सुरुवात केली. सुरुवातीला पाच ते दहा मिनिटे 
पेमेन्ट करताना माझे हात थरथरत होते. पण नंतर 
माझ्यातला आत्मविश्वास मी वाढवला पेमेन्ट 
काउंटरबरचे काम सुरळीतपणे पार पडले. आता 
आम्हा सर्व कॅशिअरसमोर प्रश्‍न पडला होता की 
त्या नऊ हजार रुपयाचे काय करावे कारण त्याच 
दिवशी सस्पेंस अकौंटसूची एंट्री रिव्हर्स करावयाची 


होती. तात्या देशपांडेच्या भावाने चार हजार रुपये 
दिले. बाकीची राहिलेली रक्कम पाच हजार रुपये 
सर्व कॅशिअर्सनी जमा करून परतीच्या बोलीवर 
तात्या देशपांडेस दिली. प्रत्येक कॅशिअरने पाचशे 
रुपये दिले. पैसे जमा करण्यात माझा पुढाकार होता. 
बंडू देशमुख पाचशे द्यावयास तयार नव्हता, 
त्यावेळी मी त्याच्यावर रागावलो म्हणालो “ एरवी 
तर मित्र म्हणून तू तात्याच्या गळ्यात गळा 
घालतोस व अशा कठीण प्रसंगी त्याची मदत करू 
इच्छित नाही. "मित्रत्वाचे नाते पणाला 
लावल्यानंतर त्याने पैसे दिले. तात्या देशपांडेने नंतर 
एक-दोन वर्षाच्या आत सर्वांचे पैसे परत केले. बंडू 
देशमुख पैसे का देत नव्हता त्याचे कारण नंतर मला 
समजले. ते असे तात्या देशपांडेस जुगाराचा तसेच 
मटका खेळण्याचा नाद होता, त्याच्या आहारी पण 
तो गेला होता, ह्या कारणास्तव तो नेहमी 
कर्जबाजारी असावयाचा, त्या दिवशी म्हणजे एक 
सप्टेबरला त्याला एका इसमाने ज्याच्याकडून त्याने 
कर्ज घेतले होते, त्या व्यक्तीने धमकी दिली होती 
माझे कर्जाऊ घेतलेले नऊ हजार रुपये आज जर 
परत केले नाही तर तुझा खून करण्यात येईल. 
प्रकरण एवढ्या थरावर गेळे असल्यामुळे व तात्या 
तसा अत्यंत क्रिमीनल माइंडेड होता पण अतिशय 
हुशार व स्वभावाने फार चांगला होता. त्याने त्या 
दिवशी म्हणजेच एक सप्टेबरला 'कॅशमधून नऊ 
हजार रुपये काढले ब धमकी देणाऱ्या इसमास 
बँकेच्या मध्यंतरामध्ये नेऊन दिले. रडण्याचे 
अप्रतिम असे नाटक करून कॅश कमी आली असे 
भासविले. नाटक हुबेहूब साधले व पूर्ण बँक स्टाफ 
त्यात फसला गेला. हे सर्व बंडू देशमुखला माहीत 
होते कारण तो तात्याच्याच जातीचा होता व ऑड 
मॅन आउटची भूमिका घेण्याचा त्याने प्रयत्न केला 
होता तात्या देशपांडे हुशार असला तरीही क्रिमीनल 
माइंडेड असल्यामुळे त्याने ह्या प्रसंगातून धडा 
घेतला नाही. बँकेत अफरातफर करण्याचे त्याने 
थांबवले नाही, शेवटी कानून के हाथ लंबे होते है' 


ह्या म्हणीनुसार तो पुढील एकेका प्रकरणात 
अडकत गेला. शेवटी बँकेने त्यास नोकरीतून काढून 
टाकले. तात्यास त्याच्या पापकृत्याचे फळ अशा 
रितीने भोवले. पण तो स्वभावाने चांगला असल्या 
कारणाने त्याच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीकडून 
खूप मदत मिळाली, सहानुभूती मिळाली. त्याच्या 
बायकोचे त्याच्यावर अपार प्रेम होते. प्रत्यक्ष किंवा 
अप्रत्यक्षपणे तिच्यावर तो ह्या क्रिमीनील 
माइंडेडमुळे अन्याय करीत होता. त्यामुळेही 
कदाचित असे असेल की, बायको अकाली मृत्यू 
पावली, वाईट सवयीमुळे त्याने स्वत:चे व पूर्ण 
कुटुंबाचे नुकसान केले. त्याच्या हुशारीची एक 
घटना सांगून तात्या देशपांडेचे हे प्रकरण संपवितो. 

गणेश उत्सवाचे दिवस होते. वाशिमला 
'राजे वाकाटक' नावाचे फार जुने वा नावाजलेले 
वाचनालय आहे. त्याकाळी गणेश उत्सवाचे 
सध्याप्रमाणे हिडिस व बीभत्स स्वरूप नव्हते. 
चांगले कार्यक्रम राबविले जात. वाचनालयाकडून 
आठ ते दहा दिवस व्याख्यानमालेचे आयोजन 
करण्यात येई. अतिशय चांगले नावाजलेले फर्ड 
वक्ते येत. वाचनालयाकडून सक्तीने देणगी वसूल 
केल्या जात नव्हती. फक्त दरडोई एकच रुपया 
घेण्यात येई. तीही जबरदस्ती न करता, जमतील 
तेवढ्या पैशात व्याख्यान माळेचे व्यवस्थित 
आयोजन होत असे. मला आठवते नाशिक 
येथील सुप्रसिद्ध विद्यावाचस्पती श्री. क्षीरसागर 
यांचे व्याख्यान ऐकण्याचा मळा सुयोग आला 
होता. हे गृहस्थ एका-एका पॅरप्राफएबढे लांबच्या 
लांब वाक्य सहजरीत्या बोलत, त्यांची संवाद 
फेकही फार परिणामकारक होती. ह्या 
वैशिष्ट्यांमुळे ते आजही जवळपास ४५ वर्षानंतर 
माझ्या स्मरणात आहेत. अशाच एका 
गणेशोत्सवाप्रसंगी ऐन दोन तीन दिवस आधी एका 
व्याख्यात्याने मी व्याख्यानासाठी येऊ शकत नाही 
असे कळविले. ऐनवेळी धावपळ झाली. माझे, 
तात्या देशपांडे, जहागीरदाराचे, गणेश मंडळाच्या 


सार्थक | १०३ 


कार्यकारी सदस्यांशी संबंध चांगळे होते. एका 
सदस्याने जहागीरदार ह्यास व्याख्यान देण्याविषयी 
विनंती केली. तो एम. ए. (मराठी) तर होताच पण 
बोलण्याची कला त्याच्यात होती. वेळेच्या 
अभावी त्याने नकार दिला. त्याचवेळी तात्या तिथे 
होता त्याने क्षणाचाही विलंब न करता सांगितले 
की, मी व्याख्यान देतो. मी ब जहागीरदार चाट 
पडलो, कारण तात्यास एवढ्या श्रोत्यासमोर 
बोलता येईल का नाही ! बोबडी तर वळणार नाही 
1 तो ज्या विषयावर बोलणार आहे, त्या विषयाचा 
अभ्यास एवढ्या कमी वेळात करणे अशक्य होते. 
विषय होता स्वातंत्र्यवीर सावरकर. जर व्याख्यान 
फ्लॉप झाले तर, आमची तर जाऊ द्या पण बँकेची 
अब्रू चव्हाट्यावर येईल. पण आम्ही तिघांनी प्रयत्न 
केला. व्याख्यान देण्याचा क्षण आला. मी व 
जहागीरदार दूर ठिकाणी व्याख्यान ऐकण्यासाठी 
उभे राहिलो. भिती होती की तात्या गर्भगळीत 
झाला तर ते दृश्य आमच्याने पाहावणार नाही. 
तात्याने व्याख्यानास सुरुवात केली. आम्ही दोघे 
अचंब्यात पडलो की, हा गृहस्थ एवढ्या कमी 
वेळात कुठलाही अनुभव नसताना पहिल्याच 
प्रयत्नात इतका कसा उत्कृष्ट बोलू शकतो? मी-मी 
म्हणणारे फर्डे वक्तेसुद्धा तात्यापुढे फिके पडतील 
असे त्याचे वक्तृत्व त्या दिवशी झाले. सर्व रसाने 
युक्त, संवादफेक व अभ्यास ह्याचा उत्कृष्ट मिलाफ 
आम्हाला पाहावयास मिळाला. त्याला नंतर 
विचारले तेव्हा त्याने सांगितले की, फक्त धाडस, 
आत्मविश्वास आणि जबरदस्त इच्छा शक्तीची मला 
साथ मिळाली. असे हे व्यक्तिमत्त्व पण फक्त 
क्रिमीनळ माईंड, जुगार बव मटका ह्यांच्या नादी 
लागून स्वत: कुटुंबासह बरबाद होऊ शकते, हे 
माझ्या प्रचितीस आले म्हणून ह्या तात्या 
प्रकरणास' माझ्या आत्मचरित्रात स्थान दिले. 
वाशीम गाव मला खूप आवडले होते. 
तेथील हवामान व माणसेही चांगली होती. लग्न 
पाहावे करून, घर पाहावे बांधून' जीवनात प्रत्येक 


१०४ | सार्थक 


व्यक्तीने ह्या म्हणीचा प्रत्यक्षात उपयोग करावा, 
अशीच ही म्हण आहे. लग्न तर झाले होते. घर 
बांधण्याचा विचार मनात घर करून होता. मी व 
बालाजी जहागीरदारने पुढाकार घेतला. बँक 
त्यावेळी घरासाठी वैयक्तिक कर्ज देत नव्हती. 
त्यासाठी संस्था स्थापन करणे आवश्यक होते. 
बंडू देशमुख आम्हाला जागा फुकट देणार होता 
पण एका अटीवर, सस्था त्याचे वडिलांचे नावावर 
रजिस्टर करावी. आम्ही प्रयत्न करण्यास सुरुवात 
केली पण तत्पूर्वीच बंडू देशमुखचा अंत झाला. 
नंतर काही दिवसांनी दुसरी संस्था रजिस्टर केली 
पण इतर सभासदांनी वेळेवर पैसे दिले नाहीत. 
माझ्या स्थानांतरानंतर संस्थेकडे कोणी लक्ष दिले 
नाही. संस्थेचे रूपांतर लिक्कीडेशन होण्यात झाले. 
माझे वाशिमला राहाण्याचे स्वप्न कायमचे भंग 
पावले. 

नऊ हजार रुपयाच्या प्रकरणानंतर प्रमोशन 
मिळेपर्यंत प्रत्येक महिन्यास निवृत्ती वेतनचे 
पेमेन्ट करण्यासाठी मला पेमेन्ट काउंटर वर बसावे 
लागले, एकदा असेच पेमेन्ट काउंटर वर बसलो 
असता एक बुरखाधारी व्यक्ती माझ्या समोर पेमेंट 
घेण्यासाठी उभी राहिली. त्या व्यक्तीचे नाव होते 
श्री.मती खुर्शीद बेगम. मुसलमानाबद्दह आधीच 
द्वेष, समोरील व्यक्तीकडे न पाहाता काहीशा 
नाराजीनेच नाव विचारले, टोकन घेण्यासाठी 
समोर पाहिले माझी तिच्याकडे दृष्टी जाताक्षणीच, 
त्या व्यक्तीने चेहऱ्यावरचा पडदा बाजूस सारला, 
तर अहो आश्चर्यम्‌ू ! चेहरा काळजीने म्लान 
झालेला होता. पण सावळ्या रंगाच्या तरुणीचा 
एका आगळ्या-वेगळ्या तेजाने खुलून दिसणारा, 
तारुण्याने मुसमुसलेला, नाकी-डोळी नीटस, 
अंगकाठी सडपातळ, हुबेहूब वहिदा रहमानच्या 
चेहऱ्यासारखा असलेला चेहरा दिसला, वय फार 
फार तर २५ वर्षे असेल. मी तर स्वत:ला विसरलो. 
दोन मुलांचा मी २७ वर्षे वयाचा बाप आहे, हे सर्व 
विसरलो. त्याक्षणी प्रथम तुज पाहता... ' ची मला 


अनुभूती झाली. माझी अशी झालेली अवस्था तिने 
पाहिली. स्त्रिया ह्या अत्यंत चाणाक्ष असतात. 
कोणता पुरुष कोणत्या नजरेने आपणास निहाळत 
असतो हे त्यांच्या चटकन्‌ लक्षात येते. तिच्याही हे 
लक्षात आले की नाही मला माहीत नाही. पण 
तीसुद्धा एकटक नजरेने माझ्याकडे काही वेळ 
पाहात राहिली. तिच्या म्लान चेहऱ्यावर आलेली 
लजञेची छटा मला दिसली. काही क्षणानंतर मात्र मी 
भानावर आलो. तिनेही बुरखा चेहऱ्यावर पटकन्‌ 
ओढला. पेमेंट घेतले व पसार झाली. नंतर जेव्हा- 
केव्हा ती बँकेत येई त्यावेळी मला भेटल्या, 
बोलल्याशिवाय जात नसे. तिचे लग्न चार-पाच 
वर्षापूर्वी झाले होते. नवरा मिल्ट्रीत होता. तिथेच तो 
१९७१च्या पाक युद्धात कामाला आला होता, 
म्हणून तिला कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळे. घरातील 
इतर व्यक्ती तिच्या ह्या कमजोरीचा फायदा घेत 
होती. हे सर्व तिच्या सहनशक्तीच्या पलीकडचे 
होते. ह्या पार्श्वभूमीवर मी तिला आवडलो होतो, 
ती माझ्यावर फिदा झाली होती. एकदा स्टॉफ 
टिफीनरूममध्ये मी एकटा असताना तिने ह्या प्रेमाची 
कबुली दिली होती. प्रेमाला स्थळ-काळाचे भान 
नसते. शाळा, कॉलेज, नाट्यमंदिर, घर इत्यादी 
स्थळे, प्रेम होण्यास सहाय्यक होऊ शकतात, असे 
ऐकले होते, आता त्यात बँकेच्या काउंटरचीसुद्धा 
भर पडली असे विनोदाने म्हणावे वाटते. भरकटत 
जाण्याची, माझा पाय घसरण्याची शक्‍यता फार 
होती. त्यास मुख्यत: दोन कारणे, एक कारण 
तिच्याबद्दलची दया-सहानुभूती आणि तिचे सौंदर्य. 
सौंदर्याची एवढी ताकद आहे की फार पूर्वी 
अप्सरांनीही क्रषिमुनीस आपल्यासमोर लोटांगण 
घालण्यास भाग पाडले होते. मी तर कीस झाड की 
पत्ती' तसे पाहिळे तर, ती अप्सराही नव्हती, मी तर 
क्रषी मुळीच नव्हतो, पण ह्या घटनेची गांभीर्यता 
कळण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे आहे म्हणून हा 
खटाटोप केला. पण कोणास ठाऊक ! मला मात्र 
एका अदृश्य शक्तीने नेहमीच वाचविले आहे. असे 


बरेच अनुभव माझ्या जीवन-आलेखात 
सापडतील. खुर्शीद बेगम माझ्यासाठी वेडी झाली 
होती. एकदा तर माझ्या घरी येताना मी तिला 
तहसील ऑफीसजवळ पाहिले, आजूबाजूस गर्दी 
असतानासुद्धा, मी तिला गाठले. माझ्या मनात 
विचारांची मालिका सुरू होती, आपण आता इथेच 
थांबले पाहिजे. ह्यापेक्षा पुढे गेळो तर त्याचे परिणाम 
फार वाईट होतील. कौटुंबिक, सामाजिक व 
धार्मिक परिणामाचा विचार तर न केलेलाच बरा, 
मनातही तो विचार नको. पुढील होणारे अनर्थ तरी 
टळतील. असे विचार माझ्या टाळक्यात शिरले. 
तिला सर्व गोष्टींची कल्पना दिली. मी तुझे स्वप्न 
साकारू शकणार नाही. हे निक्षून सांगितले ते तुझ्या 
व माझ्या दृष्टीने घातक ठरेल. आपण आपले पाय 
जमिनीवरच ठेवून वास्तव्याच्या जगात वावरू. तू 
माझ्यासाठी बँकेची गिऱ्हाईक व मी तुझ्यासाठी 
बँकेचा कर्मचारी एवढेच आपले नाते. भविष्यातही 
हेच नाते राहील. तिला हे मनापासून पटले ! खुदा 
हाफीज ! म्हणून ती माझ्या दृष्टीआड झाली. 
बँकेच्या कामापुरतीच आमची भेट मर्यादित तर 
पूर्वी होतीच. तशीच ती भविष्यात पुढेही राहिली. 
हे जे प्रेमाचे वर्णण आलेले आहे ते फक्त मानसिक, 
शारीरिक संबंध कधीही आले नव्हते. त्या 
प्रसंगाची मालिका खुर्शीद बेगम विसरली का नाही 
मला माहीत नाही. मी मात्र विसरलो पण क्वचित 
प्रसंगी स्त्रियावर पूर्वीच्या काळी जे अन्याय होत 
असत त्याचे वर्णन वाचताना मात्र खुर्शीद बेगम 
काही क्षणासाठी डोळ्यासमोर उभी राहाते. 
अधोगती होण्यापासून मी बचावलो. ईश्वरास 
करुणाकर, तारणहार ब करुणाघन का म्हणतात, 
ह्याचा मला साक्षात्कार झाला. खरोखरच 
माझ्यासारखा भाग्यवान मीच. कलियुगात जर 
कोणाकडून मानसिक पाप झाले तर ते पाप नव्हे. 
शरीराद्वारे असे अनैतिक कर्म झाल्यास त्याचे पाप 
लागते असे मानण्यात काहीच गैर नाही, या उलट 
कलियुगात मनाद्वारे काही नैतिक कर्म झाल्यास ते 


सार्थक | १०५ 


पुण्यात जमा होते. उदाहरणार्थ मानसिक जप करणे 
हे पुण्य आहे, तुलसी रामायणात कलियुगाचे वर्णन 
करताना: 

कलियुग कर यह पुनीत प्रतापा । 

मानस पुण्य होय, नही पापा ॥। 

मात्र याचा अर्थ असा नाही की, माणसाला 
मानसिक पाप करण्याची सवलत शास्त्राने दिली 
आहे, म्हणून तो सतत मानसिक पाप करीत 
राहिला तरी चालेल. ही सवलत फक्त 
अपवादात्मक आहे. भावार्थ असा की कलियुगात 
माणसाच्या मनात वाईट विचार आला पण त्या 
वाईट विचाराचे शारीरिक कर्मात रूपांतर 
होण्यापूर्वी  पश्चातापपूर्वक अंतःकरणाने 
परमात्म्याची क्षमा-याचना केली तर परमेश्वर त्या 
पापाचे क्षालन करतो. पण तसले विचाराचे पाप 
माणसाकडून पुन्हा होऊ नयेत. अशाच अर्थाचा 
कबीराचा एक दोहा आहे. मन गया तो जाने दे । 
मत जाने दे शरीर' नही खिची कमान तो कहाँसे 
निकलेगा तीर ।। हे वाचण्यात आल्यानंतर माझ्या 
मनातील तगमग थांबली. तोपर्यंत मात्र 
माझ्याकडून पाप झाले ह्याची सतत मनात भिती 
घर करून होती. 

माझ्या जीवनातील ह्या घटना समांतर घडत 
गेल्या. इकडे घराकडे ससारातही लक्ष नव्हते असे 
नाही. त्या कर्तव्यास तर कधीही लाथाडण्याचा 
प्रश्‍न तर नाहीच पण दुर्लक्षही केले नाही. चि. रेणू 
व चि. अजय हे बालवाडीत (इंग्रजी माध्यमाच्या) 
शिकत होते. भाऊ शंकर, मन्ना हे अनुक्रमे शाळेत 
व कॉलेजमध्ये जायचे. सुलभा माझी बहीणही 
राणी लक्ष्मीबाई कन्या शाळेत शिकत असे. 
सर्वकाही 'ऑल इज वेल' अशी स्थिती होती. इ. 
स. १९७७५च्या पाच जानेवारीस आमच्या संसारात 
आणखी एकाची भर पडली. चि. अनिलचा 
'रेनॉल्डस मेमोरीअल' हॉस्पिटलमध्ये जन्म झाला. 
सकाळी तीन वाजल्यापासून सौभाग्यवतीस 
प्रसूतीच्या कळा येण्यास सुरुवात झाली. आमचे 


१०६ । सार्थक 


घरमालक श्री. रामभाऊ बावणे ह्यांच्याकडच्या 
कारने आम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलो. काही वेळातच 
प्रसूती झाली. पुत्ररत्न झाले होते. नर्सला बक्षीसी 
दिल्याचे आताही मला आठवते. ह्या 
बाळांतपणाच्या काळात व नंतरही माझी बहीण 
चि. शोभा हिची खूप मदत झाली. आताही 
सौभाग्यवतीच्या तोंडून तिची प्रशंसा ऐकावयास 
मिळते. 

बँकेचे शाखाधिकारी श्री. धर्माधिकारी 
साहेबांची बदली झाली व त्यांच्या जागेवर श्री. 
व्ही. एम. पुणतांबेकर शाखाधिकारी आले. 
अत्यंत खडूस माणूस, भ्रष्टाचार वाईट आहे, असे 
त्यांना वाटतही नव्हते. त्यांनी श्री. एस. यु. जोशी व 
काही कारकून ह्यांना हाताशी धरून कर्ज वाटपात 
भ्रष्टाचार करण्यास सुरुवात केली. 'सार्थक'च्या 
पूर्वार्धात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मी माझे मत 
प्रदर्शन केळे आहे. पण पुराव्याअभावी व 
वरिष्ठांच्या विरोधात उभे राहण्याची भिती वाटत 
असल्यामुळे मी व माझ्या मताचे जवळपास सर्व 
कॅशिअर्स श्री. पुणतांबेकरच्या विरोधात जाऊ 
शकलो नाही. ह्या दरम्यान श्री. पि. व्ही. देशपांडे 
नावाचा झंझावत अकोौंटंटच्या रूपाने बँकेत 
अवतीर्ण झाला. देशपांडेबद्दल बरेच काही, त्यास 
दिलेल्या श्रद्धांजली' ह्या स्वतंत्र लेखात आले 
आहे. खेळाडू वृत्तीचा, धाडशी, इंग्रजी फाड-फाड 
बोलणारा, हुशार, भ्रष्टाचाराची चीड असणारा हा 
गृहस्थ तेवढाच मनमिळाऊ स्वभावाचा होता. 
त्यास जेव्हा पुणतांबेकरच्या भ्रष्टाचाराबद्दल 
कळाले, तेव्हा त्याने आम्हा कॅशिअर्स व काही 
कारकुनास हाताशी धरून पुणतांबेकरच्या विरोधात 
शंख पुकारला. श्री. पि. व्ही. देशपांडेस सर्वजण 
टिल्लू ह्या टोपण नावाने संबोधित असत. ते 
त्यालाही आवडे. वरिष्ठ कार्यालयाकडे त्याने 
भ्रष्टाचाराची शंका असल्याचे कळविले. चौकशी 
करण्यासाठी वरिष्ठ कायीलयाकडून टीम आली. 
सर्वांची चौकशी केली. कर्ज वाटपाच्या पहिल्या 


हप्त्याचे पेमेंट करताना माझ्याकडून एक छोटीशी 
चूक झाली होती. पेमेंट रजिस्टरमध्ये ज्या तिघांना 
पहिल्या हप्त्याचे प्रत्येकी ९00 रु. पेमेंट 
करावयाचे होते त्यांची वेगवेगळी नावे लिहून 
त्यांच्या नावासमोर पेमेंटची रक्कम वेगवेगळी 
लिहावयास पाहिजे होती. पण तिघांची मिळून एकत्र 
असे रुपये २७00-00चा आकडा एकाच्याच 
नावासामोर मी लिहिला होता व ते पैसे 
शिपायासोबत श्री. जोशीकडे (त्यांच्या 
म्हणण्यानुसार पाठविले होते. प्रत्येक 
लाभधारकांना बोलावून त्यांच्या हातात पेमेंट 
द्यावयाचे असते. पण बँकेतील प्रथा, विश्वासार्हता 
ब कुठल्याही प्रकारची मनात शंका न येता 
माझ्याकडून ही चूक झाली. ती चूक चौकशी 
अधिकाऱ्याच्या चौकशी दरम्यान लक्षात आली. 
मला त्यांनी बोलावले, मी घडलेली हकिकत 
सांगितली. चौकशी अधिकाऱ्याने विचारले की हे 
तुम्ही लेखी स्वरूपात द्याल काय? मी होय 
म्हणालो त्यानुसार मला मेमो मिळाला. मी त्या 
मेमोचे जे उत्तर देणार होतो ते शाखाधिकाऱ्याच्या 
विरोधात जाणारे होते व माझ्यावरही ताशेरे आले 
असते. शाखाधिकाऱ्याने मला दम भरला, दबाव 
आणून ते जसे सांगतील तसे लिहून दे म्हणाले. 
पण सत्यापासून मी हटलो नाही. शाखाधिकाऱ्याने 
भ्रष्टाचार केला होता हे सिद्ध झाले पण त्यांना 
शिक्षा झाली नाही. फक्त वानींग मिळाली. टिल्लू 
देशपांडे काही स्वस्थ बसला नाही व संधीची वाट 
पाहात राहिला. काही महिन्यांनी श्री. जोशी व 
पुणतांबेकर ह्या दोघांची एकाचवेळी बदली झाली. 
पुणतांबेकरची  अमरावतीस व जोशीची 
यवतमाळला. जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात 
नाही' असे म्हणतात, तसेच झाले दोघांनीही एकाच 
ट्रक्ममध्ये घरगुती सामान नेले व पावत्या वेगवेगळ्या 
दाखवून बँकेची फसवणूक करून बँकेकडून पैसे 
घेतले. टिल्लू देशपांडेकडे संधी साधून आली. 
त्याने पुन्हा वरिष्ठ कार्यालयास कळविले. श्री. 


जोशीला माफीचा साक्षीदार करून चौकशी 
अधिकाऱ्याने पुणतांबेकर दोषी आहेत असे 
कळविले. श्री. पुणतांबेकरच्या वयाचा विचार 
करून सक्तीने निवृत्त व्हावयास त्यांना बँकेने भाग 
पाडले. शेवटी दुधाचे दूध व पाण्याचे पाणी झाले. 
हा टिल्लू माझा जवळचा असा मित्र झाला. पुढेही 
मी निवृत्त होण्यापूर्वीपर्यंत आमचे संबंध येत गेले. 
त्याच्या निवृत्तीच्या दिवशी बँकेच्या कारने त्याला 
त्याच्या घरी पोहोचवण्याचा मान मला मिळाला. 
अशी बँकेत प्रथा आहे. टिल्लूस न्याय मिळाला. 
त्याच्या स्वभावाच्या आणखी एका पैलूचे वर्णन 
केल्याशिवाय हे प्रकरण संपणार नाही. त्यास 
पैशाची अजिबात आसक्ती नव्हती व वाशिमहून 
गडचिरोलीस त्याचे स्थानांतर झाल्यावर त्याला 
एक लाखाची महाराष्ट्र शासनाची लॉटरी लागली. 
इन्कमटॅक्स वजा जाता ६७ हजार रुपये त्यास 
मिळाले. ते सर्वच्या सर्व पैसे घेऊन तो डव्हा 
येथील नाथनंगे महाराज प्रतिष्ठानला, त्याच्या 
सद्‌गुरूकडे गेला व त्यांचेसमोर ते पैसे ठेवले व 
याचा विनियोग कसा करू असा प्रश्‍न टिल्लूने 
महाराजांना विचारला. महाराजही तेवढेच किंवा 
त्याच्याहीपेक्षा कितीतरी पट जास्त अनासक्त 
वृत्तीचे होते. सगळे पैसे महाराज प्रतिष्ठानासाठी 
उपयोगात आणू शकले असते पण महाराजांनी 
टिल्लूस सांगितले की, “तुझी बहीण लग्नाची 
आहे, तिच्या लग्नासाठी ह्या पैशाचा उपयोग कर 
ब राहिलेल्या पैशाचा विनियोग संसारासाठी कर" 
अशा प्रकारचे औदार्य शिष्य व सदगुरूत 
पाहावयास मिळणे सध्यातरी अपवादात्मकच 
आहे. 

आठवडी बाजार असतो त्याप्रमाणे आमचा 
पत्त्याचा आठवडी जुगार चालू होता. सुरुवातीस 
एक पैसा पॉइंटने रम्मी खेळायचो, तो भाव पाच 
पैसे पॉइंटने खेळण्यापर्यंत पोहोचला. त्यावेळपर्यंत 
तरी पत्त्याच्या जुगारात नुकसान अथवा माझा फार 
मोठा फायदासुद्धा झाला नव्हता. पत्त्याच्या खेळाचे 


सार्थक | १०७ 


माझे दोन ग्रुप होते. एक बँकेच्या कर्मचाऱ्यासोबत 
व दुसरा मी ज्या सिव्हिल लाइन भागात राहात 
होतो, तेथील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मित्रांचा ग्रुप. 
शनिवारी बँकेतील ग्रुप तर रविवारी दुसरा ग्रुप. 
सुरुवातीला फार कमी वेळात आम्ही हा जुगार 
आटोपता घेत,नंतर पिरॅडिकली वाढत गेला. 
बरेचदा सौभाग्यवतीच्या विसरभोळेपणाचा फायदा 
घेतला. माझ्याकडे काही वेळा पैसे नसत. त्यावेळी 
मी तिच्याकडे मागत असे. तिच्याकडूनही मिळत 
असत, पण तिच्याकडे सारखे-सारखे मागणे 
बरोबर नाही, म्हणून तिच्या पेटीतील तिच्या 
साठवलेल्या स्त्री-धनातून मी पैसे चोरीत असे. 
फायदा झाला तर ते चोरलेले पैसे तिच्या नकळत 
जिथून घेतले होते त्याच ठिकाणी ठेवत असे. जर 
पैसे हरलो तर तो भुर्ण्ड तिला बसे. ती फारच 
भोळी व तिचा माझ्यावरील विश्वास ह्यामुळे झालेले 
नुकसान तिला समजतच नसे. अर्थात जुगारातील हे 
पैशाचे ट्रॅजक्शन फार कमी म्हणजे नगण्यच. आता 
मात्र मला ज्ञानोत्त जाणीव झाली की, पैसे 
चोरण्याची ही मानसिक क्रिया नसून शारीरिक 
कर्मच आहे व त्याचे मला पाप लागले असेलच. 
कदाचित भोग भोगून प्रारध संपळेळे असेल. 
ह्यानंतरही पत्ते खेळण्याचे व्यसन सुटले नाही, पण 
आणखी एक प्रलोभन आ वासून समोर उभे राहिले. 
लाइफ एन्जॉय करण्यासाठी दारू पिणे' हेच ते 
प्रलोभन. अवती भवतीची वाईट मित्रांची संख्या 
वाढत गेली तसे पाहिले तर चांगली मित्र मंडळी 
संख्येने कमीच. ह्या चांगल्या मित्रमंडळीत प्रकाश 
बल्लाळ नावाचा एक मित्र वाशिमला मुंबईहून 
इन्‌कम टॅक्समधील नोकरी सोडून आला होता. 
मुंबईच्या वास्तव्यात मी ज्या श्री.कृष्ण बोर्डिंग 
हाउसमध्ये राहात होतो, तिथे त्याची माझी 
ओळख झाली होती. फेड्रेशनमधील नोकरीच्या 
निमित्याने त्याची बदली वाशिमला झाली होती. 
ह्या चांगल्या मित्रास मी आमच्या वर्तुळात आणून 
बिघडविले होते. काही प्रमाणात मीही 


१०८ | सार्थक 


बिघडण्याच्या वाटेवर होतोच. अर्थात दारू 
पिण्याचे हे समर्थन नव्हे. सुरुवातीस पाच-सहा 
महिन्यात एखादी पार्टी होत असे,नंतर दर तीन 
महिन्यांनी तर आणखी पुढे चालून एका महिन्याने 
दारू, ह्या दरम्यान माझ्या शेजारी श्री. पी. व्ही. 
शुक्ल नावाचे नाशिकचे गृहस्थ राहावयास आले. 
उंचा पुरा, गोरापान निळसर डोळे असलेला हा 
गृहस्थ राज्य-परिबहन महामंडळात असीस्टन्ट 
डेपो मॅनेजर होता. त्यांचे कुटुंब बायको, तीन मुले 
ब दोन मुली. सर्वजण दिसावयास सुंदर. त्यांचे 
इंग्रजी फर्डे होते, तो हुशारही होता. पण परिवहन 
मंडळातील कर्मचाऱ्यांना हँडळ करणे फार 
जिकिरीचे काम. डेपोतून थकून-भागून घरी 
आल्यानंतर मानसिक व शारीरिक तणावातून मुक्त 
राहाण्यासाठी ते गृहस्थ दारू प्यावयाचे, केव्हा- 
केव्हा दारू पिण्याचे प्रमाण जास्त होई पण 
साधारणपणे ते संयमित असे. सौ. शुक्‍ल यांनी 
दारू पिण्याबद्दल नापसंती कधी व्यक्त केली नाही. 
त्यांच्या नादी लागून मी कधी कधी बेचव दारूची 
चव, चवीने चाखत असे. पुढे ते प्रमाण वाढले. 
पिणे त्याच सोबत अभक्ष्य भक्षण बरेचदा 
करण्याचा मोह अनावर होई व तसे घडेही. ह्याच 
संदर्भात मला आणखी काही सांगावयाचे आहे. ते 
असे दारू, जुगार, सिगरेट पिणे व अभक्ष्य 
भक्षणाच्या पार्टीच्यावेळी एखादा सात्त्विक मित्र 
ह्या सवयीमध्ये भाग घेत नसेल तर त्यावेळी 
आम्ही त्यास मूर्खात काढीत असू. म्हणत असू 
की, अरे ! असा कसा रे तू नेभळट ! नामर्द ! 
मर्दाला कोणते ना कोणते तरी व्यसन असावयास 
पाहिजे. ' वाशिम सुटल्यांनतर अशाप्रकारची सर्व 
व्यसने सुटली, तंबाखूचे व्यसन सुटले नाही, पण 
काही वर्षानंतर म्हणजे इ. स. १९९१ मध्ये तेही 
कायमचे सुटले. प. पू. अप्पांनी ह्या बाबतीत 
स्वतःचा अनुभव मनोबोधात लिहिलेला वाचला, 
तेव्हा मी फार ओशाळलो, माझे मलाच पूर्वीचे 
किळसवाणे जीवन किती भयानक होते याची 


जाणीव झाली. तो अनुभव असा प. पू. अप्पा 
एकदा रेल्वेने पहिल्या दर्जाच्या डब्यातून प्रवास 
करीत होते. त्यांच्यासोबत तीन अनोळखी प्रवासी 
होते. पू. अप्पा स्वामी विवेकानंदाचे पुस्तक 
वाचत होते. काही वेळाने त्या प्रवाशांनी दारूच्या 
बाटल्या काढल्या, सिगरेट पीत अभक्ष्य भक्षणास 
सुरुवात केली. त्यांचा पत्त्याचा जुगारही सुरू 
झाला. प्रत्येकवेळेस ते सहप्रवाशी अप्पांना ह्या 
गोष्टीत सहभागी होण्याचा आग्रह करीत होते, पण 
अप्पा प्रत्येकवेळी नाही म्हणत होते, कारण त्यांना 
ह्या सर्व गोष्टीची किळस होती. प्रवासी मात्र मर्द 
को ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिये असे म्हणत 
होते. प. पू. अप्पांनी लिहिले की, 'व्यसन नसेल 
तर पुरुष नाही असे म्हणणे हे कोणत्या प्रमाणाने 
सिद्ध करायचे? बुद्धीचा उपयोग असा करावा 
का?' हे वाचल्यानंतर जीवन जगण्याचा खरा 
अर्थ, खरे तत्त्व काय असते याचा माझ्या डोक्यात 
प्रकाश पडला. बँकेत त्याकाळी कॅशिअरला हेड 
कॅशिअर चे प्रमोशन मिळण्यासाठी १५ वर्षे लागत 
म्हणून मी तरी कधी मला प्रमोशन मिळेल ह्याचे 
स्वप्नही पाहिले नव्हते. पण इ. स. १९७४- 
७५च्या दरम्यान प्रमोशनसाठीची १५ वर्षाची 
मर्यादा ८ वर्षापर्यंत करण्यात आली. श्री. श्री.कृष्ण 
डोंगरे नावाचा साधारणत: माझ्यापेक्षा एक दोन 
वर्षांनी वयाने सिनियर, त्याचे स्थानांतर प्रमोशनवर 
यवतमाळहून वाशिमला आमच्या एस. बी. आय. 
शाखेत झाले होते. तो माझा अगदी जवळचा असा 
मित्र झाला. माझ्याबरोबर तो पत्तेही खेळायचा, 
अभक्ष्य भक्षण करण्यातही मी त्याला साथ 
द्यावयास सुरुवात केली. त्याने ब्रेन वाशिंग करून 
रडत-पडत का होईना पण प्रमोशन घेण्यासाठी 
माझी मानसिक तयारी करून घेतली. ह्या सर्व 
अनावश्यक नव्हे तर वाईट गोष्टी करतेवेळी माझे 
वाचन चालूच होते. ती तारतम्य बुद्धी मी कधीच 
गहाण ठेवली नाही. वाशिम भागातीलच एक फार 
प्रसिद्ध असा रहस्यमय-, काटंबरीकार, त्याचे नाव 


श्री. नेमाडे पण तो अल्पायुषी ठरला, त्याच्या 
कादंबरीतील पात्रांची नावे त्याने आपल्या 
मित्रांचीच दिली होती. उदा. इन्स्पेक्टर चंदा बावणे, 
डिटेक्टीव्ह बाबा बावणे, अरुण काळे, नारायण 
कुळकर्णी इत्यादी. त्यांच्या सर्व कादंबर्‍या मी 
वाचून काढल्यानंतर पॉपिलॉन नावाची जगप्रसिद्ध 
कादंबरीच्या वाचन केळे त्याच काळात मी 
बँकेतील प्रमोशनची परीक्षा दिली. कसा-बसा पास 
झालो, नंतर साक्षात्कार मध्येही माझे सलेक्शन 
झाले. 

प्रमोशन होणारच होते. दारू पिण्याचे प्रस्थ 
फार मोठ्याप्रमाणात नव्हते. दारू पिताना वेगळ्या 
धुंदीत-मस्तीत असल्यामुळे काही वाटायचे नाही, 
पण दुसरे दिवशी हँग ओव्हर मुळे डोके दुखायचे, 
इतके की बँकेत जाणे होत नसे. घरूनच रजा 
पाठवाबयाचो, प्रमोशन घेतले तर असे करता 
येणार नव्हते,. कारण रजा घरून पाठविता येत 
नव्हती. कॅशचा पूर्ण चार्ज दिल्याशिवाय रजा 
मिळत नसे. असे जर वरचेवर घडले तर बँकेच्या 
नोकरीस मुकावे लागले असते. असे जर झाले तर 
नंतरचे भविष्यातील होणारे भयावह दुःख 
डोळ्यासमोर सारखे दिसायचे. मागे उल्लेखलेल्या 
अदृश्य शक्तीमुळे असेल कदाचित, पण वरील 
विचार माझ्या मनात सतत घोळत असत. कधी- 
कधी दारू पिण्याची सवय सोडून द्यावी, हा 
विचार मनात वरचेवर बळावत गेला. अशातच 
एक घटना घडली इ. स. १९७६, ३0 डिसेंबरचा तो 
दिवस होता. बँकेचा पगार महिन्याच्या शेवटच्या 
किंवा त्याच्याही एक, दोन दिवस आधी 
व्हावयाचा. त्या दिवशी पाच रुपयाचे नवे कोरे 
पाकीट घेऊन मी स्कूटरवरून घरी जात होतो. 
रस्त्यातच बसस्टँडसमोर कोरोनेशन नावाचा 
इंग्रजाच्या काळापासून चालत आलेला क्लब 
आहे. तिथे उच्चभ्रू लोक पत्ते खेळावयास यायचे. 
बँकेतील कर्मचारी असल्यामुळे माझीही उच्चभ्रू 
लोकात गणना होत होती. त्यापूर्वी एक-दोन वेळेस 


सार्थक । १०९ 


पत्ते खेळण्यासाठी मी त्या क्लबमध्ये गेलो होतो. 
स्कूटरवरून घरी जाताना माझे लक्ष क्लबकडे गेले. 
खिशात पगार होताच न कळत स्कूटरचे हॅण्डल 
क्लबकडे वळले. वेळ रात्री आठची होती. 
क्लबमध्ये गेल्यावर पत्ते खेळावयास बसलो, 
त्यादिवशी फार मोठ्या स्टेक ने म्हणजे २५ पैसे 
पॉइण्टने रम्मीचा डाव बसला होता. पैसे भरपूर 
खिशात होते. मोह आवरला नाही. दोन तीन 
तासातच खेळ खल्लास. पाचशे रुपये मी पत्त्यात 
गमावून बसलो. विचाराचे तांडव सुरू झाले. 
पत्त्याचा जुगार वाईट असतो हे मला कळत होते 
पण खऱ्या अर्थाने त्या दिवशी अनुभवले. असेच 
जर होत राहिले तर, आपल्यावर अवलंबून 
असणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांचे काय होईल? 
पत्नीचा जन्मभर योग्य तो सांभाळ करीन अशी 
लग्नाच्या वेळी घेतलेली शपथ आठवली. 
त्याचक्षणी दुसरी शपथ नव्हे भीष्म प्रतिज्ञा मी केली 
की, वाशीम सोडताना, येथील वास्तव्याच्या 
शेवटच्या रात्री मी ह्याचठिकाणी पत्ते खेळण्यास 
येईल व हरलेले पाचशे रुपये वसूल करीनच, 
तत्पूर्वी किंवा त्यानंतर मात्र पत्त्याच्या जुगारीची व 
माझी फारकत नेहमीसाठी होईल. 

एका वेगळ्या घटनेचा माझ्या जीवन- 
आलेखात आवर्जून उल्लेख करावा वाटतो. 
कोणत्या वर्षी ही घटना घडली आठवत नाही. 
वर्षाला महत्त्व देण्याएबजी घटनेचे महत्त्व माझ्या 
लेखी जास्त आहे. आम्ही मित्र मंडळी (बँकेतील 
व बँकेव्यतिरिक्त मित्र) एकत्र बसलो होतो. त्या 
मित्रात श्री. सारंग राजे नावाचा एक चांगला पण 
विक्षिप्त असलेला मित्र होता. त्याचा मोठा भाऊ 
डॉक्टरच्या हुद्यावर काश्मीरला मिल्ट्रीत नोकरीवर 
होता. डॉक्टर भावास मोटर सायकलची 
आवश्यकता होती. आमच्या ह्या सारंग राजेस 
काय हुक्की आली ठाऊक नाही. त्याने आवाहन 
केले की जर कोणी माझ्यासोबत मोटर सायकलने 
काश्मीरला येण्याचे धाडस दाखवीत असेल तर मी 


११० | सार्थक 


माझ्या मोटरसायकलवर काश्मीरला त्यास घेऊन 
जाईन. ती भावास देऊन रेल्वेने आम्ही परत येऊ. 
माझा स्वभाव तसा धाडसी आहे, निर्णयही 
तडकाफडकी घेत असे, कारण निर्णय न 
घेण्यापेक्षा एखादेवेळी चुकीचा जरी निर्णय घेतला 
गेला तर ते केव्हाही चांगळे' हे कुठेतरी वाचलेले 
वाक्‍य मनात घट्ट बसले होते. असे चुकीचे निर्णय 
बर्‍याचदा आवश्यकता नसतानाही मी घेतल्याचे 
आठवते. व त्या निर्णयामुळे माझ्यावर बरेचदा 
पश्चातापाची पाळीही आली होती. ह्यास हवे तर 
स्वभाव दोष म्हणा, मी त्याचे आवाहन तात्काळ 
स्वीकारले. एकदा शब्द दिल्यानंतर तो पाळणे 
ह्यावरच माझा भर. मग काय आमच्या तयारीस 
सुरुवात झाली. प्रवासात काय आवश्यकता 
भासते ते सर्व जमविले. संपूर्ण वाशीम शहरात ही 
बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. आमचा ठीक- 
ठिकाणी काश्मीरला निघण्यापूर्वी सत्कार झाला. 
बँकेच्या स्टाफनेही सत्कार केला. काश्मीरला 
जाण्याची परवानगी मी वडिलांकडून घेतली नाही 
कारण ते अशा धाडसी निर्णयास अनुकूलता 
दर्शविणार नाहीत, त्यांची परवानगी नाही 
मिळाली तर माझे जाणे रद्द होईल. मग मी 
दिलेल्या शब्दाचे काय? कुटुंबातील बाकीच्या 
व्यक्तींची परवानगी घेणे माझ्या दृष्टीने कठीण 
नव्हते. जाण्याचा दिवस उजाडला दुपारचे ३ 
वाजले असतील. वाशीम येथील ख्यातनाम 
बालाजी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले. 
मोटारसायकलवर बोर्ड लावला होता. बाशीम ते 
काश्मीर' मोटारसायकलवरचा आमचा हार-तुरे 
घालून फोटो काढण्यात आला. ह्यापूर्वी मी 
मोटारसायकलवर फार हिंडलो होतो. माझा रेकॉर्ड 
ब्रेक असा मोटारसायकलवरचा प्रवास आहे. 
वाशीम ते बोधन, नांदेड, हिंगोली, औंढा, 
अकोला, पुसद, अमरावती, मालेगाव, रिसोड 
अशा अनेक गावी व अनेकदा मोटारसायकलवर 
फिरलो. ल्ंग्रेटा स्कूटर मी विकत घेतली होती. 


तिच्यावर एकदा प्रवास करताना जीवघेण्या 
अपघातातून (बस व स्कूटरच्या टकरीतून) माझे 
व श्री. डोंगरेचे (श्री. डोंगरेबद्दलची कृतज्ञता 
त्याच्या श्रद्धांजली ह्या स्वतंत्र अशा लेखात 
लिहिली आहे. ) नशीब बलवत्तर होते म्हणून 
आम्ही बचावलो. सगळ्याप्रकारचे कौतुक झाले. 
आम्ही दोघे 'कौतुकराव' काश्मीरच्या दिशेने 
निघालो. यवतमाळला रात्री आठ वाजता 
पोहोचलो. तिथे पि. व्ही. शुक्‍ल होते. 
त्यांच्याकडील ओली पार्टीचा आस्वाद लुटला व 
लागलीच नागपूरकडे कूच केली. आमचा 
वाशीमचा एक मित्र अरुण काळे नागपूरला 
त्याच्या घरी राहात होता. त्याच्याकडे 
पोहोचण्यास रात्रीचे दोन वाजळे होते. आम्ही 
रात्रीचा मुक्काम त्याच्याकडे केला. सकाळी जाग 
आल्यानंतर आरशात पाहातेवेळी समजले की, 
रात्रीची ओली पार्टी व येतानाचा वारा ह्यामुळे 
डोळे अगदी लालबुंद झाले होते. डोळ्यातून रक्त 
तर बाहेर पडणार नाही इतके लाल झाले होते. 
विचार केला एक दिवस नागपूरला मुक्काम करू. 
सारंग राजे स्वत: मोटार मेकॅनिक होता. पण "निम 
हाकीम खतरे जान', नागपूरहून निघण्यापूर्वी 
एखाद्या एक्स्पर्टकडून मोटारसायकल ('जावा*) 
मेकॅनिककडे नेली, त्यावरची पाटी पाहिल्यानंतर 
व मोटरसायकल चेक केल्यानंतर तो मेकॅनिक 
मोठ-मोठ्याने हसू लागला, कारण विचारल्यानंतर 
त्याने सांगितले की ह्या जुन्या झालेल्या 'जावा' 
वर तुम्ही काश्मीरला जाण्यापूर्वी स्वर्गात मात्र 
निश्चित जाल. हे ऐकल्यानंतर आम्ही दोघेही 
घाबरलो व असे ठरवले की, मोटरसायकल रेल्वेने 
घेऊन जाऊ. त्याप्रमाणे मोटरसायकल जम्मूपर्यंत 
बुक केली. आम्ही दोघांनी रेल्वे स्लिपर तिकिटाचे 
रिझर्वेशन केले. दुसरे दिवशी रात्री नागपूरहून 
निघावयाचे होते. मधल्या वेळात सारंगने विचारा 
अंती ठरविले की काश्मीरला जाणे रद्द करावे, हे 
ऐकताच मी मात्र उडालोच! आपल्याकडून शब्द 


गेल्याचे काय ! वाशीम मंडळींनी सत्कार केल्याचे, 
कौतुक केल्याचे काय, सगळेजण छी ! थू ! 
करतील. ते दृश्य डोळ्यापुढे उभे राहिले. तो 
अपमान सहनशक्तीच्या पलीकडील असेल. त्या 
पेक्षा जिवाचे काही झाले तरी चालेल पण आपण 
एकटे निदान रेल्वेने काश्मीरला जाऊ असे मी 
ठरविले. सारंगची चांगली खरडपट्टी काढली. पण 
त्याच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. पक्का 
नर्मदेतला गोटा ! सुरुवातीसच सारंगला विक्षिप्त 
म्हणालो त्याचे हे विश्लेषण. 

दुसरे दिवशी रात्री मी एकट्यानेच 
दिल्लीकडे कूच केले, अर्थातच रेल्वेने, इलाज 
नव्हता. वाशीम रिसोड मार्गावर रिठद॒ नावाचे 
खेडे आहे, तेथील बोरकर नावाचा एक तरुण 
दिल्लीस मिल्ट्रीमध्ये नोकरीस होता. तो 
वाशिमला आमच्या बँकेत पैशाचा व्यवहार 
करण्यासाठी येत असे. मिल्ट्रीत नोकरी 
करणाऱ्याचे नाव मी माझ्या मन:पटलावर कोरून 
ठेवत असे. सैनिकाबद्दल मळा फार अभिमान । 
ह्या संबंधात सार्थक (पूर्वार्धात) बरेच काही आले 
आहे. बोरकर बँकेत यावयाचा त्यावेळी 
त्याच्याबरोबर गप्पा चालावयाच्या एकदा ओघा- 
ओघात गणेश महाराज माझा लंगोटीयारचा विषय 
निघाला. त्याची व बोरकरची भेट झाली होती, 
असे त्याच्याकडून मला समजल्यानंतर तो 
आणखी माझ्या जवळचा झाला. 'काश्मीर'चा टूर 
ठरल्यानंतर मी बोरकरला सांगितले, तेव्हा त्याने, 
आम्हाला खूप आग्रह केला व दिल्लीस त्याकडे 
मुक्काम करण्याची विनंती केली, त्यानुसार त्याने 
त्याच्याकडे (दिल्ली) कसे यावे याचे मार्गदर्शन 
केले होते. पण सर्व काही बारगळल्यागत झाले. 
पण मी ठरविले की, पुढे जम्मूला जाण्यापूर्वीचा जो 
ब्रेक जर्नी आहे त्याचा उपयोग बोरकरकडे 
राहाण्यात करावा. दुसरे दिवशी रात्री ट्रेन दिल्ली 
स्टेशनवर पोहोचली. रात्रीची वेळ, मोठे शहर, 
फसवणारे रिक्षाचालक व हॉटेल मालकाची मिली 


सार्थक | १११ 


भगत, ह्याचा विचार रेल्वेत प्रवास करताना मनात 
आला होता. पण मान उखळात घातली होती 
घाव बसणारच. "एवढी मनाची तयारी केली' व 
प्रॉब्लेमच्या बाहेर आलो. एका टॅक्सीवबाल्यास 
सांगितले. त्याने चांगल्या हॉटेलसमोर टॅक्सी उभी 
केली. मी त्याचे पैसे दिले व हॉटेलमध्ये प्रवेश 
केला. हॉटेलचे नाव आता लक्षात नाही. प्रवेश 
केल्यानंतर खोली भाड्याने घेतली, ती चौथ्या 
मजल्यावर होती. तेथील नोकराने माझे सामान 
खोलीत ठेवले. अँडवान्स आधीच घेतला होता. 
खोलीत आल्यानंतर नोकराने अदबीने सांगितले 
की, साब आप बेफिकीर यहाँ रह सकते हो । जो 
चाहिए वह यहाँ मिलेगा' त्याचे हे शब्द ऐकले व 
मी गर्भळळीत झालो, चुकीच्या ठिकाणी आलो, 
नक्कीच फसविल्या जाणार. घाबरून कोणताही 
निर्णय घेण्याअगोदर आपण आधी मन शांत करू 
व नंतर काय तो निर्णय घेऊ असे ठरविले. त्या 
नोकरास थोड्यावेळाने ये असे सांगितले. 
(विचाराअंती त्या नोकरास आज आता काहीच 
नको, काय पाहिजे, काय लागेल ते मी उद्या 
सांगेळ.) नोकर थोड्यावेळानंतत आला. 
ठरविल्याप्रमाणे सांगून त्याची बोळवण केली. 
सकाळी लवकर जाग आली ठरविले की, हे हॉटेल 
आज, आताच सोडावे. अँडवान्स दिलेले पैसे गेले 
तरी हरकत नाही. सामानासहित काउण्टरवर 
आलो तेथील व्यक्तीजबळ सांगितले की अर्जंट 
काम निघाल्यामुळे मी हॉटेल आत्ताच सोडत 
आहे. भाडे दिलेले आहेच रूमचे, खोली तपासून 
घ्या, मी चाललो. दुसरीकडे कुठे थांबायचे हा 
प्रश्‍नच होता, पण लगेच मनात विचार आला की, 
आजूबाजूच्या भागातील हॉटेलची माहिती 
घ्यावयाची असेल तर, हेअर कटींग सलूनशिवाय 
दुसरे चांगळे ठिकाण असणे शक्‍यच नसते. 

दाढी करण्याच्या निमित्ताने तिथे गेलो, 
चौकशी केली सर्वसाधारण चांगल्या असलेल्या 
अशा लॉजवर गेलो. तिथे फ्रेश झाल्यानंतर श्री. 


११२ । सार्थक 


बोरकरळला फोन केला. फजिती झालेली सहसा 
कोणी सांगीत नाही पण इलाज नव्हता. वाशिमहून 
निघाल्यानंतरचे सर्व वर्तमान त्यास मी सांगितले. 
हॉटेलचा पत्ता दिला. व इथे येऊन मला तुझ्याकडे 
घेऊन जा अशी विनंती केली. तो आला व मला 
मिल्ट्री कान्टोनमेन्टमधील त्याच्या घरी घेऊन गेला. 
दुपारचे जेवण घरीच आटोपले, आराम केला. 
रात्रीचे जेवण ऑफिसर्स कॅन्टीनमध्ये घ्यायचे ठरले. 
मी व बोरकर रात्री कॅन्टीनमध्ये गेलो तेथील 
वातावरण सर्व पाश्चिमात्यपद्धतीचे, सिनेमात 
दाखवितात त्याप्रमाणे होते. टी. व्ही. पाहात हळू- 
हळू दारूचा आस्वाद घेत एक-दोन पेग घेतले. 
एका आगळ्या-वेगळ्या धुंदीत, जेवण केले. घरी 
येण्यासाठी रात्रीचा एक वाजला होता. छान झोप 
लागली. दुसऱ्या दिवशी एकदम तापाने माझे अंग 
फणफणले. घरी तो व त्याची बायको दोघेजण होते. 
लगेच त्याने त्यांच्या मिल्ट्री हॉस्पिटलमध्ये नेले. 
तपासणीनंतर डॉक्टरने सांगितले की, दगदगीमुळे 
ताप आला आहे. औषधी दिल्यानंतर आराम 
करावयाचा सल्ला दिला. संध्याकाळपर्यंत ताप 
उतरला. फक्त अशक्तपणा जाणवत होता. तिसऱ्या 
दिवशी प्रकृती ठीक झाली. बोरकरच्या घरी 
झालेल्या वास्तव्यात लक्षात राहिले ते म्हणजे त्या 
दोघांनी घेतलेली माझी काळजी. बोरकरच्या 
बायकोने माझी इतकी सेवा केली की, मी तरी 
जन्मभर विसरणार नाही. कोणतीही बहीण 
आपल्या भावाची जितक्या प्रेमळपणे सेवा करते 
त्यापेक्षा काकणभर जास्त सेवा तिने माझी केली 
होती. तिसऱ्या टिवशी मी, बोरकर व त्याची 
बायको दिल्ली पाहावयास गेलो. कुतुबमिनार, 
दिल्लीचा लाळ किल्ला, जंतरमंतर, महात्मा 
गांधीची समाधी असलेला घाट अशी महत्त्वाची 
स्थळे पाहिले व घरी परतलो. पुढचा काश्मीरचा 
प्रवास प्रकृती अस्वस्थतेमुळे बोरकरच्या 
आग्रहास्तव रद्द करावा लागला. रेल्वेने परत 
नागपूर व तेथून बसने वाशीम गाठले. फ्लॉप 


झालेला प्रवास वाशिमकरांना आल्या-आल्या 
समजू नये म्हणून, तोंड चुकवून घरी यावे लागले. 
स्वप्न पाहिले होते की, काश्मीर प्रवास 
मोटरसायकलने केल्याचा पराक्रम गाजवून आम्ही 
येऊ, त्यावेळी फार मोठा सत्कार आमचा होईल. 
पण सारंगच्या पळपुटे धोरणामुळे मला हा मन:स्ताप 
सहन करावा लागला. 

एकदा आमची अभक्ष्य भक्षणाची पार्टी 
होती, त्यावेळी कोंबडी कापताना मी स्वत: तिथे 
प्रत्यक्ष उभा होतो. ज्यावेळी कोंबडीच्या मानेवर 
तो कोंबडी कापणारा नराधम सुरी चालवत होता, 
त्यावेळी कोंबडीची ती आर्तता, तिच्या जीवघेण्या 
किंकाळ्या ऐकल्या, माझ्या जिवाचे पाणी-पाणी 
झाले. त्या क्षणापासून माझे अभक्ष्य भक्षण 
कायमचे बंद झाले. पत्त्याच्या जुगाराचेही असेच 
झाले. तो दिवस होता शनिवार तारीख ३0 
डिसेंबर १९७७ हा दिवस, वाशिममधील माझ्या 
वास्तव्याचा शेवटचा दिवस. त्याचे असे झाले 
टेलीग्रामद्वारे आर्वी जिल्हा वर्धा ह्या गावी मला 
प्रमोशनवर ताबडतोब रुजू व्हावे असा संदेश 
नागपूरहून वाशीम शाखाधिकाऱ्यास आला. मला 
तात्काळ वाशीम ब्रँचहून मुक्त केले. बँक स्टाफतर्फे 
पार्टी ब सेंडऑफ दिला गेला, त्यामुळे घरी 
निघण्यास रात्री साडे आठ वाजले, परत तोच 
रस्ता कोरोनेशन क्लबचा, ज्या ठिकाणी एका 
वर्षापूर्वी संपूर्ण पगार पत्त्याच्या जुगारात मी 
गमावला होता, त्यावेळी घेतलेली भीष्म-प्रतिज्ञा 
आठवली. मी स्कूटरचे हॅण्डल क्लबकडे वळवले. 
काय योगायोग पाहा कळत नाही पण त्या रात्री मी 
पत्त्यात जिकतच गेलो. पाचशे रुपयाची भरती 
झाल्याक्षणीच जुगार थांबबला तो कायमचाच. 
निवृत्तीनंतर मी जेव्हा स्वत:ला वाचन-संस्कृतीस 
वाहून घेतले, तेव्हा हा प्रसंग माझ्या डोळ्यासमोर 
आला. त्याचे चिंतन, मनन व आत्मपरीक्षण 
करताना वाशिमचे ह्या संदर्भातील ते दिवस 
आठवले. त्याचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला, 


मला कळून चुकले की आपल्या बाबतीतही असेच 
काहीतरी झाळे असेल की दुर्योधनासारखा 
दृष्टात्मासुद्धा कबूल करतो की धर्म म्हणजे काय हे 
मी चांगल्या तऱ्हेने जाणतो, पण धर्माने वागण्याची 
माझी प्रवृत्ती होत नाही, आणि अधर्म म्हणजे काय 
हेही मी चांगल्या तऱ्हेने जाणतो पण त्यापासून माझी 
निवृत्ती होत नाही. नंतर थोडा विचार करून तो 
स्वतःचा अनुभव सांगतो. कोणतातरी एक दुष्ट 
भाव, कोणीतरी दुष्ट देव, सांगतो त्याप्रमाणे मी 
वागतो. / ह्या उदाहरणावरून माझ्या बाबतीतही 
कदाचित्‌ पण ह्या उलट चांगले घडले असेल. 
माझ्यातील दुष्ट विचार मळा वाईट करावयास 
प्रोत्साहन देतात पण एक अदृश्य शक्ती ती दुसरी 
तिसरी कुणी नसून ईधरच, मला वाईट गोष्टी करू 
देत नसेल. ह्या, ज्या वाईट गोष्टी माझ्याकडून 
झाल्या, त्याचा परिणाम मात्र माझ्या कुटुंबावर 
झाला नाही. भुंगा जसा फुलातून रसस्वाद घेतो. पण 
फुलाला त्याचा यत्किश्चितही त्रास होत नाही, ते 
टबटवीतच असते. काही थोड्या-फार फरकाने 
माझ्यात व कुटुंबाच्या बाबतीत असे झाले असेल. 

इ. स. १९७४च्या टरम्यान अण्णा, माझे 
वडील साखर कारखान्यातून निवृत्त झाले पण 
वाशिमला माझ्याकडे राहावयास आले नाहीत. 
शेती करण्याचा त्यांचा विचार होता. त्यांना 
निवृत्ती वेतन मिळणार नव्हते. पी. एफ. ची जी 
रक्कम मिळाली होती ती त्यांनी बोधनजवळील 
दोमलएडगी येथील शेतीत गुंतविळी व तिथेच 
राहून एक-दोन वर्षे शेती केली, शेतीचे सर्व उत्पन्न 
बोधनलाच ते देत असत. एखादेवेळी त्यांच्याकडून 
आम्हास तांदूळ येत असत,नंतरनंतर तर शेतीतील 
उत्पन्न नगण्यच होत गेले. खर्च त्या मानाने खूप 
वाढला होता. शेवटी शेती करण्याचा अट्टहास 
त्यांना सोडून द्यावा लागला. ते, सौ. अम्मा (माझी 
आई) व ३-४ वर्षाचा चि. धनंजय, माझा भाऊ 
वाशिमला माझ्याकडे राहावयास आले. इ. स. 
१९७६च्या दरम्यान बहीण चि. शोभाचे लग्न 


सार्थक | ११३ 


करावयाचे होते तिच्यासाठी वर शोधण्यास सुरुवात 
झाली. माझे मित्र बालाजी जहागीरदार मार्फत पुसद 
येथील डॉ. योगीकडे ठिकाण आहे हे समजल्यानंतर 
तेथील माहिती काढली. टिपण जुळले. मुला- 
मुलीचा पाहाण्याचा कार्यक्रम पार पडला. 
पसंतीनंतर मी व जहागीरदार लग्नाच्या बोला- 
चालीसाठी पुसदला गेलो. मुलाकडील मंडळीची 
हुंड्याची मागणी आमच्याने मान्य करणे शक्‍य 
नव्हते, लग्न ठरले नाही. हिरमुसल्या चेहऱ्याने 
आम्हाला वाशिमला परतावे लागले. ब्रह्मदेवाने 
चि. शोभा त्याच घरी पडेल असे ठरविलेले असेल, 
पुन्हा पाच-सहा महिन्याने त्याच ठिकाणी म्हणजे 
योगीकडे जाण्याची सुबुद्धी झाली. त्यांची मागणी 
मान्य केली व लग्न ठरळे. बोधनकडील आर्थिक 
परिस्थिती यथातथाच होती. अन्नाजवळही पैसा 
नव्हता. पी. एफ. चा मिळालेला पैसा शेतीत गेला. 
माझ्याकडील परिस्थिती अतिशय जेम-तेम. कारण 
वाशिमला माझ्याकडे राहाणाऱ्याची संख्या वाढली 
होती. पगारातच सर्व भागवावे लागत असे. पैशाची 
व्यवस्था करणे तर भाग होतेच. मला माझ्या एका 
नांदेडच्या व्यापारी मित्राची आठवण आली. त्या 
मित्राचे नाव धर्मप्रकाश अग्रवाल. तो खूप श्री.मंत 
होता व आताही आहे. मी त्याच्याकडे एक हजार 
रुपये उधार मागितले. तो सरळ मनाचा, मनात एक 
ब बाहेर दुसरे असे त्याचे नव्हते. त्याने मला 
कल्पना दिली की मी पैशाचा प्रत्येक व्यवहार 
वडिलांना विचारल्याशिवाय करीत नाही. 
माझ्याकडून होईल तेवढी शिफारस करतो. त्याने 
वडिलांना विचारले. त्याच्या वडिलांनी त्यास 
सांगितले की, पैसे दे, व्याज घेऊ नकोस पण 
एखादी सोन्याची वस्तू गहाण ठेवावयास सांग. 
अत्यंत चांगला पण व्यावहारिक सल्ला. त्यावेळी 
व्यवहार व मदत ह्याकडे पाहाण्याचा माझा दृष्टिकोन 
वेगळा होता, मळा खूप राग आला पण 
“गरजवंताला अक्कल नसते व इलाजही नसतो' 
असे म्हणतात. मी माझ्याकडची सोन्याची साखळी 


११४ | सार्थक 


मित्राकडे ठेवळी व बिनव्याजी क्रण काढून 
परिस्थितीशी सौदा केला. पण आता मात्र बँकेतील 
कामाच्या अनुभवावरून लक्षात आले की, 
धर्मप्रकाशने काहीही चूक केली नव्हती. मदतही 
केली (बिनव्याजी पैसे देऊन) व व्यवहाराही 
पाळला असो. घरातील प्रत्येक व्यक्तीने आपापल्या 
परीने पैशाची व्यवस्था केली. १0 मे १९७७ ला 
चि. शोभाचे बोधन मुक्कामी लग्न पार पडले. 

वाशिमचे बालाजी मंदिर प्रसिद्ध आहे. 
मंदिराचा परिसर भव्य असून हेमाडपंथी 
बांधकामाने त्या मंदिराची शोभा आणखीनच 
वाढली आहे. काळ्या पाषाणाच्या सुंदर मूर्तीमुळे 
शोभेत भर पडली आहे. आम्ही मित्र मंडळी, 
अथवा कुटुंबातील सद्स्यासोबत बालाजीच्या 
दर्शनास नेहमी जात असू. मंदिराच्या गाभाऱ्यातील 
भागात एक ओवी कोरलेली आहे ती अशी 

ना तुळे मुख्य परयात्मा । 

म्हणूनी करावी लागे प्रतिमा ।।' 

ह्या ओवीचा अर्थ मला लागत नव्हता तो 
अर्थ बालाजी जहागीरदारारने मला सांगितला. तो 
असा 'मुख्य परमात्मा म्हणजे परमेधराची ओळख 
पटणे अतिशयातीलळ अतिशय अशी कठीण बाब 
आहे, त्यासाठी त्याचे काही प्रमाणात का होईना 
पण आकलन व्हावे, म्हणून त्या परमात्म्याची 
प्रतिमा करणे/असणे आवश्यक आहे. ' 

वाशीम येथील वास्तव्यात दर श्रावणी 
सोमवारी शंकराच्या दर्शनास मी व बँकेतील इतर 
मित्रमंडळी जात असू. शंकराचे मंदिर गावापासून 
दीड किलो मीटर अंतरावर लाखाळा ह्या सुंदर व 
रम्य अशा भागात आहे. एरवी कधी-कधी पत्नी व 
मुलांसोबत मी दर्शनास जाई. थोडक्यात म्हणजे 
एवढे सर्व घडत असतानाही धार्मिकतेकडे माझे 
लक्ष होतेच. सांस्कृतिक कार्यक्रम असल्यास ते 
पाहाण्याचे, ऐकण्याचे मी व पत्नीने कधी सोडले 
नाही. प्रत्येक कार्यक्रमास आम्ही आवर्जून जात 
असू. 'तो मी नव्हेच' हे फिरत्या रंगमंचावरचे नाटक 


वाशीम येथील वास्तव्यातच आम्ही पाहिले. 
सुप्रसिद्ध लावणी गायिका सौ. सुलोचना चव्हाण 
ह्यांच्या लावण्या वाशिमलाच प्रत्यक्ष त्यांनी 
गायलेल्या आम्ही ऐकल्या. पाहुण्यांची, मित्र 
मंडळीची आवक-जावक, वर्दळ खूप असायची 
केव्हा केव्हा मी कदरून जायचो. पण मनात विचार 
येत असे की आपला स्वभाव चांगला 
असल्यामुळेच ही मंडळी येत असेल, त्यामुळे 
अन्नदानाचे पुण्य लाभत होते. मित्रांच्या बहिणीस, 
नातेवाइकांकडीलळ मुलींना वधू परीक्षेसाठी 
माझ्याकडे ते आणीत व कार्यक्रम आमच्या घरी 
होई. दत्ताच्या पंचपदीचे मूळ गायक श्री. 
पराडकरच्या कार्यक्रमास आम्ही गेलो होतो. 
एकदा तर माझे व माझ्या पत्नीचे भांडण 
झाले. माझी इच्छा होती, माझ्या लहान मुलीस 
चि. रेणूस कार्यक्रमास घेऊन जावे. बायकोचे 
म्हणणे असे होते आपण दोघांनीच जावे, मुलीला 
घरी ठेवावे. लहान मुलांना घरी ठेवून नवरा 
बायकोने स्वच्छंद बाहेर पडणे मला मान्य नव्हते. 
भांडण कडाक्याचे चालले होते, मी रागाच्या 
भरात बायकोच्या कानफाड्यात एक सणसणीत 
ठेवून दिली, सुदैवाने ती थप्पड पहिलीच व 
शेवटची ठरली. माझे दसऱ्याचे सीमोल्लंघण 
मित्रा-मुलांसमवेत तीन ते चार कि. मी. अंतरावर 
असलेल्या भागातील कालीका मातेच्या मंदिरात 
जाऊन देवदर्शनाने होत असे. मला हे सांगावयाचे 
आहे की, त्यावेळचा चंगळवाद लुटला 
(वाटल्यास तसे त्याला म्हणू नका) आम्ही 
वाशिमच्या वास्तव्यातळे आमचे वैवाहिक जीवनही 
आनंदात घालविले. थोडक्यात वाशीम हे गाव 


माझ्यासाठी भाग्याचे ठरले. 
थ्री डब्ल्यूजच्या फेऱ्यात पूर्णपणे 


अडकण्याच्या प्रलोभनाला पूर्णपणे बळी न पडता, 
मला वाशिमला बरेच काही चांगले वब वाईट 
अनुभवता आले. जीवनातील चांगल्या 
आठवणीपेक्षा वाईट आठवणी लक्षात राहतात. 


म्हणूनच वाशीम येथील वाईट अनुभवाचे सविस्तर 
वृत्त मी दिले आहे. थ्री डब्ल्यूज म्हणजे वाईन, वुमन 
अँण्ड वेल्थ हे सर्व अधोगतीकडे जाण्याचे महामार्ग. 

ह्यापैकी परस्त्री म्हणजे खुर्शीद बेगमच्या 
नादी लागण्याआधीच मी सावरल्या गेलो, म्हणजे 
बाईट मार्गावर पाय पडण्यापूर्वीच मी भानावर 
आलो. काही काळ ममनाद्रारे वाईट विचाराचा 
प्रवेश झाला पण ते कर्म शरीराद्रारे झाले नाही, 
म्हणून पाप लागले नाही, पापाचे कर्मफळ 
भोगण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. वाईनचा 
आस्वाद घेण्याचे वाईट कर्म बरेचदा झाले, आणि 
वेल्थ कमविण्यासाठी जुगाराचे पाप कर्म 
माझ्याकडून निश्चितच झाले. ह्या दोन्ही गोष्टीच्या 
पापकर्माची फळ मला भोगावे लागले असतील. 
कारण पापकर्माचे फळ हे भोगल्याशिवाय पाप 
नष्ट होत नाही. उलट माझे प्रार्ध चांगले 
असल्यामुळे वाशिमच्या वास्तव्यात मला जे 
मिळाले त्यात वाईटापेक्षा चांगले जास्त मिळाले. 
भविष्यातील सुखी जीवनाचा भरभक्कम पाया 
इथेच रोवल्या गेला असेल. 

मला माझे बँकेतील अधिकारी म्हणून 
पहिले प्रमोशन इथूनच मिळाले, भावी आयुष्यात 
लक्ष्मीने माझ्याकडे कधी पाठ फिरवली नाही. 
काही वेळेस रुसली असेल, भरघोस असे दिले 
नाही पण तिने माझ्या पाठराखणीत कधी कमी पडू 
दिले नाही. अध्यात्मावरील वाटचालीची नकळत 
सुरुवात वाशिमहूनच झाली. आई-वडील व इतर 
नातेवाईक ह्यांच्यासाठी माझ्या ऐपतीप्रमाणे मी 
केले. थोडक्यात स्वार्थ कमी व परमार्थ जास्त. 
आता जे मी आयुष्याच्या संध्याछायेतील जीवन 
सुखाने जगत आहे, त्यात वाशिमच्या 
वास्तव्यातील चांगल्या कर्माचा फार मोठा वाटा 
आहे. , असे मला खात्रीने वाटते, याचा मला 
अभिमान आहे । 

इ. स. १९७७च्या ३0 डिसेंबरला 
शनिवारी वाशीम शाखेतून मला कार्यमुक्त करण्यात 


सार्थक | ११५ 


आले. सोमवारी १ जानेवारीस १९७८ ला मला 
आर्वी शाखेत रुजू व्हावयाचे होते, तेही अधिकारी 
या पदावर, संपूर्ण कॅश डिपार्टमेंट मला 
सांभाळावयाचे होते. अधिकारी या नात्याने काम 
करणे तसे जिकिरीचेच. कारण कर्मचारी व 
अधिकारी वर्ग म्हणजे विळ्या-भोपळ्याचे भांडण. 
अधिकाऱ्यांची स्थिती भोपळ्यासारखी, कर्मचारी 
संघटना छोट्याशा व वैयक्तिक कारणासाठीही 
बरेचदा अधिकाऱ्यांना त्रास देत असत. काही 
शाखामध्ये ह्या उलटही परिस्थिती असे. अधिकारी 
वर्गसुद्धा कर्मचाऱ्यास कामाच्या संदर्भात त्रास देत 
असत. कर्मचारी अथवा अधिकारी स्वत:च्या 
अहंकारापोटी बँकेचे हित पाहात नसत. मध्यम 
मार्ग जणू काही त्यांना माहीतच नसेल. मग ह्या 
रागलोभाचे परिणाम बँकेच्या कामावर व्हायचे. 
बर्‍याच ठिकाणी मी पाहिले की, ह्या कारणास्तव 
अधिकारी वर्ग जास्त भरडला जाई. 
कर्मचाऱ्याकडून काम करून घ्यावयाचे म्हणजे 
तारेवरची कसरतच. आर्वीला आमच्या बँकेच्या 
दोन शाखा होत्या. माझी ज्या शाखेत बदली 
झाली होती, तिथे माझा वाशीम शाखेतील मित्र, 
श्री. डोंगरेची भाची सुषमा जोशी होती. ओळख 
असल्यामुळे तिच्या सहकार्याची खात्री होती. 
दुसऱ्या शाखेत श्री. सुधाकर जोशी माझे वाशीम 
शाखेतील सहकारी फिल्ड ऑफिसर होते. ते मला 
सहकार्य करतील किंवा नाही ह्या सभ्रमात मी 
होतो. कारण वाशीम शाखेतील भ्रष्टाचाराच्या 
प्रकरणात मी त्यांच्या विरोधात साक्ष दिली होती. 
पण एक मन म्हणत होते की, जोशी सूडबुद्धीचे 
नसतील, मला मदत करतील व तसेच घडले. श्री. 
डोंगरेचा एक भाचाही दुसर्‍या शाखेत कार्यरत होता. 
त्याचीही मदत मला होईल. जर बुडण्याचा प्रसंग 
आलाच तर बुडत्याला काडीचा आधार' ह्या 
आशेवर मी ३१ डिसेंबर १९७८ ला वाशीमहून 
आर्वीकडे प्रयाण केले. संध्याकाळी अमरावतीमार्गे 
आर्वीला श्री. सुधाकर जोशीच्या घरी पोहोचलो. 


११६ | सार्थक 


मनाप्रमाणेच घडले. मला पाहताच श्री. जोशीला 
खूप आनंद झाला. किरायाने घर मिळेपर्यंत त्याने 
मला स्वत:च्या घरात सन्मानाने ठेवून घेतले. 
दुसऱ्या दिवशी शाखेत रुजू झालो. श्री. भावे 
शाखाधिकारी होते व हेड कॅशिअर श्री. सोवितकर 
नावाची व्यक्ती होती. शाखेची इमारत मोठी व 
प्रशस्त होती. करन्सी चेस्ट असलेली ती मोठी 
शाखा होती. त्यामुळे कामाचा व्यापही जास्त 
होता. सात-आठ कॅशिअर्स्‌ माझ्या हाताखाली 
होते. कॅशचा संपूर्ण चार्ज घेण्यास तीन दिवस 
लागले. कॅशीअर्स्‌ व क्लार्कसूची नावे :- 
मालेकर, डी. एन. काळे, मोरवणे, उपाध्ये, 
गाडगे, काटे, चारी, साखरे, पांडे, एस. एन. 
गोखले, जीपकाटे, बाभुळकर इत्यादी. श्री. 
मालेकर डेप्युटी-हेड कॅशिअर होता. बँकेचे काम 
आटोपल्यानंतर किरायाने घर पाहण्याचा कार्यक्रम 
असे. दोन-तीन दिवसातच एक चांगल्याप्रकारचे 
करमकर चाळीतळे घर भाड्याने घेतले. शेजारी 
घरमालक व दोन-तीन इतरही भाडेकरू होतेच. 
स्थानांतरानंतर बँक आम्हास काही दिवस पगारी 
सुटी देत असे त्यास जॉइनिंग पिरिएड म्हणतात. 
काही दिवसानंतर मी  जॉइनिंग पिरिएड' ' घेतला. 

वाशीमला गेलो व ट्रकमधून सामान 
आर्वीला आणले. त्यात वाशीम येथील बँकेतील 
कर्मचारी, इतर मित्र व तीर्थरूप अण्णा, माझे 
वडील ह्यांचे खूप सहकार्य लाभले. ती. अण्णा 
सेवानिवृत्त होऊन माझ्याकडे नेहमीसाठी 
राहावयास आले होते. ती अण्णा (वडील), सौ. 
आई, बहीण सुलभा, चि. शंकर (भाऊ) चि. 
धनंजय (भाऊ) मी स्वत: सौ. विजया माझी पत्नी, 
चि. रेणू (मुलगी) चि. अजय (मुलगा) व चि. 
अनिल (मुलगा) ह्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी 
माझ्यावरच होती. आर्वी गाव चांगले असल्यामुळे 
ब शेजारीही प्रेमळ असल्यामुळे तेथील वास्तव्य 
आनंदमय वातावरणात पार पडले. कौटुंबिक 
समस्या नव्हत्याच, ज्या काही थोड्याफार होत्या 


त्या निपटण्यास ती. अण्णा समर्थ होते. ब्रँचला मात्र 
बऱ्याच समस्या होत्या. त्यापैकी एक म्हणजे श्री. 
मालेकर नावाच्या डेप्युटी हेड कॅशिअर ! तो गुंड 
प्रवृत्तीचा ब विनाकारण हेड कॅशिअरला कामाच्या 
बाबतीत त्रास द्यायचा. त्याला वाटायचे की, 
त्याच्या प्रकृती -प्रवृत्तीनसार तो म्हणेल त्याप्रमाणे 
कॅश डिपार्टमेंटमध्ये काम व्हावे. मी तिथे हेड 
कॅशियर या नात्याने काम सांभाळण्यापूर्वी 
मालेकरकडून पूर्वीच्या एका हेड कॅशियरला भर 
रस्त्यावर मारहाण सहन करावी लागली, हे कळले 
होते. मला हे वृत्त समजल्यानंतर माझ्या मनात 
त्याच्याबद्दलची धास्ती बसली होती. पण 
सुरुवातीस कॅश डिपार्टमेंटचा तेथील परिस्थितीचा 
अभ्यास केला. श्री. मालेकर कुठेतरी चुकत असेल 
का याचाही आढावा घेतला, तर लक्षात आले की, 
तो स्वतःच्या खुर्चीवर बसून सारखा सिगरेट 
प्यायचा, समोर आजूबाजूला नोटांचे पॅकेटस्‌, 
बंडल्स असावयाचे. अशा ठिकाणी सिगरेट पिणे 
अतिशय धोक्याचे असते, आग लागण्याची 
शक्‍यता डावलता येत नव्हती. मधल्या काळात 
शाखाधिकारी श्री. भावेंचे स्थानांतर होऊन त्यांचे 
जागेवर नवीन शाखाधिकारी श्री. आर. व्ही. साने 
नावाचे कोकणस्थ ब्राह्मण आले. त्यांच्याजवळ मी 
श्री. मालेकरचा विषय काढला. त्यांनी मला पूर्ण 
सहकार्याचे आश्वासन दिल्यानंतर श्री. मालेकरला 
सरळ करण्याचे मी ठरविले. वाटल्यास मार 
खाण्याची पाळी आली तरी चालेल, असे मनात 
ठरविले. अशा व्यक्तीस सरळ करण्यासाठी साम, 
दाम, दंड व भेद ह्याचा उपयोग करावा लागतो. 
वाशीमला मी कर्मचारी संघटनेत काम केले 
असल्यामुळे मला संघटनेच्या कामाची माहिती 
होती, आता त्या संघटनेच्या विरोधात जाऊन मला 
हवे ते म्हणजे बँकेच्या हिताचे काम करावयाचे मी 
ठरविले, कारण बँकेचे मीठ मी खात होतो. त्यास 
जागले पाहिजे ना ! साम हे पहिले अस्त्र 
वापरण्याऐवजी शेवटचे अस्त्र भेद वापरावयाचे मी 


ठरविले. कारण “दाम अस्त्र वापरावयाचे असेल 
तर ओव्हर टाइमच्या स्वरूपात द्यावे लागे. ओव्हर 
टाइम म्हणजे बँकेच्या वेळेत काम होत नसेल तर 
जास्तीचे पैसे द्यावयाचे. बँकेच्याच वेळेत काम 
करून फुकटचा ओव्हर टाइमचा पैसा म्हणजे 
बँकेला फसविण्यासारखेच, तेही मला पटत नव्हते. 
“दूंड' अस्त्र मी वापरू शकत नव्हतो कारण दंड 
करणे माझ्या अधिकारापळीकडीळ बाब. मग 
राहिलेल्या दोन अस्त्रांचा उपयोग करावयाचे ठरवून 
शेवटचे अस्त्र भेदचा उपयोग करावयास सुरुवात 
केली. साधारणत: हेड कॅशिअर ज्युनियर 
कॅशिअरला कामाच्या बाबतीत त्रास देतात हे मी 
हेरले व तीन-चार ज्युनिअर कॅशिअरला हाताशी 
धरले व मालेकरबद्दल त्यांच्या मनात अढी निर्माण 
व्हावी अशी व्यवस्था केली. त्यात मी यशस्वी 
झालो. नंतर कॅश डिपार्टमेंटमध्ये नो स्मोकींगची 
पाटी लावली. मालेकर व्यतिरिक्त इतर कॅशिअरशी 
माझी वागणूक चांगलीच होती. त्यामुळे त्यांचीही 
सहानुभूती मी मिळविली. काही प्रमाणात माझ्या 
अधिकाराचाही त्यांच्यावर धाक होताच. अशी 
पार्श्वभूमी तयार झाल्यानंतर मी मालेकरकडे मोर्चा 
वळविला, त्यास मेमो देऊन शत्रुत्व ओढवून 
घेण्यापेक्षा त्याच्याशी चर्चेने, गोड बोलून धूर्ततेने 
हा प्रश्‍न सोडवावा असे मी ठरविले. त्यास मी 
सांगितले की, 'शाखाधिकारी श्री. साने साहेब फार 
कडक आहेत. तू सिगरेट पिताना त्यांनी पाहिले तर, 
तुझ्यावर ते कार्यवाही करतील. त्या पेक्षा कॅश 
डिपार्टमेंट मध्ये फक्त सिगरेट पिऊ नकोस' तो 
म्हणाला' साहेब सिगरेट पिण्याची सवय माझी 
सुटणार नाही मी त्या सवयीच्या आहारी गेलो 
आहे. * मी त्यास सल्ला दिला की, जेव्हा तुला 
सिगरेट प्यावयाची असेल त्यावेळी तू कॅश 
डिपार्टमेंटच्या बाहेर जाऊन पीत जा. तो म्हणाला 
प्रत्येक पंधरा मिनिट ते अर्ध्या तासानंतर मला 
सिगरेटची तलफ येते, त्यावेळी कॅशकडील लक्ष 
सोडून सिगरेट पिण्यासाठी बाजूला जाणे जमणार 


सार्थक | ११७ 


नाही. मी म्हणालो ठीक आहे जेव्हा जेव्हा तुला 
सिगरेटसाठी बाहेर वा बाजूला जावे लागते त्या- 
त्यावेळी मी माझे काम सोडून कॅशकडे लक्ष देईन. 
त्याच्या प्रत्येक प्रश्‍नावर माझे उत्तर तयार होते. तो 
म्हणाला ठीक आहे विचार करतो. नंतर त्याने इतर 
कॅशिअरशी सल्ला मसलत केली. कोणीही त्याची 
बाजू घेतली नाही. माझ्या भेद नीतीचा विजय 
झाला. दुसर्‍या दिवशीपासून “अकेला लढो रे 
भाई'' ह्या न्यायानुसार तो मुद्दाम प्रत्येक १५ 
मिनिटाला सिगरेट पिण्यासाठी बाहेर वा 
आजूबाजूस जाई, पण त्यामुळे त्याचे सिगरेट 
पिण्याचे प्रमाण वाढले व खर्च अफाट व्हावयाचा. 
हळूहळू परत तो पहिल्याप्रमाणे एक-दीड तासाने 
सिगरेट प्यावयास जायचा व राहिलेल्या वेळात 
बँकेचे काम नेटाने करावयाचा. अशाप्रकारे 
माझ्याकडून बँकेचे कर्तव्य पार पडले व 
मालेकरची वृत्ती पालटली. जेव्हा माझे स्थानांतर 
झाले त्यावेळी मालेकरने माझ्याजवळ कबुली 
दिली की इतका चांगला म्हणजे कर्मचाऱ्यावर 
भावासारखे प्रेम करणारा, सोबतच बँकेचे हित 
पाहणारा हेड कॅशियर मी पाहिला नाही. मी-मी 
म्हणणाऱ्या अधिकाऱ्यास आर्वीचे पाणी कसे 
असते ते पूर्वी मी दाखविले आहे. पण तुमच्यापुढे 
मला हात टेकवावे लागले. ह्या माझ्या कृतीचा 
परिणाम असा झाला की, माझ्या आर्वी शाखेतील 
वास्तव्यात स्थानांतर होईपर्यंत मला 
कर्मचाऱ्यांच्या त्रासास तोंड द्यावे लागले नाही. सर्व 
स्टाफमध्ये साधा, चांगल्या स्वभावाचा असा 
लोकप्रिय अधिकारी म्हणून माझी ख्याती झाली. 
आर्वी गावात सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व 
सामाजिक कार्याची रेलचेल असायची. माझ्या 
सवडीप्रमाणे मी ह्यापैकी काही कार्यक्रमात 
सहभागी व्हावयाचो. एकदा मला असे समजले 
की, आर्वीपासून उत्तरेकडे ४0 कि. मी. अंतरावर 
एक रिद्धपूर (महानुभाव पंथाचे तीर्थक्षेत्र) नावाचे 
गाव आहे. त्याठिकाणी देशपांडे नावाचे एक गृहस्थ 


११८ | सार्थक 


राहतात. त्यांचा एक जुन्यापद्धतीचा पडका वाडा 
असून तिथे त्यांचे वैयक्तिक दत्त मंदिर आहे. त्या 
वाड्यात चमत्कार घडतात. चमत्कार हा शब्द 
कानावर पडल्या-पडल्या माझा त्यावर विश्वास 
बसेना. कारण त्याकाळात माझे जे वाचन झाले ते 
सगळे समाजवादी विचाराने पछाडलेल्या बुद्धिवादी 
साहित्याच्या संदर्भातले होते. त्या विचारांचा 
पगडा माझ्या मेंदूत जणूकाही रुतून बसला होता. 
श्री. प्रल्हाद केशव अत्रे यांचे बुवा तेथे बाया' व 
फिरत्या रंगमंचावरील “तो मी नव्हेच' ही नाटकं 
त्याकाळी मी पाहिली होती. बुवाबाजीच्या 
करामती ऐकावयास येत होत्या. बुवा लोक 
चमत्कार करून दाखवीत व लोकांना लुबाडीत. 
तसेच स्त्रियांना आपल्या नादी लावत. बुवा 
लोकांना कळून चुकले होते की, चमत्काराशिवाय 
लोक नमस्कार करीत नाहीत. ह्या अशा 
पार्श्वभूमीवर चमत्कार म्हणजे अंधश्रद्धा ह्याच 
विचाराचा मी झालो. चमत्कारावर माझा विश्वास 
नव्हता. संधी चाळून आली आहे तर रिद्धपूरला 
जाऊन ह्याची खात्री करावी असे मी ठरविले. एका 
सुट्टीच्या दिवशी मी श्री. उपाध्ये ज्याच्याशी आर्वी 
वास्तव्यात माझे सूर/विचार जुळले होते, त्यास 
बरोबर घेतले, स्कूटरवर रिद्धपूरला आम्ही दोघे 
निघालो. गावात पोहोचल्यानंतर दत्तहममंदिराचा 
ठाव ठिकाणा विचारला, गावकऱ्यांनी 
सांगितल्यानुसार तिथे पोहोचलो. पाहातो तर काय 
ते चक्क महानुभाव पंथीयाचे मंदिर होते. आम्ही 
चुकीच्या पत्त्यावर पोहोचलो होतो, त्याठिकाणी 
चौकशी- अंती खरा पत्ता मिळाला, आम्ही 
देशपांडे यांच्या वाड्यात प्रवेश केला. वाड्याचे 
बांधकाम जुन्या काळातील गढी सारखे म्हणजे 
दगड व पांढऱ्या मातीचे होते. वाड्याची पडझड 
झाली होती. पण तेथील अवशेषावरून वाटत होते 
की, तो पूर्वी वैभव संपन्न असा चिरेबंदी वाडा 
होता. भव्य द्वारातून प्रवेश करताच उजवीकडे 
बिहीर होती. श्री. उपाध्ये यांनी पोहऱ्याने विहिरीतून 


पाणी शेंदले, (काढले). आम्ही हातपाय धुऊन 
ओसरीवर आलो. मध्यम वयाचे श्री. देशपांडे दृष्टीस 
पडले. ओसरीवरच एक खोली होती त्याकडे बोट 
करून देशपांडे यांनी सांगितले की, तिथे दत्ताची 
मूर्ती आहे. दर्शन करून या. दत्ताचे दर्शन घेऊन 
आम्ही परत ओसरीवर आलो, त्यावेळी देशपांडे 
यांनी आम्हाला पुन्हा ओसरीच्या दुसऱ्या भागातील 
द्वारावाटे एका अंगणात पाठविले. अंगण 
छोटेखानीच होते, पण तिथे एक मध्यम आकाराचे 
औदुंबराचे झाड दिसले. ह्याच झाडाखाली 
चमत्कार घडतात असे मी ऐकले होते. त्या 
औदुंबराच्या झाडाखाली आम्ही दोघे बसलो. 
त्याकाळी दररोज सकाळी स्नानानंतर मी देवापुढे 
बसून व्यंकटेश स्तोत्राचा पाठ करीत असे. 
झाडाखाली बसल्यानंतर स्तोत्र म्हणावयास 
सुरुवात केली. स्तोत्र म्हणणे संपळे पण 
अपेक्षेप्रमाणे ब तेथील वंदते/प्रथेनुसार प्रसाद 
झाडाच्या पानातून आम्हा दोघांपैकी एकाच्याही 
अंगावर पडला नाही. अंधश्रद्धेच्या विचाराने मन 
कितीही ग्रासले असले तरी मनात दुसरा विचार 
चालू झाला. हे मन म्हणत होते की, आपण पापी 
तर नाही आहोत? पुण्यवान व्यक्तींनाच प्रसाद 
मिळत असेल. आपल्याला प्रसाद प्राप्ती झाली 
नाही. ह्याचाच अर्थ आपण पापी आहोत. असे 
मनात विचारांचे द्ुंद सुरू झाले. अशा 
मन:स्थितीत झाडाखालून उठलो व वाड्याच्या 
ओसरीवरील बैठकीत येऊन विराजमान झाल्यावर, 
श्री. देशपांडेस मनातील पाप-पुण्याचे विचार 
सांगितले. तेव्हा देशपांडे म्हणाले साहेब तसे काही 
नाही' गेल्या पाच-सहा महिन्यापासून झाडातून 
प्रसाद येणे बंद झाळे आहे. कारण माहीत नाही. ह्या 
अनुभवावरून चमत्कार हे प्रकरण थोतांड आहे 
ह्यावर माझा शिक्का मोर्तब झाला. हे मी सर्वांना 
आर्वीला परत आल्यावर सांगत सुटलो पण 
कोणीही आर्वीकर माझ्या वक्तव्यावर विश्वास 
ठेवावयास तयार नव्हता. जो तो स्वत:चे प्रसाद 


मिळाल्याचे अनुभव सांगत होता. हा विषय 
आपल्या आकलनाच्या /ज्ञानाच्या पलीकडे असेल 
असे समजून ह्या चमत्कार प्रकरणावर तात्पुरता 
पडदा पाडला. वाशीम गाव सोडतेवेळी जे मी 
ठरविले होते त्यास आर्वीला पोषक वातावरण 
लाभले. वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी असल्यामुळे 
अपेयपानास बंदी होती. दारू पिण्याचा विचारही 
मनात आला नाही. मांसाहाराबद्दलची घृणा व 
अभक्ष्यभक्षणाची पाळी न येण्याचे आणखी एक 
कारण असे होते की, बँक व बँकेव्यतिरिक्त ज्या 
व्यक्तींचा व माझा संबंध आला होता त्या सर्व 
व्यक्ती शुद्ध शाकाहारीच होत्या. पत्त्याचा जुगार 
खेळण्याचा प्रश्‍नच नव्हता ती तर माझी भीष्म- 
प्रतिज्ञाच होती. एकंदरीत मजेत चालले होते. 
वाशीमला तसे माझे वाचन कमी झाले होते. पण 
श्री. अ. ल. भागवतचे मोहिनी विद्या, साधना व 
सिद्धी, अनंताकडे झेप, संमोहनशास्त्र यावरील 
विषयांची काही पुस्तकं मी वाचली होती. त्यातील 
अनेक क्रियापैकी एका क्रियेकडे मी आकर्षीत 
झालो. ती क्रिया म्हणजे त्राटक, त्याचा अभ्यास 
चालू केला. त्राटकाचेही अनेक प्रकार असतात. 
त्यापैकी ज्योती-त्राटक मला सोपे वाटले. 
ज्योती-त्राटक कसे करावे ह्याची थोडक्यात 
माहिती अशी, मृगासन, घोंगडीचे आसन, पाट 
अथवा लोकरीच्या आसनावर शुचिर्भूत होऊन 
पाठीचा कणा ताठ व सरळ ठेवून सहजासन घालून 
बसावे. पद्मासन, स्वस्तिकासन किंवा सिद्धासन 
घालूनही त्राटकाचा अभ्यास करता येतो. समोर 
दीड-दोन हात अंतरावर समई ठेवावी, ज्योत 
तुपातील अथवा तेलातील असावी. ही ज्योत मात्र 
डोळे ज्या पातळीत येतात त्या पातळीवर नको तर, 
हृदयाच्या पातळीवर यावी इतपत असावी. 
ज्योतीवर लक्ष केंद्रित करून एकटक पाहावे. मन 
निर्विकल्प करण्याचा प्रयत्न करावा. सुरुवातीस 
कमी वेळ असे करावे. नंतर वेळ वाढवावा. 
त्राटकाचा परिणाम मनावर होतो. मनाला जसे 


सार्थक । ११९ 


सांगितले अथवा मनात जे येईल ते होण्यात ह्या 
त्राटकाचा उपयोग करता येतो. त्राटक हे संमोहन 
शास्त्रातील पहिली पायरी आहे. त्राटकाच्या क्रियेत 
प्रगती होण्याची चिन्हे दिसावयास सुरुवात झाली 
पण मध्येच श्री. उपाध्ये कॅशिअरच्या ओळखीच्या 
एका व्यक्तीस भेटण्याचा मला योग आला. त्या 
व्यक्तीचे नाव आठवत नाही, त्याचे मला राहून 
राहून आतासुद्धा खूप वाईट वाटते. ती व्यक्ती 
त्यावेळी ३0-३५ वर्षे वयाची असेल. आजन्म 
ब्रह्मचारी राहण्याचा त्या व्यक्तीचा संकल्प होता. 
तो दत्तहृ-भक्त होता. रिद्धपूरहून आल्यानंतर 
त्याच्याकडे मी गेलो. गप्पांच्या ओघात सहज मी 
त्यास त्राटकाबद्दल सांगितले. मी त्राटक विद्या 
साध्य करण्याच्या प्रयत्नात आहे, हे ऐकताच 
त्यांनी सांगितले की, त्राटक करण्याची क्रिया व 
प्रयत्न एकदम बंद करा ! मी त्यांना कारण 
विचारले, त्यावेळी ते म्हणाले त्राटकाच्या क्रियेवर 
थोडे चिंतन, मनन करा तुम्हाला आपोआप 
समजेल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मी परत एकदा ते 
त्राटक प्रकरण वाचले, त्यावर चिंतन-मनन 
केल्यानंतर माझे मलाच लक्षात आले की, 
माझ्यासारख्या निगेटीव थिंकिंगचा विचार 
करणाऱ्यासाठी त्राटक घातक असते. 
आत्मपरीक्षण करताना माझ्या लक्षात आले की, 
जेव्हा जेव्हा मी स्कूटर अथवा मोटरसायकलवर 
प्रवास करी त्यावेळी मनात असे यायचे की, 
समोरून येणारी बस अथवा वाहन आपल्यावर 
आदळेळ व आपला कपाळमोक्ष होईल. हे 
मनातील विचार त्राटकामुळे नको इतकी इच्छा 
शक्ती वाढबील व खरोखरच अपघात होईल. आता 
माझ्या लक्षात आले की, त्या सद्गृहस्थाने त्राटक 
बंद करण्याचा सल्ला का दिला? श्री. उपाध्येकडून 
मळा समजले की, हा ब्रह्मचारी सात्त्विक 
प्रकृतीचा, योग मार्गात बराच प्रगतिपथावर गेळेला 
आहे. मी त्याचेकडे बरेचदा जात असे. माझी 
त्याच्यावर खूप श्रद्धा बसली. एकदा त्याने त्याच्या 


१२० । सार्थक 


पूजेतील एक रुद्राक्ष प्रसाद म्हणून मला दिला व 
सांगितले की, हा रुद्राक्ष सदैव २४ तास गळ्यात 
ठेवत जा. आज पावेतो तो रुद्राक्ष माझ्या गळ्यात 
आहे. रुद्राक्षावर माझी खूप श्रद्धा आहे. काही 
वर्षापूर्वी तो रुद्राक्ष सोन्याच्या चैनमध्ये (लॉकेट) 
ओवून घेतला होता. सदैव ती चैन मी वापरत होतो. 
एकदा सहज विचार आला की, आपण नेहमी 
प्रवासात असतो. सोन्याच्या लालचीमुळे माझी चैन 
कोणी चोरली तर, चैनसोबत रुद्राक्षाची ताटातूट 
झालेली मी सहन करू शकणार नाही. म्हणून तो 
रुद्राक्ष परत काळ्या दोऱ्यात घातला. तेव्हापासून 
सोन्याची चैन वापरणे बंद केले. 

आर्वीस माझे बरे चालले होते. एका 
बुधवारी माझ्या सहज मनात आले की, परत 
एकदा रिद्धपूरला जाऊन यावे. तसे श्री. उपाध्येस 
मी सांगितले, तोही तयार झाला. येणाऱ्या 
रविवारी आम्ही दोघे स्कूटरवर जाणार होतो. पण 
शुक्रवारी दिनांक आठवत नाही, काहीही कारण 
नसताना रिद्धपूरला जाण्याचे रद्द केले. योगायोग 
काय होता कुणास ठाऊक 'दैव जाणिले कुणी... !' 
शनिवारी बँकेत गेलो असता श्री. सोवितकर 
ज्यांच्याकडून मी कॅश डिपार्टमेंटचा चार्ज घेतला, 
होता, तो दत्त म्हणून माझ्यापुढे उभा टाकला. मी 
त्यास इकडे वाकडी वाट करण्याचे कारण 
विचारले. त्यांनी सांगितले की, मी तुम्हाला 
रिद्धपूरला घेऊन जाण्यासाठी आलो आहे. माझा 
तर विश्वास बसेना कारण कालच रिद्धपूरला जाणे 
रद्द केळे व आता हा असा कसा काय 
उपटसुंभासारखा इथे आला व म्हणतो आहे की, 
आपणास रिद्धपूरला जावयाचे आहे. मी त्याला 
सर्व काही सांगितळे पण तो ऐकेनाच ! त्याचा हट्ट 
व आग्रह एवढा होता की, मला नाही म्हणवेचना, 
मी होकार दिला. श्री. उपाध्ये त्यदिवशी सुट्टीवर 
होता, दुसऱ्या गावास गेला असल्यामुळे त्याचे 
रिद्धपूरला येणे शक्‍यच नव्हते. रिद्धपूरला 
शनिवारीच बँकेचे काम आटोपल्यानंतर जावयाचे 


ठरविले. ह्यावेळी बसने जावे म्हणजे माझ्या पत्नीस 
व लहान मुलगा चि. अनिलला बरोबर घेता येईल 
हा विचार केला. दोन वाजल्यानंतर बँकेचे काम 
संपल्यावर (शनिवारी बँक अर्धादिवस असते. ) 
मी, सौ. विजया, माझी पत्नी, चि. अनिल माझा 
मुलगा व श्री. सोवितकर असे चारजण बसने निघून 
रिद्धपूरला ३. ३0 वाजता पोहोचलो. श्री. 
देशपांडेच्या वाड्याचा पत्ता माहीत होता. सरळ 
त्यांच्या वाड्यात प्रवेश केला. अंगणातल्या 
बिहिरीवर सर्वांनी हातपाय धुतले. दत्ताची मूर्ती ज्या 
खोलीत आहे तिथे दर्शनासाठी गेलो. इतर कोणीही 
भाविक दर्शनासाठी नव्हते. शांत चित्ताने सर्वांचे 
दर्शन झाले. आमचा मोर्चा परत ओटुंबराच्या 
झाडाकडे वळला. मी,सौ. विजया ब अनिल 
झाडाखाली बसलो. श्री. सोवितकर झाडापासून 
थोडासा दूर बसला. मला वाटते कदाचित तो धर्माने 
जैन असल्यामुळे औदटुंबरखाली बसला नसेल. 
थोड्या वेळाने मी डोळे झाकून व्यंकटेश स्तोत्र 
म्हणावयास सुरुवात केली. अर्धे-अधिक स्तोत्र 
म्हणणे झाळे असेळ इतक्यात ओटुंबराच्या 
झाडावरील पानाचा सळसळणारा सुंउ5सु असा 
आवाज ऐकू येऊ लागला. हळूहळू तो आवाज 
वाढत गेला. सिनेमात वादळाचा आवाज जसा 
असतो तसा भीतीदायक तो आवाज होता. त्या 
आवाजाने मी घाबरलो, इतरांची अवस्था काय 
झाली असेल ह्याकडे माझे लक्ष गेले नाही. काही 
क्षणांतच झाडाच्या पानांमधून कोणीतरी खडीसाखर 
माझ्या अंगावर फेकून मारीत आहे, त्या 
खडीसाखरेचा स्पर्श माझ्या अंगास होता-क्षणीच 
माझा मुलगा, अनिल जो त्यावेळी तीन-साडेतीन 
वर्षाचा असेळ तो ओरडत म्हणाला 'दादा 
खडीसाखर ! दादा खडीसाखर !' मी डोळे उघडले, 
पाहातो तर काय झाडाखाली खडीसाखरेचा जणू 
काही सडाच पडला होता. तो प्रसाद आम्ही 
खाल्ला व घरीही नेला. काही अंतरावर श्री. 
सोवितकर बसले होते त्यांना विचारले की 


खडीसाखर कुणीतरी बाहेरून फेकत तर नव्हते ना! 
त्यावर त्यांचे उत्तर असे की, मी मुद्दाम झाडापासून 
थोडासा दूर बसलो होतो. कारण मलाही निरीक्षण 
करावयाचे होते की, ह्या बाबतीत कोणीतरी 
बनवाबनवी तर करत नाही ना ! पण आता माझे 
शंका निरसन झाले आहे, हा दैवी चमत्कारच 
आहे, थोतांड नाही. साधारण तीस वर्षानंतर हा 
प्रसंग जेव्हा मला आठवला तेव्हा चमत्काराबद्दलचे 
माझे मत खालीलप्रमाणे झाळे. चमत्कार हा 
बहुतांशी अंधश्रद्धेशी जोडल्या जातो. पण आलेल्या 
वरील अनुभवावरून तरी हा चमत्कार अंधश्रद्धेशी 
जोडणे मला तरी मूर्खपणाचे वाटते. ह्या घटनेनंतर 
माझा चमत्कारावर विश्वास बसला. मधून-मधून 
नास्तिकतेकडे मन वळत होते. , नास्तिकता मनात 
डोकावत होती, तिचे पूर्णपणे निरसन झाले. प. पू 
अप्पांचे ह्या संबंधातले विचार ऐकल्यानंतर माझ्या 
ह्या विचारावर शिक्का-ह्ममोर्तब झाला. त्यांचे म्हणणे 
असे की, अंधश्रद्धायुक्त चमत्कार कुणीही मान्य 
करू नयेत परंतु असामान्य सत्पुरुषांच्या हातून 
ज्ञान, वैराग्य व साधनेच्या बळावर चमत्कार रूपी 
विलक्षण घटना घडू शकतात, ती त्यांच्या अपूर्व 
कर्तृत्वाची एकप्रकारे पावतीच असते. हा धागा 
धरून मी माझे विचार मांडण्याचे धाडस करतो. 
ते विचार असे :- 

“वैराग्य संपन्न व्यक्तीने ज्या स्थळावर 
तपश्चर्या केलेली असते, ती भूमीसुद्धा तप:पूत 
झालेली असलीच पाहिजे, अशा ठिकाणी चमत्कार 
घडू शकत असतील. ' 

वरील घटनेबाबत मला म्हणावयाचे आहे 
की, औदुंबराचे झाड जे देशपांडेच्या वाड्यात 
आहे, त्या स्थळी वैराग्यसपन्न अशा एका 
अलौलिक व्यक्तीने तपश्चर्या केली असेल, त्यामुळे 
त्या औटुंबराखाली बर्‍याच जणांना चमत्काराचा 
अनुभव येत असेल. 

प्रसाद मिळाल्यानंतर आम्ही देशपांडे यांच्या 
बैठकीत आलो, तिथे ज्यांना-ज्यांना मागे 


सार्थक । १२१ 


चमत्काराचा अनुभव आला होता त्यांनी स्वत:च्या 
हस्ताक्षरात बऱ्याचशा घटना रजिस्टरमध्ये लिहून 
ठेवलेल्या होत्या, त्या सर्व वह्या देशपांडेनी 
आम्हाला दाखविल्या, त्यातील महत्त्वाचे अनुभव 
मी भराभर वाचले. नंतर देशपांडेकडे चहा फराळ 
झाला. कायमस्वरूपी आठवण हृदयात बाळगून 
तृप्त व समाधानी मनाने आर्वीस परतलो. 

ह्या घटनेनंतर काही महिन्यातच ऐकण्यात 
आले की, मराठवाड्यात आमच्या बँकेच्या नवीन 
शाखा निघणार आहेत. शेवटी आपला भाग 
आपल्याला प्रिय असतो. मला मराठवाड्याकडे 
परतण्याची संधी प्राप्त झाली. त्या दृष्टीने प्रयत्न 
सुरू केला. नागपूरला गेलो तिथे अधिकाऱ्यांना 
भेटलो, त्यापैकी एकजण ज्यांचे नाव श्री. एस. डी. 
जोशी, त्यांची व माझी ओळख होती. त्यांच्याकडे 
माझे स्थानांतर मराठवाड्यात करावे अशी विनंती 
केली. ते म्हणाळे, 'बरे झाले ! उमरी येथे आपली 
नवीन शाखा उघडत आहे. तेथील हेड 
कॅशिअरच्या पोस्टींगबद्दल मी विचार करत होतो. 
तू एक प्रकारे माझी डोकेदुखी कमी केली, कारण 
मराठवाडा भाग मागासलेला असल्यामुळे तिकडे 
जाण्यास कोणीच तयार नाही ! बरे झाले ! तू 
आलास ! तुझे स्थानांतर उमरीस झालेच समज. ' 
मराठवाडा मागासलेला आहे असे ऐकताच माझ्या 
तळपायाची आग मस्तकास भिडली. कुणालाही 
आपल्या भागास नाव ठेवलेले आवडत नाही. 
सुखसोईच्या वरवर दिसणाऱ्या गोष्टी मराठवाड्यात 
नसतील पण, माणुसकी, “अतिथी देवो भव' 
मानणाऱ्या, ब आचरणात आणणाऱ्या सरळ 
स्वभावाच्या, सृजनशिलता रोमारोमात भरलेल्या 
आणि भाविक-भोळ्या अशा व्यक्तींची संख्या इतर 
भागातील व्यक्तीपेक्षा मराठवाड्यात निश्चितच 
जास्त आहे. संताची भूमी म्हणून मराठवाड्याकडे 
पाहण्यात येते. हे सर्व श्री. जोशीसारख्या पामराला 
काय समजणार. असे गृहीत धरून मी शांत झालो. 
श्री. जोशी शेवटी माझे बॉस होते. नोकरी 


१२२ । सार्थक 


टिकवायची तर “बॉस इज अलवेज राइट' म्हणावेच 
लागते, शिवाय माझे स्थानांतराचे काम 
त्यांच्याकडेच होते. परत आर्वीस आलो. एका 
महिन्याच्या आतच मला आर्वी शाखेतून कार्यमुक्त 
करण्यात आले. मी ताबडतोब उमरी येथील नवीन 
उघडणाऱ्या शाखेत रुजू झालो. उमरीस भाड्याच्या 
घराचा तोटा होता. घर मनाप्रमाणे भेटत नव्हते. 
मोंढा भागातील फार जुन्या पद्धतीने बांधलेले घर 
भाड्याने मिळाले. घर म्हणता येणार नाही अशी 
त्याची रचना. समोरील भागात दुकान व मागच्या 
बाजूस एक अंधारी खोली, तिला लागूनच फारच 
छोटेसे स्वयंपाक घर स्वयंपाक घराच्या समोरच 
लागून असलेळी खोळी व खोळलीस लागून 
असलेली काटकोनी आकाराची ओवरी 
(ओसरी). घराच्या आतच समोर छोटेसे अंगण. 
खोल्या म्हणून अशा त्या नव्हत्याच जणू काही 
ओपन स्पेसच. अंगणापासून मागच्या बाजूस 
जाण्यासाठी एक बोळ, तिथे नहाणी, व जुन्या 
काळी जसे संडास असत तसा संडास. घरात 
येण्याजाण्याचा मार्ग मागच्या दरवाजातून, कारण 
समोरच्या भागात दुकान असल्याकारणाने तिकडून 
प्रवेश बंद. घरमालकांचे नाव गोविंद्राव शिरुर्कर 
पण आम्ही त्यांना गोविंद सावकार म्हणत असू. 
गृहस्थ शिरूर नावाच्या खेड्यातले रहिवासी. 
गावाकडे त्यांची शेती. ते बरीच वर्षे गावचे सरपंच 
होते. नावाचेच व्यापारी पण राजकारणात त्यांचा 
सर्व वेळ खर्च व्हायचा. श्री. गोविंद सावकार 
म्हणजे श्री. बाबासाहेब देशमुख गोरठेकरांचे उजवे 
हात. हीच त्यांची खरी ओळख. श्री. बाबासाहेब 
गोरठेकर त्या भागातील बडे प्रस्थ. बराच काळ 
त्यांनी ह्या भागातील आमदारपद भूषविले होते. 
अशा ह्या श्री. गोविंद सावकार ह्याचे शॉप-कम 
रेसिडन्समधील रेसिडीएन्शळ भाग मला किरायाने 
घ्यावा लागला. कारण फक्त भाड्याच्या घराची 
टंचाई. आवीहून सामान ती. अन्नांनी आणले. 
उमरीस आमचा संसार चालू झाला. नवीन शाखा 


असल्यामुळे बँकेतील काम कमी असे. भरपूर वेळ 
मिळायचा. तो वेळ आम्ही (मी व शाखाधिकारी 
जोशी) ओळखी वाढविण्यात खर्च करू, जेणेकरून 
बँकेच्या कामाचा व्याप म्हणजे ड्राफ्ट बिझनेस, 
शाखेतील ठेवी, कर्ज वाटप व इतरही अनेक गोष्टी 
त्यात समाविष्ट असतात त्या वाढतील ओळखी 
वाढवावयाच्या व त्या माध्यमातून बँकेच्या 
सवलीतीची जाहिरात करावयाची, ग्राहक 
वाढवावयाचे हा आमचा प्राथमिक उद्देश. त्यानंतर 
ग्राहकांना त्यांचा व्यवहार, त्यांचे समाधान होईल 
अशी सेवा द्यायची. जेणेकरून असलेले ग्राहक 
दुसर्‍या बँकेकडे न जाता (त्यांच्या ओळखीच्या 
इतर व्यक्तींनाही आम्ही दिलेल्या सेवेबद्दल 
सांगितल्यास इतरही व्यक्ती बँकेत आणून ग्राहक 
बनवू शकतील) आमच्याकडेच राहतील. हा 
आमचा दुसरा पण महत्त्वाचा उद्देश. थोडक्यात 
बँक म्हणजे व्यापारी संस्था. व्यापारी जसा 
आपला धंदा चांगल्या सेवामाध्यमातून व 
ओळखीने वाढवतो, तसेच आम्ही आमचे धोरण 
ठरविले होते. त्याप्रमाणे आमचे प्रयत्न होते. 
बँकेच्या ठरावीक वेळेतच ही सेवा द्यावयाची 
असते, पण तर इतरही वेळेस दिल्यास त्याचा 
चांगला परिणाम दिसून येतो, तो मी अनुभवला. 
हळूहळू आमच्या नवीन शाखेने बाळसे 
धरावयास सुरुवात केली. बँकेतील ठेवी 
वाढाविण्यासाठी खूप प्रयत्न करावा लागतो. केव्हा 
केव्हा फार मोठी रिस्कसुद्धा घ्यावी लागते. 
त्यापैकी काही उदाहरणे दिल्याशिवाय मला चैन 
पडणार नाही. बँकेत नोकरी लागल्यापासूनच मी 
तन व मन ओतून बँकेचे काम केले आहे. अशा 
मनोवृत्तीचे कर्मचारी त्याकाळात फार मोठ्या 
संख्येने होते. मला आत्मस्तुती करावयाची नाही, 
फक्त वस्तुस्थिती सांगावयाची आहे. आत्मस्तुती 
केल्यास त्याचे पातक आत्महत्या 
करणाऱ्याइतपतचे असते. कारण आत्महत्या हे पाप 
आहे. ओळखी वाढविण्याच्या प्रयत्नात 


धर्माबादच्या एका शिक्षकाची ज्याचे नाव जोशी 
आहे अशा एका गृहस्थांशी ओळख झाली. 
बँकेच्या ठेवीविषयी, विषय निघाला, त्यावेळी श्री. 
जोशींनी सांगितले की, मी तरी सध्या तुमच्या 
शाखेत माझे स्वत:चे खाते उघडू शकत नाही. पण 
माझ्या नात्यातील एका वृद्ध महिलेकडून तुम्हास 
ठेवी मिळवून देईन. पण त्यासाठी आपल्यास 
मुदखेडला जावे लागेल. मी तात्काळ होकार 
दिला. बँकेतील काम आटोपल्यानंतर उमरीहून 
२२ किंमी. अंतरावर असलेल्या मुदखेड ह्या गावी 
आम्ही दोघे रेल्वेने गेलो. खाते उघडण्यास जी 
कागदपत्रे लागतात ती सर्व सोबत घेतली. रात्री 
श्री. जोशींच्या नातेवाइकांकडे गेलो. त्या वृद्ध 
महिलेकडे दहा हजार रुपये होते. इ. स. 
१९७९च्या काळात रुपये दहा हजार म्हणजे 
आजचे ते निश्चितच एक लाख रुपये होतील. मला 
खूप आनंद झाला. खाते उघडण्यासाठी जे 
सोपस्कार करावे लागतात ते सर्व केले. श्री. 
जोशींनी जेवणाचा खूप आग्रह केला. दहा हजार 
रुपये मी माझ्या बॅगमध्ये ठेवले, रीतसर पावती 
दिली. जेवण करून मी रात्रीच्या गाडीने उमरीला 
परतण्यासाठी रेल्वे स्टेशनवर आलो, पण काही 
वेळापूर्बीच गाडी उमरीकडे गेल्याचे समजले. मी 
चक्कावलळो कारण, दुसरे दिवशी सकाळपर्यंत 
उमरीस जाण्यासाठी कुठलेही वाहन नव्हते. परत 
श्री. जोशीच्या नातेवाइकाकडे जाऊन मुक्काम करणे 
मनाला पटणारे नव्हते. माझ्याकडे दहा हजार रुपये, 
सोबत कोणीही नाही, अशा परिस्थितीत 
प्लॅटफार्मवर रात्र काढणे किती रिस्की होते ! 
कल्पना न केलेली बरी? केव्हा केव्हा देव परीक्षा 
घेत असतो, ती परिस्थिती माझ्यावर आता आली 
होती. मी माझे कर्तव्य (बँकेची ठेवी वाढविण्याचे) 
निस्वार्थ भावाने करीत आहे, काहीही अपायकारक 
घडणार नाही, ह्या विचाराच्या आत्मबळावर 
प्लॅटफॉर्मवरच पैसे असलेली बॅग उशाशी ठेवून 
झोपलो. सकाळी जाग आली, सर्व ऑल इज 


सार्थक । १२३ 


वेल' होते. परमेश्वराने घेतलेल्या परीक्षेत मी उत्तम 
पैकी गुण घेऊन उत्तीर्ण झालो. उमरीस परतल्यानंतर 
बँकेत ते पैसे जमा केले. फार मोठी रिस्क घेऊन 
कर्तव्यपू्ती केल्याचे समाधान खरोखरच 
एखाद्यालाच मिळते, अशी त्याक्षणापासून तरी 
माझी समजूत झाली. ओळखी वाढविण्याच्या 
प्रयत्नात उमरी येथीलच डॉ. महेन्द्रकर यांची 
ओळख झाली. त्यांची मेडिकल प्रॅक्टिस बरी 
चालत असे. त्यांच्याकडे मी आपल्या बँकेत खाते 
उघडण्याची विनंती केली, ती त्यांनी मान्य केली 
पण माझ्यासोबत नांदेडला यावे लागेल. तेथील 
दुसर्‍या एका बँकेतून पैसे काढून तुमच्या बँकेत पैसे 
ठेवीन असे त्यांनी आश्वासन दिले. शाखा नवीन 
असल्यामुळे सुरुवातीस बँकेकडे जीप नव्हती. मग 
आम्ही महेन्द्रकरांच्या मोटरसायकलवर नांदेडला 
गेलो. त्यांची इतर काही वैयक्तिक कामे झाल्यानंतर 
पंचवीस हजार रुपये त्यांनी स्टेट बँक ऑफ 
हैद्राबादमधून काढले. एका साध्या पिशवीत रक्कम 
घेऊन परत मोटारसायकलने उमरीस आलो. 
मोटारसायकलवरून पैसे आणणे किती रिस्की 
असेल ह्याची कल्पना करणे कल्पनेच्याही 
पलीकडील आहे. काहीही होऊ शकले असते, 
अपघात होऊ शकला असता, एखादा लुटारू 
पाळतीवर असू शकला असता, त्याने मारहाण 
करून पैसे पळविले असते, असे झाल्यास बँकेने 
मलाच वेड्यात काढले असते. कुठल्याही 
प्रकारची मदत केली नसती. फक्त बँकेच्या ठेवी 
वाढविणे हा एकच निस्वार्थी ध्यास. हाही प्रयत्न 
यशस्वी झाला. बँकेत नोकरी असल्यामुळे 
माझ्याभोवती प्रतिष्ठेचे एक वलय होतेच, त्यात 
पुन्हा मनमिळाऊपणा व अहंकाररहीत वागणूक, 
ह्यामुळे मी उमरी येथील संपूर्ण वास्तव्यात बऱ्याच 
प्रमाणात लोकप्रिय होतो. वयोवृद्ध व्यक्तीशी, 
लहान मुलांच्या सहवासात खेळकर वृत्तीने व 
माझ्याच वयातील गृहस्थासोबत मित्रत्वाने 
वागताना, माझी वागणूक यथोचित अशी होती. 


१२४ । सार्थक 


हेच लोकप्रियतेचे गमक. प्रत्येक क्षेत्रात म्हणजे 
व्यापार, शिक्षण, राजकारण, समाजकारण व 
धर्मकारण ह्या सर्व क्षेत्रात माझा सहभाग होता. 
बँकेत काम करणाऱ्या व्यक्तीकडून हे अपेक्षित 
असते. ह्या सर्व बाबीमुळे शाखा नवीन जरी 
असली तरी, कामाचा व्याप लवकर वाढत गेला. 
हा व्याप वाढविण्यात माझा वाटा मोठा होता हे 
निश्चित. शरीराच्या वाढीसाठी, सुदूढपणासाठी 
हृदयास शुद्ध रक्तपुरवठा जसा आवश्यक असतो, 
तो पुरवठा रक्तवाहिन्या करतात. तसेच बँकेची 
शाखा निकोप ठेवण्यासाठी त्यातल्या त्यात दोन 
वाहिन्यांची जास्त काळजी घ्यावी लागते. एका 
रक्तवाहिनीचे नाव कर्ज व दुसरीचे नाव ठेवी. मी 
माझे सर्व लक्ष ठेवीकडे देत असे. बँकेची शाखा 
नवीन असल्यामुळे कामाचा व्याप सुरुवातीस कमी 
होता. चार वाजता बँकेचे काम संपत असे. 
नंतरचा वेळ कसा घालवावा हा प्रश्‍न समोर होता. 
मला व शाखाधिकारी श्री. जोशी ह्यांना समजले 
की, उमरीपासून तीन किलोमीटर अंतरावर गोरठा 
नावाचे खेडे आहे. तिथे संतकवी श्री. दासगणु 
महाराज प्रतिष्ठान नावाचे एक अध्यात्म केंद्र आहे. 
संध्याकाळी  चारच्यानंतत भरपूर वेळ 
असल्याकारणाने आम्ही दोघांनी एकदा त्या 
केंद्राकडे मोर्चा वळविला, अर्थात पायीच. 
त्यास्थळी पोहोचताच तेथील व्यवस्थापक श्री. 
छगनराव बारटक्के यांची ओळख झाली. पांढऱ्या 
स्वच्छ धूत वस्त्रातील गोरेपान व्यक्तिमत्त्व 
असलेली, चेहऱ्यावरील सात्त्विकता, बोलण्यातील 
विनयशिलता पाहताच त्यांच्याबद्दल आमच्या 
मनात आदर निर्माण झाला. एकमेकाशी ओळख 
झाल्यानंतर त्या स्थळाची श्री. छगनराव यांनी 
माहिती दिली. श्री. गजानन महाराजांच्या पोथीचा 
जन्म ज्या संताकडून झाला ते संतकवी श्री. दासगणु 
महाराज यांची तेथे वस्त्र समाधी आहे. त्या 
समाधीचे आम्ही दर्शन घेतले. मंदिराचा परिसर 
बराच मोठा, आवारातच पण समाधी स्थळाच्या 


मंदिरामागे स्वयंपाक घर व लहान मोठ्या दोन-तीन 
खोल्या व बरीच मोठी मोकळी जागा, समोरच्या 
भागात शनी-मंदिर, विठ्ठल-मंद्रि, पिंपळाचे जुने 
पण खूप मोठे झाड, मोठी गोड्या पाण्याची विहीर 
व मोकळी जागा. मंदिरातील समाधीचे दर्शन 
घेतले. तेथील स्वच्छता, शांतता व पावित्र्यमय 
वातावरणाचा माझ्यावर खूप परिणाम झाला. 
मनाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यात जाणवत होते की, 
काहीतरी हरवलेले मला सापडले आहे. ज्या योगे 
मी भविष्यात सुखी-समाधानी व हितकारक असे 
जीवन जगू शकेल, पण नेमके काय होईल ह्याची 
जाणीव होत नव्हती. ह्या आध्यात्मिक स्थळाचे 
आकर्षण एवढे जबरदस्त होते की, वेळात वेळ 
काढून मी खूपदा, बरेचदा दर्शनास येथे येई. त्या 
निमित्ताने श्री. छगनरावांशी माझी जवळीक निर्माण 
झाली. इतर सेवेकरी, दर्शनार्थी ह्यांच्याही ओळखी 
झाल्या. श्री. जोशी शाखाधिकारी यांचे स्थानांतर 
नांदेड येथील शाखेत झाले, त्यांच्या जागी श्री. 
विद्याधर गंगाधर काळकोंडे नावाचे अमरावतीचे 
गृहस्थ उमरी शाखेत रुजू झाले, वयाने माझ्यापेक्षा 
लहान पण उंचेपुरे व स्मार्ट असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व. 
मी त्यांच्या हाताखाली काम करणारा अधिकारी 
असूनही ते मला मान देत असत. ते वयाने लहान 
असले तरी, माझी त्यांच्याशी असलेली वागणूक 
आदराचीच होती. त्यामुळे त्यांचे व माझे चांगले 
जमळे. नवीन तडफदार तरुण शाखाधिकारी 
लाभल्यामुळे नव्या जोमाने बँकेच्या ठेवी 
वाढविण्याचा माझा उद्योग पुन्हा सुरू झाला. एकदा 
असाच गोरठ्यास दर्शनानिमित्त गेलो असता श्री. 
छगनरावाशी बोलण्याच्या ओघात समजले की, 
प्रतिष्ठानचे ६५ हजार रुपये नांदेड येथील महाराष्ट्र 
बँकेत आहेत. ह्या ठेवीवरील व्याजावर प्रतिष्ठानचा 
सर्व खर्च चालतो. हे समजताच बँकेतील ठेवी 
वाढविण्याविषयीच्या कर्तृत्वाची जाणीव झाली. 
महाभारतातील एक प्रसंग असा आहे की, कौरव- 
पांडवाच्या युद्ध कलेचे शिक्षण संपल्यानंतर 


द्रोणाचार्यांनी युद्ध कौशल्याची चाचणी करण्यासाठी 
कौरब-पांडवाची परीक्षा घेण्याची ठरविले. त्यात 
एका वृक्षावर पक्षी ठेवला होता त्या पक्षाचा डावा 
डोळा धनुष्य-बाणाने फोडावयाचा असे ठरले होते. 
द्रोणाचार्याने प्रत्येकास धनुष्यबाणातून बाण 
सोडण्यापूर्वी प्रश्‍न केला होता की, आता तुला काय 
दिसते. काही जणांनी सांगितले की मला वृक्ष 
दिसतो. , बर्‍्याचजणांनी सांगितले की, ज्या 
फांदीवर पक्षी बसला आहे तो पक्षी दिसतो, पण 
अर्जुनाने सांगितले की मला पक्षाचा फक्त डावा 
डोळा दिसतो. द्रोणाचार्यांनी त्यास उत्कृष्ट धनुर्धारी 
म्हणून घोषित केले. त्याप्रमाणे मलाही पैसा 
कोणाकडे असला की, माझ्या बँकेच्या ठेवीत वाढ 
करण्यासाठी प्रयत्न करावा हेच दिसे. वरील कौरव 
पांडवाचे उदाहरण फक्त ह्यातील भाव समजावा 
ह्यासाठी दिले आहे. बँकेच्या कामास मी इतकी 
प्रायोरिटी देत असे. जळी-स्थळी, काष्ठी-पाषाणी 
बँक व ठेवीच दिसत, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे 
होईल पण हे सत्य आहे, वस्तुस्थिती आहे हे 
निश्चित. तसे पाहिले तर कुठे अर्जुन ! कुठे मी ! 
'कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली. ' तुलना 
करणेसुद्धा माझा मूर्खपणाच सिद्ध होईल. असो, 
आपण आपल्याविषयाकडे वळू, प्रतिष्ठानच्या ठेवी 
महाराष्ट्र बँकेत आहे जे समजलेल्या क्षणापासून श्री. 
छगनरावऐवजी मी त्यांना छगनकाका म्हणावयास 
सुरुवात केली व नांदेड येथील सर्वच्यासर्व पैसे 
आपल्या उमरी येथील भारतीय स्टेट बँकेत ठेवा 
अशी विनंती करणे मला प्रशस्त वाटले नाही. नाही 
तर ब्राह्मणाला दिली ओसरी हळूहळू पाय पसरी' 
असेच श्री. छगनकाका समजतील असा विचार 
मनात आला. सुरुवात दहा हजार रुपयापासून 
करावी व नंतर हळूहळू प्रतिष्ठानचा सर्वच पैसा जो 
महाराष्ट्र बँकेत नांदेडला आहे तो उमरीस 
आणण्यासाठी आग्रह धरावा व त्याप्रमाणे मी 
छगनकाकांना विनंती केली. काका म्हणाले की मी 
येथील व्यवस्थापक असलो तरी असे महत्त्वपूर्ण 


सार्थक । १२५ 


निर्णय अप्पाच घेतात, त्यांना तुम्ही विनंती करा. 
अप्पा म्हणजे प. पू. अनंत दामोदर आठवले श्री. 
दासगणु महाराजांचे पट्टशिष्य व प्रतिष्ठानचे 
सर्वेसर्वा. मी म्हणालो आमच्याकडून तुम्ही त्यांना 
विनंती करा, माझी व त्यांची अद्याप ओळख 
झालेली नाही. छगनकाका म्हणाले तुम्हीच त्यांना 
सांगितले तर बरे होईल. कारण कुठल्याही प्रकारची 
शिफारस केलेली अप्पांना आवडत नाही. ते सध्या 
इथे नाहीत, आल्यानंतर मी तुम्हाला कळवीन. असे 
आश्वासन छगनकाकांनी दिले. गोरठे येथील ह्या 
मंदिरातील शांत, पवित्र वातावरणाने आम्हा 
दोघास म्हणजे मी व श्री. काळकोंडे ह्यांना आधीच 
आकृष्ट केले होते, भारावून टाकले होते. आता 
प्रतिष्ठानचे खाते आमच्या बँकेत उघडता येईल ह्या 
आशेने आम्ही दोघे रोज कधी पायी तर कधी 
वाहनाने उमरीहून गोरठ्यास येत असू. मंदिरातील 
समाधीचे व इतर संताच्या फोटोचे तसेच 
देवदेवतांचे दर्शन घेऊन आम्ही छगनकाकांशी गप्पा 
मारत असू. त्यांच्या बोलण्यातून दासगणु 
परिवाराची संपूर्ण माहिती मिळाली. ते स्वत:ह्या 
परिवारात कसे आले व परिवाराशी कसे एकरूप 
झाले हे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या तोंडून हे सर्व 
ऐकताना आम्ही तल्लीन होत असू. असे वाटे की, 
भावनांनी ओथंबलेले त्यांचे शब्द कधीच थांबू 
नयेत. श्री. दासगणु महाराजांनी काकावर केलेल्या 
उपकारांचे वर्णन सांगताना तर अक्षरश: त्यांच्या 
डोळ्यातून अखंड अश्रू वाहत असत. छगनकाकांना 
गाण्याचा छंद होता. ह्या छंदापोटी ते गाणी 
ऐकण्यासाठी चोरून अधून-मधून तमाशात जायचे, 
गोड गळा व स्पष्ट उच्चार हे त्यांच्या आवाजातील 
वैशिष्ट्ये. ते खोडकर स्वभावाचे असल्यामुळे 
शाळेत कधी गेले नाहीत. हस्ताक्षर सुंदर व 
मोत्यासारखे, खोडकर स्वभावामुळे काकांच्या 
वडिलांनी त्यांना श्री. दासगणु महाराजांकडे 
पंढरपूरलाच ठेवले. श्री. दासगणु महाराजांनी त्यांचा 
स्वतःच्या मुलाप्रमाणे त्याचा सांभाळ केला, 


१२६ । सार्थक 


त्यांच्यातील गुणवाढीस लावून त्यांना आपल्या 
परिवारात स्थान दिले. श्री. छगनकाका सांगत 
असत की, मी आज जो आहे त्याचे संपूर्ण श्रेय 
दादांनाच (श्री. दासगणु महाराजांनाच) जाते. 
छगनकाकाच्या गोड-गळ्याचा उपयोग श्री. दादांनी 
कीर्तनात त्यांचा संगीताची साथ करण्यासाठी 
करून घेतला. सुंदर हस्ताक्षरामुळे श्री. दादांनी 
त्यांच्या प्रचंड वाड्मयाचा लेखकु म्हणून 
छगनकाकाचा उपयोग करून घेतला. संत 
महात्म्याची खासियत (ओळख) असते की, 
सामान्य माणसातील सुप्त गुणांची कदर करून ते 
वाढीस लावतात. संतकवी दासगणु महाराजांनी 
श्री. छगनकाकात असलेल्या ह्या सुप्तावस्थेतील 
दोन कला, एक गायन व सुंदर हस्ताक्षर यांचा 
समाजासाठी उपयोग करून घेतला. हे सर्व 
ऐकण्यात बराच कालावधी जावयाचा. बऱ्याचदा 
गोरठ्यास जात असू. तेथील मंदिरात 
अशाप्रकारच्या चर्चेतून बरीच माहिती झाली. 
आम्ही मात्र कर्तव्य (बँक ठेवी वाढविण्याचे) 
विसरलो नाही. प. पू. अप्पा गोरठ्यास कधी 
येतील याची वाट पाहात होतो. एकेदिवशी श्री. 
छगनकाकाचा निरोप आला की, प. पू. अप्पा 
ठरावीक तारखेस येणार आहेत. वेळ निश्चित ठरवून 
मी व श्री. काळकोंडे गोरठ्यास प. पू. अप्पास 
भेटण्यास गेलो, ज्याक्षणी प. पू. अप्पास मी प्रथम 
पाहिले त्या क्षणापासून मी त्यांच्याकडे आकर्षिल्या 
गेलो. तो उंचा-पुरा धिप्पाड देह, सिंहाच्या 
आयाळा सारखी भारदस्त छाती, कोकणस्थी 
गोरेपण, चेहरा तेज:पुंज, करारी चेहऱ्यातून ओसंडून 
वाहणारी विद्रत्ता, डोळ्याद्वारे प्रकट होणारे 
वात्सल्य, व करुणा, चालताना चित्त्यासारखी 
असलेली त्यांची चाल हे सर्व प. पू. अप्पात 
एकवटलेले पाहिल्यानंतर कुणीही त्यांच्याकडे 
आकृष्ट होईल यात नवल ते काय ! प. पू. अप्पांचे 
दर्शन घेतले. थोडावेळ त्यांच्या बैठकीत बसलो. 
आम्ही त्यांची भेट घेण्याचे प्रयोजन सांगितले, व 


म्हणालो भारतीय स्टेट बँकेची शाखा उमरी येथे 
नुकतीच उघडली आहे, सध्या बाल्यावस्थेत 
असलेल्या ह्या शाखेची वाढ व्हावी म्हणून 
आपल्याकडे आलो आहोत. आपण जर ठेवीच्या 
स्वरूपात बँकेत प्रतिष्ठानचे खाते उघडून मदत केली 
तर, बँकेवर आपले उपकार होतील. हे ऐकल्यानंतर 
प. पू. अप्पांनी श्री. छगनकाकाकडे विचारपूस 
केली व त्यांना सांगितले की, भारतीय स्टेट बँक ही 
राष्ट्रीयकृत बँक आहे. नांदेडपेक्षा आपणास उमरीहून 
ह्या शाखेद्रारा पैशाचा व्यवहार करणे बरेचसे सोईचे 
होईल. कुळकर्णी स्वत: आपल्या भेटीस येऊन 
विनंती करताहेत, तर त्यांच्या विनंतीनुसार 
महाराष्ट्र बँकेतील जमा असलेल्या आपल्या 
रकमेतून रुपये दहा हजार इकडे वळती कर. हे 
ऐकताच प्रयत्नास यश प्राप्त झाल्याचा मला 
आनंद झाला. थोडावेळ त्यांच्या सत्संगतीचा लाभ 
घेऊन उमरीस परतलो. लवकरच गोरठ्यास प. पू. 
अप्पांच्या विनंतीवरून भागवताचार्य प्रातःस्मरणीय 
श्री. डोंगरे महाराज आले. त्यांच्या प्रवचनाचा 
कार्यक्रम ठरला होता. अगदी समोरच्या ओळीत 
बसून अमृततुल्य प्रवचनाचा लाभ घेतला. 
प्रवचनापूर्वी प. पू. अप्पांनी श्री. डोंगरे महाराजांचा 
परिचय करून दिला. त्यावरून श्री. डोंगरे महाराज 
अध्यात्म क्षेत्रातील फार मोठी उंची गाठलेली एक 
व्यक्ती आहे, हे समजून आले. ते हिंदी, मराठी व 
गुजराथी भाषेत प्रवचन करीत. गुजराथचा संपूर्ण 
भाग त्यांच्या ह्या विद्वत्तेकडे आकृष्ट झाला होता. 
श्री. डोंगरे महाराजांचा एकही शब्द त्यांची शिष्य 
मंडळी खाली पडू देत नसत. श्री. डोंगरे महाराज 
जिथे जात त्यापैकी काही क्षेत्रातील वा संस्थेतील 
वातावरण जर आध्यात्मिकदृष्ट्या विकसित होत 
असेल असे त्यांना दिसले तर ते आवश्यक तेवढी 
रक्कम त्या प्रतिष्ठानला देणगीच्या स्वरूपात देत. 
गोरठा येथील संतकवी दासगणु महाराज प्रतिष्ठान व 
तेथील वातावरण पाहिल्यानंतर श्री. डोंगरे 
महाराजांनी प. पू. अप्पास सांगितले की, मी ह्या 


प्रतिष्ठानास तीन लाख रुपये देणगी देण्याचे ठरविले 
आहे. त्यापैकी दीड लाखाचा पहिला हप्ता 
लवकरच पाठवीन, त्याच्या व्याजावर इथे अन्नछत्र 
चालवा. नंतर दीड लाख रुपयाचा दुसरा हप्ता, 
त्याच्या व्याजावग औषधालय चालवा. 
औषधालय चालविण्याची अपुरी राहिलेली प. पू. 
दादांची इच्छा अशा रितीने पूर्ण होईल हे 
अर्थसहाय्य प. पू. अप्पांच्या मनातही आले 
नव्हते. प. पू. अप्पांनी देणगीस नकार दिला नाही. 
कारण देणगी एका संताकडूनच मिळणार होती. श्री. 
डोंगरे महाराजांनी व प. पू. अप्पांची ही जी 
आर्थिक चर्चा झाली, त्याची आम्हाला 
यत्किंचितही कल्पना नव्हती. स्वतःची 
लोकप्रियता वाढविण्यासाठी व स्वार्थासाठी कुणी 
देणगी देणार असेल तर ती देणगी प. पू. अप्पा 
कधीही स्वीकारत नसत. देणगीदारास पावती मिळे 
पण त्याचे नाव कुठेही प्रतिष्ठानात कोरळे अथवा 
लिहिले जात नसे. निस्वार्थ भावाने मिळालेली 
देणगीच प. पू. अप्पा स्वीकारीत. भागवताचार्य 
श्री. डोंगरे महाराज परत गेल्यानंतर काही 
दिवसाच्या अंतराने एका शनिवारी दुपारी एक 
वाजता गोरठ्याहून श्री. छगनकाकांचा बँकेत फोन 
आला, * प्रतिष्ठानचे खाते भारतीय स्टेट बँकेच्या 
तुमच्या शाखेत उघडावयाचे आहे, तरी संबंधित 
कागदपत्रे घेऊज लवकर या. ” मी व श्री. 
काळकोंडे साहेबांनी बँकेची जीप काढली व 
गोरठ्यास आलो. मंदिरातील बैठकीत प. पू. अप्पा 
नेहमीप्रमाणे विराजमान होते, त्यांचे दर्शन घेतले व 
स्थानापन्न झालो. प. पू. अप्पांनी बँकेतील ठेवीच्या 
बाबतीत माहिती विचारली, आम्ही सविस्तर 
माहिती सांगितल्यावर प. पू. अप्पा म्हणाले तुम्ही 
तर फक्त दहा हजार रुपये मागितले होते पण 
प्रतिष्ठानकडून आपल्याला एक लाख पंचवीस 
हजार रुपयाची ठेव मिळणार आहे. रकमेचा 
आकडा पाहून मी स्वप्नात तर नाही ना ! असे 
वाटले. स्वत:ला चिमटा घेऊन जागृत आहे ह्याची 


सार्थक । १२७ 


खात्री केली. * आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो 
दोन'', अशी आमची स्थिती झाली. प. पू. 
अप्पांच्या सूचनेनुसार श्री. छगनकाकांनी १00रु. 
नोटाचे बंडळ व १00 रुपयाच्या २५0नोटा 
आमच्यासमोर ठेवल्या. प. पू. अप्पांनी सांगितले 
की, नोटा नीट मोजून घ्या. त्यावर मी त्यांना 
म्हणालो नोटा मोजण्याची आवश्यकता नाही, 
कारण आमचा आपल्यावर पूर्ण विश्वास आहे. 
कारण आपणही ब्राह्मण आहात व आम्हीही 
ब्राह्मण आहोत. प. पू. अप्पांनी यावर फार मार्मिक 
उत्तर दिले. ह्याक्षणी तुम्ही वैश्याची भूमिका 
निभावत आहात, नोटा खात्री होईपर्यंत नीट 
तपासून व मोजून घेणे हेच तुमचे सद्य: 
परिस्थितीतील कर्तव्य आहे. हा प्रसंग आता ह्या 
घटकेलाही माझ्या मन:चक्षूपुढे जशाचा तसा उभा 
राहातो. प. पू. अप्पांनी सांगितल्याप्रमाणे नोटा 
मोजून घेतल्या. अपेक्षेपेक्षाही जवळपास १२पट 
रक्कम बँक मुदत ठेवीच्या स्वरूपात आम्हास 
मिळाली. ह्याचा आनंद गगनातही मावणार नाही 
असा झाला. प्रतिष्ठानने ठरविलेल्या योजनेप्रमाणे 
खाते उघडले. बँकेतील व्यवहाराचे सर्व सोपस्कार 
करून आम्ही उमरीस परतलो. एक महिन्याच्या 
अंतराने परत एकदा गोरठ्यास येणे करावे लागले. 
ह्यावेळी सव्वा लाखाची मुदत ठेवी व पन्नास 
हजाराचे बचत खाते उघडले. अशारितीने 
प्रतिष्ठानची आमच्या शाखेतील ठेवी एकंदर तीन 
लाखापर्यंत पोहोचली. माझ्या स्थानांतरानंतरसुद्धा 
ठेवीचे प्रमाण वाढत गेले. ह्याचे श्रेय नंतर 
आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही द्यावे लागेल. कारण 
त्यांनी प्रतिष्ठानशी असलेले संबंध टिकवून ठेवले. 
इतर काही बँकांनी ह्या ठेवी त्यांना मिळाव्यात 
म्हणून खूप धडपड केली, पण प्रत्येकवेळी प. पू. 
अप्पा म्हणत होते की, भारतीय स्टेट बँक ही 
राष्ट्रीकृत बँक आहे व तेथील कर्मचारी 
आपल्याशी चांगली वागणूक देत असतात. मग 
इतर बँकेत आपल्या प्रतिष्ठानचे पैसे का म्हणून 


१२८ । सार्थक 


ठेवावेत ! हे स्वत: मी त्यांच्या तोंडून ऐकले आहे. 
बँकेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रयत्नाची व 
प्रामाणिकतेची फार मोठ्या संताकडून मिळालेली 
ही एक प्रकारची पावतीच आहे. ह्या सर्व 
व्यवहाररूपी इमारतीच्या पायातील मी एक दगड 
आहे. ह्याचा मला अभिमानही आहे व खूप-खूप 
समाधान सतत वाटते. निःस्वार्थ बुद्धीने केलेल्या 
कर्माचे व त्यास परमेश्वराचे अधिष्ठान असल्याचे 
हे गोड फळ आहे हे मात्र निश्चितपणे मी सांगू 
शकतो. कारण ह्या प्रसंगानंतर मी सतत प. पू. 
अप्पांकडे आकर्षिल्या गेलो भविष्यकाळात माझ्या 
जीवनाचा कायापालट झाला. 

वाशीम, आर्वी ब त्यानंतर उमरीतील 
सुरुवातीच्या काही घटना लिहून झाल्यानंतर 
बऱ्याच महिन्यांनी परत सार्थकच्या उत्तरार्धात 
पुन:प्रवेश करण्याचा योग आला. त्या मध्यंतरीच्या 
काळात मी काही लेख (प्रवासवर्णने, 
श्रद्धाजलीवरील पाच लेख, दोन नातेवाइकांच्या 
एकसष्टीच्या कार्यक्रमावरीलळ वर्णे आणि 
आश्रमव्यवस्था एक चिंतन हा लेख) लिहिले; 
ह्यात खूप वेळ गेला. मुख्यत्वे करून 
वृद्धावस्थेतील शारीरिक अक्षमतेची लक्षणे 
दिसावयास तसेच अनुभव येण्यास सुरुवात झाली. 
कंटाळा, आळस, थोड्याफार कौटुंबिक समस्या 
त्यात अवती-भवतीच्या अध:पतित सामाजिक, 
धार्मिक व राजकीय परिस्थितीची भर पडत गेली. 
मन बेचैन होत होते. ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणून 
'सार्थक'च्या उत्तरार्धातील लेखनात खंड पडला. 
मन स्थिर राहावे ह्यासाठी मी प. पू. अप्पाच्या ग्रंथ 
सभाराचे मात्र सतत वाचन करीत होतो, चिंतनही 
चालू होते. काही प्रमाणात यथाशक्ति आचरणाचा 
माझा प्रयत्नही चाळू होता. त्याचे अंशत: चांगले 
परिणामही माझ्यावर होत गेले. ह्या सर्वांवरून मला 
एक मात्र कळून काय पण अनुभवावयास आले 
की, मनाची अशांती, सैरभैर अवस्था स्थिर 
करण्यासाठी एकमेव औषध अथवा उपाय 


माझ्यासाठी तरी मला गवसला, तो म्हणजे माझ्या 
प्रिय सद्गुरू प. पू. अप्पांच्या ग्रंथ संभारातील 
उपदेश, त्यावरील चिंतन तसेच वागण्याचा प्रयत्न. 
ह्या सर्वांचे फळ म्हणजे 'सार्थक'मधील अर्धवट 
राहिलेले लिखाण पूर्णत्वाकडे नेण्यास मी सुरुवात 
केली. आता मात्र प. पू. अप्पा हे माझे अर्धवट 
राहिलेले कार्य पूर्ण करवून घेतील, अशी मला 
खात्री वाटते. 

उमरीच्या वास्तव्यातील कालखंडात मी 
एक फार मोठा अक्षम्य गुन्हा केला. तो गुन्हा 
म्हणजे भ्रूणहत्येचे पाप. चौथ्या वेळेस दिवस गेले 
असता पत्नी सौ. विजयास गर्भपात करण्यास 
बळजबरीने मी भाग पाडले. एवढेच नव्हे तर 
त्यासोबत कुटुंब कल्याण' या गोंडस नावाखाली 
वावरणाऱ्या राक्षसी प्रलोभनास बळी पडून 
तिच्यावर डॉ. जाधव यांच्याकडून शस्त्रक्रिया 
करविली. खरे तर ह्या महापातकी पापास भोग 
भोगण्याशिवाय इतर दुसरे प्रायश्चित्त नाही. 
त्यानंतर आत्तापर्यंतच्या आयुष्यात कदाचित मी 
त्या पापाचे भोग भोगळे असतील नसता, 
भविष्यात निश्चितच भोग भोगावे लागतील. 
सध्याची पिढी मात्र अशा प्रकारच्या उपक्रमास, 
पाप-पुण्याचा लेप लावावयास तयार नाही. काळ 
किती व कसाही बदलला तरी सत्य बदलत नसते. 
आपल्या संस्कृतीनुसार गर्भपात हे पाप आहे. 
तसेच कुटुंब शस्त्रक्रियासुद्धा पापच आहे. कुटुंब 
मर्यादित ठेवण्यासाठी धर्मशास्त्रातही बरेच काही 
सांगितले आहे. त्यानुसार संयम (दडपण नव्हे) 
करणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी त्याग 
करावा लागतो. पण ह्या पिढीस त्यागाची 'अलर्जी' 
आहे. विकास त्यांना हवा असतो पण तो भौतिक 
सुखाच्या संदर्भातच असलेला, म्हणून भोगाशिवाय 
ते इतर काही मानावयास तयार नाहीत, कीव 
करावीशी वाटते, ह्या तरुण पिढीची. पाश्चिमात्य 
संस्कृतीचे ह्या संदर्भातील व इतरही अनेक 
बाबतीतले परिणाम आता स्पष्टपणे आपणास 


अनुभवास येत आहेत. त्या संस्कृतीत इतरही 
चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या अनुकरण्याऐबजी 
आपण मात्र त्यांचा चंगळवाद, स्त्री-पुरुषातील 
ओंगळ शारीरिक संबंध, नात्यातील अलिप्तता, 
बिदेशी तोकड्या पोषाखाचे अनुकरण व इतरही 
अनेक गोष्टीच्या मागे धावत असून धार्मिक व 
सामाजिक अध:पतनाच्या खाईत दुर्दैवाने पडत 
आहोत. पण लक्षात कोण घेतो? 

आता आपण एका वेगळ्या घटनेकडे वळू. 
मी बँकेच्या कामात व्यस्त असताना एकदा माझे 
वडील ती. अण्णा घाईघाईने बँकेत आले. काही 
महिन्यापूर्वी ते बोधन सोडून माझ्याकडे 
कायमस्वरूपी राहण्यासाठी आले होते. त्यांना 
बँकेत आलेले पाहताक्षणीच घरी काहीतरी 
अघटित घडले आहे, याची मला शंका आली. 
कारण ते सहसा बँकेत माझ्याकडे येत नसत. 
बाजूला घेऊन मला विचारळे, तुला थोडा वेळ 
आहे का? मी हो म्हणालो. त्यावर ते म्हणाले, 
सौ. विजयाचे व माझे खूप कडाक्याचे भांडण 
झाले आहे. माझा तिने खूप अपमान केला. मी घर 
सोडून जाण्याच्या विचारात होतो. पण तुझे 
माझ्यावर व तुझ्या आईवर असलेले प्रेम मला 
माहीत आहे. आमच्या जाण्यामुळे तुला खूप वाईट 
वाटेल व त्रासही होईल, अशा प्रकारचा त्रास 
माझ्यास्तव होऊ नये म्हणून एक योजना मी मनात 
योजिली आहे. त्यासाठी तुला नाटक करावे 
लागेल. त्यामुळे ह्या प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होईल 
व सन्मानाने मला इथे तुझ्याकडेच राहता येईल. 
मी आता घरी जातो. थोड्या वेळाने तू घरी ये. 
आल्या-आल्या मी तुझ्यावर रागावण्याचे नाटक 
करीन. सौ. विजया मला नाही-नाही ते बोलली, 
माझा अपमान केला. मी आता घर सोडून जात 
आहे, असे भासवील तेव्हा तू सौ. विजयास 
माझ्यादेखत फैलावर घे, माफी मागावयास लाव. 
ती तसे करील असे मला खात्रीने वाटते. तशी ती 
प्रेमळ स्वभावाची आहे, कदाचित रागाच्या भरात 


सार्थक । १२९ 


आमच्यावर तिने राग काढला असेल. असे 
झाल्यावर माझा तिच्यावरील राग कमी झाल्याचे 
मला दर्शविता येईल व स्वाभिमानाने इथेच राहता 
येईल. बायकोची कड घेऊन आई-वडिलास 
घरातून बाहेर काढावयाचे टळेल. सर्वजण एकत्र 
राहाण्याचा आनंद उपभोगू. ह्यावर थोडावेळ मी 
विचार केला व होकार दिला. ठरल्याप्रमाणे हे 
नाटक हुबेहूब पार पाडण्यात आम्ही दोघेही 
यशस्वी झालो. ही घटना छोटी पण फार बोलकी 
आहे. त्यावर चिंतन करताना लक्षात आले की, 
बाप(सासरा) असावा तर असा ! सुनेवर तर प्रेम 
आहे, सून रागाच्या भरात अपमानास्पद बोलली 
तरी स्वत:च्या स्वाभिमानाला धक्का लागू न देता, 
मुलाला विश्वासात घेऊन ही समस्या त्यांनी 
सोडविली. हे उदाहरण मी त्यांच्याकडून शिकलो. 
भविष्यात मला त्याचा उपयोग झाला. अर्थात 
मुलास पण थोडाह्ूफार पुत्र-कर्तव्याची जाण 
असणे आवश्यक आहे. पत्नीही पती-वाक्‍्य 
प्रमाण मानणारी असावी लागते. सासू-सासरे, 
मुलगा-सून ह्यापैकी कुणीही फार रागीट, अहंकारी 
व स्वार्थी नसावेत. थोडक्यात नको तितका 
अहंकार, एकमेकामधील अपारदर्शकता, कुटुंबात 
संवाद नसणे आणि कर्तव्य-भावनेची जाणीव 
नसणे ह्याच गोष्टी खरे तर कुटुंबाच्या अस्वस्थतेचे 
कारण होय. ह्यामुळे अशी कुटुंबे फार मोठ्या 
प्रमाणात सध्या आढळत आहेत. ह्यावर कुटुंबातील 
प्रत्येक व्यक्तीने चिंतन करणे सद्यस्थितीत तरी 
आवश्यक आहे. 

हे लिहिताना या घटनेला मला ती. 
अण्णाच्या स्वभावातील आणखी एक पैलू 
आठवला. मला आठवते की मी बऱ्याचवेळा 
त्यांना रागाच्या भरात उलटून बोललो होतो. 
त्यांचा तोल जाईल असे माझे बोलणे होते. पण 
अशा प्रत्येक प्रसंगी राग गिळून ते मात्र शांत राहत. 
जणू काही संत एकनाथ महाराजच. त्यांचा हा 
स्वभाव त्या-त्या प्रत्येकवेळी पश्चाताप करावयास 


१३० | सार्थक 


मला भाग पाडत असे. हे प्रसंग पुढे मला भविष्यात 
मार्गदर्शनपर ठरले. आता जेव्हा केव्हा माझी मुले 
माझ्याशी उलट बोलतात त्या-त्या प्रसंगी ती. 
अण्णाचा तो शांत चेहरा माझ्या डोळ्यासमोर उभा 
राहतो. मी रागीट स्वभावाचा आहे. पण 
दुसर्‍्याक्षणीच त्यावर संयम राखण्यात मी बर्‍याच 
वेळी यशस्वी झालो. मी जसे केले तसे भरावे 
लागत आहे, अशी मनाची समजूत करून घेऊन 
मुलात व माझ्यात दुरावा होऊ नये याची दक्षता घेत 
होतो व आताही घेतो. 

ती. अण्णा इ. स. १९७७५च्या दरम्यान 
सेवानिवृत्त झाले. दोन-तीन वर्षे बोधनच्या जबळ 
असलेल्या दोमलयेडगी नावाच्या एका खेड्यात 
ज्या ठिकाणी आमची शेती आहे, तिथे काही वर्षे 
ते एकटे राहात होते. त्यावेळी आई माझ्याकडे 
राहायची. दोमलयेडगीस राहून शेतीचा व्यवसाय 
त्यांनी चाळू केला. त्यातील ९0टक्के उत्पन्न ते 
त्यांच्या भावाच्या संसाराता ओतत असत. 
स्वत:चा मुलगा बर्‍यापैकी कमावता आहे, त्याला 
बँकेतील नोकरी आहे, तो त्याच्या आईचा, दोन 
बहिणीचा चि. शोभा व चि. सुलभा, दोन भावाचा 
चि. शंकर व चि. धनंजयचा योग्यप्रकारे सांभाळ 
करीत आहे हे पाहूनच शेतीतील उत्पन्नाचा रतीब 
मला न देता अथवा स्वत:जवळ न ठेवता 
भावाकडेच वळता ठेवला होता. हे सर्व पाहून 
आता मला जाणवते की, किती माझ्यावर म्हणजे 
स्वतःच्या मुलावर विश्वास आणि स्वत:च्या पडत्या 
काळातही भावाबद्दळ व एकत्र कुटुंबपद्धतीवर 
किती प्रेम? आदर्श पिता ब आदर्श भाऊ 
असल्याचे माझ्यापुढील हे एकमेव उदाहरण, मला 
पुढे भविष्यात माझ्या दोन्ही भावावरच्या प्रेमाचे 
कारण ठरले असेल हे निश्चित. काही वर्षानंतर 
त्यांचे उतारवयातील न पेलणारे कष्ट व माझ्या खूप 
आग्रहास्तव ते उमरीस आमच्यासोबत कायमचे 
राहण्यास आले. त्यांचा मनमिळाऊ स्वभाव, मित्र 
जोडण्याचे कौशल्य ह्या गुणांमुळे आमचे घरमालक 


श्री. गोविंदराव शिरूरकर, श्री. पंढरीनाथ 
मामीडवार व इतर अनेकांशी त्यांनी प्रौढ मित्रत्वाचे 
नाते जोडले. कष्टाळूपणाची ज्यांना सवय आहे, ते 
उतारबयातही स्वस्थ बसू शकत नाहीत. मनाने तर 
ते तरुणाला लाजवता येईल एवढे तरुण होते. ती. 
अण्णाने विचार केला की, आळसात दिवस 
घालविण्यापेक्षा थोडे बहुत कष्ट करून जे काही 
मिळविता येईल तेवढी कमाई करावी, मुलाच्या 
म्हणजे माझ्या संसारास आर्थिक हातभार लावावा. 
वेळही सत्कार्यी लागेल. हा विचार करून त्यांनी 
त्याप्रमाणे करावयाचे ठरविले. उमरीजबळच एक- 
दीड कि. मी. अंतरावर श्री. मामीडवार अप्पाची 
शेती होती, त्यापैकी काही एकर शेती 
बटाऊपद्धतीने करावी असे मनात योजिले. माझी 
संमती घेऊन श्री. मामीडवार अप्पास विचारले. 
त्यांनाही असेच काही करावयाचे होते. बोला- 
फुलास गाठ पडली. योग्य तो व्यवहार ठरला. 
जवळपास दोन-तीन वर्ष शेती केली. शेतीचे उत्पन्न 
फायदेशीरच ठरले. ती. अण्णाची ईश्वरावर श्रद्धा 
होती, ते नोकरीत असताना मजदूर युनियनचे पुढारी 
होते. त्यांच्यावर कम्युनिस्ट विचारसरणीचा प्रभाव 
होता. त्यामुळे कदाचित त्यांनी पूजापाठ व इतर 
धार्मिक कर्मे कधी केलेले मी पाहिले नाही. 
थोडक्यात आचरणाने ते स्वत:पुरतेतरी आर्य- 
समाजी होते. पण मूर्ती-पूजेस त्यांनी कधी विरोध 
केला नाही. आपले मत दुसर्‍यावर लादले नाही. 
माझ्या मुंजीच्या वेळेसचा एक गंमतीदार प्रसंग हे 
लिहिण्याच्या ओघात आठवला. तो असा, मुंज 
लागल्यानंतर मुंज्यास त्याच्या वडिलाने गायत्री 
मंत्राची संथा मुंज्याच्या कानात द्यावयाची असते. 
मला संथा द्यावयाचा प्रसंग आला तेव्हा तेथील 
उपस्थितापैकी पंडीतमामास प्रश्‍न पडला की 
भाऊजीस गायत्री मंत्र पाठ तरी आहे का? नसेल 
तर मुंज्यास म्हणजे मला गायत्रीमंत्राची संथा कुणी 
द्यावी? पण 'अहो आश्चर्यम्‌ !' ती. अण्णांनी योग्य 
उच्चारासहित त्या मंत्राची संथा माझ्या कानात 


दिली व नंतर तो मंत्र माझ्याकडून पाठ करवून 
घेतला. मला एवढेच म्हणावयाचे आहे की, ती. 
अण्णाबद्दल असे बरेच गैरसमज अनेकांनी करवून 
घेतले होते. समाजरुपी ईश्वरास ते स्व-कर्म 
कुसुमांची फुले वहायचे. तसे ते त्यांच्या पूर्ण 
हयातीत स्वतःसाठी फार कमी जगले, 
नातेवाइकांच्या कल्याणासाठी जास्त व 
समाजासाठी थोड्याफार फरकाने कमी का होईना 
पण स्वार्थगहित जीवन ते जगले. असो, त्यांनी 
शेतीत लक्ष घातले. त्यामुळे आमच्या घरातील 
सर्व मंडळी आनंदात होती. कारण सुट्टी असेल 
तेव्हा आम्ही शेतात जात असू. ताजा गरम-गरम 
हुर्डा, भुईमुगाच्या शेंगा, ओंब्या ब टरबूज 
खाण्याचा आस्वाद आम्ही सर्वजण घेत होतो. हा 
आमचा त्या काळातला चंगळवाद आम्हा सर्वांना 
नेहमीच आनंद द्यायचा. आजही ते दिवस 
आठवले की तोंडाला पाणी सुटते. बँकेचे 
शाखाधिकारी श्री. काळकोंडे शेजारीच राहात होते. 
ती. अण्णाचे व त्यांचे संबंध काका-पुतण्याचे 
असल्यासारखेच होते. ती. अण्णांनी त्यांना 
विश्वासात घेऊन दोघामध्ये एक म्हैस विकत घेतली 
अर्थातच दूध काढणे, म्हशीची देखभाल करणे 
अण्णाच करीत असत. अर्ध-अर्धे दूध दोघांमध्ये 
वाटून घ्यायचे असे ठरले होते. त्यामुळे काय झाले 
की, दूध-दुभत्याची चंगळ झाली. मुलांनाही खूप- 
खूप मजा वाटायची ती. अण्णाचे माझ्याकडे 
जेव्हापासून आगमन झाले. तेव्हापासून आम्हा सर्व 
कुटुंबीयांना उमरी वास्तव्यातील प्रत्येक क्षणी 
आनंदाच्या लाटेवर स्वच्छदपणे विहार करत 
आहोत असेच भासे. चहू बाजूंनी आनंदाचे भरतेच ! 
“आनंदी आनंद गडे । जिकडे तिकडे चोहीकडे. 
हा अनुभव तिथे तर आम्ही अनुभवला नंतरही ती. 
अण्णा हयात असेपर्यंत असेच वातावरण होते. ह्या 
सर्व अनुभवातून मी सार काढला तो असा की, 
एकत्र कुटुंबातील वडीलधारी व्यक्तीस वृद्धाश्रमात 
जाण्याची वेळ आणू दिली नाही तर कुटुंबाच्या 


सार्थक । १३१ 


आनंदाला पारावार राहात नाही हे मी अनुभवाच्या 
आधारे अंत:करणपूर्वक सांगतो. 

अधून-मधून मी मुलांच्या शाळेतील 
शिक्षणाकडे लक्ष देत होतो. श्री. वसंतराव 
चाटोरीकर अतिशय चांगळे शिक्षक मुलांना 
लाभले होते. भाऊ चि. शंकर, धनंजय, बहीण 
सुलभा, मुलगी चि. रेणू व मुले चि. अजय व 
अनिल यांची शिक्षणात चांगली प्रगती होत होती. 
चि. अजय तर चौथीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत भोकर 
तालुक्‍यातून पहिला आला होता. माझे दैनंदिन 
कार्यक्रम व्यवस्थित चालायचे सकाळी लवकर 
उठणे, प्रार्तःविधीनंतर सूर्यनमस्कार घालणे ह्या 
माझ्या व्यायामात आळसामुळे खंड पडला रे पडला 
की ती. अण्णा मला आठवण करन द्यायचे, ते पण 
न रागावता चांगल्या शब्दात माझी कान उघडणी 
करीत. आजही मी माझ्या मुलांना, नातवंडांना 
असेच सांगत असतो. पूर्वजाकडून मला मिळालेली 
ही देणगी आहे असे मला वाटते. त्याचा परिणाम 
आज आत्तापर्यंत वयाच्या ७0व्या वर्षात पदार्पण 
केल्यानंतरही माझी शरीरयष्टी व आरोग्य फार उत्तम 
नसले तरी बरे आहे हे लिहिताना मला आठवते की 
तीन-चार महिन्यापूर्वी म्हणजे संधिवाताने गुडघे 
दुखण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी माझा मुलगा 
चि. अजय म्हणाला होता की आज ह्या घटकेपर्यंत 
तुम्ही ७0वर्षांचे वृद्ध झाला आहात याची 
जाणीवसुद्धा तुम्ही आम्हाला होऊ दिली नाही, 
आम्ही भाग्यवान आहोत. याचेही श्रेय मी ती. 
अण्णालाच देतो. व्यायामानंतर, चहा, 
वर्तमानपत्राचे वाचन, आवश्यक असेल तर 
कुटुंबीयांशी चर्चा, स्नानानंतर स्तोत्र पठण उमरीस 
येण्यापूर्वी व्यंकटेश स्तोत्र म्हणत असे रामनामाचा 
थोडासा जपही मी करीत होतो. उमरीस आल्यानंतर 
व्यंकटेश स्तोत्राऐबजी दुर्गादेवी स्तोत्र म्हणण्यास 
सुरुवात केली. घराण्याच्या परंपरेनुसार तसा बदल 
मी केला. उमरीतील वास्तव्यात महाभारताचे पूर्ण 
१८खंड वाचून काढले. वाचण्यात आलेल्या 


१३२ । सार्थक 


त्यातील एका मंत्राने खरोखरच मला मंत्रमुग्ध केले. 
त्या मंत्राचा जप करणे मी चालू केले. आश्चर्य म्हणा 
वा योगायोग म्हणा, मला प. पू. अप्पांनी 
१0वर्षांनंतर इ. स. १९८८साली अनुग्रह देताना 
माझ्या कानात तोच गुरुमंत्र दिला. जो गुरुमंत्र 
मिळाला तो मी तत्पूर्वी नामस्मरणाच्या संदर्भात 
म्हणत होतो त्याचा चुकूनही उल्लेख मी प. पू. 
अप्पाकडे केला नव्हता. पण आवडलेला 
नामस्मरणाचा मंत्र मला गुरुमंत्राच्या स्वरूपातच 
प. पू. अप्पाकडून मिळाला. हा योगायोग वा 
आश्चर्य नसून सदुरूला हे कळले असेल त्याची 
रोकड प्रचिती मळा आली. असे सदुरू मला 
लाभले हे माझे भाग्यच नव्हे तर काय? नामस्मरण 
व स्तोत्र पठणास दहा ते पंधरा मिनिट लागत. अशी 
माझी उपासना सातत्याने चाले. त्यामुळे माझा पूर्ण 
दिवस उत्साहात वावरण्याचे सामर्थ्य नकळत 
माझ्यात निश्चितपणे निर्माण करीत असेल. हे सर्व 
आटोपेपर्यंत साडे नऊ व्हायचे नंतर दहापर्यंत जेवण 
तद्‌ नंतर बँकेत जाणे. एवढे मात्र नक्की की माझ्या 
शक्तीनुसार पण जास्तीत जास्त प्रामाणिकपणे 
बँकेतील कर्तव्य-कर्म मी करीत असे कारण 
बँकेमुळे माझा व माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चाले 
हे मी कधीही दुर्लक्षिले नाही. आजही मी बँकेच्या 
क्रणातच आहे. बँकेचे काम आटोपले की 
संध्याकाळी बॉल-बॅडमिंटन खेळायचो. आम्ही 
१0-१५ उत्साही तरुण खेळाडूंनी बॅडमिंटनचा 
क्लब स्थापन केला होता, तो खेळ आम्ही शर्यत 
लावून खेळत असू. हरलेल्या टीमने कट मिर्चीचे 
भजे एखाद्या हॉटेलमध्ये खाऊ घालायचे. उमरीचे 
मिरची भजे फारच चविष्ट होते. सात-साडे 
सातनंतर माझे पाय घराकडे वळत घरी आल्यावर 
सर्व कुटुंबीयासमवेत राम-रक्षा स्तोत्राचे पठण,नंतर 
लगेच एकत्र जेवण-चर्चा. झोपण्याच्या 
मधल्यावेळात वाचन. मला मोठ्या अभिमानाने 
सांगावेसे वाटते की, वाचन संस्कृतीची व माझी 
फारकत आत्तापर्यंत म्हणजे वयाच्या ७0वर्षापर्यंत 


तरी कधी झाली नाही. काही अपरिहार्य 
कारणास्तव वाचनात खंड पडला असेल पण तोही 
फार थोडा- अपवादात्मकच. हे सर्व सविस्तर 
लिहिण्याचे कारण की जीवन आनंदमय व सुखी 
होण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक असतात, त्या 
सर्वच्या सर्व जरी नसल्यातरी बऱ्याच प्रमाणात 
माझ्याकडून होत गेल्या, त्या संतुलित असत 
म्हणजे मन, मनगट व मेंदूच्या बाबतीत योग्य 
प्रमाणात. नियमितपणे जरी नसेल तर वेळात वेळ 
काढून मी गोरठ्यास प. पू. अप्पाच्या दर्शनासाठी 
जात होतो. प्रतिष्ठानातील सकाळच्या प्रार्थनेस 
उपस्थित राहाण्याचा माझा खूप प्रयत्न राहायचा. ती 
प्रार्थना मला खूप आवडायची आज ह्या घटकेलाही 
मी जेव्हा ती प्रार्थना म्हणत असतो, त्यावेळी गोरठा 
येथील प्रसन्न वातावरण माझ्या डोळ्यासमोर 
तरळते. त्या पवित्र वातावरणाच्या, त्या प्रार्थनेतील 
अर्थाचा व त्यातील सूरबद्धतेचा मी आजही आनंद 
उपभोगीत असतो. गोरठा येथील प्रतिष्ठानच्या 
उत्सवात व इतर कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा 
माझा कटाक्षाने प्रयत्न असे. उमरीतील वास्तव्याची 
फलश्रुती इ. स. १९८८साली प. पू. अप्पाकडून मी 
अनुग्रहीत होण्यात झाली. उमरी येथील वास्तव्य 
माझ्या व माझ्या कुटंबाच्या भाग्योदयास 
कारणीभूत ठरले. 

इ. स. १९८0च्या मे महिन्यात मुलाच्या 
शिक्षणासाठी कुटुंब नांदेडला हलविण्याचे मी 
ठरविले. माझे स्थानांतर नांदेडला व्हावे ह्यासाठी 
प्रयत्नास सुरुवात केली. स्थानांतर होण्यास ५ ते ६ 
महिन्याचा कालावधी लागणार होता. तोपर्यंत 
नांदेड-उमरी रोज जाणे-येणे केले. 
कैलासनगरमधील प्रतिभा निकेतन शाळेत मुलांना 
प्रवेश दिला. घर शाळेजबळ असावे म्हणून श्री. 
पांडुरंग देशमुख ह्यांचे घर किरायाने घेतले. ह्या 
देशमुखांचा नंतर मी गुरुबंधू झालो. साधारणत: 
सात ते आठ महिने मी उमरीच्या बँकेत 
नोकरीनिमित्त रोज जाणे-येणे करीत होतो. 


सकाळी नांदेडहून आगगाडीने आठ वाजता 
निघावयाचो व रात्री आठ वाजेपर्यंत नांदेडला 
परतायचो. नांदेड येथील घरातील सर्व व्यवस्था 
अर्थातच ती. अण्णाच करावयाचे. शाळा जवळच 
व शाळेतील शिक्षण चांगले असल्याकारणाने 
मुलाकडे अभ्यासासंदर्भात तसे जास्त लक्ष 
देण्याची गरज भासत नव्हती. थोडे-बहुत लक्ष 
ठेवण्यास ती. अण्णा समर्थ होते. माझे स्थानांतर 
नांदेडला झाले. शाखा मोठी होती. उमरीच्या 
मानाने बँकेतील काम जास्त होते व जबाबदारीपण 
जास्तच होती. नांदेडच्या शाखेत शाखा अधिकारी 
माझे जुने स्नेही श्री. एस. यू. जोशी होते. वाशीम, 
आर्वी, उमरी व नांदेड येथील चार शाखेत मी 
त्यांच्यासोबत काम केले होते. त्यांच्यानंतर श्री. 
साने साहेब आले. पूर्वी मी आर्वीस असताना तेच 
शाखाधिकारी होते. पूर्वीची ह्या दोघांचीही ओळख 
होती. त्यामुळे आमच्यात कधीही वितुष्ट असे 
आले नाही. कर्मचारी चांगल्या स्वभावाचे कामसू 
वृत्तीचे होते. अर्थातच खेळी-मेळीच्या 
वातावरणात, मित्रत्वाच्या नात्याने आम्ही सर्वजण 
एकमेकांच्या सहकार्याने कामे करीत असू. काही 
कालानंतर शाखाधिकारी श्री. आर. व्ही. सानेची 
बदली झाली. त्यांच्या जागेवर श्री. बी. आर. 
कात्यायनी नावाचे हिंदी भाषी गृहस्थ आले. 
त्यांचा स्वभावही खूप चांगला होता. आल्या- 
आल्या त्यांनी सांगितले की, मी जेव्हा येथून जाईल 
तेव्हा माझ्या नावाने बँक ओळखली जाईल. स्टेट 
बँक ऐवजी कात्यायनीची बँक म्हणून नांदेडवाशी 
म्हणतील. व झालेही तसेच. हाताखालील कर्मचारी 
व अधिकाऱ्याकडून काम करवून घेण्यात ते 
मातब्बर होते. कर्मचाऱ्यांच्या खाजगी अडचणी दूर 
करण्यास ते नेहमीच तत्पर राहत असत. मी त्यांना 
पेन व पेपर घेऊन काम करताना कधीच पाहिले 
नाही. इतरांकडूनच काम करून घेण्यात त्यांचा कल 
असे. ह्या सर्व त्यांच्यात असलेल्या गुणामुळे ते 
नांदेड शहरातील व्यापाऱ्यात व बँकेच्या ग्राहकात 


सार्थक । १३३ 


प्रसिद्धी पावले. शाखेचे काम त्यांनी खूप वाढविले 
होते. साम, दाम, दंड व भेदाचा अत्यंत 
कौशल्यपूर्ण वापर करून कर्मचारी व अधिकारी 
वर्गात एक प्रकारची आदरयुक्त भिती त्यांनी निर्माण 
केली होती. एकदा त्यांचे व माझे बँकेतील 
कामासंदर्भात भांडण झाले. त्यावेळी श्री. एस. एम. 
महाबळ नावाने लीड बँक ऑफिसर आमच्या 
शाखेच्या परिसरातच कार्यरत होते. त्यांनी 
हस्तरेषेवरून भविष्य पाहाण्याचे ज्ञान आत्मसात 
केळे होते. माझे व त्यांचे संबंध चांगले 
असल्यामुळे, त्यांनी माझ्या हस्तरेषा पाहिल्या व ते 
म्हणाले, एस. टी(मला बरेचजण एस. टी. ह्या 
टोपण नावाने संबोधित असतात) तू कात्यायनीशी 
भांडण वाढवू नको. ते खूप नशीबवान आहेत. 
नुकसानच झाले तर तुझे होईल, त्यांना काहीही 
होणार नाही. '' कारण श्री. महाबळने त्यांच्याही 
हस्तरेषाचा अभ्यास केला होता. त्यांचा सल्ला मी 
डावलला नाही व माघार घेतली. त्यानंतर माझ्या 
दृष्टोत्पत्तीस आले की, मी-मी म्हणणारे श्री. 
कात्यायनीशी भांडले. अर्थातच बँकेच्या 
कामासंदर्भातच पण प्रत्येकास पश्चाताप करावा 
लागला. मी माघार घेतल्या कारणाने माझ्याशी ते 
कधी वैरभावाने वागले नाहीत. उलट त्यांची मला 
मनापासून मदत झाली. आजही त्यांचे माझे संबंध 
खूप चांगले आहेत. त्यावेळी मी आमच्या 
नांदेडस्यथित स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ 
“पारिजात' को. ऑ. हाउसिंग सोसायटीचा सचिव 
होतो. त्यातील घराच्या बांधकामाच्यावेळी श्री. 
कात्यायनीची बँकेमार्फत खूप आर्थिक मदत झाली. 
आजही आम्ही सर्व सदस्य त्यांचे नाव घेतो. श्री. 
पी. व्ही. दिघुले नावाचे एक अधिकारी आमच्याच 
शाखेत त्यावेळेस कार्यरत होते. त्यांनी तर आमच्या 
गृहनिर्माण संस्थेच्या स्थापनेपासून सुरुवातीच्या सर्व 
गोष्टी खूप कष्ट घेऊन केल्या. आम्ही सर्व सदस्य 
अद्यापही त्यांचे क्रणी आहोत. त्यांची आठवण 
आजही ३0-३२ वर्षानंतरसुद्धा करीत असतो. 


१३४ | सार्थक 


गृहनिर्माण संस्थेच्या आमच्या सदस्यांची नावे 
सर्वश्री. १) मल्हार त्र्यंबकराव देशपांडे २) महादेव 
हंबर अप्पा चाकोते ३) गणेश हरबाजी कुंडकर ४) 
अशोक दिगंबरराव देशपांडे ५) सुभाष त्र्यंबकराव 
कोल्हारकर ६) सखाराम कंचलवार ७) सुदाम 
चोंढेकर ८) वसंत बोरीकर ९) परिहार १0) विठ्ठल 
वडडेबार ११) एम. जे. शर्मा १२) सतीश कुलकर्णी 
व तेरावा मी स्वत: सध्या श्री. एस. एन. 
कुलकर्णीऐवजी श्री. जगन्नाथ अघाव, श्री. 
परिहारऐवजी श्री. मिठेवाड व श्री. अशोक 
देशपांडेएवजी श्री. बिडवई हे सदस्य आहेत. 
अत्यंत दु:खाची बाब म्हणजे श्री. बसंत बोरीकर 
माझा अगदी जवळचा मित्र ह्या जगात राहिला 
नाही. स्वभावाने आम्हा सर्वांपेक्षाही फार चांगला 
होता. परमेश्वराने त्याला त्याच्या वयाच्या ६0व्या 
वर्षी आपल्याजवळ केळे. त्याची पत्नी 
त्याच्याऐबजी आमच्या गृहनिर्माण संस्थेची 
सदस्या असून ती, तिचा मुलगा अभिजित, सून व 
नातवासहित ह्या सस्थेतील घरात राहत असते. 
संस्थेतील तेरा घराचे बांधकामात माझा सिंहाचा 
वाटा होता. कारण मी सचिव असतानाच ह्या तेरा 
घराचे तीन-चतुर्थांश बांधकाम पूर्णत्वास आले 
होते. घरे बांधताना सर्व सदस्यांनी माझ्या 
अपेक्षानुसार सहकार्य केळे नाही. मिटींगमध्ये पैसे 
पाठविण्याचे आश्वासन द्यावयाचे पण त्यांच्याकडून 
पैसे वेळेवर मात्र येत नसत. त्यामुळे बँकेतून 
ओव्हरड्राफ्ट घेऊन स्वतःच्या जबाबदारीवर 
मित्राकडून व्याजाने पैसे घेऊन काम तडीस नेले. 
खर्चाच्या तोंडमिळविणीसाठी फार-फार कष्ट 
पडले. त्यावेळी सतत टेशनखाली मी राहावयाचो. 
स्वभाव तापट व पुढारीपणा करण्यासाठी जे गुण 
लागतात त्याचा अभाव ह्यामुळे खूप त्रास 
व्हायचा. पण शेवट गोड झाला, कष्टाचे सोने 
झाले. 

“लग्न पाहावं करून, घर पाहावं बांधून' ह्या 
दोन्हीचा अनुभव घेतला. लग्नासाठी कष्ट पडले 


नाहीत पण घर बांधताना बऱ्याच अडचणीला तोंड 
देता-देता नाकी नऊ येत होते. लग्नानंतर तब्बल 
१६ वर्षांनी स्वतःच्या घरात राहण्याचे माझे स्वप्न 
साकार झाले. 

उमरीहून नांदेडला आल्यानंतर इतरही 
काही बऱ्याच महत्त्वाच्या घटना घडल्या. त्यातील 
काही घटनांचा उल्लेख करतो. नांदेडला आल्या- 
आल्या कुटुंबातील सर्व मंडळीसह कधी विसावा 
गार्डनमध्ये अंगती-पंगतीसाठी, कधी गुरुद्रारात तर 
कधी मंदिरात देव-दर्शनासाठी जात असू. ह्याच 
काळात मुक्तेश्वर आश्रमाचे बांधकाम नुकतेच सुरू 
झाले होते. राष्ट्रीय संत प. पू. पाचळेगावकर 
महाराजांचा मुक्काम त्यावेळी आश्रमात होता. 
त्यांचे वय ९0वर्षांपेक्षा जास्त असेल. अतिशय 
थकलेली अशी त्यांची अवस्था होती. डोळ्याने 
त्यांना दिसत नव्हते, कानाने ऐकू येत नव्हते, 
तरीपण त्यांचा चेहरा गोरा-गोमटा, तेजःपुंज व 
समाधानी होता. कोणत्याही प्रकारच्या लहान- 
मोठ्या सापास पकडण्यात व पाळण्यात त्यांचा 
हातखंडा होता. राष्ट्रीय पातळीवरील त्यांच्या 
आध्यात्मिक ब सामाजिक कार्याबद्दल त्यांना 
राष्ट्रीय संत ही पदवी बहाल करण्यात आली होती. 
माझी पत्नी सौ. विजया हीस तिच्या बालपणी प. 
पू. महाराजांनी मांडीवर खेळविले होते. मी, पत्नी व 
मुलाबाळासह त्यांच्या दर्शनास गेलो असता, सो. 
विजयाने तिच्या माहेरचा म्हणजेच हिंगोलीचा संदर्भ 
देताच तिला प. पू. महाराजांनी कुरवाळून म्हटले, 
“तू चिंगी काय?" हो म्हणताच ते सौ. विजयाशी 
बराच वेळ बोलले. ती. स्व. तात्या, माझे सासरे 
ह्यांची चौकशी केली. माझी व मुलांची ओळख 
करून घेतली. आम्हा सर्वांना तोंडभरून आशीर्वाद 
दिले. अशाप्रकारे आम्हा सर्वांचा संत-दर्शनाने 
नांदेड येथील वास्तव्याचा श्री.गणेशा झाला. 
नांदेडवासीय खरोखरच भाग्यवान आहेत. कारण 
इथे अनेक संत-महात्म्यांच्या चरणांचा स्पर्श 
झालेला आहे. त्यामुळे नांदेड हे पवित्र स्थान मानले 


जाते. ह्या नगरीत कीर्तन -प्रवचनाची-भागवताची 
नेहमीच रेळ-चेल असते. श्रोत्यांची कमतरता 
कधीच नसते. हे मी अनुभवले आहे. आजही तसेच 
वातावरण आहे. 

काही अपरिहार्य कारणास्तव आम्हाला 
कैलासनगरमधील किरायाचे घर सोडावे लागले. 
महात्मा फुले हायस्कूल जवळील राजेन्द्र 
नगरातील श्री. आंबेकर ह्यांच्याकडे तीन 
खोल्यांच्या ब्लॉकमध्ये आम्ही राहावयास गेलो. 
पूर्वीपेक्षा हे घर प्रशस्त होते. ती. अण्णास सतत 
माझीच काळजी असावयाची. कुटुंबातील 
सदस्यांची संख्या विचारात घेता मला मिळत 
असलेला मासिक पगार खूपच कमी होता. ह्या 
अल्प-उत्पन्नाता घर चालविण्याची माझी 
केविलवाणी धडपड त्यांना पाहावत नव्हती. 
त्यांना खूप वाईट वाटे व ते नेहमी काळजीतच 
असायचे. आपण थोडातरी हातभार लावावा असे 
त्यांना अंत:करणातून वाटत होते. कर्म-धर्म 
संयोगाने बोधन येथील श्री. काशिनाथराव 
बोधनकर, ती. अण्णाचे जवळचे मित्र, यांची व 
त्यांची भेट झाली. श्री. काशिनाथरावही त्यांच्या 
मुलाकडे नांदेडला राहावयास आले होते. त्यांच्या 
ओळखीने शिवाजीनगर भागात एका 
फॅब्रिकेशनच्या दुकानात मॅनेजर ह्या हुद्यावर ती. 
अण्णाला नोकरी लागली. वयाच्या ६३व्या वर्षी 
ह्या नोकरीद्वारे त्यांना ३00रु. मासिक प्राप्ती 
होण्यास सुरुवात झाली. तेव्हा कुठे त्यांना बरे 
वाटले. वृद्धावस्थेतही ते मळा अशा प्रकारची मदत 
करीत होते. ह्या गोष्टीचा मला सतत, आताही 
अभिमान वाटतो. मी ज्यावेळी उमरीस होतो 
त्यावेळी काही संमिश्र घटना घडल्या होत्या, 
त्यांचा उल्लेख मागे आला नाही पण आता 
लक्षात आले म्हणून परत भूतकाळात जावे 
लागेल, असो त्या घटना अशा. माझा चुलतभाऊ 
चि. चंदूचे लग्न, ती. स्व. काका माझे चुलते ह्यांचे 
निधन तसेच ती. स्व. तात्या डोईफोडे, माझे 


सार्थक । १३५ 


सासरे ह्यांचे निधन हिंगोलीस झाले होते. तत्पूर्वीच 
वसमतची माझी खूप-खूप लाडकी अशी आजी 
सौ. सुभद्राबाई देविदासराव माळवटकर (माझ्या 
आईची आई) हिचेही निधन झाले होते. त्या 
माउलीने तर माझ्यावर, स्वत:च्या मुलापेक्षा जास्त 
माया केली होती. सार्थकच्या पूर्वार्धात याचा 
उल्लेख आला आहे. मी आज जो काही आहे 
त्यात ह्या माउलीचा सिंहाचा वाटा होता. तिची 
आठवण झाळी की आजही डोळ्यात अश्रू 
तरळतात. विशेष म्हणजे सौ. आजीने शेवटचा 
श्वास घेताना तिच्या तोंडून 'राम' शब्द आला होता. 
लोक म्हणतात तिने नातवंडाचे नाव घेतले. पण 
अशा पुण्यवान व्यक्तीच्या तोंडून शेवटी देवाचेच 
नाव निघाले असेल, ह्याची मला खात्री आहे. 
आम्ही सर्वजण नांदेडला आनंदमय जीवन 
कंठीत होतो. दरम्यान चि. ज्योत्स्ना माझी 
सगळ्यात धाकटी मेहुणी बाराव्या इयत्तेत चांगल्या 
गुणांसह उत्तीर्ण झाली होती. तिला एम. बी. बी. 
एस. ला प्रवेश घ्यावयाचा होता. वडिलांचे छत्र 
हरवलेले, एकुलत्या एका भावाकडे चि. नंदू 
डोईफोडेकडे तिचे पालकत्व आले होते. तो 
मुलींनी बाहेर गावी उच्च शिक्षण घेऊ नये या 
मताचा. चि. ज्योत्स्नाचा एम. बी. बी. एस. ला 
नंबर लागला नव्हता, बारावीतील गुणांची 
टक्केवारी कमी होती. पण नांदेडच्या बी. ए. एम. 
एस. ह्या कोर्ससाठी तिचे सिलेक्शन झाले होते. 
भावाच्या विरोधाला न जुमानता तिने तिच्या आईचे 
मन वळविले वब नांदेड येथील आयुर्वेदिक 
कॉलेजमध्ये बी. ए. एम. एस. ला प्रवेश 
मिळविला. कसेही करून डॉक्टर व्हायचे हे तिचे 
स्वप्न दुर्दम्य आशावादाच्या बळावर तिने हे स्वप्न 
साकार केलेच. नांदेडला तिने एकटे राहावयाचे 
ठरविले, फुळे नगरमधील मुलींच्या वसतिगृहात 
प्रवेश घेतला. चि. नंदूला, तिच्या भावाला 
आईच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन का होईना स्वत:चा 
अड्डाहास सोडावा लागला. काही दिवसानंतर 


१३६ | सार्थक 


सदैव मदत करण्याचा स्वभाव असलेल्या माझ्या 
वडिलांना हे सर्व समजले. मला त्यांनी विश्वासात 
घेऊन विचारले की, “कु. ज्योत्स्नास तिचे शिक्षण 
होईपर्यंत आपल्या घरी ठेवून घेण्यास काय हरकत 
आहे? तसे जर केले नाही तर सूनबाईकडचे इतर 
नातेवाईक आपल्या तोंडात शेण घालण्यास कमी 
करणार नाहीत, म्हणतील की सख्खी बहीण 
नांदेडला असताना चि. ज्योत्स्नास वसतिगृहात 
राहावे लागले, कसा काळ आला आहे पाहा. 
कदाचित असा विचार ती. अण्णाच्या मनास स्पर्श 
करून गेला असेल वा नसेलही असे मला 
त्यावेळी वाटले. कोणीतरी आपल्याला चांगले 
म्हणावे म्हणून आपण चांगले वागायचे हे त्यांच्या 
रक्तात नव्हते. फक्त मदत करणे हाच त्यांचा 
स्वभाव. ती. अण्णाचे विचार फक्त कर्तव्य 
भावनेनेच होते हे निश्चित. मोठ्या मनाची, उच्च 
विचारसरणी असलेल्या व्यक्ती विरळ असतात. 
अशी विचारसरणी असलेल्या आदर्श पित्याचा मी 
मुलगा आहे, असे म्हणण्यात मला विलक्षण आनंद 
वाटतो. त्यांना इतरांकडून घेणे माहीतच नव्हते, 
फक्त देत राहाणे हा त्यांचा स्वभावधर्म होता. 
सदोदित त्यागाच्या आनंदातच राहावयाचे हे त्यांचे 
ध्येय होते. ह्याबद्दल मला यत्किंचितही शंका नाही. 
पित्यातील हे गुण सर्वच्या सर्व नसळे तरी काही 
प्रमाणात माझ्यातही उतरळे असले पाहिजेत. 
आत्मस्तुतीचा दोष पत्करून मी हे सांगत आहे. 
कारण आत्तापर्यंतच्या माझ्या संपूर्ण आयुष्यात 
काहीतरी घेतल्यापेक्षा देण्यातच मळा आनंद 
वाटतो. लोक मला वेड्यात काढतात. म्हणतातही, 
““भिकारी होणार आहेस काय? पैसा नसेल तर 
कोणीही विचारीत नाहीत. '' पण पूर्ण विचाराअंती 
माझे मत ठाम झाले आहे की, भोगापेक्षा त्यागात 
खूप आनंद असतो. त्यागाचा आनंद वर्णनातीत, 
अक्षय असतो. भोगाचाही आनंद मिळतो पण तो 
क्षणभंगुर असतो, याचा विचार फार थोड्या व्यक्ती 
करतात. भोगाविषयी अशा प्रकारचा विचार 


करणाऱ्या वर्गात तो मी नव्हे !'' याचा अर्थ मी 
भोग भोगळे नाहीत असा होत नाही. पण 
गरजेइतकाच भोग, एवढे मात्र निश्चित. प. पू. 
अप्पाच्या सहवासात आल्यानंतर त्यांचे वाड्मय 
जेव्हा पुढे माझ्या वचनात आले तेव्हा माझे हे 
विचार शिक्कामोर्तत झाले. त्यागाविषयीचे 
महत्त्वपूर्ण विचार प. पू. अप्पाचा 'मनोबोध' हा ग्रंथ 
वाचताना कळला. त्याप्रमाणे आचरण ठेवण्याचा 
मी सतत प्रयत्न केला, परिणाम असा झाला की 
प्रापंचिक व आध्यात्मिक अडचणीस खंबीरपणे 
तोंड देण्यास मी बर्‍याच प्रमाणात यशस्वी होत 
गेलो. याचा अर्थ असा नाही की मी आयुष्यात 
त्यागाचीच भूमिका निभावली, असे असते तर मी 
संत-महात्माच झालो असतो. पण एवढे निश्चित 
की नंतरच्या काळात भोगाकडून त्यागाकडे हळूहळू 
संथ गतीने माझी वाटचाल सुरू झाली. त्यामुळे 
आज इ. स. २0१३साली वयाच्या ७0व्या वर्षी 
काही अपवाद वगळता मी सुखी-समाधानी जीवन 
जगत आहे. मला तरी वाटते, माझ्या यशस्वी 
जीवनाची हीच गुरुकिल्ली आहे. ती. अण्णामधील 
हा त्यागी गुण माझ्यात उतरला असला पाहिजे. 
त्यात भर पडली ती हिमालयाएवढ्या ज्ञानाची उंची 
असलेले चालते-बोलते परब्रह्म प. पू. अप्पा मला 
सद्गुरू लाभले याची. थोडी अगदी फार थोडी खंत 
वाटते ती ही की मला क्रोधावर व स्पष्टवक्तेपणावर 
अद्यापही पाहिजे तेवढा संयम मिळविता आला 
नाही. अर्थात हा दोष माझाच आहे. त्यात प. पू. 
अप्पाचा व ती. अण्णाचा काहीही, काडीचासुद्धा 
संबंध नाही. वरील स्वभावदोषामुळे मित्रात व 
नातेवाइकात मी लोकप्रिय होऊ शकलो नाही पण 
त्याची पर्वा मी केली नाही. कारण असे वागण्यात 
स्वार्थीपणाचा अभावच माझ्यात खास करून आहे. 
अंतिम उद्देश, हेतू मित्रांचा ब नातेवाइकांच्या 
कल्याणाचाच आहे. त्यांच्याशी क्रोधाने 
वागल्यानंतर मात्र मळा नेहमी पश्चाताप होत 
असतो. निषेध व्यक्त करणेसुद्धा सौम्य भाषेत मला 


जमले नाही. लिहिण्याच्या ओघात बरेच चिंतनीय 
विचार सांगून झाले. असो, पुन्हा आपल्या 
विषयाकडे वळू, 

ती. अण्णाने चि. जोत्स्नास आपल्याकडे 
ठेवून घेण्याचा प्रस्ताव माझ्यासमोर ठेवला. 
त्यावेळी माझ्या मनात आले की समजा तसे केले 
तर आपल्या परिवारात चि. ज्योत्स्नाच्या 
वागणुकीमुळे, स्वभावामुळे धुसफुसीचे वातावरण 
तर निर्माण होणार नाही ना? थोड्या विचाराअंती 
मी सौ. विजयास अशा प्रकारचे सभाव्य 
वातावरण निर्माण झाले व चि. ज्योत्स्नास 
बाहेरचा रस्ता दाखविण्याची वेळ आली तर 
त्यासाठीची मनाची तयारी आहे का? असे 
विचारल्यानंतर  सोभाग्यवतीचाही होकार 
मिळाला. चि. ज्योत्स्नास तिच्या सर्व 
सामानासहित आमच्या घरी प्रवेश दिला. त्या 
पोरीचा स्वभाव खूप चांगला असल्याचा आम्हा 
सर्व कुटुंबीयांना अनुभव आला. ती. अण्णांमुळेच 
ह्या धाडसी निर्णयाचा श्री.गणेशा झाला. मी हा 
निर्णय संभ्रमावस्थेत जरी अंमलात आणला तरी 
पण मला समाधान वाटले. अपेक्षेपेक्षाही चि. 
ज्योत्स्नाने आम्हा सर्वांवर खूप प्रेम केले. 'प्रेमाने 
जग जिंकता येते' अशी एक म्हण आहे. त्या 
म्हणीनुसार तिने आमचे कुटुंब जिंकले. ती 
आमच्या कुटुंबातील एक अविभाज्य घटक बनली. 
तिच्यामुळे आम्हाला खऱ्या प्रेमाचा साक्षात्कार 
प्रत्यक्षात अनुभवता आला. शिक्षणानिमित्त चि. 
ज्योत्स्नाचे आमच्या घरी वास्तव्य जोपर्यंत होते 
तोपर्यंत घरात तिच्यामुळे भांडणे तर जाऊ द्या 
पण थोडीशी कुरबुरसुद्धा झाली नाही. माझे व 
तिचे पिता-पुत्रीचे नाते असावे असे होते. 
भविष्याच्या उद्रात काय होते कुणास ठाऊक ! 
तिच्या लग्नाच्या वेळी मला तिचे कन्यादान 
करण्याचे पुण्य प्राप्त झाले. त्यानंतर जेव्हा चि. रेणू 
माझ्या मुलीचे लग्न झाले, त्यावेळी खरे तर श्री. 
देविदास आडे व सौ. ज्योत्स्नास ज्येष्ठ जावयाचा 


सार्थक | १३७ 


आहेर मी करावयास पाहिजे होता पण माझ्याकडून 
विस्मरणाच्या अभिशापामुळे आहेर करणे घडले 
नाही. माझ्या मुलीच्या लग्नानंतर माझ्या सासूबाईने 
सौ. विजयास जेव्हा सांगितले तेव्हा माझ्यापुढे 
पश्चातापाशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. 
पश्चातापापासून मुक्त व्हावे म्हणून अद्यापही आम्ही 
प्रयत्नशील आहोत. दर अधिक मासात आम्ही डॉ. 
देविदास आडे व डॉ. सौ. ज्योत्स्नास आहेर करीत 
आलो आहेत; कन्या व जावयाचे नाते अद्यापही 
आम्ही जपले आहे. कदाचित कन्या-जावयाचे हे 
नाते विधिलिखित असेलच ! नाकारता येणार 
नाही. म्हणून तर नाही ना, ती शिक्षणाच्या निमित्ताने 
आमच्याकडे राहावयास आली. माझ्यापेक्षाही चि. 
अण्णाचे तिच्यावर खूप प्रेम होते. एक प्रसंग 
आठवतो. चि. ज्योत्स्ना आमच्याकडे राहावयास 
येण्यापूर्वी मुलींच्या वसतिगृहात राहात होती व ती. 
अण्णा शिवाजीनगरमधील फेब्रिकेशनच्या दुकानात 
नोकरी करीत होते. ती. अण्णाचे दुकान व 
फुलेनगरमधील ज्योत्स्नाचे वसतिगृह जवळ- 
जवळच होते. ती. अण्णा सकाळी त्यांच्या 
दुकानाकडे जाताना चि. ज्योत्स्नासाठी जेवणाचा 
डब्बा नेत असत. एके दिवशी असेच डब्बा घेऊन 
जाताना जेवणाचा डबा सायकलवरून खाली 
पडला. त्यातील खाण्याचे सर्व पदार्थ वाया गेले. 
त्यांना खूप वाईट वाटले. परत घरी येऊन डब्बा 
नेण्यास त्यांच्याकडे वेळ नव्हता, तसेच ते थेट 
वसतिगृहात गेले ब चि. ज्योत्स्नास हॉटेलमध्ये 
नेऊन खाऊ घातले. तीस उपाशी ठेवले नाही. ही 
साधी घटना पण बरेच काही सांगून जाते. नाहीतर 
सध्याची परिस्थिती पाहा. नातेसंबंध दुरावत 
चालले आहेत. जाऊ द्या न सांगितलेले बरे ! 
ह्यापू्वीची अशीच घटना त्यात चि. 
ज्योत्स्नाच्या स्वभावाचा पैलू आमच्या अनुभवास 
आला. त्याचे असे झाले की, ती. अण्णा, 
ज्योत्स्सा आमच्याकडे राहाण्यास येण्यापूर्वी 
आजारी पडले होते. त्यांना हार्नीयाचा त्रास 


१३८ | सार्थक 


व्हायचा. डॉ. देशमुख नावाचे आमच्या बँकेचे 
अधिकृत डॉक्टर, यांच्याकडे मी त्यांची प्रकृती 
दाखविली. त्यांच्याकडून हार्नीयाची शस्त्रक्रिया 
डॉ. ग. पू. जोशी यांच्या दवाखान्यात केली 
गेली. प्रत्यक्ष शस्त्रक्रियेच्यावेळी चि. ज्योत्स्ना 
ऑपरेशन थिएटरमध्ये डॉक्टरची मदतनीस म्हणून 
होती. डॉ. जोशीचे शिकवण्यासंदर्भात आयुर्वेदिक 
कॉलेजमध्ये जाणे-येणे असल्या कारणास्तव चि. 
ज्योत्स्नाची व त्यांची ओळख होती. त्या 
ओळखीचा ती. अण्णावर डॉ. जोशीद्वारा सफल 
शस्त्रक्रिया होण्यात फायदा झाला. शस्त्रक्रियेपूर्वी व 
नंतरसुद्धा चि. ज्योत्स्नाने ती. अण्णाची सेवा, 
सुश्रुषा मुलीच्या नात्यास लाजवील अशी केली 
होती. कदाचित हा सेवाभाव, चि. ज्योत्स्नास 
आमच्याकडे ठेवून घेण्यासही कारणीभूत झाला 
असेल. चि. ज्योत्स्नास आमच्याकडे राहाण्याचे जे 
सहाकार्य ती. अण्णाकडून झाले ते उपकार नव्हते 
तर फक्त कर्तव्य बुद्धीतून घडलेले कार्य होते. पण 
तिचा एवढा मोठेपणा की एवढ्या कालखंडानंतरही 
अद्याप तिला वाटते की तिच्यावर आम्ही जणू 
काही उपकारच केले होते. आजच्या घडीला 
म्हणजे इ. स. २0१३सालीसुद्धा आमच्या 
कुलकर्णी परिवारास नाना प्रकारे कोणत्याही 
स्वरूपात का असेना ती सतत मदत करीत असते. 
रात्री-बेरात्री तिला आमच्यापैकी कुणी आजारी 
असेल व तीस फोन केला तर सकारात्मक दृष्टीने 
विचारपूस करून आमचे धाडस तर वाढविते व 
औषधपण सांगते. बरेचदा तर तिने स्वत:जवळ 
असलेल्या औषधांचा पुरवठा पण केला. इतरही 
बाबतीत आम्हाला तिच्याकडून आवश्यकतेनुसार 
मदत/सहकार्य अद्यापही चालूच आहे. सध्या चि. 
ज्योत्स्ना आपल्या आजारी सासूची सुश्रुषा तन- 
मन-धनाने, तत्परतेने आणि सतत करीत असते. 
स्वत:ची आई समजून सासूची सेवा करणाऱ्या सुना 
सध्या दुर्मीळ झाल्या आहेत. लग्नानंतर सासूस 
आई म्हणून संबोधण्यातच फक्त त्यांना धन्यता 


वाटते. आई म्हणून संबोधायचे पण प्रत्यक्ष 
वागतेवेळी मात्र ती साताजन्माची वैरीण 
असल्यासारखी तिच्याशी व्यवहार ठेवावयाचा, 
किती अधमपणा? किती हा दांभिकपणा? “आई 
या शब्दाचा हा फार मोठा अपमान आहे. मी तर 
आता ह्या मताचा आहे की कुण्याही मुलींनी सासूस 
आई म्हणून संबोधू नये कारण “आई ची जागा 
दुसरे कोणतेही नाते घेऊ शकणे केवळ अशक्यच. 
तीन-चार महिन्यापूर्वी आम्ही उभयता औंढ्यास 
सौ. ज्योत्स्नाच्या आजारी सासूस भेटण्यासाठी 
गेलो असता श्री.मती शांताबाई आडे, सो. 
ज्योत्स्नाच्या सासू म्हणाल्या, माझ्या सुनेसारखी 
चांगली, आदर्श सून इतरत्र कुठे शोधूनही सापडणार 
नाही. सुनेचे जे कर्तव्य असते ते ती अंत:करणातून 
पार पाडते. मी खरोखरच खूप भाग्यवान आहे. मला 
अशी सून मिळाली. ह्या विषयावर बरेच काही 
सांगता येईल पण माझ्या शब्दसंग्रहास मर्यादा 
आहेत. मी व्यक्त करण्यास असमर्थ आहे. ते फक्त 
संतमहात्म्यांनीच सांगावे. त्यांचाच तो अधिकार 
आहे. अनेकाप्रती असलेले चि. ज्योत्स्नाचे संबंध 
मग ते पत्नी, माता, जाऊ, भावजय, भगिनी, 
कन्या ह्या भूमिकेतील असो, अत्यंत प्रामाणिक व 
न्यायपूर्वक आहेत. सो. ज्योत्स्ना कर्तव्यदक्ष गृहिणी 
आहे. तिच्याकडे औषधोपचारासाठी येणाऱ्या 
रोग्यांची प्रामाणिकपणे ती सेवा करते. केवळ 
अर्थार्जनासाठी डॉक्टरचा व्यवसाय करीत नाही. 
आपल्या वैभवसंपन्न हिंदू धर्माची मान उंचावण्यात 
ज्या-ज्या स्त्रियांनी सिंहाचा वाटा उचलला आहे. 
त्यात चि. सौ. ज्योत्स्नाचा खारीचा तरी वाटा 
असण्याची शक्‍यता काय पण मला खात्री वाटते. 
असा स्वभाव माझ्यासाठी व्यक्तीश: आनंदमय 
आहे. कारण अशा स्त्रियांमुळे आपली 
कुटुंबव्यवस्था टिकून आहे. त्यामुळे देश व धर्म 
आत्तापर्यंत तरी बऱ्या अवस्थेत आहे; कारण 
अशा स्त्रिया बदलत्या काळातही अद्याप आपल्या 
देशात मोठ्या संख्येने आहेत असो. 


आनंदनगर येथील आमच्या घराचे 
बांधकाम अतिशय संथगतीने चालले होते. ती. 
अण्णा स्वत:च्या घरात राहावयासाठी जाण्यास 
फार उत्सुक होते. पण म्हणतात ना समय से 
पहिले और नशीब से जादा मिलता नही' माझे 
प्रयत्न चालू होते. चि. सुलभाच्या लग्नाचे वय झाले 
होते. तिळा दाखविण्यास मी व ती. अण्णा 
औरंगाबादला गेलो होतो पण प्रयत्नाला यश 
मिळाले नाही. ती. अण्णास वाटत होते की, चि. 
सुलभाचे लग्न लवकर व्हावे म्हणजे पित्याचे 
राहिलेले एकमेव कर्तव्य पार पडल्याचे समाधान 
लाभेल. ह्या जबाबदरीतून लवकरात लवकर मुक्त 
कसे होता येईल, ह्या काळजीने त्यांना ग्रासले होते 
व सतत ते धडपडत पण होते. स्वत:चे घर व 
सुलभाचे लग्न ह्या दोन बाबी सोडल्यास आमचे 
दिवस मजेत जात होते. भाऊ चि. शंकरने 
मॅट्रिकनंतत आय.टी.आय. मधीळ छपाईचा 
अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. त्याला प्रिटिंग प्रेस 
टाकावयाची होती. पैशाची कमतरता तर होतीच, 
बँकेतून कर्ज काढावयाच्या विरोधात मी होतो. 
कारण शंकरचा आळशी स्वभाव मला पूर्ण 
परिचयाचा होता. अनुभवाच्या अभावामुळे हा धंदा 
चालणार नाही याबद्दल मला शंका होती. जर कर्ज 
घेतले तर वरील कारणास्तव खर्चाची परतफेड 
मलाच करावी लागली असती. त्यात शंकरचे 
भवितव्य तर पणाला लागले असते. मी संसाराचा 
गाडा कसाबसा चालवीत होतो, तो आणखी 
अडखळला असता व कुटुंबाची वाताहात होण्यास 
वेळ लागला नसता. ह्या कारणास्तव शंकरने आधी 
अनुभव घ्यावा व नंतर प्रेससाठी बँकेतून कर्ज 
काढावे असा त्यावेळी मी विचार केला होता. 
म्हणून त्याला ह्या विषयापासून ती. अण्णाच्या 
सल्ल्याने परावृत्त केले. पण शंकरला स्वत:च्या 
पायावर उभे राहता यावे यासाठी सेकण्ड हँड 
अँटोरिक्षासाठी आमच्या बँकेतून आपल्या 
आटोक्यात राहील इतकेच कमी कर्ज मिळवून 


सार्थक । १३९ 


दिले. त्यावेळी 'सतरंजी पाहूनच पाय पसरावेत, 
ह्या म्हणीचा उपयोग मी करून घेतला. ती. अण्णा 
जिवंत असेपर्यंत शंकरचे चांगळे चालले होते. पण 
नंतर वाईट मित्रांच्या संगतीमुळे शंकर बिघडला. 
बरीच वर्षेतर त्याला दारूची सवय लागली आहे, 
हे मला समजलेसुद्धा नव्हते. बापाच्या माघारी 
मोठ्या भावाला कुणी नावे ठेवू नयेत यासाठी मोठा 
भाऊ ह्या नात्याने मी त्याचे खूप लाड केले. त्याला 
कधीही पैशाची कमतरता भासू दिली नाही. फक्त 
एकच प्रामाणिक इच्छा होती की, भविष्यात तरी 
त्याची जबाबदारी माझ्यावर पडू नये. दारूची सवय 
त्यास लागली आहे हे कळल्यानंतर मी त्यास 
घराबाहेर काढले पण बाहेर-बाहेर राहून पैशाची 
मदत मी करीतच राहिलो. त्यामुळे माझी मुले व 
भाऊ चि. धनंजय ह्यांच्यावर शंकरच्या वाईट 
वागण्याचा परिणाम झाला नाही, ते बिघडले 
नाहीत. शंकरला नंतर कोड नावाचा रोग जडला, तो 
स्वभावाने इतका चांगला होता की मी तर सोडाच 
पण इतरही त्याचे मित्र, नातेबाइकांचा तो फार 
लाडका होता. ह्या त्याच्या चांगल्या स्वभावामुळे 
आणि त्यात भर, रक्ताचे नाते असल्याकारणाने सौ. 
प्रेमा, सौ. शोभा व सौ. सुलभा ह्या तिन्ही बहिणीने 
त्याला जिवापाड जपले, खूप-खूप मदत केली, 
त्याला सांभाळले. पण दारूची सवय, धंद्यातील 
अपयश व अंगावरचे कोड ह्या सर्व बाबींमुळे तो 
सदैव डिप्रेशनखाली राहायचा. अशा परिस्थितीतही 
मी त्याचे लग्न करून देण्याचा अटोकाट प्रयत्न 
केला पण त्याच्या व आम्हा सर्वांच्या दु्दैवामुळे 
यश मिळाले नाही. शेवटी-शेवटी तर त्याला मी 
स्वत:च्या नावावर कर्ज काढून कार घेऊन दिली. 
पण टॅक्सी-व्यवसायातही तो यशस्वी झाला नाही. 
सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे इ. स. २00७च्या दरम्यान 
सौ. शोभाकडे पुसदला असताना दारूच्या 
अतिसेवनाने तो मृत्युमुखी पडला. माझ्या 
ताकदीपेक्षा मी शंकरला खूप जास्त मदत केली. 
त्यांच्या मित्रांनी मला तसे बोलूनही दाखविले. 


१४० | सार्थक 


शंकरच्या बाबतीत माझे झालेले आर्थिक नुकसान 
तर कधीही न भरून निघणारे ठरले. पण वाईट याचे 
वाटते की, माझा पैसा वाया गेला. शंकर जर ह्या 
माझ्या मदतीच्या जोरावर स्वत:च्या पायावर उभा 
राहू शकला असता, त्याचे लग्न झाले असते व 
त्याचा संसार सुखाचा झाला असता तर 
आभाळाएवढा आनंद मला झाला असता. पण 
म्हणतात ना विधिलिखित हे अटळ असते. 
शंकरच्या बाबतीतले बंधूकर्तव्य मी तन, मन व 
धनाने पार पाडले, त्याचेही चांगळे कर्मफळ 
वेगळ्या मार्गाने मला मिळाले असेल. कारण कर्म 
बाया जात नाही, त्याचे फळ मिळतेच. 

ह्या घटना एकीकडे घडत होत्या तर ह्या 
समांतर काळात इतरही काही वेगळे घडत होते 
आठवत नाही पण केव्हातरी ह्याच कालात राजेन्द्र 
नगरमधील किरायाचे घर सोडून अशोकनगरातील 
दुसरे किरायाचे घर मात्र घ्यावे लागले. तिथेही 
आम्ही कुटुंबातील मंडळी आनंदाने राहत होतो. 
जवळच हनुमान मंदिरात नित्य-नेमाने पूजा अर्चा 
व सामाजिक कार्यक्रम व्हायचे त्यात आमचा 
सहभाग असायचा असेच एका गणेशोत्सवात मी व 
सौ. विजया कॅरम-डबल्स गेमच्या स्पर्धत भाग 
घेतला मी खेळाची सुरुवात फार चांगली करीत 
असे पण गेम फिनिशींगच्यावेळी माझे कौशल्य 
कमी पडत असे. तो कमीपणा माझी पत्नी भरून 
काढीत असे. गेम फिनीश करण्यात ती एक्सपर्ट 
होती. आम्ही दोघांनी एकमेकाच्या सहकार्याने 
शेवटच्या फेरीपर्यंत मजल मारली व तिथेही 
जिंकलो, आमचा पहिला क्रमांक आला. बक्षीस 
समारंभाच्यावेळी आम्हाला बक्षीस घेण्यासाठी 
बोलावले असता, दोघांनी जोडीने जावयास हवे 
होते. पण उत्साहापोटी मी एकटाच गेलो. सो. 
विजयास सोबत नेण्याचे विसरलो. त्याचे तिला 
खूप वाईट वाटले तिथे तर ती काही बोलू शकली 
नाही पण अद्यापही तिच्या मनातील खंत गेली 
नाही. भोळी बिचारी ! मधून-मधून आताही ती 


हसत-हसत टोमणे मारते. ह्या काळात असे काही 
घडले असते तर, विचार न केलेला बरा ! 
कदाचित घटस्फोटापर्यंहही मजळ गेली असती 
यातील विनोद सोडा पण सौ. विजयाने तो प्रसंग 
प्रतिष्ठेचा मानळा नाही, नाही तरी स्त्रिया 
पुरुषापेक्षा जास्त क्षमाशील असतात ह्या घटनेतून 
एक धडा मात्र मी घेतला, तो म्हणजे संसारातील 
मार्ग कितीही अवघड असला तरी नवरा- बायको 
एकमेकांच्या सहकार्याने ती वाटचाल सोपी करु 
शकतात व आनंदमय जीवन जगू शकतात. पती 
एखादेवेळी चुकला तरी पत्नी त्यास सांभाळू 
शकते, कारण क्षमा, सहनशीलता व त्याग ह्यात 
स्त्रिया पुरुषापेक्षा नेहमी अग्रेसर असतात. असे 
असले तरीही पुरुषांनी क्षमा सहनशीलता व 
त्यागात मागे राहू नये संसाररूपी गाडा 
व्यवस्थितपणे चालवायचा असेळ तर पती- 
पत्नीरूपी ही दोन चाके समंजस असणे आवश्यक 
आहे. मुलांनीसुद्धा गणेशोत्सवात बक्षिसे 
मिळविण्याच्या सपाटा लावला होता. एकंदरीत 
आमचे कुटुंब चांगल्या व खऱ्या अर्थाने 
त्याकाळातील हवे तर म्हणा मर्यादित चंगळवादाचा 
आनंद लुटत होतो. हे सर्व घडत असतानाही 
गोरठ्याची व आमची नाळ तुटली नाही. बँकेचेही 
काम मी मन ओतून करीत होतो ह्या बाबींमुळे 
आमची प्रतिष्ठा अशोकनरगमध्ये वाढली होती. 
अशोकनगरवासी व आमचे प्रेमसंबंध वाढत गेले. 
आताही काहीजण आमची आठवण करीत 
असतात, हीच ती आमची खरी कमाई. 

इ. स. १९८३च्या श्रावण महिन्यातील 
शेवटच्या रविवारी आम्ही श्री. सत्यनारायणाच्या 
पूजेचा कार्यक्रम केला होता. त्याप्रमाणे 
संध्याकाळी तीर्थ-प्रसादास अपेक्षेपेक्षा जास्त 
लोकांनी हजेरी लावली. अत्यंत खेळी-मेळीच्या 
वातावरणात ती संध्याकाळ संपली ती. अण्णा 
तर सगळ्यांचे स्वागत करीत होते. प्रत्येकाशी 
अतिशय प्रेमाने बोळत होते. एखाद्या प्रचंड 


महोत्सवात अत्यंत समाधानी वृत्तीने, प्रसन्न चित्ताने 
व उत्साहाने ते सहभागी झाळे आहेत असे त्यांचे 
त्या संध्याकाळचे वर्तन होते. त्यांच्या या वृत्तीचे 
चेहऱ्यावर पडणारे पडसाद तर केवळ अवर्णनीय 
असे होते. दुसरे दिवशी श्रावण महिन्याच्या 
शेवटच्या सोमवारी सकाळी श्री.सत्यनारायण 
देवाची उत्तरपूजा आटोपली. कारण आमच्याकडे 
श्री.सत्यनारायणाच्या पूजेच्या दिवशी पूजा 
संपल्यावर ताबडतोब उत्तरपूजा न करिता दुसरे 
दिवशी सकाळी करण्याची प्रथा आहे. सोमवारचा 
उपास असल्याने ती. अण्णा सोडून इतरांनी 
उपवासाचे पदार्थ खाल्ले व आपापल्या कामासाठी 
मार्गस्थ झाले. कारण ती. अण्णा कधीही उपवास 
करीत नसत. त्यावेळी माझ्याकडे लुना होती. 
वाशीमला असल्यापासून ते नांदेडला येईपर्यंत मी 
लॅमरेटा स्कूटर वापरत होतो ती स्कूटर मी विकली 
वब नवीन लुना घेतली होती. ती. अण्णा सायकल 
वापरीत वयाच्या ६५व्या वर्षी त्यांची प्रकृती 
काटक असली तरी वृद्धावस्थेकडे झुकले 
असल्याकारणाने त्यांना सायकलिंगचा त्रास होणे 
साहजिकच होता पण अशोकनगर ते शिवाजीनगर 
स्थित असलेल्या दुकानात ते सायकलनेच जाणे 
येणे करीत. आपल्या मुलाने सायकल ऐवजी 
त्याच्या प्रतिष्ठेनुसार स्कूटर वापरावी असे त्यांचे 
मत होते, या कारणास्तव सायकलिंगचा त्रास होतो 
असे त्यांनी चुकूनही कधी भासू दिले नाही. ज्या- 
ज्यावेळी लुनावर मला काम नसायचे त्यावेळी मात्र 
ते लुनाचा वापर करीत. स्वत:ला त्रास झाला तरी 
चालेल पण दुसऱ्याची गैरसोय होऊ नये अशी 
त्यांची ही प्रेमळ वृत्ती. त्यादिवशी नेहमीप्रमाणे 
सकाळी नऊ वाजता फराळ करून ती. अण्णा 
दुकानात गेले, दुपारी घरी आले. जेवण करून 
१८मिनिटे वामकुक्षी केली. परत दुकानात 
जाण्यासाठी निघाले. दुकान उघडण्यास वेळ 
होता. मधला वेळ घालविण्यासाठी ते त्यांच्या 
मित्राकडे श्री. काशिनाथराव बोधनकरकडे होळीवर 


सार्थक | १४१ 


निघाले. अधून-मधून त्यांच्याकडे ते जात असत. 
जाताना सायकल बँकेत ठेवली. व मला लुनाचे 
काम नसल्यामुळे ती घेऊन ते मित्राकडे गेळे परत 
येतेवेळी लुना माझ्यासाठी बँकेतच ठेवली व 
सायकलवर ते त्यांच्या दुकानाकडे निघाले. 
त्यावेळी मी बँकेच्या ल॑च टाइममध्ये चहा 
पिण्यासाठी बाहेर गेलो होतो. माझी व त्यांची भेट 
झाली नाही. वजिराबाद चौकातील जनप्रिय जैन 
हॉटेलमध्ये मी चहा घेतला व पानाच्या दुकानासमोर 
मटेरिअरल खाण्यासाठी उभा होतो. इतक्यात 
बँकेतील एक कॅशियर, श्री. डी. डी. ठोंबरे घाई- 
घाईने मला शोधत-शोधत तिथे पोहोचला व मला 
सांगितले की थोड्या वेळापूर्वी ती. अण्णाचा 
सायकल व एस. टी. बसचा अपघात झाला आहे 
व त्यांना सरकारी दवाखान्यात आणले आहे. हे 
ऐकताक्षणीच मी धावत-धावत दवाखान्यात गेलो. 
पाहतो तर काय ती. अण्णास पोलिसांच्या 
जीपमधीळ मागच्या भागात ठेवले होते. 
पाहाताक्षणीच माझ्या लक्षात आले की, ती. 
अण्णा हे जग सोडून गेळे आहेत. त्यावेळी एकच 
वाक्‍य माझ्या तोंडाबाहेर पडले “"एवरीथिंग इज 
फिनीश्ड' बरेचजण तिथे जमले होते. ती. 
अण्णाला त्या परिस्थितीत पाहिल्याबरोबर मला 
घेरी आल्यासारखे जाणवले. मी पुढील कोणत्याही 
क्षणी कोसळून पडेल, अशी स्थिती निर्माण झाली 
होती. पण दुसर्‍याक्षणीच प्रसंगाचे गांभीर्य लक्षात 
आले. मीच कर्तासवरता जर असा कोलमडलो तर 
इतरांचे काय? ह्यावेळी स्वतःला सांभाळले 
पाहिजे, असा विचार मनात येताच मी स्वत:ला 
सांभाळले. डोळ्यात अश्रू येऊ नयेत यासाठी 
पराकाष्ठा केली. तिथे आलेल्या जवळच्या व इतर 
नातेवाइकांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. एकच 
कोलाहल माजला होता. उपस्थितीत असलेले 
सर्व नातेवाईक शोकसागरात बुडाले होते, 
शोकाकूल झाले होते. दु:खातिरेकाने मोठमोठ्याने 
रडत होते. पण मी मात्र पाषाणाप्रमाणे स्थिर उभा 


१४२ । सार्थक 


होतो. डोळ्यातून अश्रूंचा टीपही गळू दिला नाही. 
दरम्यान त्या अपघाताचे भीषण वर्णन मला 
कुणीतरी सांगितले. ती. अण्णा काही सेकंदात 
शिवाजीनगरमधीलळ दुकानात जिथे ते नोकरी 
करीत होते तिथे पोहोचणार होते पण मागच्या 
बाजूने येणाऱ्या नांदेड-पूर्णा एस. टी. ने त्यांच्या 
सायकलला धक्का दिला, ते बसच्या पुढील डाव्या 
चाकाखाली गेले. त्यांच्या तोंडातून प्राणांतिक 
किंकाळी बाहेर पडली. तो त्यांच्या मृत्यूपूर्वीचा 
शेवटचा आवाज होता. जिवाने ती. अण्णाच्या 
शरीराची साथ सोडली व शिवास आपलेसे केले. 
वसमत येथील मामेभाऊ चि. राम माळवटकर 
नोकरीनिमित्त नांदेडला होता. तो मराठवाडा ग्रामीण 
बँकेच्या प्रादेशिक कार्यालय, शिवाजीनगर येथे 
कार्यरत होता. काही कामानिमित्त नेमका तो 
ह्याचबेळी ऑफिसच्या बाहेर आलेला असताना 
त्याने ती. अण्णांची हृदय हेलावून सोडणारी 
किंकाळी ऐकली, अपघातस्थळी त्याने धाव 
घेतली. पाहतो तर काय? आत्याचा नवरा, 
निपचित अवस्थेत पडलेला. तोही भेदरला पण 
काही क्षणच ! ताबडतोब कर्तव्याची जाण त्यास 
आली. त्याने ही बातमी सगळीकडे कळविली. 
काही वेळातच पंचनामा झाला. ती. अण्णाचे 
निर्जीव शरीर पोस्टमार्टमसाठी पोलिसांनी त्यांच्या 
जीपमधून सरकारी दवाखान्यात आणले. हे सर्व 
माझ्या अपरोक्ष झाले होते. मळा माहिती होण्यास 
विलंब झाला होता. आम्ही दवाखान्यात 
असताना बँकेच्या स्टाफ मेम्बर्सनी खूप मेहनत 
घेतली. शाखाधिकारी श्री. कात्यायनी ह्यांनी 
त्यांच्या ओळखीचा उपयोग करून ती. अण्णाच्या 
पार्थिव शरीराचे पोस्टमार्टम फक्त फॉर्मेलिटीच्या 
स्वरूपात करून द्यावयास डॉक्टरांना विनंती केली. 
बँकेतील एका अधिकाऱ्याने श्री. जयरामनने 
पैशाची व्यवस्था केली. बोधन येथील माझे 
नातेवाईक नांदेडला लवकर यावेत यास्तव बँकेची 
जीप बोधनला पाठविली. जीपसोबत बँकेचाच एक 


स्टाफ मेम्बर श्री. झेड ए. खान ह्यास पाठविले. 
बँकेतील कर्मचारी व माझ्या ओळखीच्या 
नांदेडमधील त्यावेळच्या उपस्थितांनी अशा रितीने 
मदत करून मला कायमचे क्रणी केले. एस. टी. 
महामंडळाचे काही अधिकारी दवाखान्यात आले 
होते. त्यांनी ती. अण्णाच्या अग्नीसंस्कारासाठी 
लागणारी आर्थिक मदत घेण्याची माझ्याकडे विनंती 
केली; पण त्या दु:खद कठीण परिस्थितीतही माझा 
स्वाभिमान जागा झाला, ती मदत मी नाकारली. 
माझे उमरीचे मित्र श्री. पंढरीनाथ मामीडवार ती 
आर्थिक मदत मी नाकारल्यामुळे माझ्यावर 
रागावलेसुद्धा पण मी कुणाचेही ऐकले नाही. 
पित्याचा अंत्यसंस्कार मुलाने करावयाचा असतो 
असे मी ऐकले होते, तेही कुणाकडून आर्थिक मदत 
न घेता. ते पुत्र कर्तव्यच आहे. माझी आर्थिक 
परिस्थिती तेवढी काही खराब नव्हती. शव- 
विच्छेदनानंतर ती. अण्णाचे पार्थिव शरीर जास्त 
वेळ त्या अवस्थेत ठेवता येणार नाही, असा 
डॉक्टरने सल्ला दिला. लवकरात लवकर 
अग्नीसस्कारा करणे आवश्यक होते. पण 
सूर्यास्तानंतर हा संस्कार शास्त्रानुसार करता येत 
नाही. जवळच्या नातेवाइकांना ती. अण्णाचे 
शेबटचे दर्शन घेता येईल ह्यासाठी दुसरे दिवशी 
सकाळी अग्नीसस्कार करावयाचे मी ठरविले. 
त्यानुसार सर्व नातेवाइकांचे आगमन झाल्यानंतर 
सकाळी १0वाजता अत्यंत शोक-विव्हल 
वातावरणात गोवर्धन स्मशानभूमीत हा अग्नी 
संस्काराचा शेवटचा असा धार्मिक विधी झाला. 
नंतरही पुढे इतर नातेवाईक मला भेटावयास येत- 
जात होते. त्यापैकी हिंगोलीच्या आत्याबाई सो. 
राधाबाई घन आल्या, त्यांनी म्हणून दाखविले की 
काय? हा दुर्दैवी प्रसंग आहे. मुलगा म्हणजे मी 
आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणी गावात होता, पण 
तुकारामाच्या तोंडात तो पाणीसुद्धा टाकू शकला 
नाही. मी इतका वेळ स्वत:ला सांभाळत आलो 
होतो, पण आत्याचे हे मार्मिक वाक्य ऐकताक्षणीच 


मात्र माझ्या सहनशीलतेचा बांध फुटला. अश्रूंच्या 
धारा वाहावयास सुरुवात झाली. स्वत:ला आवरू 
शकलो नाही. काही वेळानंतर आत्यानेच पुन्हा 
मला धीर दिला. ती. अण्णाचे अंत्यविधी शेवडी 
(बाजीराव) जवळील गोदा-तटी यथासांग पार 
पाडले. त्यावेळचा एक प्रसंग आठवतो. विधीच्या 
कार्यक्रमावेळी तेथील ब्राह्मण मंत्रोच्चाराच्या वेळी 
सारख्या बिड्या ओढत होता. मला राग येत होता 
शेवटी त्यास सांगितले की, विधीपूर्ण होईपर्यंत 
तरी बिड्या ओढू नकोस. त्याचे दोष मला तर 
लागतील पण तुला जास्त प्रमाणात ते दोष 
बाधतील. तेव्हा कुठे ब्राह्मणाने बिडी ओढणे बंद 
केले. किती हा ब्राह्मण्यत्वाचा आधी:पात. ह्या 
अंत्यविधीच्या संपूर्ण कालात पंडीतमामा, 
केशवमामा माळवटकर, बाबुमामा देव, ती. स्व. 
अंबादास काका, मधुकर,मन्ना व चंद्रकांत ह्यांची 
मला खूप मदत झाली. आम्ही बहाण न घालता 
जाणे-येणे केले. ते बरेच कष्टप्रद होते व विधी 
यथासांग होण्यासाठी मी ते कष्ट सोसले. 

माझ्या जीवनातील ह्या घटना लिहिताना इ. 
स. २0१२ सालात केव्हातरी 'बाप' नावाचा लेख 
माझ्या वाचनात आला. त्याचा सारांश असा- 

आईच्या मोठेपणाइतकेच पित्याचे पण 
मोठेपण असते, असे लेखकाने लिहिले होते. पण 
लक्षात कोण घेतो? कठीण प्रसंगात आई 
मोकळेपणाने रडू शकते पण कुण्याच्याही नकळत 
हुंदके फोडणारा बाप मात्र कुणालाही दिसत नाही. 
पित्याच्या टाचा झिजलेल्या चपलाकडे पाहिले की 
त्याचे प्रेम कळते. त्याच्या फाटक्या बनियनकडे 
पाहिले म्हणजे समजते की आमच्या नशिबाने, 
आमच्या दुर्दैवाने स्वत:साठी बनियन घ्यावयासाठी 
पैसेसुद्धा जवळ ठेवले नाहीत. सर्व काही 
मुलांसाठीच. मुलांना ड्रेस घेतील, मुलींना कपडे 
घेतील पण स्वत: मात्र जुनी पँटच वापरतील. मुलगा 
सलूनमध्ये जातो, खर्च करतो, मुलगी ब्युटी 
पार्लरमध्ये जाते, खर्च करते पण त्याच घरातला 


सार्थक । १४३ 


बाप दाढीचा साबण संपला म्हणून आंघोळीचा 
साबण, बरेचदा तर नुसते पाणी लावून दाढी घोटत 
बसतो. बाप आजारी पडला तरी लगेच तो 
डॉक्टरकडे जात नाही. तो आजाराला घाबरत 
नाही, पण... डॉक्टर एखादा महिना विश्रांती 
घ्यावयास लावणार, याची त्याला भिती वाटते. 
कारण मुलीचे लग्न, मुलांचं शिक्षण बाकी असतं. 
पैशाची जुळवा-जुळव मोठ्या कष्टाने करून, 
काटकसर करून मुलाला शिक्षणासाठी अथवा 
त्याच्या संसाराला पैशाची मदत करावयाची असते. 
परीक्षेचा निकाळ लागल्यानंतत आई जवळची 
वाटते कारण ती त्यास जवळ घेते, कवटाळते पण 
गुपचूप जाऊन पेढे आणणारा बाप कोणाच्या 
लक्षात येत नाही. पहिलीटकरणीचे खूप कौतुक होते 
पण हॉस्पिटलच्या आवारात अस्वस्थपणे 
फिरणाऱ्या बापाची कुणी दखल घेत नाही. चटका 
बसला, ठेच लागली की पटकन्‌ 'आई५5गं हा 
शब्द तोंडून बाहेर पडतो पण रस्ता ओलांडताना 
एखादा ट्रक़् एकदम समोर येऊन करकचून ब्रेक 
दाबतो तो धडकी भरणारा आवाज ऐकताच मात्र 
'बाप5&रे' हे शब्द तोंडामधून पडतात. मोठ्या 
संकटात मुलांना बाप आठवतो. मुलीच्या लग्नाच्या 
संदर्भात उंबरठे झिजवणाराही बापच असतो. 
मुलाच्या नोकरीसाठी साहेबांसमोर लाचार 
होणाराही बापच असतो. घरच्यासाठी स्वत:च्या 
व्यथा दुसऱ्यास कळू नयेत म्हणून आटापिटा 
करणारा बापच असतो. 

खरोखरच आईच्या तुलनेत बाप कुठेही 
कमी नसतो. पण तो स्वतःला सतत ह्या 
मोठेपणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. 
आईला बापापेक्षा जास्त मोठेपण द्यावे, कारण आई 
आपल्या अपत्यास नऊ महिने पोटात ठेवून 
स्वत:च्या जिवापेक्षा जास्त जपते. एवढी बाब 
सोडल्यास आईडइतकाच बापही श्रेष्ठ असतो. 

हा 'बाप' नावाचा लेख वाचल्यानंतर 
माझ्या पित्याचे ती. अण्णाचे चरित्र हुबेहूब 


१४४ | सार्थक 


माझ्यासमोर उभे टाकले. मला बरेचदा वाटते की, 
ह्या लेखाचा कर्ता जो कोणी असेल, त्याने माझ्या 
पित्याच्या जीवनातील सर्व घटनांचे फार जवळून 
अभ्यासपूर्ण असे विश्लेषण केले असले पाहिजे. 
ती. अण्णाचे दु:खद निधन झाले त्यावेळी मी 
त्यांना शब्दबद्ध श्रद्धांजली वाहिली नाही. ह्याची 
खंत वाटत होती, सारखे मन टोचत होते की, 
एवढी साधी गोष्ट आपण केली नाही पण 
आत्मपरीक्षण केल्यानंतर लक्षात आले की 
कळत-नकळत त्यांच्यातला बाप कळला. 
मलासुद्धा काही प्रमाणात का होईना माझ्या 
मुलांचा आदर्श बाप बनता आले. आयुष्याच्या 
शेवटपर्यंत हा माझा प्रयत्न चालू राहील. याचे 
श्रेयही मी माझ्या बापास देतो. 

असे हे प्रसिद्ध पराडमुख थोर व्यक्तिमत्त्व 
असलेल्या बापाचा मी पुत्र आहे, असे मला 
जगासमोर मोठ्या अभिमानाने ओरडून सांगावे 
वाटते, हीच माझी खरी श्रद्धांजली ठरेल. 

हिंदू व्यक्तीच्या जीवनातील त्याचा हा 
अंतिम १६अंत्यविधीचा संस्कार अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
आहे. माझ्या यथाशक्तीनुसार माझ्या पित्यावर मी 
हा धार्मिक संस्कार केला. पुत्र कर्तव्यातून मुक्त 
होण्याचा हा शेवटचा प्रयत्न परमेश्वराने 
माझ्याकडून करवून घेतला. परमेश्वराचे जेवढे 
उपकार मानावे तेवढे कमीच आहेत. ह्या अशा 
प्रचंड क्लेशदायक घटनेतून हळूहळू बाहेर 
पडल्यानंतर इतरांच्या बाबतीतील माझ्या 
कर्तव्याची जाणीव होत गेली. एक फार मोठी 
जबाबदारी माझ्यावर होती, ती म्हणजे बहिणीचे, 
चि. सुलभाचे लग्न, ते एका वर्षाच्या आत करणे 
भाग होते. त्या खटपटीत स्वत:ला गुंतून घेतले. ती. 
अण्णा असताना आमचे प्रयत्न चाळूच होते. पण 
आता मात्र “एकला चलो रे भाई"' शिवाय दुसरा 
पर्याय नव्हता. इतरांची मदत घेत स्थळ पाहावयास 
सुरुवात केली मागे वर्णन केल्यानुसार मुलीच्या 
बापाप्रमाणेच स्थळासाठी उंबरठे झिजविणाऱ्या 


भावाला पण किती त्रास घ्यावा लागतो हे 
अनुभवले. एक मात्र निश्चित, सद्यस्थितीत सोडा 
पण त्याकाळी ३0वर्षापूर्वी अशी वेळ ज्यांच्यावर 
येत असे त्या प्रत्येक वेळी मित्र, नातेवाईक 
मनापासून धावून येत असत. मदतीचा हात सदैव 
पुढे करीत असत, असाही सुखद अनुभव मला 
आला. माझा मेहुणा (बायकोचा भाऊ) चि. 
श्री.धर डोईफोडेने पिंपळगावचे वैद्य, नावारूपाने 
नावाजलेले, खानदानी घराण्यातील एक चांगले 
ठिकाणी सुचविले. फक्त सुचविलेच नाहीतर 
मनापासून प्रयत्न केला. मुला-मुलीच्या संमतीनंतर 
बोलाचालीची बैठक ठरली. अशा प्रकारच्या 
बैठकीतील व्यवहाराबाबत  “* सार्थक"'च्या 
पूर्वार्धात मी माझे मत सविस्तरपणे प्रदर्शित केले 
आहे. जणूकाही वाक्‌-युद्धाचा प्रकार ! 
त्यासाठीचे डावपेच दोन्ही बाजूकडील मंडळी 
आधीच ठरवितात. अनुभवानुसार व 
बाकूचातुर्याच्या जोरावर देण्या -घेण्याचे व्यवहारात 
दोन्ही बाजू एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न 
करीत असतात. अशावेळी मुलीकडील मंडळी 
पैशाने गरीब असेल तर त्यांना जे क्लेश होत 
असतील, त्याचा विचार न केलेला बरा. 
मुलाकडील बाजूने त्याचे चुलते श्री. धोंडुनाना वैद्य 
ख्यातनाम व अशा व्यवहारात मातब्बर असलेली 
व्यक्ती त्या बैठकीत उपस्थित राहणार आहे, असे 
समजले. माझ्या तर उरात धडकी भरली. श्री. 
धोंडुनाना तेवढेच प्रेमळही होते. लग्नाची बैठक ते 
कधीही मोडू देत नव्हते, हे बैठकीपूर्वीच समजले, 
तेव्हा कुठे मला बरे वाटले. वधूकडील मंडळीत 
माझे चुलते ती. स्व. अंबादास काका, माझे मामा 
पंडीतराव व केशवराव माळवटकर, माझा भाऊ 
मधुकर, मन्ना ब मी अशी मवाळ माणसे तर 
औंढ्याचे माझे साडू स्व. भाऊसाहेब पुराणिक 
आणि श्री.धर डोईफोडे मातब्बर नसले तरी अशा 
प्रकारच्या बोलाचालीत मुरलेले, अनुभवी व 
तरबेज मंडळी होती. लग्नाची बैठक मोडावयाची 


नाही तर लग्न जुळवायचेच असे मी ठरविले होते. 
मग त्यासाठी कुठलीही किंमत मोजावी लागली तरी 
मी मनाची तयारी ठेवली होती. बऱ्याच 
घासाघासीनंतर व बैठक खूप वेळ चालल्यानंतर 
शेवटी व्यवहार ठरला व एकदाचे लग्न ठरले. माझी 
आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होती. कर्जबाजारी 
होतो. पैशाची जुळवा-जुळव करणे माझ्यासाठी 
फार कठीण होते. पण नवरदेवाचे नावाजलेले 
खानदानी घराणे व मुलाचा स्वभाव लक्षात घेता तो 
अवघड धुनष्यबाण पेलण्याचे मी ठरविले. त्यावेळी 
केलेल्या ह्या धारिष्ट्याचे फळ अपेक्षेपेक्षाही फार 
चांगळे मला मिळाळे, याचा मला भविष्यात 
अनुभव आला. आताही येत आहे व सतत खूप- 
खूप समाधानही लाभत आहे. त्या माझ्या निर्णयाचा 
मला अभिमान वाटतो. यशस्वी बोलाचाली 
झाल्याने अर्धी लढाई तर जिंकली पण लग्नासाठी 
पैसा कसा उभा करावयाचा ह्या यक्षप्रश्‍नाने मला 
ग्रासले. “सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशाचे 
सोंग आणता येत नाही. ' माझ्या मनाची अवस्था 
श्री. किशोर डोंगरेला, माझ्या मित्राला वाहिलेल्या 
श्रद्धाजलीत वर्णन केली आहे. अनेक मित्रांनी 
नातेवाइकांनी आर्थिक मदत मला केली, बऱ्याच 
जणांनी धाडस देण्याचे उपक्रमही केले. त्यातील 
काही ज्यांची नावे लक्षात आहेत ती मंडळी अशी 
श्री. गोविंटराव शिरूरकर, कै. पंढरीनाथ 
मामीडवार, चि. श्री.धर डोईफोडे, कै. श्री. किशोर 
डोंगरे, चि. मन्ना, श्री. विद्याधर काळकोंडे व इतर 
अनेक ज्यांनी तन, मन व धनाने मदत करून मला 
कायमचे क्रणी केळे. आर्थिक मदतीच्या बाबतीत 
एक, दोन उदाहरणे दिल्याशिवाय मला मन:शांती 
लाभणार नाही. त्यातील स्व. श्री. किशोर डोंगरेचे 
अर्थसहाय्याचे भावपूर्ण वर्णन, त्याला वाहिलेल्या 
श्रद्धाजलीत आले आहे, ते वाचकांनी अवश्य 
वाचावे. दुसरे उदाहरणही तेवढ्याच तोला-मोलाचे 
ठरेल असेच आहे. 

श्री. विद्याधर काळकोंडे बद्दलचे वर्णन 


सार्थक | १४५ 


सार्थकात ह्यापूर्वी अनेकदा आले आहे. त्या-त्या 
प्रत्येकवेळी त्यांच्याबद्दल गौरवपर उद्गार मी 
काढले आहेत. श्री. काळकोंडे उमरीच्या भारतीय 
स्टेट बँकेतील शाखेत माझे शाखाधिकारी म्हणून 
कार्यरत होते. आता आम्ही गुरुबंधू आहोत. माझी 
कमकुवत आर्थिक परिस्थिती अथवा माझा 
मनमिळाऊ स्वभाव म्हणा किंबा त्यांना प. पू. 
अप्पासारखे सद्गुरू लाभण्यात मी काही अंशी 
कारणीभूत आहे. असा श्री. काळकोंडेचा समज 
झाल्यामुळे म्हणा ते मळा आताही सखाच 
समजतात. माझ्या मते, हा गैरसमज आहे. मी 
ठामपणे सांगतो की, सदुरू-प्राप्ती ही ज्याच्या- 
ज्याच्या कर्तृत्वावर अवलंबून असते. सदुरू व 
शिष्याचे नाते विधी लिखिताप्रमाणेच ठरलेले 
असते. मला त्याबाबतीत निमित्तमात्र ठरविणे हा 
त्यांच्या मनाचा मोठेपणा तर आहेच. त्यांची 
विनयशीलताही ह्या योगे दिसून येते. 

एका प्रसंगी आम्ही उमरीत होतो. त्यावेळी 
मला ते म्हणाले होते की, तुम्हास केव्हाही आर्थिक 
अडचण निर्माण झाळी तर मला निःसंकोचपणे 
सांगावे, माझ्या परिस्थितीनुसार मी तुम्हाला निश्चित 
मदत करेन. हे श्री. काळकोंडेचे शब्द चि. सुलभाचे 
लग्न ठरले त्यावेळी मला आठवले. पहिल्याप्रथम 
कै. किशोर डोंगरेकडे आर्थिक मदत मिळावी म्हणून 
अकोल्यास गेलो. तिथे मदत मिळाली नांदेडला 
परत न येता मी तसेच अमरावतीस श्री. 
काळकोंडेकडे मोर्चा वळविला तिथे मुक्काम केला. 
माझ्या त्यावेळच्या मनःस्थितीचे वर्णन 
समजताक्षणीच त्यावर कोणत्याही प्रकारचा 
ऊहापोह न करता श्री. काळकोंडे म्हणाले की, 
तुम्ही नांदेडला निघा. मी येत्या रविवारी नांदेडला 
तुमच्याकडे मुक्कामालाच येईल. त्यावेळी मला 
तुमच्याबद्दल काय करता येईल ते सांगेन. मी 
नांदेडला परतलो. ठरल्याप्रमाणे श्री. काळकोंडे न 
चुकता रविवारी माझ्याकडे नांदेडला मुक्कामी आले. 
दुसरे दिवशी सोमवारी उमरीस गेले, तेथील शाखेत 


१४६ । सार्थक 


त्यांची मुदत ठेव होती ती रक्कम मुदतपूर्व काढली. 
संध्याकाळी नांदेडला परतले. रुपये दहा हजार 
त्यांनी मला दिले. त्याक्षणी मला रडू कोसळले, 
कसे बसे अश्रू सांभाळू शकलो. त्याकाळचे 
जवळपास तीस वर्षांपूर्वीचे दहा हजार रुपये आज 
त्याचे मूल्य काय होईल कल्पना न केलेली बरी ! 
एवढे मोठे आभाळाएवढे मन, दिलेल्या शब्दाला 
जागणारे व्यक्तिमत्त्व, त्यासाठी काढलेल्या खस्ता 
व तेही फक्त तीन-चार वर्षाच्या सहवासात निर्माण 
झालेल्या मैत्रीपोटी. खरोखरच अशा मैत्रीचा मला 
जन्मो-जन्मी अभिमान वाटत राहील. असे मित्र 
अन्यत्र दुमीळच, असे मनापासून मला वाटते. मी 
स्वतःला भाग्यवान समजतो व असा सखा पुढील 
अनेक जन्मात मिळावा अशी मी परमेश्वरास व 
सदुरू प. पू. अप्पास अंत:करणापासून प्रार्थना 
करतो. नंतर एक दोन वर्षातच मी त्यांचे पैसे परत 
केले पण त्यांनी माझ्यावर केलेले हे क्रण मात्र मी 
परत करू शकणार नाही. त्या क्रणात राहणे, हेच 
माझे समाधान असेल. सार्थकच्या पूर्वार्धात 
लिहिल्याप्रमाणे काय वाणु मी ह्या मित्रांचे आभार 
। मज नित निरंतर उपकारिती' ची पुन्हा रोकड 
प्रचिती आली. 

चि. सुलभाच्या लग्नातील खर्च जवळपास 
४५हजार रुपये येणार होता. लग्न थाटात 
करावयाचे होते. कारण इतरांनी “पित्याच्या 
माघारी भावाने बहिणीचे लग्न थाटात केले 
कशाचीही उणीव भासू दिली नाही. ” असे 
म्हणावे. पैशाची व्यवस्था झाल्यानंतर हुर-हुर 
होतीच; वरपक्षाकडून लग्नात त्रास तर होणार नाही 
ना ! त्यांच्या सरबराईत कुठे कमी तर पडणार नाही 
ना ! अशा शंका कुशंकाने मन त्रस्त होत होते. 
साखरपुड्याचा कार्यक्रम राहात्या घरातच 
अशोकनगरवासीयांच्या सहकार्याने व्यवस्थित पार 
पडला, तेव्हा कुठे माझा आत्मविश्वास वाढला. 
सर्वस्व पणाला लावून मी लग्नाच्या तयारीस 
लागलो. बँकेतील सहकारी, मित्र ब नातेवाइकांना 


कामे वाटून दिली. वजिराबाद येथील मारवाडी 
धर्मशाळा किरायाने घेतली. ऐनवेळी जागेची 
अडचण होऊ नये म्हणून जवळ असलेले, खूप 
लहान होते तरी यादव मंगळ कार्यालयसुद्धा 
भाड्याने घेतले. लगम्नासोबतच मुले चि. अजय, चि. 
अनिल व भाऊ चि. धनंजय व चि. श्याम ह्या 
चौघांच्या ब्रतबंधनाचा घाट घातला. ज्यांना ज्यांना 
कामे वाटून दिली होती, त्यांनी त्यांनी ती कामे जीव 
ओतून जबाबदारीने पार पाडली. मध्यमवगीयातील 
लग्ने ज्या थाटामाटात होतात त्यापेक्षाही थोड्या 
जास्त प्रमाणात लग्न थाटाने झाले, हे मी सांगत नाही 
तर नवरदेवाकडील मंडळीने लग्नातील व्यवस्थेची 
तोंडभरून स्तुती केली; कुठेही गालबोट लागले 
नाही. रुसवा-फुगवीशिवाय लग्न पार पडले. 
त्याकाळी सहसा अशा सौहार्दपूर्ण वातावरणात लग्न 
होत नसे पण आम्ही ते करून दाखविले. त्यात 
वऱ्हाडी मंडळीचा सहभाग निश्चितच होता हे मला 
मान्य करावेच लागेल. त्यांचे वेळेचे नियमन 
खरोखरच कौतुकास्पद होते. जेवण्याची वेळ आठ 
वाजता असेल तर ते सर्वजण आठला पाच मिनिटे 
कमी असताना पंगतीत बसलेले पाहावयास 
मिळाले. इतरही कार्यक्रमाच्या वेळी त्या सर्वांनी 
वेळेचे बंधन पाळले. आम्ही बँकेतील सहकारी तर 
हे त्यांचे वेळेचे नियमन पाहून आचंबीत झाले. 
कारण इतके दिवस आम्हाला वाटत होते की 
इतरांना वेळेचे महत्त्व कळत नाही फक्त 
आम्हालाच तेवढे कळते. पण वैद्य परिवाराने मला 
मान खाली घालावयास लावली. बहिणीच्या 
लग्नाची कै. ती. अण्णांची राहिलेली एकमेव 
जबाबदारी माझ्याकडून पार पडली. मला समाधान 
वाटले. कै. ती. अण्णांची काहीही चूक नसताना 
एस. टी. अपघातात त्यांना जीव गमवावा लागला. 
त्यासाठी मी एस. टी. महामंडळाकडे रुपये दहा 
हजाराचा नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला. दोन- 
अडीच महिने झाले तरी महामंडळाने त्या अर्जास 
प्रत्युत्तर दिले नाही. तेव्हा मात्र मुंबईच्या त्यांच्या 


वरिष्ठ कार्यालयात तक्रार करावयाची असे मी 
ठरविले. कर्म-धर्म संयोगाने त्यावेळी मला मुंबईस 
ट्रेनिंगनिमित्त जावयाचे होते. महामंडळच्या ज्या 
कार्यालयात मी जाणार होतो. तिथे विठ्ठल 
लाभासेटवार नावाचा माझा मित्र ज्याचा उल्लेख 
'सार्थक'च्या पूर्वार्धात आलेला आहे, तो अकौंटस्‌ 
ऑफिसरच्या हुद्यावर कार्ययत आहे असे मला 
योगायोगाने कळले. मुंबईतील माझे ट्रेनिंग 
झाल्यावर मी मित्राच्या कार्यालयात जाऊन 
त्याची भेट घेतली. त्याला सविस्तरपणे 
अपघाताची माहिती दिली. त्याने मला एका 
कायदेविषयक सल्लागार बाईकडे नेले. ओळख 
करून दिल्यानंतर व सर्व माहिती सांगितल्यानंतर 
त्या बाईने मला सल्ला दिला की नांदेडला गेल्या- 
गेल्या ही केस वकिलामार्फत ताबडतोब कोर्टात 
टाका. तीन महिन्यापेक्षा जास्त विलंब झाला तर 
तुमच्या हाती काहीच पडणार नाही. त्या दोघांचेही 
आभार मानले. माझी ट्रेनिंग संपळी होती. मी 
नांदेडला आलो. माझे एक नातेवाईक श्री. जयंत 
कुर्तडीकर यांच्याकडे, मी चि. श्री.धर 
डोईफोडेमारफत गेलो. त्यांचे त्याकाळी 
वकिलीच्या क्षेत्रात नाव गाजत होते. कोर्टात केस 
दाखल केली. एक-दोन दिवस वेळ झाला असता 
तर... पश्चातापाव्यतिरिक्त काहीच करू शकलो 
नसतो. पुढे वकिलाकडे व कोर्टात वारंवार माझ्या 
चकरा चालू झाल्या. “शहाण्याने कोर्टाची पायरी 
चढू नये. अशी एक म्हण आहे. पण परिस्थितीने 
मला शहाणे राहू दिले नाही. ह्या एकाच वेळी 
काय पण पुढील काळातसुद्धा १५-२0 वर्षांनंतरही 
बँकेच्या कोर्ट-कचेरीच्या संदर्भात कोर्टात किमान 
शंभरदा तरी खेपा घालाव्या लागल्या व मूर्ख व्हावे 
लागले. आताही इ. स. २0१२मध्ये काळ्या- 
पिवळ्या जीपच्या अपघाताची कोर्ट केस चालू 
आहे व सध्याही मूर्खपणाचा अनुभव मी व माझी 
पत्नी सौ. विजया घेत आहोत. पहिल्या 
मूर्खपणाचा मळा फायदाच झाला, तो कसा झाला 


सार्थक | १४७ 


त्याचे वर्णन यथावकाश पुढे येईलच. 

ह्या सर्व चांगल्या व बाईट घटना माझ्या 
जीवनात त्याकाळी घडत होत्या. बरेचदा खूप 
मानसिक तसाच शारीरिक त्रास व्हायचा. 
अशावेळी मन शांत ठेवण्यासाठी मी गोरठ्यास प. 
पू. अप्पाच्या दर्शनासाठी व प्रवचन तथा कीर्तन 
ऐकण्यासाठी जात असे. परतताना मात्र मनरूपी 
बॅटरी पूर्णपणे चार्ज झालेली असायची. इ. स. 
१९८४च्या सुरुवातीला मला एका महिन्यासाठी 
परभणीच्या शाखेत डेप्युटेशनवर जावे लागले. 
त्यावेळी परभणी शाखेतील कर्मचारी श्री. 
मिश्री.लालळ शर्मा, श्री. शशांक शहाणे, श्री. 
मोहरील, श्री. तारे, श्री. एकतारे शाखाधिकारी 
ह्यांची मला खूप मदत झाली. डेप्युटेशन संपल्यावर 
परत नांदेडला एपीएमसी शाखेत १५दिवस काम 
केले व माझे स्थानांतर किनवट शाखेत पासिंग 
ऑफिसर ह्या पदावर झाले. तीन महिन्यानंतर त्याच 
शाखेत मला अकाउंटंटचा पूर्ण चार्ज घ्यावा 
लागला. माझे शाखाधिकारी श्री. अनंतराव पुरकर 
होते. त्यांच्या बँकेतील कामाच्या अनुभवाचा मला 
खूप फायदा झाला. ते पूर्वीपासून माझ्या ओळखीचे 
होते. बँकेतील ह्या अनुभवाचा, त्यांच्या 
मार्गदर्शनाचा भविष्यकाळात मला खूप उपयोग 
करून घेता आला. श्री. अनंतराव पुरकर ह्यांनी 
मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली व मला इच्छा नसतानासुद्धा 
शाखाधिकारी पदाची माळ स्वीकारावी लागली. 
त्यांच्या निवृत्ती समारंभाचा कार्यक्रम मी 
थाटामाटात पार पाडला. त्या समारंभात उपस्थित 
राहण्यासाठी बऱ्याच जणांना मी आमंत्रण दिले 
होते. त्यात श्री. एम. टी. देशपांडेचाही समावेश 
होता. शाखेतील कामाचा व्याप मोठा होता. 
कामाची पूर्ण माहिती नव्हती. माझी अवस्था 
अडकित्त्यातील सुपारीसारखी झाली होती. एका 
बाजूने वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा कामाच्या संदर्भातील 
जाच तर दुसऱ्या बाजूने कर्मचारी संघटनेचा त्रास 
कामापेक्षाही तारेवरची कसरत जास्त त्रासदायक 


१४८ | सार्थक 


वाटायची पण कसेतरी निभावून नेळे. किनवटला 
मी श्री. कोल्हारीकर नावाच्या सद्गृहस्थाकडे एक 
खोली भाड्याने घेऊन राहात होतो. अधून-मधून 
माझी पत्नी माझ्यासोबत राहाण्यासाठी येत असे. 
कारण नांदेड-किनवट अंतर जास्त असल्या 
कारणाने बरेचदा शनिवार-रविवारी अथवा 
सुट्टीच्या दिवशीही नांदेडला मी येऊ शकत नव्हतो. 
शिवाय मुले-मुली मोठी झाली होती. माझी आई 
त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास समर्थ असल्याकारणाने 
आम्ही उभयंता किनवटला राहिलो तरीही बाकीची 
मंडळी नांदेडला राहू शकली. बँकेतील काम 
प्रामाणिकपणे करता यावे ह्यासाठी मी हा निर्णय 
घेतला, नाहीतर किनवटला अर्धे लक्ष तर नांदेडला 
अर्ध लक्ष लागून राहिले असते व बँकेच्या 
कामाकडे दुर्लक्ष झाले असते. ह्यानंतर जेव्हा- 
केव्हा वसमतला, औरंगाबादला स्थानांतरानिमित्त 
राहावे लागले तेव्हा तिथे आम्ही उभयता राहात 
असू. अपवाद फक्त सरसमचा होता. तिथे मात्र 
एक-दोन दिवसा आड जाणे-येणे शक्‍य होते 
म्हणून तिथे बिऱ्हाड केले नाही, मी एकटाच राहात 
होतो. 

मी अधिकारी झाल्यानंतर म्हणजे प्रमोशन 
घेतल्यापासून ते निवृत्त होईपर्यंत बँकेच्या कामाचा 
व कर्मचारी संघटनेचा खूप त्रास व्हायचा. बरेचदा 
मनात विचार डोकावयाचा की बँकेची नोकरी 
सोडून द्यावी. आत्ताच्या परिस्थितीची तुलना केली 
तर त्यावेळचा आमचा काळ फार चांगला होता 
असे दृष्टोत्पत्तीस आळे आम्ही म्हणजे माझ्याबरोबर 
लागलेले (बँक नोकरीत) व माझ्यासोबत निवृत्त 
झालेल्यांना आता असे वाटते की, आमचा 
बँकेतला काळ म्हणजे सुवर्णयुगच. पण आता 
परिस्थिती खूप बिघडली आहे. कितीतरी पटीने 
ताण-तणावाच्या वातावरणात काम करावे लागते. 
त्यावेळी माझ्या हाताखाली काम करणारे सध्या 
बँकेत अधिकारी झाले असून अशा वातावरणात 
परिस्थितीशी झगडत, त्यावर मात करीत नेटाने व 


प्रामाणिकपणे काम करतात. त्यांचा मला अभिमान 
वाटतो. शिवाय ते माझा आदरही ठेवतात. असे 
पाहिले म्हणजे केव्हा केव्हा माझा मलाच हेवा 
वाटतो. मी माझ्या हाताखाळी काम करणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांशी प्रेमाने, मित्रत्वाच्या नात्याने वागत 
होतो. अर्थात अल्पसा अपवाद सोडून. कारण 
केव्हा केव्हा त्यांच्यावर रागावणेही त्यांच्या हिताचे 
असते म्हणून मला रौद्र रूप धारण करणे भाग पडत 
असे. मला एखाद्या कामाची माहिती नसेल तर 
त्यांना विचारात असे त्याबद्दल मला कधीही 
कमीपणा वाटला नाही. माझी त्यांच्याशी असलेली 
वागणूक मला बरेच काही चांगले देऊन गेली. 
माझा स्पष्टवबक्तेपणाही काही वेळानंतर का होईना 
पण कर्मचाऱ्यांना आवडत होता. हे सर्व सांगण्याचा 
हेतू माझी फुशारकी मारणे असा नाही कारण 
ज्यांच्यावर आपण रागावतो ते आपलेच असतात. 
आपलेपणापोटी रागावणे व स्वार्थापोटी रागावणे 
ह्यात खूप अंतर आहे, हे सर्व विस्ताराने 
लिहिण्याचे कारण की माझ्या योग्यतेपेक्षा जास्त 
अशा अनेक गोष्टी ह्या मंडळींनी मला दिल्या 
आहेत. ह्या निमित्ताने का होईना त्या सर्वाप्रति मी 
क्रणी आहे ब ह्यापुढेही राहील, याची मी ग्वाही 
देतो. बँकेतील कामाच्या वैयक्तिक संबंधात मला 
जे काही प्राप्त झाळे आहे त्याचे पूर्ण श्रेय ह्या सर्व 
कर्मचाऱ्यांकडे जाते असे ठामपणे मी येथे नमूद 
करतो. अशा ह्या कर्मचाऱ्यांची नावे मागे आली 
आहेत. काही कर्मचाऱ्यांचे, सहकाऱ्यांचे नावे 
पुढेही येतील. किनवटच्या सहकाऱ्यांची नावे 
अशी- श्री. ए. एल. कुलकणी, श्री. ए. के. जोशी, 
श्री. बाजपेयी, श्री. गोविंद कुंभोजवार, श्री. दिलीप 
कोंडूरवार, श्री. अशोक तम्मडवार, श्री. चौधरी, 
श्री. नारायण यासमवार, श्री. मिलिंद गायकवाड, 
श्री. दीक्षित, श्री. प्रकाश मायकलवार, ह्या 
प्रकाशने तर स्वत: स्वयंपाक करून मला बरेचदा 
खाऊ घातले आहे. दिलीपचे तर सहकार्य खूप-खूप 
लाभले. किनवटला शाखाधिकारी ह्या नात्याने 


काम करणाचा मला भरपूर अनुभव आला. त्या 
अधिष्ठानावर भविष्यातील बँकेतील माझी 
वाटचाल यशस्वी होत गेली, असे मला वाटते. 

किनवटनंतर इ. स. १९८५साली माझे 
स्थानांतर सरसम ह्या खेडेगावातील शाखेत झाले. 
गाव लहान असलेतरी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची व 
तेथील रहिवाशांची मने फार मोठी होती. ह्याची 
प्रचिती मला होत गेली. येथील माझ्या कामाच्या 
मिळालेल्या यशावरच मला नंतरचे प्रमोशन 
नांदेडला क्षेत्रीय कार्यालयात कार्यरत असताना 
मिळाले. 

सरसम शाखेत मोजकाच पाच-सहा 
जणाचा कर्मचारी वर्ग होता. आम्ही सर्वजण एकाच 
कुटुंबातील सदस्य असल्यासारखे एकमेकासोबत 
वागत असू. सर्वांना व्यायामाची सवय लावण्यात 
माझा सिंहाचा वाटा होता. सकाळी एकत्र व्यायाम, 
एकत्र चहा-पान, एकत्र जेवण व संध्याकाळी 
बँकेचे काम वेळेवर आटोपून एकत्र फिरावयास 
जाणे हा आम्हा सर्वांचा दिनक्रम. गंगाधर नावाचा 
एक तरुण आम्हा सर्वांसाठी स्वयंपाक करून 
गरम-गरम पोळ्या, गरम भात, वरण आणि भाजी 
हे सर्व तो आम्हास प्रेमाने वाढीत असे. त्यामुळे 
आमचे सर्वांचे पोटोबा व्यवस्थितपणे भरत असत. 
पोटोबा व्यवस्थित झाल्यानंतर बँकरूपी कामाच्या 
विठोबाची प्रामाणिकपणे सेवा, असा हा विठोबा 
आम्हा सर्वांची काळजी घ्यायचा. सकाळी अथवा 
संध्याकाळी आमचे हे बँक कुटुंब बँकेच्या ठेवीत 
अथवा कर्जात वाढ व्हावी म्हणून गावकरी 
मंडळींच्या घरी नियमितपणे जाऊन भेटत असे. 
आमच्या ह्या कुटुंबाच्या सदस्यांचे एकमेकांवरील 
प्रेम पाहून गावकरी मंडळीसुद्धा आमच्यावर प्रेम 
करू लागली. आम्हाला ते आदर्शवत समजत. 
अशा वागणुकीमुळे आमचा गावकऱ्यांशी संपर्क 
वाढत गेला. साहजिकच बँकेच्या ठेवीदारांची 
संख्या वाढत गेली. कर्जदारही वाढत गेले. 
एकंदरीत बँकेच्या कामाचा व्याप अपेक्षेप्रमाणे 


सार्थक । १४९ 


वाढला. कुटुंबाचा प्रमुख अर्थात माझ्यामुळे काही 
वेळेस ह्या कुटुंबात छोट्या-मोठ्या कुरबुरी झाल्या 
तरी फार थोड्या काळ टिकत. सर्वजण त्या 
कुरबुरी विसरून परत दुप्पट जोमाने बँकेतील काम 
करीत असत. थोडक्यात बँकेच्या कामावर त्याचा 
परिणाम होत नसे. सरसमला दासागुरू जोशी 
नावाचे एक प्रेमळ व सन्माननीय गृहस्थ आमच्या 
शाखेचे ग्राहक होते. त्यांचाही आम्ही बँकेच्या 
ठेवी वाढविण्यात मदत घेत होतो, इतकेच नव्हेतर 
आमच्यापैकी कुणी आजारी पडला तर ते त्याची 
काळजी घेत, मदत करीत. त्यांचा मुलगा संजय 
जोशी ख्यातनाम गायक याचाही परिचय तिथेच 
म्हणजे सरसमला असताना झाला. आजही माझे 
त्यांच्याशी सौहार्दपूर्वक संबंध आहेत. श्री. 
विनायकराव देशमुख, श्री. श्याम देशमुख, श्री. 
प्रतापराव देशमुख, अशोकराव व सुरेश देशमुख ह्या 
राजकारणी वर्तुळातील लोकांची बँकेच्या 
कर्जवाटपातील कारभारात लुडबुड मी करू दिली 
नाही. पण संबंध प्रेमाचेच ठेवले होते. सरसम 
येथील शाखेत मी शाखाधिकारी असताना श्री. 
उकिडवे नावाचे अत्यंत चांगले गृहस्थ मला 
क्षेत्रीय अधिकारी लाभले होते. मला त्यांनी 
जणूकाही वडील बंधूसारखी वागणूक दिली होती. 
ते 'अजातशत्रू' होते. अजातशत्रू म्हणजे ज्याला 
कोणी शत्रू नाही व जो कुणाचा शत्रू नाही. ते 
माझ्यावर नेहमी प्रसन्न असत. वसरणी ह्या 
खेडेगावात बँकेची जाहिरात व्हावी म्हणून एक 
कार्यक्रम घेतला होता, त्याच्या उद्घाटनासाठी मी 
श्री. उकिडवे यांना आमंत्रण दिले होते. वाजत- 
गाजत पायी त्यांना आम्ही त्या गावी घेऊन गेलो. 
उन्हात पायी चालण्याचा त्यांना खूप त्रास होताना 
त्यांच्या चेहऱ्यावरून दिसत होते पण शब्दानेही ते 
आम्हास बोलले नाहीत, उलट कौतुकच केले. 
आणखी एक प्रसंग आठवतो. एकदा मी माझ्या 
शाखाधिकाऱ्याच्या कक्षेत बसून काम करत 
असताना क्रिकेटच्या खेळाचे वर्णन रेडिओवरून 


१५० | सार्थक 


ऐकत होतो. कुठल्याही प्रकारचा पूर्व सूचना न देता 
श्री. उकिडवे साहेब शाखेचे निरीक्षण करण्यासाठी 
अचानक दत्त म्हणून माझ्यासमोर उभे राहिले. माझी 
तर बोबडी वळली. मला वाटले आता आपले 
काही खरे नाही. खूप बोलणी खावी लागतील. 
रेडिओ बंद करण्यासाठी हात बटनाकडे वळविला, 
त्याक्षणीच ते म्हणाले, रेडिओ बंद करू नकोस, 
मला स्कोअर काय झाला ते सांग. मी तर 
चपापलोच. अपेक्षीत तर घडले नाहीच उलट 
खेळीमेळीच्या वातावरणात त्यांनी त्यांचे बँकेतील 
काम आटोपले व परतले. हा एवढा हुशार, 
खेळाडूवृत्तीचा अधिकारी मी प्रथमच पाहिला. पण 
दुर्दैव असे की त्यांना दारूची सवय लागली होती व 
त्यातच त्यांचा अंत झाला. मला फार वाईट वाटले. 
त्या माणसाचा माझ्यावरच काय पण सरसमच्या 
सर्व कर्मचाऱ्यांवर कौतुकाचा सतत वर्षाव 
व्हायचा. त्यांच्या प्रोत्साहनाने प्रत्येक भेटीत 
आमच्या कामाचा उत्साह ट्रिगुणित व्हायचा व 
बँकेने दिलेले कामाचे उद्दिष्ट पूर्ण व्हायचे. माझ्यापूर्वी 
सरसमला मुंबईचे श्री. पी. बी. इनामदार नावाचे 
शाखाधिकारी होते. बँकेच्या कामाचा चार्ज घेताना 
ते एकदा मला म्हणाले होते की, माझ्या येथील पूर्ण 
कारकिर्दीत मोटार सायकल चालविण्याऐवजी ती 
मला ढकलतच न्यावी लागली. एवढी खराब व 
बिघडलेली परिस्थिती त्या मोटार सायकलची 
होती. बँकेतील कामाचा चार्ज घेतल्या -घेतल्या 
मेकॅनिककडून तिच्यावर उपचार करून दुरुस्त 
करून घेतले. एकाप्रकारे मोटार सायकलवर मी 
उपकारच केले. त्या उपकाराची परतफेड म्हणा 
अथवा काही म्हणा सरसमच्या माझ्या पूर्ण 
वास्तव्यात बिचारीने मला कधीही दगा दिला नाही. 
बँकेचे नाव गाजावे, शाखेतील ठेवी तसेच 
कर्जवाटप वाढावे म्हणून एकदा आम्ही डोळे 
तपासणीसाठी खूप मोठा मेळावा घेतला होता. तो 
खूप गाजला व यशस्वीपण झाला. त्या मेळाव्यात 
डॉ. शेटे, श्री. प्रवीण पाध्ये इंजिनिअर ह्यांची खूप 


मदत झाली. श्री. पाध्ये सरसमला ज्युनिअर 
इंजिनिअर म्हणून एम. एस. ई. बी. मध्ये कार्यरत 
होते ब आमच्या बँकेतील एकत्र कुटुंबातील एक 
सहकारी म्हणूनच आमच्यात मिसळत असत. 
त्यापूर्वी डॉ. इनामदार श्री. करंजीकर एम. एस. ई. 
बी. मधील व पी. एच. सी. मधील जामगे, यांचेही 
आम्हाला खूप सहकार्य लाभले. दत्तक असलेल्या 
प्रत्येक खेड्यातील सरपंच तेथील रहिवाशी मग ते 
आमच्या शाखेचे ग्राहक असोत वा नसोत पण 
त्यांच्याशी माझे व बँकेच्या इतर कर्मचाऱ्यांचे 
संबंध फार आपुलकीचे होते. सरसम शाखेत 
माझ्यासोबत काम करणाऱ्या सदस्यांची नावे 
विदर्भातून आलेले श्री. आर. आर. कुलकर्णी, 
सर्वश्री. गोविंद कुंभोजकर, अशोक तम्मडवार, 
बकशेट्टी, प्रभाकर रणवीरकर, प्रवीण मुखेडकर, 
नारायण यासमवार, किशन यासमवार आणि 
सरसमचा रहिवाशी गंगाधर पांचाळ अशी एकापेक्षा 
एक दिग्गज मंडळी होती त्यापैकी बरेचजण आज 
बँकेत अधिकारी आहेत. बँकेच्या यशात भर 
टाकीत आहेत. मला त्यांचा अभिमान वाटतो. माझे 
तर त्या सर्वांवर खूप प्रेम होते. आताही आहे आणि 
पुढेही राहील. त्या सर्वांचे प्रेम माझ्यावर आहे याची 
आताही म्हणजे निवृत्तीनंतर एक तप उलटले तरीही 
प्रचिती येते. माझ्या योग्यतेपेक्षाही जास्त ही मंडळी 
माझा आदर आताही करीत असतात, हीच त्यांच्या 
माझ्यावरील प्रेमाची पावती. मला तर बरेचदा 
गहिवरून येते. 

बँकेत पुढचे प्रमोशन मिळावे म्हणून 
शाखाधिकारी ह्या नात्याने एखाद्यातरी खेडेगावात 
जाणे त्यावेळी अनिवार्य होते. असा प्रसंग आला 
तर तो आम्हास सक्तमजुरीची शिक्षा वाटत होती 
पण सरसम येथील सक्तमजुरी मला वरदान ठरली. 
खेडेगावातही स्वर्गसुख मिळविता येते, हे मी 
माझ्यातील स्वभावाने व माझ्या कर्मचाऱ्यांच्या 
सहकार्याने दाखवून दिले. खेडेगावातील शाखेत 
दोन वर्षे काम करणे आवश्यक असते. पण मी 


तीन ते साडेतीन वर्ष सरसमला आनंदमय 
वातावरणात काढली. 

आणखी एक दोन घटना सांगून सरसम 
पुराणास विराम देतो. प्रत्येक मंगळवारी सरसमच्या 
शाखेस बँकेचे व्यवहार ग्राहकांनी न करण्यासाठी 
सुट्टी असे. अशाच एका मंगळवारी 
दारिद्र्यरेषेखाळील लोकांना शेळ्या खरेदी करून 
देण्यासाठी आम्ही म्हणजे मी, श्री. अरविंद 
कुलकर्णी नावाचे अधिकारी ज्यांना ह्या कामासाठी 
नियुक्त केले होते ते, श्री. पांडे इन्शुअरर्स कंपनीचे 
अधिकारी आणि प्रविण मुखेडकर असे चौघे श्री. 
पांडेच्या कारमध्ये मुखेडला गेलो होतो. श्री. 
कुलकर्णीचा उल्लेख पुढे येणारच आहे. माझी तशी 
आवश्यकता नव्हती पण त्यांच्यासोबत 
उत्सुकतेपोटी गेलो होतो. कारण मी मुळचा 
मुखेडचा याचे वर्णन 'सार्थक'च्या सुरुवातीच्या 
भागात आलेले आहे. शिवाय प्रविणचे व आमची 
जुने घर ज्या घरात माझे पुर्वज राहात होते तेही 
पाहाणे होईल हाही एक उद्देश मुखेडला मी जाण्यात 
होता. शेळ्या खरेदी केल्यानंतर प्रविणने आम्हा 
सर्वांना त्यांच्या घरी नेले. बैठकीत एक 
आरामखूर्ची दिसली. मी त्यावर बसण्यापूर्वी, खूर्ची 
बसण्यास योग्य आहे की नाही याचे निरीक्षण 
करण्यास सुरुवात केली पण प्रविणने सांगितले, 
खूर्ची चांगली आहे. हे ऐकल्यानंतर निर्धास्त होऊन 
मी खूर्चीवर बसताक्षणीच खूर्चीचा वरील दांडा 
खाडू55कन मोडला व मी धाडकन्‌ पडलो. माझी 
कंबर नेमकी खालच्या दांड्यावर पडली. प्राणांतिक 
वेदना झाल्या पण प्रविणला खूप वाईट वाटेल 
म्हणून त्या वेदना सहन करीत-करीत त्यास 
सांगितले की, तसे काही फार लागले नाही. शेवटी 
सहनशिलतेच्या वेदनेला मर्यादा असतातच. 
फराळ-चहापाणी आटोपताच एका दोघांच्या 
आधारे कसे-बसे मी कारपर्यंत पोहोचलो. 
कारमधील मागच्या सिटवर मला झोपवण्यात 
आले. नांदेडला आल्यावर डॉक्टरकडे जाऊन 


सार्थक | १५१ 


इलाज केला. रात्र झाली होती मी श्री. अरविंद 
कुलकर्णीला विनंती केली की बँकेच्या किल्ल्या 
माझ्याकडे आहेत, त्या मी तुमच्याकडे सोपवतो. 
एक-दोन दिवस सरसम शाखेतील माझ्याकडे 
असलेला चार्ज तुम्ही घ्या, तसे मी वरिष्ठांना 
कळवीन पण माझी विनंती त्यांनी अमान्य केली. 
काही वर्षांनंतर जेव्हा मी नांदेडला ए. पी. एम. सी. 
शाखेत होतो त्यावेळी ते माझ्या हाताखाली रुरल 
डेव्हलपमेंट ऑफिसर नात्याने काम करीत होते, 
त्यांच्या त्यावेळचा स्वभाव व सरसम शाखेतील 
माझ्यासोबत आलेला अनुभव म्हणजे दोन टोके, 
हा आताचा इतका खेळकर, कामसू व प्रत्येक 
क्षेत्रात मला आपुलकीने मदत करणारा अधिकारी 
असूनही त्यावेळी मला त्याने मदत केली नाही. 
सरसरमच्या घटनेवेळी राग आला होता पणनंतर 
त्याचा हा स्वभाव पाहून मी तो राग विसरलो. व 
आता म्हणजे इ. स. २0१२ साली आमच्यात 
भावा-भावाचे नाते असल्याप्रमाणे आम्ही वागत 
आहोत. तो मला मोठा भाऊ समजतो. आदरयुक्त 
भावाने माझ्याशी वागतो. दुसरे दिवशी सरसमला 
जाणे भाग होते, इतक्या कमी वेळात मला सुट्टी 
मिळू शकली नसती, कारण माझ्या जागेवर काम 
करण्यासाठी कोणीतरी अधिकारी आल्याशिवाय 
व॒ त्याच्याकडे बँकेच्या किल्ल्या सुपुर्द 
केल्याशिवाय मला सुट्टी मिळणे अशक्यच होते. 
खेड्यातील शाखेत काम करीत असताना सुट्टी 
मिळणे अशक्य नसले तरी फार कठीण काम होते. 
दुसरे दिवशी सकाळी पेनकिलरची गोळी घेऊन 
सरसमला निघालो. बसस्टँडपर्यंत माझी पत्नी 
आली होती. तिने बसच्या कंडक्टरला सविस्तर 
कल्पना दिली व सरसम स्टँडवर बसमधून 
उतरतेवेळी मदत करण्याची विनंती केली. 
बसस्टँडपासून आमची शाखा एक ते दोन कि. मी. 
अंतरावर होती. चालत जाणे भाग होते. त्या दिवशी 
दुर्दैवाने बस स्टँडपासुन सरसम गावात पायी जाणारा 
असा मी एकटाच प्रवाशी होतो. युद्धामध्ये जखमी 


१५२ । सार्थक 


सैनिकाला एकटे जावयाची वेळ आली तर त्याला 
किती वेदना होत असतील तसेच माझे झाले. 
शाखेत आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सर्वकाही 
सांगितले. त्यांनी मला खूप सहकार्य केले. ते 
आजही माझ्या विस्मृतीत गेले नाही. एक-दोन 
दिवसानंतर वरिष्ठ कार्यालयाकडून एक अधिकारी 
आला तेव्हा कुठे मला सुट्टी मिळाली. नांदेडला 
येऊन मला उपचार घेता आले. आजही कमरेचे 
दुखणे पूर्णत: बरे झाले नाही. कमी जास्त प्रमाणात 
खेड्यातील शाखेत असणाऱ्यांचे असे हाल होतात. 
सुट्टी ताबडतोब मिळत नाही. माझे स्थानांतर पुढे 
जेव्हा क्षेत्रीय कार्यालयात झाले तेव्हा वरिष्ठांना 
सांगितले की, खेडेगावातील शाखाधिकाऱ्यांना जर 
आजारी सुट्टीवर जावयाचे असेल, कोणी त्या 
शाखेचा चार्ज घेण्यास तयार नसेळ तर मी जावयास 
सदैव तयार राहील. कारण शाखाधिकाऱ्याचा तो 
वाईट अनुभव मी घेतला आहे. कीव 
करण्यासारखी बिचाऱ्यांची परिस्थिती असते. 
सरसम वास्तव्यातच एक फार मोठी भव्य व 
उत्कट अशी घटना घडली, ज्यामुळे माझ्या 
जीवनाचे सार्थक होऊ शकले असे मला वाटते, 
नव्हे तशी मला खात्रीच आहे. ही घटना दुसरी- 
तिसरी कुठलीही नसून सदगुरुप्राप्तीची, असे 
सदगुरु की ज्यांच्या नावाच्या आधी श्री. श्री. असे 
असंख्य वेळेस लिहीले तरी कुणालाही समाधान 
मिळणार नाही, एवढे ते अधिकारी संत होते. त्यांचे 
वर्णन सार्थक' मध्ये व इतरत्र अनेक ठिकाणी 
आले आहे व माझ्या जीवात-जीव असेपर्यंत 
सर्वदा येत राहील. जन्मोजन्मी हेच गुरु लाभावेत 
म्हणून मी परमेधराकडे सतत मागेन. त्यासाठीतरी 
मला येणारा पुर्नजन्म मानवाचाच मिळो, मोक्ष न 
मिळाला तरी चालेल. त्या सदगुरुचे नाव श्री... 
श्री... अनंत दामोदर आठवले. संन्यासग्रहणानंतरचे 
स्वामी वरदानंद भारती व आम्हा सर्व शिष्यांचे 
लाडके प. पू. अप्पा. त्यांना 'अप्पा' ह्या नावाने 
संबोधण्यात मला खूप आनंद व आपुलकी वाटते. 


माझे ब त्यांचे संबंध उमरीपासूनचे होते, हे 
'सार्थक'च्या पूर्वार्धात सविस्तरपणे आले आहे. 
पण त्यांच्याकडून अनुग्रह घ्यावा असे 
अलिकडच्या म्हणजे सरसम वास्तव्यात वाटू 
लागले. माझ्या माहितीनुसार आमच्या कुलकर्णी 
घराण्यात पूर्वजांपैकी एकाही व्यक्तीला अनुग्रहीत 
होण्याचे भाग्य लाभले नव्हते. ते परमभाग्य प. पू. 
अप्पाच्या गोरठापासूनच्या सहवासातून जवळपास 
आठ वर्षांनंतर येथील वास्तव्यात प्राप्त झाले. मी 
त्यांना फार जवळून अभ्यासिले होते. आपल्या 
प्राचीन वैदीक संकल्पनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
हे चार श्रेष्ठ असे पुरुषार्थ आहेत त्यापैकी धर्माच्या 
मर्यादेतच राहून कामाचा उपभोग त्यांनी घेतला. 
तसेच अर्थाजनही धर्माने सांगितल्याप्रमाणेच 
केल्याचे निरीक्षण मी त्यावेळी केले होते. पुढे इ. 
स. २00४मध्ये प. पू. अप्पांनी समाधीद्वारे आपला 
देह ठेवून ते मोक्षास प्राप्त करू शकले असतील, 
याची मला खात्री वाटते. कर्म, भक्ती, ज्ञान हे तर 
त्यांच्या नसानसात होते, हे मी प्रत्यक्ष त्याकाळात 
अनुभवले होते. त्यांची कीर्तने, प्रवचने ऐकली 
होती, त्यावरून त्यांच्यात मुरळेली भक्ती तसेच 
ज्ञान ह्याची मला कल्पना आली होती. पुढे जेव्हा 
सप्टेंबर इ. स. २00४साली योगाद्वारे समाधी 
घेऊन ते देहमुक्त झाले त्यावेळी लक्षात आले की, 
प. पू. अप्पा योगमार्गातही पारंगत होते. शास्त्राने 
सांगितल्यानुसारच ते कर्म करीत असत हे मी 
अनुग्रह  घेण्यापूर्वीची पाहिले होते. 
ब्रह्मचार्याश्रम,गृहस्थाश्रमातील कर्तव्ये तर प. पू. 
अप्पानी यथार्थपणे पार पाडलेले सर्वांनाच ज्ञात 
होते. वानप्रस्थाश्रमातील त्यांची वाटचाल तर थक्क 
करून सोडणारी होती, हे मी त्यांच्या सहवासातून 
अनुग्रह घेण्यापूर्वीच अनुभवले होते. वन-अपरण्ये 
नसतेवेळीही वृत्तीने वानप्रस्थाश्रम कसा स्विकारता 
येतो याचे हे उत्कृष्ट, उत्कट असे उदाहरण आहे. 
राहता राहिलेला संन्यासाश्रम तोही एप्रिल 
१९९श्साळी प. पू. अप्पानी स्विकारला. 


वर्णाश्रमातील ब्राह्मण कुळातील प. पू. अप्पाचा 
जन्म तर त्यांच्या पूर्वजास मोक्षप्रद ठरलेला 
असलाच पाहिजे. प. पू. अप्पामधील ही सर्व 
आचंबित करणारी अदभूत वैशिष्ट्ये बघितल्यानंतर 
मन प. पू. अप्पाकडून अनुग्रह घ्यावा ह्याकडे 
वळले. अनुग्रह एखाद्यास द्यावयाचा असेल तर प. 
पू. अप्पा त्याची परीक्षा पाहात असत. शिष्य 
होण्यास ती व्यक्ती पात्र नसेळ तर त्यास पात्र 
करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राही. एवढे केल्यावरही 
तो जर नर्मदेतला गोटा निघाला तर त्यास 
अनुग्रहापासून वंचित व्हावे लागत असे. अशी 
उदाहरणे क्चित असतील, मला पाहावयास 
मिळाली नाहीत. मी प. पू. अप्पाचा शिष्य होण्यास 
योग्य आहे का नाही ह्या संभ्रमात माझा बराच काळ 
गेला. पूर्वायुष्यातील माझी अपुण्याई जर मला प. 
पू. अप्पाचे शिष्य होण्यास परावृत करील तर 
माझ्यासारखा दुर्दैवी मीच, असे विचार मला सतत 
त्रस्त करीत होते. अशाच मन:स्थितीत मी एकदा 
गोरठ्यास गेलो असता, तिथे बऱ्याच काळानंतर 
श्री. काळकोंडेची भेट झाली. ते म्हणाले की, 'प. 
पू. अप्पानी मला शिष्यत्त्व देऊन उपकृत केले आहे. 
' माझ्यानंतर येऊनसुद्धा श्री. काळकोंडे प. पू. 
अप्पाचे शिष्य झाले. मी मात्र जिथल्या तिथेच 
आहे. हे कळताच मला श्री. काळकोंडेचा हेवा 
वाटला. प. पू. अप्पा श्री. काळकोंडेला नेहमी 
“काळाला कोंडणारी व्यक्ती असे संबोधीत. 
त्याचा आता मला उलगडा झाला. नंतर मात्र मी 
ठरविले की, ह्यासाठी आटापीटा करावा लागला 
तरी चाळेल पण आपणही दाखवून द्यावे की, “हम 
भी काळकोंडे से कम नही. ' मी विचार केला की 
आपण प्रयत्न तर करावा. नाही योग आला तर 
बाईट वाटेल पण प्रयत्न न करण्याचा पश्चाताप तर 
होणार नाही. जास्तीत जास्त प. पू. अप्पा नाही 
म्हणतील, हो म्हणाळे तर तो माझ्यासाठी 
सोन्याचा दिवस ठरेल. प. पू. अप्पाची मला 
आदरयुक्त भिती वाटायची, सर्वांसमोर 


सार्थक । १५३ 


विचारण्याचे धाडस होत नव्हते. ते एकटे असताना 
मी प. पू. अप्पास गाठले. माझ्या मनातील मनीषा 
मी घाबरत-घाबरत व्यक्त केली. क्षणाचाही विलंब 
न लावता त्यांनी होकार दिला. सांगितले की, 
“दासगणु महाराज लिखीत भक्ती सारामृत ग्रंथाचे 
पारायण कर. पत्नीस गुरुचरित्र सारामृताचे पारायण 
करावयास सांग,नंतर माझी भेट घे. " त्यांच्या ह्या 
आश्वासनानंतर मला गगनात न मावू शकणारा असा 
आनंद झाला, ऊर भरून आले. त्याक्षणी मला 
वाटले की, जगातील सर्वश्रेष्ठ असा भाग्यवान 
मीच. त्यावेळच्या माझ्या मन:स्तितीचे वर्णन 
करण्यासाठी माझ्याकडे शब्दच नाहीत. एका 
अनोख्या अशा विश्वात आनंदाने विहरत होतो, 
आनंदरूपी लाटावर तरंगत होतो. प. पू. अप्पाच्या 
होकारानंतर पूर्वीचे मनातील द्रुंद शांत झाले. 
परतल्या-परतल्याच पारायणास सुरूवात केली. 
सौ. विजयानेही पारायण पूर्ण केले. काही 
दिवसानंतर प. पू. अप्पाचे ज्येष्ठ चिरंजीव 
आदरणीय श्री. चंद्रशेखर उपाख्य अण्णा यांच्या 
ज्येष्ठ मुलाचे ब्रतबंधन पंढरपूरला करण्याचे ठरले 
होते. मौंजीस मी, सौभाग्यवती बव आई असे तिघे 
पंढरपूरला गेलो होतो. अनुग्रह लवकरात लवकर 
मिळावा ह्यासाठी मी फार उतावीळ झालो होतो. प. 
पू. अप्पाचा होकार जर मिळाला तर पंढरपूरलाच 
अनुग्रह घ्यावा, ह्या तयारीने आम्ही गेलो होतो, 
ब्रतबंधनावर प. पू. अप्पास मी त्यानुसार विचारले. 
असे घाई-घाईत अनुग्रहाचा विधी पार पाडण्यापेक्षा 
मी लवकरच गोरठ्यास येणार आहे. त्यावेळी हा 
सोहळा पार पाडू असे प. पू. अप्पाने मला 
सांगितले. त्याच वेळी संधीचा फायदा घेऊन मी प. 
पू. अप्पाजबळ आईचीही त्यांचाच अनुग्रह 
घेण्याची इच्छा बोलून दाखविली. त्यासही प. पू. 
अप्पाने होकार दिला व तिघांना एकत्रीतपणे 
गोरठ्यास आल्यावर अनुग्रहीत करेन असे 
सांगितले. हे ऐकून मनास समाधान मिळाले. 
एवढ्यावर थांबावे का नाही पण माझा उत्साह 


१५४ | सार्थक 


शिगेला पोहोचला होता. त्यावेळी त्यांना परत माझी 
अडचण सांगितली की, “मला बँकेच्या काही 
अडचणीमुळे सुट्टी मिळणे शक्‍य होत नाही तरी 
एखाद्या रविवारी जर अनुग्रह दिला तर बरे होईल. 
"प. पू. अप्पांनी सांगितले “चि. गार्गीस विचारून 
सोयीनुसार कार्यक्रम ठरव. मी ह्यावेळी गोरठ्यास 
भरपूर दिवस राहणार आहे. पंढरपूरहुन 
परतल्यावर मी गोरठ्यास गेलो. तिथे गार्गीस 
भेटलो व सर्वांच्या सोईने येणाऱ्या पहिल्याच 
रविवारी अनुग्रह घेण्याचा कार्यक्रम ठरविला. 
कार्यक्रमाची रुपरेखा वसूताई व आदरणीय 
छगनकाकांनी सविस्तरपणे मला सांगितली. 

ठरल्यानुसार मी, सौ. विजया ब आई 
शनिवारी संध्याकाळी गोरठ्यास गेलो. आमच्या 
तिघांच्या अंत:करणातील अंधकार नाहीसा व्हावा, 
यासाठी जणूकाही दुसऱ्या दिवशी रविवारी सूर्य 
फक्त आमच्यासाठीच आपली तेजोमय किरणे 
पृथ्वीवर पसरबीत पूर्व दिशेस उगवला असला 
पाहिजे, असे मला वाटले. तो दिवस म्हणजे 
आमच्या जीवनातील सर्वश्रेष्ठ असा अविस्मरणीय 
दिवस होता. ज्ञान ज्यांच्या रोमारोमात भिनलेले 
आहे, कर्म-भक्तीने ज्यांचे हृदय ओथंबलेले आहे, 
सूर्यालाही लाजवील पण चांदण्यापेक्षाही शीतळ 
असलेले असे तेज ज्या व्यक्तीत सामावलेले आहे, 
असे हे चालते-बोलते परब्रह्म म्हणजे प. पू. अप्पा, 
आज आम्हा तिघांना अनुग्रहीत करणार होते. अशा 
ह्या व्यक्तीकडून आमच्यासारख्या पामरांना 
शिष्यत्वाची दीक्षा मिळावी, हे खरोखरच किती 
भाग्याचे आहे, हे केवळ मीच जाणू शकतो, त्याचा 
अनुभव शब्दाने समजणार नाही, व्यक्त करणे तर 
दूरच. 

अतिशय साध्या पण संपूर्णत: धार्मिक 
विधीने संपन्न झालेला हा कार्यक्रम माझ्या हृदयात 
कायमचा कोरला गेला. विधीच्या सुरुवातीला 
सद्‌गुरू आप्पांनी विचारले की, “आता मी तुला 
आणखी शेवटची एक संधी देतो. परत एकदा 


बिचार कर, माझ्याकडून अनुग्रह घ्यावा का नाही ते 
1] एकदा का ठरविले तर, माघार घेता येत नाही. 
जर मला गुरु करावयाचे असेल तर ह्यापुढील 
आयुष्य माझ्या मार्गदर्शनानुसारच कंठावे लागेल. 
”' प. पू. आप्पांना सद्गुरू करावयाचे ज्या 
वेळेपासून माझ्या मनात आले होते, त्यावेळेपासून 
ते ह्या क्षणापर्यंत सदुरू कसे असावेत ह्या 
कसोटीवर प. पू. अप्पांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा मी 
अभ्यास केला होता, त्यानंतर मी हा निर्णय घेतला 
होता. त्यांना मी म्हणालो, “सर्व निकषांवर माझी 
खात्री पटल्यावरच मी हा निर्णय घेतला आहे, 
आता माघार घेण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. ”' 
त्यानंतर आहेर, गुरुदक्षिणा जी सद्गुरूस अर्पण 
करावयाची असते ते त्यांना अर्पण केले. प. पू. 
गुरुवर्य अप्पा ह्यांनी ते सर्व तिथल्या तिथे विद्वत 
ब्राह्मणास दान दिले. मोहमायापासून, स्वार्थापासून 
आपण किती दूर आहोत,हे प. पू. आप्पांनी आम्हा 
सर्वांना प्रत्यक्ष कृतीद्वारे पुन्हा एकदा दाखवून दिले. 
असे सुरू विरळच. आमच्या ह्या अनुग्रह घेण्याचे 
वर्णन लिहिले तो दिवस मंगळवार होता. (दि. 
१२-१२-२0१२) हैद्राबादला माझ्या मुलीकडे 
सौ. रेणूकडे असताना. हा १२आकड्यांचा 
योगायोग आला म्हणून तो दिनांक लिहिण्याचा मोह 
मला आवरता आला नाही. 

अनुग्रह घेण्यापूर्वी एक दोन वर्षे आधी 
नांदेड मुक्कामी असताना अड. जयंत कुर्तडीकर 
यांचा फोन आला व त्यांनी भेटावयास बोलावले. 
मी त्यांच्याकडे गेलो असता त्यांनी सांगितले, 
“तुमच्या वडिलाच्या अपघातासंबंधीच्या कोर्ट 
केसचा निकाळ लागला आहे. आपण ही केस 
जिंकली आहोत. कॉम्पेनशेशनची रक्कम किती 
मिळेल अशी तुमची अपेक्षा होती सांगा?” मी 
म्हणालो, “जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये 
मिळतील अशी अपेक्षा आहे. “ त्यावर ते 
म्हणाले, “तुम्हाला ३५हजार व त्यावरचे 
आत्तापर्यंतचे व्याज रु. ७हजार असे एकंदर ४२ 


हजार रुपये मिळणार आहेत. ”' अपेक्षेपेक्षा जास्त 
मिळणाऱ्या रकमेपैकी मलाही काही तरी जास्त 
रक्कम मिळावी अशी माझीही अपेक्षा आहे. ' मी 
काहीच विचार न करता व्याजाची पूर्ण रक्कम 
देण्याची तयारी दाखविली. याउपरही आपली काय 
इच्छा आहे ते सांगावे, मी देईन, असे त्यांना 
आश्वासन दिले पण अँड. कुर्तडीकरने 
व्याजाइतक्याच मी सांगितलेल्या रक्कमेवर समाधान 
व्यक्त केले. 

चि. सुलभाच्या लग्नात ४0हजार 
रुपयांच्यावर खर्च आला होता, तो सर्व पैसा मी 
उधार घेतलेला होता. याचे वर्णन मागे आले 
आहेच. उधारी परत करणे भाग होते. त्याप्रमाणे 
एस. टी. महामंडळाकडून कोर्टामार्फत जी रक्कम 
मला मिळाली ती सर्वांना परत केली. फक्त श्री. नंदू 
डोईफोडे, माझ्या मेहुण्याचे घेतलेले पैसे त्यावेळी मी 
परत करू शकलो नाही. हप्त्या-हप्त्याने परत 
करावे असे ठरवून त्यांच्या नावावर बँकेत आवर्ती 
ठेव खाते काढले. दर महिन्यास त्या खात्यात मी 
माझ्या पगारीतून ठरावीक रक्कम जमा करीत होतो. 
ते त्याचे सर्व पैसे व्याजासहित इ. स. १९८७साली 
परत केले. अशा रितीने कोर्टामार्फत मिळालेले व 
मी जमा केलेले पैसे यातून चि. सुलभाच्या लग्नात 
झालेल्या खर्चाची परतफेड झाली. 

चि. सुलभाच्या लग्नासंदर्भात मी चिंतन 
करताना लक्षात आले की, स्व. ती. अण्णांचा देह 
अपघाताद्वारे सुटल्यानंतरसुद्धा मुलीच्या लग्नातील 
पूर्ण खर्च, मिळालेल्या कॉम्पेनशेशनद्वारे त्यांनी 
मला मिळवून दिला. अशा प्रकारे मुलीच्या 
लग्नाची राहिलेली अशी एकमेव जबाबदारी पार 
पाडली. मुलावर म्हणजे माझ्यावर त्या खर्चाचा 
बोझा पडू नये म्हणून घेतलेली एक आगळी वेगळी 
कृपा असेल. ह्या शेवटच्या जबाबदारीतून पार 
पडल्यानंतरच त्यांचा आत्मा शांत झाला असेल. 
असा कर्तव्यदक्ष पिता माझ्या व्यतिरिक्त कुणाला 
मिळाला नसेल, असे मला सतत वाटत आले 


सार्थक । १५५ 


आहे. 

चि. सौ. सुलभाचे कुंकू प्रा. विलास वैद्य 
त्यावेळी हिंगोली येथील आदर्श 
महाविद्यालयाच्या ज्युनिअर कॉलेजमध्ये अस्थायी 
प्राध्यापक ह्या पदावर कार्यरत होते. नंतर पुढे मात्र 
हळूहळू आमच्यातील मित्रत्वाचे संबंध वृद्धिंगत 
होत गेले. मी जरी कवी नसलो तरी कविता 
ऐकण्यात मला रुची होती व सध्याही आहे. श्री. 
विलासराव जन्मजात कवी आहेत. त्यांच्या 
कविता सामाजिक जीवनातील अत्याचारावर घाव 
घालणाऱ्या, हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या आणि 
समाजपरिवर्तनावर खूप काही सांगून जाणाऱ्या 
आहेत. त्यांचे काही कवितासंग्रह प्रसिद्धी पावलेले 
आहेत. आमचे मित्रत्वाचे संबंध वृद्धिंगत होण्यास 
त्यांचे कविमन कारणीभूत ठरले. नंतरच त्यांच्या 
स्वभावातील एक-एक पैलू धिम्या गतीने मला 
समजत गेला. आम्ही दोघे एकत्र असताना 
आमच्यातील बहुतांश वेळ विचारांच्या आदान- 
प्रदानावरील चर्चेत जाई. ग्रॅज्युएटनंतर पोष्ट ग्रॅज्युएट 
होईपर्यंतच्या शिक्षणासाठी त्यांना फार कष्ट उपसावे 
लागले, मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या औरंगाबाद 
कार्यालयात नोकरी करावी लागली. तिथे 
झाडलोटीपासून ते गाजलेल्या मोठ्या-मोठ्या 
साहित्यिकांची सेवा करेपर्यंतची सर्व कामे त्यांना 
करावी लागली. त्या साहित्यिकांची यादी फार 
मोठी होईल पण काहींचा उल्लेख करणे मला 
आवश्यक वाटतो. श्री. नरहर कुरुंदकर, श्री. अनंत 
भालेराव, श्री. कोत्तापल्ले, श्री. फ. मु. शिंदे, श्री. 
राम शेवाळकर अशा साहित्यिकांची मांदियाळी 
यादीत समाविष्ट करणे मला अभिमानास्पद वाटते. 
अगदी जवळच्या नातेवाइकांची आर्थिक परिस्थिती 
चांगळी असूनही स्वाभिमानी विलासरावने 
विनयाची कास न सोडता त्यांची मदत अव्हेरली. 
शिक्षणाची असलेली आवड सतत उरात बाळगून 
कठीण परिस्थितीतही त्यांनी पोष्ट ग्रॅज्युएट होण्याचे 
उद्दिष्ट प्राप्त केले. साहित्य सम्राटाच्या सोबतचा 


१५६ । सार्थक 


त्यांचा सहवास वाया गेला नाही. श्री. विलासराव 
वैद्य आता साहित्यिक म्हणून ओळखले जातात. 
ग्रंथालय क्षेत्रात तर त्यांचे नेत्रदीपक कार्य आहे. 
कविता हा जणू त्यांचा आत्माच आहे. विलासराव 
उणे कविता म्हणजे शून्यच असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व. 
भरपूर पुरस्कार त्यांना मिळाले आहेत त्यात काही 
राज्यस्तरीय पुरस्कारांचा अंतर्भाव आहे. श्री. 
विलासरावाच्या संपर्कात असलेल्या व्यक्तीत 
समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचा समावेश 
आहे. त्यांच्या कविताबद्दल म्हणावयाचे झाल्यास 
कवित्व त्यांच्या हृदयात आहे का कवित्वात त्यांचे 
हृदय आहे, असा संभ्रम मला तरी पडतो. 
विद्यादानाचे पवित्र कार्य प्राध्यापकांच्या माध्यमातून 
प्रामाणिकपणे ते पार पाडत असतात. ह्या सर्व 
व्यापात त्यांनी स्वत:ला गुंतवून घेतले आहे. सदैव 
कार्यरत पण त्यातूनही गृहकर्तव्ये न विसरता 
अंत:करणपूर्वक करण्यासाठी ते वेळ देतात. असा 
एकही नातेवाईक, मित्र वा त्यांच्या सहवासात 
आलेला गरजू विद्यार्थी सापडणार नाही की ज्यांना 
श्री. विलासरावांनी तन, अथवा धनाने मदत केली 
नाही. एवढ्यावरच ते थांबत नाहीत तर ज्यांच्यावर 
त्यांचे उपकार झाले आहेत पण त्यांपैकी काहींनी 
त्यांच्यावर अपकार केले, त्यांच्याशीही ते प्रेम- 
भावनेनेच वागतात. त्या व्यक्तीबद्दल द्वेष भावना ते 
कधीच ठेवत नाहीत. बदला घेण्याची भावना श्री. 
विलासरावच्या मनाला स्पर्शसुद्धा करीत नाही. 
त्यांच्यात असळेला स्वाभिमान एका घटनेतून मला 
जाणवला, ती घटना सांगितल्याशिवाय मला चैन 
पडणार नाही. इ. स. १९८७ ते १९९५च्या 
दरम्यान प्राध्यापकाची नोकरी स्थायी स्वरूपाची 
व्हावी, या प्रयत्नात ते एका फार मोठ्या आर्थिक 
संकटात सापडले होते. मी त्याकाळी आर्थिक 
बाबतीत बराच काही सावरलेल्या अवस्थेत आलो 
होतो पण श्री. विलासरावांनी चुकूनही माझ्याकडून 
आर्थिक मदत मिळावी हे अपेक्षिळे नाही. आर्थिक 
संकटात असताना त्याची कल्पना मला येऊ दिली 


नाही. तसा प्रयत्नही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे केला 
नाही. दुसरा कुणी असता तर आपल्या 
मेहुण्याकडून ऐनकेन प्रकारे हक्काने मदत घेतली 
असती पण त्यांनी स्वाभिमान गहाण ठेवला नाही. 
हे सर्व मला आता-आता म्हणजे लिखाणाचे वेळी 
समजले. श्री. विलासराव माझ्यापेक्षा वयाने लहान 
असूनही जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात ते माझ्यापेक्षा 
खूप महान आहेत. अशाप्रकारे चौफेर व्यक्तिमत्त्व 
असलेल्या गृहस्थापुढे ते वयाने लहान 
असल्याकारणाने नतमस्तक होता येत नाही पण 
आदर मात्र मी व्यक्त करतो. श्री. विलासरावचा 
सहवास ज्या ज्या व्यक्तींना लाभला त्या सर्वांनी 
त्यांच्या अंत:करणातील प्रेमरूपी चांदण्याची 
शितलता निश्चितपणे अनुभवली असेल, असे 
मला खात्रीने वाटते. असा मेहुणा लाभला हे मला 
गर्वाने सांगावेसे वाटते. माझ्या संपर्कात 
येणाऱ्यांना आदर्श व्यक्ती कशी असावी, तर श्री. 
विलासरावसारखी असावी असेच सांगत असतो. 
हे प्रकरण एवढ्यासाठी सांगतो की, चि.सौ. 
सुलभाच्या पतीसाठीची २८ वर्षांपूर्वीची माझी 
निवड सार्थक ठरली. 

सरसमला वास्तव्य असताना नांदेड येथील 
माझ्या घराचे काम पूर्ण झाले होते. आणखी एक 
मनाचा तुरा ईधरेच्छेने तसेच स्व. ती. अण्णाच्या 
असीम इच्छाशक्तीद्वारा माझ्या डोईत खोवल्या 
गेला. हे जर ती. अण्णाच्या हयातीत झाळे असते 
तर आमच्या सर्व कुटुंबीयांना निखळ आनंद 
उपभोगता आला असता, असा मला 
आत्मविश्वास आहे, त्यांच्या आत्म्यास मग तो 
कोणत्याही स्वरूपात अथवा कुठेही असो, शांती 
लाभली असेल. वास्तूची शांती करूनच आम्ही 
गृहप्रवेश केला. घराचे नाव 'पितृछाया' ठेवले. 
ह्याप्रसंगी माझा मेहुणा चि. नंदू म्हणाला होता की, 
भाऊजी घराचे नाव हेच ठेवतील, कारण माझे 
पित्याबरील प्रेम त्यांनी बघितले होते. 

सार्थकच्या उत्तरार्धातील शेवटचा भाग 


घेण्यास हाती घेण्यास आळसाने परत माझ्यावर 
हल्लाबोल केला, इतरही काही छुट्पुट कारणे 
आहेत पण ते नगण्यच, शेवटी “ आळस कामाचा 
वैरी । झोप दारिद्र्याची सोयरी हेच खरे. ह्यावेळी 
मात्र ठरविले की सार्थकचे लिखाण पूर्ण 
झाल्याशिवाय थांबायचे नाही. मग ' शेंडी तुटो वा 
पारंबी.'' परमेश्वरी इच्छा व प. पू. अप्पाचे प्रेम 
याची मला नक्कीच साथ मिळेल, व माझा संकल्प 
पूर्ण होईल. 

घराची वास्तुशांती करून प्रवेश केला. 
तत्पूर्वीच्या एका घटनेची आठवण झाली. ती अशी 
आमच्या गृहनिर्माण सोसायटीमधील अर्धवट 
बांधकाम झालेल्या घराचे वाटप लॉटरीपद्धतीने 
झाले होते. त्यात माझ्या वाट्याला १0 नंबरचा 
प्लॉट जो मेन रोडवर आहे तो आला होता १३ 
नंबरचा प्लॉट श्री. विठ्ठल वड़ेवारला आला होता. 
१३ नंबरचे घर दक्षिणाभिमुख व आतल्या बाजूस 
असल्याकारणाने वड़ेवार नाराज झाला होता. 
त्याच्या पत्नीस तर ते घर नकोच होते, त्या दोघात 
भांडणे सुरू झाली. ते प्रकरण पत्नीने आत्महत्या 
करण्याची धमकी देण्याइतपत वाढले. घर 
आदला-बदल करण्यासाठी श्री. बडडेवारने 
अटोकाट प्रयत्न केला पण असे करण्यास एकाही 
सभासदाने प्रतिसाद दिला नाही. शेवटचा प्रयत्न 
करण्यासाठी तो माझ्याकडे आला. तो प्रसंग आता 
३0 वर्षानंतरही माझ्या डोळ्यासमोर जसाच्या तसा 
तरळतो श्री. विठ्ठलच्या डोळ्यात अश्रू दाटलेले 
होते, गयावया करीत त्याने माझे पाय धरले व 
म्हणाला “फक्त तुम्हीच माझ्या मदतीला याल व 
उद्‌ध्वस्त होणारा माझा संसार वाचवाल. “पत्नी 
फारच आक्रस्ताळेपणा करीत आहे. मला त्याची 
दयनीय अवस्था पाहवली नाही, मला त्याची दया 
आली. मागचा पुढचा कुठलाही विचार न करता 
फक्त दयेपोटी त्याची इच्छा मी मान्य केली. 
प्लॉटची आदलाबदल झाली. श्री. विठ्ठल वड्डेबार 
परतताच आमच्या उभयतांमध्ये कुरबुर सुरू झाली. 


सार्थक | १५७ 


पण मी घेतलेला निर्णय ठाम होता. त्या निर्णयापुढे 
सौ. विजया माझ्या पत्नीचे काहीच चालले नाही 
आजही आमच्या गृहनिर्माण सोसायटीचे इतर 
सभासद व काही नातेवाईक माझ्या ह्या निर्णयाचा 
निषेध करीत असतात. कारण माझ्या व श्री. विठ्ठल 
वड़डेबारच्या घराच्या सध्याच्या किमतीत कितीतरी 
लाखाचा फरक आहे. काही लाखाने त्या घराची 
किंमत जास्त आहे. पण मला मात्र कधीच पश्चाताप 
झाला नाही कारण प्रत्येक गोष्ट मी पैशाच्या मापाने 
मोजत नव्हतो, आताही नाही वब भविष्यातही 
मोजणार नाही. मला एकच म्हणावयाचे आहे की 
ही वास्तू मला लाभकारक ठरली आहे. इतर बाबी 
माझ्यासाठी क्षुल्लक आहेत. 

भारतीय स्टेट बँकेच्या एपीएमसी शाखेतून 
माझे स्थलांतर विभागीय कार्यालय औरंगाबादला 
करण्याचे आश्‍वासन मला श्री. उकिडवे साहेबांनी 
दिले होते. पण विभागीय कार्यालयातील एक 
क्षेत्रीय कार्यालय नांदेडला शिफ्ट करण्याचे ठरले. 
क्षेत्रीय कार्यालयातील स्थानांतराबद्दह मला 
विचारण्यात आले. मला अतोनात आनंद झाला. 
मलाही असे काहीतरी व्हावेसे वाटत होते. मी 
होकार दिला व घडलेही तसेच. आंधळा मागतो 
एक डोळा देव देतो दोन' अशी माझी परिस्थिती 
झाली. बँकेच्या शाखेतील व क्षेत्रीय कार्यालयाचे 
काम वेगवेगळ्या प्रकारचे असते. क्षेत्रीय 
कार्यालयातील काम आपणास जमेल का नाही ह्या 
संभ्रमात मी होतो पण दांडगा आत्मविश्वास होता. 
मी कुठेही असलो तरी फार मोठे यश एखाद्या वेळी 
मला मिळणार नाही पण अपयशी तर मी निश्चितच 
होणार नाही याची मला खात्री होती. सतत यशच 
मिळत गेले, प्रसिद्धी पराडमुख, आत्मस्तुतीपासून 
दूर असल्यामुळे माझा गाव-गवा झाला नाही. 
प्रचलित जाहिरातीच्या युगात असे राहाणे चालत 
नाही. पण स्वत:ची टिमकी न वाजवता यश 
मिळत गेले त्यादृष्टीने मी भाग्यवान आहे. 

क्षेत्रीय कार्यालयातील कामाची पूर्ण माहिती 


१५८ | सार्थक 


होईपर्यंत माझी गाडी हळू-हळू चालत होती. नंतर 
तेथील कामाचे काही वाटेनासे झाले. 
शाखाधिकाऱ्याचे शाखेतील कामापोक्षा क्षेत्रीय 
कार्यालयातील कामात मला जास्त रस वाटू 
लागला. शाखाधिकाऱ्यास खूप व सतत टेन्शन 
खाली कामे करावी लागत, त्याची अडकित्त्यातील 
सुपारीसारखी अवस्था व्हायची वरिष्ठ 
अधिकाऱ्यांची सतत भुण-भुण तर हाताखालील 
कर्मचारी वर्गाची मनधरणी, कामाच्या वेळा 
ठरावीक असल्यातरी काम आटोपेपर्यंत शाखेतच 
थांबावे लागायचे, त्यासाठी मग वेळेकडे 
पाहावयाचे नको. शाखेतील ठेवीचे व कर्जाचे 
ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी करावी 
लागणारी मरमर, केविलवाणी धडपड ह्या गोष्टी 
क्षेत्रीय कार्यालयातील माझ्याकडे असलेल्या 
कामात समाविष्ट नव्हत्या. माझी कार्यालय प्रबंधक 
ह्या जागेवर नेमणूक झाली होती. सुरुवातीचे माझे 
बॉस श्री. वडगावकर नावाचे गृहस्थ होते. त्यांचे 
हस्ताक्षर, ड्राफ्टींग फारच चांगले होते. रंगिला 
माणूस अशी त्यांची ख्याती होती. चांगल्या श्री.मंत 
खानदानी घराण्यातून आलेली व्यक्ती ही त्यांची 
वैशिष्ट्ये. मी त्यांचा विश्वास संपादन करू शकलो. 
हाताखालील कर्मचारी वर्गही खूप मनमिळाऊ व 
कामसू होता. त्यातील काहीजणांची नावे अशी श्री. 
प्रदीप शिंदे, शिंदे मामा, प्रवीण, रणविरकर (दोघेही 
पूर्वी सरसमला माझ्याबरोबर होते. ) सौ. खामकर, 
सौ. तारे, सौ. इराणी सौ. अंजली जोशी, सो. 
करुणा कुलकर्णी, सौ. कल्पना अय्यर, श्री. 
अपस्तंभ, श्री. पूरकर, श्री. चुकेवाड इतर 
अनेकजण तसेच श्री. तेलंग, श्री. हरीहरन्‌ श्री. 
बिलास जोशी, श्री. शेंगुशी व श्री. पुत्रन असे 
एकापेक्षा एक चांगले वरिष्ठ अधिकारी मला 
लाभले. श्री. पालेकर, चौंढेकर, श्री. दिवाकर पांडे 
श्री. अशोक देशपांडे श्री. हिबारे, श्री. बाबसे, श्री. , 
मिनजगी असा सहकारी वर्ग माझ्यासोबत कार्यरत 
होता. वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे मार्गदर्शन, हाताखालील 


कर्मचारिवर्ग व सहकाऱ्यांची खेळाडू तशीच आनंदी 
वृत्ती, मनातून दिलेले सहकार्य ह्यामुळे क्षेत्रीय 
कार्यालयात काम करणे माझ्यासाठी उत्साहवर्धक 
ठरले. १0. ३0 ते ५. ३0पर्यंतच माझ्याकडे 
असलेले काम मला संपविता येत होते. क्वचितच 
कधीतरी ऑफीसमध्ये जास्तवेळ थांबावे लागे. 
श्री. वडगावकर नंतर श्री. व्ही. व्ही मोहन त्यांचे 
जागी आले. मला आवडलेल्या रिजनल मॅनेजर 
पैकी त्यांचा पहिला क्रमांक लागतो. साधी पण 
टाप-टीप रहाणी, उच्च विचारसरणी, न संतापता 
इतरांकडून काम करून घेण्याची हातोटी, 
वयोमानानुसार मान देणे. मी क्षेत्रीय कार्यालयात 
वयाने सर्वात ज्येष्ठ असल्यामुळे मला ते सतत मान 
देत असत. कामाची वेळ संपल्यानंतर माझ्याबरोबर 
ते टेबल टेनिस खेळत. मी त्यांना सूर्य नमस्कार कसे 
करावेत हे शिकवले होते. त्यांच्या केबीनमध्ये 
जाताना एका बाजूस मी व दुसऱ्या बाजूस बावसेची 
जागा होती, जणू काही जय-विजयच. ह्याच 
काळात मला स्केळ २ ऑफिसरची पदोन्नती 
मिळाली. थोडक्यात मी येथील कार्यालयात रुळलो 
होतो. निवृत्त होईपर्यंत इथेच राहावे असे वाटे. इ. 
स. १९८७पासून १९९४पर्यंतचे माझे वास्तव्य 
नांदेडलाच होते. ह्या काळात सांसारिक 
जबाबदाऱ्या चांगल्या रितीने पार पाडण्यात मला 
यशच मिळत गेले. चि. रेणू माझ्या मुलीचेही लग्न 
ह्या दरम्यान झाले. सार्थकच्या पूर्वार्धात लग्न 
ठरेपर्यंतचे वर्ण आले आहे. नांदेडच्या 
नगरपालिकेचे मंगल कार्यालय, ज्या तारखेस 
रिकामे असेल त्या तारखेपूर्वी आठ महिन्या आधी 
आरक्षित केले होते. माझा चुलत भाऊ, मधुकर 
याची मुलगी गीता ही पण उपवर झाली होती. 
तिचेही लग्न चांगळे स्थळ पाहून ठरविण्यात आले. 
काही अपरिहार्य कारणास्तव बोधनला गीताचे ते 
लग्न होऊ शकले नसते. 

ह्या अडचणीमुळे भावाची इच्छा गीताचे 
लग्न नांदेडलाच करावे अशी होती. ह्या वेळेपर्यंत 


तरी एकत्र कुटंबपद्धतीच्या संस्काराची माझ्या 
मनावरील पकड कमी झाली नव्हती. त्यास जोड 
म्हणजे अडचणीत असलेल्या व्यक्तीस शक्‍यतोवर 
यथाशक्ति मदत करणे हा माझा स्वभाव होता. 
आताही आहे अर्थात पुतणीच्या लग्नाचा खर्च भाऊ 
करणार होता. मधुकरची ही अडचण पाहून दोन्ही 
लग्न एकाच दिवशी नांदेड मुक्कामी करावे असे 
ठरले. लग्न काळात पाहुणेरावळे अपेक्षेपेक्षा जास्त 
आले तर त्यांची बडदास्त चांगळी ठेवता आली 
पाहिजे म्हणून नांदेड येथील नव्या मोंढ्यात असलेले 
आणखी एक मंगल कार्यालय भाड्याने घेतले. 
कारण माझ्या राहात्या घरी एवढ्या लोकांची 
व्यवस्था होऊ शकली नसती. ह्यावेळी पैशाची 
अडचण आली नाही. यापूर्वीच्या अनेक 
अनुभवावरून मी शहाणा झालो होतो. चि. रेणूच्या 
लग्नातील होणाऱ्या खर्चाचा अंदाज चार-पाच 
वर्षापूर्वी मी केला होता. त्यानुसार बँकेच्या 
अवतींठेव योजनेत मी पैसे जमा केले होते. 
दोघींच्याही म्हणजे रेणू माझी मुलगी व पुतणी 
गीताच्या लग्नाची जोरात तयारी केली. लग्न 
तिथीच्या पंधरा दिवस आधी माझ्या नकारात्मक 
विचारसरणीच्या प्रभावाने उचल खाल्ली. सहजपणे 
मनात विचार आला की, आत्तापर्यंत तरी “लग्नात 
विघ्न' कसे आले नाही. मी नशीबवान आहे असे 
समजून स्वत:ची पाठ थोपटली. पण दुसऱ्या दिवशी 
मला समजले की मी नगरपालिकेचे जे मंगल 
कार्यालय बुक केले होते तेच मंगल कार्यालय त्याच 
दोन दिवशी एका कोमटी समाजाच्या व्यक्तीने बुक 
केल्याचे आढळून आले. ही बातमी कळल्या 
क्षणीच मी तर उडालो. पण काही क्षणानंतर 
सावरल्या गेलो. माझी चूक तर नाही ना झाली 
म्हणून नगरपालिकेने दिलेले पैसे भरल्याची पावती 
पाहिली. त्या पावतीवरच्या बुकिंग केलेल्या तारखा 
व लग्नतिथीच्या तारखा सारख्याच होत्या. दुसरे 
दिवशी नगरपालिकेत जाऊन तेथील व मंगल 
कार्यालयातील रजीस्टरमध्येही तसेच नोंदलेले 


सार्थक | १५९ 


पाहिले. मग मात्र जिवात जीव आला. 
नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याकडून त्याप्रमाणे पत्र 
घेतले. ह्या कामासाठी श्री. एम. आर. (मुकुंद) 
शेंघुशी त्यावेळेच्या लीड बँक ऑफिसरची खूप 
मदत झाली, जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत त्यांना जावे 
लागले. पण हे प्रकरण इथेच संपणारे नव्हते. कोमटी 
समाजाच्या ज्या व्यक्तीने हे कार्यालय बुक केले 
होते. त्यास नगरपालिकेने कळविले होते की, 
त्यांच्या चुकीमुळे दोघांची बुकिंग झाली आहे. 
प्रथम ज्यांनी कार्यालय बुक केले आहेत ते 
कुलकर्णी यांनाच आम्ही आता पुन्हा परवानगी देत 
आहोत. आपणास दिलेली परवानगी रद्द समजावी. 
मी सरसमला असताना श्री.राम मोतेवारची ओळख 
झाली होती. ते आमचे महत्त्वाचे ठेवीदार होते. 
त्यांच्या मुलीचे लम्न नगरपालिकेच्या त्याच मंगल 
कार्यालयात होणार होते. माझी व त्यांची ओळख 
होती म्हणून ते माझ्याकडे आले व दुसरे कार्यालय 
पाहाण्याची विनंती केळी. आमच्याकडील पत्रिका 
नातेवाइकांना पोहोचल्या होत्या. इतरही 
अडचणीचा विचार करता मला त्यांची विनंती मान्य 
करता आली नाही; हिरमुसले होऊन बिचारे परत 
गेले. त्यांच्या होणाऱ्या व्याह्याने नगरपालिकेविरुद्ध 
कोर्टात दाबा टाकला. मला सेकंड पार्टी केले. श्री. 
जयंत कुर्तडीकरला मी वकील नेमले. लग्नतिथीच्या 
नेमक्या दोन-तीन दिवस आधी कोर्ट निकाल देणार 
होते. त्या दिवशी मी कोर्टात गेलो, साक्ष दिली. 
माझी बाजू मजबूत तर होती पण वकिलानेही 
सर्वस्वपणाला लावले. निकाल देण्यापूर्वी काही 
मिनिटे आधी कोर्टाची वेळ संपली. दुसऱ्या दिवशी 
सकाळी निकाल लागणार होता. मी घरी आलो. 
रात्री ८वाजता जयंतचे वडील श्री. गोपाळराव 
कुर्तडीकरचा मला फोन आला व मला भेटावयास 
सांगितले. मी तिथे गेलो असता नांदेडमधील डॉ. 
श्याम मोतेवार ख्यातनाम डॉक्टर तिथे होते. श्री. 
गोपाळराव व जयंत कुर्तडीकरने माझ्यावर असे 
काही वकिली ज्ञानाचे मोहनास्त्र टाकळे की मला 


१६० | सार्थक 


आपसात प्रकरण मिटविण्यासाठी होय म्हणावे 
लागले. बी. के. हॉल नावाचे दुसरे एक मंगल 
कार्यालय नांदेडलाच होते. डॉ. मोतेवारने मला तिथे 
नेळे. माझ्या नावावर ते कार्यालय बुक केले. 
कार्यालयाचे भाडेसुद्धा त्यांनी त्याक्षणीच भरले. 

नंतर मला समजले की दोन्ही बाजूचे वकील 
ब न्यायाधीश ह्या तिघांनी मिली भगत करून ही 
खेळी खेळली होती. न्यायाधीशाने माझ्या बाजूने 
निकाल लागणार असे कोर्टाची वेळ संपताच श्री. 
मनाठकर यांना, माझ्या विरुद्ध बाजू लढवणाऱ्या 
वकिलास सांगितले. असे न्यायाधीशाकडून 
अपेक्षित नाही पण कलियुग आहे ना ! काहीही घडू 
शकते पण श्री. मनाठकरने न्यायाधीशास मॅनेज केले 
असले पाहिजे कारण पुराव्यासहित १00 टक्के 
माझी बाजू सत्य होती. जिथे न्याय मिळाला पाहिजे 
तिथे असा अन्याय होतो, याला काय म्हणावे? ही 
माहिती बँकेतील माझा सहकारी श्री. चुकेवाडला 
त्याच्या नातेबाइकाकडून समजली होती. मी डॉ. 
मोतेवारकडीलळ मंडळींना सहकार्य करण्याचे 
आव्हान केळे. नगरपालिकेच्या कार्यालयासमोर 
कार्यालय बदलल्याचा बोर्ड लावला. ऐनवेळी 
येणाऱ्या नातेवाइकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी 
लग्नाच्या आदले दिवसापासून तिथे जीप ठेवण्याची 
व्यवस्था मला कराबी लागली. 

मग आम्ही आमच्या मार्गी लागळो पण 
मला पुन्हा एकदा 'जोर का झटका' बसला. दोन्ही 
ल्ग्न (माझ्या मुलीचे व पुतणीचे) एका मांडवात 
एके दिवशी होण्याचे ठरले होते. पण न्यायालयाचे 
प्रकरण व मंगळ कार्यालय बदलावे लागण्याचे 
प्रकरण संपता क्षणीच पुतणीकडील वरपक्षातील 
भावकीतल्या एकाचे निधन झाल्याचे कळले, 
त्यांना सुतक आल्या कारणास्तव त्यांच्या लग्नाची 
तिथी पुढे ढकलण्यात आली. त्यातल्या त्यात एक 
चांगले झाले की मी दोन कार्यालय बुक करून 
ठेवली होती. त्यातले नगरपालिकेचे कार्यालय 
बदलून बी. के. हॉलची बुकिंग झाली होती. दुसरे 


नवीन मोंढ्यातील कार्यालय जे आधी बुक केले 
होते. ते लयन पुढे ढकलेल्या तिथीस ते आरक्षित 
करण्यात मला यश मिळाले. अर्थात ओळखीमुळे 
मी हा बदल करू शकलो. जणू काही भविष्यात 
असे होणार होते म्हणून परमेश्वराने दोन कार्यालय 
बुक करण्याचे गुप्त संकेत मला आधीच देऊन 
ठेवले असतील. माझ्या मुलीच्या लग्नाची तारीख 
आधी होती त्याप्रमाणे व्यवस्था केल्या गेली. 
बँकेच्या कर्मचारी मंडळीने अत्यंत उत्साहाने 
लग्नातील कामे केली. नातेवाइकातील तरुण 
मंडळीचाही सहभाग कमी नव्हता. लग्नाच्या दोन 
दिवस आधी सर्वांची बैठक बोलावली होती. 
त्याबैठकीत कामाचे वाटप व जबाबदाऱ्या मी 
त्यांच्यावर सोपवल्या होत्या. लग्नाच्या वेळी 
मंगलाष्टक म्हणण्यासाठी उत्तम गायक बोलावले 
होते, त्यांच्यासाठी तबला-पेटीचीही व्यवस्था 
केली. श्री. संजय जोशी, आकाश वाणी कलाकार, 
श्री. मनु महाराज कोकलेगावकर उत्तम कीर्तनकार, 
श्री. रत्नाकर अपस्तंभ शास्त्रीय संगीतातील 
नावाजळेला गायक, ह्या एकापेक्षा एक दिग्गज 
गायकांनी मंगलाष्टक म्हणून कार्यात बहार आणली. 
माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय व्यक्तीने लग्न मात्र 
मोठ्या थाटामाटात पार पाडले. कुठेही कमी पडू 
दिले नाही. जेवणाच्या पंक्तीत वाढण्याच्या संदर्भात 
थोडीशी गडबड झाली. पण ऐनवेळी ज्यांच्याकडे हे 
काम दिले नव्हते अशा काही बँक कर्मचाऱ्यांनी 
मदतीला येऊन वेळ निभावून नेली. ह्या जन्मात 
कधीही विसरू शकणार नाही असा एक प्रसंग ह्या 
मंगलकार्यात घडलेला मला पाहावयास मिळाला. 
अपेक्षेपेक्षाही जास्त मित्र-नातेवाईक लग्नाला आले 
होते. जेवण्याच्या पंक्तीत एकच घाई झाली होती. 
ताट-वाट्या धुऊन परत लवकरात लवकर 
पंक्तीकडे पाठवावयाच्या होत्या. भांडे घासणारे व 
धुऊन देणारे कर्मचारी कमी पडत होते. ते चि. मन्ना 
माझा भाऊ याच्या लक्षात आले. त्याने ताबडतोब 
क्षणाचाही विलंब न लावता त्याच्यासोबत माझ्या 


वाशीम वास्तव्यातील मित्र जे लग्नास आले होते 
त्यांना बोलावले. ते सर्व गर्भ श्री.मंत तर होतेच पण 
काकणभर जास्तच मनानेही श्री.मंत होते. त्या 
मित्रकंपनीने अक्षरश: भांडी घासली; मलाच 
लाजिरवाणे वाटत होते, पण माझ्या भाग्याने एवढे 
चांगले मित्र मिळाल्याचा मला अभिमान वाटला. 
एवढ्या गडबडीत असतानाही महाभारतातला एक 
प्रसंग आठवला. पांडवांनी राजसुय यज्ञ केला होता 
त्यात श्री.कृष्णाने उष्टे काढण्याचे हलके-सलके 
काम केले होते. कोणतेही काम हलके-सलके 
नसते, बाह्यता स्वाभिमान गहाण ठेवल्यासारखे 
वाटते पण तसे मुळीच नसते. त्या कर्मापाठीमागची 
भूमिका महत्त्वाची आहे. उष्टे काढण्याचे काम 
हलके-सलके असते तर श्री.कृष्णास पाद्य-पूजेचा 
सर्वश्रेष्ठ बहुमान मिळालाच नसता. मी तर पाच 
पांडवाच्यापैकी एकाच्याही तोंडीचा नव्हतो पण ही 
वाशीमकर मित्रमंडळी मात्र श्रीकृष्णाच्या जातीची 
(सध्याच्या काळी जाती-जातीचे जे राजकारण 
चालले आहे त्याअर्थाने नव्हे) निश्चितच असली 
पाहिजे. मित्रांचे माझ्यावरील उपकार काय वर्णावे. 
संत तुकारामाचा अभंग त्यात थोडासा बदल करून 
पुन: एकदा उद्धृत करण्याचा मला मोह आवरत 
नाही. “काय वाणू मी या मित्रांचे आभार । मज, 
निरंतर उपकारिती. । ' वबाशीमकडील ह्या मित्राची 
नावे कै. श्री. श्री.कृष्ण डोंगरे (ह्या मित्राच्या 
नाबातही श्री.कृष्ण आहे यास दिलेल्या श्रद्धांजलीत 
त्याचे माझ्यावरील प्रेमाचे वर्णन सविस्तर आहे. 
श्री. वसंत ऊर्फ बाबा बावणे, श्री. चंद्रकांत बावणे, 
श्री. अरुण काळे माझा भाऊ चि. मन्ना, मित्रा 
इतकाच तो मला प्रिय आहे. माझ्या स्मृतीनुसार 
आठवत असलेली नावे, आणखी बरेचशे मित्र 
असतील ती नावे स्मरणपटलातून कदाचित पुसून 
गेले असतील असो. 

एकंदरित (माझ्या एकुलत्या एका चि. रेणूचे 
मुलीचे लग्न माझ्या योग्यतेपेक्षा ऐपतीपेक्षाही जास्त 
खूप थाटा-माटात पार पडले.) याचा अर्थ असा 


सार्थक । १६१ 


नव्हे की मीच सर्ब काही केले, इतर 
नातेवाइकाच्या-मित्रांच्या सहभागाशिवाय असे 
श्री.मंती थाटातळे लग्न होऊ शकले नसते. ह्याचे 
संपूर्ण श्रेय नातेवाइकांना, बँक कर्मचाऱ्यांना तसे 
मित्रांनाच आहे, मी फक्त निमित्त मात्र आहे. 
नवरदेवाकडीळ वऱ्हाडी मंडळीने तर मोलाचे 
सहकार्य दिले, त्याचे वर्णन मी करू शकत नाही. 
लग्न चांगळे झाले ह्याचे श्रेय प्रत्येक सहभागी 
व्यक्तीस देणे माझे कर्तव्य आहे त्यातल्या त्यात 
नवऱ्याकडील मंडळीचा सिंहाचा वाटा आहे त्याचे 
आभार मी व्यक्त करीत नाही क्रणातच राहावसे 
वाटते. ह्या प्रसंगाची सांगता करण्यापूर्वी एक 
सांगावयाचे राहून गेले चि. रेणूला वाटत होते की 
तिचे लग्न स्वतंत्ररीत्या वेगळ्या मंगलकार्यालयात 
व्हावे. चि. गीता सोबत एकाच कार्यालयात नको, 
तिची ही जबरदस्त इच्छाशक्ती अशारितीने एकेका 
संकटातून पार पडत पूर्ण झाली. हे मला तिच्या 
लग्नानंतर दोन-तीन वर्षाने सौ. विजया, माझ्या 
पत्नीने सांगितले ह्यातून मला एक बोध झाला की, 
पूर्वीच्या मुली आपल्या बापाच्या आज्ञेत होत्या. 
स्वत:ची आवड-निवड बाजूला ठेवून आई- 
वडिलांना आपल्यामुळे त्रास होऊ नये ह्याची त्या 
सतत खबरदारी घेत असत आत्ताचे वातावरण 
सर्वांना ज्ञात आहे सुज्ञास जास्त सांगणे नको. पंधरा 
दिवसानंतर ठरल्याप्रमाणे चि. गीता माझ्या 
पुतणीचेही लग्न तितक्‍याच थाटामाटात पार पाडले. 
कुठे, काहीही कमी पडता कामा नये याची त्यावेळी 
मी सतत काळजी घेतली. दोन्ही लग्नानंतर 
सुंदराबाई माझी मोठी चुलती, तिच्या डोळ्याचे 
ऑपरेशन नांदेडला केले त्यावेळीही एकत्र 
कुटुंबपद्धतीचे मी भान ठेवले होते. हे मी त्यांच्यावर 
उपकार केले नव्हते तर क्रण मुक्तीचा छोटासा प्रयत्न 
होता. कारण मळा १९६८ साली नोकरी लागली 
होती त्यावेळी त्यांनी मला ५00 रुपये दिले होते 
सार्थकच्या पूर्वार्धात हे आले आहे. नंतर काही 
वर्षाच्या आत बोधन मुक्कामी त्यांचे निधन झाले. 


१६२ । सार्थक 


ह्याच दरम्यान चि. अजयने बी. एस्सी.ची 
पदवी मिळवली होती. त्यापूर्वी माझी इच्छा होती 
की दोन्ही मुलांनी डॉक्टर व्हावे. माझी अतृप्त 
राहिलेली इच्छा त्यांनी पूर्ण करावी कारण दोघांतही 
प्रतिभा होती. तसे होऊ शकले नाही कदाचित 
देवाने ठरविले असेल की माझ्या खानदानीतील 
कुण्याही व्यक्तीस डॉक्टर होऊ द्यावयाचे नाही, 
कारण काय असेल ते देवालाच ठाऊक. अजयने 
एम. एस्सी. झाल्यानंतर चार-पाच वर्षाने इ. स. 
२00५ साली पी. एच. डी.चा मोठ्या जिहीने 
अभ्यासक्रम पूर्ण करून डॉक्टरेट पदवी मिळविली. 
वेगळ्या भूमिकेतून विचार केल्यास माणसाचा नाही 
पण मत्स्यशास्त्राचा तर तो डॉक्टर झाला, याचा 
मला मात्र आनंद झाला. इ. स. १९८शपासून 
२0१४पर्यंत स्वत:चे करिअर घडविण्यास त्याला 
खूप कष्ट घ्यावे लागले. सायन्स कॉलेज नांदेडमधून 
बी. एस्सी. झाल्यानंतर नांदेड येथील यशवंत 
कॉलेजमध्ये एम. एस्सी.ला प्रवेशासाठी दहा हजार 
रुपये डोनेशन द्यावे लागळे. काही महिन्यातच 
आशिया खंडातील सर्वात मोठी सस्था असलेली 
सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज एज्युकेशन मुंबईस 
आहे. देश पातळीवर असलेली त्या संस्थेची प्रवेश 
परीक्षा तो पास झाला. व एम. एस्सी. फिशरीज 
प्रवेशासाठी पात्र झाला. चि. अजयची अवस्था 
त्यावेळी दोलायमन झाली होती. पुढील 
शिक्षणासाठी मुंबईस जावं तर दहा हजार रुपयावर 
पाणी सोडावे लागळे असते. त्याकाळी 
१0,000रुपयाची किंमत खूप होती. जर तसे नाही 
केले तर करिअरचा प्रश्‍न होता? ही अडचण त्याने 
माझ्यासमोर ठेवली. मी शीघ्र निर्णयी स्वभावाचा 
असल्याकारणास्तत पटकन विचारले 'पैशाचा 
विचार करू नकोस तुला मनातून काय वाटते? 
त्याने उत्तर दिळे 'मला करिअरच्या दृष्टीने सी. 
आय. एफ. ई. मुंबईस जाणे आवडेल. ' मी यावर 
थोडावेळ विचार केला मुंबईच्या शिक्षणासाठी मला 
पैसे द्यावे लागणार नव्हते. ते शिक्षण त्याला 


मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीतून होणार होते. दहा हजार 
रुपयाचे काय घेऊन बसावे तात्काळ त्यास 
सांगितले की मुंबईस जाण्याची तयारी कर. 
२0वर्षापूर्वी मी नोकरी निमित्त मुंबईस दोन 
वर्षासाठी गेलो होतो. मुंबईत राहण्याचे फायदे काय 
असतात याचा अनुभव मला आलेला होता. आता 
मात्र मला मोठ्या अभिमानाने सांगावेसे वाटते की 
त्यावेळी आम्ही घेतलेला निर्णय फायद्याचाच 
ठरला. आमच्यावर पश्चाताप करण्याची वेळ आली 
नाही. अपेक्षेनुसार त्याचे शिक्षण पार पडले. बी. 
एस्सी.ला इतर विषयासोबत फिशरी हा विषय 
असल्यामुळे चि. अजयला एम. एस्सी. 
करण्यासाठी दोन ऐवजी तीन वर्ष लागली. तो 
मुंबईस शिक्षणासाठी असते वेळी मी ब सो. 
बिजया, माझी पत्नी मुंबईला गेलो. तेथील सी. 
आय. एफ. ई. कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये आमचा 
५-६दिवस मुक्काम होता. त्यावेळी आम्ही 
उभयतांनी मुंबईची मजा लुटली. मी १९६८च्या 
दरम्यान नोकरीच्या निमित्ताने मुंबईस असताना सौ. 
विजयास मुंबई दाखवू शकलो नव्हतो. ती तिची 
अपुरी इच्छा पूर्ण झाली. त्या मुक्कामातच आम्ही 
माथेरान ह्या थंड हवेच्या ठिकाणी दोन दिवस 
राहिलो. अजयने पनवेल येथील एका कंपनीत 
नोकरी केली. तो पनवेळला असताना परत एकदा 
आम्ही उभयता तिथे गेलो होतो. पनवेलच्या 
मुक्कामात अजय मित्रासोबत एका खोलीत राहत 
होता म्हणून बाजूच्या एका लॉजवर माझी व सौ. 
विजयाची, अजयने व्यवस्था केली. त्यावेळचा एक 
प्रसंग आठवतो. आम्ही तिघे लॉजच्या खोलीत 
बसलो होतो. अजयला नियमितपणे नोकरी 
लागावी. कंपनीच्या नोकरीत काही पडले नव्हते 
त्यामुळे तो थोडासा खिन्न मनःस्थितीत होता. 
त्यावेळी मी त्यास म्हणालो की, डॉक्टरेटची पदवी 
मिळव, म्हणजे स्थायी स्वरूपातील नोकरी मिळेल. 
खिन्न मन:स्थितीमुळे तो एकदम माझ्यावर भडकला 
व म्हणाला की “दादा ! माझी द्रिधा मन:स्थिती 


करू नका. आधीच मी काळजीत आहे ! त्यात 
तुम्ही भर टाकू नका' ' मला राग आला पण मी मूग 
गिळून गप्प बसलो, मोठ्या संयमाने त्याकडे दुर्लक्ष 
केले. अजय बोलून तर गेला होता पण नंतर त्याला 
वडिलास उलटे बोलल्याचा पश्चाताप झाला. काही 
क्षणातच त्याने माझी क्षमा मागितली. मी ही मोठ्या 
मनाने त्यास क्षमा केली. जाऊ दे अशा गोष्टी 
प्रपंचात होतच असतात. लक्ष देऊ नकोस” असे 
मी म्हणलो. मला त्याचा अभिमान वाटला. पनवेल 
येथील कंपनीचीही नोकरी त्यास सोडावी लागली. 
ह्या दोन्ही घटना मागे-पुढे घडल्या असतील पण 
त्यामुळे फरक पडत नाही व घटनेचे महत्त्व कमी 
होत नाही. नंतर पनवेलच्या कंपनीची नोकरी सोडून 
रत्नागिरीस एका फिशरी कंपनीत तो नोकरीस 
लागला. तिथेही त्याचे बरे चालले. तो तिथे 
असताना त्याचा नांदेडचा मित्र बंडू पाध्येस गोव्यास 
जावयाचे होते. रत्नागिरीहून गोव्यास मित्राची भेट 
घेऊन त्यास पुढे जाता आले असते म्हणून 
रत्नागिरी मार्गे गोव्यास जीपने जावयाचे त्याने 
ठरविले, जाण्यापूर्वी माझी व त्याची गाठ पडली 
असता मी सहज म्हणालो की आम्ही उभयता 
तुझ्याबरोबर येतो. आम्हास अजयला भेटता येईल 
व दक्षिण कोकणची सहल होईल. त्यासही खूप 
खूप बरे वाटले व त्याच्याकडून होकार मिळाला. 
मी, सौ. विजया व माझा भाऊ धनंजय पाध्येसोबत 
रत्नागिरीस गेलो. रत्नागिरीस अजयच्या किरायाने 
घेतलेल्या जागेतच मुक्कम केला. त्याच्यासोबत 
त्याचे मित्रही होते. त्या सर्वांचा स्वभाव चांगला 
होता. त्यांनाही आनंद झाला. रत्नागिरीस श्री. 
टिळकांचा वाडा, किल्ला, स्वा. सावरकरांचे 
मुक्काम असलेले घर, हरिजनासाठी खुले केलेले 
मंदिर पाहिले. हे पाहताना राष्ट्रभक्तीने प्रेरित होऊन 
सर्वस्व त्याग करणाऱ्या या महान व्यक्तींच्या घराची 
धूळ मस्तकी लावता आली याचा अवर्णनीय 
आनंद झाला. बऱ्याच वर्षांपासून पावस व 
गणपतीपुळे पाहाण्याचा मनाने ध्यास घेतला होता. 


सार्थक । १६३ 


चि. अजयच्या रत्नागिरीच्या वास्तव्यात ती इच्छा 
पूर्ण झाली. परत आम्ही कोकण रेल्वे मार्गे मुंबईहून 
नांदेडला परतलो. मुंबईस सुदाम चोंढेकरकडे मुक्काम 
केला होता. काही कारणास्तव अजयला रत्नागिरी 
येथील नोकरी सोडावी लागली. नोकरीसाठी तो 
खूप प्रयत्न करीत होता. रिसर्च स्कॉलर म्हणून 
त्याची नेमणूक झाली व तो कोचीनकडे रवाना 
झाला. तिथे कोकिळा बेन नावाची नांदेड येथील 
चांगल्या स्वभावाच्या एका स्त्रीची योगायोगाने भेट 
झाली. कोचीन येथील वास्तव्यात तिची अजयला 
खूप मदत झाली. बहिणीपेक्षाही जास्त तिने 
अजयची काळजी घेतली. मला प्रवासाची आवड 
होती. केरळबद्दळ विशेष आकर्षण होते. त्या 
संधीचा फायदा कोण सोडणार? आम्ही उभयता 
कोचीनला अजयकडे गेलो त्यालाही खूप आनंद 
झाला. सौ. कोकीळाबेनला तर जणू काही तिच्या 
माहेरची माणसं आल्याचा आनंद झाला तिच्या 
नवऱ्याने ब लहान दोन मुलांनी आम्हाला तेथील 
मुक्कामात सोडले नाही. आदरातिथ्य, मन गहिवरून 
यावे इतके केले. केरळच्या मुक्कामात एक पूर्ण 
दिवस बॅक वॉटरमधील होडीच्या प्रवासाचा आनंद 
लुटला. गुरुवायरला आम्ही तिघे जाऊन आलो. 
केरळच्या नैसर्गिक सोंदर्याचा मनमुराद आनंद 
लुटला. प्रसन्न चित्ताने नांदेडला परतलो. अजयला 
एकदाची नोकरी लागली आहे असे समजून 
त्याच्या लग्नाचे प्रयत्न सुरू केळे. दोन-तीन मुली 
चालून आल्या होत्या पण पसंद पडल्या नाहीत. 
सौ. ज्योत्स्नाची सासू सौ. शांताबाई व सासरा श्री. 
वामनराव आडे यांना त्यांच्या चुलत नातीचा म्हणजे 
श्री. सुभाषराव आडेच्या मुलीसाठी म्हणजे 
स्वातीचे ठिकाण अजयसाठी चांगले वाटले म्हणून 
त्यांनी प्रयत्न केला. दाखविण्याचा कार्यक्रम 
हैद्राबादला केला. त्यानंतरच आम्ही कोचीनला 
गेलो होतो. मुलगी पाहून आठ-दहा दिवस झाले 
तरी अजयने निर्णय दिला नाही. मला आठवते एके 
दिवशी रात्री आठ वाजता मी अजय व त्याची आई 


१६४ | सार्थक 


फिरावयास निघालो होतो त्यावेळी मी त्यास 
निर्णयासंबंधी विचारले तरी तो म्हणत होता थांबा. 
मला राग आला त्याला खडसावले होकार किंवा 
नकार असेल तर तसे सांग आमची जबरदस्ती नाही 
पण मुलीचे आई-वडील व नातेवाईक निर्णयाची 
वाट पाहात असतील त्यांना खोळंबून ठेवणे चांगले 
नव्हे. आपल्या निर्णयावर त्यांचा पुढील मार्ग 
अवलंबून आहे. आपल्यामुळे त्यांना त्रास होतो. 
तेव्हा कुठे अजयने निर्णय दिला. त्याने पसंदी 
सांगितली. तेथील मुक्कामातच अजयचा होकार 
मिळाला होता. नांदेडला परतल्यानंतर लग्नाची 
बोलाचाली झाली. माझ्या स्वभावाप्रमाणे 
बोलाचालीत फार काही घासाघीस न करता लग्न 
ठरले. रुसवे, फुगवे न होता लग्नसमारंभ अतिशय 
चांगल्या रितीने पार पडला. लग्नानंतर मात्र अजय 
परत कोचीनला गेला नाही त्याची जी नोकरी होती 
त्यात मच्छेमारी जहाजातील प्रवास त्याला लागत 
होता. प्रवास अजयच्या प्रकृतीस मानवत नव्हता. 
त्याने नोकरी सोडल्यातच जमा होती. त्यात परत 
लग्न झालेले; आपण व आपल्या पत्नीचा भार 
वडिलावर टाकत असल्याचे पाहून तो नेहमी चिंतेत 
असावयाचा. त्यात परत भर, प्रणवचा जन्म झाला. 
तत्पूर्वी काही दिवस तो हैद्राबादला चि. रेणू, 
बहिणीकडे कंप्युटसच्या कोर्स साठी आणि 
नोकरीच्या प्रयत्नासाठी गेला होता. तिथेही त्याला 
नोकरी लागली नाही परत नांदेडला आल्यावर 
त्याचे डिप्रेशन वाढले, नेहमी तो चिंतेत असायचा 
त्या काळात मी त्याला वडिलाच्या जिम्मेदारीने पण 
मित्रत्वाच्या नात्याने वागविले. त्यास नेहमी मी तरी 
धाडस देत होतो. त्या काळातील माझी त्याच्याशी 
असलेली वागणूक शब्दाद्वारे व्यक्त करू शकत 
नाही. सुदैवाने अजयची सी. आय. एफ. ई. 
कॉलेजमधील प्राध्यापिका श्रीमती आशा मॅडम, 
त्याच्या मदतीला धावून आली त्यास तिने सिनीअर 
रिसर्च स्कॉलर्च्या पोस्टवर नोकरी लावली. 
गुजरातमधील सुरतजवळ कोसंबा नावाच्या गावी 


एका फिशरीजच्या कंपनीत तो टेंपररी रुजू झाला. 
तो तिथे दोन-तीन वर्षे रिसर्च स्कॉलर या पदावर 
होता. कंपनीचे काम, छोट्या प्रणवचा व 
पत्नीकडेही तो लक्ष देत, आमचीही तो काळजी 
घेत होता. तेथील त्याच्या वास्तव्यात दोन-तीन 
वेळेस आम्ही उभयता त्याच्याकडे गेलो होतो. 
त्याच्या तेथील वास्तव्याचा फायदा मी घेणार नाही 
तर कोण घेणार? आम्ही उभयता संपूर्ण गुजराथ 
पालथा घातला. कोसंब्यास माझा वसमतचा मित्र 
विजय कुरुंदकरचा जावई क्षीरसागर याची भेट 
झाली. तो तिथे एका कंपनीत नोकरीवर होता. एका 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कुटुंबाचा पण चांगला परिचय 
झाला. त्या सर्वांच्या ओळखीमुळे कोसंब्यातील 
वास्तव्यात अजयला कशाचीही उणीव भासली 
नाही. एकंदरीत कोसंब्याचे त्याचे तेथील जीवन 
आनंदात पार पडले. रिसर्च संपल्यानंतर तो पुन्हा 
नांदेडला आला. कोसंबा सोडण्यापूर्वीपासूनच पि. 
एच. डी.साठी मी त्याच्या मागे लागलो होतो. 
आता तर रिसर्चवर त्याचा प्रबंध तयार होता. मी 
स्वत: बरेचदा एस. आर. टी. एम. विद्यापीठात 
जाऊन आलो, फी भरली. नांदेडला आल्यानंतर 
अजयला सायन्स कॉलेजमध्ये क्लॉक वाईज 
बेसीसवर नोकरी लागली. तो पूर्णत: माझ्यावर 
अवलंबून नसल्यामुळे पूर्वीहतका तो काळजीत 
नव्हता, थोडासा समाधानी होता. सौ. स्वातीला 
बी. एड. व्हावयाचे होते, माझे विरोधी मत असूनही 
सहमती दिली कारण अर्थार्जन. मी विचार केला की 
जर अजयला स्थायी नोकरी न मिळाली तर तो 
फिशरीजच्या संबंधातला व्यवसाय करू शकत 
होता सौ. स्वातीस नोकरी लागली तर नियमितपणे 
ती अर्थार्जज ती करू शकली असती. त्यावेळी व 
सध्याही स्त्रीस नोकरीसाठी प्राधान्य आहे. सो. 
स्वाती माझी सून, स्त्रियांनी नोकरी करू नये या 
मताचा मी असूनही माझे विचार तिच्यावर लादले 
नाहीत अशा प्रकारे माझी सून बी. एड. झाली. नंतर 
इ. स. २00७मध्ये अजयला सहाय्यक 


प्राध्यापकाची उदगीर येथे स्थायी नोकरी लागली. 
आम्ही सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला. त्याला 
आता दुसरी गोंडस मुलगी झाली आहे. उद॒गीरला 
त्याने सुंदर घर बांधले आहे. सध्या तो सुखात आहे 
पण त्यास त्यासाठी फार झगडावे लागले. सो. 
स्वातीवर माहेरकडून प्रापंचिक संस्कार खूप चांगले 
झाले आहेत पण तिच्यात आध्यात्मिक ज्ञानाची 
कमतरता मला जाणवली असे वाटते ते चूक का 
बरोबर, हे सौ. स्वातीने स्वत:चे साक्षी भावाने 
आत्मपरीक्षण करून ठरवावे एवढे करूनही जर 
स्वत:चे काही चुकत नाही असे वाटले तर वरील 
उपदेशाकडे दुर्लक्ष करावे. काळाप्रमाणे असे घडत 
असते. पण आता मात्र तिच्यात खूपच चांगला 
फरक झाल्याचे जाणवते. तिने परमार्थ जाणलो 
पाहिजे, तशी वृत्ती आचरणात आणली पाहिजे. 
माझ्या वैचारिक मताच्या विरोधात मी जाऊनही 
काही पण फार थोड्या बाबतीत माझे अजयशी 
मतभेद आहेत. ते असावे लागतात. त्यास जनरेशन 
गॅप कारणीभूत आहे. अशी तरुण पिढीचे मत 
आहेत. तसे असेल तरी मतभेदाची चर्चा झाल्यास 
काही प्रमाणात विचाराचे आदान-प्रदान होत 
असते. काही गोष्टी शिकावयास मिळतात. 
सध्याच्या पिढीतील वयाने लहान बऱ्याच तरुणांना 
ज्ञान कमी असतेच असे काही नाही, त्यांच्यापासून 
वडीलधारी मंडळी काही गोष्टी शिकू शकतात. 
वडीलधारी मंडळीकडून मुलंही ज्ञान मिळवू 
शकतात. सध्याच्या काळात तरुण व प्रौढामधील 
सुसंवाद जवळपास बंद झाला आहे. तरुणवर्ग 
आपल्या कामात गुंतलेला असतो, फुरसत मिळत 
असली तरी त्याचा काही वेळ टी. व्ही. पाहण्यात, 
वायफळ-व्यर्थ गप्पा मारण्यात जात असतो. 
भविष्यात पुढच्या पिढीस हे घातक होणार आहे. 
सध्याच्या तरुण पिढीने याचा विचार केला पाहिजे. 
सवड-शास्त्र वापरून माझे तेच खरे अशी अज्ञानी 
पण हटवादी भूमिका सध्याच्या तरुण पिढीत रुजत 
आहे. याचे अजयच्या बाबतीतले एकच उदाहरण 


सार्थक । १६५ 


देऊन हे प्रकरण इथेच सपवितो, त्याचे काय झाले, 
उदगीरच्या घराच्या वास्तूशांतीच्यावेळी असे ठरले 
की घरच्याघरी वास्तुशांती करावी. कोणा- 
कोणाला बोलवावे याची यादी बनवण्यात अजयने 
तयारी केली. त्यात चि. अनिलच्या सासू- 
सासऱ्याचे नाव नव्हते. मी अजयला सांगितले की 
अनिल घरचाच आहे. त्याच्या सासू-सासऱ्यास 
बोलाव. सासू-सासरे पितृ-तुल्य ब मातृतुल्य 
असतात. या विषयावर बरीच चर्चा झाली. सवड 
शास्त्राचा विचार करून अजयने आपली हटवादी- 
भूमिका सोडली नाही. मला खूप राग आला होता. 
विषय जास्त वाढवू नये याचा विचार करून 
स्वत:ला शांत केळे. स्वतःची समजूत करून 
घेतली की मी कुठेतरी कमी पडलो आहे, माझी 
काहीतरी चूक झाली आहे, मी त्याच्यावर संस्कार 
करण्यात कुठेतरी कमी पडलो तर नाही ना? मलाच 
माझ्या अपराधीपणाची जाणीव झाली, दोष माझाच 
होता. तरुणपिढी जर चुकत असेळ तर आपण 
संस्कार करण्यात कुठेतरी कमी पडलो आहोत असे 
समजले पाहीजे वब मोकळ्या मनाने तो दोष 
स्वतःकडे घेतला तर विनाकारण मनस्ताप करून 
आपली मन:शांती घालवू नये असे माझे मत बनले. 
हा वादाचा विषय होऊ नये असे मला वाटते. 
याबाबतीत जाता-जाता एक सांगावेसे वाटते. मी 
पूर्वी लहान मुलासमोर, वडीलधाऱ्या माणसासमोर 
बरेचदा पत्नीवर रागावलो; तिचा अपमान केला, 
त्याचा परिणाम असा झाला की माझी मुले मोठी 
झाल्यानंतर तेही आपल्या मातोश्री.स खूपदा अशा 
प्रकारची वागणूक देत किंमत ठेवत नव्हते. ह्याचा 
मी मुलांना दोष देत नाही, तो दोष माझाच आहे. 
माझ्याच चुकीच्या वागणुकीचा आदर्श ते पुढे 
चालवत आहेत असा विचार करून माझा खूप 
रागीट स्वभाव असतानासुद्धा शांत होण्याचा मी 
प्रयत्न करीत असतो. अर्थात हे सर्व प. पू. अप्पाचे 
प्रपंचाच्या संदर्भातील विचार यथाशक्ति आचरणात 
आणण्याच्या प्रयत्नामुळे माझ्या बाबतीत घडले. 


१६६ । सार्थक 


मुलांनीपण आई वडिलांना दोष देऊ नये. स्वत:चे 
आत्मपरीक्षण करून आपणही दोषी आहोत का? 
याचा शहानिशा शास्त्राचा आधार घेऊन विवेकाने 
करावा. आई-वडिलांच्या चुका काढण्याचा 
अक्षम्य अपराध करू नये. कारण त्यांनी आपल्यास 
जन्म देऊन आपल्यासाठी खूप खस्ता खाल्ल्या 
आहेत याचे भान ठेवावे. ज्ञानार्जनामुळेच हे सर्व 
समजू शकेल म्हणून ज्ञान मिळविण्याचा प्रयत्न 
ठेवावा. 

इ. स. १९९४द्रम्यान माझे स्थानांतर 
माझ्या आजोळी वसमतला झाले. एकाप्रकारे 
आनंदच झाला. मी जिथे लहानाचा मोठा झालो 
तिथे भारतीय स्टेट बँकेसारख्या एका वेगळ्या 
स्टेटस असलेल्या बँकेतील शाखेत कृषी अधिकारी 
म्हणून रुजू झालो, याचा अभिमानही वाटला. 
तेथील शाखेचा वब वसतमतच्या आसपास 
असलेल्या खेड्यांच्या विकासास वाव होता त्याचा 
मी भरपूर उपयोग घेतला. मी चार्ज घेताना सव्वादोन 
कोटी रुपयाचे कर्ज वाटप झालेले होते. (शाखेच्या 
ठेवी-बद्दल आठवत नाही) पण मी तेथून निघताना 
ते कर्ज जवळपास पाच कोटीपर्यंत नेलेले होते. कर्ज 
वबसुलीतही त्यांतल्या त्यात नॉन परफामींग 
असेट्समधील थकबाकी वसुलीतसुद्धा मी कमी 
नव्हतो. अर्थात हे सर्व माझ्यामुळेच झालेले नव्हते 
तर त्यात विशेषत: श्री. लालपोतु, श्री. कार्ले, श्री. 
तदे, श्री. बिचेवार हे माझे सहकारी आणि वरिष्ठ 
अधिकारी श्री. बादशहा व श्री. सुरेश कातनेश्वरकर 
ह्यांचाही सिंहाचा वाटा होता. वसमत शाखेतील 
इतर सहकाऱ्यांची नावे बा. ल. चोथवे, (नामवंत 
प्रवचनकार भारतीय संस्कृतीचा प्रचार-प्रसार 
प्रवचनाद्वारे करणारे असल्यामुळे त्यांना मी बरेचदा 
उशिरा येण्यास किंवा लवकर जाण्यास परवानगी 
देत होतो पण त्यांच्याकडून इतरांपेक्षा काम जास्त 
करून घ्यायचा) गणेश महाराज माझा लंगोटीयार, 
सुधीर नामळे आमच्या बालपणीच्या शिक्षकाचा 
मुलगा, सुधीर पुरकर, विजया बड्डेबार, दयाळ, 


मीरा कुंट्रवार वरवंटे सी. ए. आय. आय. बी. 
(बोथ पार्टस,) सहस्रबुद्धे (दासगणु महाराजांचा 
नातू), सोनवणे व इतर अनेक. सर्व कर्जदारांच्या 
सहकाऱर्‍्यामुळेचे हे मी करू शकलो. 
भ्रष्टाचाऱ्यासंदर्भातील माझे विचार पूर्वार्धात बऱ्याच 
विस्तृतपणे आलेले आहेत. त्या संबंधातील एक- 
दोन उदाहरणे दिल्याशिवाय हे वसमत प्रकरण अधुरे 
राहील. कर्ज वसूली-कर्ज वाटपाच्यावेळी 
जवळपास सर्व बँकेच्या ठेवीदारास, कर्जदारास व 
इतरांसही मी वेळोवेळी सांगत होतो की कर्ज 
मिळण्यासाठी कुणीही ब कुणाच्याही सोबत 
अंडरहँड डिलींग करू नका. मी स्वत: कर्ज 
देण्यासाठी गैर व्यवहार करून पैसा घेत नाही, तो 
पैशाचा गैर व्यवहार माझ्यासाठी पाप ठरणारा आहे 
अशी माझी धारणा आहे. माझ्या व्यतिरिक्त 
कुणीही असे करू नये याची मी काळजी घेत 
असतो. जर अशा प्रकारचा कुणी भ्रष्टाचार 
करण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्याला 
त्यापासून परावृत्त करण्याचा माझा प्रयत्न सतत 
चालू असतो. असे काही घडत असेल तर 
कर्जदाराने निसंकोचपणे मला भेटावे, मी त्यास 
योग्य असेल, कायद्यात बसत असेल, तर बँकेच्या 
नियमाप्रमाणे कर्ज देईन. यामुळे काय झाले की 
कर्जदारामध्ये जागृती आली. माझा व त्यांचा संपर्क 
वाढत गेला. एवढे करूनही दोन-तीन प्रसंगामुळे 
माझे मन विदीर्ण झाले. ते प्रसंग असे आहेत. 
एका श्री.मंत कर्जदाराचे (नाव मुद्दाम सांगत 
नाही. ) थकबाकीत असलेले कर्ज वसूल करून 
त्यास परत थोडे जास्त कर्ज दिले. अर्थातच हे 
बँकेच्या नियमात बसत होते. तो कर्जदार एके 
दिवशी सकाळी आठ वाजण्याच्या दरम्यान माझ्या 
घरी लाल रंगाच्या मारोती कारने आला. मी बँक 
कॉलनीत राहत होतो. तो आल्यानंतर इकडच्या 
तिकडच्या गप्पागोष्टी झाल्या. चहापाणी झाले. तो 
परत निघताना हळूच आवाजात म्हणाला “साहेब, 
तुम्ही माझे काम केले, एक प्रकारे माझ्यावर उपकार 


केले आहेत म्हणून मी आपणास तीन हजार रुपये 
देण्याचे ठरविले आहे. कुठे ठेवू सांगा?” हे 
ऐकताच एकीकडे माझ्या तळपायाची आग 
मस्तकाला जाऊन भिडली व दुसरीकडे माझ्याबद्दल 
त्या कर्जदाराचा जो गैरसमज झाला होता त्याने 
मला भ्रष्टाचारी अधिकारी समजले याचे अत्यंत 
वाईट वाटले. खोटे सांगत नाही माझ्या डोळ्यात 
अश्रू आले. त्या प्रसंगाचे वर्णन करण्यास मी 
असमर्थ आहे पण काही क्षणातच मी शांत झालो. 
त्याला थोड्या कडक शब्दात उपदेश केला. त्यास 
परत पाठविले. जाण्यापूर्वी कर्जदाराने आदराने 
माझी क्षमा मागितली. असाच दुसरा एक प्रसंग. तो 
कर्जदार हिंगोलीचा रहिवासी, माझ्या मेहुण्याचा 
ओळखीचा, त्याची शेती वसमतला होती. त्याचेही 
काम मी केले होते. मी घरी नसताना, एक क्विंटल 
साखरेचे पोते त्याने आणून दिले. मी घरी आल्यावर 
सौ. विजया माझ्या पत्नीने मला सांगितले. मी 
तिच्यावर रागावलो. व ताबडतोब त्या कर्जदारास 
बोलावून साखरेचे पोते परत नेण्यास भाग पाडले. 
या घटनेबाबत माझेनंतर मेहुण्याशी श्री. एस. टी. 
डोईफोडेशी चर्चा झाली. तो मला म्हणाला की 
“भावजी साखर ठेवून घेण्यास हरकत नव्हती 
कारण काम झाल्यानंतर त्याने प्रेमाने दिलेली ही भेट 
होती. “' मी त्याला सांगितले की “या 
सवडशास्त्राबद्दल मला सांगू नको. भेट याचा खरा 
अर्थ असा असतो की काम होवो किंवा न होबो, 
काम असो किंबा नसो सरळ मनाने एखादी दिलेली 
वस्तू भेट म्हणून स्वीकाराह असते. असे नसेल तर 
तो भ्रष्टाचाराचा आहे. '“' “यावर तो म्हणाला 
“त्याचे म्हणजे कर्जदाराचे मन न दुखवता ती 
साखर तुम्ही घ्यावयाची होती. व दान म्हणून 
एखाद्या देवळात अथवा अन्नदान करणाऱ्या संस्थेत 
द्यावयाची होती. '' “मी म्हणालो अशा भ्रष्टाचारी 
माणसाचे मन दुखत जरी असले तरी त्याचा विचार 
करायचा नसतो. भ्रष्टाचारी मार्गाने घेतलेली ती 
साखर तर देवाला आवडलीच नसती. दान करताना 


सार्थक । १६७ 


याचा विचार करावयास पाहिजे. 

तिसरा प्रसंग असा आहे की एका सकाळी 
माझी झोप संपण्यापूर्वी माझा एक जुना लंगोटीयार 
मित्र घरी आला. मी उठलो, बरेच दिवसानंतर या 
मित्राची भेट झाली नव्हती. त्याला पाहताच मला 
आनंद झाला. जुन्या गप्पागोष्टी, चहापाणी 
झाल्यानंतर त्याने मुह््यालाच हात घातला. तो 
आमच्या बँकेचा थकबाकी कर्जदार होता. त्याला 
परत कर्ज पाहिजे होते. तो म्हणाला * सुधाकर माझे 
काम कर मला कर्ज वाढवून दे त्यातील रक्कम मी 
थकबाकी खात्यात भरतो. मला थकबाकीदार 
राहावयाचे नाही, त्यासाठी मी तुला पाचशे रुपये 
देईन. '“' हे ऐकताक्षणी मी त्याला घराबाहेर 
काढणार होतो. पण त्याची प्रामाणिक इच्छा पाहून 
मला ही नंतर गहिवरून आले. त्याला मी समजावून 
सांगितले मला पाचशे रुपये नकोत तो भ्रष्टाचार 
आहे. माझ्यासाठी भ्रष्टाचार हे पाप आहे पण मी 
तुला कर्ज वाढवून देईन. '' कर्ज वाढवून देण्यास 
बँकेच्याही नियमाप्रमाणे वाव होता. त्यास उपकृत 
केल्यासारखे वाटले. पण मी हे जे केले ते उपकार 
नसून बँकेचे त्याच्या बाबतीतले कर्तव्यच केले 
होते. कर्तव्य याच्यासाठी म्हणतो की कर्ज बँकेद्वारे 
दिले मी फक्त निमित्तमात्र होतो. मी फक्त पोस्टमनची 
भूमिका निभावली. बँकेचे पैसे ते परस्पर योग्य 
माणसास दिले. पोस्टमन काय करतो? 
पाठविणाऱ्याचे पत्र, त्यावरील पत्त्यावर योग्य 
माणसास देतो. त्यात पोस्टमनला सर्व श्रेय देणे 
योग्य नाही. ह्याच भावनेने मी बँकेतील इतर 
क्षेत्रातही काम केले. बँकेच्या खातेदारांना सेवा 
दिल्याचा कधीही टेंभा मिरविला नाही. सेवेचा 
मोबदला घेतला की ती सेवा होत नसते. ते त्या 
व्यक्तीचे कर्तव्य असते. मी कर्तव्यच केले, सेवा 
केली नाही कारण पगाराच्या स्वरूपात मला 
मोबदला मिळत होता. 

बँकेच्या वसमत येथील वास्तव्यात 
मुरुंब्यास एकदा खूप मोठा वसुली मेळावा घेतला 


१६८ | सार्थक 


होता, त्यात श्री. आंबेकर नावाच्या कीर्तनकाराचा 
प. पू. दासगणू महाराजांच्या परंपरेतील कीर्तनाचा 
कार्यक्रम ठेवला. ह्या कँपची दखल परभणी येथील 
आकाशवाणी केंद्राने घेऊन त्याचे वृत्त प्रसारित 
केले होते. ह्या मेळाव्याची आमच्या रिजनल 
मॅनेजरने खूप प्रशंसा केली होती. कर्जवसुलीही खूप 
मोठ्या प्रमाणात झाली होती. वसमत येथे एक 
धार्मिक कार्यक्रम तेथील भाविकांनी घेतला 
असताना हम्पी पीठाचे श्री. शंकराचार्य यांचा 
मुक्काम माझ्याकडे होता. या कारणास्तव मी 
स्वतःला त्यावेळी भाग्यवान समजत होतो. आताही 
तसेच समजत असतो. मोठ्या मामीची त्यांच्या 
आजारात काही दिवस तरी सेवा करून माळवटकर 
घराण्याच्या उपकारातून अतिशय कमी प्रमाणात 
का होईना पण त्यांच्या क्रणातून मुक्त होण्याची 
संधी मला मिळाली. काही अल्पशा घटना वगळता 
माझे वसमत येथील वास्तव्य सुखाह्ृमसमाधानात पार 
पडले. सौ. विजया (माझ्या लहान मामींचा) 
औरंगाबाद येथे मृत्यू झाला असता त्यांच्या गोड- 
जेबणास जाण्यासाठी मला सुट्टी मिळाली नाही 
म्हणून मी फार वैतागलो होतो, राजीनामासुद्धा 
शाखाधिकारी श्री. सुरेश कातनेश्वरकरकडे दिला 
होता, पण ते खूप प्रेमळ शांत स्वभावाचे होते. 
त्यांनी खूप समजावून सांगितले ब तो राजीनामा 
मला परत घ्यावा लावला. एखाद्या दुःखद 
घटनेतूनही चांगळे घडू शकते याचा अनुभव मला 
आला. जर तो राजीनामा श्री. सुरेश कातनेश्वरकरने 
वरिष्ठ कार्यालयात पाठविला असता, आणि तो 
मंजूर झाला असता तर माझ्या पुढील आयुष्यात 
आर्थिक बाबीमुळे काय झाले असते ही कल्पनाही 
मला करवत नाही. बँकेतील काम करताना बरेचदा 
मला मनःस्ताप सहन करावा लागत होता 
स्वाभिमानाने नोकरी करणे अशक्य असल्या 
कारणाने व कमरेचा त्रासही खूप व्हायचा त्यामुळे 
मी एकदा राजीनामा देणार होतो. आमचे सद्‌गुरू 
श्रद्धेय स्वामी वरदानंद भारती यांच्या विचार घ्यावा 


या उद्देशाने गोरठा येथे त्यांच्याकडे गेलो. त्यांना ही 
दोन कारणे सांगितली. प. पू. अप्पांनी माझ्या 
आर्थिक परिस्थितीची संपूर्ण माहिती घेतली व पूर्ण 
विचारांती असे सांगितले की राजीनामा देऊ 
नकोस. तरी पण माझ्या मनातील राजीनामा देण्याचे 
विचार जात नव्हते. या सर्व घटनेचे चिंतन करताना 
मला जाणवले की एवढी सर्व मंडळी माझ्या मागे 
होती हा केवळ योगायोग नसून फक्त माझ्या पूर्व 
पुण्याईच्या बळावर मिळालेले चांगळे फळ होते. 
जर मी माझ्या हटवादी निर्णयावर राहिलो असतो, 
पूर्व-पुण्याने साथ दिली नसती, सद्गुरूचा 
वरदहस्त माझ्यावर नसता आणि इतर माझे 
सहकारी यांनी माझी मदत केली नसती तर मी 
कोणत्या आर्थिक संकटात सापडलो असतो. या 
भयावह चित्राने आजही माझ्या अंगावर काटा उभा 
राहातो. शेवटी जे होते ते चांगल्यासाठीच चा 
अनुभव आला इ. स. १९९७साली माझे. स्थानांतर 
नांदेडच्या भारतीय स्टेट बँकेच्या मुख्य शाखेत कॅश 
ऑफिसर म्हणून झाले श्री. पत्की नावाचे तेथील 
शाखाधिकारी यांचे व माझे पटले नाही मला ते 
नेहमीच त्रास देत असत. माझे मानसिक संतुलन 
बिघडते का काय? हा प्रश्‍न माझ्यापुढे उभा होता. 
कोणत्याही शाखेत काम कणण्यापेक्षा 
अँडमिनिस्ट्रेटीवषमध्ये काम करावे अथवा राजीनामा 
द्यावा असे ठरविले. प्रकृतीही चांगली राहात 
नव्हती ह्या कारणास्तव राजीनामा दिला. श्री. 
पत्कीने तो झोनळ ऑफिसला मंजुरीसाठी 
पाठविला. पण मागे वर्णन केल्यानुसार श्री. 
श्री.कृष्ण कुलकर्णीने स्वतःचे वजन खर्च करून 
माझा राजीनामा मंजूर होऊ नये म्हणून खटपट केली 
व औरंगाबादला झोनळ ऑफिसमध्ये माझे 
स्थानांतर करावयास वरिष्ठ अधिकाऱ्यास भाग 
पाडले. त्याप्रमाणे मी एप्रिल १९९८मध्ये झोनल 
ऑफिस औरंगाबादच्या क्षेत्रीय कार्यालय ४ ला 
इन्स्पेक्शन डेस्कवर ऑफिसर म्हणून रुजू झालो. 

औरंगाबादला येण्यापूर्वी माझा मुलगा चि. 


अनिलने त्याचे शिक्षण अर्धवट सोडले होते. 
नांदेडला माझ्या घरी पाहुण्यांची नेहमी वर्दळ 
असायची त्यामुळे चि. अनिलला अभ्यासासाठी 
वेळ मिळत नव्हता व त्यामुळे शिक्षण अर्धवट 
सोडावे लागले व माझे त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले 
म्हणून शिक्षण पूर्ण करू शकलो नाही हा खोटा 
आरोप त्याने माझ्यावर लावला होता. काही अंशी 
तो खराही असेल पण स्वत:चे काही कर्तृत्व असते 
हे तो सोईस्कररीत्या विसरला होता. त्यास 
अकरावीस प्रवेश मिळावा म्हणून त्याकाळातील 
एक हजार रुपये कॉलेजला डोनेशन दिले होते, ते तो 
बिसरला जेव्हा-जेव्हा मला वेळ मिळेल तेव्हा- 
तेव्हा अभ्यासासाठी मी त्याच्या मागे लागत होतो 
मला वाटत होते की मी किंबा अजयने डॉक्टर व्हावे 
पण ते माझे स्वप्नच राहिळे. चि. अजय मेडिकल 
डॉक्टर नाही झाला पण कमीत कमी पि. एच. डी. 
झाल्याचे काही प्रमाणात समाधान झाळे पण चि. 
अनिलने तो डॉक्टर व्हावा हे अपेक्षीत होते. तो 
बारावीत नापास झाला. पुन्हा पुन्हा सांगूनही मला 
त्याच्या बाबतीत अपयशच मिळत गेले. त्याने 
आय. टी. आय.मधील रेडिओ मेकॅनिकचा कोर्स 
केला. नोकरीसाठी त्याने व मी खूप प्रयत्न केळे पण 
अपयशच पदरी पडत गेळे. मी औरंगाबादला 
असताना त्यास तिथे ठेवून घेतले व कंप्युटर कोर्सचे 
क्लासेसचे त्यास जॉईन करावयास भाग पाडले. 
तत्पूर्वी नांदेडलाही हा प्रयोग मी करून पाहिला 
होता पण अनिलने ते मानावर घेतले नाही. 
कुठलीही गोष्ट त्याने सिरीअस घेतली नाही, 
आळशी बनत गेला. मी निवृत्तीनंतर नांदेडला परत 
आलो. पूर्ण विचारांती त्यास त्याच्या इच्छेनुसार 
इलेक्ट्रिकचे दुकान टाकून दिले. सुरुवातीला तो 
धद्यामध्ये तज्ज्ञ व्हावा त्यास धंदा, चांगला 
चालवता यावा म्हणून मी खूप मेहनत घेतली, त्यास 
मार्गदर्शन केले. स्वत: दुकानात बसून मदत 
करण्याचा प्रयत्न केला. ह्याच दरम्यान मुलांचे लग्न 
ठरविण्यात अडचणी यावयास सुरुवात झाली होती 


सार्थक । १६९ 


कारणे बरीच होती एकतर मुलींची संख्या मुलांच्या 
तुलनेत कमी होती. मुलींच्या अपेक्षाही वाढत 
आहेत. त्यांना सरकारी नोकरी असलेलाच नवरा 
हवा. आतातर आय. टी. क्षेत्रातीलच पती म्हणुन 
हवा. पॅकेजही १0 लाखाच्यावर पाहिजे असते. 
स्वत:च्या योग्यतेचा विचार मुली करीत नाहीत. 
असा प्रश्‍न भेडसावणार याची कल्पना करून त्याचे 
लग्न म्हैसा येथील माझ्या नात्यातल्या मुलीशी 
करवून दिले. आम्ही उभयतांनी मुलगी पाहिली, 
पसंत होती. अनिलने म्हैसा येथे तिला पाहिले 
दोघांनी एकमेकांची पसंती कळविली. बोलाचाली 
झाली पण मी कुठेतरी काळजीत होतो. कारण 
अनिल यास लहानपणापासून त्वचारोग होता. 
त्याच्या पूर्ण शरीरावर हिवाळ्यात खवले दिसतात. 
नंतर उन्हाळ्यात व पावसाळ्यात आपोआप ते 
कमी होत असत. बरेच उपाय केळे पण यश 
मिळाले नाही. ही गोष्ट मी मुलीकडील लोकांपासून 
लपवून ठेवली होती. हे लपवणे म्हणजे मुलाबद्दलचे 
ममत्ब मला खरे बोलू देत नव्हते. मी जेव्हा 
अनिलजवळ हा विषय काढला व त्यासही खरे 
काय ते सांगू नकोस असा सल्ला दिला. मला 
माझ्या मुलाबद्दल अभिमान वाटतो की त्याला खोटे 
बोलणे आवडले नाही त्याने सांगितले की लग्नानंतर 
हे नमीताला, भावी पत्नीला समजले तर आमचे 
वैवाहिक जीवन सुखी होणार नाही. ताबडतोब 
त्याने नमीताळा फोन करून खरे काय ते सांगितले. 
नमिताही तेवढीच ग्रेट निघाली, तिने सांगितले की 
उशिरा का होईना पण सत्य ते तुम्ही सांगितले. लग्न 
ठरले आहे ना त्याप्रमाणे व्हावयास पाहिजे 
दोघांच्या वागण्याने मला खजील व्हावे लागले. 
खोटे बोलण्याचा भविष्यात किती त्रास होत 
असतो याचा अनुभव मी बरेचदा घेतला आहे. मी 
हुंड्यासाठी अडून बसणाऱ्यांपैकी नव्हतो, 
ह्याबद्दळचे विचार सार्थकच्या पूर्वार्धात 
सविस्तरपणे आळे आहे. पण ह्या लग्नाच्या 
बोलाचालीतील बैठकीत माझी इच्छा नसतानासुद्धा 


१७० | सार्थक 


हुंडा घेण्यास मला इतरांनी भाग पाडले. असो लग्न 
श्री. नारायणराव देशपांडेंनी म्हणजे मुलीच्या 
वडिलांनी म्हैसा येथे थाटा-माटाने केले. लग्नानंतर 
एक ते दीड वर्षाच्या अंतराने चि. अनिलने आपला 
व्यवसाय बंद केला. भांडबळासहित नुकसान झाले. 
लग्न झालेले आहे, नोकरी नाही, धंदा करू शकत 
नाही, या विचाराने अनिलला संपूर्णत: घेरले. तो 
सारखा काळजीत असावयाचा. तो डिप्रेशनमध्ये 
जाईल की काय? असे मला सतत वाटायचे. एकदा 
डिप्रेशनमध्ये गेलेली व्यक्ती आत्महत्या 
करण्यासाठी मागे पुढे पहात नाही या विचाराने 
माझीसुद्धा मन:शांती अशांत झाली होती. अशा 
कठीण परिस्थितीत काय करावे समजत नव्हते. 
काही लोकांनी तर मला सांगितले की त्याला 
घराबाहेर काढा, जबाबदारी अंगावर पडली म्हणजे 
मुलं शहाणी होतात मला ही त्यांची विचारसरणी 
पटली नाही. अनिलचे मन परत ठिकाणावर यावे 
यासाठी प्रयत्नच करीत राहिलो. पुन्हा एकदा प. पू. 
अप्पाचे माझ्यावर असलेले आशीर्वाद व त्यांच्या 
वाडमयाच्या वाचनातून मिळालेले ज्ञान, माझ्या 
कामास आले. त्याचे डिप्रेशन कमी व्हावे यासाठी 
असलेले प्रयत्न चालू ठेवले. चि. अनिलची पत्नी 
सौ. नमिता हीस संस्कृत चांगले येते. ती माहेरी 
असताना लग्नापूर्वी शाळेत संस्कृत शिक्षिकाही 
होती. हा तिचा अनुभव कामाला आला. माझी 
इच्छा नसतानाही सद्य: परिस्थितीचा विचार करून 
मी सौ. नमीतास ट्यूशन घेण्यास परवानगी दिली 
पण एका अटीवर. ती अट म्हणजे ट्यूशनमधून जे 
उत्पन्न होईल ते तुझे स्त्रीधन असेल ते पैसे सर्वच्या 
सर्व बँकेत जमा करीत राहा. चि. प्रज्वलच्या 
शिक्षणसाठी भविष्यात त्याचा उपयोग होईल. तुम्हा 
सर्वांसाठी होत असलेल्या खर्चाचा भार अनिल 
कमावता होईल तोपर्यंत मी करीन. तो कमवता 
झाल्यानंतरही माझ्या ऐपतीप्रमाणे तुम्हा सर्वांस 
माझी पैशाची मदत चालू राहील. या सर्व गोष्टींचा 
अनिलवर सकारात्मक परिणाम होत गेला. नंतर 


त्यास नोकरी करावी असे वाटत होते. त्याचा 
आळस कमी होत होता. या दरम्यान सौ. रेणू 
त्याच्या मदतीला धावून आली तिने एका मेडिकल 
कंपनीत मेडिकल रिप्रझेटेटीव्ह म्हणून नोकरी लावून 
दिली. मागच्या सर्व अनुभवाने अनिल आता 
शहाणा झाला होता. बायको-मुलास आम्हा 
उभयतांच्या स्वाधीन करून तो यवतमाळला 
जवळपास दीड वर्षे राहिला त्याचे नशीब चांगले 
होते म्हणून त्याच मेडिकल कंपनीचा मॅनेजर म्हणून 
त्यास कंपनीने नांदेडला पाठविले. त्याचे जे हे 
चांगले नशीब होते ते त्याच्या मागील दोन वर्षाच्या 
चांगल्या कर्मामुळे झाले याची मला पूर्ण खात्री 
आहे. सौ. नमिताचेही ट्युशनद्वारे मिळणारे उत्पन्न 
चांगले आहे. आता त्यांना दुसरा पुत्र प्राप्त झाला 
आहे. संसारातील काही छुट-पुट तक्रारी 
सोडल्यास आता त्यांचे चांगळे चालले आहे. 
अनिल व सौ. नमिताने आहे त्यात समाधान मानून 
पैशाच्या फार मागे न लागता, कंजूष न राहाता 
संसार सुखाचा अनुभव घ्यावा. त्या पैशात ऐश्वर्याने 
राहावे अशी माझी इच्छा आहे. अनिलही 
माझ्यासारखाच हट्टी, तापट आहे तो दुगुन त्याने 
कमी करावा. माझ्यातील चांगले तेवढे घ्यावे. 
दुर्दैवाने त्यास मधुमेह झाला आहे. त्याची काळजी 
त्याने स्वत: खूप मोठ्या प्रमाणात घ्यावी. आणखी 
बरेच काही मुलांच्या व पत्नीच्या बाबतीतील 
बरीच कर्तव्य अनिल यास पार पाडावयाची बाकी 
आहेत. हे सर्व आता तो करीतही आहे. यापेक्षा 
जास्त करावी लागणार आहेत. सौ. नमिताच्या 
बाबतीत विचार करण्याचा ठरला तर तिने 
अनिलला फुलासारखं जपावे लागेल, मधुमेहावर 
हा एकच परिणामकारी इलाज आहे. (आम्ही 
उभयता असा प्रयत्न करीत आहोत. ) फक्त पैसा 
कमावणे हा उद्देश तिने ठेवू नये. म्हैसा येथे 
विद्यार्थ्याना शिकविताना जो स्वभाव सो. 
नमितामध्ये भिनला होता. त्या स्वभवाचे मूळ 
तिच्या मनात घट्ट बसले. पण इतरांशी वागताना 


आता तिच्यात खूप चांगला फरक झाल्याचे 
जाणवते. आणखी त्यात सुधारणा करावी असे 
माझे मत आहे. असा स्वभाव असण्याचे कारण 
त्याची “आर्थिक परिस्थिती! सौ.नमिताच्या 
आईचा बराच वेळ नोकरीत जायचा, राहिलेला 
वेळ प्रापंचिक गरजा पूर्ण करण्यात जात असेल, 
असे मला वाटते. नातेवाइकांशी मग ते चांगले वा 
आपल्या दृष्टीने वाईट कसेही असोत, त्यांच्याशी 
सौजन्याने वागण्याचा प्रयत्न करावा. हे चांगुलपण 
नेहमीच आपले चांगले करते. राग-राग करू नये, 
मृदू असावे, उपदेशपर वाडूमय नित्य नियमाने 
वाचावे. या संदर्भात पुत्रांना केळेला उपदेश हा माझा 
लेख सतत वाचावा. असे वागल्यास सर्वांचे 
कल्याण होईल. आपले आत्मपरीक्षण करणेसुद्धा 
आवश्यक आहे. प्रत्येकजण संपूर्ण ज्ञानी होऊन 
जन्मलेला नसतो. तसेच इतरांचेही आपल्यावर 
प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष उपकार झालेले आहेत किंवा 
होत आहेत याचे भान ठेवणे हे प्रत्येक व्यक्तीला 
वाटले पाहिजे. बरील सर्वच गोष्टी एकदम अंगीभूत 
होणार नाहीत पण प्रयत्न मात्र सतत करावा. 
परिचयातील अथवा नातेवाइकातील मंडळीचे जरी 
आपल्या तर्कानुसार चुकत असेल तरी त्यांच्याशी 
सौजन्याने वागावे. त्यांच्यासारखी आपण चूक 
करू नये अतिथीचे नातेवाइकाचे स्वागतच करावे. 
एक गोष्ट सांगावी वाटते कोणालाही सुखी व 
समाधानी राहावेसे वाटते. त्यासाठी त्याने आहे त्या 
परिस्थितीत ठेवले अनंते तैसेच राहावे ! चित्ती 
असू द्यावे समाधान'' याचा अर्थ असा नाही की 
पैसे मिळविण्याचे प्रयत्न करू नयेत. नेहमी 
आपल्यापेक्षा उत्पन्न कमी असलेल्याकडे पाहावे. 
दुसर्‍या श्री.मंत व्यक्तीकडे पाहू नये. मोटर 
सायकल-वाल्याने सायकळ चालवणाऱ्याकडे 
पाहावे, कारवाल्याकडे पाहू नये. आपल्याला 
परमेश्वराने आपल्या योग्यतेपेक्षा खूप दिले आहे. 
कारवाल्याकडे पाहावे पण प्रगतीसाठी पाहावे; 
प्रयत्न करावा पण निराश होऊ नये. थोडक्यात 


सार्थक । १७१ 


प्रयत्नाच्या फळाची अपेक्षा ठेवू नये, पण हे 
प्रपंचाच्या बाबतीत असावे. परमार्थात मात्र याच्या 
उलट असणे आवश्यक आहे. 

माझा लहान भाऊ याची जबाबदारी 
माझ्यावर पडली. त्याला वडिलाची आठवण येऊ 
नये अशारितीने त्याचा सांभाळ केला. मॅट्रिक पास 
झाल्यानंतर त्यास पुढच्या शिक्षणा-संदर्भात 
विचारले. पुढील शिक्षण करण्याबाबतीत त्याने 
असमर्थता दाखविली. त्या काळात व्हिडिओ 
शुटींगचा व्यवसाय चांगला चालत होता. चि. 
धनूचा कल पाहून श्री. माडेकरच्या दुकानात 
अनुभव यावा म्हणून त्याला जबळपास एक वर्ष 
ठेवले. नंतर त्यास मी व्हिडिओ कॅमेरा घेऊन दिला. 
पण त्याचा व्यवसाय चांगला चालला नाही. त्याचे 
राजकारणी मित्र पुढे गेळे व हा जिथे होता तिथेच 
राहिला. मित्रवलयातील काही मित्राच्या 
कुसंगतीमुळे त्यास दारू पिण्याची सवय लागली व 
व्यवसायाकडे दुर्लक्ष झाळे. दारू पिण्याची सवय 
लागली होती, ते त्याने चाणाक्षपणे माझ्या लक्षात 
बरीच वर्षे येऊ दिले नाही. त्याच्या लग्नानंतर काही 
वर्षाने मला समजले. पण वेळ निघून गेली होती. 
मला वाटत होते की याची ओळख सगळ्या 
नांदेडमध्ये होती. व्यवसायातून उत्पन्न भरपूर होईल 
म्हणून बँके मार्फत त्यास एक लाख पंचवीस 
हजाराचे कर्ज इ. स. १९९७्या दरम्यान दिले. चि. 
अजय जोपर्यंत नांदेडला होता तोपर्यंत चि. धनूचा 
व्यवसाय बरा चालत होता. बँकेचे हप्तेही भरल्या 
जात होते म्हणून मी त्याच्याकडे लक्ष दिले नाही. 
मी बँकेतून निवृत्त झाल्यावर त्याचे लग्न केले, 
त्याची बायको सौ. धनश्री माझ्या वसमतच्या एका 
मित्राची, श्री. चंद्रकांत कास्तची मुलगी होती. 
त्याची आर्थिक परिस्थिती ठीक नव्हती म्हणून हुंडा 
घेतला नाही. धनश्रीला पाहावयाचा कार्यक्रम 
नांदेडला आमच्या घरीच झाला. त्यावेळी ती जेव्हा 
पोह्याची डिश इतरांना देत होती त्यावेळी ती डिश 
पडली, मला अपशकून झाल्यासारखा वाटला. 


१७२ । सार्थक 


चि. अजयचे लग्न ज्या थाटा-माटात पार पाडले 
त्याचप्रमाणे धनूचेही लग्न पार पाडले. अर्थात 
त्यासाठी मला खर्च करावा लागला. त्याच्या 
लग्नानंतर चि. अनिलचे, माझ्या मुलाचे लग्न 
झाल्यानंतरही धनू माझ्याकडे एकत्र कुटुंबपद्धतीत 
राहात होता. सौ. धनश्रीला म्हणजे धनूच्या पत्नीस 
वाटत होते की आम्ही सर्व ऐश्वर्याने धनूच्याच 
कमाईने राहात आहोत. खरी परिस्थिती तिच्या 
लक्षात आली नाही, हे तिच्यासाठी दुर्दैव ठरले. 
वेगळे निघाल्यानंतर तिला खूप त्रासात दिवस 
काढावे लागतात पण आता पश्चातापाशिवाय 
तिच्या हातात काही राहिले नाही. तिला खोटा 
स्वाभिमान आहे तिने धनूस वेगळे निघण्यास भाग 
पाडले. केळे. पण माझे मन तयार होत नव्हते. 
शेवटी धनू व धनश्रीने आम्हास तयार केळे व 
आम्माच्या मार्फत मला परवानगी देण्यास भाग 
पाडले. पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन दुसरीकडे एक 
घर त्यांनी किरायाने घेतले. त्या घरात जाताना 
त्यांना आमच्या राहात्या घरातील जी-जी वस्तू 
पाहिजे ती-ती सर्व दिली. त्या दोघांना काहीही 
कमी पडू नये याची मी स्वत: खातरजमा करून 
घेतली. वेगळे राहाण्यासाठी घर सोडते वेळी मला 
बाईट वाटत होते, तोपर्यंतही धनूला दारूची सवय 
होती याची मला कोणीही कल्पना येऊ दिली नाही. 
त्यात धनूच्या पत्नीचा फार मोठा सहभाग होता. 
थोड्या प्रमाणात त्यावेळी मी धनूस आर्थिक 
मदतही केली. तो वेगळा निघण्यापूर्वी बँकेचे कर्ज 
व्याजासहित एक लाख साठ हजारपर्यंत पोहोचले 
होते. धनूजवळ पैसे नव्हते. तो तेवढी रक्कम भरू 
शकला नसता, बँकेने माझ्याकडे पाहून त्यास कर्ज 
दिले होते. कर्जाची परत फेड झाली नसती तर 
माझ्यावर बालंट आलेही नसते पण चि. धनूला 
त्रास झाला असता. आमच्या मातोश्री.स धनूला 
झालेला त्रास पाहून अतिशय दु:ख झाले असते. 
पिताश्री.च्या आत्म्यालाही त्रास झाला असता. या 
सगळ्यातून सुटायचे असेळ तर मला ते 


व्याजासहित असलेले कर्ज भरावे लागले, बँकेतून 
थोडे व्याज कमी करून एक लाख तीस हजार रूपये 
धनूच्या खात्यात जमा केले. धनूस कर्जमुक्त केले. 
चि. धनू वेगळा निघाल्यानंतर बोधनला माझ्या 
नावावर असलेली शेती मी विकायाची ठरविले व 
आलेले सर्व पैसे धनूस द्यावयाचे ठरविले त्याप्रमाणे 
तीन एकर शेतीचे रुपये तीन लाख साठ हजार फक्त 
आले. त्याचे तीन हिस्से केले. दुसरा भाऊ शंकर तो 
मागेच निधन पावला होता त्याचा एक तृतीअंश 
हिस्सा अधिक धनूचा एक तृतीयांस हिस्सा असे 
मिळून २ लाख साठ हजार मी धनूस दिले. त्यातील 
पावणे दोन लाखात प्लॉट त्यास घ्यावयास लावला 
ब राहिलेली रक्कम त्याच्या नावावर स्टेट बँक ऑफ 
हैद्राबाद मध्ये मुदत ठेवीत ठेवले. तिसरा हिस्सा 
मातोश्री.स दिला व तो नंतर तिच्यासाठीच खर्च 
झाला. मी स्वत: काहीही घेतले नाही. कारण काही 
वर्षांपूर्वीच मी ठरविले होते की मला परमेश्वराने फार 
काही दिले नसले तरी सुखा-समाधानाने 
राहाण्यासाठी जेवढे असावयास पाहिजे त्यापेक्षा 
थोडे जास्तच दिले. शंकर माझा भाऊ व धनू 
यांनाच, वडीलोपार्जीत जे आलेले आहे ते सर्व देईन 
अशाप्रकारे मी जे पूर्वी ठरविले होते तसेच केले 
याचा मला अभिमान वाटतो. चि. धनूने एका 
वर्षापूर्वी प्लॉट विकला १ बीएचकेचा प्लॉट घेतला 
त्यास चार लाख कमी पडत होते ते त्याने मॅनेज 
केले. तेसुद्धा पैसे (बोधन येथील माझ्या हिश्श्याचे 
घर विकून) धनूस द्यावयाची माझी इच्छा होती. 
पण भावकीच्या भांडणात घरातील हिस्सा 
कायद्याने भांडून मला घेता येत नाही. निर्लज्ज 
असलेला चुलत भाऊ तो हिस्सा द्यावयास तयार 
नाही. मी तर धनूला चार लाख देण्याचे मनातून 
ठरविले होते. तसे होऊ शकत नाही व मनात तर 
ठरविले आहे याचे दु:ख मला मागील दोन वर्षात 
होत आहे. त्यातून मी मार्ग काढला, धनूच्या 
नावावर दोन लाखाची विमा पॉलिसी काढली 
त्याचा जो मंथली प्रिमियम १३00रु. (एक हजार 


तीनशे रुपये आहे,) तो मी स्वत: भरत आहे. 
१५वर्षांनंतर त्या पॉलिसीचे चार लाख रुपये धनूला 
मिळतील अशी व्यवस्था केली. तेव्हाच कुठे माझे 
मन शांत झाले. सध्या माझ्या मनात धनूबद्दल रोष 
आहे त्याचे कारण तो अत्यंत खोटारडा आहे. 
त्याला दारूची सवय आहे असे मला त्याच्या 
वागणुकीमुळे वाटते, प्रत्यक्ष तसे काही पाहिले 
नाही. तरीपण माझा त्याच्यावरचा रोष कमी होत 
नाही. माझ्या जीवनात जर मला अत्यंत वाईट 
वाटत असेल तर मी शंकरला, मधल्या भावाला 
सुधारण्याचा व त्याच्या कल्याण्याचा सर्वांगाने 
प्रयत्न केला त्यात मला यश मिळाले नाही. तसेच 
धनू, भावाबद्दल मला आतापर्यंत तरी यश मिळाले 
नाही. याचीही मळा खंत आहे. माझ्या 
प्रयत्नाला,माझ्या इच्छेला इतके करुनही यश 
मिळाले नाही. आता माझा धनूवरचा विश्वास 
उडाला आहे. फक्त सौ. धनश्री वरच खऱ्या अर्थाने 
सर्व जबाबदारी माझ्या दृष्टीने तरी आहे. सौ. 
धनश्रीनेही खोटा अहंकार न बाळगता कष्ट करून, 
मेहनत करून पैसे कमवावेत व आपल्या पतीस 
सहकार्य करावे अशी माझी इच्छा आहे. या 
कुटुंबाची आर्थिक बाब सुधारली तर माझ्या इतका 
आनंद जगात कुणालाही होणार नाही. मी जर कुठे 
दुखावळो गेलो असेळ तर भावकीमध्ये 
त्यागीवृत्तीने मी वागूनही माझ्या बद्दलचा त्यांचा 
झालेला गैरसमज-दुरावा मी दूर करू शकलो नाही. 
यासाठी अटोकाट प्रयत्न करूनही इथे अपयशी 
राहिलो याची खंत वाटते. शंकर माझ्या भावास 
सुख मिळावे त्याचा संसार सुखाचा व्हावा ही 
तडफड मनात तशीच राहिली, याचेही दु:ख मला 
सतत सलत असते. मी प्रामाणिकपणे मोठा भाऊ 
या नात्याने कर्तव्य पार पाडले, याचे समाधान 
आहे. आताही शंकरचे मित्र म्हणत असतात की 
आम्हाला तुमच्यासारखा मोठा भाऊ मिळाला 
असता तर आमच्या जीवनाचे सोने झाले असते. 
चि. धनू, माझा भाऊ या साठीही मी आताही 


सार्थक । १७३ 


धडपडत असतो, त्याच्याबद्दलही वडिलाच्या 
माघारी मोठा भाऊ या नात्याने असलेले कर्तव्य पार 
पाडले आहे. आतासुद्धा माझे प्रामाणिक प्रयत्न 
चालू आहेत. ईश्वर धनूस बुद्धी देवो ही प्रार्थना. (मी 
काय पण सौ. प्रेमा, सौ. शोभा व सौ. सुलभा या 
माझ्या भगिनींनी पण तन, मन, धनाने खूप प्रयत्न 
केले पण शंकरचे कल्याण झाले नाही. ) 
औरंगाबादला एसबीआयच्या झोनल 
ऑफिसमध्ये चार नंबरच्या क्षेत्रीय कार्यालयात मी 
रुजू झालो. माझ्या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत धुळे 
जिल्ह्यातील शाखा होत्या. काही महिन्यातच मला 
नवीन असलेल्या कामात मी रुळल्या गेलो. फार 
कमी अथवा फार जास्त असे काम नव्हते. 
कार्यालयीन वेळातच मी काम आटोपत असे. 
अर्थात काही वेळ-प्रसंगाचा अपवाद सोडून, 
कुठल्याही प्रकारचे टेन्शन असे फार नव्हते. 
ऑफिसजवळच मी घर किरायाने घेतले होते. अरे, 
हो ! एक सांगावयाचे राहिले. वसमत येथील 
शाखेत होतो तेव्हा एक सेकंड हॅण्ड फियाट कार 
घेतली होती. कारची काही आवश्यकता नव्हती 
पण इतराकडे पाहून परिस्थिती नसते वेळीसुद्धा कार 
घेण्याचा मूर्खपणा मी केला, त्यामुळे आर्थिक 
नुकसान बरेच झाले फक्त सो कॉल्ड ऐट मिरविता 
आली. त्या कारचा भरपूर उपयोग औरंगाबाद इथे 
मी करून घेतला. कार्यालयीन वेळेतच काम पूर्ण 
होत होते त्यामुळे इतर वेळ भरपूर मिळत गेला. 
औरंगाबादला माझ्याकडे येणाऱ्यांची वर्दळ वाढली 
आधीपासूनची सवय आणि माझी वृत्ती तशी 
असल्यामुळे नातेवाईक व मित्र आळे की मन 
आनंदाने भरून येत असे. त्यांना कारमधून 
जवळपास फिरवून आणण्यात मला समाधान वाटत 
होते. पैठण, देवगड, वेरुळच्या लेण्या, घृष्णेधर, 
शनी शिंगणापूर, म्हैसमाळ, भद्रामारोती अशा गावी 
मित्र ब नातेवाइकांना मी घेऊन जात असे. 
औरंगाबाद शहरातील प्रेक्षणीय स्थळे 
पाहण्यासाठीसुद्धा या सर्वांना मी घेऊन जात होतो. 


१७४ | सार्थक 


त्यातील वेगळ्या समाधानाचाही मी आनंद लुटला. 
बँकेतील काम तर मी प्रामाणिकपणे करीत होतो. 
एकदंरित औरंगाबादेतील माझे वास्तव्य खरोखरंच 
सुखासमाधानाने व्यतीत करण्यात मी यशस्वी 
झालो. किरायाचे घर सिडको एन-एमध्ये ज्या 
मॅग्नम सोसाटीत होते. तिथे बँकेचाही स्टाफ राहात 
होता. सर्वांशी माझे व सौ. विजयाचे, माझ्या 
पत्नीचे खेळीमेळीचे संबंध होते. वैद्य, देशपांडे, 
बुवासाहेब, सूर्यकांत गोसावी यांची आतासुद्धा 
आठवण येत असते. बँकेतील स्टाफबद्दल तर 
सांगावयास नको. त्यांची झालेली मदत मग ती 
बँकेच्या कामासंबंधात असो वा इतरही 
बाबतीतील असो. आतापर्यंत तरी लक्षात आहे. 
त्यांना विसरू शकत नाही. त्यांची नावे अशी 
सर्वश्री. नीळकंठ पेटारे, खरे बुआसाहेब, श्री.कृष्ण 
कुलकर्णी, काका जोशी, महेश गोसावी, सी. एस. 
मुळे, बालकृष्णन, सोनवणे, डी. एस. पवार, एस. 
बी. सराफ, पि. व्ही. दिधुले, जगताप, राऊत, 
देसाई, धर्माधिकारी, यन. के. जोशी, खोंडे, जैन, 
पी. आर. कुलकर्णी. पि. जी. देशमुख, राणे, 
विवरेकर, वखरे, गुजराथी, छाजड, गंगवाल, 
वसंत खंडेलवाल, प्रभू देसाई, मॅडम जोशी, मॅडम 
पुराणिक. इतर अनेकांची नावे वयोमानानुसार 
आठवत नाहीत. असो. 

अशा या सुंदर वातावरणात दोन वर्षे कशी 
गेली, कळलेसुद्धा नाही. इ. स. २00१च्या 
सुरुवातीला बँकेने एक स्कीम काढली. 
आतापर्यंतच्या रिटायरमेंट स्कीमपेक्षा ती फार 
चांगली होती. अशी स्कीम भविष्यात कधी निघेल 
याची शाश्‍वती नव्हती. मी अठ्ठावण्णाव्या वर्षात 
पदार्पण केले होते या स्कीम अंतर्गत निवृत्त 
झाल्यास सव्वा दोन वर्षे नोकरीचे शिल्लक राहिले 
तरी त्याचा पूर्ण्य पगार मिळणार होता. निवृत्तीचा 
परत विचार सुरू झाला. अशा प्रकारचा विचार 
यापूर्वी दोनदा आला होता, तो अजिबात फायदेशीर 
नव्हता, ही मात्र माझ्यासाठी सुवर्णसंधी होती. 


विचार केला, इजा, बिजा, तर झाले आहे आता 
तिजाचा अनुभव घ्यावा ठरविले. वेळ न दवडता 
ताबडतोब अर्ज दिला. त्याप्रमाणे ३१मार्च २00१ 
हा माझ्या नोकरीचा शेवटचा दिवस होता. अर्ज 
त्यापूर्वी म्हणजे डिसेंबर महिन्यात दिला व तो 
मंजूरही झाला मग माझे काऊंट डाऊन सुरू झाले. 
सुरुवातीला अक्षरश: महिन्याचे काऊंट डाऊन एका 
कागदावर नोट करीत होतो, मार्च महिन्यात 
दिवसाचे तर ३१मार्च ह्या दिवशी तासाचे व 
शेवटच्या तासात मिनिटाचे काऊंट डाऊन नोट 
केले. त्या दिवशी संध्याकाळी ५:३0 वाजता 
बँकेच्या कामातून निवृत्त झालो व पेन खाली 
ठेवली. नंतर माझा सत्कार झाला. वयाच्या 
२५वर्षापासून ते पावणे अठ्ठावण्ण वर्षापर्यंत बँकेने 
माझा सांभाळ केला, मला मान मरातब मिळवून 
दिला. माझ्या योग्यतेपेक्षाही जास्त माझी व 
कुटुंबाची आर्थिक बाब सांभाळली. पेन्शनद्वारे 
आताही सांभाळतही आहे. अशा या बँकेची व 
माझी ताटातूट होत होती याचे दु:ख एकीकडे तर 
दुसरीकडे निष्कलंक नोकरी करून सुखासुखी व 
समाधानी होऊन घरी जात आहे, याचा आनंद होत 
होता. अशा या ट्रिधा मन:स्थितीचे वर्णन करणे 
माझ्यासाठी दुरापास्त आहे. हा प्रसंग खरोखरच 
शब्दाच्या पलीकडचा होता. इ. स. २00१च्या 
दोन किंवा तीन एप्रिलला घरगुती सामानासहित 
नांदेडला पुढील आयुष्य घालविण्यासाठी आमच्या 
घरी परतलो. त्यानंतरच्या घटना आत्तापर्यंतच्या 
म्हणजे इ. स. २0१५तील मार्च महिन्यापर्यंच्या 
परिवारातील सदस्यांना नातेवाइकांना व काही 
मित्रांना माहीत आहेत. इतरत्रही माझ्या 
प्रवासवर्णनात, मित्रांना दिलेल्या मानपत्रात, 
नातेवाइकाच्या एकसष्टीच्या कार्यक्रमाचे वर्णन 
केलेल्या लिखाणात तसेच काही मित्र ब नातेवाईक 
यांना दिलेल्या दुःखद श्रद्धांजली लेखात, आणि 
इतर पत्र व्यवहारात आलेल्या आहेत, परत इथे 
लिहल्यास त्याची पुनरावृत्ती होणे साहजिकच आहे 


म्हणून सार्थकातील या माझ्या आठवणींची सांगता 
इथेच करतो तत्पूर्वी मला दोन गोष्टी सांगाबयाच्या 
आहेत त्यातील पहिली, मी वयाच्या ४५ व्या वर्षी 
सरसम येथे भारतीय स्टेट बँकेचा शाखाधिकारी 
होतो. त्यावेळी निवृत्तीनंतर काय करायचे ते 
ठरविले होते. तंतोतंत तसेच करण्यात आतापर्यंत 
मी यशस्वी झालो आहे. निवृत्त होऊन १४ वर्षे 
झाली, एक तपापेक्षा २ वर्षे अधिक झाली आहेत. 
जणू काही ही माझी १४ वर्षाची तपश्चर्यचे फळच 
आहे. माझ्याकडून जे काही थोडेबहुत चांगले झाले 
आहे ते या तपश्च्याचे फळच आहे. आणि दुसरी 
गोष्ट अभिमानाने, गौरवाने सांगावे वाटते की, मी 
अंदमानयात्रा (क्रांतिकारकाचे धगधगते यज्ञकुंड) 
हा छोटेखानी ग्रंथ लिहून प्रकाशीत केला. त्या 
ग्रंथास माझ्या अपेक्षेपेक्षाही कितीतरी पटीने जास्त, 
अत्यंत सुंदर व छान अशा प्रतिक्रिया मिळाल्या 
आहेत. त्या ग्रंथाचे खूपखूप स्वागत झाले. दुसरे 
एक पुस्तक “'कीर्तती मन रंगले'' नुकतेच 
गुढीपाडव्याचे दिवशी प्रकाशित झाले आहे त्याचेही 
खूप स्वागत झाले व जीवन सार्थक झाल्याचे मला 
समाधान लाभले. प. पू. अप्पाने संन्यासाश्रमात 
जाण्यापूर्वी आपली मन:स्थिती कशी होती त्याचे 
एका काव्यात वर्णन केले आहे. त्यातील काही 
कडवे आपल्या आचरणात आणले तरी आपल्या 
सर्वाचे जीवन सार्थक होईल ही मला खात्री आहे. 
ती कडवे उद्धृत करून “सार्थक” या माझ्या 
लिखाणास विराम देतो. 


यत्नावाचून लाभली सहज ती सारी सुखे सेविली । 
झाला मोह तरीही ना घसरलो सीमा स्वये राखिली 
|| 

नीती न्याय न लंघिले, दुखविले नाही कधी सज्जना 
। 

आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा 
।॥१॥। 


सार्थक | १७५ 


संसारातील हानी लाभ सगळे जे भोगणे भोगळे । आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा 
सत्ता राबविली, अकारण अशा निंदेसही सोशिळे ।।॥२॥ 
|| 


स्वार्थासाठी कुणास ना फसविले ना गांजिले मी भार्या ही गृहिणी खरी सुख तिला लाभो असे पाहिले 
कुणा । । 
कामार्थासह धर्म राखून तिचे संपूर्ण देणे दिले ळू 


१७६ | सार्थक 


॥। हे नाथ नारायणा ।। 


चित्ता आवरूनी घरात रमलो संतापलो फार ना । 
आता चित्त जडो सदा तब पदी हे नाथ नारायणा ।|३।। 


कन्यांना घर चांगले बघुनिया माझी स्थिती दीधले । 
माझे त्या विषयात चित्त पुरते निश्चित की जाहले ।। 
कीर्ती निर्मळ राहिली तब कृपे त्याने उरे खेद ना । 
आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा ।॥४।। 


पुत्रा शिक्षण लाभ हो निजगुणे घेतील ते तेवढा । 
केले लाडही हट्टही पुरविला साधे मला जेवढा ।। 
वाटावे न अनाथ त्यास इतुके राखीयलेसे धना । 
आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा ।।५॥। 


अंती माणूस मीही राहीन तरी निर्दोष भो केधवा । 

हट्टी तापट एककल्ली तुसडा वाणीत ना गोडवा ।। 

तेणे रुष्ट कुणी उगाच मजशी त्याची परी खंत ना । 

आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा ।॥६॥। 


केले प्रेम जयावरी उलटले तेची प्रभो नैकदा । 

ज्यांना वाढविले सहाय्य करूनी ते आणिती आपदा ।। 

त्याचे दु:ख न वाहिले, चुकविले केव्हाही कर्तव्य ना । 

आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा ।।७॥। 


गेले जे त्यजुनी मला हृदयिचे ते दुःख झाले फिके । 
सोडोनी मज जायचे जरि कुणा जावे तयांनी सुखे ।। 
संसारी स्थिर काय राहत विभो, ना सौख्य वा दुःख ना । 
आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा ।।८।। 


साठीनंतर जे करीन म्हणूनी पन्नाशीला योजिले । 

त्या मार्गावरती पडोत पुढती माझी सदा पाउले ।॥। 

देई धैर्य विवेकबुद्धी-बल भो ही एकचि प्रार्थना । 
आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा ।।९|। 


झालासे नुकता वडील मुलगा माझा गृहस्थाश्रमी । 


सार्थक | १७७ 


आता योग्य न राहणे मज गमे मोहे प्रपंचात मी ।। 
वानप्रस्थ न शद्रश: परि तशा वृत्तीत काठिण्य ना। 
आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा ।॥१0।। 


संसारात उणे नसे जला मिळे जे का हवे वाटले । 
कार्ये उत्तम सर्व पार पाडली मी गौरवा भोगिले ।। 
आता तृप्त खराच तेथ, दुसरी आहे तुला याचना । 
योग्यायोग्य न जाणतो, तुज कळे ते नाथ नारायणा ।।११॥। 


माझे सर्व हवे-नको सरुनिया जावो पुरे श्री.हरि । 

उंची संभव जी असेल पुरती द्या ती न ठेवा उरी ।॥। 
लोभी मी, मजशी अधीर हावरा जे पाहिजे ते म्हणा । 
आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा ।॥१२॥। 


विश्वासे नच मागतो तुज कधी काही असे बोललो । 
संसारापुरता विचार करिता तैसेच मी वागलो ।॥। 

आहे ही परि वेळ अन्य भगवन्‌ द्यावा मला दोष ना । 
आता चित्त जडो सदा तव पदी हे नाथ नारायणा ।॥१३॥। 


-सुधाकर तुकारामपंत कुलकर्णी 
रामनवमी 
दि. २८/३/२0१५. 
भाग्यनगर. (हैद्राबाद) 


१७८ | सार्थक 


माझी (अल्पशी) ग्रंथसंपदा व काही लेख 


१९) प्रकाशित 
१) अंदमान यात्रा (क्रांतीकारकांचे धगधगते यज्ञकुंड) (प्रकाशित) 
२) कोर्तनी मन रंगले 
३) सार्थक - पूर्वायुष्यातील महत्वाच्या व ठळक घटना 
२) अप्रकाशित 
३) अर्तनाद 
प.पू.अप्पांच्या वाडमयातील टिपणे, कथा, कांदबरी, अध्यात्मिक लेखन इत्यादी साहित्यातील टिपणे. 
४) प्रवास- वर्णने 
१) चौधरी यात्रा कंपनी तर्फे झालेल्या प्रवासाचे वर्णन. 
२) गोमुख-गंगोत्री प्रवास वर्णन. 
३) नेपाळ - जगन्नाथपूरी यात्रा वर्णन (भाग पहिला) 
४) प.पू.अप्पांसोबत पदयात्रा 
५) पंढरपूर - तुळजापूर प्रवास. 
६) प.पू.अप्पा संन्यास-दिक्षा सोहळा- प्रवास वर्णन 
५) पत्र-व्यवहार 
१) पुत्र हितास्तव चार शब्द, आ)प.पू.अप्पास पत्र- माननीय बाबासाहेबास पत्र, सौ.ज्योत्स्ा आडेस 
पत्र, विलास वैद्य यांना पत्र, “नरहर देव यांना पत्र”, “प्राचार्य कळमसे यांना पत्र”, जगदगुरु 
शंकराचार्य (हम्पी) यांना पत्र, सौ. किशोरी आडे (कुलकर्णी) हीस पत्र, श्रीमती तिलोत्तमास पत्र, 
काकास पत्र. 
२) निवृत्तीच्या वेळी सहकर्मचारी यांना पाठविलेले पत्र 
३) श्री वडगावकर निरोप समारोहातील भाषण 
६) एकसष्टी वर्णने 
१) श्री.श्रीधर डोईफोडे, २) श्री. एम.टी.देशपांडे 
३) श्री. चंद्रकांत जोशी, ४) श्री. सुभाष आडे 
७) श्रब्धांजली 
१) श्री.बाबु देव, २) श्रीमती शांताबाई (सासु) 
३) श्रीमती गंगाबाई पाठक, ४) श्री. प्रल्हाद विष्णुपंत देशपांडे 
५) स्थिप्रज्ञ “आम्मा”- एक समर्पितजीवन 
६) श्रीमती शंकुतला बाई ऊपाख्य हरणाबाई पेनुरकर., ७) श्रीकृष्ण डोंगरे. 
८) प.पू.संत दासगणू महाराज रचित- भावमुक्तावलीमधील : प्रार्थना, श्लोक, स्तोत्रे, भजन, अष्टके, 
आरत्या व इतर साहित्य. 
९) इतर लेख 
१) ब्राह्मण वर्ण, २) आश्रम व्यवस्था : एकचिंतन, 
३) प.पू.अप्पांवरील लेख. ४) प.पू.अप्पा शेवटची महासमाधी (शब्दांकन) 


सार्थक । १७९ 


॥ श्री शंकर ।॥ 


देशाटन 
(देशाटनातील अनुभवामुळे मी बरेच कादही शिकलो, त्यातील काही गावांची नावे ) 


बद्रिनाथ, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, शिवणेरी, मैलार, कपीलधारा, बिड, कुरुक्षेत्र, लुधीयाना, 
कर्णप्रयाग, त्रश्षषिकेश, हरिद्वार, गोकुळ, वृंदावन, येळेगाव, देहू, उमरखेड, बासर, म्हैसा, परभणी, 
मथुरा श्रीनगर (उत्तरांचल), श्रीनगर (काश्मीर), पाथरी, माजलगाव, वडगाव (संगमेश्वर), अंबेजोगाई, 
पहलगाम गुलमर्ग जम्मु, वैष्णवदेवी, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गोंदवले, सज्जनगड, जांब, धरमपूरी, येमुलवाडा, 
गोमुख, प्रयाग (अलहाबाद), काशी, केदारनाथ, निर्मल, माहूर ऊणकेश्वर, पाली, महड, कबीरवड, 
पशुपतीनाथ (नेपाळ), औढानागनाथ, श्रीशैल, सोरटी नारेश्वर, गरुडेश्वर, तपोवन, नर्मदाधरण पावागड, 
सोमनाथ, ऊजेन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, अहमदाबाद, अहमदनगर, डाकुर, कोसंबा, सोलापूर, 
रामेधर, परळी वैजनाथ, भिमाशंकर पोर्ट ब्लेअर सुरत, पंढरपूर, लातूर, उदगीर, शिखर शिंगणापूर, 
(अंदमान), हॅवलॉक बेट, 1२10011911 1360901, चाफळ, सासवड, शिवथरघळ, ज्योतिबाचा डोंगर, 
राधानगरी, 1२०55 बेट, ७] बेट, धठ॥ कोल्हापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर, सातारा, सांगली, 
138%, घटाम चित्रकुट, नंदी, गिरी बालाजी, भालकीतीर्थी खोपोली, अक्कलकोट, तुळजापूर, हैद्राबाद, 
त्रिवेणीसंगम, गीतामंदिर, टाकळी, राक्षसभुवन, सिंकदराबाद, यादगीरीगुट्टा, कामारेडी, बिदर, हुम्नाबाद, 
गोंविदराज, कालहस्ती, पक्षीतीर्थ, शिवकांची, बार्शी, सारंगपूर, निझामाबाद, अमृतसर, हस्तीनापूर, 
विष्णुकांची, महाबलीपुरम, मदुराई, कन्याकुमारी, किनवट, कलकत्ता, गंगासागर, गोरखपूर, सुनौली, 
गुरुवायुर, कालडी, कोचीन मंत्रालय, गाणगापूर, वीरपूर, भुवनेश्वर, कोणार्क, जगन्नाथपूरी, जयसींगपूर, जयपूर, 
सत्ताधार, भवनाथ तेलडी, जुनागड, द्वारका, बेटट्टाका, खजुराओ, डेहराडून, माऊंट अबु, अंबाजी, मसुरी, 
वेरावल, देवगड, सोनई शनीशिंगणापूर, शिरडी, लोणावळा, गोवा, रत्नागीरी, गणपतीपूळे, पावस, 
ओझर, लेण्याद्री, आळंदी, पूणे, नाशीक, मोरगाव, म्हैसूर, अनंतपूर, रोहा, आर्नाळा, चैन्नई, इंदूर, 
जेजूरी, वाई, आग्रा, दिल्ली, पोरबंदर, नागेधर, राजकोट, गांधीनगर, स्वामी नारायण मंदिर, काकीनाडा, 
नारायणखेड, जामनगर, सातारा, भद्रामारोती, पालीताना, गिरनार पर्वत, सरसम, हिमायतनगर, 
म्हैसमाळ, रामटेक, संभाजीनगर, महाबळेधर बोधन, खडकी, उमरी, गोरठा, नांदेड, राहेर, मुखेड, कारंजा, 
रिद्धपूर, पैठण, गंगाखेड, नरसीनामदेव, हिंगोली, सहस्रकुंड, कोडाई कॅनल, ऊटकमड (उटी), अर्धापूर, 
शेगाव, वाशीम, रिसोड, पुसद, रिठद, चाकूर, मुंबई, कळमनुरी, सेवा ग्राम, एलोरा, अजिंठा, कुरवपूर, 
पनवेल, खंडाळा माथेरान, नागपूर, अमरावती, शुंगेरी, बेंगलुरु, अदिलाबाद, अलीबाग, वरसोली 
यवतमाळ, आर्वी, वर्धा, पवनार, धुळे, ऊटी, नंदुरबार, कोलर, काशीद, मुरुड, जंजीरा, राजपूरी, जसवली, 
त्रिधारा, प्रकाशा, शहादा वसमत, लोणी, लोणार, निगडी, हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन. 
मेहेकर, अकोला, मालेगाव, शिरपूर, डोणगाव, 


उत्तर (श्रीनगर (काश्मीर), बद्रीनाथ) 
पश्चिम (बेट द्वारका) पूर्व (गंगासागर) 


दक्षिण (कन्याकुमारी) 


१८० | सार्थक 


